मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन व“ 


मराठी भाषा विभाग "जक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्मातन्याचा महत पहोत्तात 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥(७५://॥॥४५.1]010[111.90४.॥) इ-पत्ता ॥॥४५_॥॥७॥001(89/61100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याला संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌. | 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा क्किि्ेरष्कीन्चे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. “न ७ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका दज्य पश कार तय 


संगणकीकृत 


प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक वर्ष ४५ ॥ अंक १०-११-१२ । जुले-ऑगस्ट-सप्टे. ९२ 


तलवभाउव वर्ष ४६। अंक १ । ऑक्टोबर ९२ 
* आषाढ-श्रावण-भाद्रपद-आशठिवन-कातिक, गके १९१४ 
किमत ३० रुपये. वाषिक वर्गणी ६० रूपये. 


आजीव सदस्य वर्गणी- 
व्यक्‍ती : रु. ५००/- संस्था : रु. ७५०/- 


दिवाळी वक्शिषांक १९९२ या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 


१५” 


संपादक,)॥,सहमत असतीलच, असे नाही. 


अध्यक्ष व विठवस्त : 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक : 
मे. पुं. रेगे 


सहाय्यक संपादक 


अ. र. कुलकर्णी, एस. डी. इनामदार, 
अ. ना. ठाकूर. 


संपादकोय पत्रव्यवहार : 

मे. पुं. रेगे, 

संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
हारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
(जि. सातारा) 


सुखपुावरील चित्र : 


* गुलदस्ता ' - चित्रकार सुहास बहुळकर 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि. संस्कृती. मंडळाने 
या नियतकालिकासाठी ' स्थायी निधी '- निर्माण 
केला आणि अनुदानही दिले आहे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभागव 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर-ऑक्टोवर, १९९२ 


अनुक्रम 
संपादकीय मी हरले १३५ 
रसानुभव आणि ब्रह्मानुभव १ - लेखक - श्रीमती मन्नू भंडारी 
% - रा. भा. पाटणकर * अनुवाद - वसंत केशव पाटील 
विनाशवादी कलेचे सोंदयंशास्त्र १९ | सांस्कृतिक अन्वयार्थाची धडपड १३९ 
- बाबुराव सडवेलकर ० रा. ग. जाधव 
मानवी जाणीव अन्‌ इंग्रजी राजवट आणि 
मनुष्याचा उत्क्रांती विकास ३० आदुनिक मराठी साहित्य १४३ 
अ व. व्रि. चिपळोणकर “*- गो. म. कुलकर्णी 
अंधारात चाचपडताना ४२ | आरोग्य आणि संस्कृती १४९ 
र 
- दत्तप्रसाद दाभोलकर (मचा. ठाकूर 
मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय ६१ वाडमये तिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि 
, - अश्लोक रा. केळकर मराठी वाड्मयेतिहास १५६ 
स्वदेशीनिष्ठ समुदाय : १८. दसतातिय, पुड 
म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचारा ६९ | 3 तर गथेले : एक अभ्यास १७० 
' - वसंत पळशीकर प विकन वेनारले 
वापी : एक वास्तुप्रकार १०१ । पास्तुकलेचे शिक्षण १७७ 
- म. श्री. माटे क करपा 
दृश्यास 
मराठीचे ज्ञालेय स्तरावरील ह न मुग्य १७९ 
- अशोक दा. रानडं 
भाषाशिक्षण : काहो विचार 
१ घोंगडे * १०६ | झ्ञारतीय ढिल्पकलेचा उष:काल ८ 
) - रमेश वा. धोंगडे १८५ 
- सुरेश र. देशपांडे 
आरे मराठी : व 
राठी : वऱ्हाडी-मराठवाडी बराकुशीचे पक्षी क 
बोलोंचे तैल्गुप्रभावित रूप ११४ । - एस्‌. डी. इनामदार 
- माणिक धनपलवार मुखपृष्ठावरील चित्र: 
। दिवे गेलेले दिवस! : गुलदस्ता आणि त्या निमित्ताने २०५ 
निर्मिति-प्रक्रियेचा शोध १ २ र व्ण्ळे सुहास बहुळकर 
- अविनाश सप्रे चित्रवर्णन-सुची २०८ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


र्ड 


| यवत 
म ह क 
' ह! 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लेखक-परिचय 


* रा. भा. पाटणकर : समोक्षक व मुंबई विद्यापीठात इंग्रजी विझागात प्राध्यापक; २ शाकुंतल, साहित्य 
सहवास, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ & वावुराव सडवेलकर : ख्यातनाम चित्रकार आणि कलासमीक्षक; 
माजी प्राध्यापक, सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई; भूतपूर्व कलासंचालक, कलासंचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई; इ-३, धरम अपारटंमेंट्स, फ्लॅट नं. १०४, सर्वोदय पाइ्वेनाथनगर, नाहूर रोड, मुलुंड (पचिम) , 
मुंबई-४०००८०. & ब. तरि. चिपळोणकर : निवृत्त प्राध्यापक, भौतिकी विभाग, “ इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स', 
मुंबई; फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपार्टमेंट्स, ९९६ नवी पेठ, पुणे-४११०३० & दत्तप्रसाद दाभोलकर : 
संयुक्‍त संचालक; श्रीराम इन्स्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, युनिव्हसिटी रोड, दिल्ली-११०००७; 

' विज्ञानेशवरी ', * बखर. राजधानीची ', ' प्रकाशवाटा ' व * माते नमंदे ' या पुस्तकांचे लेखक. & अशोक 
रा. केळकर : भाषातज्ज्ञ आणि समीक्षक; ७ धनंजय, ७५९/८३, भांडारकर रस्ता- गल्ली, पुणे-४११००४. 
* बसंत पळशीकर : * समाज प्रबोधन पत्रिके'चे काही काळ संपादक; विविध सामाजिक-राजकीय 
विषयांचे आणि समस्यांचे व्यासंगी अभ्यासक; प्रभाकर जोशी वाडा, गंगापुरी, वाई-४१२८०३. 
* म. श्री. माटे : निवृत्त प्राध्यापक, डेक्कन कॉलेज पुणे; गुणश्री प्राध्यापक, डेक्कन कॉलेज, पुणे; कला- 
समीक्षक, संपादक, त्रैमासिक, भारत. इतिहास संशोधन मंडळ, पुणे; १८९६ नातूबाग, पुणे-४११०३०. 
* रमेश वा. धोंगडे : भाषातज्ज्ञ व समीक्षक, प्रपाठक; भाषाविज्ञान विभाग, डेक्कन कॉलेज, पुणे; 
झाला फ्लॅट्स, इमारत-१, कर्वे रस्ता, कोथरूड, पुणे-४११०२९. * माणिक घनपलवार : मान्यवर 
संशोधक, ३-४-१०१३/१९ बरकतपुरा, हैदराबाद-५०००२७. * अविनाश सप्रे : समीक्षक व प्राध्यापक, 
विलिंग्डन महाविद्यालय, विश्रामबाग, सांगली-४१६४१५. * वसंत केशव पाटील : कवी व कथाकार, 
प्राध्यापक, स. गा. म. महाविद्यालय, कराड; ४९ भूपेश अपाटंमेंट्स, विद्यानगर,” कराड-४१५११०. 
* रा. ग. जाधव : मराठी समीक्षक व विश्वकोशाच्या मानव्यविद्या कक्षेचे भूतपुर्व प्रभारी विभाग संपादक; 
३४७ ब, गुरुवार. पेठ, कमानी होदामागे, सातारा. * गो. म, कुलकर्णी : मराठोतील साक्षेपी समीक्षक; 
पीएच्‌. डी. चे मार्गदर्शक; विजापूर, कराड, वाई येथील महाविद्याल्यांतील भूतपूर्व प्राध्यापक; २ कलानगर, 
धनकवडी, पुणे-४११०४३. & अ. ना. ठाकूर : मराठी विइवकोझ्यात भूविज्ञान, धातुविज्ञान, वातावरणविज्ञान 
इत्यादी विषयांचे संपादक; वाई. & दत्तात्रय दि. पुंडे : मराठी वाडूमयाचे अभ्यासक; मॉडर्न महाविद्यालय, 
पुणे येथे मराठीचे प्राध्यापक; ४/९ अर्चेनानगर, गणेशनगरजवळ, पुणे-४११०२८. * इयामला वनारसे : 
मानसंशास्त्र, रंगभूमी, चित्रपट या विषयांतील तज्ञ लेखिका व प्राध्यापिका; ' आवतन ', ५ हिल व्ह्यू सोसायटी, 
४६/४, एरंडवणा, पोड रोड, पुणे-४११०३८. * विजय दील्चित : व्यावसायिक वास्तुविश्ञारद; लेखक, 
चित्रपट-समीक्षक व छायाचित्रकार; ' कलाश्री ', सावरकरनगर, गंगापूर रोड, नासिक-४२२००५. 
५ अशोक दा. रातडे : संगीताचा, साहाय्यक संचालक, नॅशनल सेंटर फॉर' द परफॉमिग आटस, मुंबई; 
७ ज्ञानदेवी, साहित्य सहवास, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. सुरेश र. देशपांडे : मराठी विश्वकोशात 
इतिहास, राज्यशास्त्र, पुरातत्त्वविद्या इ. विषयांचे संपादक; विश्वकोश कॉलनी, वाई (जि. सातारा )-४१२८०३. 
* एस्‌. डी. इनामदार : मराठी कथाकार व विश्वकोशात विविध कलाविषयांचे संपादक ; * ऑलोक ', 
सि. स. क्र. २४१० क, सोनंगीरवाडी, वाई (जि. सातारा)- ४१२८०३. १ सुहास बहुळकर : प्रज्यात 
चित्रकार; व्यक्‍तिचित्रे, निसर्गचित्रे व भित्तिचित्रे ह्यांत विशेष प्रावीण्य; अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
कलाप्रदशने व स्पर्धा यांत पुरस्कार; प्राध्यापक, सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटं, मुंबई; निवास : ६ /७डॅ वानंद 
सोसायटी, प्ले ग्राउंड क्रॉस रस्ता, विलेपाले (पूर्वे), मुंबई-४०००५७. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


संपादकीय 


* नवभारता'चा १९९२ चा हा दिवाळी अंक आपल्या हाती देताना आम्हास आनंद होत आहे. परंतु 
अपरिहार्य अशा काही तांत्रिक व आधिक अडचणींमुळे अंक खूप विलंबाने आपल्याला मिळतो आहे, ह्याबद्दल 
मन:पुर्वक दिलगिरी व्यक्‍त करीत आहोत. 


* नवभारता'च्या दिवाळी अंकाच्या नित्याच्या प्रथेनुसार ह्या अंकातही साहित्यसमीक्षा व भाषाशास्त्र, 
चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत तसेच सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक अज्ञा विविध विषयांवर 
त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ, व्यासंगी व नामवंत लेखकांनी लिहिलेले लेख अंतर्भूत केळे आहेत. ते.'नवभारता 'च्या 
रसिक, चोखंदळ व जाणकार वाचकांना आवडतील, असा विश्‍वास वाटतो. 

ख्यातनाम भाषावैज्ञानिक डॉ. अशोक रा. केळकर ह्यांनी लिहिलेल्या 
अभिनय ' ह्या लेखात वाणीच्या विविध आविष्कारांचा मार्मिक शोध 
श्षिक्षण खऱ्या अर्थाने भाषाशिक्षण व्हावे, ह्या दृष्टीने सध्या अस्तित्वात 
जाणीव देऊन डॉ. रमेश धोंगडे ह्यांनी मराठीच्या, 


* मराठी भाषा आणि वाचिक 
त्यांनी घेतला आहे. मराठी भाषेचे 
असलेल्या दोषांची आणि उणिवांची 


शालेय स्तरावरील भाषाशिक्षणाबाबत महत्त्वाचे असे काही 
विचार मांडले आहेत. भाषेचे शास्त्रशुद्ध अभ्यासक्रम तयार करून ते न राबवल्यामुळे कोणते अनिष्ट परिणाम 


झाले, तेही त्यांनी आपल्या लेखात दाखविले आहे. डॉ. माणिक धनपलवार ह्यांचा 'आरे मराठी 'वरील लेखही 
ह्या अंकात आहे. आंध्र प्रदेशाच्या तेलंगण विभागात वास्तव्य करून असलेल्या ' आरे मराठी ' ह्या मूळच्या 
महाराष्ट्रवासी मराठी समाजाची ' आरे मराठी हो एक बोली आहे. तिचा आणि ' आरे मराठा ' समाजाचा 
अभ्यास करून डॉ. श्री. रं. कुलकर्णी ह्यांनी लिहिलेल्या ' आरे मराठा समाज : भाषा व संस्कृती ' ह्या 
ग्रंथातील निष्कर्षांबाबत आपले मतभेद नोंदवीत असतानाच डॉ. धनपलवार ह्यांनी तेलुगूच्या आरे मराठी- 
वरील प्रभावाचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. 
/ ह्या अंकातील साहित्यसमीक्षात्मक लेखांमध्ये डॉ. रा. भा. पाटणकर, 

दि. पुंडे आणि प्रा. अविनाश सप्रे ह्यांच्या लेखांचा अंतर्भाव आहे. 

रसानुभवाची तुलना अनेकदा ब्रह्मानुभवाशी करण्यात 
ब्रह्मानुभवाशी रसानुभवाची तुलना केल्याने अडचणी निर्माण होतात 
]लनेचा सखोल विचार, ' रसानुभव व ब्रह्मानुभव ' ह्या त्यांच्या लेखात केला आहे. / 

इंग्रजी राजवटीने भारतात नवे प्रबोधनयुग आणले. त्या आ्रबोधनयुगाने पारल्रौकिकतावादाच्या जागी 
इहवाद, विज्ञाननिष्ठा, मानवाच्या बौद्धिक कर्तेत्वावरील नि 
बंधुता अशी नवी मूल्ये समाजजीवनात रुजवली. 


प्रा. गो. म. कुलकर्णी, डॉ. द. 


येते. तथापि सर्वांना परिचित नसलेल्या 
. डॉ. पाटणकरांनी हाच मुद्दा घेऊन ह्या 


मराठी साहित्याच्या 
मोठा हातभार लावला आहे, अशी खंत प्रा. गो. म. 


भे एड युनिक मराठी साहित्य ' या लेखात ८ प 
डॉ. द. दि. पुंडे यांनी वाडूमयेतिहासलेखनाच्या विविध सै व्यवत केली आहे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


दौन' नंवभारेतं दिवाळी विशेषांक, १९९९ 


प्रा. रा. ग. जाधव यांनी ' सांस्कृतिक अन्वयार्थाची धडपड ' या लेखात विद्यमान समाजमानसाच्या 
ठणकणाऱ्या नसांवर अचूक वोट ठेवले आहे. सध्याच्या हिंसक, भ्रष्टाचारी व मूल्यहीन समाजात जिथे 
* संस्कृती 'च उरलेली नाही, तिथे सांस्कृतिक अन्वयार्थ शोधणे एक प्रकारे अरण्यरुृदनच ठरते. त्यातली 
वैचारिक विसंगती व कोंडी लेखकाला अस्वस्थ करते. मूल्यशून्य जगणे विलक्षण तापदायक असते व या 
प्रकारच्या जगण्याचा अस्वयार्थ लावणे महाकठीण असते. अनिर्बंध हिसाचाराबद्दल समाज. अधिकाधिक 
बधिर होत चालला आहे, ही लेखकाची काही निरीक्षणे आहेत. या पाइवंभूमीवर मराठीतील आत्मचरित्रे 
व ऐतिहासिक-पौराणिक वाडूमय हे सध्याचे लोकप्रिय प्रकार सांस्कृतिक अल्वयार्थाचा शोध घेण्याच्या 
दृष्टीने अपुरे व अक्षम असल्याची लेखकाची धारणा आहे. 

सर्वश्री वसंत पळशीकर आणि दत्तप्रसाद दाभोलकर ह्यांचे लेख सामाजिक-राजकोय पुनरंचनेच्या 
संदर्भातील आहेत. स्वदेशीची साधना करणे म्हणजे आपल्या शेजाऱ्यांच्या सेवेत सर्मापेत होणे ही महात्मा 
गांधींची व्यापक आणि समग्र भूमिका होती. आपल्या वर्तणुकीतून भूतमात्रांशी असलेले ऐक्य अनुभवावे; 
आत्मकेंद्रित वृत्ती आणि व्यवहार ह्यांचा लोप घडवून आणावा असे गांधीजींना वाटत होते. गांधीजींचा हा 
विचार प्रत्यक्षात आणला गेला, तर कशा प्रकारची पुनरंचना घडून येऊ शकेल ह्याचे विवेचन पळशीकरांनी 
आपल्या लेखात केले आहे. 


* अंधारात चाचपडताना ...! हा डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकरांचा लेख देशाच्या आजच्या परिस्थितीत 
विचारांना आणि चर्चेला चालना देणारा ठरेल. देशात विघटनवादी प्रवृत्तींनी धरलेल्या जोराचा संदर्भ ह्या 
लेखाला आहे. ह्या प्रवृत्ती, त्यांतून निर्माण होणारा आतंकवाद ह्यांचा अंत घडवून आणण्यासाठी काही 
राजकीय पुनरंचना करता येईल ? दाभोलकरांनी अनेक अभ्यासू व्यवतींशी चर्चा केली. ही चर्चा आणि त्यांचे 
स्वतःचेही चिंतन ह्या लेखात आहे. 

डॉ. व. त्रि. चिपळोणकर ह्यांचे विज्ञानविषयक काही लेख ' नवभारता 'ने ह्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेले 
आहेतच. ह्या अंकातील त्यांच्या लेखात आत्मा ' ह्या संकल्पनेच्या काही पैलूंचा विचार त्यांनी वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणातून केलेला आहे. अ. ना. ठाकूर ह्यांनी आरोग्य आणि संस्कृती ह्यांच्या परस्परसंबंधांचा परामशे 
त्यांच्या लेखात घेतलेला आहे. 

* नवभारता 'च्या दिवाळी विश्षेषांकातून अनुवादित साहित्य देण्याची प्रथा आम्ही ह्यापूर्वीच सुरू 
केली आहे. त्या प्रथेस अनुसरून या अंकातही एक अनुवादित कथा प्रसिद्ध केली आहे. आधुनिक हिंदी 
साहित्यातील आघाडीच्या कथालेखिका श्रीमती, मन्नू भंडारी 'यांची राजकीय उपरोधपर कथा प्रा. वसंत केशव 
पाटील यांनी अनुवादिली आहे. १ 

प्रा. श्यामला वनारसे ह्यांनी कुमार गंधर्वांच्या स्वत: घेतलेल्या एका मुलाखतीच्या आधारे ' पं. कुमार 
गंधर्व : एक अभ्यास हा लेख ह्या दिवाळी अंकासाठी लिहिला आहे. कुमारांची त्यांनी घेतलेली मुलाखत ह्या 
लेखात जशीच्या तशी आहेच; तथापि कुमारांच्या विचारांवर प्रा. वनारसे ह्यांनी केलेले विवेचक भाष्य त्या 
मळाखतीतले विचार अधिक स्पष्ट करते. 
रि संगीततज्ञ डॉ. अशोक रानडे ह्यांनी ' दृश्यासाठी श्रव्य ' ह्या त्यांच्या लेखात दृश्य-श्रव्यांच्या एकत्री- 
करणास कार्यकारी होणारी विविध सूत्रे, तसेच दृद्य-श्रव्यसंबद्ध कलासूत्रे ह्यांची चर्चा करून नाटकात 
दृश्यासाठी केल्या जाणार्‍या श्रव्याचा विचार केला आहे. 

बाबुराव सडवेलकर यांनी ' विनाशवादी कलेचे सौंदर्यशास्त्र ' या लेखात आधुनिक कलाक्षेत्रातील 
विध्वंसक अपप्रवृत्तींचे नेमके, चपखल विदलेषण कून त्याविषयीची आपली नाराजी प्रकट केली आहे. 
कलावंताची आंतरिक सर्जनशक्‍्ती जेव्हा क्षीण होते व अभिव्यक्तीची प्रेरणा सापडत नाही, तेव्हा स्वत:चे 
अस्तित्व टिकविण्यासाठी तो असे लोकविलक्षण धवकादायक प्रयोग करतो व आपल्या कृतीचे समर्थन करणारे 
कुतक तत्त्वज्ञानही बनवतो, असे सडवेलकरांचे ह्या प्रकारावर मार्मिक भाष्य आहे. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ी संपादकीय' * तीनं 


प्रचलित वोस्तुकला-शिक्षणंपद्धतीतळे दोष व समाजांची या कलेविषयीची उदासीनता यांमुळे वास्तु- 
शिल्पंज्ञाच्या सर्जनक्षमतेचा कोंडमारा कंसा होतो, हे विजयं दीक्षित यांनी आपल्या टिपणवजा लेखात स्वानु- 
भवाच्या भाघारे दाखवून दिले आहे व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शिक्षणपद्धती व समाजाचा दृष्टिकोण यांत 
कोणंते विधायक बंदेळ घडवून आंणले पाहिजेत, हेही सुचवले आहे. 

* वांपी ' म्हणेजे पायर्‍यांची विहीर (स्टेप वेल). पण अशा नित्याच्या व्यवहारोपयोगी जलसंचय- 
साधनाला मध्ययुगीन भारतातील वास्तुकार-शिल्पकांरांनी अतिशय कलात्मक व सौंदर्यपूर्ण रूप दिले. सोंध्या 
विहिरीचे सुडौल व अलंकृत अशा वास्तूत रूपांतरे केले. वापीचे अंतर्भाग नानाविध दिल्पालेकरणांनी 
सजवून समृद्ध केले. या वैशिष्ट्यपु्ण पारंपरिक कलासंचिताचा डॉ. म. श्री. माटे यांनी आपल्या लेखात मनोज्ञ 
वेध घेतला आहे. त्यामागचे पारंपरिक वास्तुझयांस्त्र व सांस्कृतिक विचारधाराही स्पष्ट केली आहे. 

मोयंकाळात, विशेषत: सम्राट अशोकाच्या » कारकीर्दीत भारतात निर्माण झालेल्या शिल्पकेलेला 
' भारतीय शिल्पकलेचा उष:काल ' संबोधून डॉ. सुरेश र. देशपांडे यांनी तिचा आढावा घेतला आहे. ही 
शिल्पकला प्राय: बौद्ध धर्मीय होती व धर्मप्रसारासाठी तिचा वापर झाळा. या काळातील अशोकस्तंभ 
व यक्ष-यक्षी मूर्ती ह्या वेशिष्ट्यपूर्ण कलानिमितीचा व्यांपक परामशं श्री. देशपांडे यांनी घेतला आहे. त्यात 
तपक्षीलवार माहितीवरोबरच सचित्र सोंदर्यपुर्ण रसग्रहणही आहे. प्रारंभकाळातील वौद्ध व जैन लेण्यांचींही 
माहिती त्यात आढळते. र 

कॉन्स्टंटिन ब्रांकुशी हा प्रमुख आधुनिक शिल्पकार. त्याच्या शिल्पकारकीर्दींचा, दौलीवैशिष्ट्यांचा व 
शिल्पनिमितीमांगील तात्त्विक विचारधारेचा सखोल व चिकित्सक मागोवा एस्‌. डी. इनामदार यांनी आपल्या 
* ब्रांकुशीचे पक्षी ' या लेखात घेतला आहे व त्या विदिष्ट पार्श्वभूमीवर सदानंद रेगे यांच्या ' ब्रांकुशीचा 
पक्षी ' या कवितेचा अन्वयार्थ उलगडून दाखवला आहे. ह्याच संदर्भात ललित कलेतील अमू्तता व वाडूमयातील 
अमूर्ततां यांसंबंधीचे तौलनिक सैद्धान्तिक विवेचनही लेखाच्या अखेरीस केले आहे. एस्‌. डी. इनामदार यांनी 
* नवभारता 'च्या दिवाळी अंकांतून गेली आठ-दहा वर्षे पाइचात्त्य चित्रकार-शिल्पकारांवर व्यासंगपूर्ण सचित्र 
लेख लिहिले आहेत. त्या मालिकेतलाच हा लेख आहे व आधीच्या लेखांप्रमाणेच या लेखालाही जाणकार 
रसिक योग्य प्रतिसाद देतील असा विश्वास वाटतो. 

थंदाच्या * नवभारता'च्या दिवाळी अंकाचे मुखपृष्ठही अगदी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ख्यातनाम चित्रकार 
सुहास बहुळकर हे वाईतील पेशवेकालीन वाड्यांतील भित्तिचित्रांचा अभ्यास करण्यासाठी अधूनमधून वाईस 
येत असंतात. रास्तेवाड्यातील (सध्याचे शासकीय मुद्रणालय), एका भित्तिचित्रावर आधारित त्यांनी काढलेले 
एक चित्र मुखपृष्ठावर दिले आहे. या  गुलदस्ता ' अलंकरण- प्रकारावरचा त्यांचा एक टिपणवजा लेखही 
अंकात दिला आहे. त्या लेखाच्या आधारे रसिकांना या चित्राचा आस्वाद अधिक जाणकारीने व डोळसपणे 
घेता येईल. अशा कलात्मक भित्तिचित्रांची एक पेशवेकालीन परंपराच वाईमध्ये आहे, हे या निमित्ताने 
वाचकांच्या ग ॥णन देण्या म गो शवे ी 
लकत वरन घडवणाया सो. यात बडया हह तते, पेशवेकालीन  मड्याच्या भाकारू 
भरले आहे. भे ह हांगीर आटं गॅलरी ', मुंबई येथे 


ह नवभारता'च्या सुहूदांस यंदाची दिवाळी नित्याप्रमाणेच आनंदाची गेली असेल. येणारे नवे व 
* नवभारता च्या वाचकांना, वर्गणीदारांना, हितचितकांना सुखाचे व भरभराटीचे जावो ही हाक च्यवन 
> 


व जे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
सैंगणकीकृत 


स अच्युतराव पटवधन 


अच्युतराव पटवधंन ह्यांच्या दि. ५-८-१९९२ रोजी झालेल्या निधनाने भारतीय 
स्वातंत्र्यळढ्यातील सेनानीच्या दर्ज्याचा अखेरचा स्वातंत्र्यमेनिक हरपला आहे. 


ज्या स्वातंत्र्यासाठी ते लढले त्यात त्यांना समाजवादाचा आर्थिक-सामाजिक आशय 
अभिप्रेत होता. ते स्वातंत्र्य एका समाजाचे केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. समाजातील 
शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत प्रत्येकाळा स्वतःच्या जीवनात आणि सामाजिक परिसरात ज्याचा साक्षात 
अनुभव घेता येईल, आणि ज्याच्या आधारावर आपले आयुष्य उभारता येईल असे ते स्वातंत्र्य 


होते. ' अन्त्योदय ' असेच ह्या समाजवादाचे यथार्थ वर्णन करता येईल. स्वातंत्र्याच्या ह्या 
साध्याला आध्यात्मिक अधिष्ठान होते. 


अच्युतरावांचा पिंड आध्यात्मिक होता. त्यांच्या घराण्याकडून त्यांना लाभलेला 
वारसा होता आणि त्यांची वैयक्तिक वृत्तीही त्याला सववस्वी अनुकूल होती. त्यांचे सर्व जीवन ही 
त्यांची साधना होती. ही केवळ निवृत्तिपर साधना नव्हती. ती एका काळीच निवृत्ति-प्रवृत्तिपर 
होती. म्हणून ती कधीच आत्ममग्न नव्हती. ती नेहमीच समाजाभिमुख होती. वैयक्तिक साधनेचे, 
* चित्तशुद्धी 'चे अंग तिला अनिवार्यपणे होते; पण ह्या साधनेची फळे लौकिक व्यवहारात दिसुन 


हा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(२) नवभा'रत दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


ण्डक्णळळाळ्याभाश््ाळ्णकासायायाकयककक्ाककायकवक्याटस्ककणे्याठशण000171 


पाहिजेत अशी त्यांची धारणा होती. शुद्ध, साक्षेपी, विधायक वृत्तीने केलेल्या नेहमीच्या 
व्यवहारात ह्या साधनेचा आविष्कार होतो आणि तिचा कस लागतो अशी त्यांची दृष्टी होती. 
म्हणून दृश्य राजकारणातून ते निवृत्त झाले तरी समाजकारणापासून कधीही निवृत्त झाले 
. नाहीत. 
जे. कृष्णमूर्ती ह्यांच्या शिकवणीचा प्रभाव त्यांच्यावर 
नव्हते. जीवनमार्गावरील आपले सांगाती त्यांनी आपण होऊन निवडले होते. परंतु त्यांच्या 
साधनेतील विलक्षण सहजता कृष्णमू्तींच्या शिकवणीशी जुळणारी होती. चित्त एकसंध झाल्याची 
ती खूण होती. ही सहजता अर्थात कष्टसाधित असणार. पण ह्या कष्टाचा ओरखडा त्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वावर कुठे दिसला नाही. न कोमेजणारी प्रसन्नता हा त्यांचा स्थायिभाव होता. रस 
त्यांना वर्ज्य नव्हता. सृष्टीतील, मानवी जीवनातील सोंदर्याचा भोगलालसेने यत्किचितही न 
डागळलेला आस्वाद ते घेत. जीवनात जे कृपण, विकृत होते ते दृष्टिआड न करता त्याच्याशी 


झटापट करण्यात ते गुंतलेले असत. कर्ता आणि साक्षी ह्या .दोन्ही भूमिकांचा संगम त्यांनी 
साधला असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ते अविचल असत. 


प्राज्ञपाठश्ञाळामंडळावर त्यांचा लोभ होता. प्राज्ञपाठशाळामंडळ आज आणि गेली 
अनेक वर्षे ज्या वास्तुत उभे आहे ती पटवधन कुटुंबाने दान केलेली आहे. * धर्मकोश ' आणि 


* नवभारत ह्या मंडळाच्या प्रकाशनांविषयी त्यांना असाधारण आस्था होती. त्यामुळे आमच्या 
परिवारातील वडिल्धारी व्यक्‍ती गेल्याचा शोक आम्हाला आहे. 


त्यांच्या अखेरच्या दिवसांत भारतातील वाढता धामिक जातीयवाद आणि वाढती 
धाभिक असहिष्णुता हा देशापुढील सर्वांत मोठा धोका आहे अशी त्यांची धारणा झाली होती. 
ह्या संकटाशी मुकाबला करण्याचे, परिणामकारक ठरतील असे उपाय संघटित करण्याचे प्रयत्न 
त्यांनी सुरू केले होते. प्राज्ञपाठशाळेने सर्व-धमं-अध्ययन-केंद्र स्थापन करण्याचा जो निर्णय घेतला 
आहे त्याच्यामागे तकंतीर्थांची जशी प्रेरणा आहे तशीच अच्युतरावांचीही आहे. ह्या संदर्भात 
त्यांनी केलेल्या मार्गद्ेनानुसार केंद्राने जर अपेक्षित कार्य केले तर अच्युतरावांचे मंडळावर 
असलेले त्रण अंशत: फेडण्याचा तो मार्ग ठरेल. त्यांनी केलेल्या दानाचे ग्रहण करण्याचा मंडळाला 
काही अधिकार होता असे ठरेल. 


होता, पण ते कुणाचे अनुयायी 


- संपादक 


"नवभारत 
७५ 


भ् टे, 
राठचा पिकास पतारा्राचा विकास. // १1 १.५ 
अनुक्रमणिका कळ का्‌ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि शि. र 
संगणकीकृत ल द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामडळ, वाडे 


: रसानुभव आणि ब्रह्मानुभव* 


रा. भा. 


रस-सिद्धान्ताविषयी लिहिणाऱ्या सैद्धान्तिकांच्या 
एका परंपरेमध्ये रसानुभवाची तुलना ब्रह्मानुभवाशी 
करण्यात आलेली आहे. ' एक परंपरा ' असा निर्देश 
हेतुतः केलेला आहे. याचे कारण असे की खुद्द भरताने 
रसाविषयी वोलताना नाटचक्ञास्त्राच्या रसाध्यायामध्ये 
(>: सहाव्या अध्यायात ) रससूत्र मांडल्यानंतर 
लगेचच जे दृष्टान्त दिलेले आहेत त्यांचा व्रह्मानुभवाशी 
दूरान्वयानेदेखील संबंध लावता येईल असे वाटत नाही. 
प्रा. र. पं. कंगले यांनी नाटयक्षास्त्रातील प्रस्तुत भागाचा 
अनुवाद पुढीलप्रमाणे केला आहे- (या बाबतीत ) 
दृष्टान्त कोणता ? ते सांगतात- ज्याप्रमाणे पुष्कळ 
प्रकारचे द्रवरूप पदाथ, औषधी आणि द्रव्य यांच्या 
संयोगापासून षाडव वगैरे रस निष्पन्न होतात त्याप्रमाणे 
निरनिराळ्या भावांनी आविष्कृत केलेले स्थायिभाव- 
सुद्धा रसाच्या स्थितीला प्राप्त होतात.” (र पं. कंगले, 
रस-भाव-विचार, साहित्य-संस्कृति मंडळ, मुंबई, 
१९७३, पृ. १८६) तसेच “या ठिकाणी प्रश्‍न 
विचारतात, रस शब्दाच्या प्रयोगाचे निमित्तकारण 
. काय? सांगतात- आस्वाद घेण्यास योग्य असल्या- 
कारणाने. रसाचा कसा काय आस्वाद घेतला जातो? 
ज्याप्रमाणे नानाप्रकारच्या व्यञ्जनांनी संस्कृत केलेले 
अन्न सेवन करणारे एकाग्र मनाचे पुरुष रसांचा आस्वाद 
घेतात आणि हर्ष इत्यादी प्राप्त करतात, त्याप्रमाणे 
निरनिराळया भावांच्या अभिनयाने अभिव्यक्‍त झालेल्या 
व वाक्‌, अडूंग आणि सत्त्व यांनी युक्‍त असलेल्या स्थायि- 
भावांचा सहूदय प्रेक्षक आस्वाद घेतात आणि हर्ष 
इत्यादी प्राप्त करतात. म्हणून नाट्यातील ' रस असे 
त्यांना म्हटले आहे.” ( तत्रैव, पू. १८८-८९ ) खुद्द 
भरताला रसानुभवासाठी खाद्य व पेय यांच्या सेवनाचा 
दृष्टान्त योग्य व पुरेसा वाटला. नाट्यप्रयोग बघणार्‍या 
सामान्य प्रेक्षकांच्या दृष्टीने तो सोयीचाही आहे. खाद्य 


* प्रस्तुत लेख लिहिताना माझे स्नेही डॉ. वा. 
भूतपुर्व संचालक ) यांची मला फार मदत झाली असे 


पाटणकर 


व पेय यांच्या सेवनाचा अनुभव हा सर्वांच्या परि- 
चयातला आहे. म्हणून रसानुभच हा वरील सर्वपरिचित 
अनुभवासारखा असतो असे म्हटले तर ते सर्वांना 
कळते. पण सर्वपरिचित नसलेल्या ब्रह्मानुभवाचा 
दाखला दिल्यास त्याचा सामान्य प्रेक्षकांच्या दृष्टीने 
काय उपयोग होणार ? ज्यांनी ब्रह्माचे अस्तित्व मान्य 
केलेले नाही अशा सैंद्धान्तिकांच्या दृष्टीनेही या 
दाखल्याचा उपयोग काय? पुन्हा असे की ज्यांनी 
रसानुभवाची आनंदरूपता मान्य केलेली नाही अशा 
रामचंद्र-गुणचंद्रांसारख्यांना तो कसा उपयुक्त वाटणार ? 
या सर्व दृष्टींनी पाहता ब्रह्मानुभवाचा दाखला बव्हंशी 
निरुपयोगी व काहीसा अडचणीचा वाटतो. पुन्हा असा 
दाखला एखाद्या तत्त्वज्ञाला सुचणे शक्‍य आहे. पण 
नाटयक्षास्त्र लिहिणाऱ्या भरताची भूमिका तत्त्वज्ञाची 
वाटत नाही. 

असे असले तरी वेदांत्यांच्या परंपरेत हा दाखला 
सर्वमान्य म्हणून प्रस्थापित झालेला दिसतो. त्याचा 
पहिला. उल्लेख बहुधा भट्टनायकाने केला असावा. 
भट्टनायकाने प्रथम मांडलेले व अभिनवगुप्ताने ठोसपणे 
पुरस्कारलेले रसानुभव-ब्रह्मानुभव यांच्यातील निकटच्या 
साम्याबद्दलचे मत केवळ मम्मट, जगन्नाथ इत्यादी 
इतिहासकालीन सैद्धान्तिकांच्या लिखाणातच बघायला 
मिळते असे नाही; ते अगदी आजच्या अभ्यासकांच्या 
लिखाणातही सापडते. उदाहरणार्थ, डॉ. कपिला 
वात्स्यायन यांच्या (078820) 111९672 1)766 
द श/यला2(१८/८ १7८ळ ८१८ 47108 (8६8. 
८ ७०01, ०७ 1)९0111, 1977 ).या 
पुस्तकातील पुढील प्रतिपादन पाहा- ' एठा एट 
एकता एला] ताचा वाणीड ,.. वाड ला'९१- 


एज्रा ७१७ 4 तोड्या] ( ७.वा॥67), 2 
१०५४५०, घात 9 $90०ीट€ ( ४५११७ ) « [गाट 


म. कुलकर्णी (बी. एल्‌. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडॉलॉजीचे 
येथे कृतज्ञतापूवेक नमूद करतो. 


या लेखातील काही तळटीपा मजकुरातच चोकटी कंसात दिल्या आहेत. -संपादक 


न..भा. १ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


जं नवभारत 


9९8 टॉरट ल्ण्णभंतदा'टत 
$९८0पते ०प]7 (0 पाट इपफाह्याट 2७९०100 
वयात ७१३ (हिपाटत 1185-20 ० दा (१/०70- 
१००72077608६/7006८7'८ )... गाट २७पा लाट 
गणाला हयाटाटटते 35 2125] 00 01९ लाटा 
७३३ एट एला 07580... (0. 5-6) 


ब्लालााटट १४०७ 


रसानुभवाचे स्वरूप ब्रह्मानुभवाच्या दाखल्याने 
समजावून सांगण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा 
उल्लेख 'प्रा. रा. श्री. जोगांसारख्यांनी याआधी केलेला 
आहे. त्याचे निराकरण करण्याच्या उद्देश्याने अर्जुन- 
वाडकर-मंगरुळकर यांनी आपल्या काव्यप्रकाश्याच्या 
आवृत्तीतील (पुणे, १९६२) “ उपन्यासा'मध्ये पृ. १६६९- 
१७० वर पुढील युक्तिवाद केला आहे- अभिनव- 
गुप्ताच्या मते “ आस्वाद ही प्रतीति अलौकिक आहे 
कारण ती लौकिक प्रतीति प्रकारात बसत नाही.” याच 
अभिप्रायाने काहींनी रसास्वादाची ब्रह्मास्वादाशी किवा 
समाधीतील आनंदाशी तुलना केली आहे. पण हे लक्षात 
न घेता रामचंद्र श्रीपाद जोग यांनी परब्रह्माचा आस्वाद 
कसा असतो हे बहुतेक लोकांना माहीत नसल्याने (जोग, 
पृ. ९५) हे वर्णन निरर्थक ठरविले आहे.' अर्जुनवाडकर- 
मंगरुळकर यांच्या मते जोगांच्या शंकेमुळे वरील उपमा 
निरथंक ठरण्याचें कारण नाही. 'कारण तिचे प्रयोजन 
* रसास्वादाचे अलौकिकत्व सांगणे ' हे आहे, आणि तें 
ब्रह्मास्वाद बहुतेक लोकांना माहीत (म्हणजे अनुभव- 
विषय) नसल्यानेच सिद्ध होणारे आहे. त्यांचे म्हणणे 
असे को जोगांनी असे दाखल्यांच्या राशीला न लागता 


* रसास्वाद अलौकिक म्हणणार्‍यांचे मुद्दे खोडून काढणे 
योग्य ठरेल * 


* सामान्य लोकांना कोणत्या तरी दोन गोष्टी पुर्ण- 
पणे किवा अंशत: अज्ञात आहेत केवळ याच कारणामुळे 
त्या दोन गोष्टी तुलनायोग्य होतात व म्हणून त्यांच्या- 
पैकी एकीच्या साहाय्याने दुसरीचे स्वरूप समजावन 
सांगता येते हा युक्तिवाद पटण्यासारखा नाही. 
कोणते तरी दोने अनुभव लौकिक अनुभवांपेक्षा भिन्न 
आहेत, असे म्हटल्यांने ते दोन अनुभव सारखे आहेत 
असे सिद्ध होत नाही; कारण ते सामान्य अनुभवांपेक्षा 
पूर्णपणे वेगळ्या बाबतीत वेगळे असू शकतील. सात फ्‌ट 
उंचीचा माणूस, पाचशे किलो वजन असळेला माणस 
तसेच प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेला माणूस हे सामान्य 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


माणसापेक्षा वेगळे ठरतात; पण त्यामुळे ते एकमेकां 
सारखे ठरत नाहीत. दोन अस्तिवांची (०्अएए९) 
गोष्टींची तुल्ना करणे फलदायी ठरते म्हणून दोन 
नास्तिवाची (1888४८) गोष्टींची तुलना करणे हेही 
फलदायी ठरेल असे म्हणणे चूक आहे. 


रसानुभक अलौकिक असतो असे म्हणताना 
लोकांच्या मनात दोन वेगळ्या गोष्टी असणे शक्‍य 
आहे: १) रसानुभव हा लौकिक अनुभवापेक्षा पुर्णपणे 
वेगळ्या स्वरूपाचा, वेगळ्या जातीचा अनुभव आहे; 
२) रसानुभव हा लौकिक अनुभवांपेक्षा फार उच्च 
दर्जाचा अनुभव आहे. पहिले विधान मूल्यनिलषेप असू 
शकते; दुसरे विधान हे मुख्यत: मूल्यविधानच आहे. 
जर पहिले विधान अभिप्रेत असेल, तर ब्रह्मानुभवाशी 
रसानुभवाचा अजिबात संवंध येऊ न देता ते मांडता 
येते. श्रीश्ंकुकाने चित्रतुरगप्रतीतीच्या दाखल्याने हेच 
दाखविले आहे की रसानुभव हा लोकिकानुभवात 
आढळणार्‍या सम्यक्‌, मिथ्या, संशय, सादृश्य या प्रतीतीं- 
शिवायच प्राप्त होणारा असल्याने अलौकिक आहे. 
अलौकिक अनुभव म्हणजे लौकिकापेक्षा पुर्णपणे वेगळा 
अनुभव असा अर्थ घ्यायचा असेल तर कांटने क्रिटिक 
ऑफ इस्थेटिक जजसेन्टमध्ये स्वायत्त सौंदर्याच्या संद- 
र्भात केलेली चिकित्सा आपल्याला फार उपयुक्त ठरेल. 
ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक 
सिद्ध होऊ शकत नाहीत; अ 
अशा सर्वे गोष्टी व क्रिया 
धरलेले असते; 
अनुभवात संकल 
पदार्थ किवा त्या १२. आशि 


नाही; म्हणून त्याची भूमिका 


कांटच मकेर्श 
समान असल्याचा या. भूमिकेशी 


ही दावा करता येणार नाही. 
लोकमानसात काही उपमाने ठसले; 


2 ली ् 
त्यांच्या साहाय्याने केलेली विधाने असतात; 


लोकांना सहज 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रसांनुभव' आणि ब्रह्मानुभव रै 


कळतात असा युक्तिवाद कोणी करू शकेल.* उदा- 
हरणा्थं, 'क्षची वाणी अमृताप्रमाणे मधुर आहे' , 
* त्या वेळचे कीर्तन फार रंगले; काही क्षण तर कीतंन- 
काराची व इतरांचीही ब्रह्मानंदी टाळी लागल्यासारखे 
वाटले.'; अमृत किवा ब्रह्मानंद यांचा प्रत्यक्ष अनुभव 
नसलेल्यांनाही- म्हणजे सवच ' सामान्य लोकांनाही- 
वरील विधानांचा अभिप्राय कळतो. खरे पाहता या रूढ 
उपमानांमुळे कळते ते इतकेच की क्षची वाणी फार 
मधुर आहे, आणि कोतंनकार व श्रोते कीतंनात अगदी 
तल्लीन झाले होते, त्यांना स्थल-कालाचे, दररोजच्या 
व्यवधानांचे भान उरले नव्हते. इतके कळणे हेच 
अभिप्रेत. असेल तर वरील उपमानांना उपयुक्‍त 
म्हणायला हवे. पण यामुळे एका बाजूला सामान्य 
जीवनातील अनुभव आणि दुसर्‍या बाजूला अमृताचा 
किंवा ब्रह्माचा अनुभव यांच्यातील भेद हा जातीचा 
' नसून केवळ अंशाचा आहे इतकेच सिद्ध होईल. 
पण अभिनवगुप्ताला व मम्मट-जगन्नाथादींनाही केवळ 
अंशाचा नव्हे, तर जातीचा. फरक अभिप्रेत असावा असे 
निश्चितपणे वाटते. तसे नसते तर त्यांनी अद्वैती तत्त्व- 
ज्ञानाच्या परिभाषेत आपल्या सिद्धान्ताची मांडणी केली 
नसती. दुसरे असे की रसानुभवाला जेव्हा ब्रह्मास्वाद- 
सहोदर म्हटले जाते तेव्हा ते नुसते रसानुभवाबद्दलचे 
स्तुतिपर मूल्यविधान आहे असे समजणेही योग्य होणार 
नाही. रसानुभव व ब्रह्मानुभव यांच्या निकटच्या सारखे- 
पणाविषयीचे विधान वाच्यार्थाने घेऊन त्याची गंभीरपणे 
चिंकित्सा केली पाहिजे. 
ब्रह्माचा अनुभव म्हणजे ब्रह्माचे नुसते सामान्यज्ञान 
नव्हे, तर ब्रह्माचा साक्षात्कार होय. ब्रह्मसूत्र भाष्यातील 
अगदी पहिल्याच सूत्रात शंकराचार्यांनी असे म्हटले 
आहे : “ आता ' जिज्ञासा ' म्हणजे जाणण्याची इच्छा. 
: जिज्ञासा ' शब्दांतील “'स' या प्रत्ययाचा अर्थ जी 
“इच्छा ' तिचे साक्षात्कारापर्यंत ज्ञान हें कर्म होय. कारण 
इच्छा ही नेहमीं फळाला अनुलक्षून असतें; (व इच्छेचे जें 
फल तेंच त्या इच्छेचें क्म होय. ह्या ठिकाणीं ज्ञानेच्छेचें 
साक्षात्कारापर्यंत ज्ञान हे फल असल्यामुळें तेंच ज्ञानेच्छेचे 


कर्म होय.) ज्ञानरूप साधनानें ब्रह्माचा साक्षात्कार 
व्हावा ही गोष्ट (या शास्त्रांत) इष्ट आहे. कारण 
ब्रह्माचा साक्षात्कार हाच पुरुषार्थ होय. आणि हा पुरुषार्थ 
एवढ्याच करितां कों ह्याच्याच योगाने सकल संसाराचें 
बीज जी अविद्या तिचा व तिच्यामुळे होणार्‍या अनर्थांचा 
नाश होतो. यावरून “ ब्रह्माची जिज्ञासा करावी 
( असा एकंदर सूत्रार्थ झाला. ) ” (झांकरब्रह्मासुत्र- 
भाष्य, मराठी भाषांतर, भाषांतरकार वासुदेवशास्त्री 
अभ्यंकर व दि. त्र्यं. चांदोरकर, द्वितीयावृत्ति, पुणे, 
१९५७, भाग पहिला, पृ. १९.) त्याच पृष्ठावर भाषांतर- 
कारांनी ब्रह्मज्ञान व ब्रह्मसाक्षात्कार यांच्यातील संबंधाचे 
पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे : ' वस्तूर्चे ज्ञान ' 
झालें नाहीं तर त्या वस्तूविषयीं इच्छा उत्पन्न होत नाहीं 
असा अनुभव आहे. तेव्हां ब्रह्मज्ञान अगोदर झाल्याखेरीज 
ब्रह्मजिज्ञासा होऊं शकत नाहीं; म्हणजे ब्रह्मज्ञान हें. 
व्रह्मजिज्ञासेचें कारण होय. पण ब्रंह्याज्ञान तर ब्रह्म- 
जिज्ञासेचें फल म्हणून सांगितलें आहे. तेव्हां ब्रह्मज्ञान हें 
ब्रह्मजिज्ञासेचें कारण कसें होईल अशी शांका येते व 
तिच्यावर उत्तर असें कों ब्रह्माविषयींचें सामान्यज्ञान हें 
ब्रह्मजिज्ञासेचें कारण होय, व ब्रह्माचा साक्षात्कार चि 
ब्रह्मजिज्ञासेचें फळ होय; व जें फल तेंच कर्म होय.' 
ब्रह्माचा साक्षात्कार हा असा अनुभव असणार कौ 
ज्यात सर्व दैतभाव मिटलेला आहे; ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान 
हे भेद नाहीत; ज्ञानविषय व त्याचे गुणधर्म हा भेद 
नाही; काल व देश यांच्यात असलेल्या विंविध गोष्टी 
व त्यांच्यातील संबंध हेही उपस्थित नाहीत. हा अनुभव 
कसा असेल याची कल्पनासुद्धा करता येणे शक्‍य नाही; 
हा कोणाचा अनुभव हेही सांगता येंत नाही, कारण 
अनुभव घेणारा मी ' येथे उपस्थित नसतो. जरी या 
अनुभवाची कल्पना करता आली नाही तरी प्रत्यक्ष 
जीवनातील खऱ्या गोष्टी बघणे व नाटकातील त्यांचे 
चित्रण बघणे यांच्यापेक्षा तो वेगळ्या जातीचा असला 
पाहिजे. याचे कारण असे को ब्रह्मानुभवाळा (तब्रह्म- 
साक्षात्काराला) विषय नसतो, पण सृष्टीतील व 
नाटकातील गोष्टी पाहणे हे विषयाशिवाय शक्‍य नाही.1 


* हा मुद्दा डॉ. वा. म. कुलकर्णी यांनी एका खासगी चर्चेत मांडला होता. तो त्यांना स्वत:ला पटलेला 
असल्याचे वाटले नाही; हा एक काही प्रमाणात पटण्यासारखा, संभाव्य मुद्दा आहे, इतकेच त्यांना अभिप्रेत 


असावे. 


1 वास्तवाचे अवलोकन व नाट्यावलोकन यांच्यातील साम्यभेदाची चर्चा लेखात नंतर केली आहे. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रह्मानुभवाचा अथ ब्रह्मसाक्षात्कार असा घेतला 
तर त्याच्यात व रसानुभवात अंज्नाचा नव्हे तर जातीचा 
भेद आहे, असे मान्य करावेच लागेल. कारण ' ज्यात 
कसलेच हत नाही असा ब्रह्मसाक्षात्कार आणि पुर्णपणे 
ह्वैतावर आधारलेला दैनंदिन जीवनातील लौकिक अनुभव, 
व प्राय: त्याच्याच आश्रयाने अस्तित्वात येणारा नाट्या- 
वलोकनाचा अनुभव हे एका जातीचे अनभव असणे 
ताकिक दृष्ट्या अशक्‍य आहे. जर नाट्यानुभवाला 
अलोकिक म्हणायचेच असेल तर हे स्पष्टपणे ध्यानात 
ठेवले पाहिजे की ज्या अर्थाने ब्रह्मसाक्षात्कार अलौकिक 
असतो त्या अर्थाने प्रत्यक्ष जीवनाचा अनुभव किंवा 
. नाट्यानुभव अलौकिक नसतो, तो तसा असूच शकत 
नाही. 


वासुदेवशास्त्री अभ्यंकरांनी ब्रह्मज्ञान व ब्रह्म- 
साक्षात्कार यांच्यात भेद केल्याचे आपण वर पाहिले 
आहे. हा भेद करण्यामागचा युक्तिवाद पटण्यासारखाच 
- आहे. ब्रह्मज्ञान झाल्यानंतर ब्रह्मसाक्षात्कार होईपयंतच्या 
काळात किंवा साक्षात्कारांच्या दोन दिव्य क्षणांच्या 
मधल्या काळात मुमुक्षू-साधकाचा जगाकडे बघण्याचा 
जो दृष्टिकोण असेल, या काळात त्याच्या अनुभवाचे जे 
स्वरूप असेल त्यावर लक्ष केंद्रित करून, त्याला उपमान 
मानून, रसातुभवाच्या अलोकिकत्वाचा नव्याने विचार 
करायला हवा. 


आपल्याला अभिप्रेत असलेला मुमुक्षू हा सामान्य 
माणसापेक्षा अनेक वाबतींत वेगळा असणार यात शंका 
नाही. शंकराचार्यांनी द्वैतभावाचे निराकरण झालेल्या 
माणसाचे पुढीलप्रमाणे वर्णन केळे आहे- ' कारण (सर्व 
एकच ब्रह्म आहे असें) एकत्वाचें ज्ञान झाल्यावर त्याज्य 
आणि ग्राह्य असें कांहींच उरत नसल्यामुळें क्रिया, कारक 
इत्यादि द्वेताच्या ज्ञानाचा नाश होतो. एकत्वाविषयीं 
निश्‍चय दृढ होऊन दैतविज्ञानाचा एकदां उच्छेद झाला 
असतां त्याचा फिरून उदय होण्याचा संभव नाही, कां 
ज्याच्या योगानें ब्रह्म हें उपासना विधीचें अंग आहे असें 
प्रतिपादन करितां येईल.' (अभ्यंकर-चांदोरकर पुर्वोक्‍त, 


पृ. ३७) तसेच पाहा '...ज्याला 'मी ब्रह्म आहे ' असें 
ज्ञान झालें आहें तों पूर्वीप्रमाणे संसारांत पडतो असें 
दाखवून देणें शक्‍य नाहीं .. ह 


रीर वर्गरेंवर मीपणाचा 
ष्याला दु:घ, भय इत्यादि 
म्हणून त्याला वेदप्रमाणा- 


अभिमान बाळगणाऱ्या मना 
होतात असें दृष्टोत्पत्तीस येतें, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


वरून ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होऊन तो त्याचा अभिमान दूर 
झाळा असतांनाही तींच मिथ्याज्ञानापासून होणारी 
दु:ख, भय वर्गरे फिरून त्याला होतात अशी कल्पना 
करणें शक्‍य नाहीं... हीच गोष्ट पुढील श्रुतींत सांगितली 
आहे- “ज्याला शरीर नाहीं त्याला सुखदु:खे स्पक्भ 
करीत नाहींत ' (छां. ८१२१). आतां तूं असें 
म्हणशील कीं ' मनुष्य मरण पावला म्हणजेच त्याला 
अश्वरीरत्व मिळणार, तो जीवंत आहे तोपर्यंत मिळणार 
नाहीं ' तर तसें नाही. कारण सशरीरत्व हें आत्म्याला 
मिथ्याज्ञानापासून प्राप्त होते. ज्ञानी मनुष्याला तो 
जीवंत असतांना देखील (त्याचे मिथ्याज्ञान नष्ट 
झाल्यामुळें) अश्षरीरत्व प्राप्त होतें हें सिद्ध आहे... 
स्थितप्रज्ञाचें लक्षण काय ? (भ. गी. रो५४ ) इत्यादि 


स्थितप्रज्ञाची लक्षणे सांगणारी स्मृतीदेखील ज्ञानी 


मनुष्याचा कोणत्याही क्रियेशीं संबंध नसतो असें दाख- 
वित्ते, ' ( तत्रैव, पू. ५७-५८ ) 

सुख, दु:ख, इच्छा, अनुकूल व प्रतिकूल भावना, 
जय, पराजय या सर्वांकडे समवृद्धीने पाहणारा स्थित- 
प्रज्ञ हा ब्रह्मज्ञान व ब्रह्मसाक्षात्कार यांच्या जवळात 
जवळ जाणारा माणूस होय. रसानुभव हा ब्रह्मानुभव 
जरी नसला, तरी त्याच्याक्षी बरेच साम्य असलेला 
अनुभव ठरायचा असेल तर तो वरील सुखदु:खादी सर्व 
गोष्टींकडे पुर्णपणे ताटस्थ्याने बघणाऱ्या स्थितप्रज्ञाचा 
अनुभव असायला हवा. नाटकाला जाताना, नाटक 
बघताना, किवा ते बघितल्यानंतर असा अनुभव प्राप्त 
होतो असे दाखविता येईल का? या प्रनाला होकारार्थी 


लिअरपासून संज्ञय- 
स्था निर्माण होते हा 
नाही. नाट्याच्या 


येतो, व तो समर कादंबर्‍यांमुळे एकच अंतृत्तव 
अजिबात म गावल्थचा अनुभव असतो हे म्हणणे 

मान्य होण्यासारले नाही. भरताने एका नव्हे 
तर आठ (किवा नऊ ) रसांची चर्चा केली ती उगीच 
नव्हे. नाट्य हे जर एक ' क्रीडनीयक ' म्हणून निर्माण 
झालेले असेल तर त्याच्यामळे नेहमी समावस्थाच 
निर्माण होईल अशी अपेक्षा करणे चूक ठरेल. नाट्यामुळे 
किवा साहित्यामुळे समावस्थेचा अनुभव कधीच 
मिळणार नाही असे नव्हे; पण जा  साहित्यक्तीमुळे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


'स्सानुभव आणि ब्रह्मांनुभव' ष्‌ 


तोच अनुभव मिळेल, मिळालाच पाहिजे असे म्हणणे 
चूक ठरेल. महाभारत हे झशांतरसात्मक महाकाव्य 
आहे आणि त्यापासून समावस्था निर्माण होण्याची 
शक्‍यता फार मोठी आहे. पण सर्व साहित्यकृती शांत- 
रसप्रधान असतात हे विधान पटण्यासारखे नाही. 
रामायणात धम, अर्थ व काम या तीन पुरूषार्था- 
चाच प्रभाव आहे; मोक्ष हा पुरुषार्थ नजीकच असला 
तरी त्याला प्रत्यक्ष स्थान दिलेले नाही. म्हणून रामायण 
करुणरसप्रधानच ठरते, श्ांतरसप्रधान नव्हे. महाभारतात 
मात्र मोक्षाला फार महत्त्वाचे स्थान मिळालेले आहे. 
युद्धानंतर युधिष्ठिराला राज्याभिषेक होतो; पण 
तोपर्यंत माणसे व मूल्ये यांची इतकी हानी झालेली 
असते को बावरलेल्या मन:स्थितीतच तो सिहासनावर 
बसतो. आणि त्यानंतर लगेचच तो कृष्णाच्या सांगण्या- 
वरून शरपंजरी पडलेल्या भीष्माकडे मागंदर्शनासाठी 
जातो. तेथे त्याच्यासमोर काही प्रमाणात राजधर्माचे 
व फार मोठ्या प्रमाणात मोक्षधर्माचे विवरण करण्यात 
येते. कथा-कथनाचा एक भाग म्हणून मोक्षधर्माचे 
विवेचन केले जाते असे नसून त्याची सैद्धान्तिक पातळी- 
वरही चर्चा करण्यात आलेली आहे. ' शांतिपर्वा 'चा 
निम्याहून थोडा अधिक भाग मोक्षधर्माला वाहिलेला 
आहे ही मुद्दाम लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. या 
सेद्धान्तिक चर्चेमुळेच महाभारताला मिश्र स्वरूप प्राप्त 
झालेले आहे; महाभारत हा नुसता काव्यग्रंथ नाही, 
-तर तो झास्त्रत्रंही आहे. लौकिक जीवनाविषधीची 
जी संपुर्ण तटस्थता शंकराचार्यांना अभिप्रेत आहे ती 
जरी नाही तरी तिच्याशी काही प्रमाणात निश्‍चित 
. साम्य असलेली जीवनदृष्टी द्यांतरसात्मक महाभारतात 
आढळते. रसानुभवाला ब्रह्मानुभवाचा सहोदर मांनणा- 
ऱयांच्या दृष्टीने श्यांतरसाला विशेष महत्त्व प्रात होणे 
स्वाभाविक आहे. तेव्हा आपल्यालाही शांतरसाकडें 
विदेष लक्ष द्यायला हवे. 
झ्ञांतरसामुळे भरतप्रणीत रसव्यवस्थेत काही 
महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत; प्रथम त्यांची 
चर्चा आपल्याला करायला पाहिजे. त्यांतील पहिला 
प्रश्‍न असा, की स्वतः भरताने नाट्यक्षास्त्रात शांत- 
रसाला मान्यता दिली आहे का ? संस्कृतातील बहुसंख्य 
विद्वानांच्या मते भरताने फक्त शृंगार, हास्य, करुण, 
रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स व अद्भुत या आठच 
रसांचा निदेश केलेला आहे. 


अनुक्रमणिका 


शूळूगारहास्यकरुणा रोद्रवीरभयानका: । 
वीभत्साद्भुतसंज्ञो चेत्यष्टी नाट्ये रसाः स्मृता; 
( अध्याय ६, इलोक १५ ) 
अभिनवगुप्ताच्या मतानुसार रस नऊ आहेत. वर 
उल्लेखिलेल्या नाट्यज्षास्त्रातील अध्याय ६, इलोक १५ 
मध्ये ' बीभत्साद्‌भुतसंज्ञोचेत्यष्टो नाट्ये रसा: स्मृता: । 
याऐवजी ' बीभत्सादुभुतशान्ताःच नव नाट्यरसा: 
स्मृता:' हा पाठ अभिनवगृप्ताने स्वीकारला. नाटय- 
शास्त्राच्या फार थोड्या हस्तलिखितांमध्ये वरीलपंक्री 
दुसरा पाठ दिलेला आहे. पण तो सर्वमान्य पाठ नव्हे. 
आधुनिक संशोधक नाटयक्षास्त्रात आठच रसांचा उल्लेख 
असल्याचे ठामपणे सांगतात. उदाहरणार्थ, प्रा. कंगले 
यांच्या मते नऊ रसांचा निर्देश करणारा पाठ ' मूळ 
नाट्यशास्त्राचा नाही हे निश्चित. ' (कंगले, पूर्वोक्त, 
पृ. ११०) प्रा. राघवन्‌ यांनी आपल्या 1 1700077061 
ठा ४७8, (पाट &तेएवा फा ळा याते 
गरळढळा'ला (४९106, "11111१ 1२००5९ एता, 
1975) या पुस्तकात प्रस्तुत प्रश्‍नाची खोलात जाऊन 
चिकित्सा केली आहे; त्यांचा निर्वाळा असा : ए"ठा' 
गाष्टः १७ 1२३५७०-३ ए४ल'८ ठपणाऱए टाटा छा 
एप्पल. एट (ल. ली ८ ॥८४४८ 8०७४४८ 
जी झवा णाटां19]]9 ७७०४७ 0010 ० टाटा 
॥२७७9-५७. ठा 3 1ञआा्ट ए116, (18 ]0०68 8150 
हाट कण्या 010 0 थाप 1२53-53” 
(?. ] & 2150 15). या संदर्भात त्यांनी कालिदासाने 
आपल्या विक्रमोबेशीय या नाटकात आठच रसांचा 
निदेश केल्याचे वाचकांच्या नजरेस आणून दिले आहे. 
रसांच्या मूळ यादीत आठच रस होते या 'मताला 
नाटयक्ञास्त्रातील स्थायिभावांच्या यादीमुळे पाठिंबा 
मिळतो; कारण या यादीत आठच स्थायिभावांचा 
उल्लेख आहे. 
रतिर्हासश्‍्च शोकशच क्रोधोत्साहो भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयश्‍चेति स्थायिभावा: प्रकीतिता: ॥ 

६. १७ (कंगले, पूर्वोक्त, पृ. ११२) 
अर्थात या पुराव्याने वाद सुटतो असे नाही; कारण 
ज्यांना नाट्यशास्त्रात शांतरसाचा उल्लेख मिळाला 
त्यांना तेथेच शांतरसाच्या स्थायिभावाचा उल्लेखही 
मिळाला. 

रतिर्हासश्‍च शोकरच क्रोधोत्साहो भयं तथा । 
जुगप्साविस्मयशमा: स्थायिभावा: प्रकीतिता: ।। 

६'१८ (राघवन, पूर्वोक्त, पृ. १३) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


या सर्व प्रश्‍नांकडे पाहण्यांचा आणखी एक वेगळा 
दृष्टिकोण आहे; त्याच्या साहाय्याने हा प्रश्‍न समाधान- 
कारकपणे सुटू शकेल असा विठवास वाटतो. अज्ली 
कल्पना करू या. कौ नाटयक्षास्त्रात शांतरसाचा उल्लेख 
नाही; आणि ग्रंथाच्या ज्या भागात हा उल्लेख असल्याचे 
सांगण्यात येते तो भाग प्रक्षिप्त आहे. आता प्रश्‍न असा 
की ज्या सांस्कृतिक वातावरणात नाट्यक्षास्त्र ' रचले 
गेले त्याच्याशी मोक्षधर्म, शम, शांतरस या संकल्पना 
सुसंगत वाटतात को नाही ? जर प्रस्तुत वातावरणाशी 
त्या सुसंगत वाटत असतील, तर शांतरसाचा किंवा शम 
या स्थायिभावाचा नाट्यशास्त्रात उल्लेख आहे की 
नाही याला फार महत्त्व देण्याचे कारण नाही. 
प्रा. राघवन्‌ यांनी हाच युक्तिवाद केळेला आहे. त्यांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे नाटयक्षास्त्रात श्ांतरसाचा उल्लेख 
मिळत नाही हे खरे. 'पण याचा अर्थ असा नाही कौ 
जिची परिणती शांतरसात होईल अशी भावना, 
स्थिर प्रवृत्ती भरताच्या परिचयाची नव्हती, किवा या 
भावनेचे / स्थिर प्रवृत्तीचे चित्रण करणारी साहित्यकृती 
त्याने पाहिलेली नव्हती. अभिनवगुप्ताच्या काळातले 
सांस्कृतिक-भाध्यात्मिक वातावरण व भरताच्या काळा- 
तील वातावरण यांच्यांत बरेच साम्य असावे. उत्तर- 
काळात जे आढळते त्याची बीजे पुर्वकाळात होती असे 
मानायला जागा आहे. ही बीजे आनंदवधन व 
अभिनवगुप्त यांच्या नजरेतुन सुटली नसणार. महाभारत 
हे शांत-रस-प्रधान महाकाव्य आनंदवधंनाप्रमाणे 
अभिनवगृप्ताच्याही परिचयाचे होते; रघुवंश व 
शाकुंतल या साहित्यक्ृतींमध्ये मोक्ष या चौथ्या 
पुरुषार्थाचे, वानप्रस्थ व संन्यास या तिसऱया व चौथ्या 
आश्रमांचे, त्टरषिमुनींच्या जीवनपद्धतीचे उल्लेख व 
चित्रण आनंदवर्धन-अभिनवगृप्तांनी- पाहिले असणार. 
त्याच्याही आधीच्या काळातील सवच आणि विशेषतः 
आध्यात्मिक व धार्मिक जीवनाचे नियमन प्रवृत्तिपर व 
निवृत्तिपर धर्मांच्या साहाय्याने होत असल्याचे भारतीय 
परंपरा सांगते. श्ांतरसाला प्रेरक व पोषक अशी 
सामग्री आजूबाजूच्या जीवनात असल्याचे भरताला 


नाही तरी ज्ममाचा 


काहीही नाही. 
पृ. १७-१८; तसेच बौद्ध व 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विश्षषांक, १९९२ 
असे असुनही काही लोक शांताळा रस ही पदवी 
द्यायचे नाकारतात याचे आणखी कारण असे कौ 
भरताने झ्यांतरसाचे विभाव, भनुभाव, व्यभिचारीभाव 
दिलेले नाहीत. पण हीसुद्धा फारशी मोठी अडचण 
नाही. कारण वरील तपशिलांपैकी काहींवहृळची 
माहिती नाटयक्षास्त्रातील प्रक्षिप्त मानल्या जाणार्‍या 
भागात मिळते. जी माहिती तेथे मिळत नाही ती 
अभिनवगुप्तासारख्या सैद्धान्तिकांनी दिलेली आहे. 

[ प्रा. राघवन्‌ यांनी वरील अडचण दुर करताना 
आपल्या पुस्तकाच्या २७ व्या पृष्ठावर असे लिहिले 
आहे: " प॥8 छळाचा 138 10 छां९७] 07८ 
१९७॥804-5, कैपए७)8७४-७ द्यात ॥१०७॥1०१- 
पंगा ली द्या, गाठा एड बाणणं १, 
गापट8] ]ए, लाट. 18 घााठपाटा फएगीपाछ् 
०णुंब्ल्पंठण, 52 ९8 0९ ह] आावतट 
ठप औयावएवटप]१ हांए&$ पट्या. 0८ 
गपा[(टा]9०13(टत &व्ायाव. पवळा जा. 
ांश65 ॥16 षा डएव- लात. ठा $ठयाव.,.... 
गा ॥॥७॥३५१-७ बाढ छांश्या र ८ (टक ळ्$ 
४८८००१५७7८, ००४/८७४७०, ,७४८१/०७१८८१७॥४, 
लाट. 18 8100113025 १९ १/०००७, 770/८९॥८०, 
प फावलालट्ट गी एल, 7९18106, हाट, 
8111051 81] 311308-8 811 136 1७ १४१७1 8- 


छावा 


गया-उ, औजायावएबटुप]8 १0.16 18४१-85, 


$8111889119) , 


५५7277८) , 
७05, (०१095 


एकह पाटा 


पवा] (0118111 $व्या!वि. 
०पट. टक्का 56९ द्यात 


पाल प 'आ]ु०9 एट 811॥1011809-8 

९ 80७ प७8]]९१॥॥८८ जी [रव्या 
ण्वाड हयात ग्पाल ल्या छते पाण्प्ठा] 
० 3)180ए8-5 0९०0165 
गाता छि पाह 8३88 झाला 0080-38 
ल पाज्ट्तत भात []पष्ठप5 ठा ७०] 
०णंब्ल, पाप, एव, एवा ऐा८ ७८ 
गा 1098803, गरळ छि ७०्व या पाट ठप 
र्य फावला 9त उच्चतता ७1 ह्यात (११ 
ए7०पा टा] 8511001 
एवा 811४१-5.] 


प्राहे एयागट १०१ 


ग 36 8006055011 ळ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रसानुभव' आणि ब्रह्मानुभव ७ 


शांतरसाबह्दलच्या तिसर्‍या अडचणींचा आता 
थोडक्यात विचार करायचा आहे. शांतरसाचा स्थायिभाव 
जो शम त्याच्या संकल्पनेतच सर्व क्रिया व भावना 
यांचा पूर्ण अवरोध, जणू त्यांचे नसतेपणच अंतर्भूत 
झालेले आहे. या प्रकारची संपू्णे अवरोधित अवस्था 
रंगमंचावर कशी दाखविता येणार ? शांतरसाचा 
अभिनय म्हणजे अश्ली संपूर्ण अवरोधित अवस्था असेल 
तर शांत-रस-प्रधान नाटक रंगमंचावर सादर करणे 
अशक्यप्राय ठरेल. प्रा. राघवन्‌ यांनी याहीं अडचणीचे 
निराकरण केले आहे. त्यांच्या मते वर उल्लेखिलेली 
संपुर्ण अवरोधित अवस्था शमाच्या फक्त अंतिम 
उत्कर्षाच्या वेळीच निर्माण होणार. शमाच्या परम 
उत्कर्षाच्या स्थितीतील आविष्कार रंगभूमीवर दाख- 
विणे फार कठीण, कदाचित अशक्‍य, ठरले तरी त्या 
स्थितीच्या आधीच्या अवस्था रंगभूमीवर दाखविणे 
हेही अशक्‍य, फार कठीण ठरेल असे नाही. मुमुक्षूने 
आपल्या भावना, इच्छा यांचे दमन व्हावे म्हणून केलेले 
प्रयत्न किवा जनकासारख्या सिद्ध पुरुषाने लोकसंग्रह, 
परोपकार अशा हेतूंनी केळेळे कार्य हे दोन्ही रंगभूमीवर 
निश्चित दाखविता येतात. कोणत्याही भावाच्या परम 
उत्कर्षावस्थेतीलळ आविष्कारावर आपण दर ठिकाणी 
भर देतो असे नाही. उदाहरणार्थ, रतीचा उत्कर्षावस्थे- 
तील आविष्कार हाही रंगभूमीवर दाखविता येत नाही, 
पण तो दाखवावा अश्ी कोणाची अपेक्षाही नसते 
(राघवन्‌ , तंत्रैव, पृ. २५-२६). 

वरील आक्षेप जसा नाटकाच्या संदर्भात महत्त्वाचा 
ठरतो तसा तो इतर साहित्यप्रकारांमध्ये महत्त्वाचा 
ठरत नाही. ज्याचा अभिनय करता येत नाही त्याचे 
काव्यात वर्णन होऊ शकते. शांतरसाच्या वैधतेबद्दल व 
महत्त्वाबद्दल दावा करणार्‍या आनंदवर्धन व अभिनव- 
गुप्त यांचा मुख्य भर महाभारत या महाकाव्यावर आहे 
याचे एक प्रमुख कारण नाटक व महाकाव्य या दोन 
साहित्यप्रकारांमधील वर उल्लेखिलेली भिन्नता हेच 
असावे, 

श्ांतरसाबद्दलचा चौथा आक्षेप असा को साहित्यादी 
कलांची आवड असणारी माणसे सामान्यपणे धर्म, अर्थ, 
काम या पुरुषार्थांनी नियमन केलेल्या जीवनव्यापारांच्या 
पुढे जाताना दिसत नाहीत. त्यांना हवा असतो विरंगुळा, 
मोक्ष नव्हे. नाटकाला क्रीडनीयक मानणाऱ्या लोकांना 
जीवनाची क्षणभंगुरता सनावर विबविणारी नाटके 


आवडण्याची शक्‍यता फारच कमी. या आक्षेपाचे 
अभिनवगुप्ताने ध्वन्यालोकलोचनामध्ये पुढीलप्रमाणे 
खेंडन केले आहे- “ शंका - ' पण काय हो, त्या श्यांत- 
रसाच्या स्थायिभावाशी ' कोणाही मनुष्याचा हृदय- 
संवाद होणे शक्‍य नसल्यामुळे त्या स्थायिभावाचा 
आस्वाद मिळू शकतो हे पटण्यासारखे नाही. ' उत्तर- 
“कोण असे म्हणतो कौ, शम या स्थायिभावाशी 
कोणाही मनुष्याचा हृदयसंवाद होत नाही ? कारण 
“अनुभवास येतोच ' असे वृत्तिकारांनी म्हटले आहे ! ' 
शंका - ' पण काय हो, तो अनुभवास येत असला, 
तरी त्याचे सर्वाना आकर्षण वाटते असे नाही.! उत्तर- 
“तर मग विरक्त लोकांना शंगाराचे आकर्षण वाटत 
नाही, म्हणून त्यालाही रसांच्या यादीतून वगळा ! ' 
(ध्वन्यालोक, संपा. वीरकर व पटवर्धन, द्वितीय खंड, 
साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, १९८९, पृ. २८१). 
शांतरसाच्या आस्वादाला सावंत्रिकता नसण्याबाबत 
याच्या आधीही. वृत्तिकारांनी असे म्हटले आहे - * तृष्णा 
(म्हणजे आसक्ति) नाहीशी झाल्यामुळे होणारे जें सुख 
त्याचा परिपोष हे ज्याचे स्वरूप आहे, असा ' ज्यांत ' 
नावाचा रस अनुभवास येतोच. तसे म्हटलेही आहे 
की- या जगात कामवासनेच्या पुर्तीपासून मिळणारे जे 
सुख असते, किवा स्वर्गात मिळणारे जे मोठे सुख असते, 
त्या दोन्ही सुखांना. तृष्णा नष्ट झाल्यामुळे होणाऱ्या 
सुखाच्या सोळाव्या हिश्शाचीही सर येत नाही. तो 
शांतरस सर्वे लोकांच्या अनुभवाचा विषय होत'नाही हे 
मान्य केले, तरी तेवढ्याने असामान्य, महाप्रभावी 
लोकांची ती एक खास चित्तवृत्ती असल्याने तो नाकारणे 
शक्‍य नाही. ' ( तत्रैव, पृ. २७४) 


शांत-रस-प्रधान साहित्य सर्व रसिकांना सारखेच 
आवडते की निवडक रसिकांनाच आवडते ? हा एक 
वादाचा विषय आहे. भरताचे मत सापेक्षतावादी 
( एवढपणडट ) असावे असे प्रा. राघवन यांनी 
उद्धृत केलेल्या नाट्यज्ञास्त्रातील पुढील अवतरणांवरून 
वाटते- त्यात जरी प्रत्यक्षपणे पुरुषार्थाचे उल्लेख केलेले 
असले, तरी या पुरुषार्थांना अभिमुख असलेल्या रसां- 
विषयी भरताचे मत काय असावे, याचा 
शकतो. 


ववचिद्धर्मः ववचित्‌ क्रोडा क्वचिदर्थ: क्वचिच्छम: । 
(अध्याय १.१ ०६) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1चा अंदाज येऊ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तष्यन्ति तरुणा: कामे विदग्धाः समयाश्रिते । 
अथेष्वर्थपराश्‍्चैव मोक्षेष्वय विरागिण: ॥ | 
(अध्याय २७-५९) 

धर्मकामो5५अर्थकामरच मोक्षकामस्तथैव च.। 
(अध्याय २४.९१) 
ही अवतरणे प्रा. राघवन्‌ यांनी आपल्या पुस्तकाच्या 
व. १८-१९ वर दिली आहेत; तिसर्‍या अवतरणा- 
नंतर त्यांनी असा अभिप्राय दिला आहे की, ' 831714 
18 ]पड८ 2 २०७9 ठी ७०३9-2० '; हा 
अभिप्रायही सापेक्षतावादी भूमिकेला पाठिंबा देणारा 
असाच आहे. याआधी उद्धृत केलेल्या आनंदवर्धनाच्या 
अवतरणावरून त्याचाही सापेक्षतावादाला पाठिंबा 
असल्याचे दिंसते. परंतु अभिनवगृप्ताने या बाबतीत 
निदान काही ठिकाणी, विददोषत: अभिनवभारतीत, 
अगदी वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्याच्या मते 
शांतरस हा प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष रीतीने प्रत्येक 
साहित्यकृतीत उपस्थित असतो. त्याने अभिनवभारतीत 
केलेल्या यासंबंधीच्या प्रतिपादनाचा प्रा. कंगले यांनी 
पुढीलप्रमाणे अनुवाद केला आहे - * “ स्थायिभावांना 
रसत्वाला नेऊ ” या वाक्यानंतर “ शांत ' नावाचा 
शमस्थायिभावात्मक रस ' इत्यादी शान्ताचे लक्षण 
पठन केलेले आढळते. त्या पाठात सर्वे रसांचा आस्वाद 
विषयांपासून झालेल्या परावृत्तीमुळे वहुतांशी शान्त- 
स्वरूप होतो, परंतु तो ( शान्त ) इतर वासनांनी 
झाकलेला असल्यामुळे त्याला मुख्यत्वाचा लाभ होत 
नाही इतकेच. म्हणून सर्व रसांचा हा प्रकृति आहे हे 
सांगण्यासाठी त्याचा प्रथम नामनिदेश केला आहे. 
आणि लोकांमध्ये सामान्याची स्वतंत्रपणे गणना करीत 
नाहीत म्हणून ह्याच्या स्थायीचा स्वतंत्रपणे निदेश केला 
नाही. परंतु सामान्य असले तरी विवेचक मनुष्याने 
त्याची स्वतंत्र गणना केळी पाहिजे, यास्तव विवेचक 
म्हणून अभिमत असलेल्या प्रेक्षकांच्या आस्वादरूपी 
प्रतीतीचा विषय बनल्याकारणाने तो ( इतर रसांहून 
निराळा होतोच. ..) आपापले कारण मिळाल्यावर भाव 
शान्तापासून उ-द्वूव पावतो आणि कारण दूर झाल्यावर 
पुन्हा श्ान्तामध्येच विलीन होतो ' ( कंगले, पूर्वोक्त, 
पू. ३४१ )- या अवतरणामध्ये 'परंतु तो (झ्ञान्त) 
इतर वासनांनी झाकलेला असल्यामुळे त्याला मुख्य- 
त्वाचा लाभ होत नाही इतकेच हे वाक्य आलेले 
आहे. ' तन्मुख्यताळाभ: केवलं वासनान्तरोपहित इति ' 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


या संस्कृत मजकुराचे हे भाषांतर आहे. सध्याचा पाठ 
प्रमाण मानल्यास या मूळ मजकुराचा अर्थ लावणे 
दुरापास्त होते; म्हणून काही पाठभेद सुचविण्यात 
आलेलें आहेत. डॉ. वा. म. कुलकर्णी. यांनी कल्पलता- 
विवेक या ग्रंथाच्या साहाय्याने जी पाठशुद्धी सुचविली 
आहे तिच्यामुळे मात्र अ्थंनिर्णयाचा प्रश्‍न समाधान- 
कारक रीतीने सुटतो. डॉ. कुलकर्णी यांनी सुचविलेला 
पाठ असा : ' अन्तर्मुखतालाभात केवलं वासनान्तर- 
रोपहित इति ' ( ४. ॥॥. एणाताया, 90८१0८5 
४१९. 8787700. 8700०-887., 0. ॥.. 
गा (0(९ ० 11०1०89, २०५७४, 1989, ?. 68). 
हा पाठ स्वीकारल्यास मूळ संस्कृत मजकुराचा अर्थ 
असा होईल - ' सर्व रसांचा आस्वाद विषयांपासून 
झालेल्या परावृत्तीमुळे, तसेच मन अंतर्मुख झाल्यामुळे, 
शान्तस्वरूप होतो; मात्र इतर वासनांचा त्यात थोडासा 
रंग मिसळलेला असतो. 

आता आपल्यापुढे नव्या अडचणी उभ्या राहतात. 
(अ) जर याआधी दिलेला डॉ. वा. म. कुलकर्णी 
यांचा पाठ स्वीकारला तर अभिनवगुप्ताला अभिप्रेत 
असलेले महत्त्व ज्यांतरसाला मिळेल हे खरे; पण 
त्यामुळे उरलेल्या आठ रसांना गौणत्व येईल; त्यांना 
कोठेही प्रधानता मिळणार नाही व त्यामुळे' रामायण 
करुणरस-प्रधान आहे, मेघदृत हे शंंगार-रस-प्रधान 
आहे, संशयकल्लोळ हे हास्य-रस-प्रधान आहे या 
समीक्षात्मक विधानांना अथ उरणार नाही. (आ) 
अनेक भावांपैकी आठ किंवा नऊ भावांनाच स्थायि- 
भावांचे स्थान मिळण्याची प्रमुख कारणे १ ) मनुष्य- 
स्वभावात त्यांना असलेले महत्त्व, २) भरताच्या 
काळातं उपलब्ध असलेल्या नाट्यक्रतींमध्ये त्यांना 
असलेले मेहत्त्व, ३) त्यांचा पुरुषार्थांशी असलेला 
संवंध, अशी सांगण्यात येतात. सामान्यपणे पुरुषार्था- 
मध्ये मोक्षाला सर्वोच्च स्थान देण्यात येते. पण मोक्षाचा 
इतर पुरुषार्थांशी असलेला संबंध हा प्रवृत्ती व निवृत्ती 
यांच्यातील संबंधाप्रमाणे परस्परविरोधाचा आहे. 
काही लोकांच्या मते मोक्षाला एक स्वतंत्र पुरुषार्थ 
मानण्यात एक प्रमुख अडचण अशी की मोक्षाबदह्लच्या 
इच्छेला, तसेच शमालाही सावंत्रिकता आहे असे मानणे 
कठीण आहे; काही लोक मुमुक्षु असतात पण काही 
तसे नसतात असा निष्कर्ष मनुष्यस्वभावाच्या अव- 
लोकनातून निघतो. जर मोक्षाभिमुख आणि शमाधिष्ठित 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


रसानुभव आणि ब्रह्मातुभव ९ 


अशा शांत-रसामधून इतर भाव निर्माण होतात व 
अखेरी ते त्यातच विलीन होतात असे मानायचे असेल 
तर त्यासाठी मोक्षाभिमुख अश्या शांत व शम यांची सावं- 
त्रिकता मान्य करावी लागेल; पण तसे मानणे मनुष्य- 
स्वभावाच्या विरुद्ध जाताना दिसते. या अडचणीचा 
परिहार करण्यासाठी ध्वन्यालोकलोचनात अभिनव- 
गुप्ताने पुढील युक्तिवाद केला आहे - ' सुग्रास अन्न 
वगैरे विषयांचा यथेच्छ उपभोग घेतल्यावर त्या विषयां- 
बाबतची इच्छा ( काही काळ तरी ) नाहीशी होते, 
तेव्हा सामान्य माणसालाही विषयनिवृत्तीच्या सुखाचा 
अनुभव येत असल्यामुळे तो ( म्ह्णजे शांतरस ) 
मान्य केलाच पाहिजे. ' ( ध्वन्यालोक, खंड दुसरा, 
संपा. वीरकर-पटवधंन, साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
१९८९, पृ. २७९ ) पण खरे म्हणजे हा युक्तिवाद 
अजिबात पटण्यासारखा नाही. तो जर स्वीकारला तर, 
इच्छांची तृप्ती केल्याने त्यांच्यापासुन माणूस मुक्‍त 
होतो असे प्रतिपादन कोणी केल्यास तेही स्वीकारावे 
लागेल. इच्छांची तृप्ती ही क्षणिक असते, आणि एक 
इच्छा तृप्त होत असतानाच इतर इच्छांचा उदय होतो, 
व म्हणून इच्छातृप्ती हा इच्छानाशाचा मार्ग नव्हे; 
मनःशांती हवी असेल तर इच्छांची तृप्ती नव्हे तर 
त्यांचे पुर्ण उच्चाटन करणे हाच एक मार्ग असल्याचे 
ध्यानात येते; रजनीक्यांसारवे तुरळक अपवाद सोडले 
तर अध्यात्माच्या प्रवासातील मार्गदर्शंकांची हीच 
शिकवण आहे. 

' अभिनवगुप्ताने ध्वन्यालोकलोचन व अभिनवभारती 
या दोन ग्रंथांत केलेल्या प्रतिपादनांमध्ये दर वेळी एक- 
वाक्‍्यता सापडतेच असे नाही. त्यामुळे विशिष्ट मुद्द्यां- 
बाबत अभिनवगृप्तांचे नक्की मत कोणते हे सांगणे 
कठीण होते. त्यांपैकी एक मुद्दा सर्व रसांचा उगम आणि 
विलय शांतरसातच आहे का, यावद्दलचा आहे. लोचना- 
मध्ये अभिनवगृप्त म्हणतो, “पण दुसरे कोणी ' “आपा- 
पल्या विभावांमुळे शांतापासून म्हणजे प्रशम या स्थायि- 
भावापासून रति वगैरे भाव उदित होतात आणि मग 
ते विभाव दूर झाले को, ते निरनिराळे भाव शांताच्या 
स्थायिभावातच विलीन होतात.” ह्या भरतमुनींच्या 
कारिकेचा आधार घेऊन “ शांताचे स्वरूप सर्व रसांना 
साधारण असते ” असे म्हणतात व ज्या चित्तवृत्तीला 
रति, शोक इ. दुसरे कोणतेही विशिष्ट स्वरूप प्राप्त 
झाले नाही, त्या चित्तवृत्तीला शांताचा स्थायिभाव 

न. भा. २ १ 


अनुक्रमणिका 


मानितात. आता हे मत आमच्या मताहून फारसे वेगळे 
नाही. त्यांच्या मते शांत म्हणजे कोणत्याही चित्तवृत्तीचा 
प्रागभाव म्हणजे कोणतीही चित्तवृत्ति उदित होण्या- 
पुर्वीची स्थिती होय, तर आमच्या मते शांत हा कोणत्याही 
चित्तवृत्तीचा प्रध्वंसाभाव म्हणजे सर्व चित्तवृत्ति क्लि 
पावल्यानंतरची स्थिती होय; इतकाच त्यांच्या व 
आमच्या मतात फरक आहे. आणि सवे तृष्णांचा 
(प्रयत्न केल्यामुळे) विलय होणे हेच योग्य होय. 
कारण म्हटळेच आहे को “ वीतराग म्हणजे विरांगी 
वृत्तीचा मनुष्य जन्माला आलेला दिसत नाही. ” 
(ध्वन्यालोक, पूर्वोक्त, पृ. २८०) ध्वन्यालोफलोचनोमेध्ये 
अभिनवगुप्ताने सर्व भावांचा उदय शांतात किंवा शमा- 
मध्ये होत असल्याचे नाकारले आहे; ज्यांत जर इत्तर 
रसांची प्रकृती आहे हे भरताचे मत अभिनवाला मान्य 
असेल तर चित्तवृत्तींच्या प्रागभावाविषयीचे मतही त्यांला 
मान्य असायला हवे; पण मग त्याने ते मत का नाकारले 
आहे हे कळत नाही. अशाच प्रकारच्या दुसर्‍या 'एका 
आत्मविरोधाचा आपण आता विचार करणार आहोत. 

अभिनवाच्या मते एकूण मूल्यव्यवस्थेत रसानुभवाचे 
नक्की स्थान कोणते ? सामान्य जीवनातील लौकिक 
अनुभवापेक्षा त्याची पायरी वरची असे सांगून प्रेइन 


.सुटत नाही; कारण इतरही काही अनुभवांची पाथरी 


लौकिक अनुभवांपेक्षा वरची असल्याचे मानले जांते. 
या अलौकिक अनुभवांमध्ये रसानुभवाचे स्थान कोणते? 
याबद्दलचे अभिनवगुप्ताचे एक मत्त असे: “सवे 
प्रमाणांच्या आधारे जगातील दृष्ट व अदृष्ट विषयांच्या 
स्वरूपाचे निश्चित ज्ञान मिळविल्याने प्राप्त होणारे 
जे सुख, किंवा काव्यातील रसाचा आस्वाद घेणे 


-या स्वरूपाचे जे अलोकिक सुख, या दोहोहूनही 


भक्तीमुळे परमेश्‍वराशी एकरूप होण्याचा आनंद श्रेष्ठ 
होय, कारण रसास्वाद हा त्या आनंदाचा १ म्हणजे 
भक्तीमुळे होणार्‍या सुखाचा) केवळ एकौ बिदूइतकाच 
आहे असे आम्ही पूर्वी म्हटले आहे. पण व्यावहारिक 
सुख मात्र त्या रसास्वादाहनही अगदी हलक्या प्रतीचे 
असते,. कारण ते (व्यावहारिक) सुख आपल्या मागो- 
माग पुष्कळ दु:खे घेऊन .येत असते, हे तात्पर्य. ' 
(तत्रैव, पृ. ५५१) मंसन-पटव्धन यांनी आपल्या 
9१११7०७ ळाप्ळे 46॥१0०००४१५७४'७ अकर 
7080079 ५ 4750021208 (8131165111 (0- 
द्यावी उिळट्याला जपपालट, 7?००॥8, 1969) 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


१० 


या पुस्तकात वरील मत हे अभिनवाचे. अखेरचे मत 
(181 ४1९५४) असल्याचे म्हटले आहे (पृ. १५३ व 
पुढे) 
पण अभिनवभारतीत अभिनवगुप्ताने वेगळेच मत 
मांडलेले आहे. ते मत असे - '... तेव्हा अलौकिक 
चमत्काराच्या स्वरूपाचा रसास्वाद हा स्मृति, अनुमान, 
लोकिक, स्वसंवेदन यांहून निराळाच आहे. / कारण 
लौकिक अनुमानाच्या योगाने संस्क्रत झालेला मनुष्य 
प्रमदा, आदी (विभाव वगैरे) तटस्थपणे पाहत नाही 
तर हृदयसंवादरूप सहूदयत्वाच्या जोरावर परिपूर्ण 
होणार्‍या . रसास्वादाचा अंकुररूप झालेल्या, अनुमान 
व स्मृति वगैरे पायर्‍या न चढताही तन्मय होण्यास 
योग्य अश्या आस्वादास प्राणभूत असलेल्या स्वरूपात 
(प्रमदादींची प्रतीती त्याला होते). आणि तो आस्वाद 
अगोदरच्या प्रमाणामुळे आलेला नसतो की ज्यामुळे 
त्याला आता स्मृति म्हणता येईल. आणि ह्या बाबतीत 
लोकिक प्रत्यक्षादी प्रमाणांचे कार्य नसते, तर अलौकिक 
विभावादींच्या संयोगाच्या बळावर प्राप्त होणारा असा 
हा आस्वाद आहे. आणि हा आस्वाद प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द, उपमान इत्यादी लौकिक प्रमाणांनी उत्पन्न 
झालेल्या रति वगैरेंच्या ज्ञानापेक्षा, योग्याच्या प्रत्यक्ष 
ज्ञानामुळे प्राप्त झालेल्या तटस्थ स्वरूपाच्या इतरांच्या 
संवेदनांच्या ज्ञानापेक्षा, आणि सगळया विषयवासनांच्या 
संपकविरहित व शुद्ध अक्या परम योग्याच्या एकघन 
आत्मानंदाच्या अनुभवापेक्षा विशेष प्रकारचा आहे 
(कंगले, पूर्वोक्त, पृ. १७५-७६) . 
वरील दोन मतांमध्ये सांगड घालणे अशक्यप्राय 
आहे. अभिनव'भारती हा ग्रंथ ध्वन्यालोकलोचनापेक्षा 
नंतरचा असल्याने पहिल्यातल्यापेक्षा दुसऱ्यातळे मत हे 
अभिनवगुप्ताचे जास्त परिपक्व अन्या अवस्थेतील विचा- 
खंक्चे फळ होय असे मानण्याकडे लोकांचा कलअसणे 
स्वाभाविक आहे. पण अभिनवगुप्ताने रसानुभवाबद्दल 
अभिनवभारतीत जो दावा केलेला आाहे तो मात्र सर्वांना 
पटणे कठीण भाहे. याचे महत्त्वाचे कारण हेकीहा 
दावा. फार व्यापक व महत्त्वाकांक्षी आहे; त्यात पुढील 
गोष्टी, अंतर्भूत आहेत - (१) भरताने झ्ञांतरसाला 
आपल्या रसव्यवस्थेत नुसते स्थान दिलेले असे नाही, तर 
ते इतर रसांच्या मानाने फारच महत्त्वाचे स्थान दिलेले 
आहे. (२) शांतरस हा सर्वव्यापी रस असून त्यातूनच 
स्व रसांचा उदय होतो, व त्यातच सर्व रसांचा विलय 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


होतो. “आमच्या मते तर आनन्दघन अशा संवे- 
दनाचाच आस्वाद घेतला जातो. तेथे दु:खाची शंका 
कोठून येणार ? फक्त त्याच्यात वैचित्र्य आणण्या- 
साठी रति, शोक . इत्यादी वासनांचा व्यापार होतो 
- आणि ते (संवेदन) उद्‌वुद्ध करण्यासाठी अभिनयादींचा 
व्यापार होतो (कंगले, पूर्वोक्त, पृ. १९९). .(३) शांत- 
रस हा जेथे प्रधान 'आहे अक्ल महाभारतासार्या 
महाकाव्यात रसानुभवाची मोक्षधर्माभिमुखता प्रकर्षाने 
लक्षात येते. (४) मोक्षधर्माभिमुखता, आध्यात्मिकता, 
पारलौकिकता यांचे परस्परांशी फार जवळचे नाते 
असल्याने झांतरसाच्या महाद्वाराने सर्वच रसांना 
मोक्षधेमं, अध्यात्म, पारलोकिकत्व, यांच्याजवळ आणता 
येते. व एकूण रसानृंभव हा अत्यंत मूल्यवान, अलौकिक, 
सर्वोच्च मानवी अनुभवाच्या तोलाचा असल्याचे 
दाखविता येते. - 

जे. एल. मॅसन व एम. व्ही. पटवर्धन यांनी आपल्या 
७छळाध्रॅळ ेवहळ ढाप्ठ <448/7271097८७८ '$ 


-0॥८८०५००॥४ ० 44८8672205, (छार्‍वयातवयाचा- 
(छ३य८य्या[8] रिलटळाटा गाडले, फल्माव, 
1969) या पुस्तकात झसे दाखविण्याचा प्रयत्न केला 
आहे कौ रसानुभवाला पारल्गकिक व मूल्य दृष्ट्या 
सवेश्रेष्ठ अनुभवाच्या जवळचे स्थान देण्यामागे अभि- 
नवगुप्ताचा स्वत:चा असा एक वैयक्तिक हेतूही होता. 
सामान्यपणे तत्त्वचितकांची ललित साहित्यविषयीची 
भूमिका ही औदासिन्याची, साशंकतेची, आणि कधी कधी 
तर विरोधाचीही असते. पण अभिनवगृप्ताला मात्र 
ललित साहित्यात, नाट्यात फार गोडी होती. आपल्या 
साहित्यप्रेमाची आध्यात्मिकतेशी सांगड घालण्याची 
अभिनवगुप्ताला फार निकडीची आवड्यकता वाटत 
असणार. त्यासाठी श्ांतरसाला एकूण रसव्यवस्थेत 
महत्त्वाचे स्थान देणे व त्याच्या सावंत्रिकतेवर भर देणे 
या गोष्टींचीही त्याला जरुरी वाटली असणार. नागानंद 
हे नाटक सोडले तर नाट्यांच्या क्षेत्रात अभिनवगुप्ताला 
हवा तो पुरावा मिळणे दुरापास्त होते. तेव्हा त्याला 


र 


संद्वान्तिक पातळीवरील य॒ुक्‍्तिवादांवर अवलंबिण्या- 
खेरीज गत्यंतर नव्हते. या युक्तिवादांसाठी तो ध्वन्या- 
रोक, नाटयज्ञास्त्र, काडिमरी दौवदर्शन व तंत्र यांवरील 
ग्रंथ, तसेच शांतरसावर पुर्वसूरींनी केलेले चिंतन यांच्या- 
कडे वळला. व या सर्वांच्या साहाय्याने त्याने एक 


सिद्धान्त प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला; त्यात त्याने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रसानुभव आणि ब्रह्मानुभव' 


तत्त्वज्ञान व काव्यशास्त्र यांना एकत्र आणले. 
[ एन &फाय 8५० 1८ तृप&ठा ४१5 10 
1७९] १०तद्याट, 80118 ७७९ 10 वोट 
ए० ए०णंतेट ट्याए्याटायाश घाुपापाला[$ उगा 8 
पढ ट०्पाते पद्याताफ पफ 15 
उगला ग तार्‍9119. ॥॥01600९1 112 180 10 
९५६७165 01 8 [1१५ ग ७णयला ळकवा 
एट ह्या ०8 व, एणंणा एट णारा 

- ळण्कूपिया 0! पाट १८५०॥१७0वेळ, वाष्टटा़ 2 
छपतवपाड ताचा च, कयात खी तृपळप्रणा शट 
पहा ९५०८९]]ट०८. 59 झुणापाटांडाणाठ 2 ली 
7 ]318-00टप]381018 (० ठल $ए७ा2), 8 
1628] ] पडती टचा 0 ॥€॥८7'०४० 
ठठ्पात ७९ गाबतेह, फा ल पायाचा लढा! 
18 1९ ७९ ० ०पा ला ७०तार्‍ ठा एचाटटा- 
वद्य] बू टायहयाटट जगाला 0८ ञ3टलवाठा' 
प्पातेद्यए०७ तणयाशट $' (8670४८7'८४७) 
॥०प]त ७९ 88 (0 81 ८७11०02 व्शभाहाट€ 
"112 ति] हाते ऊ0तपट ७४७ 1118 ए००"9 
ण४ळ8ळ या ला 1८ ८०१1105 1110900119 
वात ०९०. (७. 1) 8९९ 8180 0९ 10॥- 
गडे पीठा शट [10कपला०य - ।&0011300 
389 टव्यल्हयालटत एष ए7०एंत्यराट् १, ४७012 
७७००७०8] 00१8007 101 118 एटा ९8. 
*-- रिटतपटटत ० 15 द्याट टळला 818 पाट 
पाव्याऱ (&७य8 ४१ ७ टलपचप0ठया 00 ४१'८8ळ 
"8०1४)15 8७ 1011005 - एवा 9189 0 
पढत १ ०० छि एट डययाजपएट एट्यतटा 
(55/7'१०१४०८) €181]8 8. 1055 0 एट 52152 
७ फळ्या ऐगा8 200 9७१०९. 1 ॥४०॥ताए 
ल्णाडंतल'81015 जि णाल एंपाट ७टया१्ट ९९७४७. 
इग्रालट ९ घा'2 ग. गाततीलला( (१८८8075) 
७० ७ 15 वता 1१00, 0पा' एणए०या दया 
पापड ७९ खी 9 पाला इद्यालाओ एव, १४९ 
ग०॥१1॥1.4119 ७3०106. ९ 82 10 तयाल्लार्‍ 
बाते. ७९०19119 गाए०एलटत, $०0 1९ एकादी 
पाहेत]ल ०! तवढ्झा'€5 घ्यात व्याल तांऊ$01एल. 
ठप एढ्यड ए९छ०पते 8४0१160291] 
(_॥४०८४८७००००११० ) एप ग $द्ीओा १. 
१10111, ह 1801150 ९001165 (0181, 31]- 


चिए०पा', 


अनुक्रमणिका 


११ 


याठ्ाठड्झााट, वाते एता शिण लाट आपि 
पिया ठक्णालब्त ( ८८7772१४/८७॥७०७/१८). ॥॥८ 
९४० 18 एाडट्यातलत, च्यात जि फ्राट तपा एखा 
र्जणाल ३९७ लाट ललालाटट, 01८ 0०1108] 
एवा “1” 15 इपकुलातेल्त.. 01० फाड 
१टॉए8]]7 181०15, ७० डपततह्या]ए गित 8६ 
०पा' 1880011868 क्ला 10 ग] वयापार ७८ 
॥8९९ 1० &०ल10९त, 801 100 शाळा. 
१] ठाणा] 611000185 दाट ठुला€, 100 08 
पढ 1वा'त ० 01 “ 5हपीड 255 ” 0835 5टला 
प्पणपींटते, ७९ पिते पाडला र्‍या पप])0९-- 
कद्याहत डॉट जा शाह्या] घ्यात हयाठपरणाळा 
टक्षाया, गाढ पाय ०0पार्‍टयाठए० यात एट 
उगादया(१ ० १९७ प ०9 फा्टाला ]16एल ठी 
1९१8पा८ 12911 ७४९७ ९0ए]त ॥00 ७०९012- ७८ 
ळफलांदयाटट भाल्या पाताीयिलयापशटत 01185 
( 7०7११८४६५7७॥७ ) जि ७४९ 11806 00॥12 
उगा0 ताबा ळयाळटा फा ८ १८७९8. 
7600885565 0 ०पा' 001 ए॥॥८01501015 काढा 
पाढे णालटयाठाए ० ३ पण] पप ७०९७८०] 
पब घत ऐल पपाशटाइ8 18 ह] आणा, 
गवतएला'1९1]9, 329७ ७1130१४१७७, ७९ 
॥8ए९ वएटते 8 एल 58 पाहा (टापळया 
१8 (1121 0टट्पेंटत ७9 शाह गा ७, पपा 
ठ्पा द्याया ७१७ एटा कढिहा तीण 1र्‍ड. 
(>. शया-९111) |. ी 
(अभिनवगुप्ताने, आणि त्याच्यानंतर 'मम्मटाने, 
जगन्नाथाने रसानुभव हा ब्रह्मास्वादाच्या अगदी सारखा 
असल्याचा जो दावा केला आहे, त्याची चिकित्सा 
करण्याच्या आधी इतर काही मुद्यांची थोडक्यात चर्चा 
करणे जरूर आहे. प्रा. राघवन यांनी शांत-रस-प्रधान 
नाटकांची यादी आपल्या द नंबर ऑफ रसाज या 
पुस्तकात दिळेली आहे ( पू. ४०-४७ ) हे खरे. पण 
आनंदवधेन व अभिनवगृप्त यांना मात्र शांतरसाची 
वैधता सिद्ध करण्यासाठी नाट्यापासुन भिन्न असलेल्या 
महाकाव्य या साहित्यप्रकाराकडे वळावे लागले. त्यातही 
त्यांना महाभारत महत्त्वाचे वाटणे स्वाभाविक होते, 
कारण महाभारतात काव्य व शास्त्र यांचे मिश्रण 
सापडते; तसे मिश्रण उपनिषदांमध्येही , सापडते भर 
तत्त्वज्ञान हा शांतरसाचा विभाव तर उपनिषदां- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्र 


इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतरत्र सापडणे कठीण 
आहे. म्हणूनच प्रा. पटवध॑न-मॅसन यांनी श्ांतरसाच्या 
संदर्भात उपनिषदांचा खास उल्लेखही केलेला आहे. 
( पहा : 8953. घ्यात 9. ग 
0011050019 ० ०७७८०5, ऐए॥1८, 1969 डं 
1७०. 2 ) काही बाबतींत उपनिषदे व 
महाभारत यांच्यात साम्य आहे, तसेच इतर काही 
बाबतींत महाभारत व रामायण यांच्यात साम्य आहे, 
रामायण व रघुवंश यांच्यातही साम्य आहे ... त्यामुळे 
एकूण: साहित्यकृतींमध्ये कुलसाम्याचे नाते आहे असे 
निश्चित म्हणता येते. या प्रकारच्या साम्याला सैद्धान्तिक 
पातळीवरील विचारात महत्त्वही आहे. पण कुलसाम्याने 
संलग्न झालेल्या सभासदांमध्ये फक्त साम्य असत नाही; 
त्यांच्यात भेदही असतात; व विशिष्ट संदर्भात या 
भेदांना महृत्त्त असते. उदाहरणाथ, जर एखाद्यो 
नाटकाची नाटक म्हणून चिकित्सा करायची असेल तर 
त्याचे वर्गीकरण इतर नाटकांवरोबर करावे लागेल; ते 
करुण-रस-प्रधान असल्यामुळे त्याचे वर्गीकरण करुण- 
रस-प्रधान नाट्येतर साहित्यकृतींबरोबर करणे चूक 
ठरेल. प्रत्येक रसाबद्दल हे खरे आहे. साहित्यसमीक्षा 
करताना समीक्षकाला साहित्यप्रकाराच्या संकल्पनेची 
मदत घेतल्यावाचून चालत नाही. त्याला' “ प्रत्येक 
साहित्यकृती अनन्यसाधारण आहे” हा ध्रुव जसा 
टाळावा लागतो, तसा “ रसात्मक वाक्‍य म्हणजे काव्य ” 
हा ध्रुवही टाळावा लागतो. हा मुद्दा लक्षात आल्या- 
बरोबर दुसराही एक संलग्न मुह्ा लक्षात येईल. नाट्या- 
मध्यें-उपस्थित झालेला एखादा प्रश्‍न नाटय या वर्गाची 
वैशिष्ट्ये दृष्टियाड करून केवळ एखाद्या महाकाव्याच्या 
साहाय्याने सोडविणे वेध ठरणार नाही. शांतरसाचे 
स्वंगामित्व व सवेश्रेष्ठत्व मान्य केळे की साहित्य- 
प्रकारांमधील भेदांकडे दुलंक्ष होणे क्रमप्राप्त आहे; असे 
दुलेक्ष होणे समीक्षेच्या दृष्टीने हिताचे नाही. 
शांतरसाचे सर्वगामित्व व सवंश्रेष्ठत्व मान्य 
केल्यास आणखीही एक आपत्ती ओढवू शकते. ती 
म्हणजे आठ रसांमधील भेदांकडे दुलेक्ष होणे. रसांच्या 
साहोय्याने केलेले वर्गीकरण साहित्यसमीक्षेसाठी 
उपयुक्त ठरू शकेल. * शोकात्मिका ', * सुखात्मिका ' ही 
नुसती ग्रंथपालाच्या सोयीसाठी वापरायची लेबले नव्हेत. 
“ शोकात्मिका ' या शब्दाचा वापर केल्यास विषिष्ट 
अपेक्षा मनात जागृत होतात. या अपेक्षा मनात ठेवणे, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


हे शोकात्मिकांचे विश्‍लेषण व मूल्यमापन करताना फार 
उपयुक्‍त ठरते; खरे म्हणजे अश्या अपेक्षा मनात नसतील 
तर कोणत्याही शोकात्मिकेची एक शोकात्मिका म्हणून 
आपल्याला ओळखसुद्धा पटणार नाही. 

रसानुभवाची ब्रह्मानुभवाश्ी तुलना केल्याने साहित्य 
व कला यांच्याबद्दल गोडी व जिज्ञासा असणाऱ्यांचा 
काही फायदा होतो का? या महत्त्वाच्या प्रनाकडे आता 
आपल्याला वळायचे आहे. प्रस्तुत तुलना करताना 
या दोन अनुभवांतील कोणते साम्यस्थळ अभिनवादी 
रसिक तत्त्वज्ञांच्या. मनात होते हे प्रथम शोधून नक्की 
केले पाहिजे. “ ब्रह्मानुभव ? हा शब्द वापरताना 
सर्वांच्या मनात एक अथंच्छटा निश्‍चितपणे उपस्थित 
असते; तीच अर्थच्छटा * अमृत ', “स्वर्ग, इत्यादी . 
शब्द वापरतानाही उपस्थित असते. हे आपण याआधी 
पाहिळे आहे. हे किवा अश्यांसारखे शब्द वापरणे म्हणजे 
प्रशंसा करणे होय; ज्याची प्रशंसा केली जाते त्याचे 
मूल्य उच्च दर्जाचे आहे असा दावा अर्थातच करण्यात 
येतो. एखांद्या ग्रंथाला ' वेद ' हे नाव देणे म्हणजे त्या 
ग्रंथाला विद्देष मान देणे, त्याला विज्षेष प्रामाण्य भाहे 
असे ध्वनित करणे होय. “ ब्रह्मानुभवा 'ला असलेल्या 
या प्रशंसापर अर्थाची नोंद करून त्याच्या इतर 
अर्थच्छटांकडे वळू. 

ब्रह्म, ब्रह्माची सत्‌-चित्‌-आनंदरूपता या तत्त्व 
ज्ञानातील विशिष्ट प्रणालीमधल्या संकल्पना आहेत; 
ही परंपरा अद्वेती वेदान्ताची आहे. सर्व वास्तव 
अंतिमत: ब्रह्मस्वरूप आहे; प्रत्येक माणसाचा आत्मा 
व ब्रह्म अखेरी एकच नाहेत, असे ही परंपरा सांगते. 
या छखाच्या सुरुवातीला आपण केवलाहती शंकरा- 
चार्यांच्या दृष्टिकोणातून ब्रह्म, ब्रह्मानुभव या संकल्प- 
नांचा परिचय करून घेतला होता. अभिनवगुप्तावर 
काळिमरी शेवप्रणाढ्लीचा मोठा परिणाम झालेला होता 
हे खरे; पण त्याच्यावर इतर अद्वैतविचारप्रणालींचाही 
प्रभाव पडलेला होता (पहा : पटव्ध॑न-मॅसन-झांतरस.. . 
पुर्वोबत, पू. २४-२५ ). बहुधा भट्ट नायकापासून 
जगन्नाथापर्यंतचे अनेक साहित्यशास्त्रज्ञ रसानुभवाबह्दल 
जवळजवळ एकचं भाषा वापरताना दिसत 


9 त. ब्रह्मानुभव 
व रसानुभव यांच्या सहोदरत्वावर भर देणारी ती भाषा 
आहे. भट्ट नायकाचे शब्द असे '. सत्त्वगुणांच्या उद्रेका- 


मुळे प्रकाशमय, आनंदमय अद्ना स 
तन्मयतेच्या स्वरूपाच्या, आणि पर 


वत:च्या संवित्तीमध्ये 
ब्रह्माच्या आस्वादाशी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजषपाठशाळामडळ, वाई 


रसानुभव आणि ब्रह्मानुभंव 


सदृश असणार्‍या भोगाने नंतर आस्वादिला जातो 
(कंगले, पूर्वोक्त, पृ. १४८). अभिनवगुष्ताने भट्ट 
नायकाचाच सिद्धान्त चमत्काराच्या भाषेत मांडला : 
-आणि तो (चमत्कार) म्हणजे अतृप्तीचा सर्वथा लोप 
झाल्यामुळे भोगामध्ये अविच्छिन्नरपणे निरत होण्याची 
क्रिया असे म्हणतात. अद्भुत अशा भोगाच्या स्पन्दनाने 
परिष्लुत झालेल्या भोग करण्याची अर्थात ' चमत्‌'ची 
अवस्था आणण्याची कृति तो चमत्कार... ' (कंगले, 
तत्रैव, पृ. १५९). यावर प्रा. कंगळे यांनी पुढील 
स्पष्टीकरण दिले आहे - “ अभिनवगुप्ताने पुरस्कृत 
केलेल्या शेवदशंनात चमत्कार शब्दाला विशेष अर्थ 
आहे. “ चमत्कारोहि स्वात्मनि अनन्यापेक्षे विश्रमणम्‌ 
(चमत्कार म्हणजे दुसर्‍या कशाचीही अपेक्षा नसलेल्या 
आपल्या आत्म्यात विश्रान्ती )' असे त्याने अन्यत्र म्हटले 
आहे... परम तत्त्वाच्या स्व-संवित्तीला विम्ल असे 
नाव दिले आहे आणि चमत्कार म्हणजे तो विमक्षंच 
असे अभिनवगुप्ताचे म्हणणे आहे. ' (तत्रैव, पू. १६०) 
मम्मटाने आपल्या काव्यप्रकाशाच्या चौथ्या उल्लासात 
*... ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिक-चमत्कारकारी 
शूडारादिको रसः ।' ( भांडारकर ओरिएन्टल रिसर्च 
इन्स्टिट्यूट, पुणे, सहावी आवृत्ती, १९५०, पृ. ९३) 
असे म्हटले आहे. न 
. जगन्नाथाने रसास्वाद व ब्रह्मानुभव यांच्यातील 
साम्य दाखविण्यासाठी द्वदोन आधार दिले आहेत : एक 
आधार रसिकांच्या अनुभवाचा, व दुसरा उपनिषदाचा. 
या दुसर्‍या आधाराची चर्चा करणे आवड्यक आहे. 
रसगंगाधरातील प्रस्तुत उताऱ्याचा प्रा. रा. ब 
आठवले यांनी पुढीलप्रमाणे अनुवाद केलेला आहे - 
* पण (वरीक मत सववस्वी खरे नाही) वास्तविक, पुढे 
येणाऱ्या श्रुतीच्या तात्पर्याकडे पाहता, रत्यादिकानें 
अवच्छिन्न असें जें प्रकट झालेलें चैतन्य-तोच रस'* 
[ प्रा. आठवले यांची यावरील टीप अशी" ' पुर्वीच्या 
मताप्रमाणे चिद्विशिष्ट रत्यादि हाच रस तर त्याचे 
उलट ह्या मताप्रमाणे रत्यादिविशिष्ट चित्‌ हाच रस.'] 
हा रस विदिष्ट स्वरूपाचा" आहे [ आठवले यांची 
टीप -* * म्हणजे विशेषणयुक्‍्त विदोष्य असे त्या रसाचे 
विशिष्ट स्वरूप आहे... रस या पदार्थात रत्यादि 
स्थायिभाव व चित्‌ हे दोन अंश अवइय असतात. 
यांपैकी कोणता अंश विशेषण व कोणता अंश 
विश्षेष्य ह्याविषयी भले मतभेद होवो. ' ]...त्यातल्या 


१३ 


चैतन्यांशाला घेऊन ( म्ह. चेतन्यांशाकडें पाहतां ) 


.हा रस नित्य व स्वयंप्रकाश आहे, हे सिद्ध आहे, 


पण ( त्या रसांतील ) रत्यादि अंश घेऊन पाहतां 
तो अनित्य व आपल्याहून निराळ्या अशा इतरांकडून 
प्रकाशित होणारा ( परप्रकाश ) आहे ( हेंही खरें). 
या रसाची च्वणा (म्हणजे आस्वाद) याचा अर्थ 
चैतन्यावर असलेले झांकण दुर होणे. अथवा रत्यादि- 
कांचा आकार धारण करणाऱ्या अंत:करणाची वृत्ति 
म्हणजेच चवंणा हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. ही रस- 

चवणा ज्या समाधीत परब्रह्माचा आस्वाद तन्मय होऊन 
घेतला जातो त्या समाधीहून (म्हणजे सविकल्प समा- 
धीहून) भिन्न आहे; कारण विभावादिक विषयानें 
युक्‍त जो चेतन्यानंद तो ह्या चर्वणेत विषय (आलंबन) 

असतो. [ आठवले यांची टीप -" ' व सविकल्प 

समाधीत बाह्यविषयरहित शुद्ध ब्रह्म हेंच आलंबन असतें 

हा दोहोंत फरक. ']... आतां या चवणेंत सुखांशाचे 

भानं असतें याला प्रमाण काय असे विचाराल तर 

* समाधीत आनंदांशाचे भान असते याला तरी प्रमाण 

काय असा (आम्हालाही) तोडीस तोड (तुल्य) म्हणून 

प्रश्‍न करता येईल.' तुम्ही म्हणाल “ सुखमात्यंतिकं यत्तद्‌ 
वुद्धिग्राह्ममतींद्रियम्‌ ( ज्या समाधींत बृद्धिगम्य व 

इंद्रियांना अगोचर म्ह० विषय न होणारें असें जें अत्यंत 

सुख त्याचा (योग्याला) अनुभव घडतो-गीता ६/२१) 

इत्यादि गीतेचे शब्द या समाधी सुखाला प्रमाण आहेत. 

तर (चर्वणेतील सुखाला) * रसो वे सः ' ' रसं ह्येवायं 

लब्ध्वाऊनन्दीभवति ( तैत्तिरीय उपे. आनंदवल्ली 
अनु. ७) (तो आत्मा रस म्ह० आनन्दस्वरूप आहे, 
रसाचा लाभ घेऊनच हा आत्मा आनंदस्वरूप होतो ) 

ही श्रुति हे एक (प्रमाण) व सकल रसिकांचा अनुभव 
हें दुसरे, अशी दोन प्रमाणें आम्हालाही देता येतील 
( जगन्नाथ-रसगंगाधर, मराठी अनुवाद व टीपा 
यांसहित ( खंड १ ला ), अनुवादक प्रो. रा. ब. 
आठवले, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, १९५३, 
पृ. ६१. आठवले यांच्या टीपा पृ. ७१ वर आहेत.) . 
येथे उपस्थित होणारा महत्त्वाचा प्रश्‍न असा कौ 
जगद्नाथाने तैत्तिरीय उपनिषदातील ' रसो बै सः, रसं 
ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ' या अवतरणाचा. जो अर्थ 
लावला आहे तो बरोबर आहे का? तो बरोंवर 
नसल्याचा अभिप्राय रा. ब. आठवले, मॅसन-पटव्धेन 
यांनी दिलेला आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शड 


, [ * उपनिषदातील ब्रह्माचा आनंद व साहित्य- 
शास्त्रातील रस यांना एक समजून त्या रसाळा वरील 
त्रह्मानंदपर श्रुति प्रमाण म्हणून उद्धृत करणे हा स्वमत 
समर्थनाचा एक अजव नमुना आहे ! गीतेच्या 
* जन्मानि तव चाजूंन !' या शब्दांतून “चार जून ' ही 
तारीख शोधून काढण्यासारखाच हा प्रकार हास्यास्पद 
आहे !' (तत्रैव, पृ. ७१) मॅसन-पटवर्धन यांनीही 
आपल्या श्ांतरस या पुस्तकात जगन्नाथाने लावलेला 
अर्थ ग्राह्य धरलेला नाही. ते म्हणतात, * 8०(131159, 
100९४७ ऐ5 इटपपा] टाटा एर्लाटा5 
"० ए८ ८7८७72 १ते (0 8९७1८८ &९यंटाटट, 
गणले छल गाढदयाया्ठ खी शट डवाटयाल 
18 : “ पपा (८४॥८०/८) 15 पालण (४७४) १७८ 

(]ळ खा ७७). पदळण्या् एल्याडट्त. ८ 
(८०८७८ टो) 15 ) 7८8 (01158) 112 00९00- 
71९5 1181139 07 ाऊड१प].” [ग ८ शा 5 1१-69 
रज षा तृपा(8०॥, ल ढ०४ळाट 15 ट्वृणचाव्त 
शण १८७४० (1. ९. ०7८काय्वीळ- $पटा९ ]०9 ठा 
01155) . ग (112 520010 ० ० एट पृष्ठ 
उ 15 छ्यांते 018 13011707४1091150१ ॥॥० ८72072 
शालो, 15 7861"00७0७ 07 ७7७7८६7१८७, 11८, 
1. ७. 12 ओांण(७9] 391141 ( $3७॥॥०॥८ ) 
0९००७७ $पफटयाली 11930५ ( 7५7का- 
७७८०७४८ ). रिट पातटाड0०त. छाट $्ट्ट्ात 
ऐक. ६0 पोटळ: ' 03१ ए९शडटत ४:७७, 
1. ७. 01९ 0101831 ॥800पा, ॥८ (1. ढ. पाट 
8570४७ णा हळणळ९हळ ) ७९०० &प]९- 
106] 181109. 80 १८ त०॥७( एला पापा 11 
पढ वृण०(१० 001 ॥12 189115. 15 ८६७१- 
118० झाला वया [टाटा 1७.77 ) 

वरील अवतरण तैत्तिरीय उपनिषदामधील *ब्रह्मा- 
नन्दवल्ली ' या भागातल्या अनुवाक ७ मधून घेतलेले 
आहे. ते त्याच्या मूळ संदर्भात ठेवून वाचले तर असे 
लक्षात येते की या अनुवाकात कोठेही नाट्य, साहित्य, 
कला यांचा निदेशसुद्धा नाही; त्यामुळे नाटय-काव्य' 
रसाचा वरील अवतरणाशी कसलाही संबंध असणे शक्‍य 
नाही. अनुवाक ७ चा अनुवाद असा आहे- हें सर्व 

(जगत्‌) पूर्वी असत्‌ [ नामरूपादि वैशिष्ट्यरहित] होते. 

त्यापासून सत्‌ उत्पन्न झालें. त्याने स्वत:च आपणाला 
उत्पन्न केले. म्हणून त्याला सुकृत असे म्हणतात. तें जे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


सुकृत तें रस होय. (मधुर; अम्ल इत्यादी) रस मिळा- 
ल्याने (मनुष्य) आनंदी होतो. आकाश्ाप्रमाणें सर्व- 
व्यापी असा हा आत्मा आनंदमय नसता तर अपानचेष्टा 
कोणीं करविल्या असत्या [अन्यात्‌ ] ? प्राणचेष्टा कोणीं 
करविल्या असत्या (प्राण्यात) ? (अर्थात्‌) हाच आत्मा 
(जीवांना) आनंद देतो. जेव्हां (मनुष्य) या अदृश्य, 
अझ्रीर, अविकार, अनिल्यन अशा ब्रह्माचे ठिकाणीं 
भयरहित रीतीनें स्थित होतो. (आत्मभाव पावतो) 
तेव्हां तो अभयाप्रत गेळा असें होतें. जेव्हां तो ब्रह्माचे 
ठिकाणी (आपणांपासून) अल्प जरी भेद पाहील तेव्हां 
त्याला भय आहेच असे समजावें (“मी ब्रह्म आहे ' 
असा अभेद) न जाणणाऱ्या केवल कर्मविद्याविश्यारदाला- 
देखील तेंच भय आहे. पुढील मंत्रहि याच अर्थाचा आंहे.' 
( साथे उपनिषत्संग्रह, भाग पहिला, संपादक हरि 
रघुनाथ भागवत, आवृत्ती दुसरी, अष्टेकर आणि 
मंडळी, पुणे, १९१६, पृ. ९०-९१). ॥ तैत्तिरीय 
उपनिषदाच्या पहिल्या भागाला ' शिक्षावल्ली ' , दुस- 
र्‍याला “ ब्रह्मानंदवल्ली ' व तिसऱर्‍याला * भूगुवल्ली ' अशी 
नावे आहेत.' पहा : ॥४४४०८१/०००१८८३८६, उत. 
$षणवाणा झावा'एवाच्यातव, झा गर 8118118111. 
१18), ॥॥8त135, 1942, 00. 17, 76, 135 
आणि ॥॥८ १९०८20८ कवक 0७७८१८७०१७, 
शग. 1, उव. 1). उ. एरेळ्टा, ग॥ 8050011241 
एपोजांडीयाट जिलाडट, ]॥६ता8$, 1931, 00. 
193, 209, 222). एकट्या आठवल्यांनी ' ब्रह्मानंद- 
वल्ली 'चा संक्षेप करून ' आनंदवल्ली ' हे नाव वापरले 
आहे. ( आठवले, पूवोक्त, पू. ६१). यावरून या 
उपनिषदाच्या दुसर्‍या भागाचा विषय ब्रह्मानंद हा 
असल्याचे स्पष्ट होईल. 
_ रसानुभवाला ब्रह्मानुभवाच्या जवळ नेण्याचे प्रयत्न 
करताना संस्कृत परंपरेतील काही रसिक पंडितांनी 
साधनशुचिताही पाळली नसल्याचे वरील उदाहरणा- 
वरून दिसते. पण सर्वांनी केवळ अल्या प्रकारची 
शाब्दिक ओढाताण, हुषार वकिली केली असे मात्र 
नांही. त्यांपैकी काहींची वरील दोन अनुभवांमधील 
निकटच्या साधर्म्याबद्दल मनोमन खात्री पटली असणे 
अगदी शक्‍य आाहे. तेव्हा सहोदरत्त्वाचा सिद्धान्त 
मांडताना काही वेळा दिसणार्‍या केवळ वकिलीचा 
भाग वगळून त्याबद्दलच्या प्रतिपादनाचा विचार 


करायला हवा. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रसानुभव आणि ब्रह्मानुभव 


आपल्यापुढील प्रश्‍न असे भाहेत - ब्रह्मानुभवाचा 
दाखला दिल्याने रसानुभवाच्या स्वरूपाचे आकलन 
पुर्वीपेक्षा जास्त चांगले होते का? त्याची तुलना पानक- 
रसाशी करण्याने जे भरताच्या काळात साधले असणार 
त्यापेक्षा जास्त काही ब्रह्मानुभवाच्या तुलनेमुळे अभि- 
नवाच्या (भाणि नंतरच्याही) काळात साधले गेले असे 
म्हणता येईल का ? रसानुभव हा रुचकर पन्हे पिण्याच्या 
अतुभवापेक्षा ब्रह्मानुभवाच्या जास्त जवळचा आहे का? 
पन्हे पिण्याचा अनुभव हा केवळ शारीरिक पातळीवरचा 
आहे, आणि रसानुभव हा बव्हंशी मानसिक पातळीवरचा 
आहे, म्हणून या दोन अनुभवांमधील साधर्म्य डोळ्यांत 
भरण्याइतके मोठे नाही हे तर उघडच आहे.. जर 
शारीरिक पातळीला आध्यात्मिक पातळी हा एकमेव 
पर्याय असेल तर पानकरसापेक्षा ब्रह्मानुभव हा दाखला 
म्हणून जास्त समर्पक वाटणे शक्‍य आहे. तेव्हा ब्रह्मातुभव 
व रसानुभव यांच्यातील साम्याची नीट चिकित्सा 
करायला हवी. हे साम्य फार मोठे नंसेळ तर केवळ 
शारीरिकतेला असलेल्या इतर पर्यायांचा विचार 
करायला हवा. । 

वरील साम्याबद्दल विचार करताना प्रथमच एक 
मुद्या ध्यानात ठेवायला हवा; तो हा, को हे दोन 
अनुभव एकात्म आहे असे कोणीही म्हटलेळे नाही. 
रसानुभव हा ब्रह्मानुभवाचा सहोदर आहे इतकाच दावा 
करण्यात आलेला आहे. स्वत: अभिनवगुप्ताने रसानुभव 
हा योगिप्रत्यक्षापेक्षा वेगळा अनुभव असल्याचे नमूद 
केळे आहे. योगिप्रत्यक्ष म्हणजे योग्याला समाधीच्या 
वेळी होणारा-परमोच्च आनंद. त्याला विषय नसतो, 
व म्हणून तो रूक्ष असतो. रसानुभवाला विषय 
असल्याने तो रूक्ष नसतो. अभिनवाच्या मते रसिक 
असे वाचक-प्रेक्षक ... स्व आणि पर या भेदांनी रहित 
स्वादरूपी चमत्काराच्या अधीन झाल्या कारणाने 
अजंनप्रभृूति अनेक विघ्ने असलेल्या लौकिक प्रतीतीहून 


आणि विषयास्वादरहित असल्यामुळें रूक्ष अशा योगि- . 


प्रत्यक्षाहन विलक्षणस्वरूपाची, सुखदु:खादी. विविध 
वासनांच्या अनुवेधामुळे झालेल्या परम भाल्हादकत्वाच्या 
स्वरूपाची जी संविद तिच्या चर्वणात्मक स्वरूपात 
आस्वाद घेतात. ' ( कंगले, पूर्वोक्त, पू. १९४ ) 
समाधीचा अनुभव हा जर पुर्ण एकात्मतेचा असेल, 
तर त्यात. जसा विषय असणार नाही तसा अनुभव 
घ्रेणारा विशिष्ट * स्व 'ही असणार नाही. र॒सानुभवात 


अनुक्रमणिका 


हष 


“स्व'चा लोप होतो का ? तो होणे अभिप्रेत तरी 
आहेका? 

रसानुभवात साधारणीकरणाला फार महत्त्व अस- 
त्याचे सर्वांना माहीत आहे. कोणत्या तरी प्रमाणा- 
तल्या नि्व्यकक्‍्तीकरणाशिवाय, निविशेषीकरणाशिवाय 
साधारणीकरण होऊच शकत नाही. शाकुंतलातील 
हरिण्यावकाच्या निमित्ताने निर्माण होणाऱ्या भयानक 
रसाबद्दळ बोलताना अभिनवगुप्ताच्या मनात पूर्ण 
निरव्यॅ्तीकरण होते असे दिसत नाही; उलट, पणं 
निर्व्यॅक्‍्तीकरण झाल्यास रसातुभव प्राप्त होणार नाही 
असेच तो सांगतो. तो म्हणतो, ' कारण तझ्ञा प्रकारच्या 
भयामध्ये. आत्मा लोप पावत नाही किवा विशेष रूपाने 
उपसृष्ट होत नाही.' याचे विवरण प्रा. कंगळे यांनी 
असे दिले आहे- ' नात्मात्यन्तं तिरस्कृत: '- कारण 
आत्मप्रतीतीचा सवंस्वी लोप झाला तर रसाचा आस्वाद 
अशक्य होईल. ' न विशेषत उल्ल्खित: ' जर प्रेक्षकांचा 
आत्मा कोठल्या तरी वैशिष्ट्याच्या प्रतीतीने आक्रान्त 
झाला तर सुखदुःखादि विघ्नांवासुन तो मुक्‍त होणार 
नाही.” ( कंगले, पूर्वोक्त, पू. १५४ व १५७ ) 

वरील विवेचन महत्त्वाचे आहे कारण त्यामुळे 
रसानुभवाची अ्रह्मानुभवाबरोबर बांधलेली गाठ बरीच 
मोकळी , होते. योग्याच्या समाधीमधला अनुभव हा 
आंशिक नव्हे तर पुर्ण निव्यॅकक्‍्तीकरणा शिवाय प्राप्त होऊ 
शकत नाही. याच्या उलट पुर्ण निव्यक्‍्तीकरण झाल्यास 
रसानुभव प्राप्त होऊ शकत नाही. या लेखातील 
आरंभीच्या भागातच आपण या मुद्द्यापाशी येऊन 
पोचली होतो; तो मुद्या हा की एका बाजूला पूण 
एकात्मतेचा अनुभव आणि दुसर्‍या बाजूला दैेतावर 
आधारलेला कोणताही अनुभव यांच्यात नुसता अंश्याचा. 
नव्हे, तर जातीचाच फरक असतो. या दोन जातींतील 
अनुभव परस्परव्यावतक आहेत. वरीलपैकी दुसऱ्या 
जातीतील कोणचाही अनुभव एकात्मतेच्या कितीही 
जवळ आला तरी तो पुर्ण एकात्मतेचा अनुभव होऊच 
शकत नाही. हा मुहा सतत मनात ठेवूनच ब्रह्मानुभव 
व रसानुभव यांच्यातील साम्याचा विचार करायला 
ह्वा. 


या साम्यावर भर देणाऱ्यांच्या मते वरील दोन्ही 
अनुभव्रांत व्यावहारिक पातळीवरचा मी ' भागे 
टाकला जातो; तसेच काळ व अवकाश यांचाही विसर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७५ 


प्‌ 


री 


अमृतमहोत्सवी, 


कत 


1 


1 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


१द्‌ 


पडतो. केवल अद्वेती भूमिकेवरून पाहिल्यास ब्रह्मा 
नुभवात व्यावहारिक मी काल, अवकाश यांना 
अस्तित्वच राहणार नाही. देती भूमिकेवरून विचार 
करता “मी ' काल व अवकाश हे सर्व विसरले जातात 
म्हणजे नक्की काय होते ? नेहमीच्या दैनंदिन जीवनात 
“मी, [तसेच ' इतर ' माणसे व पदार्थ ] काल, अवकाश 
यांचे अस्तित्व दर क्षणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाणवते 
निदान ते गृहीत धरलेले असते; हे, घटक नसतील तर 
आपले जीवन अशक्य होईल. हे घटक म्हणजे आपल्या 
जीवनाच्या, त्यातील प्रत्येक अनुभवाच्या शक्यतेची 
पूर्वअट होय. आपल्या नेहमीच्या जीवनातील हे घटक 
व त्यांची संघटनातत्त्वे यांना संदर्भविदू म्हणून मनात 
ठेवून आपण या घटकांची नव्या प्रकारे संघटना झाल्याचे 
क्ल्पू शकतो. उदाहरणार्थ, टेबलावर डाव्या हाताला 
असलेला टेलिफोन. उजव्या हाताला आहे, टेबला- 
वरचे कागद नेहमीप्रमाणे अस्ताव्यस्त पसरलेले 
नसुन व्यवस्थित ठेवलेले आहेत अशी कल्पना 
करता येईल.. आपण नाटककार असलो तर आपल्या 
नाटकासाठी याच घटकांची पुनरंचना करून रंगमंचा- 
वरचा सेट तयार करून घेऊ शकतो. आपण जे 
कल्पनात्मकतेच्या पातळीवर कल्पिले व प्लायवुड- 
कॅन्व्ह्स वगैरे सामग्रीच्या साहाय्याने जो सेट उभा केला 
यांच्यात एक महत्त्वाचे साम्य आहे; ज्या जगात आपण 
नेहमी वावरतो त्यात खऱया वस्तू म्ह्णून वरील दोन्हींना 
(- कल्पनेतील भित व प्लायवुड-कॅन्व्हसची भित यांना) 
स्थान नाही. वास्तवातील भित म्हणून त्यांचा उपयोग 
करता येत नाही, तो करावा असे अपेक्षित नाही. 
आपल्या नाटकाचे कथानक, त्यातील घटना, पात्रे 
परदेशातील असतील, तर येथे, आपल्या गावातील 
नाट्यगृहात उभारलेले प्लायवुड-कॅन्ह्सचे सेटिंग 
परदेशातील भिती म्हणून बघितले जाईल. प्लायवुड- 
कॅन्व्ह्सच्या तुकड्यांकडे आपण ' भित म्हणून बघतो.', 
नटांकडे  रामादी पात्रे म्हणून बघतो ! मात्र प्रत्यक्ष 
जगातील गोष्टींबद्दल बोलताना ' म्हणून बघणे.! असा 
वाक्‌भ्रयोग, वरील पद्धतीने करण्याची वेळ येत नाही. 
आपण जे कल्पिले, किवा प्छायवुड-कॅन्व्ह्सच्या साहाय्याने 
जे निर्माण केले ते जरी खर्‍या जगातील पदार्थांच्य़ा 
जातींचे नसले, तरी त्यांचा, त्यांच्या मांडणीचा व खऱ्या 
जगातील पदार्थांचा निश्‍चित संबंध असतो. खऱया जगात 
उजवा-डावा, वरती-खाली असे संबंध असतात, म्हणून 


अनुक्रमणिका 


नव'भारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


आपण कल्पिलेल्या जगातही ते असणे शक्‍य होते. खर्‍या 
जगातील माणसाला गोळी लागली म्हणजे तो जखमी 
होतो; आपल्याला हे ज्ञान असते म्हणून नाटकातल्या 
पात्राला गोळी लागून तो जखमी झाल्याचे आपण क्ल्त्‌ 
शकतो. खर्‍या व कल्पित जगांमध्ये एकतर्फी अवलंबि- 
त्वाचा संबंध असतो. खऱया जगाचे वणंन करण्यासाठी 
वापरण्यात येणाऱ्या व त्या जगाळा पायाभूत असणार्‍या 
संकल्पनांच्या साहाय्यानेच कल्पित जगाबद्दल बोलता 
येते. 

नेहमीच्या व्यवहाराचे जग व नाटकातले कल्पित 
जग यांच्यात सलगता नसल्याने त्यांच्यात काही विशिष्ट 
प्रकारचे संबंध असणे शक्‍य नसते. आजचा मुंबईचा 
माणूस पाच मिनिटांत रशियाला पोचू शकत नाही; 
पण फार प्रचंड वेगाची वायुयाने निर्माण करण्यात 
वैज्ञानिकांना यश आले, तर तो तीन मिनिटांतसुद्धा 
रशियात जाऊ शकेल. पण विज्ञान-कथेतील पात्र हे 
वास्तवातील रशियात कधीच पाऊल टाकू शकणार 
नाही. ते करण्यासाठी लागणारे सत्ताक्षास्त्रीय स्थान या 
पात्राला नसते. त्याच प्रमाणे नाट्यगृहातला' प्रेक्षक 
नाटकातल्या अथेलोपासून डेस्डेमोनाला वाचवू शकत 
नाही. प्रेक्षक व पात्रे यांच्या सत्ताशास्त्रीय स्थानांमध्ये 
असणाऱया फरकामुळेच अशी कोणतीही कृती अशक्‍य 


होते. न 


पण या दोन जगांमध्ये कसलाच संबंध नसतो असे 


मात्र नाही. नाटकातल्या जगाची रचना वास्तव जगाच्या 
रचनेला एक संदर्भविदू म्हणून स्पर्श करीत असल्याचे 
आपण वर पाहिले; त्या जगातील घटकांचा; संदर्भ- 
बिद्रुही वास्तव जगातच असतो. 

काही जीवनव्य़ापार पूर्णपणे मानवनिमित असतात. 
उदाहरणार्थ, वुद्धिवळाचा खेळ घ्या. त्यातील पटाला 
स्वत:चे असे अवकाश असते. या अवकाशाची वास्त- 
वातील अवकाशाशी सलगता नसली तरी त्यांच्यात 
एकतर्फो अवलंबित्वाचा संबंध असतो व म्हणूनच 
हत्तीची चाल सरळ, उंटाची तिरकी, ते एका खेळीत 
विशिष्ट दिशांना कितीही घरे जातात, असे वर्णन आपण 
करू शकतो, पण खेळातील हत्ती, घोडा, उंट यांचा 
वास्तवातील हत्ती, घोडा, उंट यांच्याशी कसलाही संबंध 
नसतो. येथील हत्ती, घोडा वास्तवातल्या कशाचेही 
प्रतिनिधित्व करत नाहीत. नाटकाची संकल्पना हीसुद्धा 
मानवनिर्मित संकल्पना होय. आपण वर पाहिल्याप्रमाणे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


रसानुभव आणि ब्रह्मातुभभ 


नाटकातल्या जगाचा संदर्भबिदू वास्तवातल्या जगातच , 


असतो. वुद्धिवळाचा खेळ व नाटक यांच्यातील मह- 
तत्वाचा भेद असा को खेळातील हत्ती, घोडा यांच्यामुळे 
आपले चित्त वास्तवातल्या जीवनाकडे वळावे अशी 
अपेक्षा आणि योजना नसते. नाटकाची गोष्ट अगदी 
वेगळी आहे. तेथील घटक व संघटना यांचे वास्तवातील 
जीवनाशी विशिष्ट प्रकारचे असे नाते असते; तेथील 
पात्रे व घटना पाहताना आपण जीवनातील खऱ्याखुऱ्या 
माणसांकडे, घटनांकडे वळावे अशी अपेक्षा व योजना 
असते. वास्तवदर्शी नाटकात तर हे स्पष्टपणेच लक्षात 
येते. इतर शैलींमधील नाटकातील घटक-संघटनेचा 
वास्तवाशी कोणता संबंध आहे हे शोधावे लागते, 
त्या शेलींमधील संकेत माहीत झाले .की हे संबंध 
सापडतात. बुद्धिबळाचा खेळ व नाटक यांच्यातील 
ह्य फरक महत्त्वाचा आहे. खेळातील हत्तीने घोड्याला 
मारले तर आपण हेलावले जात नाही, कारण येथे 
हत्ती, घोड्यात आपली भावनिक गुंतवणूक झालेली 
नसते. पण अथेलोने डेस्डेमोनाची हत्या केलेली बघताना 
आपल्या भावना हेलावतात, वास्तवातील सुष्टता व 
दुष्टता यांच्यातील संघर्षाची आपल्याला तीव्रपणे जाण 
होते. ी 

आपल्या भावना हेलावल्या जाण्याचे प्रसंग प्रत्यक्ष 
जीवनात आणि साहित्यामधील जीवनचित्रण पाहताना 
येतात. संस्कृत साहित्यश्यास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष जीवनातील 
माणसामाणसांमधील संबंध व्यक्‍तिगत, व्यक्‍्तिकोंद्रित 
असल्याचे मानले आहेत; त्यांनी या व्यक्तींचे वर्गीकरण 
(१) हे माझे, (२) हे शत्रूचे, (३) हे तटस्थ असे 
केले आहे. पहिल्या वर्गातील व्यक्तींचे काही बरे-वाईट 
झाले तर आपल्यात अनुकूल सहकंप निर्माण होतात 
(- त्यांचे भले झाले तर आनंद होतो, बुरे झाले तर 
वाईट वाटते-) ; दुसर्‍या वर्गातील व्यक्तींचे काही बरे- 
वाईट झाले तर आपली प्रतिक्रिया वरच्या प्रति क्रियेच्या 
विरोधी होते. आणि तिसऱया वर्गातील व्यक्‍तींबद्दलची 
आपली प्रतिक्रिया पुर्णपणे थंड असते. माणूस हा 
स्वभावत: केवळ आत्मकेंद्रित असतो या गृहीतकृत्यावर 
हे वर्गीकरण आधारलेले आहे, हे स्पष्ट लक्षात 
येते. येथे नमूद करण्यासारखा मुद्दा हा को बहुतेक 
प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञ मानवी ' व्यक्तींचे वर्गीकरण 
याच रीतीने करतात. (मला ही माहिती माझे स्नेही 
आणि भूतपुर्व विभाग प्रमुख, तत्त्वज्ञान विभाग, मुंबई 

न. भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


१७ 


विद्यापीठ, डॉ. शि. स. अंतरकर यांनी दिली, ) नि:पक्ष- 
पाती दृष्टीने आपल्या आजूबाजूच्या .माणसांकडे पाहिले 
कौ वरील गृहीतकृत्य स्वीकारणे फार कठीण होते. 
अनेक संदर्भात माणसे आत्मकेंद्रित असतात, त्याप्रमाणे 
अनेक संदर्भात ती आत्मकेंद्रित नसतात असा आपला 
अनुभव आहे. वस्तुस्थिती तशी नसती तर इतरांना 
उत्स्फूतंपणे मदत करणारी, त्यांच्या सुखदु:खांत 
सहभागी होणारी माणसे जगात दिसलीच नसती. प्रत्येक 
परोपकारी कृत्य हे स्वार्थमूलक असते असे म्हणणे हे 
येशू ख्रिस्त हा क्र्सावर जायला तयार झाला कारण 
त्याला आत्मपीडनात सुख मिळत होते असे म्हणण्या- 
इतकेच हास्यास्पद ठरेल. 
समजा, आपण युद्ध, दुष्काळ, धरणीकंप यांच्या- 
सारख्या निसर्गनिमित किंवा मानवनिर्मित आपत्तींमुळे 
उद्ध्वस्त झालेल्या शहरांतील, देशांतील लोकांच्या 
यातनांबद्दल विचार करीत आहोत, व आपण त्यांमुळे 
हेलावून गेलो आहोत. हे लोक आपल्याला आजपर्यंत 
मुळीच माहिती नव्हते; यापुढेही त्यांचा आपल्याशी 
संबंध येण्याची शक्‍यता नाही. हे लोक कोणत्याही 
देशातले व कोणत्याही काळातले असते तरी आपल्या 
विचार-भावनांमध्ये फरक पडला नसता. आत्मौपम्य 
दृष्टीने. विचार करण्याची माणसात क्षमता असल्यामुळे 
वरील यातना पाहिल्यावर केव्हाही आणि कोठेही 
आपण असेच हेलावले जातो. व पुढेही हेलावले 
जाऊ. खरे म्हणजे आपण विशिष्ट देशकालाने सौमित 
झालेल्या विशिष्ट व्यक्तींच्या विशिष्ट यातनांमुळे व्यथित 
झालेलो नसतोच. त्यांच्यासारख्यांचा कोठेही आढळ 
झाला असता तरी आपण दु:खी झालोच असतो. अशा 
रीतीने विशिष्टतेची मर्यादा ओलांडून सामान्यांकडे, 
व तेथून दुसर्‍या ठिकाणच्या, वेगळ्या काळातील 
विशिष्टांकडे जाण्याचा अनुभव आपल्याला 'मळीच 
अनोळखी नाही. ज्या ज्या वेळी आपण नैतिक कृती 
करतो, इतर माणसांच्या सुखदु:खांत उत्स्फूर्तपणे 
सहभागी होतो, आपल्या वैयक्तिक फायद्या-तोट्याचा 
विचार न करता त्यांच्या मदतीला धावतो तेव्हा तेव्हा 
आपल्याला हा अनुभव येतो. आपल्या आत्मकेंद्रित 
सुखदु:खांपेक्षा आपलीच परलक्ष्यी सुखदु:खे जास्त 
सवी भावना जवल ह र पासाठी नाप पर 
0 लाक आपल्यापासून जितके 
दूरचे व त्यांच्यासाठी आपण केलेल्या गोष्टी जितक्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"नवभारत 
७५ 


र. 
?* 
[1 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१८ 


"कठीण तितके त्या भावनांचे व कृतींचे. मूल्य जास्त 
“ठरते. यो भावना व कृती खूपच मूल्ययुक्‍्त पण क्वचित 


आढळणार्‍या असल्या तर त्या अलौकिक मानल्या 
' जातात. यावरून हे लक्षात येईल की, असे उच्च 
पातळीवरचे मूल्ययुक्‍्त अनुभव माणसांना नेहमीच्या 
जीवनातही येऊ शकतात. योग्य असे संदर्भ मात्र निर्माण 
. _ व्हायला हवेत. केवळ तें मिळावेत म्हणून नाट्यरसांकडे 
“ जञाण्यांची गरज नाही. प्रत्यक्षांत काही तरी घडण्याची 
वाटं पाहण्यापेक्षा त्यासारखे काही तरीं घडल्याची 
' कल्पना करणे जास्त सुलभ आहे. साहित्य जींवनां- 
नुभवालां संपन्न करते ते अश्याच कल्पनात्मक पातळी- 
वरील मदतीने. तसेच मूल्ययुक्‍त व संपन्न अनुभवांविषयी 
* बोलताना त्यांचे ब्रह्मानुभवोशी नाते जोडण्याचीही 
7 गेरेज नाही. रसानुंभवाचे ब्रह्मानुभवोशी नाते जोडाय- 


"चेच असेल तर नाटचज्ञास्त्रातील शांतंरसांबहलच्या 


संव अटींचे काटेकोरपणे पालन करणाऱ्या साहित्यक्ृतीं- 
" पुरतीच चर्चा मर्यादित करायला हवी. कारण ज्ञांत हा 


"'एंकेच रस निर्विवादपणे मोक्षाभिमुखु ठरतो. त्या अटी 


7 अंश्ा- “आता शान्त नोवाचा रस शम स्थायिभावाच्या 
स्वरूपाचा आणि मोक्षांचा प्रवतक आहे. तो तत्त्वज्ञान, 
वैरोग्य, चित्तशुद्धी इत्यादी विभावांनी उत्पन्न होतो. 


'_ त्यांच्या अभिनयांची योजनां यम, नियम, आत्म्याचे 


चितन, धारणा, उंपासना, संव प्राणिमात्रांविषयी दयां, 
संन्यास ग्रहेण करणे इत्यादी अनुभावांनी करावी. आणि 
ह्याचें व्यभिचारिंभाव निवद, स्मृति, धृति, स्तम्भ, 
रोमाज्च इत्यादी होत.” (कंगळे, पुर्वोवत, पू. ३१५) 
'ज्ञांत-रस-प्रधान साहित्यकृतींच्या यादीत महाभारत 
उपनिषदे, निवृत्तिपर असलेले संतवाड्मय व बहुतेक 
धार्मिक वाडमय यांना निश्‍चित स्थान मिळेल. पणे 
अनेक साहित्यकृती- अंगंदी महान मानल्या गेलेल्या 
-_ साहित्यकृंतीही- बाहेर ठेवांव्या लांगतीलं. उदाहरणार्थ, 
या यादीत कदाचित शेक्सपिअरच्या टेग्पेस्ट यां .नाट- 
काला स्थानं मिळेल, पण त्याच्या हॅम्लेट, मॅकुबेथ, किंग 


जर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


लिअर, अथेलो या महान शोकात्मिकांना वाहेर ठेवावे 
लागेल; तीच गत डॉस्टोव्हस्की व काफका यांच्या 
कादंवर्‍यांची होईल. प्रत्येक मूल्ययुक्‍त साहित्यकृतीत 
शांतरस असतो, व वाचकाच्या मनावर त्याचाच सर्वांत 
मोठा प्रभाव प्रडतो हे दाखविणे अशक्‍य आहे. पण हे 
मान्य करणे म्हणजे रसानुभव हा ब्रह्मानुभवासारखा 
असतो हा दावा सोडून देणे होय. हा दावा टिकणारा 
नाही हे आणखी एका गोष्टीवरून लक्षात येईल. 
मोक्षाभिमुख॑ होणे म्हणजे विशिष्ट जीवनपद्धतीचा 
अंगीकार करणे, समावस्थेत राहण्याचा सतत प्रयत्न 
करणे. पणं साहित्यप्रेमी माणसांची जीवनपद्धती सामा- 
न्यांच्या जीवनंपद्धवीसारखीच असल्याचे दिसते; पुन्हा, 
ते समावंस्था प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही 
अजिबात आढेळत नाही. ज्याला ब्रह्मानुभव येतो त्याचे 
सर्व जीवने आमूलाग्र बदलते असे सांगण्यात येते. 
ज्ञानेदवरी वाचल्याने कदाचित काही भाविक साधकां- 
मध्ये महत्त्वाचा बदल होत असेल; पण म्हणून सवे 
साहित्यक्रतींमुळे सर्वे वाचकांमध्ये महत्त्वाचा बदल 


' होतों हे कोणालाही पटणार नाही. 


या मार्गाने जाऊन रसानुभव हा अलौकिक- म्हणजे 
ज्याचे मूल्य सर्वोच्च आहे असा- अनुभव आहे हे सिद्ध 
होणार नाही; तो लौकिक अनुभवांपेक्षा पुर्णपणे वेगळा, 


. वेगळ्या जातीचा आहे, हेही सिद्ध होणार नाही. रसा- 


नुभव हा ब्रह्मानुभवासारखा असतो आणि नाट्य हा 
एक वेद आहे असे म्हणणे हे वाच्यार्थाने घ्यायचे नसते. 
प्रत्येक साहित्यक्रतीने कोणता तरी रसानुभव येतोच; 
उत्तम महान साहित्यक्रतींमुळे विशेष मूल्यवान अनुभव 
प्राप्त होतात हा दावा मात्र निश्चित टिकण्यासारखा 
आहे. ब्रह्मातुभवाचा दाखला देताना इतकेच अभिप्रेत 
असेल, तर त्या दाखल्याबद्दळ आक्षेप घेण्याचे कारण 


नाही. तरीपण ज्यामुळे गैरसुमज होऊ शकतात असा 
दाखला द्यावाच कज्लाला ? 


3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विनाशवादी कलेचे सोंदर्यशास्त्र . 


बाबुराव.सडवेलकर 


२६ डिसेंबर १९९१. मुंबईच्या जहांगीर आटं 
गॅलरीमध्ये भारतातील प्रख्यात चित्रकार एम्‌. एफ्‌. हुसेन 
यांच्या नव्या व गतकालीन कलाकृतींचे सिंहावलोकन- 
दर्शी (780/0509९00106) प्रदर्शन भरणार व संपूर्ण 
गॅलरी त्यांनी व्यापली जाणार, अश्ली हवा मुंबईच्या 
कलाजगतात पसरली होती. कलासमीक्षक श्री. ज्ञानेश्‍वर 
नाडकर्णी यांनी तर वेगवेगळया वृत्तपत्रांत, सायंदेनिकांत, 
साप्ताहिकांत, पाक्षिकांत अशा अनेकं ठिकाणी. हुसेन- 
विषयी प्रदीघं लेख लिहिले होते. कळारसिकांना एक 
पर्वणी ठरणारे हे प्रदर्शन केव्हा उघडले जाते, याची 
सर्वजण वाट पाहत होते. शेवटी २६ डिसेंबर १९९१ 
हा दिवस उजाडला. 

दुपारी १२ वाजता गॅलरीचे दरवाजे उघडले. 
प्रक आत जात व गोंधळून बाहेर पडत. काहींना 
वाटले अजून प्रदर्शन लावायचे असणांर. कारण चित्रांच्या 
पेट्या आत्ताच खोलल्या असाव्यात व अद्याप जमिनी- 
वरचा कचराही साफ करायचा आहे, काहींनी गॅलरी- 
तल्या काही वॉचमनना विचारलं, '“ प्रदर्शन इंथेच आहे 
का ? पण त्यांनाही काहीच समजत नव्हतं. गॅलरीचे 
दरवाजे बंद करून ञात काही तरी चाललं होतं एवढंच 
त्यांना माहीत होतं. 1 

थोड्या वेळाने हुसेन भाला. गॅलरीच्या आत व 
बाहेर असे दोन बोडं लावले. त्यात लिहिलं होतं, 

हुसेन- “ पाग 15 5ए7ाऱारे 40एऐ- 
0५७१1- $प्९७7७१॥फारा ” 

गॅलरीमध्ये काय होतं ? 

गॅलरीची सबंध जमीन भरून वृत्तपत्राच्या. रद्दीचे 
तुकडे करून इतस्ततः पसरून टाकले होते. भितीवर व 
मधल्या पोकळीत. पांढरा कपडा. वेगवेगळ्या तर्‍हेने 
टंगूने.. ठेवला : होता. . दिव्यांचे झोत. (805). जागो- 
जागी टाकले होते. कापड टांगण्याकरिता पार्टीशनचाही 
उपयोंग.. करण्यात. ओला - होता. प्रेक्षकांनी सळसळ 
आवाज. करीत; पसरलेल्या रद्दीवरून चालायचं व. 


अनुक्रमणिका 


कोणत्याही कोनातून गॅलरीतील दृश्याचं निरीक्षण 
करायचं व या “ इवेतांबरी “चा अनुभव घ्यायचा, असं 
काही तरी हुसेन यास अभिप्रेत असावं. 

थोड्याच वेळात गॅलरीत बाचाबाची सुरू झांली. 
काही. लोक ऑफिसमध्ये शिरून तांवातावाने ओरडू 


_ लागले. काही रसिक हुसेनचा रिट्रॉस्पेक्टिव्ह शो आहे 


म्हणून मुद्दाम पुण्याहुन आले. होते. ' वार्ताहर येत-जात 
होते. हुसेनची चौकशी करीत होते. हुसेन आल्यानंतर 
वार्ताह्रांनी त्याला घेरले. त्यानं दुसरे दिवशी म्हणजे 
२८ डिसेंबरला दुपारी ४॥ वाजता गॅलरीत वार्ताहर- 
परिषद बोलावल्याचं. सांगितलं. ठरल्याप्रमाणे २८ तार- 
खेस दुपारी वार्ताहर गॅलरीत आले; पण हुसेनचा पत्ता 
नाही. चोकशी सुरू झाली. त्याच्या घरी फोन लावला, 
तेव्हा 'समजलं. की ४| वाजता हुसेन घरातून बाहेर 
पडला आहे. पण गॅलरीत तो पोचलाच नाही. संध्या- 
काळी ६॥ वाजेपर्यंत सर्वांनी वाट पाहिली व निराश 
होऊन सगळे परत गेळे. ४| वाजता घरातून गॅलरीकंडे 
निघालेला हुसेन गेला तरी कुठे? 
दुसरे दिवशी समजलं को ४ वाजता. हुसेन सरळ 

विमानतळावर गेला व त्याने दिल्लीच्या दिशेने उद्डाण 
केले. एव्हाना हुसेनची ही ' चाल / अनेकांच्या ध्यानी 
आली. अनेक. कलासमीक्षकांनी खरमरीत टीका करून 
हुसेनची ही. लोकांना बनवण्याची शुद्ध फंसवाफसवी 
आहे असे स्पष्टपणे नमूद केले, श्री. ज्ञानेश्‍वर नाडकर्णी जे 
हुसेनवर अव्याहतपणे कौतुकाने लिहीत असतात, त्यांनीही 
उद्वेगाने लिहिले की, “ हुसेनने ही कोलांटी उडी घेतलेली 
दिसते. ही त्याची कृती मानवविद्रेषी (3111-11) 51 ) 
आहे...या प्रदर्शनाने हुसेन याने गॅल्रीला काळीमा 
फासला आहे.” गॅलरी-चालक दादोबा पंडोल म्हणतो; 
“ हुसेन एका, वार्ताहराला सांगत होता की मी वते. 
मानपत्रांचा उपयोग केला, कारण ' वैचारिक ' दळण- 
वळणाचा तो एक जुना प्रकार आहे आणि ते वर्तमानपत्र 


आपण फाडतो तेव्हा सगळंच स्तब्ध होतं. शिवाय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


"4 ० 


वर्तैमानपत्रावरून चालतानाही आपणास काही संवेदना 
होतातच ! ” 

काही वार्ताहरांनी हुसेनला दिल्लीच्या विमान- 
तळावर गाठला व ववेतांबरीविषयी त्याला छेडला, 
तेव्हा हुसेन म्हणाला, “ लोकांना चिथावणं हाच तर 


माझा उद्देश होता, यातून काहीतरी विचारमंथन . 


व्हायला हवं. राष्ट्रीय पातळीवर वादविवाद आयोजित 
केले पाहिजेत...” ी 

“ स्कॅन्डिनेव्हियन कवी देवरे (1)0९1८) याच्या- 
पासून प्रेरणा घेऊन मी ही इवेतांबंरी सादर केली आहे. 
आपल्याला आठवतं असेल की काही वर्षांपुर्वी त्यानं 
एक २० पानांचं कवितेचं पुस्तक सादर केलं. त्यातील 
सारी पानं कोरी होती व शेवटी एक टीप होती, की 
वाचकाने या पुस्तकातून आत्मशोध घ्यावा. . .” 

हुसेनने ' इवेतांबरी ' या शीर्षकाखाली गॅलरीत हे 
जे काय मांडलं. होतं, तो कलेचा कोणता प्रकार 
म्हणायचा ? आणि हुसेन याने जर आपले रिट्रॉस्पेक्टिव्ह 
प्रदर्शन दाखवण्याकरिता एक वर्षापुर्वी गॅलरीचे आरक्षण 
केले होते, तर त्या नावाखाली हे चालू देता येणार 
नाही; म्हणून गॅलरीच्या निवड समितीचा एक सभासद 
या नात्याने मी आरक्षणाचे रेकॉर्ड पाहिले. त्यात 
हुसेन याच्या सहीचा फॉर्म सापडला. त्यात त्याने 
लिहिले होते, " रिट्रॉस्पेक्टिव्ह एक्झिविशान आर 
इन्स्टॉलेशन (1115911801). ” याचा अथे हे 
प्रदशंन इन्स्टॉलेशनच्या सदरातील होते. आता 
इन्स्टॉलेशन म्हटल्यामुळे कायद्यानुसार या प्रदर्शनावर 
हरकत घेता येणार नव्हती. कारण जगभर इन्‌स्टॉलेशनचे 
वेगवेगळे प्रयोग १९६५ पासून अनेक देशांत केळे जात 
आहेत व. इन््‌स्टॉंलेशनची निठ्चित व्याख्या अद्याप 
कुणालाही करता आलेली नाही. मराठीमध्ये या 
प्रकाराला प्रतिशब्द कुणी वापरला आहे किंवा नाही हे 
मला ज्ञात नाही. पण शब्द ब्रनवायचाच झाला तर 
“ स्थापनक्ृती ” असा काहीसा बनवावा लागेल. कारण 
इन्स्टॉल म्हणजे स्थापन करणे. 
__ ल्युस रिव्हेबर ([.1०८ [र जहाल) नावाचा एक 
फ्रेंच प्रवासी हुसेनचे हे प्रदर्शन पाहून म्हणाला, " हे 
इन्स्टॉलेशन आता कालबाह्य झाळे आहे. यात नवीन 
असं काहीच नाही. २० वर्षांपूर्वी फ्रान्समध्ये आम्ही 
अशा गोष्टी केल्या होत्या.'' 


आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कलाक्षेत्रात गेल्या ३० 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


वर्षांत सातत्याने ज्या गोष्टी घडत आहेत, त्यांची 
डोळस जाण ज्यांना आहे त्यांच्या दृष्टीने हुसेनची 
* इवेतांबरी ' नावाची ही स्थापनकृती म्हणजे तसा 
पोरकटपणाच आहे. ज्यांचे वणनही करता येणार नाही 
अश्या असंख्य स्थापनकृती अनेक पाइचात्त्य देशांत 
रोजच्या रोज घडत आहेत. त्यांवर अनेक लेख लिहिले 
जात आहेत. सुजाण कलासमीक्षक काहीसे चिताक्रांत 
झाले आहेत आणि या कलेचा प्रंवाह शेवटी कुठे 
जाणार आहे, याचा काहीशा विषादाने तकं करीत 
आहेत. 

आपल्याकडे अशा अनाकलनीय कलेची सुरुवात 
केव्हा झाली, याचा विचार करता मला.एक गोष्ट 
आठवते आणि ती म्हणजे हुसेनचाच समकालीन 
चित्रकार के. आरा याची. १९६३ मध्ये त्याने आपल्या 
एका प्रदर्शनात एक मोठ्या आकाराचा उभा केंन्‌व्हास 
फ्रेम करून टांगला होता. त्यात काहीही चित्रित केलं 
नव्हतं, तर कॅन्‌व्हासच्या वरच्या क्षेत्रात ब्लेडने काहीसा 
तिरकस असा छेद दिला होता. या ' कलाकृती 'च्या 
खाली. गालिब या उर्दू कवीचा एक शेर होता- 

आहे को चाहिये एक उमर 
अशर होने तक 
कोन जिता है तेरि जुल्फ 
के सर होने तक 

इंग्रजीमध्ये ज्याला ' गिमिक्‌ ' म्हणतात ( मराठीमध्ये 
* चलाखी ' म्हणता येईल का?) तक्ातलाच हा 
प्रकार आहे. कलावंताची आंतरिक सर्जनशवती जेव्हा 
क्षीण होते व अभिव्यक्तीची प्रेरणा सापडत नाही तेव्हा 
स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि ठसवण्याकरिता 
कलावंत अनेक मार्ग शोधू लागतो. आपल्या लोक- 
विलक्षण कृतीचे तेव्हा तो एक तत्त्वज्ञान बनवतो. कधी 
कधी तो अह्या संहिता वर्तवतो को ज्यांमुळे त्याच्या 
अंतमंनातील- रितेपण ' सहजासहजी प्रथमद्षंनी तरी 
कुणाच्या ध्यानी येत नाही. 

वू इवेतांबरी ' नंतरही हुसेनचे प्रयोग चालूच आहेत. 
२७ फेब्रुवारी १९९२ रोजी कलकत्त्यामध्ये हुसेन याने 
असाच एक उत्सव घडवून आणला. हा उत्सव सात 
दिवसांचा होता. तो टाटा स्टील य़ा संस्थेने प्रायोजित 
केला होता. टिस्को (11500) चे अध्यक्ष हसी मोदी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली हा “ निमिती-विनाश उत्सव ” 


पार पडला. उत्सवाचे स्वरूप ७: ठे भे कने.सहा दिगस 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विनाशवादी कलेचे सौंब्येशास्त्र 


हुसेन यांने सहा देवतांची मोठी तैलचित्रे रंगविली. त्या 
देवता म्हणजे दुर्गा, पार्वती, काली, लक्ष्मी, सरस्वती 
आणि आदिमाया. सातव्या दिवशी ती सहाही चित्रे 
पुसून टाकण्याचा कार्यक्रम होता. म्हणजे निमितीनंतर 
हा विनांश. हुसेन याने ब्रज्ञामध्ये पांढरा रंग घेऊन 
एकामागोमाग एक अक्षी सहाही चित्रे दिसेनाशी करून 
टाकली. 

हुसेनचे हे ' विनाशकार्य' चाळू असताना तिथे 
जमलेल्या लोकांच्या वतीने रूसी मोदी यांनी हुसेन यास 
ती चित्रे न पुसण्पाबद्दल विनंती केली. त्याऐवजी ती 
एखाद्या परोपकारी संस्थेस दान करावी, असेही त्यांनी 


सांगून पाहिले. पण हुसेन याने आपला कार्यक्रम 


“ ठरल्याप्रमाणे ' पुरा केला. नंतर त्याने या कृतीमागची 
आपली भूमिका स्पष्ट केली, ती अशी : 

“ देवतांच्या या चित्रप्रतिमा अश्या रीतीने अदृश्य 
करणे म्हणजे सांकेतिक दृष्ट्या त्यांचे विसर्जन 
करणे आहे, ज्याप्रमाणे पुजाउत्सव संपल्या- 
नंतर देवदेवतांचे गंगेमध्ये विसर्जन केले 
जाते त्याप्रमाणे. 

हुसेन पुढे म्हणतो : 

“ही चित्रे एकदा नाहीशी झाली की त्यांच्या 
अस्तित्वाचा खरेपणा प्रेक्षकांच्या अनुभव- 
विश्वात कायम राहील.” 

सर्वसाधारण कलारसिकासाठी हे विधान तसे 
अगम्यच ! पण आपल्या या “ निमिती-विनाश उत्सवा /”- 
मागची कारणमीमांसा स्पष्ट करताना हुसेन म्हणतो : 

“ माझ्या या कलाकृती पुसुन टाकण्याच्या (छृती- 
मागे प्रतिकाराची भावना आहे. कलेच्या 
बाजारपेठेवर ताबा मिळविण्याची ईर्षा बाळग- 
णारे हे दलाल (खासगी गॅलर्‍यांचे मालक ) 
शाक माझ्याप्रमाणे भयानक होत चालले 
आहेत. ते अधिक बल्झ्याली होण्यापूर्वी त्यांचा 
संहार केला पाहिजे.” 

हुसेनची ही विधाने, कलानिमितीमागचे त्याचे 
तत्त्वज्ञान, रसिकजनांना धक्का देणारी त्याची कार्य- 
पद्धती यांमागे खरा प्रामाणिकपणा आहे का ? त्याचा 
हा निमिती-उद्रेक तात्कालिक असेल तर अभिजात 
कलेला काही शाइवत मूल्ये असतात, असं म्हणतात 
त्याचं काय? शाश्‍वत मूल्यविषयक धारणाच कालबाह्य 
जाळी आहे काय ? शिवाय हे सारे भारतीय समाज- 


अनुक्रमणिका 


२१ 


रचनेशी किंवा भारतातील आथिक, सामाजिक, राजकीय 
घडामोडींशी आणि त्यांतील ताणतणावांशी काही अंशी 
तरी निगडित आहे काय ? की हेही सारे पाइचात्त्य 
राष्ट्रांतील कलाजगतात घडणाऱ्या वैचित्र्यपु्ण घटनांचे 
अनुकरण आहे? हे आहे तरी काय ? 

या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधायची असतील तर गेल्या 
अधंशतकात पाइचात्त्य कलाजगतात ज्या घटना 
-मोठ्या वेगाने व झपाट्याने घडत आहेत त्यांचा व 
त्यांमागील पाइवंभूमीचा बारकाईने तपास घेतला 
पाहिजे. कुणाला पटो वा न पटो, एक गोष्ट निश्‍चित 
आणि ती ही की, भारतीय समकालीन कलेची 
वाटचाल, विशेषतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची, पाश्‍चात्त्य 
कलेच्या अनुकरणातुनच होत आहे. तंत्र, यंत्र, आदिशक्ती, 
मंडल इत्यादी बिरुदे ल्यालेळी समकालीन भारतीय 
कलाकारांची कलासुद्धा पाइचात्त्यांच्या “ मॉडन आटं "शी 
जवळीक व तिच्याविषयी अभिरुची निर्माण झाल्या- 
मुळेच निर्माण,झाली आहे. जे जे ' तिथं ' घडतं आहे 
ते ते सारं “ इथंही ' एखाद्या दशकाच्या अंतराने 
अवतीर्ण होत' आहे. आपल्या जीवनधारणेक्ी ( ॥- 
891९ ) त्याचा प्रत्यक्ष संबंध असो वा नसो. 

केवळ विनाश्षवादाकडे झुकणारी चित्र-शिल्पकला 
पाइचात्त्य॑ कलाजगतात प्रथम केव्हा निर्माण केली 
गेली आणि त्यामागची कारणे काय हे पाहिल्याशिवाय 
आजच्या अशा प्रकारच्या कलेचा संदर्भ ध्यानी येणार 
नाही. 

१९१७ ते १९२१ हा तो काळ. यूरोपमध्ये १९१४ 
साली पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाली. हे युद्ध 
१९१८ पर्यंत चालू होते. या युद्धात झालेला भयानक 
संहार, उद्‌ध्वस्त झालेली शहरे, मनुष्यहानी व 
माणसाने घडविलेल्या संस्कृतींचा विनाश हे सारे पाहून 
तरुण पिढीचे कलावंत, कवी आणि विचारवंत पुरे 
हबकून गेले, त्यांची मने उद्‌ध्वस्त झाली. त्यांना वाट 
लागले, की आपण आपल्या हातांनी घडवलेल्या आणि 
प्रेमाने जोपासलेल्या संस्कृतीची परिणती अशा विध्वंसात 
होणार असेल, तर आपल्या पारंपरिक जीवनमूल्यांना 
अर्थ तरी काय? या यातनांतुन मुक्‍त होण्यासाठी 
अभिजात (ल2$७०१]) समजल्या जाणार्‍या कला, ज्या 
111 
काय स्थान? इथली कला र 1, निर ळर 

अ हवी, निरथंकचच ! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 
२०७ 


वर्तमानपत्रावरून चालतानाही आपणास काही संवेदना 
१ 
होतातच * री 
काही वार्ताहरांनी हुसेनला दिल्लीच्या विमान- 
तळावर गाठला व इवेतांबरीविषयी त्याला छेडला, 
तेव्हा हुसेन म्हणाला, “ लोकांना चिथावणं हाच तर 


माझा उद्देश होता, यातून काहीतरी विचारमंथन . 


व्हायला हवं. राष्ट्रीय पातळीवर वादविवाद आयोजित 
केले पाहिजेत. . .” म 

*“ स्कॅन्डिनेव्हियन कवी देवरे (1)0९1९) याच्या- 
पासून प्रेरणा घेऊन मी ही श्‍वेतांबंरी सादर झोकून आहे. 
आपल्याला आठवत असेल की काही व त्यानं 
एक २० पानांचं कवितेचं पुस्तक सादर केलं. त्यातील 
सारी पानं कोरी होती व शेवटी एक टीप होती, की 
वाचकाने या पुस्तकातून आत्मशोध घ्यावा. . .” 

हुसेनने ' श्‍वेतांबरी ' या शीर्षकाखाली गॅलरीत हे 
जे काय मांडलं. होतं, तो कलेचा कोणता प्रकार 
म्हणायचा ? आणि हुसेन याने जर आपले रिट्रॉस्पेक्टिव्ह 
प्रदर्शन दाखवण्याकरिता एक वर्षापूर्वी गॅलरीचे आरक्षण 
केले होते, तर त्या नावाखाली हे चालू देता येणार 
नाही; म्हणून गॅलरीच्या निवड समितीचा एक सभासद 
या नात्याने मी आरक्षणाचे रेकॉर्ड पाहिले. त्यात 
हुसेन याच्या सहीचा फॉर्म सापडला. त्यात त्याने 
लिहिले होते, " रिट्रॉस्पेक्टिव्ह एक्झिविक्षन ऑर 
इन्स्टॉलेशन (111518]11301).” याचा अर्थ हे 
प्रदर्शन इन्‌स्टॉलेशनच्या सदरातील होते. आता 
इन्स्टॉलेशन म्हटल्यामुळे कायद्यानुसार या प्रदर्शनावर 
हरकत घेता येणार नव्हती. कारण जगभर इन्स्टॉलेशनचे 
वेगवेगळे प्रयोग १९६५ पासून अनेक देशांत केले जात 
आहेत व. इन्स्टॉलेशनची निश्‍चित व्याख्या अद्याप 
कुणालाही करता आलेली नाही. मराठीमध्ये या 
प्रकाराला प्रतिशब्द कुणी वापरला आहे किंवा नाही हे 
मला ज्ञात नाही. पण शब्द ब्रनवायचाच झाला तर 
“ स्थापनकृती ” असा काहीसा बनवावा लागेल. कारण 
इन्स्टॉल म्हणजे स्थापन करणे. 

ल्युस रिव्हेअर ( 1,पटढ रे[जहा'ट 
फ्रेंच प्रवासी हुसेनचे हे प्रद 
इन्स्टॉलेशन आता कालबाह्य झाळे आहे. यात नवीन 
असं काहीच नाही. २० वर्षांपूर्वी फ्रान्समध्ये आम्ही 
अश्या गोष्टी केल्या होत्या.'' 

आंत रराष्ट्रीय 


) नावाचा एक 
18) पाहून म्हणाला, हे 


पातळीवर कलाक्षेत्रात गेल्या ३० 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विदोषांक, १९९२ 


वर्षांत सातत्याने ज्या गोष्टी घडत आहेत, त्यांची 
डोळस जाण ज्यांना आहे त्यांच्या दृष्टीने हुसेनची 
* इवेतांबरी ' नावाची ही स्थापनकृती म्हणजे तसा 
पोरकटपणाच आहे. ज्यांचे वर्णनही करता येणार नाही 
अशा असंख्य स्थापनकृती अनेक पाइचात्त्य देशांत 
रोजच्या रोज घडत आहेत. त्यांवर अनेक लेख लिहिले 
जात आहेत. सुजाण कलासमीक्षक काहीसे चिताक्रांत 
झाले आहेत आणि या कलेचा प्रंवाह शेवटी कुठे 
जाणार आहे, याचा काहीशा विषादाने तके करीत 
आहेत. 

आपल्याकडे अश्या अनाकलनीय कलेची सुह्वात 
केव्हा झाली, याचा विचार करता मला.एक गोष्ट 
आठवते आणि ती म्हणजे हुसेनचाच समकालीन 
चित्रकार कै. आरा याची. १९६३ मध्ये त्याने आपल्या 
एका प्रदर्शनात एक मोठ्या आकाराचा उभा कॅन्‌व्हास 
फ्रेम करून टांगला होता. त्यात काहीही चित्रित केलं 
नव्हतं, तर कॅन्‌व्हासच्या वरच्या क्षेत्रात ब्लेडने काहीसा 
तिरकस असा छेद दिला होता. या “ कलाकृती 'च्या 
खाली. गालिब या उर्दू कवीचा एक शेर होता- 

आह को चाहिये एक उमर 
अशर होने तक 
कोन जिता है तेरि जुल्फ 
के सर होने तक 

इंग्रजीमध्ये ज्याला * गिमिक्‌ ' म्हणतात ( मराठीमध्ये 
* चलाली ' म्हणता येईल का?) तद्मातलाच हा 
प्रकार आहे. कलावंताची आंतरिक सर्जनशक्‍ती जेव्हा 
क्षीण होते व अभिव्यक्तीची प्रेरणा सा 


पडत नाही तेव्हा 
स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि ठसवण्याकरिता 


कलावंत अनेक मार्ग शोधू लागतो. आपल्या लोक- 
विलक्षण कृतीचे तेव्हा तो एक तत्त्वज्ञान बनवतो. कधी 
कधी तो अशा संहिता वर्तवतो की ज्यांमुळे त्याच्या 
अंतर्मनातील. रितेपण ' सहजासहजी प्रथमदशंनी तरी 
कुणाच्या ध्यानी येत नाही. 

* इवेतांबरी ' नंतरही हुसेनचे प्रयोग चालूच आहेत. 
२७ फेब्रुवारी १९९२ रोजी कलकत्त्यामध्ये हुसेन याने 
असाच एक उत्सव घडवून आणला. हा उत्सव सात 
दिवसांचा होता. तो टाटा स्टील या संस्थेने प्रायोजित 
केला होता. टिस्को (11500 )चे अध्यक्ष रूसी मोदी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निमिती-विनाश उत्सव ” 


पार पडळा, उत्सवाचे स्वरूप असे : ओळीने सहा दिवस 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क “ 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


विनाशवादी कलेचे सोंद्यंशास्त्र 


हुसेन यांने सहा देवतांची मोठी तैलचित्रे रंगविली. त्या 
देवता म्हणजे दुर्गा, पावंती, काली, लक्ष्मी, सरस्वती 
आणि आदिमाया. सातव्या दिवशी ती सहाही चित्रे 
पुसून टाकण्याचा कार्यक्रम होता. म्हणजे निमितीनंतर 
हा विनांश. हुसेन याने ब्रशामध्ये पांढरा रंग घेऊन 
एकामागोमाग एक अश्ली सहाही चित्रे दिसेनाशी करून 
टाकली. 

हुसेनचे हे ' विनाशकार्य' चाळू असताना तिथे 
जमलेल्या लोकांच्या वतीने रूसी मोदी यांनी हुसेन यास 
ती चित्रे न पुसण्य्राबद्दल विनंती केली. त्याऐवजी ती 
एखाद्या परोपकारी संस्थेस दान करावी, असेही त्यांनी 


सांगून पाहिले. पण हुसेन याने आपला कायंक्रम 


* ठरल्याप्रमाणे ' पुरा केला. नंतर त्याने या कृतीमागची 
आपली भूमिका स्पष्ट केली, ती अशी : 

“ देवतांच्या या चित्रप्रतिमा अशा रीतीने अदृश्य 
करणे म्हणजे सांकेतिक दृष्ट्या त्यांचे विसर्जन 
करणे आहे, ज्याप्रमाणे पुजाउत्सव संपल्या- 
नंतर देवदेवतांचे गंगेमध्ये विसर्जन केले 
जाते त्याप्रमाणे. 

हुसेन पुढे म्हणतो : 

“ही चित्रे एकदा नाहीशी झाली को त्यांच्या 
अस्तित्वाचा खरेपणा प्रेक्षकांच्या अनुभव- 
विश्‍वात कायम राहील.” 

सर्वसाधारण कलारसिकासाठी हे विधान तसे 
अगम्यच ! पण आपल्या या “ निमिती-विनाश उत्सवा /< 
मागची कारणमीमांसा स्पष्ट करताना हुसेन म्हणतो : 

“ माझ्या या कलाकृती पुसुन टाकण्याच्या कृती- 
मागे प्रतिकाराची भावना आहे. कलेच्यो 
बाजारपेठेवर ताबा मिळविण्याची ईर्षा बाळग- 
णारे हे दलाल (खासगी गॅल्ऱ्यांचे मालक ) 
श्ाके माझ्याप्रमाणे भयानक होत चालले 
आहेत. ते अधिक बलशाली होण्यापूर्वी त्यांचा 
संहार केला पाहिजे.” 

हुसेनची ही विधाने, कलानिमितीमागचे त्याचे 
तत्त्वज्ञान, रसिकजनांना धक्का देणारी त्याची कार्य- 
पद्धती यांमागे खरा प्रामाणिकपणा आहे का ? त्याचा 
हा निमिती-उद्रेक तात्कालिक असेल तर अभिजात 
कलेला काही शाइवत मूल्ये असतात, असं म्हणतात 
त्याचं काय? शाइवत मूल्यविषयक धारणाच कालबाह्य 
झाली आहे काय ? शिवाय हे सारे भारतीय समाज- 


अनुक्रमणिका 


२१ 


रचनेश्ी किंवा भारतातील आथिक, सामाजिक, राजकीय 
घडामोडींक्यी आणि त्यांतील ताणतणावांशी काही अंशी 
तरी निगडित आहे काय ? की हेही सारे पाठइचात्त्य 
राष्ट्रांतील कलाजगतात घडणार्‍या वैचित्र्यपु्ण घटनांचे 
अनुकरण आहे? हे आहे तरी काय ? 

या प्रश्‍नांची उत्तरे श्ोधायची असतील तर गेल्या 
अर्धश्तकात पाश्‍चात्त्य कलाजगतात ज्या घटना 
-मोठ्या वेगानें व झपाट्याने घडत आहेत त्यांचा व 
त्यांमागील पाश्‍वंभूमीचा बारकाईने तपास घेतला 
पाहिजे. कुणाला पटो वा न पटो, एक गोष्ट निश्चित 
आणि ती ही की, भारतौय समकालीन कलेची 
वाटचाल, विशेषतः: स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची, पाइचात्त्य 
कलेच्या अनुकरणातूनच होत आहे. तंत्र, यंत्र, आदिशक्ती, 
मंडल इत्यादी बिरुदे ल्यालेली समकालीन भारतीय 
कलाकारांची कलासुद्धा पाइचात्त्यांच्या “ मॉडन आटं शी 
जवळीक व तिच्याविषयी अभिरुची निर्माण झाल्या- 
मुळेच निर्माण,झाली आहे. जे जे ' तिथं ' घडतं आहे 
ते ते सारं “ इथंही ' एखाद्या दशकाच्या अंतराने 
अवतीणं होत' आहे. आपल्या जीवनधारणेझ्ी ( 11- 
891९ ) त्याचा प्रत्यक्ष संबंध असो वा नसो. 

केवळ विनाशवादाकडे झुकणारी चित्र-शिल्पकला 
पाइचात्त्य॑ कलाजगतात प्रथम केव्हा निर्माण केली 
गेली आणि त्यामागची कारणे काय हे पाहिल्याशिवाय 
आजच्या अश्या प्रकारच्या कलेचा संदर्भ ध्यानी येणार 
नाही. 

१९१७ ते १९२१ हा तो काळ, यूरोपमध्ये १९१४ 
साली पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाली. हे युद्ध 
१९१८ पर्यंत चालू होते. या युद्धात झालेला भयानक 
संहार, उद्ध्वस्त झालेली शहरे, मनुष्यहानी व 
माणसाने घडविलेल्या संस्कृतींचा विनाश हे सारे पाहुन 
तरुण पिढीचे कलावंत, कवी आणि विचारवंत पुरे 
हबकून गेले, त्यांची मने उद्ध्वस्त झाली. त्यांना वाट 
लागले, कौ आपण आपल्या हातांनी घडवलेल्या आणि 
प्रेमाने जोपासलेल्या संस्कृतीची परिणती अश्या विध्वंसात 
होणार अंसेल, तर आपल्या पारंपरिक जीवनमूल्यांना 
अर्थ तरी काय वि या यातनांतून मुक्‍त होण्यासाठी 
अभिजात (द8$8०9]) समजल्या जाणाऱ्या कला, ज्या 
या संस्कृतीच्या खुणा समजल्या जातात त्यांचाच त्याग 
का करू नये ?या निरथंक संस्कृतीमध्ये अर्थपूर्ण कलेला 
काय स्थान? इथली कला निरथेकच हवी, निर्थक ! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्र 


या विचारमंथनातून निर्माण झालेल्या कलेला 
इतिहासात : दादावाद ' (1090915811) असे नाव आहे. 
स्वप्नातही कधी दिसणार नाहीत अशा प्रकारचे 
अर्थहीन, ओंगळ, रुचिहीन ' व काहीसे वीभत्स 
असे प्रयोग या काळात केले गेले. केवळ प्रति- 
कार म्हणून ! लिओनार्दोच्या ' मोनालिसा ' या चित्रा- 
तील तिला काढलेल्या मिशा, केसाळ चामड्याची 
कपबक्षी, टोकाचे खिळे (90116) बसवलेली इस्त्री 
अश्यांसारख्या अत्य. वाटणाऱ्या ' कलाकृती ' (?) 
कलारसिकांच्या समोर आल्या व तेही काहीसे दिड्मूढ 
झाले. नवकलेतील प्रतिकारात्मक कलेचे हे पहिले स्वरूप. 
हे वादळ हळूहळू शमले व कलावंत पुन्हा विधायक 
कामाकडे वळले. दादावादाचे हळूहळू परिवतंन होत 
गेले व त्याची परिणती अतिवास्तववादात (5प1101- 
एह्ला)) झाली. कलावंताच्या सुप्त.मनातीळ व स्वप्न- 
सृष्टीतील लोकविलक्षण अनुभव हा त्याच्या प्रतिमा- 
विश्वाचा आधार झाला. ओळखीच्याच वस्तूंना अनो- 
ळखी खूप प्राप्त झाले, यातून निर्माण झालेल्या चित्र- 
प्रतिमांनी रसिकांना गुंगवून टाकले. झाडावर वाळत 
टाकल्यासारखी वितळणारी घड्याळे, पळता पळता 
जळत जाणारा जिराफ, मनुष्याकृतीच्या सर्वांगातून 
बाहेर येणारे ड्रॉवर्स, क्रुसासकट आकाशातून वेगाने 
पृथ्वीवर झेपावणारा येशू स्श्रिस्त इत्यादी मोठ्या सफा- 
* ईने व कौशल्याने रंगविलेल्या कलाकृतींनी पुन्हा आपला 

आब निर्माण केला. 
याच काळातील दुसरा कलासंप्रदाय म्हणजे अप्रति- 
रूपवाद (9109301015 ). १९१० पासूनच म्हणजे 
धनवादा (टाझ्या) मधून विकसित होत गेलेला हा 
कलाप्रकार सबंध यूरोपभर पसरला. वस्तुमात्राच्या 
भ्रतिमांमधून कला मुक्‍त झाली व केवळ भौमितिक 
आकार व शुद्ध रंग यांमध्ये ती परिणत झाली. दुसऱ्या 
महायुद्धापयंत यूरोपातील जवळजवळ सर्व देशांतील 
( रक्षियातीलसुद्धा ) कलावंतांनी या संप्रदायाचा 

स्वीकार करून. स्वतंत्रपणे कलानिमिती केली. 

' हसऱ्या महायुद्धानंतर सवे चित्रच पालटून गेले. 


यूरोपातील अनेक कलावंत युद्धकाळात अमेरिकेच्या 


आश्रयाला आले आणि पुढे तिथेच स्थिरावले. रंगांची 
स्वेरपणे उधळण असलेली 


आणि भव्य आकारात 
सासनावळेली, अमेरिकेच्या उत्तृंगतेला साजेशी अज्ली 


नवी कळा जन्माला आली. अप्रतिरूप-अभिव्यक्तिवाद 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


(3050400-९125801181) हे त्या कलासंप्र- 
दायाचे नाव. कलेच्या क्षेत्रातील यूरोपची, विदोषतः 
पॅरिसची, मिरासदारी इथे संपली. न्यूयॉक हे आंतर- 
राष्ट्रीय कलेचे नवे केन्द्र बनले. श्‍ 

१९५० ते १९६० या कालावधीत अमेरिकेची 
कला अग्रेसर होती. अप्रतिरूष अभिव्यक्तिवादाचा 
परमोच्च बिंदू म्हणजे जॅक्सन पोलॉक या चित्रकाराने 
योजिलेली ' अक्शन पेंटिंग! ही रंगशेली. कॅन्‌व्हास 
जमिनीवर पसरून कलावंताने त्याच्या भोवती फिरून 
अव्याहतपणे रंगांचे शितोडे उडवायचे व ही त्याची 
कृती (3८४०) चाळू असताना चित्र आपोआप 
भाकार घेते ही यामांगची धारणा. कलावंताची ऊर्मी 
शांत होईपर्यंत ही कृती चालू राहते व कृती जेव्हा 
थांबते तेव्हा चित्र पुर्णावस्थेला पोचलेले असते. 

नवकलेच्या प्रवाहातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा. 
इथे कलावंत कलाविषयक सर्व पारंपरिक बंधनांतून 
दुसर्‍यांदा मुक्‍त झाला. आता त्याला कसल्याच मर्यादा 
राहिल्या नाहीत. आकार, रूप, माध्यम, निमिती, द्रव्ये 
या गोष्टी गौण झाल्या. आणि इथून पुढे म्हणजे 
१९६२ नंतर जे काही घडत गेले व जे अजूनही चालूच 
आहे ते पाहून नवकलेचे खंदे पुरस्कतेही क्षणभर अवाक 
झाले, काही ख्यातनाम समीक्षकांनी या अत्य धेटनां- 
कडे वस्तुनिष्ठतेने पाहण्याचा प्रयत्न ' केला आणि 
आपल्या टीकेतून अनेकांना विचार करायला लावला. 
दुदैव असे को, हे चांगळे लिखाण सर्वांपर्यंत पोचत नाही. 
कारण ते कलेसाठी वाहिलेल्या खास आंतरराष्ट्रीय 
दर्जाच्या नियतकालिकांतूनच प्रसिद्ध होते. 

१९६२-६३ मध्ये मी स्वतः: अमेरिकेत होतो. 
त्या कालावधीत न्यूयॉकमधीळ' “ म्युझियम ऑफ 
मॉडन आरं 'मध्ये “अमेरिकन्स १ ९६३” नावाचे 
एक प्रदर्शन आयोजित केले होते. ज्यांच्या कला- 
कृतींमधून त्यांचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व व्यक्‍त होते, 
अशा १५ कलावंतांची निवड करण्यात आली होती. 
कलावंत वेगवेगळ्या वयांचे होते. १९०१ मध्ये 
जन्मलेला रिचड लिडनेर (शरलाळात ातपहा) 
हा सर्वांत ज्येष्ठ; तर १९३३ साली जन्मलेली क्रायसा 
(८7१७३७) सर्वात कनिष्ठ. या कलाकारांनी आपल्या 
कलाकृतींसाठी कोणत्याही वस्तूंचा उपयोग केला होता. 
जुन्या फळ्या, ओंडके, लाकूड, मोटारीचे बंपर्स, कागदाचा 


छृगदा, धातूंचे तुकडे, सळया, तंबूचा कॅन्‌व्हास, चाके 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विनाशवादी कलेचे सोंदर्यशास्त्र 


इत्यादी इत्यादी. काहींनी मात्र. कॅन्‌व्हास, तेलरंग, 
जलरंग या पारंपरिक माध्यमांचा उपयोग आपापल्या 
पद्धतीने केला होता. प्रदर्शनासोबत म्युझियमने एक 
कॅटलॉग प्रसिद्ध केला- “ &11८108115 1963 '". 
त्यामध्ये काही कलाकारांनी कलेविषयीचे आपले विचार 
व्यक्‍त केळे आहेत. काही निवडक कलावंतांचे विचार 
पुढीलप्रमाणे आहेत. (भाषांतर माझे) : 


रिचड लिडनेर (जन्म १९०१- चित्रकार) 

“ मला चित्रकलेविषयी सांगता येत नाही. सर्व- 
साधारणपणे कला या आशयाचे खरोखरीच काही 
असेल, याविषयी आता माझ्या मनात संदेह आहे. 
मनुष्यमात्राच्या रहस्यमय वागणुकीविषयी माझ्या 
मनात श्रद्धा आहे. आपल्या आतल्या आवाजाचा गुप्त 
संदेश जर आपण ऐकू शकलो, तर कदाचित आपण 
सर्वेच जण स्जनज्ञील होऊ. मग कोणत्या माध्यमातून 
आविष्कार घडतो याचा विचार करण्याची गरज नाही. 
लहान मूल व वेडा यांच्याविषयी मी विचार करीत 
असतो. त्या आंतरिक निःशब्दतेचा शोध घेणे व 
त्याच्याच मागून जाणे म्हणजे अत्युच्च प्रतीचे जीवन 
जगणे. यालाच कला म्हणतात काय ? 
अंड रेनहाट (१ रिल डा!) 

(जन्म १९१३- चित्रकार) 
(याची सवे चित्रे चोकोनी आकाराची असतात. 


त्यांत रंग, आकार काहीही नसते. फक्त काळेपणाकडें 
झुकणारा करडा रंग असतो.) 


“ चित्र एक स्पष्ट स्वरूप असलेली वस्तू. वस्तू 
आणि परिस्थिती यांपासून स्वतंत्र आणि विभक्त, 
जोमध्ये आपल्याला हवं ते आपण पाहू शकत नाही 
किंवा हवा तसा जिचा उपयोग करू शकत नाही. जिचा 
मथिताथं तिच्यापासून वेगळा किंवा भाषांतरित करता 
येत नाही. जिच्यात कोणतीही भर घालता येत नाही 
आणि जिच्यामधूत कांहीही उणे करता येत नाही. 
एक स्वतंत्र कारागिरीविरहित आणि कारागिरी न 
करता निरुपयोगी, व्यापारास अयोग्य, संकुचित न 
करता येण्यासारखी, छायाचित्रणास अनुचित, पुन- 
निमितिविरहित, वणंनातीत अशी एक मूर्ती. ” 

“कला व जीवन यांविषयी सांगायची एक गोष्ट 
अशी की, कला म्हणजे जीवन नाही व जीवन म्हणजे 
'कला नाही. जिच्यात जीवनाचा एक “ चतकोर ' मात्र 


अनुक्रमणिका 


. प्रकतीतुनच आकार धारण 


२३ 


आहे अशी कला केवळ चत्तकोर मात्र कलाजीवनापेक्षा 
चांगलीही नाही, वाईटही नाही. अभिजात कला ही 
उपजीविकेचे साधन नाही किवा जगण्याचा मार्गही 
नाही, आणि जो कलावंत जीवन कलेकरिता वाहतो, 
किंबहुना तो कलेवर आपल्या जीवनाचे ओझे टाकतो 
किवा आपल्या जीवनावर कलेचे ओझे ओढून घेतो. 
जी कला जीवनमरणाचा प्रश्‍न होते ती उच्चही नाही व 
स्वतंत्रही नाही. ” 


याशिवाय रेनहाटं याने चित्रकलेच्या परिभाषेत नव्या 
अँकॅडमीकरिता बारा नियम बसवले आहेत. त्यांतील 
काही महत्त्वाचे नियम असे (क्रमांक मूळ मजकुरातल्या- 
प्रमाणे ) ४) आकार नको, 'जे अत्युच्च आहे ते 
निराकार आहे '. ५) आकृतिबंध (डिझाइन) नको. 
आकृतिबंध सवंत्र आहे. ६) रंग नको. रंग नजरबंदी 
करतात. घश्यात काहीतरी अडकते त्याप्रमाणे रंग 
डोळ्यांत चिकटून बसतात. ९) काल नको. ' घड्याळा- 


. तील काल परिणामरहित आहे.' कलेमध्ये प्राचीन नाही 


किवा आधुनिक नाही. भूत नाही. किंवा भविष्य नाही. 
कलाकृती नेहमीच वर्तमानकालीन असते. 


'क्लास ओल्डेनबर्ग (8156 01वदा5पा) 


( जन्म १९२८-चित्र-शिल्पैकार ) 

“मी अश्ा कलेच्या मागे आहे की जी जीवनाच्या 
करते. जीवनाप्रमाणेच 
अशक्यप्राय वाटणारे हेलकावे घेते आणि विस्तृत होते. 
जीवनाप्रमाणेच हव्यास धरते, फुंकून टाकते व ओघळून 
जाते. जीवनाप्रमाणेच जी आकर्षक आहेव निर्वुद्धही 
आहे.” 

“मी अशा कलेच्या मागे आहे को जीवर तुम्ही 
बसू शकाल. कळ दाबून जिची उघडज्ञाप करता येईल 9 
नकाशासारखी जी उघडून पाहता येईल. तुम्ही 
प्रेयसीचा दंड दाबता तशी ती दाबता येईल क्रिवा 
पाळलेल्या कुत्र्याचा घेता तसा तिचा मका घेता 
येईल.” र 

“मी अश्या कलेच्या मागे आहे की जी हातात 
घेऊन तुम्ही प्रहार करू शकाल, जिच्याने शिवता येईल, 


चिकटविता येईल, घासता येईल. मी अशा कलेच्या 


मागे आहे को जी तुम्हाला वेळ दाखवील व रस्त्या- 
पलीकडल्या वृद्ध स्त्रियांनाही जिचा उपयोग होईल. . . 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ड 


रिचडें अँनुझकिविश (झिलादह्ात &10५92016001९2) 
( जन्म १९३०-चित्रकार ) 

“ माझं काम प्रायोगिक स्वरूपाचं असून एकमेकां- 
विरुद्धचे रंग गाढ स्वरूपात एकमेकांत * गुंतवल्यास 
त्यांच्या दृकूस्वरूपात जो अकल्पित वदल होतो त्याचा 
मी शोध घेतो. शिवाय प्रकाशाच्या बदलत्या स्थितीचा 
या सर्वांवर होणारा चैतन्यमय परिणाम व प्रकाशाचा 
रंगावर दिसणारा परिणाम याचा अनुभव घेण्याचा 
माझा प्रयत्न आहे.” 

[या चित्रकाराची चित्रे ऑप आर्ट (०७०६1 
&॥) पद्धतीची असून परस्परविरोधी रंगांच्या संयोज- 
नामुळे क्षणभर काहीसा दृष्टिप्रम (090८81 111पह- 


००) होतो.] 


ली बान्टेकू (1.88 8०18००) (जन्म १९३ १- 
शिल्पकार) 

(हिच्या शिल्पकृती वाकवलेल्या सळया, तारा 
व तंबूचा कॅन्‌व्हास या योगे बनवलेल्या असतात व त्या 
भितीवर टांगावयाच्या असतात.) | 

“मला वाटतं कलेविषयीचे, विज्षेषत: माझ्या कले- 
विषयीचे तत्त्वज्ञान याविषयीच्या माझ्या कल्पना काहीशा 
अस्पष्ट आहेत. मळा इतकंच सांगता येईल की मी जे 
काय करते त्याला कला म्हणता येईल; किवा नाही हे 
मला समजत नाही. शिवाय मला त्याच्याशी फारसं 
कतंव्यही नाही. ज्याविषयी मला मनोमन श्रद्धा वाटते 
व जे मला करावसं वाटतं तेच मला करायचं आहे. 
मला जे मिळवायचं आहे ते मिळवण्यासाठी जे करावं 
लागतं तेच मी करते. किंबहुना ती एक नैसर्गिक प्रवृत्ती 
असून आपणा सर्वांमध्ये ती वसत असावी.” 


१९६३ मध्ये न्यूयॉकमध्ये भरवलेल्या या प्रदर्शना- 
तील कलेला सर्वसाधारणपणे पॉप आट (7० &11-- 
ऐक हा 090191 चा 1010111) म्हणून संबोधले 
गेळे, तरी अक्या प्रकारची कला प्रथम १९६१-६२ मध्ये 
ज्या वेळी प्र्दाशित केली गेली होती, त्या वेळी तीस नवा- 
दादावाद (!०७-1)8त8) असे म्हटले होते व तशाच 
स्वरूपाची प्रसिद्धीही देण्यात आली होती. याचे कारण 
१९१७ते १९२१ या काळातील दादावादामध्ये जी 
मूलतत्त्वे होती, तीच या नव-दादावादामध्येही होती. 
दोन्ही वेळच्या य्रा कला प्रतिकारात्मक स्वरूपाच्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


होत्या. फरक इतकाच, की पहिल्या वेळचा प्रतिकार हा 
महायुद्धाच्या संहाराविरुद्ध होता व हा दुसरा प्रतिकार 
अमेरिकेतील भोगवादाविरुद्ध (1136191151) होता. 
अमेरिकेतल्या या प्रदर्शनानंतर अश्या प्रकारची कला 
यूरोपात लंडन, पॅरिस, व्हिएन्या इत्यादी शहरांतून 
प्र्दाशत होऊ लागली. सामान्य दर्शकांनी सवयीप्रमाणे 
ती, वरवर पाहिळी आणि तिचा विचार सोडून 
दिला. पण कलेचा गांभीर्याने विचार करणारे समीक्षक 
मात्र अस्वस्थ झाले. काहींनी कडक शब्दांत या 
कलेचा समाचार घेतला. “ आट इंटरनॅशनल ” 
नावाचे कलेळा वाहिलेले एक पहिल्या प्रतीचे 
मासिक आहे. त्या मासिकाच्या कलासमीक्षकाने मार्च 
१९६२३ च्या अंकात एक प्रदीर्घ लेख लिहून या कलेचा 
उगम व तिच्या सीमारेषा स्पष्ट शब्दांत रसिकांसमोर 
आणल्या. अमेरिकन समाजाची पाश्‍वंभूमीच या कलेच्या 
जडणघडणीला कशी कारणीभूत आहे, हे त्यात ज्या 
शब्दांत मांडले आहे ते मूळ शब्दच वाचण्यासारखे 
आहेत. भाषांतर केल्याने मूळ आशय व्यक्‍त करता 
येईल किवा नाही, याविषयी मनात संदेह आल्यामुळे 
मी मूळ इंग्रजी भाषेतील मजकूरच इथे देत आहे : 

*“ ७॥०॥12८9, 7८ 1९8] ४०81 खी णा टापटवय 
ताढणा-.5 2 टा९8. 1100] ठा ताल ए०प्पाषट 
वाणीडॉऊ, ठा हे शा पा &णाटायटळ, पाट 
केप्ट गावा प. गणा डळ 8 खी टाटा 
बागीडॉड 35 विताट्शार्‍ लाहाषएल्त शात. एट 
बाणी डॉ, खटले इटठपा टत त अंचा०टत ग 0115 
टठपाप॥"५, 13 100 016 वद्वापाणष१्ट ० 8 ॥॥॥1(८ 
पिठपडट द्यात शिहायठा ॥18४१.11168, 

& टह्माथांग दण०प1 ० एप ृ्चलाटत 
(0 ॥॥९ 110169 1९ द्ागाडॉ. 7९८४९5, 1९0850 
158 000, एल 591100 छा ॥०पपल र्जा 
७18 1८ अंगाए](81001919 100९5 81 118168-- 
अटाटळया ऐक्टय, ४०पत ७८ 
बॉ्टएट ७० ण्य पाट हषाचपला १6 
88१2, शाल छ्ाश8. 110 गखाुढा' 1065185 जगा 
लात ७१४७, ७. 018 16 15 017०851110 50॥16- 
प्राग टाइल. एपजि[प्ाडलार्‍ 1 15 
व्यपुजारटत 8 आणल, 
71065. बेषट्टवागड. पाट 
हणाला. (पी ८2 ८ 180 
ए०]8 ००11 00 10७-- 


11101८ 
प्पाटतृपा/००८६] 
पावाल खी 
78 01 9््टा&5&ए८, 
98१8. 188 पराठाद 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥( 


द्वारा प्राजमपाठशाळामडळ, बाई 


क 


विनाशवादी कलेचे सोंदयशास्त्र 


० त फणा शाणाड'5 ]टाड018] टोळया 
शश ९ ३, ७110 (0089 85 तीट्वृपल्या]9 
व्याहटपाट काड 88 वया. गपाप8 एल याठणांट 
ब्तेडुड ० एण्ड गाळेतेटे खी 7१४७, 5०8, 
का "्ववड दयात. ह्यातेड- पढ वाइल्यातड खरी 
वा]ए [3001 एलं४0प11000- एला पाल 
वडा. णिढल 1७ टणाट्लाखा (0 विकट 1101108 
कोते पडाव] य 15 उयराणावेटप]व्रॉलट याट 
यापा 10001. । 

ग 15, 85 1, 1801102 50 (018119 591112लत 
र्‍वयाते डायट ०णा ॥४७5, ७४७ 0९ढत (0 छप्याष् 
१ पा] ता. ७३० 10 1(, (0 ट्ाशयाटढ 
०पा5€]ए८5 १४९ वा2 511] 2९९.” 

* प्त पाट वागाडी ]त्ा05. लनल] 
१1०१) 1८ 15 ऐवांग0४्ट 899; 1९15 35 5पालर्ठ 
1 चपतायाटट 85 ॥८ 15 5पा'ट, 0181 16 १०७ 
110 नावा 15 १७०1८.” र 

तथापि अशा प्रकारच्या टीकेने नव्या जोमाच्या 
कलाकारांच्या आगळ्यावेगळ्या कलाविष्कारामध्ये खंड 
पडला 'नाही. पॉप आर्टनंतर ऑप-आटं, मिनिमल 
आटं, कान्सेप्चुअळ आटं, हॅपनिंग्ज इत्यादी नावांनी 
हा कलाप्रवाहू तसाच चालू राहिला. १९६५ मध्ये 
'तर कहरच झाला. कलेच्या क्षेत्रात महत्त्वाची 
मानली जातात, त्या सर्वच केंद्रांतूुत अश्याच प्रकारच्या 
रूपहीन, रुचिहीन कलेचा प्रादुर्भाव दिसू लागला. 
ते सारे पाहून हंट रीडसारखे कलातज्ज्ञही व्यथित 
होऊन गेले. एप्रिल १९६५ च्या * स्टुडिओ इंटर- 
नॅशनल ' या कलामासिकात त्यांनी * 11८ ताअण(ट- 
हावा 0 ठिपा उ पराठतेटाऱ 9६! या शौर्षका- 
खाली एक अत्यंत उद्बोधक असा लेख लिहिला. तो 
सबंध लेख अभ्यसनीय आहे. परिवर्तनशील नवकलेचा 
आढावा घेताना या विठद्रेषी (3111-31) कलेविषयी 
गहिरा खेद प्रगट केला आहे, आणि ही कळा तात्त्विक 
नाधारापासून दूर जात आहे असे म्हटले आहे. या 
कलेत “ एकाग्रता व चराचर जगाशी असावे लागणारे 
नाते यांचा अभाव असून, परिणामकून्यता व एकात्मभाव 
नसण्यामध्ये धन्यता मानणारी ही कला खर्‍या अर्थाने 
कलाच नव्हे.” लेख पुरा करताना शेंवटच्या परिच्छेदात 
त्यांनी जो इश्यारा दिला आहे, तो सुजाण वाचकांस 
अंतमुंख करावयास लावणारा आहे. ह्बट॑ रीड यांच्याच 

न भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


रप 


शब्दांत तो वाचावा, म्हणून मी तो मूळ स्वरूपातच 
सादर करीत आहे. 

“ग 180९९ झूल (00 पापटी एया८ 07 ए0८ 
वांपलंड्या 0 ६ [जा8$ढ खी. ऐठतढया कय 
णाला 5 वताणापट्त]र्‍ टूणय्याटा], वये पा89 
112ए९ ४०1९ ०पा खी थिओाठा 3९ठि८ 00७65८ 
शात टका 180० द्ाफ लील्लि. उण एट 
इण्णंब] ट्यातापयाऊ 8. तेहाटापणांपाठ पाट 
ब्णाटाष्ट्थाढ 0 $0एटा 8 त्याते खव्पप-कात काट 
10 लुजल्याहा8] : राहण वाढ फा एड र्‍या 
गीपठ्ााटायय2ट्ट उगाहयाझ9. 
एयर] ८ ९8 11810 (11652. ]3170008565 00 
वढ टाय) 31 51810910159101, 0 11910- 
गंबयझाय यते 11885 ठट0पायपाप11080101, द्या 
छा 810/8995.060 डप]ुटटः 0 एल एपा89६ 0 
कंब्नंगाट्टटा 801. 11८ छटा व 0 00६५ 
वाट ७1४१४०ते उ 9 एलालाट डपट्टू्ाट १०15६ 
पाहता ठल्य(ए वाते ग्ा895 एवाएळ, वात शी पालण 
ळल, एटा दा, 9 पट्या छापा टाइट, 
15 १९8त. ह क्या. ताळ, पाहा पाट कुम ळी 
गा) 008९001185 0०दय( द्यात ८ ७०॥त 
7181813505 110 0810020511. ” 

समाजात जाणकार आणि विचारवंत जेव्हा एखादा 
तकंशुद्ध इश्यारा देतात, तेव्हा संबंधितांवर त्याचा 
परिणाम होतोच असे नाही, हे इतिहासाने पुन:पुन्हा 
दाखवून दिले आहे. आधुनिक कलेतही तेच घडत 
आहे. १९६१ पासून सुरू झालेल्या या विद्वेषी 
(विनाशवादी) कलेने १९६६ पासून वेगळीच परिमाणे 
धारण केली. कागद, कॅनव्हास, रंग, लाकूड, घातू, 
सळया, खिळे, तारा, चिकट द्रव्यें व त्याचबरोबर 
म्युझियम, आटं गेलरी यांपासूनही मक्त होत जाऊन ही 
नवी कला प्रायोगिक स्वरूपाची झाली. कलारसिकांच्या 
समोर त्यांच्या उपस्थितीत एरवी ज्यांना हिसक, 
बीभत्स, घृणा उत्पन्न करणारे. म्हणता येतीळ असे 
प्रयोग केळे जाऊ लागले. पिकासोच्या * गेनिका 
(टप्हा28-1937) या जगप्रसिद्ध चित्रात मानवाने 
केलेला हिसाचार (स्पॅनिश सिव्हिल वॉर) चित्रित 
केला आहे. त्यानंतर फ्रान्सिस बेकन, जीन ड्बुफे, अँडी 
वॉरहोल, लॅरी रिव्हर्स, रे जॉन्सन इत्यादींनी आपल्या 
कलाकृतींत हिसेतील भयानकता हाच विषय आपल्या 


गाटाटवेडायाछ छते 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


103 


कलेसाठी निवडला. पण या सार्‍या कलाकृती स्थिर व 
आटं गॅलरीत मांडण्यासारख्या होत्या. १९६६ ते 
१९६९ मधील या गटातील कलाकारांनी आपल्या 
कला' प्रयोगशील करून टाकल्या व त्याच्या मागची 
भूमिकाही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. 
जानेवारी/फेब्रुवारी १९६९च्या 'आटं इन अमेरिका ' 
या मासिकात “ हिंसा आणि कला ” (४10]102 810 
&॥६ ) या शीर्षकाचा प्रदीर्घ सचित्र लेख आहे. त्या 
लेखात अशा प्रकारच्या कलेच्या संदर्भात एक प्रदीर्घ 
_ आढावा घेण्यात आला आहे. त्यातील काही ठळक 
गोष्टी इथे नमूद करीत आहे. 

हिंसा हा जीवनाचा एक भाग मानणाऱ्या कला- 
वंतांच्या आंतरराष्ट्रीय गटाने आपल्या कलाविष्कारा- 
करिता गंभीर स्वरूपाच्या विधींचा (छाया 10915) 
अंगीकार केला. या कलावंतांचा असा विश्‍वास आहे, की 
जो विधी हिसाचाराशी आपले भावनात्मक नाते 
असल्याची जाणीव करून देण्यास भाग पाडतो, तो 
विधी आपणास हिंसाचाराचा 'त्याग करून आपले 
वैयक्तिक व सामूहिक प्रश्‍न सोडविण्याचा मार्ग दाखंवू 
शकेल. या विचाराशी सहमत असलेले जगभरचे कलावंत 
१९६६ व १९६८ साली (प्रथम लंडन येथे व नंतर 
न्यूयॉकमध्ये ) एकत्र आले व त्यांनी “ कलेमधील 
विनाश-चर्चासत्र ” ( 1)65ए'एटपठय उ &7- ७र्‍णा- 
ए०भंपप)) भायोजित केले. त्या सत्रातील काही प्रयोग 
पुढीलप्रमाणे होते : 

- लंडन १९६६ : स्वत: चित्रकार असलेल्या योको 
ओनो (४०० 070) हिने आपला “कट पिस” 
प्रयोग सादर केला. पूर्ण वेशभूषेत ती मध्यभागी 
बसली. प्रेक्षकांपैकी कुणीही एका मागोमाग येऊन 
तिच्या अंगावरच्या कपड्याचा कोणताही 
न्यावा, असे तिने सुचवले. अक्षा प्रकारे तुकडे कापुन 
नेता नेता अखेर ती जवळजवळ नग्न झाली. 


र 7 न्यूयॉके १९६८ : ह्रमन निकल (पल्याच 
टा) ॥नातील कातडी 
धोमध टांगलेला 
छे कपडे परिधान 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


भाग कापून 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


- न्यूयॉक १९६८ : राल्फ ओटिज 
01८) याने केलेला प्रयोग अधिक 
प्रयोगाचे नाव होते- “ लाइफ ऑन्ड डेथ ऑफ हेनी 
पेनी ”. पियानोच्या आतल्या उभ्या तारांवर एक 
जिवंत कोंबडी आपटून ती रक्तबंबाळ होईतोवर 
आवाज काढत राहून तो आपले '' संगीत ” सादर 
करतो. 

कलावंतांची ही वेगळ्या दिशेने जाणारी चळवळ 
तशी अल्पजीवीच ठरली. १९७० च्या दशकात 
लोकांना याचा विसरही पडला. पण त्याच्या जागी 
इन्स्टॉलेशन ( स्थापन कृती ) हा कलाप्रकार पुढे 
आला. कल्पकतेने रचना करता येईल अद्या जवळ- 
जवळ कोणत्याही वस्तुच्या साहाय्याने, स्वत:ला कलावंत 
समजणाऱ्या कुणीही केलेल्या स्थापनेला कला म्हणावे, 
असा यामागचा विचार. या सदरात वेगवेगळ्या 
प्रकारचे साहित्य वापरून व विविध प्रकारे मांडणी 
करन “स्थापन केलेल्या कलाकृती जगातील अनेक 
देशांतील कलावंत सादर करू लागले. फायबर 
ग्लासचे नऊ एकसारखे ठोकळे विशिष्ट अंतर ठेवन 
मांडणे, १४४ झिकच्या प्लेट्स गॅलरीच्या जमिनीवर 
एकमेकांना चिकटून मांडेणे, संपूर्ण रिकाम्या गॅलरीत 
मधे सारखे अंतर ठेवून आठ फुटांच्या उभ्या टथव- 
लाइट्स सवं गॅलरीच्या भितींवर लावणे, कोणत्याह ही 
वस्तुला पॅकिंग केल्यासारखे गोणपाट व दोरखंडात 
वांधून टाकणे, घड्या असलेल्या सिंथेटिक रबराचे 
मोठे तुकडे गालिच्यासारखे जमिनीवर डेवणे 
( याचा दृकूपरिणाम ण्याः डाव मली 
य. पाण्याच्या लाटांसारखा दिसतो) . 

रच्या पाहुणार्‍याला धक्का देणाऱ्य 

(?) पुनःपुन्हा दिसु लागल्या यी 
याचा पुढचा कलेचा ट्प्प े ज़ 
कला” ( 111]30581012 ग क 

): या प्रकारात 


* कलाकृती ' र गे 
र नरकी या जागेवर बनवली जाते व 
अना रह शी होते, च्च नाहीशी केली जाते. 
रो ह च ? समीक्षक म्हणतात कौ, 
ह यचे कारण कलासंग्राहकाला ती 
य व नकी नाही, मुज्ियम्सना ती दाखवता 
न व त! वक्तेत्यांना ती हाताळता येत नाही 
कीट रांना त्यावर भाष्य करता येत नाही. वरवर 
कुर . वेडेपणा वाटत असला, तरी आजच्या 
केळेच्या स्थानाविषयी जो एक आंतरिक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


( २७] 
भयानक होता. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


विनाशवादी कलेचे सोंदर्यशास्त्र २७ 


रोष आहे, त्याचाच हा आविष्कार आहे. कदाचित पुढे 
उदयाला येणार्‍या नव्या स्वरूपातील कलेच्या निमिती- 
पुर्वीची ही एक चाचपणी असेल. 

आट गॅलरीतुन बाहेर पडलेल्या कलेची अनेक 
स्वरूपे आहेत. न 

डेनिस ओपेनहॅम (10९1115 (0एथपा टांगा ) 
याने न्यूयॉक शहरातील एका पाकिंगच्या प्रांगणात 
विस्तृत चौकोनी क्षेत्रात पांढरेशुभ्र मीठ एखादा गालिचा 
अंथरावा अशा रीतीने पसरून ठेवले. कलाकृतीचे नाव 
*“ सॉल्ट फ्लॅट ”. त्याचं म्हणणं “ जर आधुनिक यंत्र- 
युगाने निसर्गावर अत्याचार केले आहेत, तर निसर्गाने 
योग्य प्रतिकार का करू नये?” सकाळचे तांबूस 
रविकिरण पडल्यावर हा मिठाचा गालिचा निसर्गाचे 
तलम वस्त्र असल्यासारखा भासतो. 

या “ अशक्य कले 'च्या प्रकारांनाही वेगवेगळी नावे 
दिली आहेत ती अशी : 


अर्थवक्से (८8111/४०1105)- यातील प्रयोग असे : 

रॉबर्ट स्मिथसनने  ( ००दा८ 8पापाड0 ) 
भूप्रदेशात हिंडून जमवलेले वेगवेगळ्या दगडांचे तुकडे 
निरनिराळ्या आकारांच्या रंगीत खोक्यांमध्ये घालून 
ते गॅलरीत जमिनीवर ठेवले होते. 

रॉबर्ट मॉरिस (1२००८६ ॥॥01115) याने लोखंडी 
सळया, डांबराचे तुकडे, रेती, नमदा इत्यादी वस्तु 
एकत्र करून त्यांचा ढिगारा गॅलरीच्या जमिनीवर 
रचून ठेवला होता. 
साईक' हेझर ( ॥]८ पटटा. ) 

शेतातल्या जमिनीवर १२० फूट लांबीचा एक चर 
खणला होता, नागमोडी सापासारखा. रॉबर्ट स्कल 
(१०० 8०१11) नावाच्या कलासंग्राहकाने कला- 
कारास ते काम दिले होते. रोज थोडा थोडा बदलत 
जाणारा हा चर हळूहळू नाहीसा झाला. 
वॉटरवक्सं 

बोस्टनमध्ये पुल्सा ग्रूप नावाच्या कंपनीने पाण्याच्या 
खाली ५५. झेनॉन लाइट्स बसवले व पाण्यामधून 
येणार्‍या प्रकाशाचा एक वेगळाच परिणाम प्रेक्षकांना 
दिसला, 
स्कायवक्‍्से 

जेम्स ळी बायरसंने (21105 1,6९6 39815 ) 
गॅलरीच्या सबंध जमिनीवर गुलाबी सॅटीलचा कपडा 


अनुक्रमणिका 


इतस्ततः पसरलेला आहे. स्वतः कलावंत तो कपडा 
आपल्या अंगावर पांघरून व डोक्यावर हॅट ठेवून बसला 
आहे. त्याच्या डोक्यावर काही अंतरावर एक प्रखर 
असा बल्ब पेटतो आहे. भं 

तो कल्पना करतो आहे, की १०० पॅसेंजर घेऊन 
जाणार्‍या विमानाचा तो चालक असून पॅसेंजर विमानात 
चढण्याची तो वाट पाहतो आहे. 
थिकवक्सं (100०३) 

जोसेफ कोसुथने (0९1 1₹०51॥1) ) वेग- 
वेगळ्या आकारांच्या काळ्या रंगात रंगविलेल्या 
कॅन्‌व्हासवर शब्दकोषात असतात त्याप्रमाणे शब्द 
सोबतच्या संपुर्ण अर्थासह पांढऱ्या रंगात रंगविले 
आहेत. 
निहिलवक्सं (1५०) 

* निहिल ' म्हणजे नाझ पावणारे. सादर केलेल्या 
कृती बदलत जाऊन हळूहळू नाहीशा होतात. हे कलेचे 
मूलतत्त्व होय. 
आईन बॅक्स्‌टर (111 355८) 

जमिनीत पुरलेल्या पाण्याच्या नळीवर मातीचा 
ढीग रचला. नळीतून पाणी उडू लागल्यावर हळूहळू 
मातीचा ढीग कोसळून जमीनदोस्त झाला. पण हे होत 
असताना मातीचे बदलणारे आकार छोट्या आकाराच्या 
पर्वतासारखे दिसतात. 
बिची हेंड्रिकस ( फाले पद्यातललड) 

बर्फाच्या लादीत अमेरिकेचा झेंडा गोठवला. 
लादीवर प्रहार करताच लादी फुटते, बफे हळूहळू 
वितळतो. झेंड्यासह लादीतील सर्व वस्तु मूळ आका- 
रात वेगळ्या होतात. 
ले लेव्हिन (1.6 1,60९) 

चौकोनी आकाराचे रंगीत हिल्पाकृती-तुकडे 
मोठ्या आकारांच्या वेगवेगळ्या चौकोनांत भितीवर 
टांगले. रोज त्यांतील काही तुकडे ठरावीक संख्येत 
काढून घेण्यात आले. नियोजन अशा तऱ्हेने केले होते, 
की शेवटच्या दिवशी भितीवर काहीही नव्हते. 
आकिवक्‍्स (57ला ७०७) 


. क्रिस्टो (खाड०). जर्मनीतील कासल (५०७०). 
मध्ये भरलेल्या डॉक्युमेंटा ' (0०टपपाला8) आंतर. 


राष्ट्रीय प्रदशनात याने २९ मजली उंचीचा पॉलिथि- 
छीनचा उभ्या आकाराचा फुगा उभा केला आणि एक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२८ 
अदवाक्य 'कोटीतील काम शक्‍य करून दाखवले. 
जान पो. ग्रॅंडी (० ?. ७7०05) 
एका दरीमध्ये एक मोठा बोड (होडिंग) शिचि्ला: 
त हिले होते : - 
क. ७11५ ए९शयाा., ॥२॥"॥ए]ाराए 
%एारे[ा.-ठ0पप८, रि 
त्याच्या मते केव्हा तरी फुगवून आकार देता येण्या- 
सारखी शहरे व करता येतील व ती हव्या त्या 
नेता येंतील. 
द 2.१० बदलत जाणाऱ्या आधुनिक कलेचे 
हे स्वरूप पाहता आपण त्या कलेच्या जवळपासही जाऊ 
शकणार नाही, हे आपण समजले पाहिजे. शिवाय आपण 
त्या कलेचा स्वीकार करण्याची खरं तर काय आवड्य- 
कता आहे ? इन्स्टॉलेशनच्या नावाखाली हुसेनप्रमाणे 
अन्य कलाकारही काही प्रयोग करताना दिसतात. पण 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडत चाललेल्या, वर उल्लेख 
केलेल्या घटनांची जाण असणार्‍यांना आपल्याकडे 
होणार्‍या “ इवेतांबरी ' सारख्या प्रयोगात नवीन ते काय 
दिसणार ? आपल्या जीवनातील सामाजिक, राजकीय, 
आथिक किंवा सांस्कृतिक घटनांशी काहीही संदर्भ 
नसलेल्या या स्वेर आविष्काराला पाइचात्त्यांच्या अनु- 
करणाद्रिवाय अन्य कोणती पाह्वंभूमी असेल? या 
कलेचे प्रयोजन काय व ती कुणासाठी आहे ?असेव 
अक्षा प्रकारचे अनेक प्रश्‍न सच्च्या कलारसिकांच्या मनात 
घोळत असतील. समीक्षकांनी वृत्तपत्रांचे कितीही रकाने 
भरले, तरी हे प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतील. कलावंताच्या 
आविष्कारामध्ये एक प्रकारची ऊर्मी असते. पण त्या 
ऊर्मीला योग्य ' दिश्या देण्याकरिता त्याने आत्मशोध 
घेतला पाहिजे. प्रतिकार, लढाऊपणा आणि हिसा या 
वृत्ती माणसाला विनाशाकडे नेतात. त्याला रचना- 
त्मकतेकडे. ओढते, ती केवळ कलाच ! पण ही कला 
कोणती हे केवळ पुस्तक वाचून समजप्यासारखे नाही. 
खरी कला समजायचे साधन एकच- आत्मप्रचीती. 
कलेच्या संदर्भात लढाऊ वृत्ती (१४छाअठा) ) 
आणि हिंसा ( ळल ८ ) यांविषयी हर्बट री 
एके ठिकाणी म्हणतात, 
“ &॥ 15 ताट पाठक [3011311 [णि 
एट्कााल्लाय्या 0! वहार 000856 
ठाण. 15 भुटव्पी8]]9 81 णुळ्ह्पण्ल 
एप १पला एल, 1प$ 98 शंलह्याटट 18 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


कुल्लाीट्ी]ऱ भाते ०गुंब्ट्याण्थ तळू- 


पापल्पंशट. 


खऱया विद्युद्ध आणि. रचनात्मक कलेचा शोध गेली 
चाळीस वर्षे चालू आहे. प्रत्येक वर्षी कोणत्या तरी देशात 
आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरतच असते. काही महत्त्वाची 
प्रदर्शने जी दोन वर्षातुन एकदा भरवली जातात त्यांना 
* बिएनाले ' ( 0121113816 ) असे म्हणतात. अक्षा 
बिएनाले प्रदर्शनाची काही जुनी आणि महत्त्वाची केंद्र 
म्हणजे व्हेनिस ( इटली ), पॅरिस ( फ्रान्स ), साओ 
पावलो ( ब्राझील ) इत्यादी. भारतात सुमारे २० वर्षा-. 
पासून सुरू झालेले आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन दर तीन 
वर्षातुन एकदा भरते. त्याला ' ट्रिनाले (एएहा18]€) 
म्हणतात. पण आजकाळ जगात अधिक गाजावाजा 
असलेले ४५ वर्षातुन एकदा भरणारे आंतरराष्ट्रीय 
प्रदर्शन म्हणजे. ' डॉक्युमेंट! ( 130011१. 1 
जर्मनीमधील कासल (९०७६ ) या शहरात ते १९५५ 
मध्ये सुरू झाले. १९७० पासुन, ते प्रदर्शन म्हणजे 


आंतरराष्ट्रीय समकालीन कलेसाठी महत्त्वाचे केन्द्र 


समजले जाऊ लागले. १९९२ मधील हे प्रदर्शन नवव्या 
क्रमांकाचे होते. या प्रदशंनाचा खास उल्लेख करण्याचे; 
कारण असे, की या वर्षी प्रथमच भारतीय चित्रकार 
भूपेन खखर यांचा त्यात अंतर्भाव झाला होता. 
अनिश कपूर ( शिल्पकार ) हा भारतात जन्मलेला 
दुसरा कलाकार त्या प्रदर्शनात होता; पण तो लंडन- 
निवासी आहे. या प्रदर्शनाच्या कॅटलाँगमध्ये ३० देश्ां- 
तील १९० कलावंतांची माहिती त्यांच्या चित्रांसह 
दिली असुन काही कलावंतांनी त्यांच्या कळेमागील 
त्यांची तात्त्विक भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. पुनःपुन्हा 
वाचल्याशिवाय त्यांच्या शब्दांचा अथंबोध होत नाही. 
काही नमुने पहा (कलावंतांची नावे प्रथम लिहिली 
आहेत ) : 
पागार 01:18): 
“1 ० ठता. 
श्या 1115 वाट्त ४1. 
गगह गगुंब्लड लच्या पाहा गाला १.१0 
द्याते ताड एला. ग्रातेलूहातलया८८. गाल टएटा 
वोठळयातेया एता. 1108 111]301(811( णिला, 


भपांला 13 0 ळा १७ ८899195(58, 
ष1५05 5,1]7₹॥५ 


१ एपवयाया8 0016391115 ....... ी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८ टठप़ा९8$ 1110 ण्य्या 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


विनाशवादी कलेचे सौंदर्यशास्त्र 


छाटकालटा ९०आणाट टाळ, ० एणाला 08 
. कल्क! 15 8150 3 व्य. 
7२५7 (&1२॥७॥॥1/1.1.7) 

या कलावंताच्या कामाविषयी समीक्षक लिहितो : 

“, ,.॥1९ टा'९88 115 ७७9191 9110 (००08१- 
॥॥॥०8] 16561(811015 छा] छा. 7८८6- 
7९6, 88 ऐ0]0पष्टठा) ॥18 ७3300 1130 0110 106 
हाएणपडॉटते (0 पंगा 00 1८ 10 70थाा5्. 
उपया ॥₹11.17य&रे 

१1 घे. 510प]त 060 एप ठा) 910 
115 ंटापा'७8$ ञ0पात एलीहट 91 ॥5 ७९- 
188869, [जट ञा0ए]त 1०८ 0960 9 01105०3 ला, 
बात व्हा] 00 ला 1९ 9०यंटॉ१. ” 

या विधानांवरून आजचे आघाडीचे कलावंत कले- 
विषयी कसा विचार करतात, याची काहीशी कल्पना 


3 


पृष्ठे : २२४ 


प 48५६2340844424-400-445324-5008-04 तट 


व्ही. पी. ची पद्धत आहे. 


२७ ६ ७ २९७ 


> 22:3178:4422:478-:::82>5108-44<. 


अनुक्रमणिका 


प्राज्ञ प्रकाशन, वाई 
नवी सुधारित आवृत्ती 


इतिहासाचे तत्त्वज्ञान 


लेखक : सदाशिव आठवले 


पदवी-पदव्युत्तर परीक्षांसाठी उपयुक्‍त ग्रंथ. 
ग्रंथविक्रेते व शाळा-कॉलेजची ग्रंथालये यांना योग्य कमिशन. 


रजिस्टडं पोस्टाने पाठविण्याचा खर्च जादा पडेल. 
मनिऑरडेर किवा ड्राफ्ट पाठविण्याचा पत्ता : 
चिटणीस, प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


न्यान न्न न्न्याप्कलल्यप्रन्त्ानन्यन्त्क 9 जन्या मन्या नन्जप्ाजज्ज्जजनन्यपनत् मन्या 


" २९ 
येते. परंतु शेवटी हे सारे शब्दच ! खरी अभिजात 
कला पाहताक्षणी आपणाला सचेतन करते. मग ती 
प्राचीन असो किंवा आधुनिक असो. चांगली कलाकृती 
रसिकाला आपल्याकडे खेचते व त्याच्या स्मृतीत ती 
कायमची रेंगाळत राहते. 

हुसेन याची कला प्रतिकारात्मक; त्यामागे आवेश 
आहे, उद्देग आहे. 

भूपेनच्या मते कलेमधून कलावंताच्या मर्यादा व 
न्यून प्रेक्षकांसमोर आले पाहिजे. 

इतर आघाडीचे भारतीग्र कलावंत अशाच धक्का 
देणाऱ्या कला निर्माण करण्यात गुंतले असावेत व 
आहेत. 

मग, खरी अभिजात कला कोण निर्माण करीत 
असेल ? तिचा शोध कोण घेणार व केव्हा ? 


रू 


2225084: :4508-449 2:24: 0:444 2440042 2>4-५ 00444 टू: पी: 234) ऐ0:4:44 24-44: 2: 444 0240444 


किमत : ६० रुपये 


ं 
| 
| 
| 
| 
, 
| 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


विकास 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मानवी जाणीव अन्‌ मनुष्याचा उत्क्रांती विकास 


व. त्रि. चिपळोणकर 


विषयाचे महत्त्व , | 
स्टार दूरचित्रवाणीच्या बी. बी. सी. च्या कार्य- 
क्रमात “ आत्मा ! या विषयावर ७ मे १९९२ रोजी 
सकाळी एका वादसंवादाचे प्रक्षेपण करण्यात आले. 
उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे झालेली चर्चा विज्ञानाच्या 
दृष्टिकोणातून करण्यात आली होती- संवादात भागे 
घेणार्‍यांमध्ये वैज्ञानिकांची संख्या सर्वाधिक होती. 
यामध्ये अणुर्वैज्ञानिक. होते, संगणक-तंत्रविद्यारद 
होते, अनुबोध मीमांसेतील तज्ज्ञ होते. त्यामुळे सं्ोधना- 
मुळे प्राप्त झालेली खूप नवीन माहिती ऐकावयास 
मिळाली. मनुष्य जेव्हा विचार करत असतो, दृष्टी द्वारे 
मिळालेल्या संदेद्याचा अथ लावीत असतो, तो विकर 
धारणा करतो, निद्रावस्थेत जातो- 13 कट 
मेंदूत कोणत्या प्रक्रिया होत असतात £- कळ 
बाहेरून निरीक्षण करणे, त्याचा मागोवा घेणे की 
गोष्टी आजच्या इलेक्ट्रॉनीय उपकरणांमुळ शक्‍य झाल्या 
आहेत. उदा., इ. सी. जी. द्वारा मनुष्याच्या हृदयाची 
उपकरणा द्वारे बाहेरून तपासणी ही क्रिया सामान्य 
मनुष्याच्या अनुभवाचा एक भाग बनली आहे. 

*' मनुष्याच्या मेंदूप्रमाणेच तकंवादावर _ आधारित 
बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार इ. गणितीय कृत्ये सहजपणे 
अन त्वरेने करणारा संगणक बनविण्यात यश आले आहे. 

र याच्याही पुढे जाऊन ' कृत्रिम बुद्धिमत्ता '* अस- 
णारा असा सुविकसित संगणक बनविण्याच्या प्रयत्नांत 
आजचा वैज्ञानिक गुंतला आहे. 

मनुष्याचे मन-मेंदू पंचेंद्रियां द्रारे मिळालेल्या माहिती- 
वरे संस्करण (इन्फर्मेशन प्रोसेसिंग) कसे करते ? 


क [ आटिफिशिअल इंटलिजन्स येथे काहींच्या मनात एक प्रश्‍न उद्भवण्यासारखा आ 
काय ? प्रकाश म्हणजे काय ? या प्रश्‍नांसारखाच हा जटिल प्रश्‍न आहे. प्रकाशाची कल्प 
शाव्दिक वर्णनाने ती मिळत नाही. बुद्धिमत्ता म्हणजे निव्वळ ज्ञानसंचय नव्हे. ग्रंथात खूप 
असते; पण ग्रंथाला बुद्धिमत्ता आहे असे आपण म्हणत नाही. एका वेज्ञानिकाच्या मता 
दं समावेश असतोच; पण तीमध्ये अंतप्रज्ञा ( इन्ट्यूशन), मर्मज्ञान (इन्साईट ) 


ज्ञाना 
यापण असतात, ] 


अनुक्रमणिका 


निर्णय कसा घेते ? वस्तूची, माणसाची ओळखपूर्ती 
कशी करून घेते ? या सर्व गोष्टींविषयी पुर्वीपक्षा 
खूपच तपशिलवार ज्ञान आज प्राप्त झालेले आहे. 
नाही तरी एका वैज्ञानिकाचे मत व्यवत आहेच 
की, एखाद्या गोष्टीचे आकलन करून घ्यावयाचे 
असल्यास मनुष्याने त्या प्रकारचे काम करणारे एक 
यांत्रिक प्रतिरूप (मॉडेल) प्रथम बनवावे. याच 
अर्थाचा दुसरा विचार म्हणजे त्या गोष्टीवर त्याने 
ग्रंथ लिहावयास हाती घ्यावा. ् 
मागीळ शतकाच्या शेवटल्या काही वर्षांत तंत्र व 
उपकरणविद्या यांचा विकास झाल्यामुळे मनुष्याच्या 
मेंदूवर शस्त्रक्रिया करणे शक्‍य झाले. काही मनो- 
विकृतींसाठी (उदा., फिट्स) मेंदूवर शस्त्रक्रिया कर- 
ण्याचे अनेक प्रयोगात्मक प्रयत्न झाले. या शस्त्र क्रियां- 
मुळेही आपणास मानवी मेंदू व त्याची कार्यपद्धती 
यांविषयी बरीच नवीन माहिती मिळू शकली आहे. 
सबंध जीवसृष्टीमध्ये मनुष्याचा मेंदु सर्वांत मोठा 
अन्‌ सुविकसित संरचनेचा दिसतो. त्याच्या मनाची 
जाणीव- पण उच्च प्रतीची असते. या सर्व क्षमता 
उत्क्रांतीमुळे निर्माण झाल्या. सर्व प्राण्यांमध्ये सुविकसित 
तऱ्हेचा मेंद आढळत नाही (रेप्टाईल्स अथवा सरपट- 
णारे प्राणी यांचा मेंद्र मानवी मेंदूपेक्षा खूप कमी 
प्रतीचा असतो, असे आढळते). शरीराची हालचाल 


करण्यासाठी, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्क्रांति- 
पथावरील प्रथमच्या प्राण्यात मेंदू 


कता दू नव्हता. या कार्यासाठी 
उक पड्नवर्त तांत्रिका प्रणाली (सेंट्रल नव्हेस सिस्टिम) 
प्रथम निर्माण झाली. क 


«हदी प्रणालीसुद्धा काही प्राण्यांत 


हे. बुद्धिमत्ता म्हणजे 
ना अनुभवाने येते. 
ज्ञानाची साठवण 
प्रमाणे वृद्धिमत्तेत 
अन्‌ प्रतिभा ( इन्स्पिरेशन ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मानवी जाणीव अन्‌ मनुष्याचा उत्क्रांती विकास 


उपस्थित नव्ह्ती (उदा. , प्रोटोझुआ, स्पंज) तांत्रिका 
नियंत्रण प्रणाली हारे नियंत्रण अतिशय त्वरेने होत 
असते. तीमध्ये सर्वे पर्यायांचा विचार करून, त्यांमधील 
योग्य पर्यायाची निवड करून निर्णय घेण्याच्या प्रक्रिये- 
साठी वावच नव्हता. मनुष्याच्या वैचारिक प्रतिसादात 
या दोन्ही प्रक्रिया आढळतात. तसे पाहिले असता, 
विचार करणारा प्राणी अक्षी मानवाची एक व्याख्याही 
प्रचलित आहे. “मी विचांर करतो म्हणून मला 
अस्तित्व आहे ' ( हे सिद्ध होते ) भसे एक वचनसुद्धा 
उपलब्ध आहे. 

विचार करण्याच्या क्षमतेमागे मनुष्याच्या शरीरा- 
तील कोणते शरीर-विभाग असतात ? ही प्रणाली 
कशी काम करते ? ही क्षमता कशी विकसित होत 
गेली ? या विषयांवर प्राणिशास्त्रात गेल्या काही वर्षांत 
खूप संशोधन करण्यात आले आहे. त्यामुळें आपल्या 
याविषयीच्या आकलनात खूप भर पडली आहे. 

यापुढील विवेचनात वी. बी. सी. वादसंवादात 
उपलब्ध झालेल्या माहितीचा उपयोग अवड्य केला 
आाहे; पण हे विवेचन वादसंवादातीळ माहिती किवा 
चर्चा यांच्या मर्यादेतच केलेले आहे, असे नाही. 

“आत्मा * हा शब्द ऐकला की, सामान्य मनुष्याच्या 
मनात अध्यात्म, जुने धमंग्रंथ, यांची चित्रे साकार 
होतात. त्यामुळे इथे स्पष्ट करावेसे वाटते की, पुढील 
विवेचन अधिकांशी फक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोणातून 
केलेले आहे. त्यामुळे यामधील काही प्रतिपादने, काही 
विचार धामिक तत्त्वज्ञानातील काही कल्पनांशी सुसंगत 
वाटले, तरी त्यांवरून पुर्वीच्या काही विचारवंतांना हे 
ज्ञान होतेच, असा निष्कर्ष काढणे वैज्ञानिक दृष्टिकोणात 
बसत नाही. विज्ञानात ग्रंथप्रामाण्य नसते. विज्ञानातील 
सर्व ज्ञान सार्वजनिक असते. 
विषयाचे स्वरूप 

“आत्मा ' या संकल्पनेला अनेक पैलू असू शकतात. 
प्रस्तुत लेखात त्यांपैकी काही मर्यादितः पैटूंचाच विचार 
करण्याचे योजिले आहे. 

आपल्या मनोबुद्धीच्या साहाय्याने मनुष्य जे मनो- 
व्यापार संपन्न करत असतो, त्यांमागील प्रेरक असतो, 
मनुष्याचा ' आत्मा '. अशी होती देकार्ते याची 
संकल्पना. न 

आधुनिक परिभाषेत “ आत्मा ' म्हणजे ढोबळ 
अर्थाने मानवी जाणीव व मन-बुद्धी यांचा संघात होतो, 


अनुक्रमणिका 


३१ 


असे आपणास म्हणता येते. 

मनुष्याचे मन त्याच्या भोतिकी शरीरापेक्षा 
सर्वस्वी अलग असते. किंवा मन अन्‌ शरीर हो तत्त्वे 
संकल्पनात्मक दृष्टीने पाहता, ती सवथा भिन्न स्वरूपांची 
असतात. असे होते देकातं यांचे आणखी एक मत. 

त्या काळातील युरोपिअन विचारवंतांनी या 
मताचा स्वीकार केला होता. एका सुभाषितकाराने 
या मताची मांडणी अशा शब्दांत केली होती- 

व 15 यावेरटाः? ऐल 110. 
॥॥॥ 15 111110? ऐ०11टा. 

याच कालखंडात न्यूटनने आपली गुरुत्वाकषणाची 
संकल्पना पुढे मांडली होती. या कल्पनेप्रमाणे 
सूर्याभोवती फिरणाऱ्या ग्रहांच्या गतींचे वर्णन अचूक- 
पणे करता येत होते. पृथ्वीतलावर उंच फेकलेल्या 
जड वस्तूच्या गति वैशिष्ट्याचे निर्देशन न्यूटन-मीमांसा 
तितक्‍याच अचूकपणे करू शकत होती. पृथ्वीवर 
पडणार्‍या अइ्मनी भविष्यात होणार्‍या अशुभ घटनां- 
विषयी सूचना देण्यासाठी पडत असतात, असे पवी 
मानले जाई. त्यांच्या गतीवरसुद्धा न्यूटनच्या नियमाचे 
बंधन आहे हे जेव्हा कळले, तेव्हा त्यामागे दैवी प्रेरणा 
असते ही कल्पना मागे पडली. 

या अनुभवामुळेच ( कदाचित ? ) कोणत्याही 
नैसगिक घटनेचे किवा प्रक्रियेचे वर्णन. करण्यासाठी 
त्यासाठी एक यांत्रिक प्रतिरूप ( मेकॅनिकल माँडेल) 
करण्याची प्रथा प्रचलित झाली असावी अन्‌ या प्रथेचा 
प्रभाव दीघंकाळपर्यंत टिकला. पण ही भूमिका बरोबर 
नाही, असे दाखविणारी अनेक उदाहरणे विज्ञानात 
मिळत राहिली. 
यांत्रिक प्रतिरूपाधारे विचारपद्धतीवरील भर्यादा 

उदा., मनुष्य आजारी पडला तर त्याच्या शरीरा- 
साठी रासायनिक ओषधाचे नियोजन करण्यात येई. 
त्याच्या मनाचा विचार कोणी करतच नव्हते 
आजारासाठी त्यावर मनोवैज्ञानिक 
करण्याची पद्धतही स्वीकारलेली आढळते. 

रम्फोडं या वैज्ञानिकाला एके काळी प्रश्‍न पडला 
होता. मनुष्य व इतर प्राणी आपल्या शरीराची 
हालचाल करू झुकतात. ते विविध तर्‍हेची कामे करू 
शकतात. यासाठी या प्राण्यांना लागणारी ऊर्जा त्यांना 
कोठून मिळते? ते अन्न खातात. वातावरणातील 
ऑक्सिजनची या अन्नावर त्यांच्या पोटात रासायनिक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व्हते. आज 
उपाययोजना 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्र 


क्रिया होते. त्यामुळेच मनुष्य काम करू शकतो. आपल्या 
शरीराचे तापमान ( परिसर तापमानात फरक पडळा 
तरी ) एकाच मूल्यावर स्थिर करू शकतो. हे होते 
लव्हॉयसिएर याने दिलेले या प्रश्‍नासाठी उत्तर. वि 
त्या वेळी ( रिडक्शनिज्ञम) विभाजन ( प्राड्नेय- 
वादावर ) आधारित विचारसरणीचा प्रभाव होता. 
विचारवंतांनी लागलीच निष्कर्ष काढला; मनुष्याचे 
शरीर म्हणजे एक उष्मा-इंजिन यंत्र आहे. त्याला दर 
दिवशी अमुक एवढ्या केलरीची उष्णता पुरविली की 
सवे आलवेल होईल. मग संशोधनाने लक्षात आले- 
त्याला एक ठरावीक प्रमाणाची उष्णता-ऊर्जा आवश्यक 
असते, . हा निष्कर्ष काही चूक नाही; पण हा निष्कर्ष 
अपुर्ण असतो. त्याच्या शरीराला इतर पण कळत 
गोष्टी लागत असतात. त्याच्या शरीराला कसन 
( व्हिटॅमिन्स ) लागत असतात. सूक्ष्म प्रमाणात क 
खनिजद्रव्ये पण लागतात. काही हार्मोन्सची पण व 
असते. आज अनेकांचे मत आहे, त्याला कार्यक्षम ळय 
मनाची पण आव्यकता असते. कारण मनामध्ये विकत 
झाल्यामुळे मनुष्याच्या शरीरात रोग झाल्याची उदा- 
णे तात. 
र १ यनकुतमच त पाळली तरी म 
रोग होणारच नाही, तो मरण पावणार या ( म 
अशी हमी कोणीही देऊ शकणार लच ह्‌ हेर 
भमिका पण अपूर्ण स्वरूपाची हे; हे लक्षात येते. 
रि एका कालखंडापर्यंत (अंदाजे १९२०-३०) अशा 
विचारसरणीचा प्रभाव मानवी मनावर खूप होता. 
मनुष्याच्या जाणिवेचा अन्‌ मनाचा उल्लेख केल्याशिवाय 
निसर्गातील नियमांचे किवा घटनांचे संपुर्ण वर्णन 
करण्याकडे सर्वे विचारवंतांची प्रवृत्ती होती. कारण 
त्यांच्या विचारांना एका यांत्रिक प्रतिरूपाचा संदर्भ असे 
अन्‌ यंत्राला मन नसते अन्‌ जाणीवही नसते. त्याच्या 
आकलनाप्रमाणे निरीक्षणक्रिया म्हणजे ( संदर्भ : 
डॉ. व्हीलर) ... 
एका जाड काचेच्या तावदानापलीकडे जणू उभे 
राहून मनुष्याने संपन्न केलेली क्रिया. यामध्ये मनुष्य, तो 
पाहत असलेल्या नैसगिक घटनेत अन्‌ प्रक्रियेत काहीही 
सहभाग देत नाही. कोणताही हस्तक्षेप करीत नाही. 
पारंपरिक विज्ञानाने प्रचलित केलेले हे मनोकल्पित 
“चित्रीकरण करताच येणार नाही, असे माहे आधुनिक 
भौतिकीचे प्रतिपादन, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


आधुनिक भौतिकीप्रमाणे घटना बघावयास जर 
निरीक्षक (मनुष्य) नसेल, तर ती घटना घडली असे 
आपणास म्हणताच येणार नाही. ज्याचे निरीक्षण करा- 
वयाचे त्यामध्ये काही प्रमाणात विक्षोभ (डिस्टर्‌बन्स ) 
किवा अवस्थाबदल केल्याशिवाय निरीक्षण संपन्न 
करणेच शक्‍य होणार नाही. हा बदल सर्वे निरक्षकां- 
साठी एकाच प्रमाणाचा असेल असेही आपणास 
म्हणता येत नाही. त्यामुळे निरीक्षकाला मिळणारे स्व 
ज्ञान संपुर्णपणे वस्तुनिष्ठ असू शकते ही संकल्पनाही 
वरोबर नाही, ही गोष्ट मात्र उघड होते. निरीक्षक 
अन्‌ तो ज्याचे निरीक्षण करतो ते निरिक्ष्य यांचे 
आपण जे हवाबंद वर्गीकरण करत असतो, त्याचे समर्थन 
करता येत नाही. 


बाह्य जगाचे ज्ञान मिळविण्यासाठी 
जाणीव यांची आवश्‍यकता 

म्हणून क्रुक विधान करतात 
मनुष्याला जे ज्ञान प्राप्त होत असते, जी माहिती 
मिळत असते तीमध्ये मनुष्याच्या जाणिवेचा, मन-बुद्धीचा 
मोठा सहभाग असतो. मनुष्याचे आकलन त्याच्या 
जाणिवेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करू शकत नाही. 
मनुष्याचे मन अन्‌ त्याचे शरीर ( उदा., पंचेंद्रिये ) 
यांचा एक संकलित ( होलिस्टिक ) संघात असतो. 
या दृष्टिकोणाचा स्वीकार करून आपण निसर्गातील 
घटनांचे, वस्तूंचे वणन करावयास ह्वे. 


या आधुनिक दृष्टिकोणामुळे आपल्या विचारात 


पडलेल्या फरकाचे एका वैज्ञानिकाने असे वर्णन केले 
आहे. 


मन अन्‌ 


मानवी मनाला ' तेथे ' काय आहे याचा प्रत्यय 
मिळत नाही. त्याच्या मनाला तेथे काय असावयास 
पाहिजे असे वाटत असते ? त्याचाच तो प्रत्यय मिळवीत 
असतो. . 
उदा., तेथे प्रकाश नसतो. विभिन्न रंग नसतात. 
तेथे असतात फक्त निरनिराळचा कप्रतेचे विद्युत 
चुंबकीय तरंग. त्यांपासून मनुष्याचे मन अन्‌ जाणीव 
रंगीबेरंगी वस्तूंनी भरपुर अशा चित्रविश्‍वाचा अनुभव 
कसा घेऊ शकते ? हा एक जटिल भरन वाटतो. त्यामध्ये 
मरुष्याच्या कल्पनाशक्तीचा, अंतप्रेज्ञेचा सहभाग असला 
पाहिजे, हे मात्र स्पष्ट दिसते. 


त्यामुळेच ब्रोनीस्की याने प्रतिपादन केले असावे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


: पंचेंद्रियांद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मानवी जाणीव अन्‌ मनुष्याचा उत्क्रांती विकास 


कल्पनाशक्ती वापरल्याशिवाय मनुष्याला ज्ञान मिळवता 
येणेच शक्‍य होणार नाही. 

क्रूक याने हाच विचार थोडया निराळ्या शब्दांत 
असा मांडला आहे : 

मनुष्याचे मन अन्‌ त्याचा मेंदू यांची फारकत 
करता येणार नाही. 

वाह्य जगाशी संपर्क साधण्यासाठी मनुष्याजवळ 
त्याचे मन हेच सर्वात महत्त्वाचे साधन (इंद्रिय) असते. 

वाह्य जगाचा अनुभव किंवा प्रत्यय म्हणजे 
मनुष्याच्या जाणिवेची बाह्य जगाशी संवंध जोडण्याची 
एक क्रियाच असते. त्यामुळे मनुष्याची जाणीव म्हणजे 
बाह्य जगातील वास्तवता अन्‌ त्याच्या अंतरंगातील 
प्रत्ययकारी मनोविश्‍व यांमधील एकमेव महत्त्वाचा असा 
तो एक दुवा असतो. मनुष्याच्या जाणिवेवर त्याच्या 
प्रत्यय पद्धतीचा, त्याच्या ज्ञानेंद्रियांचा (सेन्सेस व 
(त्याच्या कल्पनाशवतीचा) प्रभाव असतो. म्हणून त्यास 
ज्याची सहजाणीव होत असते ते ' वास्तविक ' असते 
अन्‌ असतही नाही. बाह्य जगाचे “ अंतिम * स्वरूप 
हे गूढच राहते व ते तसेच राहणार हे कळून येते. 

ज्ञानप्राप्तीमध्ये जाणीव हा एक महत्त्वाचा टप्पा 
असतो ही गोष्ट आपण मान्य केली, तर प्राणिमात्रास 
जाणीव का निर्माण झाली ? तिचा विकास का होत 
गेळा ? यासाठी आपणास एक मनोवेधक असा विचार 
मिळतो. 

सजीव सृष्टी निर्माण होण्यापूर्वी पृथ्वी जणू निद्रिस्त 
अवस्थेत होती. तिचे अस्तित्व कोणालाच माहिती नव्हते 
अथवा ते कोणाला होणेच . शकय नव्हते. पृथ्वीवर 
सजीव सृष्टी निर्माण झाली. विशेषतः मनुष्य उत्पन्न 
झाला तेव्हा त्याला निसर्गाची जाणीव आली. म्हणजेच 
निसर्गाला स्वतःची जाणीव आली. कारण मनुष्यात या 
जाणिवेने सर्वोच्च बिदू गाठला आहे. 

आपल्या भोवतालच्या सृष्टीची सहजाणीव 
मनुष्याला त्याच्या पंचेंद्रियांच्या साहाय्याने होत.असते; 
तर त्याच्या अंतरंगातील मनोविशवाची सहजाणीव 
त्याला त्याच्या मनामुळे होत असते. त्यामुळे मनुष्याची 
जाणीव अन्‌ त्याचे मन या दोन्ही गोष्टी किती 
महत्त्वाच्या आहेत याविषयी कल्पना येऊ शकते. 
मनुष्य म्हणजे संगणक यत्र नव्हे 

आज ... मनुष्याने तंत्रविद्येत, उपकरणविद्येत खूप 
प्रगती केली आहे. यापूर्वी त्याने निर्माण केलेली यंत्रे 
न. भा. ५ 


३३ 


साधी होती. ती फक्त यांत्रिकी (मेकॅनिकल) ऊर्जा निर्माण 
करू शकत होती. वस्तू-उत्पादन किंवा वाहतूक यासाठी 
हो यंत्रे योग्य होती. संगणक हे यंत्र, त्या यंत्रांपेक्षा खूप 
निराळे आहे. गुणाकार, भागाकार यांसारखी-- गणितीय 
तकेवादावर आधारलेली कृत्ये ( जी करण्यासाठी वुद्धि- 
मत्ता लागते असा समज असतो) संगणक करू शकतो. 
वस्तु दिल्या तर त्यांची जोडणी किंवा मांडणी हे यंत्र 
करू शकते. त्यांचे विविध आकृतिबंध निर्माण करू 
शकते. त्यांमधील सममितीची कल्पना या यंत्राला मिळू 
शकते, मग प्रश्‍न पुढे आला :' 

असे जर असेल तर मनुष्यप्राणी म्हणजे जास्त 
सुविकसित स्वरूपाचे, जास्त कार्यक्षम असे संगणका- 
सारखे एक यंत्रच आहे असे त्याचे वर्णन का करता 
येऊ नये ? । 

आता संगणकात दोन मुख्य विभाग असतात. 
त्यांपैकी त्यामधील इलेक्ट्रॉनीय यंत्रणा असणार्‍या 
विभागाला म्हणतात * हाडंवेअर १. ' सॉफ्टवेअर 'मध्ये 
समावेश केला जातो, संगणक करू शकतो त्या कार्य- 
पद्धतीचा (अल्गोरिदम). एका मताप्रमाणे मनुष्याचा 
मेंदू म्हणजेच या मानवी यंत्राचे हाडवेअर. मनुष्याच्या 
मेंदूमध्ये काही (अंदाजे दहा हजार) दशलक्ष संख्येचे 
न्यूरॉन असतात. हे न्यूरॉन भौतिकी रासायनिक किंवा 
भौतिकी जेविक विक्रियांद्रारे काम करत असतात. 
विविध प्रकारच्या दुव्यांद्वारे ते एकमेकांशी संबंधित 
असे असतात. 

वरील प्रश्‍न जेव्हा चर्चेत भाग घेणाऱ्या डॉ. पी. 
डेव्हीस, डॉ. पेनरोज, डॉ. रोझेंन फील्ड इ. वंज्ञानिकांना 
विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी एकच उत्तर दिले- 

मनुष्य हा काही विचार करणारे निव्वळ यंत्र 
नाही. यंत्रामध्ये सापडत नाहीत असे अनेक व्यापार 
मनुष्याची मन-बुद्धी करताना आढळते. मानवाला 
जाणीव असते, त्याला स्वतंत्र इच्छाशक्ती असते, 
त्याच्या मनात प्रेम, आनंद अश्या प्रकारच्या भावना 
असतात. त्याच्या मनातं वासना असतात. अनेक 
प्रकारचे अनुभव घेण्याची क्षमता असते अन्‌ मनुष्य व 
संगणक यांना जर एकच प्रश्‍न विचारला तर त्यापासून 
मिळणार्‍या उत्तरात पण भिन्नता असू शकते, असू शकते 
नव्हे, तर तीं असल्याचेच आढळते. संगणकाचे उत्तर 
निश्चित स्वरूपाचे असते. हे उत्तर काय असेल? 
संगणकाची जोडणी व आराखडा करणाऱ्यास त्याविषयी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३ 


निडचित भाकोत करता येणे शक्‍य असते. हाच प्रश्‍न 
जर निरनिराळ्या मनुष्यांना केला तर त्यांच्या उत्तरांत 
संपूर्ण एकरूपता सापडणार नाही. ' व्यक्‍ती तितक्‍या 
प्रकती ' या आपल्या भाषेतील प्रचलित म्हणीमध्ये हाच 
विचार मांडलेला दिसतो. निरनिराळ्या माणसांनी 
दिलेल्या उत्तरांत जे बदलमान (व्हेरीएशन) दिसते ते 
* बदलमान हा निसर्गातील एक महत्त्वाचा असा गुणधर्म 
दिसतो. उदा., एकाच झाडाच्या फांदीला येणारी फळे, 
फुले ही एकरूप नसतात. एकाच आई-बापाच्या पोटी 
जन्म घेणारी मुले पण कोठे एकसारखी असतात ? 
ऐतिहासिक काळात संख्येने कमी अश्शा ग्रीक 
सैन्यावर संख्येने खूप अधिक अश्या पशियन सैन्यावरोवर 
मुकाबला करण्याचा प्रसंग, थर्मामिली घाटात आला 


होता... . 


या विकट प्रसंगी ग्रीक सैन्याने लढावे की पळावे? 
याबहृळचा निर्णय जर त्या वेळी एखाद्या संगणकावर 
सोपविला. असता, तर त्याने आपल्याजवळच्या कठोर 
तकंवादाचा उपयोग करून ग्रीक सैन्याला पलायनाचा 
सल्ला दिला असता. ग्रीक लोकांनी तसे केले नाही. हे 
मानवाचे वैशिष्टय. या गोष्टीला थोडा तत्त्वज्ञानी अर्थ 
पण देता येंतो. मनुष्याच्या जीवनातील सर्वच गोष्टी 
निश्‍चित नियमाप्रमाणेच धडत असत्या, तर मनुष्याच्या 
मनातील आशेला काहीच जागा राहिली नसती. 
मनुष्याला बाह्य जगाचा प्रत्यय असा मिळतो 

मनुष्याला जाणीव आहे; यंत्राला ती असत नाही. 
यामुळे त्याच्या मनाच्या कार्यपद्धतीमध्ये काय वैशिष्टे 
असतात, याची कल्पना येऊ शकते 

बाह्य जगातील वस्तुची सहजाणीव मनुष्याला 
त्याच्या पंचेंद्रियांद्रारे होत असते- या कामासाठी मनुष्य 
आपल्या दृष्टीवर जास्त भर देताना आढळतो. याचे 
कारण सोपे आहे. त्याच्या दृष्टीचा पल्ला खूप मोठा 
असतो. त्यामुळे त्यास परिसरात धोका आहे याची 
जाणीव जर झाली, तर त्यासाठी उपाययोजना ठर- 
विण्यासाठी व ती अमलात आणण्यासाठी त्यास पुरेसा 
वेळ मिळू शकतो. 

दृष्टी द्वारे मनुष्यास प्रत्यय कसा मिळतो ? यावर 
खूप संशोधन झाले आहे. याचे श्रेय विज्ञानाने विकसित 
केलेली उपकरणे व कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेला संगणक 
यंत्र बनविण्यासाठी वैज्ञानिक करीत असलेले प्रयत्न 
यांकडे जाते. आज आपणास माहिती झाले आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


बाह्य जगातील वस्तूची एक द्विमितीय, उलटी 
प्रतिमा त्याच्या प्रत्येक डोळयाच्या आतील भागात 
असणाऱ्या पटळावर निर्माण होत असते. पटलावर 
त्याचे विद्युत संदेशात रूपांतरण होत असते' 
(ज्याप्रमाणे दूरदर्शन कॅमेर्‍्यामध्ये प्रकाशचित्राचे रूपां- 
तरण विद्युत संदेश्ांत केले जात असते). दर सेकंदाला 
काही लक्ष अशा संख्येत निर्माण होणारे हे संदेश, 
संगणकासारखे काम करणाऱ्या एका प्राथमिक केंद्राकडे 
पाठवले जातात. हे केंद्र या संदेशांतील काही योग्य अन्‌ 
महत्त्वाच्या अशा संदेशांची निवड करते. त्यांवर योग्य 
संस्कार करून त्यांना मेंदूमधील न्यूरॉन-केंद्राकडे 
पाठवते ( उदा., ह्रिमितीय स्वरूपाची माहिती 
असणार्‍या संदेशांचा समन्वय करून त्यांपासून मूळ 
वस्तूच्या त्रिमितीय आकाराविषयी माहिती मिळवते.) . 
यामुळे मेंदूतील न्यूरॉन-केंद्रापाशी म्हणजेच त्याच्या 
अंत:पटलावर वस्तुचे दिग्दर्शन करणारी एक प्रतिमा (:.) 
तयार होत असते. हे प्रतिमा-चित्र मनुष्याच्या जाणिवेने, 
कल्पनाशक्तीने बनवलेले वस्तुचे माडेळू असते. यानंतर 
मनुष्य आपली जाणीव व पुर्वानुभव यांचा उपयोग 
करून मूळ वस्तूचा प्रत्यय मिळवीत असतो. वस्तूची 
ओळख झाली की, त्यास होणारे आकलन तो आपल्या 
जाणिवेतच साठवून ठेवत असतो. मनुष्य हे ज्ञान 
आवड्यक वाटेल तेव्हा आपल्या जाणिवेत परत आणू 
शकतो. ( रिकॉल ) अन्‌ हे ज्ञान त्याच्या मनात, 
मेंदूतच असते. 

मनुष्याने बनवलेले कॅमेरा हे उपकरण एखाद्या 
वस्तूचे, मनुष्याचे वरेचसे हुबेहूव प्रकाशचित्र मिळवू 
हकते. कॅमेरासुद्धा या क्रियेमध्ये संस्करण करीत 
असतो. त्रिमितीय वस्तुचे तो द्विमितीय पटलावर 
निर्देशन करीत असतो. कॅमेर्‍्यातील फिल्म साधी असेल, 
तर मिळणारे चित्र रंगीत. असणार नाही. ते कृष्ण- 
धवल रंगातीलच असेल. या दोन्ही प्रक्रिया संस्कर- 
णाच्या'होतात; पण कंमेऱ्याला जाणीव नसते. त्यामुळे 
तो वस्तूची ओळखपूर्ती करून घेऊ शकत नाही. वस्तु- 
विषयीचे ज्ञानपण त्याजजवळ नसते. 

वरील वर्णनावरून हे स्पष्ट होते की, त्याच्या 
अंतरंगात निर्माण होणारी प्रतिमा अन्‌ वाह्य जगातील 
गूळ बत यांमध्ये त्याच्या मन-जाणिवेचा दुवा महत्त्वाचा 


या प्रक्रियेत संस्करणाच्या प्रक्रियेचे विविध य्प्पे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


भानवी जाणीव अन्‌ मनुष्याचा उत्क्रांती विकास ३५ 


आहेत, प्रत्येक संस्करणामध्ये त्याच्या कल्पनाशक्तीचा, 
त्याच्या जाणिवेचा संबंध असतो. त्यामुळे दृष्टी द्वारे 
प्रत्यय मिळविण्याच्या, त्याचे वर्गीकरण करण्याच्या या 
मानवी क्रियेचे स्वरूप, फार मोठंया प्रमाणात व्यक्‍तिगत 
स्वरूपाचे असळे पाहिजे हे स्पष्ट होते ( हा मुद्दा 
रोज्लेन फोल्ड यांनी वादसंवादात पुढे मांडला होता.) . 

मनुष्याला मिळणारा प्रत्येक अनुभव म्हणजे बाह्य 
जगाशी त्याच्या जाणिवेची परस्परसंबंध जोडणारी एक 
प्रक्रियाच असते ही गोष्ट वरील उदाहरणावरून स्पष्ट 
होते. 

ही क्रिया संपुर्णपणे वस्तुनिष्ठ असू शकत नाही. 


अर्थ काय करावयाचा ? असा एक प्रश्‍न पुढे येतो. . 

आधुनिक भौतिकीने पडताळा मिळविण्याच्या 
प्रचलित पद्धतीच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या, त्याचे. व्याप्ति- 
मूल्य निचित केले. 

पण यापुर्वीसुद्धा या पद्धतीवर मर्यादा या होत्याच, 
हे अनेकांना ठाऊक नसते. 

विज्ञानामध्ये भर असतो मापनावर. भोौतिकी 
म्हणजे मापन-विज्ञान अक्षी एक व्याख्याही दिली जाते. 
कोणतेहीं मापन शंभर टक्के बरोबर कधीच नसते. 
त्यामध्ये त्रुटी किवा चूक ही असतेच. याची जाणीव 
पारंपरिक भौतिकीला पण होती. 


निरनिराळ्या मनुष्यांनी एकच प्रयोग करून वघितला, 
तर त्यापासुन मिळणार्‍या निष्पत्ती एकरूप असणार 
नाहीत असे निष्कर्ष आधुनिक अणुभौतिकीनेपण 
मिळवले आहेतः आधूनिक भौतिकोप्रमाणे निरीक्षक 
व निरौक्ष्य यांची एक संकलितप्रणाळी होत असते. 
तीमध्ये निरीक्षक अन्‌ निरीक्ष्य यांचे वर्गीकरण करता 
येणेच शक्‍य नसते. या गोष्टीचा उल्लेख मागील भागात 
करण्यात आलाच आहे. विज्ञानाचे प्रतिपादन आहे: 
मानवी मनोव्यापाराला आधारभूत अक्षा ज्या प्रक्रिया 
त्याच्या मेंदूमध्ये घडताना दिसतात, त्या सवे सुक्ष्म- 
स्तरीय असतात. त्यांना पारंपरिक (न्यूटन) भौतिकी- 
नियम लागू पडत नाहोत. त्यासाठी क्वांटम-मीमांसा 
वापरावी लागते. हैकेनवर्ग याचे अनिडिचिती तत्त्व पण 
वापरावे लागते. मतुष्या-मनुष्याच्या प्रतिसादात जो 


बदळमान आढळतो, त्यासाठी पण आधुनिक भौतिकी 
खुलासा सुचवू शकते. 


हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्यामुळे 
तपशिलांसहित येथे विवेचन केले आहे. 
विज्ञानातील पुननिर्साणक्षसता 
( रिप्रोड्यूसीबीलीटी ) 

मनुष्याला त्याच्या पंचेंद्रियांद्वारे मिळणारे बाह्य 
जगाविषयीचे ज्ञान संपुर्णपणे वस्तुनिष्ठ नसते, याची 
कल्पना आल्यानंतर आपल्या मतात विचार येतो- 

विज्ञानातील माहितीमध्ये पुननिर्माणक्षमता असते ! 
विज्ञानात मान्यता पावलेले एखादे निरीक्षण किवा 
मापन पृथ्वीतलावरील कोणत्याही देशातील कोणत्याही 
वंशाच्या मनुष्याने परत स्वतः करून बघितले, तर 
त्यास एकच एक उत्तर मिळेळ असा असतो सर्वांचा 
विश्‍वास. वर दिलेल्या प्रतिपादनाच्या संदर्भात याचा 


त्याचे काही 


अनुक्रमणिका 


एका टेबलाच्या लांबीचे मापन हे उदाहरण घ्या. 
त्यासाठी आपण एक मोजपट्टी घेऊन हे मापन करीत 
असतो. या मोजपट्टीवर सर्वांत सूक्ष्म माप जर एक 
मिलिमीटर एवढे असेल, तर मापनातील अधिकतम 
तुटी एक मिलिमीटर एवढी असू शकेल, हे समजण्या- 
सारखे आहे. 

पारंपरिक विचारांत त्रुटीचे अस्तित्व मान्य केले 
असते खरे, पण त्यावरोबरच एक विदवास असतो. 
अधिक अन्‌ अधिक अचूक मोजपट्टी वनविल्यास या 
त्रुटीचे मूल्य कमी, आणखी कमी करता येईल. वर 
वर्णन केलेली त्रुटी उपकरणाच्या मर्यादेमुळे निर्माण 
झाली होती. 

मापनक्रियेत निरीक्षक मनुष्य पण चूक करू शकतो 
उदा., आपणच केलेल्या रकमेच्या बेरजा परत 
तपासल्या, तर त्यांमध्ये चूक नाही का आढळत ? याच 
न्यायाने एकाच माणसाने अनेक वेळा परत परत केलेले 
मापन, किंवा अनेक माणसांनी परत मापन करून 
मिळवलेला पडताळा हे तंतोतंतपणे एकरूप असत 
नाहीत. आणखी एक मनोवेधक मुदा लक्षात घ्या. मापन 
करणाऱ्या मनुष्याची मन:स्थिती जर ठीक नसेल तर, 
तो चृका करण्याची ' संभाव्यता आणखीनच जास्त 
होणार नाही काय ? 

म्हणून विज्ञानात अनेक व॑ज्ञानिकांनी वेगवेगळ्या 
वेळी प्रयोग करून मिळवलेल्या उत्तरांची सरासरी 
काढण्याची पद्धत रूढ झाली. उत्तरांची संख्या पुरेशी 
मोठी असेल, तर सांख्यिकीय सिद्धान्ताचा उपयोग करून 
सरासरीत असणार्‍या अनिशचितीचा अंदाज करणे पण 
शक्‍य होते. 


एखाद्या मापनाचा पडताळा जर परत घेण्यात 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७५ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३६ न नवभारत 


आला तर; मूळ मापन अन्‌ पडताळ्याचे मापन, यांमध्ये 
फरक राहील, अशी अपेक्षा वैज्ञानिक बाळगूनच असतो. 
या दोन मापनांतील फरक संभाव्य अनिठ्चितीच्या 
मर्यादेत असेल, तर- पडताळा मिळाला असे मानले 
जाते. असा असतो वैज्ञानिक निकष. 

अनेक प्रयोगकारांनी मिळवलेल्या उत्तरांची 
सरासरी घेतली, तर तीमध्ये त्याच्या पृवंग्रहामुळे 
आलेल्या व्यक्तिनिष्ठ रंगाचे प्रमाण कमी होत जाईल, 
असे मानले जाते. याच कल्पनेने प्रयोग करणारासुद्धा 
आपल्या प्रयोगाची पुंनरुक्‍्ती.करून वघत असतो. या 
पद्धतीमुळेच विज्ञानातील माहिती वस्तुनिष्ठ असते, ही 
कल्पना संपन्न झाली असावी. 

वस्तूला निरपेक्ष अस्तित्व असते, या संकल्पनेच्या 
मागे अश्याच प्रकारचा युक्तिवाद. असावा. 

आज आपण सूर्याला पाहू शकतो. पुरातन काळातील 
ओकिमेडिजला पण तो दिसला होता. आता मनाने 
हाच कालसंदर्भ आपण भूतकाळात विस्तारित गेलो, 
तर आपण म्हणू शकतो एका कालबिदूवर मनुष्य 
अस्तित्वात नव्हता पण सूर्य होता. म्हणून सूर्याला 
वस्तुनिष्ठ अस्तित्व असते. आधूनिक भोतिकीचा या 
प्रश्‍नाकडे पाहावयाचा दृष्टिकोण वेगळा असल्यामुळे 
वरील दोन्हीही निष्कर्ष अचूक नाहीत, असे तिचे मत 
आहे. 

आधूनिक भोतिकीप्रमाणे निरीक्षण किंवा मापन 
या क्रियेमुळे वस्तुच्या मूळ अवस्थेत बदेल केला जातो. 


एक प्रकारचा विक्षोभ ( डिस्टबैन्स ) निर्माण केला 


जातो. निरीक्षक अन्‌ वस्तू ' यांमध्ये ऊर्जेची देवघेव 
होत असते. या क्रियेला कार्यकारणभाव तत्त्व लागू 
पडत नाही. त्यामुळे निरीक्षणाने वस्तुच्या मूळ अवस्थेत 
किती फरक पडला आहे, याचा अंदाज पण करता येत 
नाही. 

यामुळे या क्रियेमुळे जी माहिती उपलब्ध होते, 
तीमध्ये काही मूल्याची त्रुटी किवा चूक ही असतेच. या 
संभाव्य तुटीच्या अधिकतम मूल्याविषयीचा अंदाज 
हेझेनवर्ग याच्या अनिल्चितीतत्त्वाचा उपयोग करून 
मिळविता येतो. 


आपल्या दैनंदिन जीवनात आपला संवंध येतो तो 
मर स्तरावरील घटना व पदार्थ यांच्याशी. वरील 
न्तांप्रमाणे या सर्वांमध्ये त्रुटी असते. पण ती फार 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


सूक्ष्म मूल्याची असल्यामुळे तिची जाणीव आपणास होऊ 
शकत नाही. या स्तरावरील घटनांसाठी पारंपरिक 


सर्वसामान्य वुद्धीने मिळविलेला तकेवाद वापरणे चूक 


होत नाही. तो ढोबळ मानाने पुरेसा वरोवर ठरतो. 

पण मानवी मनोव्यापारांना आधारभूत अक्या ज्या 
भोतिकी प्रक्रिया मनुष्याच्या मेंदुत .संपन्न होत असतात 
त्या सर्व सूक्ष्म स्तरीय असल्यामुळे त्यांमध्ये अनिश्चिती- 
तत्त्वाप्रमाणे मिळणार्‍या त्रुटीचे प्रमाण नगण्य नसते. 
प्रत्यक्षात होणार्‍या त्रुटीचे प्रमाण काय असेल, याविषयी 
भाकीत पण करणे शक्‍य होत नाही. यामुळेच मनृष्य- 
मनुष्याच्या वेचारिक प्रतिसादात फरक पडत असावा, 
असे म्हणता येते. न 


योगायोगाचे सानवी विचारात स्थान 


या तत्त्वामुळे योगायोगाळा मानवी विचारात एक 
प्रतिष्ठित स्थान मिळाले, असे म्हणता येते. 

कापणी करण्यास सोपी, अ्या एका नव्या गव्हाच्या 
जातीची निर्मिती योगायोगाने मेसापोटेमियाच्या प्रदेशात 
अति प्राचीन काळी झाली, असा एक अंदाज आहे. या 
गव्हाच्या जातीच्या निमितीमुळे मनुष्य शेती करू 
लागला. संस्कृती, विज्ञान यांचा विकास करण्यास त्यास 
अवसर मिळाला. त्याच्या नागरी जीवनाचे नवे पर्वे 
सुरू झाले. 

अन्‌ त्याच्याही खूप खूप पुर्वी पृथ्वीतलावर एकदा 
हिमयुग योगायोगाने आले. अन्‌ यामुळे डायनोसॉर इ. 
मह्यप्रचंड सरपटणाऱ्या प्राणिजातीचा संपुर्ण विनाश 
झाला. 

जड पदार्थ अन्‌ सर्व जातींचे सजीव प्राणी यांमधील 
घटक, अणू एकच असतात. पृथ्वीवरील समद्राच्या 
पाण्यात एका क्षणी काही विश्विष्ट रेणू, अणू योगायोगाने 
एकत्र आले अन्‌ त्यांनी पहिला सजीव प्राणी निर्माण 
केला. ी 

डॉक्टर लोकसुद्धा अशा प्रकारच्या तकंवादाचा 
उपयोग करताना आढळतातच. रोगाचे. निदान करणे 
अवघड झाले को तो अँलर्जीमुळे झाला असेल 
निष्कर्ष काढतात. र म, 

डॉ. व्हीलर स्पष्ट क धनिक ६ 
योयायोब हा झन्दायोग आप्या (शेत भोतिदोतील 
कयत वात त्या अज्ञानाचे निदेक्न 

र. भ॥तकोमध्ये योगायोगाळा एक निलचित 


अन्‌ निरपेक्ष असा संदर्भ हर अथुंड्छ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्रा्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भानवी जाणीव अन्‌ मनुष्याचा उत्क्रांती विकास 


जाणिवेची संकलित संकल्पना 
ज्ञानप्राप्तीच्या प्रक्रियेत मानवी जाणिवेला (मनाला) 
महत्त्वाचे स्थान असते, हे आपण पाहिले. ही जाणीव 
मेंदुमध्ये कोठे असते, असा एक नवा प्रश्‍न आपल्यापुढे 
येतो. जाणीव ही संकल्पना संकलित स्वरूपाची असल्या- 
मुळे आपणास या प्रश्‍नाचा विचार थोडा निराळ्या 
प्रकारे करावा लागतो. यासाठी डाँ. क्रुक यांनी दिलेला 
हा दाखला पहा : आफ्रिकन देशातील एका राजकीय 
पुढाऱ्याने इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड युनिव्हसिटीबद्दल 


खूप काही ऐकले होते. काही कामासाठी तो जेव्हा 


इंग्लंडला गेला तेव्हा त्याने ऑक्सफडेला आवर्जून भेट 
दिली. त्याने तेथील विद्यालये पाहिली, प्रयोगशाळा 
पाहिल्या, वस्तुसंग्रहालये पाहिली, अन्‌ शेवटी प्रश्‍न 
केला “ पण ऑक्सफ्ड॑ युनिव्हसिटी कोठे आहे ? ' 
युनिव्हसिटी ही काही बोटाने दाखविता येण्याजोगी 
मूर्त“ वस्तू " नव्हती. या सर्व घटनांना एकत्र आणणारी, 
त्यांच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून राहणारी ती एक 
संकलित संकल्पना होती. 

मनुष्याच्या आत्मा, मन किंवा जाणीव या अश्याच 
प्रकारच्या संकलित संकल्पना आहेत. याची जाणीव न 
झाल्यामुळे या कल्पनेवर ' विश्‍वास ' नसणार्‍या एका 
इस्त्रक्रिया तज्ज्ञाने विधान केले होते, | 

“मी अनेक मानवी शरीरांचे विच्छेदन केले आहे, 
पण मला तेथे त्यांचा आत्मा काही सापडला नाही. ' 
तो सापडला नाही यात काही नवल नाही. प्राणी मरण 
पावला की त्याच्या शरीरघटकात (काही काळ ) काही 
फरक पडत नाही. पण त्यामधील परस्परसंबंधांची 
मुळे मात्र नष्ट झालेली असतात. त्याचे हृदय सर्व 
शरीर विभागांना रक्‍तपुरवठा करण्याचे आपले काम 
थांबविते. त्याचे डोळे जर उघडे .राहिळे असतील, तर 
त्याच्या डोळ्यांतील पटलावर प्रकाशप्रतिमा निर्माण 
होत राहतेच; पण त्याची जाणीव त्यास होत नाही. 
मरण म्हणजे शरीरघटकांचा नाश नसून त्यांमधील 
परस्परसंबंधाचा नाश असतो. असे असते त्याचे 
वास्तविक स्वरूप ! 
मन, जाणीव यांची शरीरातील स्थाने 

मन, जाणीव अन्‌ मेंदू यांमधील दृढसंवंध सुचित 
करणाऱ्या अनेक गोष्टी आढळतात. जर्मनीमधील एका 
मुळाची हकिकत. त्याच्या जन्माच्या वेळी काही काळ 


अनुक्रमणिका 


३७ 


त्याच्या मेंदुला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा स्थगित 
झाला होता. परिणामी त्याच्या मेंदूची वाढ ज्ञाली 
नाही ! अन्‌ याचा परिणाम त्याच्या जाणिवेवर, 
आकलनावर झाला. त्याचे वय वाढत गेले, पण त्याच्या 
आकलनाची पातळी लहान बालकाच्या आकलना- 
एवढीच राहिली. 

संशोधन द्वारे आज आपणास माहिती झाले आहे: 
मनृष्याच्या मेंदूमध्ये दोन विभिन्न प्रवृत्तीचे ( काही 
प्रमाणात विसंगत अश्या ) दोन विभाग असल्यासारखे 
दिसतात. 

त्याच्या मेंदूच्या डाव्या अधंगोळात- तकेवादाच्या 
साहाय्याने माहितीवर संस्करण व तिचे विश्‍लेषण, 
वाचाशक्ती. संकलित दृष्टिकोणाऐवजी, व्यक्‍तिगत 
'तपक्षिलाकडे लक्ष केंद्रित करण्याची प्रवृत्ती, या क्षमता 
असतात. 

त्याच्या उजव्या बाजूच्या मेंदू-अधंगोळात संकलित 


* दृष्टिकोणाचा वापर करून अर्थ लावण्याची प्रवृत्ती, 


दृष्टी द्वारे मिळणार्‍या माहितीची जनावर, काव्य, 
संगीत, विनोद यांचा आस्वाद घेण्याची, त्यांची निमिती 
करण्याच्या क्षमता असतात. 

थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे त्याच्या- तकेवादी, 
व्यवहारी विचाराच्या मागे असतो, त्याच्या डाव्या 
मेंदूचा अधंगोल. सर्व तर्‍हेच्या निर्माणक कार्यांसाठी 
लागणारी प्रतिभा, प्रेरणा त्याला त्याच्या उजव्या 
वाजूच्या मेंदू-अधंगोळापासून मिळत असते. 

मनुष्याच्या मेंदुत दोन विभिन्न अन्‌ काही प्रमा- 
णात विसंगत प्रवृत्तींचे असे दोन स्वतंत्र (? ) विभाग 
असतात. यावरून प्रत्येक मनुष्याला दोत मने असतात, 
दोन जाणिवा असतात असे वर्णन केळे, तर ते चक 
ठरू नये. रि 

या दोन जाणिवा कल्या काम करतात, 
सारखे आहे. या दोन मेंदू-विभागांना जोडणारा एक 
जेविक अनुबंध असतो. या द्वारे त्यांमध्ये सतत परस्पर- 
क्रिया होत असतात. या क्रियेमध्ये जर काही विकृती 
झाली, 'तर त्या मनुष्याला. मानसिक झटके येऊ 


हे पाहण्या- 


लागतात. यावर डॉक्टरांच्या मते उपाय एकच, मेंदूवर . 


शस्त्रक्रिया करून त्यामधील हा दुवाच कापुन टाकणे. 
आपल्याला वाटते अश्या दुभंगलेल्या मनाच्या 

मतुष्याचे व्तेन सर्वेसामान्यापेक्षा वेगळे होत असेल. 

त्यामध्ये काही तरी विकृती निर्माण ह नी 


"कखगघलचिघजसञ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास स संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ड्ट 
पण प्रत्यक्षात असे काही आढळताना बिलकूल दिसत 
नाही. जर्मनीमधील हॅनोव्हर प्रदेशातील अशा प्रकारची 
शस्त्रक्रिया अनेक लोकांवर करण्यात आली; पण शस्त्र- 
क्रियेनंतरसुद्धा या सर्वांची वागणूक सर्वसामान्य वाटावी 
अश्लीच होत राहिली. यापेक्षा आणखी एक आडचर्य- 
कारक गोष्ट अश्या मनुष्याच्या एकाच अर्धंगोलाला एक 
संदेश दिला, तर त्यासाठी दुसरा अ्धंगोलपण प्रतिसाद 
देतो म्हणजे या दोन अधंगोलांचे कार्य स्वतंत्र प्रकारचे 
आहे अन्‌ संकलित प्रकारचे पण. 

लहान मानवी वाळक आपल्या या दोन्ही प्रकारच्या 
जाणिवांचा उपयोग सारख्याच प्रमाणात करीत असावे. 
त्याचे वय जसे वाढत जाते, तसे त्याच्या वर्तणुकीवर 
एका जाणिवेचे वर्चस्व वाढत जाते. सामान्यतः त्याच्या 
मनावर डाव्या मेंदु-अर्धंगोलाचा प्रभाव वाढत जाताना 
दिसतो. त्याच्या कल्पनाशक्‍्तीची उत्कटता कमी होत 
जाते. तो जास्त व्यवहारी होतो, चिकित्सक होतो; 
पण या सर्वाचा विपरीत परिणाम त्याच्या नवनिर्माण- 
क्षमतेवर होताना आढळतो.* 

प्रतिभावान कलाकार, वैज्ञानिक जेव्हा एखादी 
अलौकिक दर्जाची निर्माणक कामगिरी करत असतात, 
तेव्हा त्यांची जाणीव काही काळ तरी एका निराळ्या 
अन्‌ उच्च पातळीवर काम करीत असावी, असे मत 
प्रचलित आहे. 

योगसाधना, धामिक श्रद्धा यांच्या जाणिवेच्या 
गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो काय ? साधनेमुळे 
मनुष्य आपल्या मनोबलाने आपल्या जाणिवेला ' उच्च ' 


* हा विचार वर्ड्सवर्थ यांनी आपल्या एका कवितेत अगदी सुंदर रीतीने व्यक्‍त 


स्वैर अनुवाद असा आहे : 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


पातळीवर नेऊ शकतो, आपल्या जाणिवेच्या कक्षा 
विस्तारू शकतो, या गोष्टींचा उल्लेख वादसंवादात 
करण्यात आला होता. हा उल्लेख स्मरिश्‍चन व वुद्ध- 
धर्मीय यांच्या तत्त्वज्ञानाच्या संदर्भात होता. 

अति संकटकाळी मनुष्याचे सहावे ज्ञानेंद्रिय जागृत 
होऊन मनुष्याला धोक्याचा इशारा देत असते, याविषयी 
चर्चेत काही ऐकावयास मिळाले नाही. 

मतुष्याच्या जाणिवेमागील मेंदूतील सर्व प्रक्रिया 
सुक्ष्मस्तरिय असतात. त्यासाठी' आधृनिक भोतिकीच्या 
क्वांटम-मीमांसेचा उपयोग करावा लागतो. या गोष्टीवर 
विज्षेष भर चर्चेत देण्यात आला होता. 

सुक्ष्मस्तरीय घटना ( किंवा कण ) यांमध्ये काही 
वैशिष्ट्ये असतात. पेनरोज यांनी संवाद-चर्चेत या 
वैशिष्ट्यांचा खुलासा इलेक्ट्रॉनाचा चिकित्सक बुद्धिवादी 


वृत्तीमुळे मानव समाजात इतर पण महत्त्वाचे असे दोष . 


निर्माण होतात असे वेवर यांचे मत आहे. ते म्हणतात, 
* ज्याला वुद्धिप्रमाणित (रॅंशनलाईज्ड) स्वरूप देता येत 
नाही, अश्या ज्ञानाकडे दुलक्ष करण्याची प्रवृत्ती आधुनिक 
नोकरशाहीत (म्हणजेच राजकीय सत्ताधार्‍यांत ) दिसते 
(जी योग्य नाही ).' 

पण या बुद्धिप्रमाणित विचाराच्या अति भारामुळे 
मनुष्याच्या निर्माणक क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ 
लागला आहे. जेथे पुर्वी परिवर्तन, विविधता दाख- 
विण्याच्या प्रक्रिया होत होत्या, तेथे आज त्रासदायक 
अश्ली एकविधता ( तोचतोचपणा ) दिसू लागला आहे. 
या आधुनिक तकंवादाने प्रभावित असा समाजघटक 


केला आहे. त्याचा 


आपल्या अवतीभवती पसरलेला असतो स्वर्ग शैक्षवात 
बंदिशाळेच्या सावल्या त्याला घेरू लागतात जसे आयु वाढते 
एका सामान्य दिवसाच्या सामान्य प्रकाशात तो विरून जाऊन 


नाहिसा झाल्याचे अवगत होते मतुष्याला. 


निरागस बालक अन्‌ व्यवहारी बनलेल्या वृत्तीविषयी टागोरां 


आढळते. हे वर्णन असे आहे : 


जगाच्या समुद्रकिनार्‍यावर मुले खेळत असतात ती वाळु्च 
करतात बुडी मारून (मोठी) माणसे समुद्रातील मोती शोधता 
जमवीत असतात फक्‍त गारगोट्या त्या परत चौफेर 


बालके 


लहान मुले पोहणे जाणत नाहीत. 
त्याना समुद्रात जाळी टाकता येत नाहीत. 


अनुक्रमणिका 


च्या गीतांजळीत पण असेच वर्णन 


ठूची घरे बांधतात रिकाम्या शिपल्यांशी खेळ 


त जहाजात बसून व्यापारी प्रवास करतात 
विखरून टाकतात. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, बाई 


मानवी जाणीव अन्‌ मनुष्याचा उत्क्रांती विकास 


एखाद्या परिस्थितीत कसा वागेल, याचे भाकीत पण 
जास्त अचूकपणे करता येऊ लागले आहे. म्हणजे या 
वर्तनाची पूर्वानुमानता (प्रेडिक्टेंबिलिटी) वाढली आहे. 
पण ही गोष्ट निसर्गाला प्रिय असणार्‍या परिवतंन अन्‌ 
वैचित्र्य या दोन्ही तत्त्वांच्या विरुद्ध अशी आहे. त्यामुळे 
आजचा मानवसमाज दुर्बल होत जाताना दिसतो. 
आपल्या संरक्षणासाठी मनुष्याने वृद्धिवादाच्या कवचाचा 
आधार घेतला खरा, पण त्याचे आज एका लोखंडी 
पिंजर्‍यात रूपांतरण होऊ लागले आहे, असे दिसते. 
प्रश्‍न एवढाच राहतो. या पिजर्‍यात कोण जाऊन 
राहणार आहे? कोणत्याही विचाराला अतिरेकी 
स्वरूप देऊ नये, असा याचा अर्थ होतो. 

हाच विचार टाल्बोट यांनी . थोड्या निराळ्या 
शब्दांत मांडला आहे.$ दाखला घेऊन स्पष्ट केला. 
इलेक्ट्रॉन हा एक मूलकण आहे. सर्वांत कमी द्रव्यमान 
व क्रण जातीचा विद्युतभार त्यामध्ये आढळतो. 
भोतिकीमधील घटनांचे वर्णन करण्यासाठी कण व 
तरंग या संकल्पना उपयुक्‍त ठरतात. प्रकाश हा तरंगाचे 
प्रतीक मानता येतो, तर अणू हा कणाचे प्रतीक 
समजता येतो. पण कण अन्‌ तरंग या संकल्पना एक- 
मेकींशी जुळणार्‍्या अशा नाहीत. त्यामुळे एकेकाळी 
त्या एकमेकींसाठी पर्यायी निर्देशन पद्धती आहेत, असे 
मानण्यात येत असे. 

कणाला द्रव्यमान असते. तो कोठे आहे, हे अचूक- 
पणे निर्देशित करता येते. तो गतिमान असू शकतो 
अन्‌ स्थिर पण. 

याउलट, तरंग हा नेहमीच गतिमान, नेहमीच 
सर्वव्यापी, असल्यामुळे तो कोठे आहे ? या प्रश्‍नाला 
उत्तरच नसते. तरंगाचा खुलासा त्यामुळे संकलित 
(होलिस्टिक) गणितीय पद्धतीने करावा लागतो, तर 
कणांच्या गतीचे वर्णन व्यक्‍तिगत तपशिलवार पद्धतीने 
करता येते. (खिडकीच्या दारावर एक कावळा वसला 


३९ 


आहे. त्याला आपणास एक दगड फेकून घालवायचे 
असल्यास आपण आपले लक्ष दगडावर व्यक्‍तिगत रीतीने 
केंद्रित करून आपण त्यास कावळ्याच्या दिशेत गती 
देतो. यामध्ये संकलित विचार नाही). 

इलेक्ट्रॉन हा कणाप्रमाणे व्यवहार करतो अन्‌ 
काही वेळा तरंगाप्रमाणे. इलेक्ट्रॉन कोठे आहे? याबद्दल 
आपणास माहिती हवी असल्यास आपणास त्यास कण 
समजून आपल्या प्रयोगाची आखणी करावी लागते. 
या प्रयोगात इलेक्ट्रॉंनला स्थानवंधित (लोकलाईज्ड) 
गुणधर्म असतात. त्यासाठी व्यक्‍तिगत तपशिलवार 
पद्धत योग्य ठरते. इलेक्ट्रॉनाचा गतिवेग काय आहे ? 
याचे मापन आपणास करावयाचे असेल, तर त्याला 
तरंगाचे गुणधर्म आहेत, हे गृहीत धरून प्रयोगाचे 
स्वरूप ठरवावे लागते अन्‌ हे त्याचे गणित करण्यासाठी 
संकलित पद्धत वापरावी लागते. 

जाणिवेला पण अद्या दोन प्रकारचे (एक स्थान- 
वंधित तर दुसरे' सववंव्यापी) स्वरूप असावे. कारण 
तिच्या कार्यासाठी खुलासा देण्यासाठी संकलित अन्‌ 
व्यक्‍तिगत अश्या दोन्ही प्रकारच्या वणंनांचा उपयोग 
करावा लागतो. पण जाणिवेचे मापन करणे किंवा तिच्या 
कार्याचे गणितीय विइलेषण करणे या गोष्टी सद्याच्या 
भोतिकी ज्ञानाच्या कक्षेवाहेरोल दिसतात. 

मनोविज्ञानामध्ये अंतप्रज्ञा, भावना, वस्तू किवा 
घटना यांमागील अर्थ इ. गोष्टी असतात. ज्याबद्दल 
पण गणितीय विश्लेषण देणे शक्‍य होत नाही. 
ज्ञानप्राप्तीमध्ये उयकरणविद्या महत्त्वाची 

चर्चेमध्ये एक गोष्ट खटकली. मन-बुद्धी व हस्त- 
कौशल्य यांच्या साहाय्याने मनुष्याने उपकरण विद्येचा 
विकास केला. त्यामुळे त्याच्या पंचेंद्रियांच्या कक्षा 
विस्तारल्या, त्याच्या जाणिवेच्या सीमा पण विस्तारल्या. 
याचा उल्लेख केला गेला नाही. प्रस्तुत विवेचनाच्या 
पूर्णतेसाठी हा उल्लेख आव्यक वाटतो.१| 


8 अवकाश अन्‌ काल यांविषयीच्या आपल्या संकल्पनांचा आपल्याला वाटत होते त्यापेक्षा जवळचा 
संबंध आहे. आपल्याभोवताली पसरलेले भोतिकी विव अन्‌ आपली जाणीव यांमध्ये एक मूलभूत स्वरूपाचा 
दुवा असला पाहिजे. आपल्या परिसरापासून आपण संपूर्णपणे वेगळे आहोत, असा आपला प्रत्यय म्हणजे एक 
प्रकारची माया आहे. त्यामुळे आपण आपणास या (चुकीच्या) विश्वकोशात कोंडून ठेवत असतो अन 
त्यामुळेच आपल्या विचाराचा पल्ला शाब्दिक कसरती पलीकडे जाऊ शकत नाही. री 


५ ड्युई याचे प्रतिपादन आहे- मूल्यमापनाची क्रिया म्हणजे वर्गीकरण नव्हे त्यामधे विश्लेषण येते. 
अनु विश्‍लेषण उपकरण विद्येच्या साहाय्याशिवाय संपन्न करता येत नाही. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


डळ , नवभारत 


बाह्य सृष्टीची सहजाणीव करून घेण्यासाठी मनु- 
ष्याची दृष्टी हे एक प्रभावी साधन असते. पण तिच्या 
कार्यक्षमतेवर मर्यादा असतात. तिला फार दूरचे 
दिसु शकत नाही अन्‌ सूक्ष्म स्तरावरील वस्तूची जाणीव 
पण तिला होऊ शकत नाही. 
दूरचे. पाहण्यासाठी मनुष्याने मन-वुद्धीचा उपयोग 
करून दुर्बीणीचा शोध लावला. या उपकरणाच्या 
साहाय्याने गॅलिळीओने जेव्हा नाकाशाकडे पाहिले तेव्ह 
त्याला साध्या डोळ्यांनी दिसू शकत होते त्यापेक्षा दहा- 
पटीने अधिक तारे दिसू लागले. त्याने दुर्बीणीतून चंद्राकडे 
पाहिले तेव्हा त्याला आढळले कौ, चंद्राचा पृष्ठभाग 
साध्या .डोळ्यांनी दिसतो तसा सपाट नाही, चकचकित 
वण नाही; त्यावर पृथ्वीप्रमाणेच डोंगर, दऱ्या आहेत, 
खडबडीत खडक आहेत. उपकरणविद्येत आणखी प्रगती 
झाली तेव्हा प्रत्यक्ष तेथे जाऊन जेवढी माहिती मिळवणे 
शक्‍य झाले असते, त्यापेक्षा किती तरी अधिक माहिती 
अधिक अचूक, अधिक तपशिलवार स्वरूपात मिळवणे 
शक्‍य झाले. आज 'आपणास माहिती झाले आहे की, 
आकाशातील कोणताच तारा ( ध्रुवताऱ्यासहित) स्थिर 
नाही. अपरिवर्तनीय पण नाही. 
सूर्य हा प्रदीप्त घन पदार्थाचा बनला नसून तो 
हैड्रोजन व हेलियम या वायूंचा बनलेला एक गोळा 
आहे. त्याच्या अंतरंगात एक अणुभट्टी सतत प्रज्वलित 
झालेली असते. त्यामुळे त्याच्या अंतरंगाचे तापमान 
पंधरा दशलक्ष अंश सेल्सिअस, आपल्या कल्पनाशक्तीला 
संभ्रमात पाडणाऱ्या अशा मूल्याचे असते. 
मनुष्याने सूक्ष्मदर्शक यंत्र जेव्हा शोधून काढले, 
तेव्हा त्याला पुरुषवीर्यबीज, जीवाणू, विषाणू यांचे 
प्रथम दशन झाले. त्यांची प्रथम जाणीव होऊ शकली. 
उपकरणाच्याच साहाय्याने मनुष्य भूतकाळाचा 
शोध घेऊ शकतो. म्हणून आज हे आपणास माहिती 
झाले आहे. 
पृथ्वीची निमिती चार ते पाच अब्ज वर्षांपूर्वी- 
झाली. 
तिच्यावर विचारवंत मानवप्राणी अडीच लाख 
वर्षांपासुन अस्तित्वात आहे. 
या उदाहरणांवरून मनुष्याच्या पंचेंद्रियांच्या सौमा 
त्याच्या जाणिवेच्या अन्‌ आकलनाच्या सीमा कशा 
विस्तारत जातं आहेत, याविषयी चांगली कल्पना येते. 
या नवीन .दृष्टिकोणामुळे मनुष्याच्या विश्वातील 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


स्थानावर फार क्रांतिकारक असा वदल ज्ञालेला दिसतो. 
एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा विज्ञानात प्रगती होत 
गेली तेव्हा विचारवंतांना वाटले होते की, एकंदर निसर्ग- 
व्यवस्थेत मानवाला विशेष स्थान नाही. निसर्गात 
आढळणार्‍या इतर प्राण्यांप्रमाणेच त्यामध्ये परिसर 
परिस्थितीच्या दडपणाखाली त्याची उत्क्रांती होत गेळी 
आहे. त्यामुळे तो इतर प्राण्यांप्रमाणेच एक प्राणी असे 
त्याचे मूल्यमापन केले गेले. 

सर्व ज्ञान जाणिवेमाफंतच मिळत असते अन्‌ मानवी 
जाणीव सर्वे प्राण्यांमध्ये सवंश्रेष्ठ आहे, मन-वुद्धीच्या 
साहाय्याने तो आपल्या जाणिवेच्या कक्षा सतत 
विस्तारत आहे. परिसर परिस्थितीचे नियंत्रण करण्यास 
शिकत आहे. या गोष्टींचा विचार करता अखिल 
निसर्गसृष्टीच्या सर्वोच्च केंद्राचे स्थान त्याला द्यावेच 
लागते. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत विज्ञानामुळे 
बुद्धिवादाला एक नवीन परिमाण आले आहे, असे 
म्हणता येते. पण आजचा हा बुद्धिवाद विज्ञानावर 
आधारित आहे; शाब्दिक तकंवादावर नाही. ही गोष्ट 
स्पष्ट करावीशी वाटते. 
मानवी उत्क्ांतीची दिक्षा कोणती ? 

मनुष्याच्या जाणिवेच्या विस्तारात होणारा (उप- 
करणविद्येमुळे) हा बदल डॉ. क्रुक यांना त्याच्या 


उत्क्रांती प्रक्रियेमधील सर्वांत महत्त्वाचा असा बदल 
वाटतो. 


ते प्रतिपादन करतात : 

_ डाविनच्या मौमांसेप्रमाणे सर्व सजीव प्राण्यांमध्ये 
होणार्‍या परिवर्तनासाठी एक खुलासा मिळाला होता. 
त्यामागील मुख्य विचार असा होता : परिसर परिस्थिती 
अन्‌ प्राणी योंमध्ये सतत आंतरक्रिया ( इंटरअक्शन ) 
होत असते. परिसर परिस्थितीशी जुळवून घेऊन आपला 
जीवनबचाव करण्यासाठी हे बदल झाले. या प्रक्रियेचे 
स्वरूप मनुष्य अन्‌ इतर प्राणी या दोहोंमध्ये एकच 
प्रकारचे होते. 

व सजीव सृष्टीच्या निमितीपासूनच्या काही लक्ष 
वषाच्या कालखंडाचे परिक्षीलन केल्यास डाघिनच्या 
मीमांसेने दिलेले हे चित्र फार मोठ्या प्रमाणात बरोबर 
होते, असे आढळते. 

पण मानवी जीवनाच्या एका कालखंडापासून हे 
चित्र बदलले. आज त्याचे स्वरूप अगदी निराळे आहे, 


हे दिसून येते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क$ 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मानवी जाणीव अन्‌ मतुष्याचा उत्क्रांती विकास 


मनुष्याची मन-वुद्धी विकसित झाली. त्याच्या 
जाणिवेचा विकास झाला. या प्रतीची जाणीव इतर 
प्राण्यांमध्ये दिसत नाही. ती त्याने बनविलेल्या यंत्रात 
पण नाही. त्यामुळे गेल्या काही हजार वर्षांपासून मानव 
व इतर प्राणी यांमधील विकास प्रक्रियेत एक मूलभूत 
स्वरूपाचा फरक पडू लागला. 

डॉ. क्रुक यांनी हे परिशीलन करून निष्कर्ष 
काढला. 

ज्या दिशेत मानवी जाणिवेची वाढ होतं जाताना 
दिसते, त्याच्या जाणिवेच्या कक्षा विस्तारत जात 
असतात. तीच दिशा त्याच्या उत्क्रांती विकासाची दिशा 
असते. 

या प्रतिमापनामागील अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी 
ब्रोनोस्की हा दाखला देतात : 


उत्तर श्रुवाच्या प्रदेशात थंडी खूप. यापासून 


संरक्षण मिळविण्यासाठी निसर्गाने तेथील अस्वलांना 
पांढरी शुभ्र दाट फर दिली. यासाठी अस्वलांना शिक्षण 
द्यावे लागत नाही; पण त्यामुळे एक परिणाम झाला. 
पांढरे अस्वल त्या प्रदेशात स्थांनबंधित झाले. पृथ्वी- 
तळावरील अन्य प्रकारच्या प्रदेशांत पांढरे अस्वल 
दिसत नाही. अश्याच प्रकारचे प्रादेशिक स्थानबंधन 
( लोकलायझेशन ) कांगारू, जिराफ. या 'प्राण्यांच्या 
बाबतीत झालेले दिसते. 

तिथेच राहणार्‍या मनुष्याला निसर्गाने फर बहाल 
केली नांही. मनुष्याला निसर्गाने दिलेल्या मन-बुद्धीच्या 


संदर्भ : 


डर 


साहाय्याने, आपल्या हस्तकोशल्याच्या मदतीने मनुष्य 
थंडीपासून बचाव करण्यासाठी- घरे बांधावयास 
शिकला, फरचे कपडे तयार करून घालावयास शिकला, 
विस्तवाचा वापर उबेसाठी करावयास शिकला. या सवं 
पद्धतींबद्दलचे ज्ञान त्यास उपजत मिळाले नाही. परिसर 
परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी त्याने हा मार्ग 
स्वीकारल्यामुळे तो परिसराविषयी ज्ञान मिळवून, त्याचे 
वाढत्या प्रमाणात नियंत्रण करावयास शिकला. त्याच्या 
प्रतिसादात परिसर दडपणाचा भाग कमी होत गेला. 
परिसराच्या बंधनात तो अडकून पडला नाही. मनुष्य 
ही एकच प्राणिजात पृथ्वीच्या सर्व प्रकारच्या भौगोलिक 
प्रदेशांत सर्वत्र आढळते. 

त्याच्या उत्क्रांती विकासात, जीवनक्रमात.दिसणारा 
हा फरक तो मन-वुद्धीचा वापर करून आपल्या 
जाणिवेच्या कक्षांचा विस्तार करण्यास शिकला, या 
प्रक्रियेमुळेच पडला. 

याच प्रतिपादनाचा थोड्या व्यापक अर्थाने विचार 
केला असता आपल्या लक्षात येते : 

आपल्या उत्क्रांतीची दिशा कोणती ? तिचे उद्दिष्ट 
काय ? या गोष्टी ठरविण्याची जवाबदारी निसर्गाने 
मनुष्यप्राण्यावरच सोपविल्यासारखी दिसते. निसर्गाने 
इतर प्राण्यांसाठी ही भूमिका घेतलेली नाही. कारण 
असे दिसते- मनुष्य अन्‌ निसर्ग .यांमध्ये फरक नाही, 
संघर्ष नाही. निसर्गाच्या जाणिवेचा मनुष्य हाच उच्च- 
ब्रिद आहे. तो मानबिंदू पण झालेला दिसतो. 


1) 5. 5. खे. फाळ्ठाचायपाट, 50 ग. ४., ॥॥ळयापाठ, 70 १॥8%, 1992. 
2) 1. छा०10॥७ &5टला ळी ॥॥81, 3. 3. (€. एए011०8001, ग,णणत०ा, 1973. 


3) त]. ॥॥. खाळ्क, एए्लपप्रला 00 1111801 छजा$ल०प811655, 


0मित, 1980. 


4) ९. तपा, १28 01 गाढ एपगात ऐलाएट्ट जवा, पल, 


1979. 


5) 8. ७. उळ्ताचा्ठ, & जांलि पडिला, ली णाल, छेदत) ७००], 


ए. &. &.,. 1988. 


लाव्यालातठा 0८58, 
उन'$९9, ए. ३, क, 


पल शल, 


6) ॥ए]ओआलडा याते ०९७ 01४१७, ॥॥. 31001, 38 ७००, ए. 5. &., 1981. 


3 


न. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अंधारात चाचपडताना 


मॅश 


दत्तप्रसाद दाभोलकर 


(१) 

भोवताली घडणाऱ्या काही घटनांनी आपण अनेक- 
जण अस्वस्थ होतो. काही रात्री झोपेशिवाय वा अस्वस्थ 
झोपेत पुढे सरकतात. 

असे अस्वस्थ व्हावयास झाले की माझ्याबाबत एक 
वेगळी गोष्ट घडते. घटना, माणसे, त्यांतले संदर्भ 
समजावून घ्यावेसे वाटतात. अस्वस्थ मनाने मी हिंडायला 
बाहेर पडतो. गं 

वाचून, मित्रांशी बोलून, हिंडून, पाहून, भेटलेल्या 
माणसांना बोलते करून फार काही समजते असे नव्हे. 
खरे तर, मनातील गुंते अधिकच वाढतात. पण अश्या 
वेळी मनात काही ठसठसत असते. ती ठसठस, आपल्या- 
पुरती थोडी कमी व्हावी म्हणून काही लिहितो- कदा- 
चित एखाद्याने तापात बरळावे तसा तो प्रकार असेल. 
मला जवळचा मित्र मानून मला अनेक पत्रे पाठवणाऱ्या 
विजय तेंडुलकरांनी एकदा पत्रात लिहिले होते- 
“तुमच्या देलीचा आणि लिखाणाचा मी चाहता आहे, 
पण लिहिताना तुम्ही स्वतःच स्वतःला अनावर होता. 
मग शब्द उमटतात. नंतर छटाई का करत नाही ?” 

पण माझ्यापुरते ते काही खरे नसते. एक तर 
लिहिलेले तसे स्वत:पुरते असते. पाहिलेले सारे लिहितोच 
असे नाही. न लिहिलेले खूप मनात असते. आपल्या 
बाहेर इतर कुणाला फारसा माहीत नसलेला हिम- 
खंडाचा एक मोठा भाग मनात आहे असे वाटावे असे 
काहीसे. त्यातून लिहिलेले सारे छापायला पाठवतो 
असेही नाही. संपादक मित्र फार मागे लागल्याशिवाय 
ते होत नाही. 

" महत्त्वाचे म्हणजे लिहिलेळे आपणसुद्धा नंतर 
विसरून जातो. मग वांचकांनी ते विसरून जाणे अगदी 


* मुंबई येथील मनोविकास प्रकाशन ( 
यांच्यातर्फे प्रकाशित होत असलेल्या डॉ. दत्तप्रसाद 
लेखसंग्रहातुन प्रस्तुत लेख, लेखक डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलक 
यांच्या सौजन्याने प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक, 


अनुक्रमणिका 


आमदार निवास आवार, 
भ्रसाद दाभोलकर यांच्या 


र आणि प्रकाशक श्री. अरविद घन:श्याम पाटक 


सहज असते. 
नः मः म 

* प्रकाशवाटा ', * माते नर्मदे ', विज्ञानविषयक 
काही पुस्तके म्हणजे * विज्ञानेशवरी ' वगैरे. ही 
पुस्तके बाजूला ठेवली तर, माझ्या इतर फुटकळ 
लिखाणाबाबत मला वाटते ते एवढेच. ते लिखाण फार 
कमी आहे. त्यातील काही ' बखर राजधानीची ' या 
पुस्तकात आहे. बाकी गेल्या आठ-एक वर्षांतील बहुतेक 
सर्व लेख या पुस्तकात आहेत. 

खरे तर हे लेख असेच फुटकळ स्वरूपात पडून 
राहावयास हरकत नव्हती. पण या लेखांमधून मला 
नकळत व भंधुकशी जाणवलेली एक गोष्ट माजे मित्र 
महाबळ व अरविद पाटकर यांनी पत्रांतून मळा अधिक 
स्पष्ट केली. ' किर्लोस्कर 'चे संपादक महाबळ यांनी 
* किस्त्रीम /च्या ९१ च्या दिवाळी अंकासाठी मला 
आग्रहाने एक विषय सुचवला. त्यांनी लिहिले, या 
दिवाळी अंकासाठी ' दुसर्‍या फाळणीपूर्वीचा भारत ' 
किवा ' विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला भारत ' 
हा विषय मनात ठेवून भारतातल्या उच्चपदस्थांना 
बोलते करा. गेल्या आट-दहा वर्षात तुम्ही केलेली भटकंती 
कोणताही उद्देश मनात ठेवून केलेली नव्हती. पण ज्या 


घटना तुम्हाला सर्वात अधिक अस्वस्थ करणाऱ्या ठरल्या 


त्या वेळी पायाळा चक्र हावून तुम्ही हिंडलात. आणि 
या अलग अलग घटनांमधन 


टून एकसंघपणे समोर येतो, 
विघटनापूर्वीचा भारत. म॑ » महाबळ, अरविद पाटकर 


मग या विषयावर अधिक बोलत राहिलो. ' देशांतरवास ' 
हा पंजाबवरचा माझा लेख, ' माणूस 'च्या दिवाळी 
अकात ८४ साली प्रसिद्ध झाला. ' कतले आम ' आणि 
* आनंदयात्री ' हे त्याच सुमारास पंजाबवर लिहिलेले 


मंत्रालयाझेजारी, चचंगेट, मुंबई-३२ 3 
* दुसऱया फाळणीपुर्वीचा भारत ' या 
र... 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


अंधारात चाचपडतानो 


माझ दोन लेख ' बखर राजधानीची ' या पुस्तकात 
आहेत. या तीन लेखांमधून भारतापासून अलग व्हावयास 
प्रथम धडपडणारा आणि नंतर तडफडणारा पंजाब 
स्पष्टपणे दिसत होता. “ काइमीर 'वरचा माझा लेख 
* किस्त्रीम 'च्या दिवाळी अंकात ९० साली प्रसिद्ध झाला. 
मनाने भारतापासून केव्हाच वेगळा झालेला आणि 
काही काळाने आपण भारतापासून वेगळे होऊन स्वतंत्र 

* राष्ट्र वनणार आहोत, याची मनात खात्री बाळगणारा 
काइमीर त्या लेखातून पुढे येत होता. बाकीचे लेख 
वेगळे वाटत होते. पण ते तसे वेगळे नव्हते. कोणत्या 
कारणाने काह्मीर, पंजाब वेगळे होऊ पाहतात, उद्या 
बाकीचे विभाग अशीच मागणी आग्रहाने करण्याची 
शक्‍यता का आहे हे फार धूसरपणें त्या लेखांतून 
जाणवले होते. 

* जाताच 15. हया ११.॥१1॥॥॥॥.५१॥॥॥१७५ 
शहा टद्यापपा1ल 599 (080016 - अनेक वेग- 
वेगळी शतके जेथे गुण्यागोविदाने एकत्र नांदताहेत असा 
देश म्हणजे भारत, हे तसे खरे आहे. पण मनाने वेग- 
वेगळ्या शतकांत उभे असलेले प्रदेश ठिणगी पडली 
तर लगेच कसे युद्धभूमीवर येतात हे ८९ च्या ' माणूस 
दिवाळी अंकामधून प्रसिद्ध झालेल्या * सती 'मधे 
दिसत होते. विविधतेतून एकता वगैरे सगळे ठीक आहे. 
पण मनाने वेगवेगळ्या शतकांत असलेली माणसे आणि 
विभाग एक राष्ट्र म्हणून खरेच एकमेकांत मिसळतील 
का? 

संघावरचा लेख वेगळा होता. ८९ साली 
* माणूस 'च्या संघ विश्षेषांकात तो प्रसिद्ध झालाय. 
संघाचे विचार भले पटोत न पटोत. पण संघ अजून 
मनाने फाळणीच्या वेदनेत गुंतलाय. मात्र पहिली 
फाळणी झाली त्या वेळी संघाने काय केले ? दुसरी 
फाळणी होण्यासारखी परिस्थिती समोर असताना हा 
चक्रव्यूह समजावून घेऊन भेदण्याचा प्रयत्न संघ करेल 
का ? - हे समजावून घेण्याचा त्यात प्रयत्न होता. 
महाराष्ट्रावरचा परिसंवाद ' किस्त्रीम 'च्या ८९ च्या 
दिवाळी अंकात आला' होता. माझ्या राज्यावर 
अन्याय होतोय, महाराष्ट्र मागे पडतोय म्हणून मी 
मनापासून अस्वस्थ ज्ञालो होतो. मी ज्यांना बोलते केले 
त्यांपैकी अनेकजण असेच अस्वस्थ होते. माझे वा 
त्यांचे राष्ट्रावर प्रेम नव्हते असे नव्हे. पण आपण 
मनाने प्रथम आपल्या भाषिक विभागात गुंतून पडलेलो 


अनुक्रमणिका 


श्रे 


असतो. आपला भाषिक विभागया ना त्या कारणाने 
मार्गे पडतोय किवा त्याच्यावर अन्याय होतोय असे 
वाटले की, माणसे बिथरतात. त्यातुनच मग उल्फा, 
उग्रवादी, पंजाब, काइमीर, तयार होतात का? कौ 
याला आणखी काही वेगळी कारणे आहेत ? 

य़ा लेखांमधून जे धूसरपणे जाणवले होते, जे 
अस्पष्ट होते, ते स्पष्टपणे, रोखठोकपणे उच्चपदस्थांना 
विचारावे असा महाबळांचा आग्रह होता. - म्हणजे असे 
की, हा देश आज विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे 
असे आपणाला वाटते का ? तसे वाटत असल्यास 
त्याची कारणे काय? या देशाचे हे विघटन थांबविण्या- 
साठी काही भरीव उपाययोजनांवर तुम्ही विचार तरी 
केलाय का ? ही खरी गोष्ट अशी आहे की, या 
देशाच्या विघटनाची एक न थांबवता येणारी प्रक्रिया 
सुरू झालीय हे तुम्ही ओळखल्य ? आणि झहामृगाने 
वाळूत तोंड खुपसावे किवा एखाद्याने डोळयांवर पट्टी 
बांधावी असे काहीसे करून आपण सारे हे समजावून 
घेणे नाकारतोय ? म्हातारीने कोंबडे झाकून ठेवण्यात 
खरेच काही फायदा असतो का ? आणि आजची तीन 
पायांची शर्यत करण्यापेक्षा देशाचे विघटन होण्यात 
तरी काय चूक आहे ? देश म्हणजे काय ? तो एकत्र 
टिकविणे म्हणजे काय? तो एकत्र टिकवायचा 
कशासाठी ? महाबळ म्हणत होते ते खरे होते. हे 
कुणी तरी उच्चपदस्थांना विचारावयास हवे होते. पण 
महाबळांना कल्पना नव्हती. गेळे वर्षभर हेच प्रश्‍न 
बरोबर घेऊन मी अनेकांना भेटत होतो. अजून काही 
समजत नव्हते. मी महाबळांचे मन मोडले. त्यांना 
कळवले, या विषयावर काही लिहिणे मला खरेच 
जमणार नाही. मी महाबळांना असे कळवले त्याला 
एक कारण होते. सारे काही सांगतो - म्हणजे आता 
जे सांगतोय, तो माझ्या मनातला अजून कुणालाच न 


- दिसलेला हिमखंडाचा एक भाग- 


(२) 

माजा काइमीरवरचा लेख प्रसिद्ध झाला त्या वेळची 
गोष्ट, अनेक वाचकांची अनेक प्रकारची पत्रे होती. 
एक पत्र माझा विश्‍वास बसू नये असे होते. भारताचे 
माजी परराष्ट्र सचिव राम साठेंनी ओळखदेख नसताना 
माझा पत्ता शोधून मळा एक सविस्तर पत्र पाठवले 
होते. त्यात त्यांनी त्या लेखाचे, त्या लेखातून पुढे 
आलेल्या विचारांचे मनापासून कौतुक केळे होते. हा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


द्‌ 


नाही. या शब्दांचे कोडे खरे तर मानवी मनाशी जाऊन 
भिडते. आणखी एक म्हणजे, वेळ आणि जागेच्या 
संदर्भात मानवी मनातील या इशाब्दांचे आहय बदलत 
असतात. . या शब्दांमधील ही तरलता ( पपया) 
जगभर इतिहासकारांना अधिकच कोड्यात टाकते. 
पुस्तकात आपणाला आणखी _ काही गोष्टी 
आढळतात. आपण आज ज्या स्वरूपात राष्ट्र, राष्ट्रीयता 
हा शब्द वापरतो त्याचा उगम १९ क व्या शतकात 
झालाय. फ्रान्सची राज्यक्रांती आणि औद्योगिक क्रांती 
यांच्या पाहवंभूमीवर या संकल्पना वनल्या असे बहुतेक 
इतिहासकारांना वाटते. जवळजवळ सगळे इतिहासकार 
आणखी एक गोष्ट मानतात. धर्मे हा राष्ट्राचा आधार 
होऊ शकत नाही. युरोपात स्त्रिचन लोकांची च जगभर 
मुसलमान लोकांची वेगवेगळी अनेक राष्ट्रे आहेत. 
पाकिस्तान व वांगला देश पण धर्माच्या नावावर एकत्र 
राहू शकत नाहीत- म्हणजे ह ह्दि हा शब्द धर्म या 
अर्थाने वापरला तर सार्‍या हिंदूंचे एक राष्ट्र असण्याचे 
कारण नसते. नेपाळ व भारत सहजपणे वेगळी राष्ट्रे 
हि आदा लक्षात घेऊन आपल्या मनातील या 
शब्दांचे आशय समजावून घ्यावयास लागलो तर काय 
दिसते ? आपण जेथे जन्मतो त्या जमिनीक्षी आपले 
नाते असते. ती आपली मातृभूमी असते. आपले 
तिच्यावर प्रेम असते. आपल्या भोवतालच्या लोकांची 
पण ती मातृभूमी असते. त्यांचे पम पण तिच्यावर प्रेम 
असते. आपल्या भोवतालच्या लोकांच् मनाने गुंतुन 
आपण त्यांच्याशी एकरूप होतो. त्यांचा आणि आपला 
वारसा आणि सांस्कृतिक ठेवा एक आहे हे या शब्दरूप 
होण्यामागचे एक कारण असते. - एक आणि एका 
भूभागात राहणाऱ्या, भावनात्मक दृष्ट्या एकमेकांत 
गुंतलेल्या माणसांचे हितसंबंध जर एकमेकांत गंतळेले 
असतील, एकमेकांना पुरक असतील तर त्यातून राष्ट्र 
उभे राहते. 
शः क॑ म 
१९.व्या शतकात बनत गेलेली राष्ट्र या शब्दाची 
वयाच्या काहीशी वर दिली अशी आहे. ब्रिटिशांच्या 
आगमनामुळे आणि त्यांच्याविरुद्ध लढा द्यावा लागल्या- 
मुळे हिंदुस्थानात राष्ट्र आणि राष्ट्रीयता निर्माण 
झाली असे मग बहुतेक सर्व पाश्‍चात्त्य इतिहासकार 
सामतात. पण देश्याच्या ज्ञात इतिहासात फारच थोडा 


अनुक्रमणिका 


नेव'भारंतं 


दिवाळी विझ्षेषांक, १९९२ 


काळ प्रबळ केंद्रीय सत्ता होती हेपण खरे आहे. वैदिक 
वाड्मयात भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वंधनांतून 
निर्माण'झालेल्या जनपदांचे उल्लेख आहेत. संघ आणि 
गण यांच्यावर आधारलेली जनपदे . होती; तसेच 
पाणिनीच्या अष्टाध्यायीमध्ये एकराज्य असलेल्या. 
१९ जनपदांचा उल्लेख आहे. त्यानंतर पाटलीपुत्र 
(गुप्त) आणि कनोज (हर्ष) साम्राज्याची आपणाला 
माहिती आहे. पण कनोजच्या अस्तानंतर जवळजवळ 
दीड हजार वर्षे हिंदुस्थानात सवंत्र विखुरलेली छोटी 
छोटी राज्ये होती. भाणि मोंगल वा ब्रिटिश आक्रमक 
या देशात येऊन त्यांनी प्रवल केंद्रसत्ता स्थापन करेपर्यंत 
या हिंदुस्थानला, देश म्हणून एकत्र आणणारी केंद्रसत्ता 
नव्हती !. आपणाला पटो न पटो. मार्क्सने १८५३ साली 
हेच लिहून ठेवलेय. त्याने म्हटलेय, “ हिंदुस्थान म्हणजे 
आशियातील इटली. तशीच सुपीक आणि उपजाऊ भूमी. 
तेच पुन्हा पुन्हा आक्रमकांच्या खाली भरडले जाणे. 
आणि आक्रमक येऊन त्यांनी प्रबळ केंद्रीय सत्ता स्थापन 
करेपर्यंत आपापसांत लढत, फुटत, प्रत्येक शहरागणिक 
नव्हे तर खेड्यागणिक नव्या राज्याची स्थापना करणे '- 
माक्‍संचे नक्‍की शब्द सांगावयाचे तर ते असे आहेत.- 
€ जयिणितपड8 15 या गबार्‍ जी &अंबपट तागाट- 
18018. ए॥]॥८ 58 ल पला एब्टॉ.र्‍ य ताट 
ए7०कपल र्जा चाल ळा], हाते पाह द्याल ता- 
पाहय0ट111611 या 7८ ०1०8] ल्यापष्पाच- 
एखा, ]प5 88 गह] 185, हीण एट 00 एग ८, 
0९ 00111€85९त ११ टठपवपह्याठ'$ ५७०१ 
उया0 ताीलिला( 180181 1183568, 50 ते० ७८ 
पित आतपाडद्या, ह्या ग०(. एयातेला पाट 
16९5812 ० एट १ै4०81111600811, ठा एट 
एन्ष्षापा, खा पाट छियाठया वांळळएढ्तू 1110 85 
गाद गातेळूय्यातहा 911 टठागीटपा ७869 
85  0१प10टा'ल्ते (०5, 0' टश्द्या 1188” 
(१७, ए७॥ ए०: वद्मा एयपयाल, 2500] 
उप्पाट 1853) , 
मार्कस म्हणाला, ते तसे खोटे नाही. पण अकवर 
आणि माक्‍सं दोघेही या जंबुद्ठीपाला एक सलग भूभाग, 
हिंदुस्थान म्हणून ओळखत होते. उपासंना पद्धतीचे 
स्वातंत्र्य देणारी अशी सहिष्णु जीवन पद्धती येथे होती. 


विविधतेतुन एकता फुलत होती. या देशात वरून 


लादलेली एकता नव्ह्ती, तर आंतरिक एकात्मता होती. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


अंधारात चाचपडताना . ४७ 


राष्ट्र या शब्दाचे या देशातील आशय अधिक व्यापक 
आणि मूलगामी होते असे म्हणूनच काही जण यावर 
म्हणतात. हे म्हणणे तसे बरेचसे खरे 'पण वाटते. पण 
तरीही एक गोष्ट उरतेच, असे हे राष्ट्र आपापसांतील 


भांडणे, लढणे थांबवू शकत नव्हते. परकीय आक्रमकांचा 


प्रतिकार पण करू शकत नव्हते. 
(४) 
म्हणजे मग परकोय आक्रमण थांबवणे व वेग- 
वेगळ्या विभागांच्या आपापसांत लढाया होणार नाहीत 
याची काळजी घेणे येवढ्यासाठीच हिंदुस्थानला केंद्रीय 
सत्तेची आवश्यकता आहे का? 
मनाने एकमेकांत - गुंतलेल्या या देशात तीन-चार 
हजार वर्षाच्या इतिहासात केंद्रीय सत्ता फारशी स्थिर 
झाली नाही यामागे काही कारणे असतील का? 
मोंगल या देशात स्थिरावले. या देशातच राहिले. 
या देशातीलच वनले. एक ताकदवान, संपन्न केंद्रीय 
सत्ता त्यांनी उभी केली.- पण कोठे काही फार अन्याय 
होत असेल, अंदाधुंदी असेल, तर ही काय मोगलाई 


आहे का, हा शब्द आपण भारतभर बहुतेक सर्वत्र 


सहजपणे वापरतो. 

पण ही काय पेशवाई आहे का? हा शब्दप्रयोग 
आपण अशा अर्थाने वापरत नाही. महाराष्ट्रात एके 
काळी, एका वर्गात ' भटाबामणांचे राज्य ' अश्ा अर्थाने 
थोड्या हेटाळणीच्या स्वरूपात तो शब्दप्रयोग वापरला 
गेलाय हे कदाचित थोडे फार आपणाला माहीत आहे, 
पण व्यापक अर्थाने * पेशवाई ' हा शब्द ' मोगलाई 
या शब्दाजवळ बसू शकतो असे कोणी म्हटले तर 
आपणाला वाईट वाटेल. ते पटणार नाही. पण उत्तरेत 
आपण ज्या अर्थाने ' मोगलाई ' म्हणतो त्या अर्थाने तो 


शब्दप्रयोग वापरला गेलाय. बंगालमधे मुले रडायला . 


लागली तर मराठे आलेत म्हणून त्यांना भीती घाला- 

वयाची हे आपल्याला माहीत आहे. पण हे यापेक्षा खूप 

अधिक आहे. ' शिवाजी आणि शिवयुग ' या पुस्तकात 
प्रा. सदाशिव करंदीकरांनी संदर्भासहित दिलेली 
खालील काही उदाहरणे लक्षात घेऊ- 

(१) रिचडं ओवेन हा इंग्रज आपल्या इ. स. 
१७६१ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका पुस्तकात 
म्हणतो की, ' मराठे हे शत्रू म्हणून सर्वस्वाचा 
नाश करणारे आहेत आणि मित्र म्हणून 
भत्यंत बेभरवशाचे आहेत. शत्रूचा मुल्ख ते 


अनुक्रमणिका 


(२) 


(५) 


जाळून, लुटून फस्त करतात तर दोस्तांकडून 
ते अत्यंत लोभीपणाने पैसे उकळीत राहतात. 
इ. स. १७८७ मध्ये जोधपूर येथून कृष्णाजी 
जगन्नाथ पुण्यास पंतप्रधानास कळवितो की, 
* राजपुत सरदारांचे म्हणणे की तु्कापेक्षा 
हिंदी राज्य चांगले. परंतु राज्यउच्छेद होऊ 
लागला तर लढाई होणे प्राप्तच आहे.- 
मुलखाचा उच्छेद होऊ नये. रयतेस शांती 
मिळावी. उभी पिके तुडवली जाऊ नयेत अशी 
राजपूत राजांची इच्छा आहे. ' 

जानेवारी १७२९ मध्ये बाजीराव पेशवा 
चिमांजीस लिहितो, “ जिकडे पैसा मिळेल 
तिकडे जाणे.. माळवा प्रांत लुटून टाकणे. 
आम्ही छत्रसालाचे मुलखात आलो आहोत. 
तुम्ही इकडे येऊ नये. तुम्ही तिकडे पोट 
भरणे. आम्ही इकडे भरतो. दोन्ही लष्करी ही 
एका जागी घेऊन पैका कैसा मिळेळ ? (पेशवे 
दप्तर १३/३२) । 
जुलै १७५७ मध्ये राघोबादादा सखाराम 
भगवंतास लिहितो, “ तुम्ही सुजाउदोला 
याचे मदतीस जावे लागेल. परंतु तो रुपया 
देणार नाही असे म्हणाला, ऐसीयासी रुपये 
न घेता त्याचे मदतीस जावे यास सरकारची 
किफायत क्रोणती ? जिकडे रुपया मिळेल तिकडे 
जावे, मुलुख मिळवावा व जप्ती करावी. 
तुम्हास पुढे पाठवावयाचे कारण हेच. कोणाचे 
मदतीस पाठवले नाही. तीरथथयात्रेस पाठवले 
नाही. (पेशवे दप्तर २१/१३४) 

डिसेंबर १७५९ मध्ये रामजी अनंत यास 
लिहिलेल्या एका पत्रात नानासाहेब पेशवा 
स्पष्ट लिहितो की, बंगाल लुटून कोट दोन 
कोट रुपये कर्ज फेडणे आवश्यक आहे. 
(काव्येतिहास संग्रह १६६ 1; 

मार्च १७६० मध्ये राजा केशवराव पेशव्यास 
लिहितो, ' अबदाली आला आहे. त्यास इक- 
डिल सरदारास त्याचेही भय व तुमचेही भय, 
त्यामुळे कोणास मिळतील सांगता येत नाही. 
( पेशवे दप्तर २१/१८७ ) 

एप्रिल १७३७ मध्ये बाजी भीमराव पेक्षव्यास 
लिहितो कौ तुमच्या आज्ञेप्रमाणे दतीयेकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट 


वगैरे राजांकडून दांडगाईने पैसे वसूल केले 
आहेत. ( पेशवे दप्तर १५/३४ ) 

त्याच वर्षाच्या जूनमध्ये मराठी अधि- 
कार्‍यांच्या भीतीने रयता पळून जाऊन शहरे 
रिकामी झाल्याची हकिकत पिलाजी जाधव 
यांनी पेशव्यास कळवली आहे. ( पेशवे दप्तर 
१५५२) 

मे १७३९ मध्ये मराठी सेन्याने रामनगरच्या 
रयतेची चिरगुट पांघरुणेसुद्धा पळविल्या- 
वद्दळची हकिकत कृष्णराव महादेव चिमाजी 
अप्पास कळवितो. ( पेशवे दप्तर ४०/१४) 
इ. स. १७४७ मध्ये उत्तरेकडून पेशव्यास 
आलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे, “ येथील 
लोक पैका आपल्या प्रतापाच्या भयेकरून 
देतात, फार कष्टी, न मागता देतात. दुःख 
वाटते.' ( पेशवे दप्तर २१/१९ ) 

पेशव्यांचे उदाहरण मी पेशव्यांना बदनाम 
करण्यासाठी घेतले नाही. ढीगभर संदर्भ देऊन पेशव्यांनी 
केलेल्या अनेक चांगल्या गोष्टी दाखवता येतील. पेशवे 
चांगळे होते असे मी मानतो. महत्त्वाचे म्हणजे या 
देशावरील आक्रमण परतवून लावण्यासाठी पेशव्यांनी 
पानिपतवर फार मोठे बलिदान दिले. पण त्याचबरोबर 
आपण आधी जे संदर्भ पाहिले तेपण खरे आहेत. या 
देशातील छोट्या छोट्या विभागांना आणि राज्यांना 
पेशवे आणि अबदाली यांचे सारखेच भय वाटत होते 
आणि मग अबदाली बरा की पेशवे बरे अज्या संभ्रमा- 
वस्थेत ते होते. - म्हणजे मग पेशव्यांना केंद्रीय सत्ता 
स्थापन.करावयास व टिकवावयास जे करावे लागत 


(८) 


(१०) 


होते ते या देशातील सर्वच केंद्रीय सत्तांबाबत होत' 


होते का? | 
पूर्वी काय झाले असण्याची शक्‍यता आहे त्याचा 


विचार आपण आता जरा बाजूला ठेवू. आता आपण 
आज काय होते आहे ते जरा पाहू या. आपण फक्त 
काइमीरचे उदाहरण घेऊ. वीज ही काइ्मीरची निकडीची 
गरज आहे. हिवाळ्यात थंडीत गोठून जात असताना 
त्यांना उबेसाठी वीज हवी असते. चिनार नदीवर 
आपण सलाल नावाचे धरण वांघलळेय. या जलविद्यत 
प्रकल्पाची क्षमता आहे ३५० मेगॅवॅट. - पण तुमचा 
विश्‍वास. बसणार नाही. ही वीज आपण श्रीनगरला देत 
नाही. ती सारी वीज आपण पंजाब आणि दिल्लीला 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


पुरवतो ! पेशव्यांनी लुटाळूट करून पैसे आणले त्यात 
आणि यात. तुलनात्मक दृष्ट्या काय फरक आहे? 
आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या. कारमीरमधे हिंदू 
अत्यल्प आहेत. पण एका सरकारी आकडेवारीप्रमाणे 
काइ्मीरमधील केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांपैकी ८४ टक्‍के 
जागा हिंदूंनी व्यापलेल्या आहेत. मुसल्मान समाजाचे 
त्यांतील प्रमाण आहे फक्त १५.७ टक्‍के. - भटाबामणांचे 
राज्य म्हणून महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाच्या मनात 
जर पेशवाईबद्दळ कडवटपणा निर्माण होऊन तो 
अनेक दशके टिकतो तर तसेच काही काश्मीरमधील 
बहुजनेसमाजाच्या मनात का नाही होणार ? आणखी 
एक गोष्ट लक्षात घ्या. एकट्या काश्मीरची २० हजार 
मेगॅवॅट जलविद्युत शक्‍ती निर्माण करण्याची क्षमता आहे. 
त्यातील किमान ६ हजार मेगॅवॅट वीज कशी निर्माण 
करता येईल त्याचा कच्चा आराखडा आपल्याकडे तयार 
होऊन अनेक काल दप्तरात पडून भाहे. हे असे या देशात 
इतर ठिकाणीही. होतेय. सर्व ईशान्य प्रदेशाची मिळून 
४० हेजार मेगॅवॅट जलविद्युत निर्माण करण्याची क्षमता 
आहे. हे प्रकल्प झाले तर तिकडच्या पुरांचेही मोठ्या 
प्रमाणात नियंत्रण होईल. आसाम त्या सगळ्या 
प्रदेशातला सखल प्रदेश आहे. म्हणजे धरणे मेघालय, 
मिझोराम, अरुणाचल प्रदेशात असतील. सिंचनासाठी 
पाणी मात्र मोठ्या प्रमाणात आसामला मिळेल. 
मेघाल्य, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश यांना सिंचना- 
साठी पाणी फारसे मिळणार नाही. पण या डोंगराळ 
प्रदेशांना मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि वीज मिळेल. 
डा डा मत शीळा प्रमाणात लागते 
दहा वतत स्या नि काया विभागात उभी 
करच मुजी तीक रन प्रकल्पात आपण 
तुजगायला, आरव य व था प्रमाणात पाणी 
प्रमाणात मध्य प्रदेशाची... वीज बाषि पाणी मोठ्या 
क पा साऱ्या विभागाला एकमेकांत 
पय ळी न. क परस्परावलंबी असलेला 
> पत विका", च्या खोर्‍यात हे व्हावे म्हणून 
छाकसभेने कायदा करून ८० साली ब्रह्मपुत्रा निगमची 
स्थापना केळी. आसामची जनता आनंदित झाली. पण 
८८ सालो त्यांच्या लक्षात आले की * ब्रह्मपुत्रा निगम 'चें 
सारे सभासद अजून दिल्लीतच मुक्‍काम ठोकन आहेत. 
आसामी तरुणांनी आंदोलन केले त्या ग 
बोर्डाच्या थोर सभासदांना आपण 


वेळी या ब्रह्मपुत्रा 
थोडेफार ' दिल्ली- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


अंधारात चाचपडताना 


वाहेर हलवू शकलो. - जगातील स्वर्ग फक्त येथेच आहे. 
म्हणून मग्रुरीने सांगत दिल्लीत चैनीत आणि एऐंग- 
आरामात वसून सार्‍या भारतावर राज्य करणारी 
मोंगलाईतील नोकरशाही आणि दिल्लीतच मजेत राहू 
पाहणारी आजची नोकरशाही यांच्यामध्ये भारतातील 
सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने काही फरक आहे का? 
या नोकरश्ाहीची' आणखी एक खासीयत आहे. या 
नोकरशाहीला स्थानिक लोकांची भाषा येत नाही. 
त्यांचा इतिहास आणि भूगोल पण माहीत नसतो. त्यांचे 
साहित्य आणि सांस्कृतिक वारसा माहीत नसतो. त्यांचे 
विसरा. आपणाला कोणी आसाम, ओरिसा यांचा 
इतिहास, भूगोळ, आहार, जेवणातले खास पदार्थ, 
साहित्य, सांस्कृतिक वारसा यांबद्दल चार पाने लिहा 
म्हणून सांगितले तर जमणार नाही. मला स्वतःला ते 
जमणार नाही. माझ्या बहुसंख्य मित्रांना ते जमत नाही. 
आम्ही जास्तीत जास्त चार चार ओळी सांगू शकतो - 
म्हणजे आपण एकमेकांत गुंतलोय म्हणजे काय? ते 
कुठल्या तरी तरल अबोध भावनात्मक पातळीवर आहे. 
किवा ते वरवरचे आहे. कदाचित भोगोलिक सलगतेतून 
निर्माण झालंय. कदाचित ती व्यावहारिक गरज असेल. 
कदाचित आणखी काही असेल... 

-आणि एक गोष्ट खरी आहे. आपण भारतीय 
किंवा हिंदुस्तानी असलो तरी आपल्यापैकी बहुतेक जण 
मनाने प्रथम आपल्या विभागात वा भाषिक विभागात 
गुंतलेले असतात. आपला विभाग वा भाषिक विभाग 
मागे पडतोय, त्यावर अन्याय होतोय असे वाटले तर 
आपण अस्वस्थ होतो. महाराष्ट्रावरील परिसंवादात 
आपण ते पाहिलंय. संयुक्‍त महाराष्ट्राचा लढा, शिवसेनेचे 
पहिले दिवस, यातून आपणाला ते जाणवलंय. बेळगाव 
प्रश्‍नावर आपण आणि कर्नाटक, आणि कावेरी प्रश्‍नावर 
कर्नाटक आणि तामिळनाडू अजूनही लगेच युद्धपातळी- 
वर जाऊ शकतात हे आपणाला माहीत आहे. मग 
आपल्यावर अन्याय होतोय, आपली पिळवणूक होते 
आहे म्हणून काइमीर, आसाम यांनी अस्वस्थ होणे 
स्वाभाविक आहे. भारतात इतरत्र या स्थानिक असंतो- 
बाला वाट देणारी, केंद्रसत्तेला त्यातले गांभीर्य सनदशीर 
मार्गाने पटवन थोडीफार सुधारणा करावयास लावणारी 
लोकझ्याही आहे. पण काऱ्मीरमधे आपण जवळजंवळ 
पूर्णपणे हा मार्ग बंद ठेवला. केंद्रसत्तेने आणखी एक 
गोष्ट केली. काश्‍मीर व पंजाबमधे स्थानिक लोकांचे नेते 

न. भा. ७ 


अनुक्रमणिका 


डर 


केंद्रसत्तेने मनमानी करीत बदलले वा त्यांना विकत घेऊन 
दाखवले. लोकांना मनापासून नको असलेले राज्यकर्ते 
त्यांच्यावर लादले वा तेथे राज्यपालाची म्हणजे केंद्राची 
राजवट भाणली. - ब्रिटिशांनी अवध आणि झाशी 
खालसा करावेत त्याप्रमाणे ! आणि १८५७ च्या 
स्वातंत्र्ययुद्धाची अनेक कारणे असली तरी ब्रिटिश्यांनी 
मनमानी करीत संस्थाने खालसा केल्याने तेथील राज्य- 
कर्ते आणि जनता चिडली हे त्यामागचे एक प्रमुख 
कारण आहे. 

भावनात्मक संबंधाने एकमेकांत गुंतलेल्या विभा- 
गांचे हितसंवंध एकमेकांना पुरक असतील, एकमेकांत 
गुंतलेले असतील तर राष्ट्र किंवा संघराज्य उभे राहते, 
ही राष्ट्र या संकल्पनेची एक आधूनिक व्याख्या आपण 
प्रथम पाहिली. - पण मग ते हितसंबंध परस्परविरोधी 
असतील तर ते राष्ट्र मनाने कोलमडणे स्वाभाविक 
ठरते. या रचनेत ज्या विभागावर वा गटावर अन्याय 
होत असतो, तो सनदशीर मार्गांनी दूर करता येत नसेल 
व तो अन्याय वाढतच राहिला तर त्या विभागातील 
तरुणांच्या मनातील असंतोष कोंडलेल्या वाफेसारखा 
आतंकवादाच्या रूपाने बाहेर. येतो. 

आतंकवाद निर्माण का होतो याचे हे एक प्रमुख 
कारण आहे. आणखीही काही कारणे असतील. आपण 
वेगळे होण्यात वा फुटण्यात ज्यांचे भावनात्मक वा 
व्यावहारिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्या देशांनी 
आपल्या देशातील आतंकवाद वाढण्यासाठी प्रयत्नशील 
राहणे स्वाभाविक आहे. पण आतंकवाद शात्रूराष्ट्राने 
निर्माण केला आहे असे समजणे ही मात्र आपली आत्म- 
वंचना असते. शत्ुराष्ट्राच्या मदतीने आतंकवादाची 
तीव्रता कमीजास्त प्रमाणात वाढू शकते. त्याने आतंक- 
वाद सुरू होत नाही. आतंकवाद सुरू होण्यासाठी आतून 
खोलवर दुखावलेले आणि सर्वस्व उधळून मरावयास 
तयार झालेले कतृत्ववान, सर्मापत तरुण लागतात. 
आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा सनदशीर मार्गाने 
प्रतिकार होऊच शकत नाही व हा एवढा एकच मार्ग 
आहे याबहल त्यांच्या मनाची खात्री झालेली असते. - 
आणि आपणावर अन्याय झालाय या भावनेने अस्वस्थ 
झालेला आणि त्यामुळे या आतंकवादी तरुणांबद्दल 
व त्यांच्या कार्याबद्दल प्रेंम वा सहानुभूती असलेला 
फार मोठा जनसमुदाय त्या विभागात असावा लागतो. 

आतंकवाद एकदा सुरू झाल्यावर तो संपवणे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ठ 


अदाक्य नसले तरी फार कठीण असते. कारण आतंक- 
वाद एकदा सुरू झाल्यावर त्याला एक गती असते. 
त्यातून समतोल समीकरण तयार होत. नाही. पुढें पुढे 
जाणारी एक प्रक्रिया त्यातून सुरू होते. कारण आतंक- 
वाद्यांवर आपण केलेला वार हा काळोखात केलेला 
वार असतो. त्याची काही निरपराध माणसांना झळ 
लागणे स्वाभाविक असते. त्याला सरकारी आतंकवाद 
समजून सर्वसामान्य माणूस सरकारपासून मनाने अधिक 
अधिक दूर जातो आणि आतंकवाद्यांचा सरकारवरचा 
राग बरोबर आहे असे समजून आतंकवाद्यांच्या अधिक 
अधिक जवळ जातो. खालीलपैकी काही गोष्टी 
घडल्या तर आतंकवाद संपण्याची शक्‍यता असते, 
(१) लोकांवरील अन्याय दूर झाला आणि लोकांची 
तशी खात्री पटली तर ! राजीव-लोंगोवाल कराराच्या 
वेळी अश्ली परिस्थिती पंजाबात थोडीफार निर्माण 
झाली होती. (२) सर्वसामान्य जनतेला प्रदीर्घ काळ 
चाललेल्या या आतंकवादामुळे खूप त्रास झाला, त्यांचे 
नेहमीचे जीवन उध्वस्त झाले, आतंकवादी जिंकणार 
नाहीत व आपणाला फक्त अधिक अधिक त्रासच होत 
राहणार असे त्यांना वाटून त्यांची आतंकवादी तरुणां- 
बद्दल असलेली सहानुभूती संपली व त्यांना मनोमन 
त्यांचा द्वेष वाटू लागला. (३) बाहेरून आतंकवाद्यांना 
मिळणारी मदत संपुर्णपणे थांबवता आली तर. आजच्या 
काळात हे जगात सवंत्र फार कठीण आहे आणि 
भारतात जवळ जवळ अशक्‍य आहे असे अनेकजण 
मानतात. (४) खूप वर्षे चाललेल्या झटापटीनंतर 
आपण जिकणार नाही हे आतंकवादी तरुणांना समजले. 
त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे मानसिक व झ्यारीरिक धैय संपले 
तर आतंकवादी राजकौय तडजोडीसाठी तयार होतात. 
असे लेवेनॉनमधे झालंय. पण या प्रक्रियेत सार्‍या देशाचा 
पूर्ण नाश होतो. बैरुतळा एक वेळ पूर्वेकडील पॅरिस 
समजायचे. आज बैरुतला पूर्वेकडील झोपडपट्टी म्हणतात. 
म्हणजे आतंकवाद संपवण्यासाठी फार किंमत 
मोजावी लागते. त्यासाठी फार काळ लागतो. आणि 
या काळात कणखरपणे पण संयमाने, जनमानसाची 
नस ओळखून, भोवतालच्या लोकांना आपले मानून, 
तयाना समजावून घेत प्रज्ञासन करणारे कुशल प्रशासक 
देशाजवळ असावे लागतात. -- आज आतंकवाद ही 
जागतिक समस्या आहे. आणि ' इकॉनमिस्ट 'सारख्या 
जबाबदार नियतकालिकाने ' आयरिश आतंकवाद खूप 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


काळ संपणार नाही, आपण त्याच्याबरोबर जगायला 
शिकले पाहिजे ' म्हणून लिहिलंय, हे सारे खरे आहे. 
- पण भारतातील परिस्थिती जागतिक परिस्थितीपेक्षा 
व ब्रिटनपेक्षा वेगळी आहे. ब्रिटनमधे आयलंड सोडून 
इतर विभागांत आतंकवाद फेलावण्याची फारशी हक्यता 
नाही. भारतात साथीच्या रोगासारखा आतंकवाद इतर 
विभागात पसरण्याची फार मोठी शक्‍यता आहे. कारण 
आपल्यावर फार काळ अन्याय होतोय, आपल्याला 
डावलले जातेय किवा आपण वेगळे आहोत असे मानणारे 
काही विभाग भारतात आहेत. नीटपणे पाहावयास गेलो 
तर त्यांचे म्हणणे मोठ्या प्रमाणात खरे आहे. या विशागां- 
कडे आपल्यावरील अन्याय दुर करण्यासाठी सनदशीर 
लोकशाहीमार्ग आहेत हे खरे, पण तरुण मनाला आतंक- 
वादाचे आकर्षण अधिक असते. त्यामुळे या विभागातले, 
अन्यायाविरुद्ध मनापासुन चिडलेले तरुण, देशात 
इतरत्र आतंकवादाळा मिळणारे यश पाहून सनदशीर 
मार्गापेक्षा आतंकवादाकडे वळतात. पंजाब, काश्मीर- 
मध्ये आतंकवाद यशस्वी होतोय असे पाहिल्यावर तो 
आपण संपवून टाकण्यापूर्वी तो भासाममधे निर्माण होतो. 
आणि 'तामिळनाडूत, तो केव्हाही सुरू होईल अज्ञा 
अवस्थेत येऊन उभा राहतो - आणि या देशात एकाच 
वेळी चार पाच विभागांत आतंकवाद मोठ्या प्रमाणात 
सुरू झाला. त्या विभागात नोकरीसाठी वा प्रवासी 
म्हणून जाण्यालासुद्धा भारताच्या इतर प्रांतांतील 
आपण सारे लोक घाबरू लागलो. ते विभाग फक्त 
संन्याच्या मदतीने केंद्राला फक्‍त नावापुरते ताब्यात 
ठेवता आले. - तर मग अशा वेळी या देशाचे नक्की 


काय झाले असेल ते आपण सारे जण आपल्या मनाशी 
ठरवू शकतो ! 


(५) 

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव 
यांच्या पत्राकडे आपण आता परत जा 

हा देश विघटनाच्या उं 
आपणापैकी अनेकांना जाण! 
आपणाला थोडीफार समजल 
समजलेली पण नसतील ] 
आपणाला आणखी एक गोष्ट 
वेगवेगळ्या विभागांना, 
त्यांना फार काळ एकत्र 
सत्तर वर्षे प्रबळ केद्रीय 


श्री. राम साठे 
ऊ. 

वर्यावर उभा आहे हे 
वलय. त्यामागची कारणे 
लीत. कदाचित अजिबात 
गेल्या दोन-तीन वर्षात 
समजलीये. माणसांना, 
एकत्र राहावयाचे नसेल तर 
ठवता येत नाही. रशियाने 
सत्ता दिलो. सारी प्रचार- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, 


शा 


ळामंडळ, वाई 


अंधारात चाचपंडताना 


माध्यमे हातात घेऊन माणस नावाच्या प्राण्याचे ह्वे 
तसे मतपरिवर्तन करावयाचा प्रयत्न केला. विरोधाचे 
पहिले अंकुर जरी कोठे उमटले तरी ते कठोरपणे 
उपटून टाकले पाहिजे तसे जनसमुदाय एका विभागातून 
दुसर्‍या विभागात हलवले आणि एक दिवस रशिया 
पत्त्यांच्या बंगल्याश्रमाणे फुटला. जमनी सहजपणे जवळ 
आला. पण जर्मनी जवळ येत होता त्या वेळी श्री. राम 
साठेच्या पत्राच्या संदर्भात मी वसंत साठेशी निवान्तपणे 
दोन-तीन तास बोललो होतो. त्यांना राम साठेंचे पत्र 
पटले नव्हते हे स्वाभाविक आहे. मला वसंत साठेंचे 
विचार पटत नव्हते हे स्वाभाविक आहे. पण त्या वेळी 
वसंत साठेंनी एक गोष्ट ठामपणे सांगितली होती, ' अरे, 
जमंनीसुद्धा पुन्हा लवकरच फुटण्याची शक्‍यता निर्माण 
होईल. कारण विभागांचे व्यावहारिक, आथिक हितसंवंध 
एकमेकांना पुरक असतील तरच ते विभाग एकत्र 
राहतील अश्या काळखंडात आपण आहोत. पूर्व आणि 
पदिचिम जर्मनीचे हितसंबंध एकमेकांना पूरक नाहीत तर 
विरोधी आहेत.' मला त्या वेळी त्यांचे ते विधान पटले 
नव्हते. पण पुर्व जर्मनीतील झाडून सारे नोकरदार आज 
पूर्व जर्मनीविरुद्ध अक्षरश: युद्ध पुकारत उभे आहेत 
आपण पाहतोय ! न 
एक गोष्ट खरी आहे, ' ग्लोबल व्हिलेज ' आणि 
* इन्फर्मेशन एक्सप्लोजन ' हे पोकळ शब्द नाहीत. सारे 
जग झपाट्याने जवळ येतंय आणि दुरवरच्या देशात 
घडणाऱ्या घटना शेजारच्या घरात घडताहेत असं 
वाटतंय. - झपाट्याने बदलणार्‍या एका अस्थिर, अद्मांत 
कालखंडात जगाने प्रवेश केलाय. आपल्या जवळचे, 
आपल्या मनातले, सारेच जुने आधार झपाट्याने 
नाहीसे होताहेत. 
अशा परिस्थितीत राम साठेंच्या पत्राने एक तरी 
केले. या विषयावर मोकळेपणाने बोलले पाहिजे हे 
कुणो तरी सहजपणे आणि निर्भयपणे सांगितले. साठेचे 
पत्र बरोबर घेऊन मी अनेक उच्चपदस्थांना बोलते 
करण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी विषय टाळला. 
काही जण आपले चिंतन सुरू आहे असे म्हणत, हे 
* छापण्यासाठी नाही असे सांगत, काही अस्वस्थ विचार 
पुढे मांडले. - विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला 
देश आणि भयानक गतीने वाढणारी लोकसंख्या हे खरे 
तर या देशापुढील अग्रक्रमाने ज्यावर विचार व्हावा 
असे दोन प्रश्‍न आहेत. पण कोणताही राजकीय पक्ष या 


अनुक्रमणिका 


क. 


विषयांवर काही भूमिका घेत नाही, सडेतोड बोलत 
नाही, विषय टाळतो असे वाटते. ८९ च्या निवडणुकीत 
कोणत्याही पक्षाच्या जाहिरनाम्यात कार्मीर प्रश्‍नाचा 
उल्लेख नव्हता आणि आजही कोणत्याही पक्षाच्या 
निवडणूक जाहिरनाम्यात लोकसंख्येच्या प्रश्‍नाची चर्चा 
नाही ! अश्या वेळो अनेकांनी साठेंच्या पत्रावर न बोलणे 
आपण समजू शकतो. पण तरीही खूप जण बोलले. 
महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने पण 
जवळजवळ नेमके तेच सांगितले. विचार वरवर वेगळे 
वाटत होते. पण विरुद्ध दिशांनी येऊन एकाच केंद्र- 
बिहूत मिळणार्‍या या वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत असे 
काहीसे वाटत होते. र 

जी मंडळी बोलली त्यांपंकी सईद शहाबुद्दीन, 
बलराम पुरी, बलराज मधोक, आक्लीष नंदी, सिध 
स्वतंत्र राष्ट्र व्हावे म्हणून आज तुरुंगात असलेले ९० 
वर्षांचे.जी. एम. सईद काय म्हणाले ते जरा सविस्तरपणे 
पाहू. कारण ही मंडळी अभ्यासू आहेत. आणि वेग- 
वेगळ्या विचारधारा गेली 'अनेक वषे आग्रहाने पुढे 
मांडताहेत. 

ऱ् स श्र 

पुढे जाण्यापूर्वी साठेंच्या पत्राबद्दल मला काय 
वाटले ते पाहू. मी साठेंच्या पत्रातील फार मोठ्या 
भागाशी सहमत होतो. पण काही महत्त्वाचे मतभेद 
होते. मी साठेंना काहीसे अज्ञा स्वरूपाचे पत्र पाठवले-- 

(१) काश्मीर खोर्‍यातील जवळजवळ सर्व 
लोकांना भारतात अजिबात राहावयाचे नाही ही एक 
दाहक वस्तुस्थिती आहे. तेथील खूप तरुण त्यासाठी 
मारायला व मरायला तयार आहेत. अश्या परिस्थितीत 
आजच्या जगात लोकांच्या मनाविरुद्ध एखादा विभाग 
कायम आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवणे हे जवळजवळ 
अशक्‍य आहे. पण तरीही आपण आज कार्मीरला वेगळे 
राष्ट्र वनवू शकणार नाही. कारण या देशाला विघटनाची 
अश्लीपण एक परंपरा आहे. काश्मीर वेगळा झाला तर 
पंजाब कदाचित विभाजन करून, वेगळे राष्ट्र म्हणून 
अपरिहार्यपणे द्यावे लागेल. त्यानंतर तामिळनाडू, 
त्यानंतर आसाम, त्यानंतर केव्हा तरी महाराष्ट्र. र 
* (२) आणि आपण फुटायला लागलो तर कोठे थांबू 
हे आपणसुद्धा सांगू शकणार नाही. विघटनाची एक 
अखंड प्रक्रिया त्यातून सुरू होईल. महाराष्ट्र वेगळे राष्ट्र 
बनले, तर विदर्भ, मराठवाडा, कोकण यांची वेगळी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"नवभारत 
शि 


७५ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ने 


राष्ट्रे का होऊ नयेत हा प्रश्‍न काही काळाने सहजपणे 
पुढें येईल. आणि मग आणखी काही काळाने सातारा, 
सांगली, कोल्हापूर यांची एक काळ वेगळी राज्ये होती, 
तेथे वेगळे राजे होते, ग्रामदैवत वेगळे आहे, भोजनाचा 
प्रकार आणि भाषेची ढब वेगळी आहे म्हणून सांगितले 
जाईल ! - मी फार टोकाचा, हास्यास्पद विचार 
मांडतोय असे तुम्ही म्हणू शकता. पण या देशात पाचशे 
संस्थाने होती आणि ब्रिटिश गेले त्या वेळी मतदान 
घेऊन कोठे जावयाचे हे त्यांना ठरवावयास दिले असते 
तर तेथील जनतेने त्यांना वेगळे राष्ट्र पाहिजे म्हणून 
सांगितले असते हे अगदी अडवानौीसुद्धा आमच्याकडे 
म्हणाले होते. । 

(३) भाषा हा माणसाला जवळ आणणारा सर्वात 
मोठा आधार आहे. भाषा एक असल्याने विचारांचे 
आदान-प्रदान सुरू असते. समान सांस्कृतिक वारसा, 
समान परंपरा अश्या अनेक गोष्टी असतात. भाषा ही 
माणसाला जवळ यावयास उद्युक्त करते पण भाग 
पाडत नाही. ( 1.98छप8४€ 0189 शट प5 (0 
फण, ७ उ त०65 10 ट०्पा७ प$ (0 त० 
50) हे जे फ्रेंच विचारवंत रेनॉ (1८13) सत्तर 
वर्षांपुर्वी म्हणाळाय ते मला माहीत आहे. इंग्लंड, 
अमेरिका, स्कॉटलंड यांच्या उदाहरणांवरून आपणाला 
हे माहीत आहे. त्याचप्रमाणे कॅनडा आणि स्वित्झलंड- 
मधे वेगवेगळ्या भाषा असतानासुद्धा ही दोन राष्ट्रे 
स्थिरपणे उभी आहेत. 

(४) पण तरीही भारतात आपण सारे जण मनाने 
सवंप्रथम आपापल्या भाषिक विभागात गुंतून पडलेले 
आहोत. त्यात चूक काही नाही. पण आपण ते उघडपणे 
मान्य करत नाही. त्यावर आधारित रचना शोधत 
नाही. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. महाराष्ट्र थोडा मागे 
पडतोय असे वाटल्यावर मी अस्वस्थ होऊन त्यावर 
परिसंवाद घेतळा आणि अनेकांनी त्यात मते मांडली हे 
तुम्हाला माहीत आहे. त्यानंतर मला एक वेगळा अनुभव 
आला. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या विभागांतील, 
कॉलेजांतील मुलामुलींची पत्रे आळी. आम्हाला 
केंद्रीय स्पर्धा-परीक्षांना बसायचंय. पण कोठे मार्गदर्शन 
मिळत नाही. मळा काय करावे कळेना. मी ती पत्रे 
आपली सहज बी. जे. देशमुख, मोहन कात्रे, माधव 
चितळे थांना पाठवली. आणि देशमुखांनी वेळ काढून 
त्या मुलांना पत्रे पाठवली. मोहन कात्रे कामासाठी मुंबई, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९९ 


पुणे, औरंगाबाद येथे गेळे त्या वेळी त्या मुलांना भेटले. 
शेवटच्या तोंडी परीक्षेसाठी दिल्डीला आलेल्या या 
मुळांना रविवारी दुपारी ३-४ तास देऊन माधव 
चितळेंनी त्यांची तयारी करून घेतली. त्यांतली दोन 
मुले गेल्या वर्षी आय. ए. एस. झालीसुद्धा ! - हे तिघेही 
त्या मुलांना आधी अजिवात ओळखत नव्हते. ते तिघेही 
संकुचित प्रांतीय वृत्तीचे लोक आहेत असे मला कधी 
वाटलेले नाही. इतर प्रांतांतून केंद्रात आलेल्या इतर 
अनेक प्रश्ासकांपेक्षा या तिघांनी आपणाळा भारतीय 
समजून या देशाचा कारभार प्रामाणिकपणे केला. ते 
तिघे प्रांतीय आहेत असा आरोप त्यांच्या विरोधकांनी- 
सुद्धा त्यांच्यावर कधी केला नाही. - पण तरीही इतर 
प्रांतांतील कोणी मुलांनी अशी पत्रे पाठवली असती तर 
यांनी असा वेळ दिला असता असे मला वाटत नाही! 
(५) म्हणजे खरी गोष्ट अक्षी आहे का, की 
आपण सारेजण प्रथम भाषिक आहोत आणि मग 
भारतीय. आपण सारेजण हे मोकळेपणाने मान्य . 
करायला कचरतोय, हे मान्य करावे. इतर प्रांतांच्या 
बरोबर राहणे ही आपली काही प्रमाणात भावनात्मक 
आणि मोठ्या प्रमाणात व्यावहारिक गरज आहे. 
लोकमान्य टिळक म्हणाले होते, ' या एका मुंबई प्रांतात 
महाराष्ट्र, गुजराथ, सिंध अशी तोन राष्ट्रे आहेत. 
त्यांचे प्राक्तन पुर्वी वेगळे होते. उद्याही वेगळे असेल. 
आणा) ओळखून आपणा सर्वांसाठी एक नवी रचना 
मला जें वाटले ह्लिं 

समजलंय असे मी पा ह डिड जाळ 
अंधारात चाचपडतोय. पण जे शोधित 
* पण जे वाटते ते असे काहीसे 


आहे. - मी आता असे करतो. 
" < तुमचे पत्र आधार ठे 
इतरांना बोलते करतो. ड गा 


कः क॑ क 


असे आपण बोलायला लागतो 


तेव्ह आपण प्रथम 
भट शीष ं री; द्ल्ल सें 
* दिल्लोमधं र र्‌ 
या आश ष तेदाना. द तीम! यील टर फार द 


र कमीळक द इव्हर्लवग सोसायटीज ' या तोला- 
च्या संस्थेचे ते संचालक आहेत. नावावर आहेत 
झप पुस्तके आणि खूप संक्योधन-निबंध. ते आघाडीचे 
डावे विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. नंदींनी खूप 
वेळ ढिला आणि ते खूप, सविस्तर बोलले. त्यांनी जे 
सांगितले त्याचा सारांश काहीसा असा आहे ; १ 

* राम साठेंनी फार मोठे ी 


धेय दाखवलंय. या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अंधारात चाचपडताना 


देशाचे . आणि 'देशातील सर्वसामान्य .माणसांचे भले 
व्हावे असे ज्यांना मनापासून वाटेल त्या सर्वांना साठेंनी 
मांडलेले सवं मुद्दे पटावेत.- फार तर तपक्षीलाबाबत 
थोडे मतभेद होऊ शकतील. 

खरं तर जुनी रचना कोलमडून पडते तेव्हा नव- 
निर्मितीची केवढी तरी मोठी संधी समोर असते. मात्र 
दक्षिण आशियातील सार्‍याच देशांना एखाद्या वेडाने 
पछाडलंय का अशी झांका येते. युरोपियन देशांनी 
दुसर्‍या महायुद्धापुर्वी उभी केळी होती तज्ली प्रचंड 
साम्राज्ये त्यांना उभी करायचीत. 

- आणि त्यांचेही काही चूक नाही म्हणा. गुलाम- 
गिरीत असताना त्यांच्या मनावर राष्ट्र या शब्दात 
आशय भरला गेला होता तो फक्त येंवढाच ! - आणि 
इतरत्र वसाहती निर्माण कंरता येत नाहीत म्हणून 
आपल्याच देश्यात हे देश देशी वसाहतवादाला जन्म 
देताहेत - आपल्या संस्कृतीने दिलेला सर्वसमावेशक 
उदारमतवादाचा वारसा आपण विसरून गेलोय. तो 
आपण समजावून घेतला पाहिजे. 

काझ्मीरचे स्वातंत्र्य आपण मान्य केले पाहिजे हे 
तर उघड आहे. पण तरीही भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, 
बांगला देश या सर्वांच्या एकत्र येण्याने सहजपणे आकार 
घेणार्‍या एका वेगळया प्रकारच्या संघराज्याचा कामीर 
हा एक भाग असेल. एका नव्या वेगळ्या संघराज्याची 
आपण स्थापना करावयास हवी. आणि राजकीय पुढा- 
र्‍यांनी केलेल्या मनमानीमुळे त्यात पुन्हा नवे काइमीर 


आणि पंजाब निर्माण होऊ नयेत यासाठी काही तरी 
पक्की तरतूद त्या संघराज्याला हवी. 


नंदींच्या नंतर आपण बलराज पुरी यांचे विचार 
समजावून घेऊ या. साठेंचे पत्र बलराज पुरी यांच्या- 
समोर नव्हते. पंण वेगळ्या संदर्भात त्यांनी जे 
सांगितले ते काहीसे असे आहे : 

(१) काश्मीरमधील लोक मनाने भारतापासून 
पूर्णपर्ण दूर झालेत हे खरे आहे. पण या देशातील 
कोणतेही सरकार काश्‍्मीरमधे सावंमत घेणार वा 
काइमीर देणार असे म्हणाले तर एक दिवससुद्धा 
टिकणार नाही. - काश्मीरमधील लोक मुसलमान आहेत 
म्हणून भारतापासून मताने दूर गेलेत असे मी मानत 
नांही. पण ते वेगळे झाले तर ते मुसलमान असल्याने 
वेगळे होताहेत असा समज भारतभर होईल. आणि या 
देशामधील दोन जमातींतील शांतता व सहजीवन 


अनुक्रमणिका 


५३ 
संपेल. 

(२) हिंदू-मुसल्मान या दोन धर्मांमधील भांडणे 
या देशाने खूप वर्षांपुर्वी संपवळीत. भक्तिमार्ग त्याला 
साक्ष आहे. सहाशे वर्षापूर्वी अमिर खुस्रोने ' हिंद्‌'च्यात 
मूर्ती ही देवता नसते तर देवाकडे जाण्याचा मार्ग 
असतो असे सांगितलेय. इक्बालने “ राम हा सर्वांत मोठा 
इमाम आहे ' असे म्हटलेय. अगदी अयोध्येतील वाद 
पाहिलात तरी दोन्ही जमातींमधील बहुसंख्य लोकांना 
राम वा मश्लीद याबद्दल अनादर आहे असे काही दिसत 
नाही. - अगदी जीनांपासून सुरुवात केलीत तरी मागण्या 
धार्मिक कधीच नव्हत्या. - त्या नोकरी आणि सत्ता 
यांच्याशी जोडलेल्या आहेत ! 

(३) खरी गोष्ट अशी आहे की काइ्मीरमधील 
जम्मू आणि काइमीर खोरे या दोन विभागांतील क्षेत्रीय 
तणाव हा काश्मीर खोर्‍याला मनाने भारतापासून दुर 
नेण्यास अप्रत्यक्षपणे जबाबदार आहे. - भाषावार 
प्रांतरचना हे नेहरूंनी केलेले सर्वांत मोठे कार्य आहे. 
मात्र भाषावर प्रांतरचनेचे तत्त्व आणखी पुढे न्यावयास 
हवे. गरज असेल तर आणखी छोटी राज्ये तयार 
करावयास हवीत. त्यांना स्वायत्तता द्यावयास हवी. पण 
केंद्र सरकार महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर झोपा काढते आणि 
परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी काही हालचाल 
करीत नाही. 

(४) पन्नास वर्षांपूर्वी वसाहतवादाविरुद्धच्या 
लढ्यांनी मानवी जीवन प्रभावित झाले होते. वांशिक, 
भाषिक, क्षेत्रीय (10॥11ल(४) अस्मितेचे आव्हान 
पुढील काळाला स्वीकारायचंय - आपण कारमीर 
प्रश्‍नापासून एक सुरुवात करू शकतो. भारत, पाकि- 
स्तान, बांगला देश यांचे एक वेगळ्या प्रकारचे संघराज्य 
बनविण्याचा प्रयत्न करू शकतो. या शक्यतेचा अंदाज 
घ्यावयास मी पाकिस्तानात गेलो होतो. पण पंडित 
नेहरूंचे निधन झाले आणि पाकिस्तानच्या मनात या 
प्रयत्नाबद्दल एक भीती होती. . . 

श्री. बलराज पुरी यांच्या विचाराचा धागा जी. 
एम. सईद यांनी आणखी पुढे नेला. ९० वर्षांच्या 
सईद यांना सध्या पाकिस्तान सरकारने तुरुंगात टाक- 
लेय. कारण स्वतंत्र सिध राष्ट्राच्या निमितीसाठी 
जिहाद पुकारून ते उभे आहेत. वयाच्या १६ व्या 
वर्षापासून सईद सक्रिय राजकारणात आहेत. ३६ साली 
काँग्रेसच्या तिकिटावर ते विधानसभेत निवडन गेले. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पड 

४० साली त्यांनी मुस्लिम लौगमधे प्रवेश केला. 
४२ साली सिंध विधानसभेने पाकिस्तानची मागणी 
केली ती सईद यांच्या प्रेरणेने आणि काळाच्या प्रवाहात 
आज सईद यांचे * पाकिस्तान हाने तुटन खापे' 
म्हणजे ' पाकिस्तान आज मोडले पाहिजे! हे पुस्तक 
सिंधमधे कुराणाच्या बरोबरीने वाचले जाते असे 
म्हणतात. अशीच आणखी चाळीस एक पुस्तके त्यांच्या 
नावावर आहेत. ८७-८८ साळी सईद दिल्लीस आले 
होते. अडवानी आणि नानाजी देशमुख यांच्याबरोबर 
त्यांच्या वैठकी. झाल्या होत्या. त्या वेळी ते पहिल्यांदा 
मला भेटले. आतून खूप दुखावलेळे आणि निश्चयी 
वाटत होते. त्यांनी जे सांगितले ते काहीसे असे आहे: 

(१) पाकिस्तान मान्य करणे म्हणजे हिंदुस्थानचा 
इतिहास आणि भूगोल नाकारणे. अशोक आणि अकबर 
यांचा वारसा नाकारणे - आणखी एक गोष्ट मान्य 
करा, इस्लामचे नाव घेणारे अरब जर वेगवेगळी राष्ट्रे 
निर्माण करतात, तर सिंधी, पख्तुनी, बलुची आणि 
पंजाबी लोकांनी स्वतंत्र राष्ट्रांची 'मागणी करण्यात 
काय चूक आहे ? खरे तर त्या सर्वांना एकत्र ठेवण्याचा 
प्रयत्न केला तर त्या सर्वांचाच विनाश होईल. 

(२) सिंधमधे नोकरी करणारे ब्रिटिश अधिकारी 
सिंधी शिकायचे. मात्र निर्वासित म्हणून सिंधमधे येऊन 
सरकारी नोकरी करणारे लोक सिंधी भाषा शिकले 
नाहीत. 

(३) आम्ही सिंधी म्हणून पाच ह्जार वषे 
अस्तित्वात आहोत. मुसलमान म्हणून पाचशे वर्षे. 
आणि पाकिस्तानी म्हणून फक्‍त पन्नास वर्षे ! -आमच्या 
मनाचे या शब्दांशी असलेले नाते याच गुणानुक्रमे आहे. 

(४) पाकिस्तानचा एक ' राष्ट्रसंघ । बनला 
पाहिजे. आणि तो राष्ट्रसंघ हिंदुस्थानी संघराष्ट्राशी 
जोडलेला हवा. असे काही होणार नसेल तर सिंधने 
पाकिस्तानपासून वेगळे होऊन भारताशी अश्या स्वरूपाचा 
राष्ट्रसंघ बनविला पाहिजे. - पाकिस्तानमध्ये आज जे 
सुरू आहे ते असेच सुरू राहिळे तर सिंधी संस्कृतीचा 
आणि सिंधचा नाश होईल. आणि अमेरिकेत रेड इंडियन 
लोकांचे जे झाले ते सिंधी लोकांचे होईल.,- सिधचे 
अस्तित्व टिकवायचे असेल तर पाकिस्तानचा नाश झाला 
पाहिजे. 

सईद यांच्यानंतर आपण भेटणार आहोत दोन 
विरुद्ध श्रुवांना. पहिले बलराज मधोक. दुसरे सईद 


अनुक्रमणिका 


नंव'भारंत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


शहाबुद्दीन, वलराज मधोक सविस्तर बोलले. साठे आणि 
नंदींची मते त्यांना न पटणे आणि सत्तेवर असताना 
साठे हे सारे का बोलले नाहीत म्हणून त्यांनी प्रतिप्रश्‍न 
विचारणे अपेक्षित होते. या देशाला हिंदुत्वाच्या एका 
सूत्रात गोवणारे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले तर या 
देशातले अलगाववादाचे वेड संपेल हे त्यांनी' आग्रहाने 
सांगणेपण ओघाने आले. पण त्यांनी सांगितलेले खालील 
चार मुह महत्त्वाचे आहेत : 

(१) कोणताही काश्मिरी मुसलमान अगदी 
४७ साली सुद्धा भारताचा मित्र नव्हता. काश्मीरचे 
भारतात झालेले सामीलीकरण तेथील लोकांच्या इच्छे- 
नुसार झालेले नाही. महाराजा हरीसिंग यांनी केलेले 
सामीलीकरण व भारतीय सैन्यांनी पाकिस्तानी घस- 
खोरांपासून काइमीरची केलेली मुक्‍ती यांवर ते आधारित 
आहे. नेहरू आणि त्यांचे मित्र काश्मीरच्या निधर्मी 
स्वरूपाबद्दल जे बोलावयाचे ती त्यांची आत्मवंचना 
होती. 

(२) १९५० मधे शेख अब्दुल्लांनी विश्‍वासघात 
केल्यावर आता आपल्या दृष्टीने काइमीरचा खेळ 
संपलाय हे सरदार पटेलांनी नेहरूंना सांगितले. -- 
त्या वेळी आपण काइमीर सोडू शकलो असतो. आणि 
त्यानंतर आपण काइमीरमध्ये आजवर ज़ो पैसा खर्च 
केलाय त्यातले थोडे पैसे जरी जम्मू आणि लडाखमध्ये 
खर्च केळे असते तरी तो विभाग भारताचा नमुनेदार 
सुरक्षित सीमा विभाग बनवता आला असता - पण तौ 
वेळ आता टळून गेलीये. 

ी (३) अफगाणिस्तानमध्ये आज नवे सरकार 
आलेय. पण अफगाणिस्तान फुटण्या' 
आणि अफगाणिस्तानचे विघटन ज्ञा 
पाकिस्तानमधून वेगळा होईल. 


पंजाबचा प्रश्‍न सुटेल. मग एर 
हिंदुस्थानची निर्मिती होईल, 


र्ड 
(४) केवळ काश्मिरी जनतेच्याच नव्हे तर सार्‍या 
जनतेच्या मानवी हक्कांचे आपणाला रक्षण 


का नव्या रचनेत एकसंध 


वायत्तता दिली 
खून केंद्र-राज्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अंधारात चाचपडताना 


संबंधाची नव्याने मांडणी केली पाहिजे. सीमा विभागा- 
तील राज्यांना खास अधिकार देण्याचाही विचार 
करावा लागेल. 


बलराज मधोक यांच्याप्रमाणेच सईद शहावृद्दीन 


सविस्तरपणे वोलले. चर्चेच्या शेवटी राम साठेच्या 
पत्राबाबत आपणाला काय वाटले हे सांगणारे एक 
निवेदनच त्यांनी आपली सही करून' हातात ' दिले. 
त्यांनी जे सांगितले त्याचा सारांश काहीसा असा आहे: 


(१) 


(२) 


राम साठे यांनी काश्मीर समस्येचे जे विश्‍लेषण 
केले आहे, त्याच्याशी मी सर्वसामान्यपणे सहमत 
आहे. त्यांनी तातडीच्या म्हणून ज्या उपाय- 
योजना सुचवल्या.आहेत त्या मला मान्य आहेत. 
आणि काझमीर प्रश्‍नावरचा स्थायी स्वरूपाचा 
तोडगा हा अखेर भारत, पाकिस्तान, श्रीनगर 
यांच्या सहमतीवरच आधारित असेल हे त्यांचे 
म्हणणे खरे आहे. 

मात्र हा तिढा नीट समजावून घ्यावयास हवा. 
दिल्ली आणि श्रीनगर यांना मान्य असलेला 
तोडगा जर पुढे आला तर पाकिस्तान आपोआप 
बाजूला पडेल. पाकिस्तानचे . महत्त्व त्यामुळें 
कमी होईल. पण श्रीनगरला बाजूला ठेवून 
फक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सहमती- 
मधून पुढे आलेली योजना काइमीर. प्रश्‍न सोडवू 
शकणार नाही. 

काश्मिरी जनता मनातून भारतापासून पुर्णपणे 
अलग झाली आहे. आणि जगभर वंश्वादाने 
( ठल! ) स्वत:चे वेगळे अस्तित्व 
प्रस्थापित करण्याचे जे नवे वारे वाहताहेत 
त्यांनी काश्मिरी तरुण पुर्णपणे झपाटलेत. 


पण आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास 
हवी. ४७ साली काइमीरचे भारतात झालेले 
सामीलीकरण जर तुम्हाला मान्य नसेल तर 
४७ सालापूर्वी केव्हा तरी ब्रिटिशांनी ताकदीच्या 
जोरावर लडाख, जम्मू, काव्मीर खोरे यांचे 
केलेले एकत्रीकरणपण मान्य करण्याचे काही 
कारण उरत नाही ! प्रत्येक विभागाला स्वत:चे 
वेगळे राजकीय अस्तित्व हवे आहे हे जर मान्य 
केले तर कार्मीरला जसा स्वयंनिर्णयाचा हक्‍क 
आहे तसाच हक्‍क जम्मू आणि लडाख यांनापण 
आहे हे मान्य करावे लागेल. - आणखी एक 


अनुक्रमणिका 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


ष्ट्पु 


गोष्ट लक्षात घ्या. भारत, पाकिस्तान, चीन, 
अफगाणिस्तान यांच्या बेचक्यात सापडलेल्या 
चिमुकल्या काश्‍मीर खोऱ्याचे स्वतंत्र अस्तित्व 
संभवत नाही. - संरक्षणाचे राहु देत, अन्न- 
धान्याच्या बाबतीतसुद्धा हे खोरे स्वावलंबी 
नसेल. 

म्हणजे प्रथम आपणाला काश्मीरचे तीन भाग 
करावे लागतील. जम्मू स्वतंत्र राज्य असेल 
वा विशाळ हिमाचल राज्या'चा तो भाग 
बनेल. लडाख केंद्रशासित प्रदेश असेल. - आणि 
हे करत असतानाच गिलगीट आणि पूंच हे 
विभाग पाकिस्तानने स्वतःमध्ये विलीन केले 
तर आपण त्याला विरोध करता कामा नये. 
काश्मीर खोऱ्याला आपण पूर्णपणे स्वायत्तता 
द्यावी. पण स्वायत्तता म्हणजे सावंभोमत्व नव्हे. 
- भारतीय संघराज्याला संरक्षण, परराष्ट्र- 
संबंध आणि दळणवळण या वावी सोडून संपूर्ण 
स्वायत्तता, स्वत:चे राजकीय, आथिक आणि 
सामाजिक जीवन कसे असावे हे ठरवायचा 
त्या विभागाला पुर्ण अधिकार. 

अश्ली दहा वषें उलटल्यानंतर सावंमतातून 
त्यांना हवे तेर भारतापासून अलग होता येईल. 
पण त्यापूर्वी भारत-पाकिस्तान यांचे संघराज्य 
वा राष्ट्रसंघ असे काही बनले असेल तर तो 
हक्‍क काश्मीर खोर्‍याला अर्थातच मिळणार 
नाही. काइ्मीर खोरे भर्थातच त्या संघराज्याचा 
एक भाग बनेल. 

म्हणजे काइमीर खोऱर्‍्याला स्वायत्तता देत 
असतानाच आपणाला भारतीय संघराज्याची 
पुनरंचना करावी लागेल. स्थानिक अस्मितेचे 
रक्षण करणारी छोटी छोटी स्वायत्त राज्ये 
निर्माण करावी लागतील. 

काही काळाने या अज्या भारतीय संघराज्याचा 
व पाकिस्तान, नेपाळ, बांगला देश, भूतान, 
मालद्वीप, नेपाळ, श्रोलंका यांचा एक राष्ट्रसंघ 
बनेल. या विभागांतील सर्वसामान्य माणसांच्या 
हितसंबंधांचे रक्षण करणारी, परस्परांत 
गुंतलेली, या विभागातील साधनसंपत्तीचा 
परस्परांना पूरक असलेला विकास साधणारी 
अशी था हि. एकू, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


त्रत विका क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष५्द्‌ 
नीती असेल. परस्परांतील मुक्‍त व्यापार आणि 
एकत्रित बाजारपेठ या गोष्टी ओघानेच येतील. 
(९) आणि काही काळाने या राष्ट्रसंघाचे एका 


संयुक्‍त राष्ट्रात रूपांतर होईल - ' युनायटेड 
स्टेट्स ऑफ साऊथ ईस्ट एशिया ' - ' आशियाई 
संघराज्य ' - एकत्रित विकास-नीतीच नव्हे 
तर एकत्रित संरक्षण आणि परराष्ट्र-संवंध 
असलेले एक संघराज्य. 
या सार्‍या गोष्टी काही एका हनुमानउडीत 
होणार नाहीत. पण आपण प्रयत्नशील राहिले 
तर या विभागाचा इतिहास, भूगोल, आथिक 
हितसंबंध आणि सांस्कृतिक वारसा यांतून हे 
संघराज्य अपरिहार्यपणे विकसित होईल. 

(६) 


आपली 'भ्रमंती संपली. खरं सांगतो. प्रत्येक 


-मुलाखत संपवून परत येताना मला आपले कुसुमाग्रज 


1 
क ता ज्ञानपीठ पारितोषिक मिळाले त्या 
वेळची गोष्ट. त्या वेळी त्यांचा दिल्लीला फिकी सभा- 
गृहात दिल्लीकरांतर्फे भव्य सत्कार होता. कुसुमाग्रजांनी 
भाषणाची सुरुवातच वेगळया समेवर जाऊन केली. ते 
म्हणाले, “ मी खूप काळाने दिल्लीत आलोय. पण 
दररोज सकाळी आपले वृत्तपत्र उघडावे तर हा राजकीय 
पुढारी दिल्लीला गेला, तो दिल्लीहून परत आला, हा 
गेला, तो आला. तो गेला, हा आला. - अशा आपल्या 
ढौगभर बातम्या असतात. आमच्या मंगेश पाडगाव- 
करांची एक कविता आहे, “ इतुके आलो जवळ जवळ 
की जवळपणाचे झाले बंधन '- कृपा करून या देशाचे 
असे होऊ देऊ नका ! ” कुसुमाग्रज सवंग विधाने करीत 
नाहीत. राजकीय विधाने करीत नाहीत. टाळीची वाक्ये 
फेकत नाहीत. पण कवी हा क्रांतीचा अग्रदूत असतो. तो 
समाजाच्या नाडीवर हात ठेवून उभा असतो. समाजाची 
स्पंदने त्याच्या इवासातुन उमटत असतात. 

मुलाखतीत सारे जण जे सांगत होते त्यातला 

“ल. सा. वि.' तसे पाहिले तर कुसुमाग्रजांनी जो 
सांगितला तो होता. छोटी छोटी भाषिक राज्ये हवीत. 
केंद्राचा वरचष्मा कमी होऊन राज्यांना खूप स्वायत्तता 
हवी हे या सर्वांच्या सांगण्यामधून सहजपणे पुढे येत 
होते. आणखी एक म्हणजे, किमान मला तरी हे लोक 
भोवताली जे घडतेय त्यामुळे आपल्यासारखेच गोंध- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


ळलेत, गांगरळेत, बावचळलेत असे वाटत होते. - 
फरक येवढाच होता, गेळी ४०-५० वर्षे आपण स्वीकार- 
लेली रचना, मनाशी धरलेले गृहीत, मुळात छञ्टः तरी 
चुकीचे आहे हे मान्य करण्याचे धेय, मनाचा उमदेपणा 
या मंडळींकडे होता. आणि भोवतालच्या परिस्थितीने 
घावरून न जाता आणि हताझ न होता, अंधारात 
चाचपडत, प्रामाणिकपणे रस्ता शोधण्याचा प्रयत्न करीत 
होते. 10. 

खरे तर या '्रमंतीत हातांत येणे ते येवढेच. 
त्यालाही आपली तयारी होती. चार जणांना भेटून, 
त्यांना वोलते करून, चार पुस्तके वाचून, इकडचे 
तिकडचे संदर्भ गोळा करून फार काही समजते असे 
नव्हे -या देशातले प्रश्‍न असे समजण्यायेवढे सोपे असते 
तर किंती बरे झाले असते ! म्हणजे या .भ्रमंतीत 
आपणासमोर उलगडतात ती उत्तरे नव्हेत तर प्रश्‍नांची 
भेंडोळी ! उत्तरापासून- आपण सारेच जण अनेक कोस 
दूर आहोत. पण एक धैर्य या भ्रमंतीने आपल्या गाठी 
पडलेय. जो प्रश्‍न आहे तो नाही म्हणून स्वतःची वंचना 
करण्यात अर्थ नाही. उत्तर या मंडळींकडे नाही. पण या 
मंडळींनी आपणाला दिलेय धैय .-- हा प्रश्‍न आहे हे 
मान्य करून त्यावर मोकळेपणाने आपापसांत चर्चा 
करण्याचे. मुलाखती वाचताना आपल्या मनात कोणते 
भ्रश्‍न उमटतात. त्यांचे प्रतिध्वनी ऐकत पुढे जाऊ या. 

7 प्रश्नाला प्रतिप्रश्‍न विचारत पुढे जातो तेव्हा 
त्या प्रतिप्रश्‍नातून कुणाला तरी उत्तर मिळते. अंधारात 
चाचपडताना एकमेकांशी संवाद साधणार 
तरी रस्ता अचानक सापडतो. 

राम साठेंच्या विचारात एक वेगळे सूत्र आहे. 
विभक्तच होणे अटळ किवा अपरिहार्य असेल तर 
सुसंस्कृत, सभ्य, सद्‌्भावपुण वातावरणात निरोप 
घ्या... 8 ७९०1८ ७) "० फाल्वात एला 1111: 
शा [ताळ, 115 पाप. 02 त्याले) 9 लण- 
150 81111८. साठेंचे हे विधान भाषण मान्य करतो 
तेव्हा राष्ट्र या शब्दाची मनाशी असलेली संकल्पना, 
राष्ट्राचे अखंडत्व, राष्ट्र म्हणजे अर्धनारीनटेशवराप्रमाणे 
अलग करता न येणारे एक सलग रूप हे मनाशी धरलेले 
गृहीत आपण बाजूला ठेवतो आणि मोकळेपणाने आपण 
एका नव्या विचाराला. सामोरे जातो. अनेकांनी या 
विधाज्ताला दाद दिली. वेगळ्या सिंध राज्याची मागणी 
करणारे जी. एम. सईद यांनीच नव्हे तर नंदी, शहाबुद्दीन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ऱ्यांपैकी कुणाला' 


4/ 
ईक 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


अंधारात चाचपडताना 


आणखी काही जणांनी..टोकाचा वाटणारा वेगळा विचार 
अर्थातच बलराज मधोक यांनी मांडलाय. - पण नकळत 
मधोक यांनी या विचारालाच मान्यता दिली आहे का? 
मधोक म्हणाले, “ ५० साली शेख, अब्दुल्लांचे मत 
फिरले. त्या वेळी आपला काइमीरमधला डाव संपलाय 
असे पटेलांनी नेहरूंना सांगितले. त्या वेळी आपण 
काइ्मीरमधून बाहेर पडू शकलो असतो. आता ते शक्‍य 
नाही.” - म्हणजे ५० साली आपण काड्मीर सोडू 
शकलो असतो हे त्यांना मान्य आहे ! म्हणजे मग ५० 
साली, ९२ साळी को आणखी कोणत्या वर्षी हा डाव- 
पेचाचा (5199४9). भांग ठरतो. कारण राष्ट्र असे 
तोडता येते हे ते त्यात मान्य करतात. राष्ट्राची सीमा 
आणि रचना अपरिवतंनीय नाही हे आपण मान्य करतो. 
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. काश्‍मीरमधील 
मुसलमान मनाने आता .भारतापासून पुर्ण दूर झालेत 
हे सर्वांनी सांगितलेय. खरे तरं बलराज मधोक आणखी 
पुढे गेलेत. ४७ सालीसुद्धा ते मनाने भारतावरोवर 
अजिबात नव्हते हे ते आग्रहाने सांगतात. मग प्रश्‍न 
एवढाच उरतो. मनाने अजिबात एकत्र राहावयाचे 
. नसताना, वेगळे होण्यासाठी ते धडपडत किंवा तड- 
फडत असताना, त्यांना आपल्या शासनाखाली ठेवणे 
म्हणजे साम्राज्यवाद, वसाहतवाद वर्गैरे काही नाही 
का? का हा साम्राज्यवाद वसाहतवाद याच्यापेक्षाही 
भयंकर आहे ? वसाहतवादात अश्शी वसाहत ठेवणाऱ्यांचा 
आथिक लाभ असतो. असा लाभ नसतो तेव्हा 
साळसूदपणे उदारमतवादाचा उद्घोष करीत इंग्रज 
हिंदुस्थानातून निघून गेळे तसे निघून'जाता येते ! पण 
सध्या काश्मीरमध्ये जे चालू आहे त्यात ना त्यांचा 
फायदा ना आपला फायदा. दोघांचीही अनेक अर्थांनी 
अपरिमित हानो.- आणि लाभ-हानी याच्या पलीकडे 
सुसंस्कृत मानवी वागणूक म्हणून काही असावे की नाही? 
इतर सर्वांना हे असे एकत्र ठेवणे असंस्कृत वाटते, 
अशक्‍य पण वाटते. मधोक मात्र स्पष्टपणे पुढे जातात. 
सैन्याच्या हातात पुर्ण अधिकार द्या व वंड मोडून काढा 
म्हणून ते सांगतात. - आपण विचार करावा अज्ली 
गोष्ट एवढीच आहे को, सत्तर वर्षे हे सारे पाहिजे तसे 
मनमानी करून रशियाला करावयास जमले नाही. 
आपणाला हे करावयाचे म्हटले तरी खरोखरंच जमेल 
का? मधोक यांना या राष्ट्रातील फुटीरवादाला, 
हिंदुत्वाचे धागे शोधत जोपासणारी केंद्रीय सत्ता हे उत्तर 
न. भा. ८ 


अनुक्रमणिका 


५७ 


वाटते. पण हे असे खरोखरच असेल का? कडवे 
स्त्रिश्‍चन वा कडवे मुसलमान असलेले विभाग वेगवेगळी 
राष्ट्रे असतात. तमिळ उग्रवादी आणि आसामी तरुण 
आपणाला हिंदूच समजतात. - हिंदुत्वाचे धागे 
जोपासले तरी सारा देश आजच्या सारखा प्रबळ केंद्रीय 
शासनाखाली ठेवता येईल का? 

- आणि या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र मधोक आणि 
नंदी एकच देताहेत. आपण आपला वारसा विसरलोय 
म्हणून नंदी सांगतात. आपला वारसा उदारमतवादाचा, 
एकमेकांना समजावून घेणारा, इतर विचारांचा आदर 
करणारा आणि सहजीवनावर विश्‍वास ठेवणारा आहे 
याची आपणाला आठवण करून देतात. आणि बलराज 
मधोक म्हणतात तो हिंदुत्वाचा धागा तरी दुसरा काय 
आहे ? इतरांच्या मनाचा आदर करणे, वेगवेगळघा 
उपासना पद्धतींना आपले मानणे, सहजीवन मान्य करणे, 
इतरांवर विश्‍वास ठेवणे... आणि हे सांगताना हे दोघे 


7 यी मर टा 
नकळत एका वळणावर येतात. छोटी छोटी राज्ये 


वनवा; त्यांना स्वायत्तता द्या, केंद्राचे अधिकार कमी 
करा म्हणून सांगतात. 
म म म 

आणखी एक वेंगळी गोष्ट लक्षात घेऊ. हा आपला 
देश विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे; तो फुटणार; 
हे आपल्यापैकी अनेकांना जाणवलेय. आणि हे जाणवत 
असतानाच हे असे काही होऊ नये असे आपणा सर्वांनाच 
मनातून आतून कुठून तरी वाटतेय. - आपले राहू देत. 
संत भिडनवाले, मोलवी मिरवाई, सिमरनजीतसिंग 
मान, उल्फा उग्रवादी, लिट्टिचे कार्यकर्ते या सर्वांशी 
बोलताना वा त्यांनी वेळोवेळी केलेली विधाने वाचताना 
त्यांनासुद्धा मनातून हा देश फुटू नये असे वाटतेय, वा 
प्रथम वाटत होते, हे जाणवते. - हे होऊ नये. 
पण आज आमची जी कोंडी झाली आहे. त्यात 
आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही हीच त्या सर्वांची 
प्रथम व बहुतेकांची आजही भूमिका आहे. त्यांचे 
राहुदेत. शेख मुजिवुर रेहमान आणि वेगळ्या सिध- 
साठी जिहाद पुकारून उभे असलेल्या जी. एम. सईद 
यांनापण आपण या हिंदुस्थानशी जोडलेले आहोत हे 
पुन्हा पुन्हा सांगावेसे वाटते. - आणि हे असे वाटणे ही 
व्यावहारिक गरज नाही तर हे सारे मनातून आतून 
कुठून तरी आलेले आहे. 

म्हणजे नंदी जे म्हणाले ते खरे आहे का? दोडझे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह ह.“ 
*- १ ह १ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


ष्‌ शः 


वर्षे झापड लावल्यासारखे आपण एकाच दृष्टीने विचार 
करीत राहिलो. ब्रिटि्यांनी उभी केलेली भव्य साम्राज्ये 
म्हणजे राष्ट्र अणी आपली काही कल्पना झाली. 
नानाजी देशमुख म्हणाले होते की, ' या देशात आंतरिक 
एकात्मता होती, वरून लादलेली एकात्मता नव्ह्ती ' - 
म्हणजे राष्ट्र या संकल्पनेची आपल्या मनात जी प्रतिमा 
आहे, ज्या प्रतिमेला साक्षी ठेवून आपण राष्ट्र उभार- 
ण्याचे काम गेळी ४०-४५ वर्षे करतोय, ती संकल्पनाच 
मुळात चुकीची आहे का ?- अद्ली एक फार मोठी 
शक्यता आहे हे तर आपण नाकारू शकत नाही. 
आपण ज्या विचारांच्या छायेत वाढलो त्या विचारांनी 
भारतीय राष्ट्र हे इंग्रजांनी.या देशात राज्य केले म्हणून 
निर्माण झाले व ब्रिटिश विचारांच्या छायेत शिक्षण 
घेतलेल्या तरुणांनी या देशात राष्ट्रवाद रुजवला द्दे 
पुन्हा पुन्हा सांगितलंय. ऑस्ट्रेलियातील क्विन्सलंड 
विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक असलेल्या डॉ. सिंगळ 
यांच्या शब्दांत हे नेमके सांगायचे तर - 

१ ुर्‍ठा 8 टपपल्पड ठव्पाठा ळल छी 1९9- 
580185 ऐट छोड, ७] 10(8018 ९८०1015 
एंड] ॥हीप$टत (0 1८00811150 1९ ॥'७ता- 
एखा] ठ्रावाचिटॉटा खी एग, ९एटा 70१], 
उ शता दात गाडांडटते ला ल्ठुातयाटठर 38 


पादा खाढवेपठा उग ३ हयाए०४. 19४०] 118(0- . हो 


गाड $0टो) 95 1)0त७लट] ॥॥॥० 0018 ए९ 16३- 
ए०प्नोग७ 0 ल्तांपा्ठ पाळ. टक्षपाठपतटट 
पाडठा]/ तांच ]ठणाव्ल्त प० यातह) 
पाता 85 १०१8 ट्ट "णा लल्याटत फश 
पाढ ठिणणडा वाते ८ ९७ णांतताट ०1855९5 
४० ४ट८ 1९ 7०वाल 0! ्राठ्यांडा टतपटव- 
एंजा वात छाणडा 11८. [ &पज्ञाचाचा छउण्पा- 
181 0 एला छत पाडल, एग. शा, 
४९०. 2 (1961 ) एतल णाल ह] 50याट 
द्याडट्यूपशा ९8 ०0 ३४०8] 


पलीकडचे होते. आणि हे 
र लहा जाऊन भिडेपर्यंत सुरू 
त्यांचा हिंदुस्थानबहूळचा अभिमान 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


' देश येथे लोकशाही प्रक्रियेत केवळ 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


उत्कट होता. - हे. सारेच ब्रिटिश विचारवंतांना 
समजण्याच्या खूप पलीकडचे आहे. कारण शतका- 
शतकांच्या प्रवासात या भूमीत विकसित झालेली राष्ट्र 
या शब्दाची व्याख्या अधिक व्यापक आणि लवचीक 
आहे. अनेक शतकांच्या प्रवाहात आपण सारे कुठल्या- 
तरी अबोध मानसिक पातळीवर नकळत एकमेकांत 
खूप गुंतलोय. - ओरिसा, आसाम यांच्या भाषा, 
साहित्य, इतिहास, भोजन यांबद्दह आपण चार- 
चार ओळीसुद्धा लिहू शकणार नाही हे आपण' मागे 
पाहिले. पण तरीही ओरिसा आणि आसाम आपल्याला 
आपलेच वाटतात हेपण अगदी खरे आहे. वाकी 
जगाच्या दृष्टीने हे खूप नवे, वेगळे आणि समजण्या- 
पलीकडचे आहे. एकमेकांना अधिक ओळखत असून, 
धर्म एक असून, जमनी, इग्लंड, फ्रान्स एकमेकांत असे 
कधी मनापासुन गुंतले नाहीत. - अमेरिका, जमनी, 
रशिया, जपान जेथे अजून स्त्री पंतप्रधान किंवा 
राष्ट्राध्यक्ष झाली नाही, इराक, इराण या मुसलमान 
राष्ट्रांत असे काही होईल याची आपण कल्पनाही करू 
शकत नाही. पण भारत, पाकिस्तान, सिलोन, बांगला 


३०-४० वर्षांत 
स्त्री पंतप्रधान म्हणून सहजपणे निवड्न आली 
आहे. - आणि ती वाई आहे म्हणून तिने पंतप्रधान 


ऊ नये असे या देझ्यातल्या अशिक्षित वा 
धमंप्रेमी माणसांनापण वाटले नाही. 
मेकांसारवे आहोत. आणि जगाहुून वेगळे आहोत. 
आणि मनातुन नकळत एकमेकांत खूप गुंतलोय. 
म्हणजे मग माक्स म्हणाला होता ते खरे आहे 
का ?, तो म्हणाला होता, ' ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानची 
जेवढी दुदंशा केली तेवढी या देशाच्या ज्ञात इतिहासात 
इतर कुणी कधी केली नाही. या संस्कृतीत ज्या ज्या 
चागल्या गोष्टी होत्या, त्या त्यांनी मातीत मिसळल्या.' 
“गुगाला'ट 2811101, 110 
कल्या ७ एच. (लट र्‍या 
पाह उयपळा य 120१ 
प] क्ीलला( ह्यात 
पलांएट एकात एवा घ्या 
1० &णीटा' ७९७० ग त० 1०. 8]]पएवतल ४७७ 
डिप ट्ा वढ्छ०॥॥), ]1811(26 प०॥ ॥8189- 
प८ तढ्छू०पडय, ७४ पट उपडा ७8 ताळ 
&०पा]द्या, ठिपागा् द पराठा" 


क्ट्र्र 
. - आपण एक- 


टया, पटयावाग 9119 
इटा ीलटत 4 


1९0111 ला गाठा 
पागतपडाच्या ॥3 १ 


ग101811'005 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अंधारात चाचपडताना 


टपाल) जाळा ह्या खी ८ तांणाा८ 
गलाडार्‍०प5 डावया पड गा (10९ “110200 
58)]566,.. [गाट 0९51709९१1 5)" ढण्य 
घो] छळ ७४8३ डाटा. घ्यात टाटणळॉाटित उ ाट 
गोव! 50लटार्‍. गग एाडाणांट ?38४0 
फराह एणीढ !ा पापात एटू. ॥ळाताए 911ए- 
पागा ७०४०त एव तढ्झाएटंणा ” [ मुल्कराज 
आनंद संपादित ' माक्स अँन्ड एंजल्स ऑन इंडिया ' - 
अलाहाबाद, १९३३ (पृष्ठ १५, १६, ५९) ]. 

आणि या अद्या आपत्तीमुळे आपण आपला वारसा 
विसरलो. हिंदुस्थानच्या इतिहासात सहजपणे विकसित 
झालेली राष्ट्र ही संकल्पना आपण विसरून गेलो आणि 
राष्ट्र या शब्दाची आपल्या मनात जी नवी वेगळी 
व्याख्या रुजवली गेली आहे त्याच्या मागे मृगजळामागे 
धावावे तसे धावत बसलो असे काही आहेका? 

अ क. मि 

अनेक गुणाकार बरोबर घेऊन ' सात अंधळे आणि 
एक हत्ती ! ही गोष्ट आपणासमोर आहे. ' ऐंक्ली कोटी 
अंधळे आणि एक हत्ती ! ' शोध घेताना एका अंधघ- 
ळ्याने दुसऱ्या अंधळयाला हसायचे नसते, त्याला 
चिडवायचे नसते, त्याच्यावर चिडायचेपण नसते. फक्त 
एकमेकांशी संवाद साधावयाचा असतो. 

हा देश फुटतोय, हे आपणा सर्वांना दिसतेय. तो 
असा फुटतोय म्हणून आपणा सर्वांना वाईट वाटतेय. 
आणि देश म्हणजे काय हे समजावून घेण्याचा आपण 
प्रयत्त करतोय. गांधीजींनी हे एक “* सनातन राष्ट्र ' 
आहे म्हणून सांगितलेय. लोकमान्य टिळकांनी एकाच 
मुंबई प्रांतात महाराष्ट्र, सिध, गुजराथ ही तीन वेग- 
वेगळी राष्ट्रे आहेत असे म्हटलेय. या दोन विधमनांचे 


आपापसातले नक्‍की संदर्भ कोणते ? या देशात वरून 


लादलेली एकता नव्हती तर आंतरिक एकात्मता होती 
या वाक्याचा या संदर्भात खरा अर्थ काय ? 

मी प्रथम महाराष्ट्रीय आहे आणि मग भारतीय 
आहे असे म्हटल्याने खरेच काही बिघडते की आपण 
वास्तवाला प्रामाणिकपणे सामोरे जातो ? म्हणजे असे, 
मी प्रथम माझ्या कुटुंबाचा असतो. मग महाराष्ट्रीयन, 
पण त्यामुळे मी महाराष्ट्रीयन नाही वा माझे महा- 
राष्ट्रावरचे प्रेम कमी आहे असे काही अजिबात नसते. 
माझ्या कुटुंबाचे भळे होण्यासाठी महाराष्ट्राचे भळे होणे 
ही माझी एक व्यावहारिक गरज असते. पण त्याहीपेक्षा 


ली. 


ष्९ 


महत्त्वाचे म्हणजे एका तरल भावनात्मक पातळीवर 
माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या अस्तित्वासाठी महाराष्ट्र 
असणे ही एक अपरिहाये गरज असते. प्रत्येक भाषिक 
राष्ट्र आणि हा हिंदुस्थान देश यांचे भञआापापसांत असे 
काही नाते आहे का? जी. एम. सईद यांना आम्ही 
हिंदुस्थानी आहोत असे वाटते आणि बाबा आमेटे 
कादइमीर खोर्‍यात प्रचंड सभा घेऊन ' भारत जोडो'चा 
नारा देत असताना, जनसमुदायातून, भारत जोडो काय 
म्हणताय, ' हिंदुस्थान जोडो ' असे म्हणा -' असे 
आवाज येतात याचा अर्थ काय ? - प्रत्येक प्रांताला 
स्वायत्तता हवी असताना एक प्रबळ, समर्थ केंद्रीय सत्ता 
असलेला हिंदुस्थान असावा असेही आपणा सर्वांना 
वाटत असते याचा अर्थ काय ? 

आपण मनात धरलेले गृहीत चुकीचे किंवा अपुरे 
असेल तर रचना चुकते. गृहीत चुकीचे नसेल पण 
भोवतालचे संदर्भ बदलले तरी फेरमांडणी करावी 
लागते. भोवतालचे सारे संदर्भ आज झपाट्याने 
बदलताहेत. आजची प्रबळ समथं राष्ट्रे ही आथिक 
साम्राज्ये आहेत. जवळ संन्य व झस्त्रास्त्रे नसताना 
जपान, जर्मनी महासत्ता आहेत आणि रस्त्रास्त्रे आणि 
अफाट सैन्यबळ जवळ असताना रक्षिया कोलमडून 
पडलाय. - एक वेळ हिंदुस्थान खूप श्रीमंत होता. आज 
हिंदुस्थान खूप गरीब आहे. पण फार मोठे आथिक 
साम्राज्य उभे करण्याची क्षमता हिंदुस्थानकडे आहे हे 
सारे जग ओळखून आहे. जगातील सार्‍या देशांनी हेवा 
करावा असे नैसगिक वरदान मिळालेला हा देश आहे. 
हा बारामाही शेतीचा देशं आहे. युरोप, रश्षियासारखा 
हिंदुस्थान ४ महिने बर्फाखाली गाडला जात नाही. 
अमेरिकेच्या फक्त तिसरा हिस्सा भूभाग असून 
अमेरिकेएवढीच जलसंपत्ती निसर्गाने आपल्या पदरात 
टाकलीये. प्रचंड जलविद्युतशक्ती आपण निर्माण करू 
शकतो. परकीय डिझेल आणि आपला कोळसा या 
प्रदूषण करणार्‍या गोष्टीऐवजी या देशात विजेवर 
चालणार्‍या ट्रॅमचे आणि रेलगाड्यांचे जाळे पसरव्‌न 
आपण प्रदूषण टाळू शकतो. परकीय चळून वाचव 
हकतो. आपल्याकडे खनिजाचे समृद्ध साठे आहेत. 
भरपूर वीज निर्माण करण्याची क्षमता आहे. आणि 
जगभर ज्यांना मागणी आहे असे तयार मनुष्यबळ 
आहे. - झालेय एवढेच को, बदलत्या जगातले बदलते 
संदर्भ आपण लक्षात घेतलेले नाहीत. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


| -3 
८० 


ब्रिटिश्यांनी आमची पिळवणूक केली. आमचा 
कापूस मॅचेस्टरला नेला. तिथल्या गिरण्या चालवल्या. 
तो तयार माल भारतात विकला. आमची पिळवणूक 


झाली असे म्हणत त्या वसाहतवादाविरुद्ध चिडणारे. 


आपण, आज लाखो टन खनिज पदार्थ आपणहून 
परदेशांत पाठवतोय. वर येथेच तथार झालेले तंत्रज्ञ 
आणि प्रशासक तिकडे जाऊन ते कारखाने चालवताहेत ! 

प्रदेश जिंकळे जातात ते तेथील संपत्ती , साधन- 
संपत्ती आणि मनुष्यबळ आपल्या चैनीसाठी वापरायला 
मिळावे आणि तेथील जनतेला आणि मांडलिक राजांना 
आपल्या मर्जीप्रमाणे वाकवता आणि नाचवता यावे 
म्हणून. मोंगल बाहेरून आले. त्यांनी हिंदुस्थानवर 
ऱाज्य केले. एक साम्राज्य बनवले. या देशातील संपत्ती 
त्यांनी भोगली. पण या देशाचा परदेशाशी असलेला 
व्यापार वाढवून त्यांनी या देशात संपत्ती निर्माणपण 
केली. त्याहून ते येथेच राहिले. या देशातील संपत्ती 
अखेर येथेच राहिली. ब्रिटिश लोक फक्त राज्य करण्या- 
पुरते आले. या देशातील संपत्ती आणि साधनसंपत्ती 
त्यांनी आपल्या देशात नेली - जगातला आजचा 
साम्राज्यवाद खूप पुढे. गेलाय. तुमची साधनसंपत्ती, 
तुमचे तयार मनुष्यबळ, तुमची संपत्ती भोगण्यासाठी 
या देशात येऊन राज्य करण्याची कटकट आज करावी 
लागत नाही. स्वत:च्या देशात राहून ते करता येते. 
- म्हणजे आपण अजूनही वसाहतच आहोत आणि 
आपली केंद्रीय सत्ता मांडलिक राजाची सत्ता आहे 
असे काही आहे का? 

हिंडुस्थानला प्रबळ केंद्रीय सत्ता हवी आहे. पण 
प्रबळ केंद्रीय सत्ता म्हणजे , हिंदुस्थानातील वेगवेगळया 
विभागांचा एकमेकांत गुंगलेला, संतुल्िति, न्याय्य, 


नवभारत 


दिवाळी विज्षेषांक, १९९२ 


जलद विकास. साधनसंपत्तीचे आणि मनुष्यवळाचे 
त्यासाठी नियोजन; या देश्यातील साधनसंपत्ती आणि 
तयार्‌ मनुष्यबळ'या देशातच वापरले . जाऊन त्यातून 
संपत्तीला - एणाकार करणारी रचना देणारी केंद्रीय 
सत्ता. 


अंधारात चाचपडताना प्रश्‍नांची उत्तरे 
कोणाकढेच नसतात. पण एकमेकांशी संवाद साधत र 
प्रश्‍नांना प्रतिप्रश्‍न विचारत' पुढे जाताना उत्तर कुणाळा 
तरी प्रश्‍नामधूनच सापडते. बॉर्वेलॉन संस्कृतीमधील 
एक गोष्ट सांगतात, प्रचंड अवषंणाचा काळ होता. 
सारे शहर नदीकाठी कसे 


जन्माला आला. 


यि आणि या देज्यातील आंतरिक एकात्मतेशी 
तादात्म्य पावळेला कुणी तरी, ' देश! या शब्दातीळ खरा 
आशय शोधीत, आधुनिक जगातील साम्राज्यवादाचे रूप 


त्याला हे उत्तर लवकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


अशोक रा. केळकर 


वाचिक अभिनयाचा भाषिक आधार 


नाटकाचा प्रयोग फलद्रूप झाला को शेवटी एक 
जणू नाट्यवस्तू उपस्थित होते. प्रयोग सिद्ध करणारी 
रंगकर्मी मंडळी नाटकाचा श्रोता-प्रेक्षक याला नाटय- 
वस्तृपयंत घेऊन जातात ती अभिनयाच्या साहाय्याने- 
अभिनयोची तीन अंगे असतात- वाचिक, कायिक, 
आणि आहायं. (आहायं अभिनय म्हणजे नेपथ्य, 
रंगभूषा, ६्वनिसंकेत इत्यादी. ) (जेव्हा कायिक अभिनय 
नटाच्या तादात्म्याच्या एका विदेष उत्कट पातळीवर 
पोचतो, उदाहरणार्थ, खरोखरीचे आसू येतात, तेव्हा 
त्याला सत्तवज अभिनय म्हणण्याची प्राचीन भारतीयांची 
पद्धत होती. ) 

वाचिक अभिनयाचे वाहनद्रव्य वाणी आहे. वाणी 
म्हणजे या ठिकाणी वैखरी वाणी, प्रत्यक्ष भाषाप्रयोग. 
भाषाप्रयोग भाषाव्यवस्थेवर आधारलेला असतो. उदा- 
ह्रणार्थ, मराठीतला भाषाप्रयोग मराठी भाषेच्या 
व्यवस्थेवर आधारलेला असतो. 

मराठी नाटकाचा प्रयोग सिद्ध करायचा तर तो 
प्रस्तुत करणार्‍या रंगकमींना आणि त्याचा आस्वाद 
घेणार्‍या श्रोता-प्रेक्षक-वर्गाला मराठी भाषा उत्तम 
यायला पाहिजे. (हल्ली मराठी घरात वाढलेली पण 
इंग्लिश माध्यमातून शालेय शिक्षण घेणारी मुले-मुली 
रंगप्रस्तुति आणि नाट्यास्वाद या दोन्ही बाजूंनी 
पुष्कळदा कमी पडतात असा नाटचक्षेत्रातल्या मंडळींचा 
अनुभव आहे.) मराठी भाषाव्यवस्थेवर प्रभुत्व नसले 
तर ना पाठ्य समजणार ना त्याचा सादर केलेला 
वाचिक अभिनय उमजणार. (पाठ्य म्हणजे पात्राच्या 
तोंडचे अभिनीत शब्द आणि सोबतच्या रंगसूचना 
मिळून बनलेला नाटकाचा मजकूर.) 

मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय यांचा एकत्र 
विचार करणे कसे महत्त्वाचे आहे हे आता लक्षात 
यावे. 


अनुक्रमणिका 


भाषाव्यवस्था आणि भाषाप्रयोग 

भाषेला ( म्हणजे भाषाव्यवस्थेला आणि भाषा- 
प्रयोगाला) एक शझब्दांग असते आणि दुसरे अर्थांग 
असते. या दोन्ही अंगांची जोडणी म्हणजेच शब्दार्थ- 
संवंध. त्या त्या भाषेतला शब्दा्थसंवंध म्हणजे त्या त्या 
भाषेचा गाभाच असतो. तो गृहीत धरूनच पुढे जावे 
लागते. 

शब्दांगाचा विस्तार म्हणजे उक्तिरचना आणि वर्ण- 
रचना मिळून सिद्ध झालेले शब्दरूप. एक उदाहरण घेऊ. 

(१) मी आज गावाला निघतो आहे. 

इथे एक उक्ती आहे, तिच्यात पाच खंड आहेत. 


*एक एक मोकळी जागा म्हणजे एक एक सीमा. सीमांकन 


आणि क़रालवितरण मिळून ल्य वनते. ल्य मोजली 
तर विलंबित्त, मध्य, आणि द्रुत असे त्रिविध लयमान 
हाती येते. या सगळ्याची नोंद घेतली तर तीन तरी 
शब्दरूपे लक्षात येतात. 
(२) मी आज' गावा-ला निघतो-आहे || 
(विलंबित) 
(३) मी आज गावा-ला निक्‍तो-आए॒ || (मध्य) 
(४) मी-आज गावा-ल-निक्‍्तो-य || (द्रुत) 
म्हणजे उक्तीमधल्या सीमा कमी-अधिक प्रभावी 
असल्याचे लक्षात येते. सर्वांत प्रभावी सीमा म्हणजे 
इवासखंडाची सीमा-- जी आपण दुहेरी दंडाने दाखवली 
आहे. त्याच्या खालोखाल सुरखंडाची सीमा- जी आपण 
एकेरी दंडाने दाखवली आहे. त्याच्या खालोखाल बल- 
खंडाची सीमा- जी आपण मोकळया जागेने दाखवली 
आहे. सरतेशेवटी अक्षरगणाची सीमा- 
संयोगी चिन्हाने दाखवली आहे. उदाहरणार्थ, (४) मध्ये 
एक इवासखंड, एक सुरखंड, दोन बल्खंड, आणि सहा 
अक्षरगण आहेत, (२) मध्ये एक इवासखंड, दोन सुरखंड 
आहेत, इत्यादी. सुरखंडांची दखल घेतली म्हणजे सुर- 
वितरण नोंदणे आलेच. 


जी आपण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञयाठशाळामंडळ, वाई 


द्र 


(५) सुरवितरण नोंदवल्यावर अनुक्रमे- 
मी आज “| गावा-ला निघतो-आहे२|| 
मी आज गावा-ला निक्‍तो-आए'२|| 
मी-आज गावा-ल-निक्‍तो-य'र || 
म्हणजे निदान दोन सुर लक्षात घ्यावे लागतात. 
एक आरोही सुर- जो आपण चढत्या तिरप्या रेघेने 
दाखवला आहे. दुसरा अवरोही सुर- जो आपण 
उतरत्या तिरप्या रेघेने दाखवला आहे. (स्वर या दोन 
अर्थांच्या संस्कृत शब्दांऐवजी व्यंजनाच्या जोडीचा तो 
“स्वर ' आणि बलाच्या जोडीचा तो ' सुर' अश्या दोन 
वेगळ्या पारिभाषिक संज्ञा वापरून आपण संभाव्य 
घोटाळा टाळला आहे. ) सुरखंडाच्या पोटातल्या 
बलखंडाची दखल घेतली म्हणजे बळवितरण नोंदणे 
आलेच. 
(६) शिवाय बलवितरण नोंदवल्यावर अनुक्रमे- 
'मी 'आज,/ | 'गावा-ला 'निघतो- 
आहे'२|| 
'मी 'आज 'गावा-ला 'निवतो-आए'९ || 
'मी-आज 'गावा-ळ-निक्‍्तो-य ९ || 


म्हणजे प्रत्येक बळखंडात एक अक्षर बलप्रधानक 


ठरते- आपण अशा बलप्रधानक अक्षराच्या अगोदर 
एक छोटी उभी शिरोरेखा दाखवली आहे. 
सीमा, कालमान, सुरमान, वलमान मिळून उक्‍्ति- 
रचना होते. 
(७) गावा-ला, गावा-ळ, धावाल ही शब्दरूपे 
तुळा. 
(८) निघतो-आहे, निक्‍तो-आए, निक्‍तो- य, 
गैरसोय ही शब्दरूपे तुळा. 
लयमान बदलल्यावर अक्षरगणांच्या पोटात कशा 
घडामोडी होतात हे (७) व (८) वरून लक्षात येईल-- 
स्वर गळतात, व्यंजने पालटतात इत्यादी. गुसता स्वर, 
नुसते व्यंजन, किवा लगतची स्वर-व्यंजने अशी अक्षरे 
तयार होतात- आ, ए; ल, य; आज, तो, निघ, निक 
ही विविध प्रकारची अक्षरे (म्हणजे सिलॅबल्ज) आहेत. 
एक किंवा लमतची अनेक अक्षरे मिळून अक्षरगण तयार 
होतात. स्वर आणि व्यंजने हे दोन प्रकारचे वर्ण आहेत. 
वर्ण, अक्षर, अक्षरगण मिळून वर्णरचना होते. 
उक्तिरचना आणि वर्णरचना मिळून शब्दरूप होते. 
वणं हा यूक्लिडच्या बरिदसारखा असतो, त्याला ठाव- 
ठिकाणा असतो, पण ना मिती असते ना दिशा असते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


उदाहरणाथ, महाप्राण वर्णामधला महा प्राण प्रत्यक्ष भाषा- 
प्रयोगात स्पर्शाच्या मागाहून येतो या गोष्टीला शब्दां- 
गाच्या व्यवस्थेत महत्त्व नसते. वर्णाला वणं-गुण असतात 
पण खंड नसतात. पण समग्र शब्दरूपाला एक मिती 
असते--- धावाल पेक्षा गावा-ल आणि गावा-ल पेक्षा 
गावा-ला ' लांब ' आहे. समग्र शब्दरूपाला मितीबरोबर 
एक दिशाही असते- त्यात * अगोदर- नंतर ' किवा 
* सुरुवात- शेवट ' 


उकल कशी होते ते पाहू. 


(९) वाक्य (१ ) मध्ये काय म्हणायचे 
काही तरी ( पस्तुताचा बोध) 
(प्रयोजन) प्राप्त स्थितीत ग्‌ 
उद्शून ( संबोधित श्रोता ) माझ्याकडून 
(संज्ञापक वक्ता )-(असा हा विकल्प वगळत 
वगळत सिद्ध झालेला संज्ञापन संदेश. 3) 
र्‍आणि काही तरी सांगायचे आहे म्हणजे 
नक्की काय सांगायचे आहे? रर 
काही तरी निघणं व्हायचं आहे (क्रिया) 
बोलणार्‍या पुंलिंगी व्यवतीकडन (कर्ता ) 
परगावाच्या दिशेने (आधान- स्थल) चालू 
दिवस संपायच्या आत (कालावधी १; क 


विकल्प वगळ 
र त बगळत सिद्ध - 
संदेश. ) चढ झालेला बोध- 


क वगळत वगळत सिद्ध झालेला असे का 
पो. ह.) भत्येक ठिकाणी इतर गोष्टी वगळन 

इ केली आहे. उदाह्रणाथं, प्रस्तुताचा बोध 
मात्र इथंच राहील हे सांगायचं 
परगावच्या दिशेने हे आधान- 


आहे? 
सांगायचं आहे 
प्रसंग 3) तुला 


(१० 


> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


*ना जाळे असते, तर शब्दरूपाचे सूत्र आणि अथंख्पाचे 


जाळे यांचा समन्वय करू पाहणारी झाडाची द्विमिती 
आक्कती असते. (६) आणि (९) यांच्या तुलनेत (११) 

- पहा. आणि तसेच (६) आणि (१०) यांच्या तुलनेत 
(१२) पहा. 

(११) संज्ञापनाचे प्रयोजन काय ? तर सांगणे 
म्हणजे निवेदन. 
निवेदनाचा प्रस्ताव कोणता आणि तो 
कोणत्या प्रकरणी आहे ? 
मी आज/| गावा-ला निघतो - आहे || 
प्रकरण | प्रस्ताव || 
किवा : मी आज गावा-ला 
आए'२|| प्रस्ताव || 
किवा : मी - आज गावा-ल-निक्‍तो-य'२|| 
प्रस्ताव || * 
शिवाय : आज/| मी गावा -ला निघतो - 
आहे २ || प्रकरण | प्रस्ताव || 
किंवा : गावा- ला- निघतो - आहे *| मी - 
आज'*_|| प्रस्ताव | अनुशेष - प्रस्ताव || 
किवा: मी गावा- छा निघतो - आहे -तो/” | 
आज *| | प्रकरण | प्रस्ताव || 
किवा: मी गावा-ला निघतो - आहे/”| 
पण - आज नव्हे ९|| प्रस्ताव | प्रस्ताव || 
ही झाली संज्ञापनलक्षी रचना (जी वृक्षाकृती 
रचना आहे). 

(१२) निवेदनामधून बोध काय होतो ? 
निघतो-आहे क्रिया-बंध, मी कर्ता - बंध, 
गावा-ला आधान-बंध. सर्वे मिळून क्रिया- 
सापेक्ष वाक्य - गर्भ. आज वाक्य - विस्तारक. 
वाक्‍य - गर्भ आणि वाक्य - विस्तारक मिळून 
वाक्‍य. 
ही झाली बोधलक्षी रचना (जी श्याखा-उप- 
शाखा-यृकत वृक्षाकृती रचना आहे). 

शब्दार्थरूपाच्या व्याकरण-सिद्ध रचनेत संज्ञापन- 
लक्षी रचना आणि बोधलक्षी रचना या दोन्ही येतात. 
व्याकरण-सिद्ध रचना कोश-सिद्ध प्रपंचाने पुरी होते. 

(१३) वाक्याचा कोश-सिद्ध प्रपंच कोणता ? 
निघ हा क्रिया - धातू, त्याला कर्तव्याची आणि 
धारकाची अपेक्षा. 


निक्तो - 


अनुक्रमणिका 


दरे 


मी हे सावंनामिक नाम, त्याला पुंलिंगी, 
एकवचनी, प्रथमपुरुषी अन्वय. 
गाव हे नाम, त्याला नपुंसकलिंगी, एकवचनी 
अन्वय. 
आज हे क्रियाविशेषण. 
व्याकरण आणि कोश एकत्र येऊन अगणित, नव- 
नवीन प्रयोगानुकूल वाक्ये सिद्ध होतात. 
संज्ञापक वक्ता प्रसंगानुरूप एक वाक्य क्रमशः: 
अर्थरूप, शब्दार्थरू्य, शब्दरूप करतो. (हाच ॥ 
प्राचीनांनी वणिलेला पश्यंती, मध्यमा, वैखरी वाणीच्या 
माफंत होणारा शब्दांतयोग.) संबोधित श्रोता प्रसंगानु- 
रूप ते वाक्य क्रमशः शब्दरूप, शब्दार्थरूप, अर्थरूप 
करतो. (हाच तो प्राचीनांनी वणिलेला वैखरी, मध्यमा, 
पड्यंती वाणीच्या माफत होणारा शब्दपुवयोग.) 
त्या त्या भाषेतली सगळ्या प्रकारची प्रयोगानू- 
कूल वाक्ये बोलायची आणि ऐकायची संधी ती भाषा 
वापरणाऱ्या मंडळींना मिळेल असे नाही. उदाहरणार्थ, 
शिष्याने गुरूला प्रन विचारणे, मुलीने आपली प्रीती 
व्यक्‍त करणे, कनिष्ठाने आपला राग व्यक्‍त करणे 
यावर त्या. त्या समाजात काही भाषाबाह्य विधी किवा 
निषेध असू शकतात. 
संज्ञा बोलतो किंवा संबोधित ग्रहण करतो ते 
वाक्‍य सामान्यतः व्याकरणसिद्ध आणि कोशसिद्ध 
म्हणजेच प्रयोगानुकूळ असते. ' ' सामान्यतः ' असे 
म्हणायचे कारण कधी अनवधान, कधी अपुरे भाषा- 
व्यवस्थाप्रभुत्व, तर कधी विशेष प्रयोजन (उदाहरणाथ, 
गमतीखातर, कवीची निरंकुशता म्हणून, शास्त्रकाराला 
नव्या परिभाषेची गरज म्हणून) यांमुळे संज्ञापक किवा 
संबोधित विचलित वाक्य जन्माला घालतो. (अशा 
विचलनांमधून जीवमान भाषेचे नित्य नूतनीकरण होत 
असते. भाषा बदलते, सगळीच विचलने हरवून जातः 
नाहीत. आणि सगळीच विचलने ' अप '-प्रंक् नसतात, 
भाषा सु-धारते देखील. ) 
शब्दरूप हे शब्दद्रव्याला मिळालेले भाषिक रूप, 
अर्थर्प हे भ्थंद्रव्याला मिळालेले भाषिक र्प, 
शब्दार्थरूप हे शब्दरूप आणि अर्थरूप यांचा समन्वय 
करणारे भाषिक रूप. 
शब्दरूपाच्या रचनेत .सीमांकन, कालमान, सुरमान, 
बलमान यांच्या आधारे एक श्रेणीसोपान उभा राहतो. 
तसाच एक श्रेणीसोपान अनुक्रमे शब्दार्थरूप 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


<द्ड 


अर्थरूप यांच्या रचनेतही उभा राहतो. या तिन्हींचा 
समन्वय व्हावा लागतो. न 

(१४) 'मी 'आज,/| 'गावा-ला ' निघतो-आहे२_|| 
तुमचा 'काय-वेत-आहे २. || : प्रकरण 
प्रस्ताव || प्रस्ताव || मिळून एक वाक्य-बंध 
विविध कल्पनाजाळे मिळून संदेशजाल, 
विविध संदेशजाले मिळून एक महावाक्य 
(या ठिकाणी अपूर्ण विरामाने चिन्ह- 
चिन्हित भाव दाखवला भाहे- शब्दरूप : 
शब्दार्थरू्प : अर्थरूप अंशी ही साखळी 
असते.) 
उदाहरण (१४) मध्ये- 
शब्दरूप : शब्दार्थरूप : अर्थरूप, 
उक्ती : वाक्‍्यबंध : महावाक्य 
इवासखंड : वाक्‍य ! संदेशजाल 
सुरखंड : एक वा अनेक पदवंध : कल्पनाजाल 
बलखंड : एक वा अनेक पदबंध : कल्पनाजाल 
अक्षरंगण : पद : कल्पनाजाल 
अक्षर ( याला प्रतिसंवादी शाब्दार्थरूप, 
अर्थरूप नसते) 
वर्ण (याला प्रतिसंवादी शब्दार्थरूप, अर्थरूप 
नसते) 
असे हे तीन समन्वित श्रेणीसोपान 

आपल्याला वाचिक अभिनयाच्या संदर्भात विशेष 
विचार करायचा आहे तो शब्दद्रव्याला लाभलेल्या 
शब्दरूपाचा, म्हणजे उक्तिरचनेचा आणि वर्णरचनेचा. 
(प्राचीनांच्या शब्दांत ही शब्दरूपातलळी रचना जोडणी 
म्हणजे संहिता आणि तोडणी म्हणजे विच्छेद यांच्या- 
मुळे सिद्ध होते. उदाहरणार्थ, बलखंडसीमा बल्संड 
तोडते पण सुरखंड जोडून घेते. सुरवितरण आणि 
संज्ञापनप्रयोजन यांचा संबंध तपासणारा प्रहिला भाषा- 
वैज्ञानिक म्हणजे पाणिनी - अष्टाध्यायी : अध्याय ८: 
पाद २ पहावा.) 

असा शब्दरूपाचा विशेष विचार केला 
गोष्टी ध्यानात येऊ लागतात. उद 
साठी अवरोही सुर असेलच असे न 
दोवटचा पर्याय आठवावा, किवा प्रश्‍न-प्रवर्तनासाठी 
आरोही'सुर असेकच असे नाही, (१४) मध्तीक दुसरे 
नाक्‍य आठवावे. संज्ञापक वकता अभिनय करत असतो 
आणि संबोधित श्रोता त्यातल्या वाचिक अभिनयाचे 


(१५) 


1१ म्हणजे काही 
॥हरणार्थ, निवेदना- 
ही, (११) मधील 


अनुक्रमणिका 


नवभारत. 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


ग्रहूण करत असतो असे म्हणणे अतिशयोकक्‍्तीचे होईल 


हे खरे-इथे ना नाट्यवस्तू ना तिचा आस्वाद. सामान्य 
भाषाव्यवहारात, जे “ लटिके ' असते ते देखील खरे 
असते, उलट, नाटकातल्या भाषाव्यवहारात जे खरे 
असते ते देखील ' लटिके ' असते ! पण ही अतिशयोक्ती 
शोभून जावी इतपत तिच्यात ग्राह्यांश आहे. उक्तिरचना 
आणि वर्णरचना यांना द्वेखील एक शब्दा्थसंवंध आहे. 
'* आरोही सुर : प्रश्‍न-प्रवर्तन ' ही मांडणी म्हणजे अखेर 
असा संबंध जोडण्याचा एक प्राथमिक आणि थोडा 
फसलेला प्रयत्न. आपल्याला मांडणी अश्याच चिन्ह- 
चिन्हित-भावाची करायची आहे पण अधिक जागरूक- 
पणे, नेमकेपणाने, आणि पद्धतज्नीरपणे. 

उक्तिरचना आणि तिचा शब्दार्थसंबंध 


प्रयोजनानुसार वाक्याचे विविध विकल्पभेद पडतात, 
ते असे. 


(१६) वाक्याचे प्रयोजन॑-विकल्प 
निवेदन- जे यथार्थ ठरेल वा ठरणार नाही. 
प्रवतन- जे चरितार्थ होईल वा होणार नाही. 
भाषाविधी- जो यथार्थ-अयथार्थ, चरितार्थ- 
अचरिताथं काहीच नसतो तर केवळ 
यथोचित, आविष्कारक्षम, संस्कारक्षम 
असतो वा नसतो. 
प्रवतंनाचे विकल्प आज्ञा, 
संबोधन. 
भाषाविधीचे विकल्प अभिवादन, उद्गार. 
प्रश्‍न हा आज्ञार्थी (तृ उत्तर दे म्हणणारा) 
असु शकतो वा इच्छार्थी (मला कळू दे 
म्हणणारा ) असू शकतो. 
संबोधन हे देखीऴ आज्ञार्थी (जवळ ये, 
लक्ष दे) असु शकते वा इच्छार्थी (जवळ 
यावे, लक्ष द्यावे) असू शकते. 
संज्ञापनसंदेशामध्ये बोध, प्रयोजन, 
संबोधित, आणि संज्ञाफक असे घटक असतात-(९) 
आठवावे. या घटकांशी त्या संज्ञापनघटनेचे विज्लेष 
अनुबंध असतात. या अनुबंधांना अनुकूल असे उक्तिगण 
उक्तिरचनेत समाविष्ट असतात. शि 
(१७) बोधाशी अनुबंध म्हणजे अवधानाची मात्रा 
ही लयमानाशी जोडली जाते- 
विलंबित ल्यमान : विपुळ अवधान (लक्ष 
देऊन ऐकणे) 


इच्छा, प्रश्‍न, 


प्रसंग, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


मध्य लयमान : सामान्य अवधान (सरा- 
सरी ऐकणे) 
द्रुत लयमान : अल्प अवधान (गोळा- 
बेरीज ऐकणे) 
(१८) मी” |'आज/” |'गावा-ला,”” |'निघतो- 
आहे || अतिविलंबित * 
'मी 'आज 'गावा-ला 'निघतो-आहे'२|| 
विलंबित 
'मी 'आज 'गावा-ला 'निकतो-आए'२|| 
मध्य 

'मी-आज 'गावा-ल-निक्‍्तो-य'९ || द्रुत 
मी- आज 'गावाल-निकक्‍्तोय'२ || अतिद्रुत 
लयमान बदलते म्हणजे केवळ उच्चारणाची गती 
कमी-जास्त होत नाही तर सीमांकन बदलते. मराठीत 
बोलताना सामान्यतः वक्त्याच्या स्वाभाविक मध्य- 
ल्यीत मिनिटाला १०० ते २०० अक्षरगण बसतात. ही 
झाली आधारलय, द्रुतलयीत याहून जास्त वसतात तर 
विलंबित लयीत याहून कमी. (सांगीतिक लयमानात 
दुप्पट, निमपट अशा निचित गुणोत्तराचा विचार 
होऊ शकतो, तसे इथे नाही ). लयोचा वर्णरचनेवर 
प्रभाव पडतो हे (७) व (८) वरून लक्षात आलेच 
आहे. उदाहरणार्थ, ल्यमान वाढल्यावर आहे च्या जागी 
आए, य; नाही, नये च्या जागी नाई; आणि च्या 

जागी अन, न, नि; तर, मग च्या जागी त, म. 
(१९) प्रयोजनाशी अनुबंध म्हणजे वक्त्याचा आग्रह 
आणि श्रोत्यावरचा प्रभाव यांची मात्रा ही 


सुराच्या विषमततेशी (स्टीपनेस) जोडली 
जाते- ७ 


अल्पविषम सुर : अनाग्रह 
मध्यविषम सुर : मध्यम आग्रह 
अतिविषम सुर : अत्याग्रह 
परावर्ती सुर : अत्याग्रहू 
विषमतेनुसार अनुक्रमे चार प्रकारचे आरोही 
सुर/” /”/”” /€/// १४/ आणि 
चार प्रकारचे अवरोही सुर '* "२२ 
२२२९ ,९ मानावे लागतात. 

(२०) निवेदन आणि आग्रहाची मात्रा 
मु'छा-चं 'चुकलं-आहे'२||(त्यात सांगण्या- 
सारखं काय आहे? ) 

न. भा. ९ 


।६्५्‌ 
मु'ला-चं 'चुकलं-आहे २१२ || ( तुला 
पटेल्च.) 
मु'ला-चं 'चुकल-आहे २२२ || (मी 
सांगतो ना!) 


आज्ञा-प्रवतंन आणि आग्रहाची मात्रा 
'तु ।त्याचे 'पैसे 'देऊन-टाक'२|| ( सहज 
दिलेला आदेश, सल्ला, विनंती ) 
'तू ।त्याचे 'पैसे देऊल-टाक २'२]| ( सरळ 
दिलेला आदेश, सल्ला, विनंती ) 
'तू त्याचे 'पैसे 'देऊन-टाक /९ || (हुकूम, 
कळकळीचा सल्ला, याचना) 

मराठी बोलण्याचे सुरवितरण ऐकताना सुरांचे चतुष्क 
ऐकणाराला प्रतीत होते - आधारसुर २, त्याच्या 
खालचा १ , आणि त्याच्या वरचे ३ व ४. उदाहरणार्थ, 
अल्पविषम आरोह २३ किंवा १२, मध्यविषम आरोह 
३.४४, अतिविषम आरोह २३.३४, आणि परावतीं 
आरोह ३.२४, किवा ४२-३. दोन सुरमानांतले अंतर 
व्यक्तीनुसार व प्रसंगानुसार ठरते. ३-४, ३-३ इत्यादीं- 
मधला बिंदू दोन सुरमानांत झटकन झालेले संक्रमण 
दाखवण्यासाठी आहे. ( संगीतातील सप्तकात एकदा 
आधार षड्ज ठरला को उरलेले क्रषभ, गांधार इत्यादी 
आपापली ठरावीक अंतरावरची जागा पकडतात तसे 
बोलण्यात नाही. बोलण्यातली सुरमानव्याप्ती निश्‍चित 
नसते.) 

बोलण्याचा संदर्भ म्हणजे निर्देश-मग तो प्रस्तुताचा 
निदेश असो वा प्रसंगाचा निदेश असो. संज्ञापन-कुतीचा 
प्रसंग दुहेरी असतो - महावाक्‍्य-प्रसंग म्हणजे मागची- 
पुढची इतर वाक्ये आणि परिदश्ा-प्रसंग म्हणजे 
संज्ञापन-कृतीच्या भोवतालची ( लगतची वा दूरची ) 
तत्कालीन (त्यां क्षणीची किवा त्या काळातली) प्राप्त- 
स्थिती. अशा त्या दुहेरी प्रसंगामध्ये संज्ञापित वाक्‍्या- 
मुळे एखाद्या नव्या वळणाची सुरुवात होते क्रिवा 
अगोदरपासून मिळालेल्या वळणावरून थोडी पुढची 
वाटचाल होते ( अनिर्णायक उद्घाटन ) किवा याच्या 
उलट म्हणजे सांगतेचा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होतो 
वा सांगता होते (निर्णायक समापन) . 

(२२) प्रसंगाशी अनुबंध म्हणजे निर्णायकता ही 
सुराच्या चढउताराशी जोडळी जाते - 


आरोही सुर : अनिर्णायकता ( विकल्पाचा 
स्वीकार ) 


(२१) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामडळ, वाई 


द्द 


अवरोही सुर : निर्णायकता ( संकल्पाची 
स्थापना ) र 

२३) निवेदन आणि निर्णायकता | 

शि मी 'गावा-ला 'निघतो - आहे /” || 
( पण आज नव्हे, पण हुरळू नका , 
तुम्हाला पसंत आहे ना ? अज्यासारखे काही 
सूचित ) 
'मी 'गावा-ला 'निघतो- आहे *|| (तसे 
काही सूचित नाही ). 
उदाहरण ११, १४ झी तुळा. 

(२४) प्रश्‍न-प्रवर्तन आणि निर्णायकता 


'तुमचा 'काय-बेत आहे,/”/”|| (कळू. 


दे तरी मला ) री 
'तुमचा 'काय-बवेत-आहे'२९|| ( कळलं ' तर 
बरं होईल ) व 
उदाहरण (१४) शी तुळा. घ्याचत्रमाथ 
आज्ञा-प्रवर्तनाच्या बाबतीत- आदेश हा 
निर्णायकतेकडे झुकतो तर विनंती ही 
अनिर्णायकतेकडे. र 

(२५) वाक्याचे झाकले आणि , निर्णायकता 
'मी 'आज,”| 'गावा-ला 'निघतो-आहे२|| 
प्रकरण | प्रस्ताव || व ि 
'तुमचा ” | 'काय- बेत- आहे,” | 
प्रकरण | प्रस्ताव || 
'ळर्न' 'झाल्या-पासून /”| 'दोघां-चं चु'कत- 
गेल २|| प्रकरण | प्रस्ताव || ( वाक्य- 
दाकल पुर्व-समावेशित ) 
'लग्न 'झाल्या-पासून ९| 'दोघां-चं च्‌'कत- 
गेलं || पुर्वनिवेशित प्रस्ताव | प्रस्ताव || 
'दोघां-चं चु'कत-गेल'९| 'ल्ग्न 'झाल्या- 
पासून || प्रस्ताव. | अनुझ्षेष-प्रस्ताव 
( वाक्य-शकलाचा समावेश ) 

(२६) अभिवादन-विधी आणि निर्णायकता 
सळाम-आ'लेकूम /” || आ'लेकूम- 
सलाम || ( दोन वक्‍त्यांमध्ये विभागला 
गळला वाक्‍्यवंध 

कोणत्याही आरोही किंवा 

मानाची व्याप्ती तोकडी अः 
अंतर कमी असले तर त्या आ 
विषमता कपी जाणवते. य 


| 


1 अवरोही सुरामध्ये सुर- 
सली, दोन सुरमानांतळे 
रोहाची किवा अवरोहाची 
च्या उल्ट ती व्याप्ती 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिंवाळी विशेषांक, १९९२ 


ऐसपैस असली तर ती विषमता अधिक जाणवते. 
भाषेच्या उच्चारणात ज्याला पुष्कळदा समतल सुर 
समजतात तो वास्तविकतः आकुंचित व्याप्तीमुळे 
आणखीनच झोकला गेलेला अल्पविषम आरोही किंवा 
अवरोही सुर असतो, आणि तो जवळच्या अगोदरच्या 
किवा नंतरच्या आधारसुराच्या आसपास राहतो. 
(२७) संबोधित श्रोत्याश्ी अनुवंध म्हणजे श्रोत्यावर 
व्हायच्या संस्काराचे स्वरूप हे सुरमान- 
व्याप्तीशी जोडले जाते-- 


आकुंचित सुर : सामोपचारिता (दिलासा, 


माधार, तितिक्षा इत्यादी) 

मध्यमव्याप्ती सुर : मध्यम संस्कार 

प्रसूत सुर : आक्रमकता (धमकी, प्रतिवाद, 
तितिक्षा संपणे इत्यादी ) 

(२८) निवेदन आणि श्रोत्यांवरचा संस्कार 
(अर मु'हा-चं 'थोडं चुक'ढेलं-आहे२'२| | 

(बघा विचार करून, दवल्या सुरात) 

मु'ला-चं 'थोडं चुक'लेलं-आहे २ २ |] 

(पायरी पायरीने सरकणारा सुर) 

22 मु'ला-चं 'थोडं चुक 'लेलं-आहे२ २ 

(हे भी निक्षून सांगतो, खटाखटीच्या सुरात) 
आकुंचित सुराचा थोडासा वेगळा उपयोगही आहे. 

(२९) परर 'मी-बाज” | 'गावा-ला 'निवतो-- 
आए || प्रकरणाकडे अत्यल्प अवधान, 
वाक्‍य-शकल पुर्व-समावे गित 
'गावा-ला 'निक्‍तो-आए'र | 9८ पो- 
आज * || अनुशेष-प्रस्तावाकडे अत्यल्प 
अवधान, वाक्य-शकल उत्तर-निवेशित. 

या वेगळ्या उपयोगातही श्रोत्यावरच्या संस्कारा- 
चाच प्रश्‍न आहे. आता उरलेला अनवंध म्हणजे संज्ञा- 
पक वक्त्याशी असलेला अनुबंध. 

(३०) संज्ञापक ववत्याज्ी अनुबंध म्हणजे वक्‍्त्याची 
लिप्तता ही सुराची विषमता घ चढउतार 
यांच्याशी जोडली जाते -_- 
अतिविषम सुर : अलिप्तता 
अल्पविषम किंवा मध्यविषम सुर: मध्य 
लिप्तता 
परावर्ती सुर : सुलिप्तता 

(३१) निवेदन आणि वक्त्याची लिप्तता 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाडे 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


मु'ला-चं चुक'लेल-आहे '२'२*२| (मला 
देणं नाही घेणं नाही) 

मु'ला-चं चुक'लेलं-आहे २ | 

मु'ला-चं चुक'लेलं-आहे २'२|| 

मु'ला-चं चृक'लेलं-आहे /९ || 


“लर्न 'झाल्या-पासून ९/| 'दोघां-चं चु'कत 


गेल २*|| 
(२५) मधील तिसरे वाक्य तुळा. 
पहिले आणि चवथे वाक्य ही दोन्ही आग्रही 
निवेदनाची आहेत (उदाहरण (२०)तुळा), 
पण चवथ्या वाक्यात (आणि पांचव्यातही ) 
वक्‍्त्याची भावना गुंतलेली दिसून येते. ही 
भावना वेगवेगळी असू शकेल, उदाहरणार्थ, 
बोधसंदेशातील निर्देशित प्रस्तुता विषयी 
वाईट वाटणे, आनंदाने उकळी फुटणे, 
आडचयं वाटणे. 
सर्वे मिळून दोन गुणिले चार गुणिले तीन म्हणजे 
एकदर चोवीस सुर मराठी भाषेतील उक्तिरचनेत 
वापरले जातात हे आता लक्षात येईल. 


(१२) आरोही >. »/> >» ४ 
ी भंबरोही ७ '२ ०. २ ७ ७ » 
या आठ सुरांचे प्रत्येकी आकुंचित, मध्यम- 
व्याप्ती, प्रसृत असे तीन तीन प्रभेद 

आतापर्यंत आपण समग्र वाक्याचे संज्ञापन-कृतीच्या 
विविध घटकांशी असलेले अनुवंध पाहिले. (वाक्य- 
शकलांची उदाहरणे यातच येतात हे थोड्या विचारांती 
कळून येईल.) वाक्यातील विशिष्ट पद किवा पद-शकल 
यांचेही संज्ञापन-कृतीशी विशिष्ट अनुबंध असू शकतात. 
शब्दरूपामध्ये हे अनुबंध दोन प्रकारच्या बल्गुणांनी 
चिन्हित होऊ शकतात. अक्षरगणामधळे एक अक्षर 
बलांकित असू शकते. या बलांकित अक्षरासोबत घटता 
तणाव किवा वाढता तणाव असु शकतो. मांसपेक्ींच्या 
तणावामुळे सुरमान, वलमान, वर्ण-गुण यांच्यावर 
परिणाम होतो त्यामुळे हा तणाव श्रोत्याला आत्मोपम्य- 
क्षमतेमुळे जाणवतो-श्रोता मनातल्या मनात तसा 

उच्चार करून बघतो. 
(३३) स्थानिक अनुबंध म्हणजे स्थानिक प्रस्तु- 
ताच्या निदेश्याचे स्वरूप हे बलगुणाशी 

जोडले जाते- 


अनुक्रमणिका 


६७ 
घटता तणाव : व्यावृत्ती ( वगळण्याचा 
. भाव ) 
वाढता तणाव : प्रकर्षे ( पुरेपूरपणाचा 
भावे) 
(३४) व्यावृत्ती 


'त्यानं 'तसली-चूक के'लेली-आहे२'२|| 
(त्या विशिष्ट प्रकारचीच ) ७ 
'त्यानं 'तसली-चूक के'लेली आहे,” || 
( दुसर्‍या प्रकारची मात्र नाही) 
'त्यानं-काही 'एक-चूक के'लेली-नाही/”| | 
(केवळ एक नाही, अनेक चुका) 
'त्यानं 'ती-एक-चूक के'लेली-नाही/”” || 
(दुसर्‍या केल्या असतील, पण ती नाही) 
'नीती आणि-'अ-नीती,/” | यांचा-वि'चार 
करू || 
प्रकर्ष 
म'ला 'तसला 'कागद 'पाहिजे २ || 
(अगदी तसला, साधारणपणे तसला नको ) 
"त्यानं काही-'एक- चूक के'ळेली - नाही 
२९२ || (एक देखील नाही, 
जास्ती चुकांची तर गोष्टच सोडा) 
(३४) मधील तिसर्‍या वाक्‍्याक्ली तुळा. 
'स्वस्थ ब'सुन- रहा २९ || (अगदी 
स्वस्थ, जराही चलबिचल नको) 
अगदी- तं'तोतंत -बरोबर २२ || 
(जरासुद्धा फरक वा चूक नाही) 
'तु 'कित्ती-शाहणा-आहेस २१९ || (खूपच 
झाहणा) 
ह'ळूः -च ' दूर- हो २२ |) (अगदी पार 
ह्ठू) 
बलगुणांचा वर्णरचनेवर परिणाम होतो. घटता 
तणाव असताना बलांकित अक्षराच्या सुरुवातीला जोर 
पडतो- 'तसलीमधले सुरवातीचे त्‌ हे व्यंजन लांबते, 
'एक मधे सुरुवातीला कंठद्वारीय स्पर्श (!) लटक्यां- 
सारखा येतो, वा! या उद्गाराऐवजी व्वा.! येऊ 
शकतो. वाढता तणाव असताना वलांकित अक्षराच्या 


(३५) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


दट नवभारत 


अखेरीस जोर पडतो- 'स्वस्थ मधला दुसरा सकार 
लांबतो आणि तीच गोष्ट 'कित्ती मधल्या. तकाराची, 


उलट ह'ळूड मधला ऊकार ताणला जातो. थोडक्यात 


सांगायचे तर वाढत्या तणावाखालचे बलांकित अक्षर 
खंडित किंवा आयत स्वरूपाचे असू शकते. 
आतापर्यंत पाहिलेले उक्तिगुणांचे कार्य (म्हणजे 
आग्रह, निर्णायकता, संस्कार, लिप्तता, व्यावृत्ती आणि 
प्रकषं यांना चिन्हित करणे ) शाव्दार्थरू्पामधल्या 
व्याकरणगत घटकांशी निगडित राहिले आहे. 
उदाहरणार्थ, वाक्याचे प्रयोजन-विकल्प (१६), प्रकट 
क्रम ( ११, २५ ), संज्ञापनलक्षी व बोधलक्षी रचना 
(११, १२ ). तसेच ते कोशगत प्रपंचाशीही निगडित 
राहू शकेल. उदाहरणार्थ, विशिष्ट निपातांचा उपयोगं 
( आग्रहासाठी की, तर, बुवा, बाई, की-नाई, 
व्यावृत्तीसाठी फक्त, च, प्रकर्षासाठी अगदी, च, प्रकरण- 
प्रस्तावमांडणीसाठी म्हणजे, म्हणून ), प्रक्षबोधक 
समाथकांची योजना ( पी ऐवजी ढोस, आळशी ऐवजी 
'ग्रांड-आळशी, उघडा ऐवजी उघडा-बंव ), आवृत्ती 
( प्रकर्षासाठी बळे ऐवजी ब'ळे-बळे ), विस्तार 
( प्रकर्षासाठी 'कध्धी च्या जोडीला जन्मांत अगोदर 
घालणे) . हे सगळे लक्षात घेता आतापर्यंत पाहिलेल्या 
उक्तिगुणांचा एक अपवाद सोडता मराठी भाषेच्या 
मध्यवर्ती शब्दांगव्यवस्थेत समावेश करावा लागेल. 
कधी तर व्याकरणगत घटक, कोशगत घटक, आणि 
उक्तिगुण यांचा जोडीने उपयोग होतो ( ब'ळे-बळे-च 
- तो-मला 'घेऊन-गेला२२||). आता त्या एकी 
अपवादाकडे वळू. 
पण याखेरीज काही वेळा उक्तिगृणांचे कार्य 
भाषेच्या झब्दांगव्यवस्थेत केवळ सीमावर्ती राहू शकते. 
अश्या ठिकाणी शळ्द्रव्य हे शब्दरूपत्व पावलेले नसते. 
तीच गत त्यांच्या केवळ सुचित अक्या अर्थाची आहे. 
म्हणज अ्थद्रव्यही अर्थरूपत्व पावलेले नसते. याचे 
एक उदाहरण आपण एव्हाना पाहिलेले आहे. एका 
परीने दुत आणि विलंबित लयमान आणि त्यांच्याशी 
गोडलेळे अल्प आणि विपुल अवधान यांचे शब्दांग- 
व्यवस्थेमधीऴ स्थान असे सीमावर्तीच आहे. दुता- 
* "हक कोमळ भाव, विचारपूर्वकता, दावळेला 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


क्रोध, वेळकाढूपणा सूचित होतो. हे सोमावर्ती कार्य 
करणारे उक्तिगुण आणि सूचित अर्थ पुष्कळदा 
वाक्‍्य-शकलापुरतेच मर्यादित राहू शकतात. ह्या 
सीमावर्ती उक्तिगुणांची कमी-अधिक व्यापक अशी 
कक्षा दाखवण्यासाठी आपण चौकटी कोष्टकांचा उपयोग 
करू. 

(३६) [ 'चल्‌ू-चल्‌ू- लवकर ]/”| 'नाही- तर 
गाडी-चुकेल२|| द्रुत ल्यमान, चलू 
खंडित अक्षर ( तोडलेला अकार, लांब- 
वलेला लकार ) 

असेच इतर व्यापक उक्तिगुण म्हणजे-- 

(३७) उक्ति-सुरमान 
अनुदात्त (खालच्या पट्टीत येऊन वोलणे): 
तितिक्षा, अल्प आत्मविश्वास, भीती 
सूचित, मृदू बलमानाला पूरक 
मध्यम ( बोलणाराने २ हा आाधारसुर 
नित्याच्या सुरमानावर ठेवणे ) 
उदात्त ( वरच्या पट्टीत येऊन बोलणे ) : 


क्रोध, उत्तेजना सूचित, वधित बल्मानाला 
पूरक 


(३८) उक्ति-वलमान 
मृदू (हळू आवाजात बोलणे) : अनुनय, 
प्रमळ भाव, बोधसंदेशाचे गैरमहत्त्व 
सूचित, गौप्य प्रयोजित 
मध्यम 
वधित (मोठ्या आवाजात बोलणे ) : क्रोध, 
आत्मविश्‍वास, आक्रमकता, धाक सूचित, 
अंतर वा गोंगाट यावर मात प्रयोजित 
(३९) उक्‍्तिगुण-संक्रमण 
प्रवाही (वाहतेपणा, मींड असणे ) : अल्प 
आत्मविश्वास, अनुनय सूचित, आकुंचित 
सुराला पुरक 
मध्यम 
आघधाती ( तुटकपणा, मींड नसणे ) : 
“तुकडा मोडून देणे ' हा भाव सूचित, प्रसृत 
सुर आणि तनित वणं नियंत्रण यांना पूरक 
(४०) व्यापक उक्तिगुण 
['माझं-मत-आपलं ] नि'राळं- आहे | 
मृदू बलमान 


(पुढील ह : पहा.) ५. ९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


स्वदेशीनिष्ठ ससुदाय : म. गांधी यांचा राज्याविषयक विचार 


वसंत पळशीकर 


जागतिक घडामोडींकडे नजर टाकली तर परस्पर- 
विरोधी दोन शक्‍ती एकमेकांशी टक्कर घेताना दिसतात. 

एका बाजूला राष्ट्रीय सार्वभोमत्वाचे तत्त्व टिकवून 
धरणे आतबट्ट्याचे ठरेल की काय अशी शंका उत्पन्न 
व्हावी, राष्ट्रीय सावंभोमत्वाला ' मुरड घालण्याची 
तयारी मनाची व्हावी अश्या घडामोडी जागतिक अथ. 
व्यवस्थेच्या रंगमंचावर घडत आहेत. अनेक बहुराष्ट्रीय 
कंपन्यांचे आथिक व्यवहार इतके प्रचंड आहेत, त्यांची 
आधिक-राजकीय ताकद एवढी मोठी आहे, की अनेक 
राष्ट्रांना त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागत आहे, त्यांच्या- 
पुढे नमावे लागत आहे. किंवा सावंभोमत्वाचा मुद्दा 
बाजूला सारणे हे त्या देशांमधील काही समाजघटकांच्या 
फायद्याचे ठरत आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणे- 
निधी, विश्व बँक यांसारख्या संस्था / यंत्रणा अनेक 
राष्ट्रीय सरकारांपेक्षा मातव्वर बनल्या आहेत. तिसरी- 
कडे, आथिक सत्ता व लाभ यांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी 
राष्ट्रच एकत्र येऊन आपले मोठे गट॒ तयार करीत 
आहेत, आणि स्वत:चे सार्वभौमत्व धोक्यात आणणार्‍या 
नव्या साज्राज्यवादी आधथिक-राजकीय यंत्रणा/रचना. 
यांना जन्म देत आहेत. चोथीकडे, आंतरराष्ट्रीय आथिक 
व्यवहार अनेकदा अमेरिकेसारख्या महासत्तांच्याही 
आवाक्यात राहात नाहीत. राष्ट्रातीत पातळीवरील 
स्वायत्तता व मोकाटपण प्राप्त व्हावे अशी स्वयंभू ताकद 
त्यांची आढळते. थोडक्यात सावंभोम राष्ट्र-राज्ये स्वत:चे 
विसर्जन जागतिक पातळीवर अधिक बलवान शक्‍तींच्या, 
संस्था/यंत्रणांच्या मध्ये करण्यास बाध्य होताना दिसत 
आहेत. 

दुसरीकडे संघराज्ये व राष्ट्रे फुटत आहेत. 
युगोस्ल्रावि्या, चेकोस्लोवाकिया यांचे तुकडे झाले. 
सोविएत संघराज्यात समाविष्ट राष्ट्रे स्वतंत्र झाली. 
पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या तिन्ही देशांमध्ये फुटून 
निघू पाहणार्‍या शक्‍तींना कसे आवरावयाचे ही बिकट 


समस्या . निर्माण ज्ञाली आहे. कालपरवापर्यंत ज्यांचे 
न. भा. १० 


अनुक्रमणिका 


अस्तित्व कोणाच्या खिजगणतोतही नव्हते असे आदिवासी 
लोकसमूह जगभर राष्ट्रीय स्वयंनिर्णयाचा हक्‍क बजावू 
पाहात आहेत. आफ्रिका खंडातील राष्ट्रांच्या सरहद्दी 
आणखी किती काळ टिकतील याची शंका आहे. 
आधिक शक्‍ती जगाला एक करू पाहात आहेत, 
एकच सवंकष प्रभुत्व असलेली ' जागतिक अथेव्यवस्था ' 
उत्पन्न होत आहे, तर राजकीय शक्‍ती दीघंकाळ 


अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रांचेही तुकडे पाडणार असे . 


दिसत आहे. 
ट्ट र न्न 

या परस्परविरोधी घडामोडींचा अर्थही दोन प्रकारे 
लावता येईल. - 

राजेद्याह्यांचे रूपांतर राष्ट्र-राज्यांमध्ये जेव्हा झाले 
तेव्हा नव्या राष्ट्रांच्या सरहद्दी या राष्ट्रवादाच्या एक 
ना एका प्रणालीनुसार जक्या ठरल्या, तश्ा त्या अंशतः: 
ऐतिहासिक अपघातांमधून, वा बळजोरीच्या आधारे 
ठरल्या. कारण ज्या ज्या लोकांना आपले वेगळे, स्वतंत्र 
राष्ट्र आहे असे वाटत होते, त्यांना त्यांना वेगळे राष्ट्र 
स्थापू दिले गेले असे झाले नाही. सत्तेचे राजकारण 
त्याते होतेच. उदाहरणार्थ, वेल्स, स्कॉटलंड व इंग्लंड 
यांची तीन राष्ट्रे व्हायला हरकत नव्ह्ती. पण ग्रेट 
ब्रिटन हे एकच राष्ट्र काहीसे बळजोरीने स्थापन केले 
गेले. पुढे तर आयलंडला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता 
देताना या वेगळ्या राष्ट्राचाही एक भाग धर्माच्या 
कसोटीवर ग्रेट ब्रिटनमध्ये समाविष्ट केला गेला. म्हणजे 
राष्ट्र कोणत्या लोकसमूहांचे मिळून एक मानावे, 
कोणत्या भौगोलिक सरहद्दींमधील लोकांचे एकच राष्ट्र 
आहे असे ठरवावे या गोष्टी सर्वत्र काही समान 
तत्त्वांच्या आधारे ठरल्या असे नाही. तसेच आजची 
राष्ट्र-राज्ये स्थापन झाल्यानंतरच्या काळात अनेक 
राष्ट्रांमधील आरंभी ' निद्रिस्त ' वा ' अर्धजागत' अस- 
लेल्या लोकसमूहांच्या राष्ट्रवादी अस्मिता प्रबळ होत 
गेल्या असेही घडले आहे, घडत आहे. आपले एक राष्ट्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"नवभारत" 
७५ 


अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७७० 


आहे असे कोणत्याही कारणाने ज्या लोकांच्या मनात 
आले, जे पुरेसे संघटित व बलिष्ठ झाले, त्यांना राष्ट्रीय 
स्वयंनिणंयाचा जन्मसिद्ध अधिकार आपोआप प्राप्त 
होतो, तो त्यांचा अधिकार कोणी नाकारू शकत नाही, 
हे तत्त्व आहे. या तत्त्वानुसारच नवी नवी राष्ट्रे 
अस्तित्वात येण्याची प्रक्रिया आज विशेष गतिमान 
झालेली आढळून येत आहे. राष्ट्र म्हणून अस्मिता 
जोपासण्याची क्षमता असलेले (वा ती क्षमता स्वतःच्या 
ठायी सुप्त स्वरूपात असलेले) लोकसमूह जेवढे म्हणून 
पृथ्वीवर आहेत तेवढी राष्ट्रे अस्तित्वात येईतोवर ही 
प्रक्रिया अटळपणे विस्तारत जाणारच. 

आथिक अंगाने स्पष्टीकरण वेगळेच समोर येते. 
आथिक व्यवहार हे सरहद्दींचा आदर न करणारे अस- 
तात. अगदी हजारो वर्षांपुर्वी, जेव्हा वाहतुकीची साधने 
अति संथ व कूर्मगतीची होती तेव्हाही व्यापार हजारो 
मैलांवरून चालत होता. पोटापाण्यासाठी लोक जेथे 
पोट भागण्याची शक्‍यता दिसे तेथे स्थलांतर करीत. 
लूटमार करण्यासाठीच्या स्वाऱ्या यादेखील मूलत: 
आथिक व्यवहारांचा भाग मानल्या तर त्याही सर- 
हृद्दींचा अनादर करीत असेच आढळते. 

राजकीय सत्ता व आथिक सत्ता यांच्यात नेहमीच 
रस्सीखेच, परस्परांवर कुरघोडी करण्याची निकड व 
प्रयत्न या गोष्टी आढळतात. व्यापारी, सावकार यांना 
आवर घालणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, मधूनमधून 
त्यांच्या धनसंचयाची वेगवेगळ्या मार्गांनी लूट करून 
त्यांना त्यांची पायरी दाखवून देणे राज्यसत्तांना 
आवद्यक वाटत आले. याचाही अथ, आपली सत्ता 
धाब्यावर बसविणारी, व संधी दिल्यास आपल्यावर 
कुरघोडी करणारी ही प्रतिस्पर्धी शक्‍ती आहे याची जाण 
राज्यकते, मुत्सद्दी यांना पूर्वापार होती. 

एका अंगाने प्रतिस्पर्धी असणार्‍या या दोन 
दुसर्‍या अंगाने अन्योन्याश्रयी आहेत. विशेषत: 
राज्यसत्ता, मग ती राजेशाही असो 
तिला अथंव्यवस्थेतील- धनाढ्य व बलिष्ठ संस्था 
(व्यापारी, सावकार, उद्योगसमूह इत्यादी ) बोचा. 
कडून आथिक पुष्टी मिळण्याची आव्यकता असते. 
उलटपक्षी, राज्यसत्तेचा मदतीचा होत वा वरदहस्त 


असल्याखेरीज या आथिक संस्थाही धनाढ्य वा वलिष्ठ 
होऊ शकत नाहीत. डु 


ग्क्ती 
केंद्रीभूत 
वा लोकशाही, 


प्रस्थापित राष्ट्र-रांज्यांच्या सरहृद्दींना न जुमानता, 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


राष्ट्रीय शासनांवर प्रभुत्व प्रस्थापित करून आथिक 
व्यवहार करण्यास उत्सुक असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, 
वा वित्तीय संस्था | यंत्रणा यांना राजकीय सत्ताकेंद्राचा 
आधार, आश्रय व वरदहस्त हवाच असतो. अमेरिकी 
वा जपानी वा युरोपीय उद्योगसमूह इतरांच्या सार्व- 
भोमत्वाविपयी जी भूमिका घेतात, ती स्वत:च्या संदर्भात 
अर्थातच घेत नाहीत. जागतिक अथंव्यवस्था आंतर- 
राष्ट्रीय शासन व व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिद्दीने 
वाटचाल करीत असेलच, तर अज्षा वाटचालीची परिणती 
एका महासत्तेची वा राष्ट्रांच्या एंक ना एका महागट- 
सत्तेची इतरांवर एकाधिकारशाही प्रस्थापित होण्यात 
होईल. 

हे घडून येणे अर्थातच सोपे नाही. अमेरिकेची 
अशी एकाधिकारशाही प्रस्थापित होऊ नये म्हणून, 
अमेरिका व सोविएत रशिया या दोन महासत्तांच्यां 
तोडीची आधिक महासत्ता व राजकीय सत्ताकेंद्र उभे 
करण्याच्या हेतूने युरोपियन इकॉनॉमिक कम्यूनिटीचे 
संघटन झाले आणि सोविएत रशियाचे विघटन 
झाल्यावर, अमेरिकेची एकाधिकारशाही प्रस्थापित होऊ 
नये यासाठी युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन ही राष्ट्रे 
जागरूक आहेत. कारण त्यांनाही जगाच्या काही 
भागांवर आधिक प्रभुत्व गाजवून फायदा उपटण्याची 


इच्छा आहेच. जपान पुन्हा एकवार ' ग्रेटर एशिया 'ची 
गोष्ट करीत आहेच. 


प्रस्थापित राष्ट्र-राज्यांना खिळखिळ्या करणाऱ्या 


या दोन प्रक्रिया गुणात्मक दृष्ट्या वेगळे परिणाम घडवन 
आणणाऱ्या आहेत. राष्ट्रीय अस्मिता जसजशा लोक- 
समूहांच्या मनांवर स्वार होतील तश्षी, संधी मिळाली 
की, आजच्या मोठ्या राष्ट्रांमधून अनेक राष्ट्रे निर्माण 
होत जगात एक दिवस, आजच्या पावणेदोनशे-दोनशे 
राष्ट्रांचा जागी हजार-दीडहजार राष्ट्रे अस्तित्वात 
येतील. ही एका प्रक्रियेची परिणती आहे. पण अज्ली 
छोटी छोटी राष्ट्रे निर्माण होणे हे जगात काही मोठ्या 
राष्ट्रांची साम्राज्यसत्ता प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने 
उपकारक ठरू शकते. उदाहरणाथ, चेकोस्लोवाकिया 
युगोस्छाविया, इराक, भारत, पाकिस्तान ही राष्ट्रे 
विघटित होऊन जर पन्नास: री 


-पाऊणशो हातरुमालांएवढी 
राष्ट्र-राज्ये अस्तित्वात आली, तर युरोपियन इकॉर्नॉ- 
मिक कम्यूनिटी, अमेरिका, जपान यांचे फावेळच. 


जगाची एका वेगळया प्रकारे वाटणी करून घेण्याचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशीनिष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचार 


विंचार अशी काही राष्ट्रे करू शकतील (अर्थात 
बिघटनापासुन अमेरिका, जपान यांना स्वतःचा बचाव 
करता आला पाहिजे व युरोपियन कम्यूनिटी मजवूत 
राहिली पाहिजे.) . 

म्हणून ज्या दोन प्रक्रियांची चर्चा आपण करीत 
आहोत त्या गुणात्मक दृष्ट्या भिन्न असल्या तरी, 
आजच्या स्वभावप्रकृतीची जागतिक अथंब्यवस्था अधिक 
वलह्याली व स्वयंभू बनणे छोट्या छोट्या राष्ट्र- 
राज्यांच्या स्वायत्ततेच्या मुळावर येणार आहे. 

ल :1 ल्न 

महात्मा गांधींचा राज्यसंस्थेविषयीचा विचार या 
आजच्या व उद्याच्या, जगात उभा राहू शकतो का, हे 
आपणास पहावयाचे आहे. 

अनेक लोकसमूह /। समाज अस्तित्वात असलेल्या 
जगात राष्ट्र व राज्य यांचे संघटन कसे असावे, विभिन्न 
राष्ट्रे / राज्ये यांची मिळून रचना कशी असावी, एकेका 
राज्याचा आकार किती असावा, तो कसा ठरावा, 
कोणी ठरवावा इत्यादी मुद्‌द्यांसंवंधी राजकीय तत्त्वज्ञ 
वा पंडित (पोलिटिकळ फिलॉसफर वा पोलिटिकल 
सायंटिस्ट) जशी मांडणी करील तशी मांडणी गांधींनी 
केली नाही. ग्रामस्वराज्याची, विकेंद्रित समाजाची गोष्ट 
त्यांनी केळी. तो विकेंद्रित समाजही गावाच्या वरच्या 
स्तरांवर कसा संघटित व्हावा, वा होईल, याची चर्चा 
केल्याचे, वा आराखडा सादर केल्याचे आढळत नाही 

नाही म्हणायला ' ओशियानिक सकेल ' ही एक 
संकल्पना, प्रतिमा व प्रतीक त्यांनी समोर ठेवले. पण 
येथेही केंद्रविदू गावसमाज हाच आहे. ह्याबाहेरची सर्व 
वर्तुळे कविकल्पनाच राहतात. कवी क्रांतदर्शी असतो 
हे खरे. गांधींच्या या कविकल्पनेतही सूचन करण्याचे, 
एक दिव्यदृष्टी ( व्हिजन ) निर्माण करण्याचे, वेध 
घेण्याचे सामर्थ्ये जरूर आहे 

आज आपण जिथे आहोत त्या वास्तव व्यावहारिक 
वैठकीवरून मांडणी केल्याखेरीज कविकल्पनेतील सामर्थ्य 
अधांतरीच राहील आणि तसेच ते आजवर राहिले 
आहे. 

अनेक वर्षांपूर्वी जयप्रकाश्यांनी 'भारताच्या राजकोय 
संरचनेसंबंधी एक प्रबंध सादर केला होता (' रे९- 
ल्यानापव्पाया 9 एकादा ?णा४'). त्यातही 
भारत हे राष्ट्र-राज्य भाज आहे तसे, जागतिक पोतळी- 
वरील राष्ट्र-राज्यप्रणीत रचनेत अस्तित्वात राहील, 


अनुक्रमणिका 


७१ 


सांसदीय लोकशाही राज्यघटना व व्यवस्था आहे 
तक्लीच कायम ठेवावयाची आहे अशी काही गृहीते 
आहेत. प्रतिनिधी निवडून देण्याची वेगळी रीत त्यात 
सुचवली आहे व कार्यक्षेत्रे, जबाबदाऱ्या व अधिकार 
यांचे वेगळे वाटपही. पण या सगळ्याचे स्वरूप मूलत: 
ब्रिटिशांनी केंद्रीय सत्ता व अंतिम सर्व अधिकार आपणा- 
कडेच ठेवून प्रांतिक स्वायत्तता देण्यासारखे राहते. 
' पंचायत राज्या 'च्या निर्मितीने मूलत: काही फरक 
पडलेला नाही ही गोष्ट आपण अनुभवीत आहोतच. 

भादर्शात्मक मनोराज्ये कल्पनेत रेखाटणार्‍यांपैकी 
गांधी एक नव्हते असे याचे एक आंशिक उत्तर आहे. 
“आंशिक ' असे यासाठी म्हणावयाचे, की आपल्या 
कल्पनेतील भावी खेडे कसे असेल याचे चित्र त्यांनी 
काही प्रमाणात तरी रेखाटलेले आढळते. ' विकेंद्रित ', 
स्वायत्त खेड्यांवर आधारलेली समाजव्यवस्था व 
संस्कृती पुर्वी भारतात आढळत होती असेही. सूचन 
त्यांच्या लेखनात आढळते. पण हे रेखाटनही सर्वांग- 
परिपूर्ण नाही. 

स्वतःच्या जीवनकार्याच्या संदर्भात त्यांनी आज 
राष्ट्र-राज्य ही संरचना अस्तित्वात आहे, व ती 


अविष्यात कदाचित दीघंकाळ अस्तित्वात राहणार, 


हे गृहीत धरे होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीच्या लढ्याचे 
नेतृत्व त्यांनी राष्ट्रवादी संघटन व चळवळ यांच्या 
चौकटीत केले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही, पक्षीय 
लोकशाही भारतात दीर्घकाळ कार्यवाहीत राहणार हे 
गृहीत धरून, तिला संमती देऊनच, काँग्रेसच्या विसर्जनाची 
व लोकसेवक संघ या स्वरूपात पुनर्घंटित करण्याची 
गोष्ट आयुष्याच्या अखेरीस केली. 

एका वेळी पुढचे एक पाऊल कोणते टाकावयाचे 
ह्याची स्पष्टता असणे आपल्याला पुरेसे आहे असे ते 
म्हणत. या त्यांच्या भूमिकेशी वरील सर्व गोष्टी सुसंगतच 
आहेत. पण त्यामुळे ' ओशियानिक सकल 'ची संकल्पना 
अधिक व्यवहार्य पातळीवर रेखीवपणे मांडणे अवघड 
ठरते. विशेषत: त्यांच्या वचनांचा आधार घेऊन मांडणी 
करणे. 

> 

अराज्यवादी ' ( 911८115. ) परंपरेत गांधी 
बसत नाहीत. राज्यसंस्था विलय पावेळ, हीपण त्यांची 
भूमिका नव्हती. त्यांच्या सत्याग्रहू- विचारांत श्ासन- 
संस्थेचे अस्तित्व गृहीतच आहे. कायदे करणारी, दंडक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७२ 


घालून देणारी, दंडसत्तेचा वापर करणारी व प्रसंगी 
शासन (शिक्षा) करणारी एक ना एक स्वरूपाची सत्ता 
समाजधारणेसाठी आवश्यक असते, किंवा समाजाच्या 
संघटनेसोबत ती सावलीसारखी असतेच असते, असे 
गृहीत तत्त्व स्पष्टपणे त्यांनी कोठे मांडले नसेलही. पण 
ते त्यांच्या सर्व विचारांत व कार्यपद्धतीत अध्याहूत 
आहे. 

समाजाच्या धारणेसाठी अनिवार्य असणारी 
राज्यसत्ता, अनिवार्यच नव्हे तर इष्ट, आवश्यक व 
उपकारक असणारी राज्यसत्ता हा राज्यसत्तेचा एक 
प्रकार तर, लोकांना अंकित व दास करण्यासाठी, 
त्यांचे शोषण करण्यासाठी, जास्तीत जास्त सत्ता व 
मत्ता केंद्रित करण्यासाठी, वैभव, कीर्ती, प्रतिष्ठा, गौरव 
इत्यादी प्राप्त करण्यासाठी, आदर्श. समाज अस्तित्वात 
आणण्यासाठी, समाजाची शास्त्रशुद्ध, तकसंगत, प्रवुद्ध 
( इलंटयीट, 7७०1), टा]ा2(ह्या20) रचना 
करण्यासाठी, सर्वांचे कल्याण!करण्यासाठी वा समृद्धीची 
गंगा दारोदारी आणण्यासाठी वगेरे लोकांवर प्रस्थापित 
केलेली राज्यसत्ता हा दुसरा प्रकार. या प्रकारची 
राज्यसत्ता अनिवार्य, इष्ट, आवश्‍यक वा उपकारक 
नाही असे गांधीजींचे म्हणणे राहिळे असते. 

लोकशाही तत्त्वांनुसार संघटित केलेली राज्यसत्ता 
ही लोकांवर लादलेली राज्यसत्ता आहे असे कसे म्हणता 
येईल ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

राजेशाह्यांचे जे लोकशाहीकरण झाले त्याचे, 
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस ' लोकझ्याहीचे माहेर- 
घर ' म्हणून नावाजलेल्या इंग्लंडमध्ये जे रूप गांधींनी 
प्रत्यक्ष पाहिले, अनुभवले त्यावर त्यांनी * ह्दि 
स्वराज्य ' मध्ये केलेली टीकाटिप्पणी प्रसिद्ध आहे. 
हिटलर, मुसोलिनी, | फ़ॅको यांच्या आधुनिक हुकूमशाही 
राजवटी आणि इंग्लंडमधील लोकशाही राजवट, 
जपानमधील सरंजामदारी वळणाची हुकूमश्नाही राज. 
वट व ब्रिटिशांची ,वसाहतींमधीळ 
तरतम करीत होते यात काही 
वीट मऊ ' हा न्याय प्रसंगी कर 
असते हे ते जाणत होते. म्हणून 
विवेचन मागे घ्यावे असे ला 


नेवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


अर्थ असा की, ज्याला तुम्ही लोकशाही म्हणता आणि 
जिचे तुम्ही कौतुक करता त्या लोकशाहीची माझी 
मूलगामी चिकित्सा व निष्कपं बदलण्याची मला गरज 
भासत नाही, असे गांधी म्हणतात. 

प्रोढ मतदानावर उभारलेल्या लोकशाही राज- 
वटीचा जवळपास पन्नास वर्षांचा अनुभव आता आपल्या 
गाठीशी आहे. निवडणुकांद्वारा लोक मधूनमधून 
प्रतिनिधी निवडून देतात, तेव्हा औपचारिक अर्थाने 
ते लोकप्रतिनिधी ठरतात. पण ' लोकांचे, लोकांसाठी 
व लोकांनी चालविलेले ' (' 0! 1८ ९०1७८, छि 
पाट ९०७1८, ७9 पाट 17९०0१०) यातली एक 
तरी गोष्ट भापण अनुभवाची म्हणू शकतो का? की, 
“लोकांच्या नावे, नाना हिकमतींनी * लोकप्रतिनिधी ' 
म्हणून निवडून येऊन, पक्षयंत्रणांच्या द्वारे लोकांवर 
गाजविले जात असणारे राज्य ! असे या लोकशाहीचे 
वर्णन करणे अधिक वस्तुनिष्ठ ठरेळ ? 

_राज्यशास्त्राच्या बैठकीतून * लोकशाही 'चे पुष्कळ 
विळेषण गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये केळे गेले आहे. जी 
न्या कोत त्काळीन इंग्लिश लोकशाहीची 
9 १ व आधुनिक राज्यशास्त्रीय 
बैठकीत व भूमिकेत मोठे अंतर आहे. 
हार कसा चालतो, आणि 
नियम सांगता येतात का, 
राज्यशास्त्राचे अभ्यासक भर 
विइळेषण गांधींच्या चिकित्से 
वावगे होणार नाही. 

याचा उलगडा क 
परिचित असलेली सां 


प्रत्यक्षात व्यव- 
त्याचे काही सर्वसामान्य 
हे पाहण्या-सांगण्यावर 
देतात. या मंडळोंचे 
ची पुष्टी करते असे म्हणणे 


नाही हे जाणणे आवश्यक आहे. 


* छोकांचे नाव घेऊन, लोकांच्या वतीने बोलणारे. 
4 


सतात, याचा शोध जर 
नसामान्य वा तळागळाचे 
थती ध्यानात येते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशी निष्ठ समुंदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचार 


इंग्लंडमधील पक्षीय सांसदीय लोकशाहीची एक 
मांडणी या दृष्टीने पाहु या. पीटर कॅडोगन यांनी 
* फोर्थ वल्ड रिव्ह्यू ' या पत्रिकेत (अंक ५२-५३, 
१९९२ ) लिहिले आहे :. ' ऐणांएल] 10165 
७४ ग 1115 ८00119 501१16 350 १९८915 9४० 
एणाह्या र्‍लाछांठपड टञाष्टाट्ुव015 (000 ठप ६. 
०0१०8] तागराहाडाठण, गाट (जपायला र्ण 
गग्रा्ावायत ७008110 118 ]०9वाड 0०19 त 
राढ. ठेवळपडीड घात पातलळुथाठेदाऊ एट 
]रे०पाता2805$. 0७. ए८509ट18115 ए४टाट 
उरेळपाता) ०805 य 01८ शि. टांश] ४४9 ० 1642 
(०0 1646 बाते रेठणगाड ता ऐ18 $९टठयाते जा 
1648, एप 1८ एण2 16 एेटडाठावेठय 
८ २१०५०11515 0९28118 [1८ 1011९5 १1 (01८ 
8111.11011[139119115, 01४५. 17227 ८077077207 
॥०१४७१८८८ ॥८९१/८०७ ८०8 - १७९४7०१८४८ ८॥॥०- 
१८४७८ ५ 'कायळाा2ार्ट ण ४7८ ४ळाय्वेथ्ळ ढाळ 
7007९१/९ टश/टा€88. ए॥९ ऐप भाते एख 
१1९०१८ ११७ ए]5९ ७9४ पोट उतेपडणांची 
ए९९णएपठण. 89 18350 छाट ग पातेताट 9ते 
० ०95565 1६ वाघ्या 8 टीत. (00० 
पाट ळ०पागराट्र 20 शछष्वाऊ ढे टणा$टा'ए०ए८ 
छत 1100091 0825, (३8२0 डा 910 1९८ 
॥॥८८॥ 77९0706 
१०१३ ७८॥7९७॥१७१८७0/ १९०॥॥८ 226९71७ (० 
॥७०॥८४-०००११८७४५ ८2९८१९०778. ?81011880 १५१३ 
070०९८७$९त ए०पष्टा 18 3५011८ 5210015, (05८ 
ठि'त दात (ग0१ते्टट, पढ 1115 0 (पा, 
ए७ एपरावाण ९जाल्टु७ड घयाते ट०्पाए९00/८ 
€581101119(1018. 111८ ७४० १४७७ 1190९ ७०, 
वेठठकांग, णि (118 09. &॥] 6९18001430 ७! टा 
ठी तर्हा, 0९०१ (0 फण्या, 1९७ 
. 6 ]९०७]७” गा एता 91806. ( इटॅलिक 
मजकर मुळातला.) हुकूमशाही राजवटींच्या उत्कर्षाचा 
धोका इंग्लंडमध्ये उद्भवला नाही याचे श्रेय ब्रिटिश 
लोकह्यांहीला कॅडोगन देतात, पण म्हणतात, *.. 0१-1१ 
1८. ]3०तए८658 18 घे) णां्कालाए, श०णलणा- 
॥1९0 09 01९ 80... 

सर्वकष, अनियंत्रित राजेशाहीखाली राजकीय सत्ता 
कमालीची केंद्रित झाली. तिच्या जाचाविरुद्ध, प्रभुत्वा- 


ऐए8तढ प015 लाहा्टरथ्ते. 


अनुक्रमणिका 


७३ 


विरुद्ध स्वतःच्या अधिकारांसाठी समाजातील काही 
वर्गांनो लढा दिला जरूर; पण राजाच्या हाती केंद्रित 
झालेल्या सत्तेत त्यांना वाटा हवा होता, किंवा असे 
म्हणा, कौ राजाने आपल्या म्हणण्यानुसार सत्ता 
वापरावी हे त्यांना हवे होते. जनसामान्यांवरील निरंकुश, 
सर्वकष सत्तेला त्यांचा आक्षेप नव्हता. राजकीय, 
आथिक, वौद्धिक, सांस्कृतिक, धामिक, सामाजिक क्षेत्रांत 
सत्तेचे केंद्रीकरणच नसावे अशी त्यांची भूमिका नव्हती. 
औद्योगिक क्रांतीनंतर लोकशाहीकरण झाले 
त्या वेळीही, लोकांना निस्त्राण, परावलंबी व चाकरमाने 
बनविणारी केंद्रीभूत रचनाच नको, अशी भूमिका 
कामगारवर्गीय संघटना, चळवळी, पक्ष वा वेगवेगळ्या 
प्रवाहांमधील समाजवादी यांनी घेतली नाही. विषमता, 
दडपणूक, शोषण यांवर आधारित (व ही उदिष्टेही 
साधण्यासाठी ), लोकांना निस्त्राण व परावलंबी 
बनविण्यासाठी जी केंद्रीभूत सर्वांगीण व्यवस्था वरिष्ठ 
वर्गीयांनी/धुरिणांनी स्वतःची साध्ये गाठण्यासाठी उभी 
केली, ती हस्तगत करून, ती अधिक केंद्रीभूत, शक्‍्ति- 
शाली व सवंव्यापी बनवून, सर्वकष हस्तक्षेप करीत 
न्याय व समता यांवर अधिष्ठित समाज निर्माण 
करण्याचे उदिष्ट त्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले. 
शोषणमुक्‍ती, समता, . वंधुभाव, स्वातंत्र्य या 
मूल्यांचा जनसामान्यांच्या जीवनात आविष्कार आणि 
केंद्रीभूत सत्ता यांचा मेळ बसू शकतो का, हा प्रश्‍न 
समाजवादी चळवळीतील कोणत्याही प्रस्थापित व 
प्रतिष्ठित प्रवाहाने उपस्थित केला नाही. केंद्रीकृत 
व्यवस्थेची अंगभूत स्वभावप्रकृती काय असते, केंद्री- 
करणाच्या. मुळाशी प्रेरणा कोणत्या होत्या, कोणत्या 
प्रकारच्या व्यक्तित्वाला केंद्रीकृत व्यवस्था उठाव देते, 
अनुकूल असते, कोणत्या वृत्ती माणसांमध्ये जोपासते 
इत्यादी मुद्द्यांचाही विचार जाला नाही. सत्तेची केंद्री- 
कृत व्यवस्था ही तटस्थ (1९01) असते, ती 
राबविणार्‍यांचे हेतू व उद्दिष्टे वेगळी असली की झाले 
असे समजले गेले. किंबहुना, उदात्त हेतू व उदिष्टे 
गृहीत धरली, तर सत्तेचे अधिक सर्वकष केंद्रोकरण 
हे जास्त उपकारक, इष्ट व आवड्यकही मानले गेले. 
आता राष्ट्र व राष्ट्रवाद यांची थोडी चिकित्सा 
करू. कुटुंब, गोतावळा, टोळी, गाव, गोत्र, वंश या 
संस्था/संकल्पना नेसगिक-स्वाभाविक आहेत तसे राष्ट्र 
या संकल्पनेचे वा संस्थेचे नाही. अनेक लोकसमहांच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट 


संमिश्रणामधून वतनदारी मुलूख, राज्ये अस्तित्वात 
आली आणि गाव व झहरे यांची मिळून एक नागर- 
व्यवस्था निर्माण झाली तेव्हाही जनसामान्यांची 
स्वाभाविक अस्मिता व निष्ठा स्थानिक प्रदेश, वतन, 
गोतावळा, (भारतात) जात, गाव, जमात यांच्याशी 
निगडित राहिली. 
आधुनिकपुर्वी काळात ज्यांनी राज्ये-साम्राज्ये 
स्थापन केली त्यांनाही आधुनिक राष्ट्रसंकल्पनेची वा 
राष्ट्रवादाची आवश्यकता भासली नाही. 
राष्ट्र या संकल्पनेची गरज कोणाला व का जाण- 
वली ? निरंकुश, सर्वकष राजेशाहीच्या उत्कर्षाबरोबर 
आधुनिककालीन राष्ट्राची संकल्पनादेखील रुजत गेली 
असे आढळते. स्कॉटलंड, वेल्स, इंग्लंड या तीत प्रदेशां- 
मधील लोकांची अस्मिता, ओळख, निष्ठा देशीय होती. 
पण इंग्लंड (वा ग्रेट ब्रिटन) या “राष्ट्रा 'त या तीन 
देशांच्या- व आयलंडमधील लोकांनाही- जबरदस्तीने 
एकत्र आणले गेले, व फ्रेंच स्पॅनिश, पोतृंगीज राजे- 
शाह्यांच्या विरोधात राष्ट्रीय भावना जोपासली गेली. 
असेही आढळेल, को साम्राज्यविस्तार, साम्राज्यविस्तारा- 
मधून पदरात पडणारे भौतिक व भावनिक लाभ आणि 
* राष्ट्र ' संकल्पनेची पकड, राष्ट्राभिमान, स्वराष्ट्राच्या, 
श्रेष्ठत्वाचा अहंकार यांची सांगड आहे. रशिया, जमनी, 
जपान, इटली यांची उदाहरणे ढळढळीत आहेत. 
राष्ट्राच्या आधुनिक प्रक्रियेचे दोन भाग आहेत. 
एकीकडे राष्ट्राच्या सरहद्दी निश्चित करताना, राष्ट्र- 
राज्य प्रस्थापित करताना अंतर्गत वळजोरी, दडपणूक, 
वसाहतवाद यांचा वापर केला गेला हा एक भाग. 
आणि, राष्ट्राच्या सरहद्दींबाहेर विस्तारवादी, आक्रमक 
भूमिका हा दुसरा भाग. थोडे खोलात जाऊन पाहिले 
तर असे आढळेल, की * शत्रू ' म्हणून समूहांचे नामकरण, 
या शत्रूपरक्‍्यांविषयी गैरसमज, पूवंग्रह व वैरभावना, 
ध्रेष्ठत्वाचा अहंकार, सत्ता गाजविण्यात वाटणारा 
उन्माद, पिळवणुकीतून पदरात पडणारे 
आधारे जनसामान्यांच्या ठायी राष्ट्रवादी 
कडवी व आक्रमक बनविली जाते; पण खुद्द या जनसामा- 
न्यांचीं स्थिती काय असते ? राष्ट्र 


बलवान, गोरव- 
शाली, जगज्जेता वा श्रेष्ठतम इत्यादी बनविण्याच्या 
नावे सत्तेचे जे कमालीचे केंद्रीकरण केले जाते, त्या 
केंद्रीकरणाद्वारे जनसामान्यांची अवस्था शोषित दलित 
पौडित अक्नीच राहते. धणी 


लाभ यांच्या 
निष्ठा तत्र, 


अनुक्रमणिका 


नेवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


पारतंत्र्यामधून मुक्‍त होण्यासाठी जेव्हा राष्ट्रवादाची 
मांडणी केली जाते, तेव्हा राष्ट्राहा देवी, माता वा 
मातृभूमी वा पुण्यभू म्हटले जाते. नि:स्वार्थी वृत्ती, परा- 
कोटीचा त्याग करण्याची तयारी, आत्मसमर्पण इत्यादी 
गुणांना आवाहन केले जाते. पण अशाही वेळी सर्व- 
सामान्य लोकांच्या देशी अस्मितेवर व निष्ठेवर आक्रमण 
होताना दिसते; कारण या राष्ट्रवादासाठी, राष्ट्राच्या 
* नेसगिक - स्वाभाविक ' सोमा ठरविण्यासाठी आधार 
शोधावे-द्यावे लागतात. अगदी इंग्लंडचे उदाहरण घेतले 
तरी, इंग्लिशभाषिक प्रॉटेस्टंट ख्रिश्‍चन पंथियांचे वा चर्च 
ऑफ इंग्लंडला मान्यता देणाऱयांचे हे राष्ट्र आहे, अशी 
भूमिका घेण्यात अनेकांवर वरवंटा फिरवावा लागलाच. 

एका फार खोलवर अर्थाने सत्ता, मत्ता, प्रतिष्ठा, 
कौर्ती, वैभव, धामिक अधिकार, ज्ञानाची-तंत्रविज्ञानाची 
मक्तेदारी, व्यापारी वर्चस्व इत्यादींचे स्वत:च्या हाती 
केंद्रीकरण करू इच्छिणाऱ्या व्यक्‍ती, गट व वर्ग यांच्या 
तृष्णेमधून, आकांक्षेमधून 'राष्ट्र ' या आधुनिक 
संकल्पनेचा. जन्म झाला, व यांनीच राष्ट्रवादाचा 
आग्रहाने परिपोष केला. 

म्हणूनच, पारतंत्र्यातून मुक्‍त होण्यासाठी, राष्ट्रीय 
स्वयंनिणयाच्या अधिकाराच्या आधारावर राष्ट्रवादी 
चळवळींचे संघटन होत असले, तरी वसाहतीच्या 
राज्याची ( ज्याची निर्मिती सर्वस्वी कृत्रिमं असते व 
सीमाही कृत्रिम रीत्या ठरलेल्या असतात ह राष्ट्रा 'च्या 
निमितीत- परिणती करण्यात यश संपादित केल्यावर, 


नव्याने प्रस्थापित होणाऱ्या राज्यसत्ता स्वत:च्या 


सीमांमधील लोकसमूहांना हा अधिकार प्रदान करीत 
नाहीत. लोकांची स्वत:ची अस्मि 


वयंनिर्णयाचा अधिकार यांच 
| 
आदर करेला जात नाही. 'राष्ट्र ' व राष्ट्रवाद ' 


चे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खंडन तरी 
करतात याचा आता उलगडा होऊ शकेल. 


__ समाजवादी निष्ठा व राष्ट्रवादी निष्ठा यांचा 
सवध आहिनकुलवत्‌ आहे, समाजवादी 


र चळवळीत आढळत 
ध्यानात घेण्याजोगी आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशीनिष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचार 


न्न द न्न 

अश्या गांधींनी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याचे 
नेतृत्व केले. यात स्वतःच्या भूमिकेशी व विचाराशी 
द्रोह घडला नाही का? 

* हिंद स्वराज्य ' मधील प्रतिपादनाचा गाभा आणि 
राष्ट्रसभेच्या झेंड्याखालील त्यांचे राजकारण-अर्थ- 
कारण यांच्यात शंभर टक्के मेळ नव्हता ही वस्तुस्थिती 
आहेच. या पुस्तकामधील प्रतिपादूनाशी विसंवादी 
असलेले खुलाले, स्पष्टीकरणे गांधींना वेळोवेळी द्यावी 
लागली. 

पण गांधींच्या बाजूने दोन गोष्टी सांगता येतात. 
यांतली एक गोष्ट अशी : राष्ट्रसभा ही आपला विचार 
मूलत: न स्वीकारणारी, राजकीय स्वातंत्र्याच्या 
संपादनासाठी कार्य करणारी संघटना/चळवळ आहे; 
तिच्या भूमिका व स्वत:च्या वैयक्तिक भूमिका/तत्त्वे 
भिन्न आहेत, हे गांधींनी सतत स्पष्ट केले. याच 
कारणाने १९३४ नंतर ते राष्ट्रसभेचे सभासद राहिले 
नाहीत. राष्ट्रसभेंची .राष्ट्रवादाची मांडणी मुळातच 
आधुनिक युरोपीय राष्ट्रवादी प्रणालीच्या तुलनेत उन्नत, 
सर्वसमावेशक, अनाक्रमक होती. तुलनाच करावयाची 
झाली, तर जपानश्ली करता येईल. एकाच वेळी देशीय- 
तेचे व वेशविकतेचे परिमाण असणारी मांडणी गांधींनी 
करून मूळ परंपरा अधिक उत्नत व विशाळ बनविली. 
म्हणून १९३० नंतर या देशात काँग्रेसच्या अनुयायां- 
पासून इंग्रज माणसाला धोका घडला नाही. अगदी 
१९४२ च्या ' छोडो भारत ' उठावाच्या काळातही. 
इतकेच नाही, तर अनेक गौरवर्णीय व्यक्‍तींना भारतीय 
म्हणून येथे आनंदाने, सहजतेने व प्रेमाने सामावून 
घेतले गेले. 

याच काळात आधुनिक धर्तीच्या राष्ट्रवादाची मांडणी 
भारतात केली गेली. ' हिंदुत्व ' व ' इस्लाम ' हे दोन 
निकष वापरून राष्ट्र, राष्ट्राच्या सीमा निश्‍चित 
करण्याची गोष्ट केली गेळी. आज स्वातंत्र्यानंतरही 
राष्ट्रीय अस्मिता नव्याने विभिन्न लोकसमूहांमध्ये जोपा- 
सल्या जाताना, रुजताना, तीव्र बनताना आपण अनु- 
भवीत आहोत. या सर्वे यशस्वी व अयशस्वी वा अर्धवट 
यशस्वी राष्ट्रवादांशी तुलना केली, म्हणजे गांधींच्या 
नेतृत्वाखाली राष्ट्रसभेने अधिक उन्नत केलेल्या राष्ट्र- 
वादाची वेगळी जातकुळी लक्षात येते. किंबहुना, 
राष्ट्रवाद हा शब्द न व्रापरणेच अधिक योग्य ठरेल 


अनुक्रमणिका 


७५ 


असा तो विचार, ती भावना व ती वृत्ती होती. 
गेल्या पंचेचाळीस वर्षांमध्ये भारत या राष्ट्रात 


“समाविष्ट राज्ये व लोकसमूह यांच्या अस्मितांचा ताण 


राष्ट्रावर आलेला आहे. भारतापासून फुटून निघू पाह- 
णारी मोठी * राष्ट्रीय ' चळवळ नागा लोकांनी केली. 
त्याच भागातील इतरही लोकसमूहांनी नंतरच्या काळात 
चळवळी उभारल्या. काइमीर व पंजावमध्येही अलगता- 
वादी * राष्ट्रीय ' चळवळी जोर करीत आहेत. झार- 
खंडाची मागणी ऐरणीवर आलेली आहे. आणि हा 
मामला इथे संपणारा नाही. हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा 
म्हणून स्वीकृत झाली होती. हिंदी भाषेच्या आग्रहा- 
वरूनही देश फुटण्याचा धोका उपस्थित झाला होता. 
अधिक्रृत भाषांचा दर्जा ज्या भाषांना घटनेनुसार देण्यात 
आलेला आहे त्यांच्यात आमच्या भाषेचाही समावेश 
व्हावा अशा मागण्या वेळोवेळी पुढे आलेल्या आहेत. 
आजपर्यंत ज्या प्रकारे भारतीय केंद्र शासनाने या 
पेचप्रसंगांमधून मार्ग काढलेला आहे आणि जी वृत्ती 
व प्रौढ जाण भारतीय जनतेने प्रकट केली आहे तिच्यात 
जे शहाणपण आहे ते राष्ट्रसभेने रुजविलेल्या उन्नत व 
उदार विचारांचे फळ आहे. आज काऱ्मीर व पंजाब 
पेटलेले आहेत. स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करू पाहणाऱ्यांच्या 
दहशतवादी कृतींमधून आणि पाकिस्तानच्या हस्त- 
क्षेपामधून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा समाचार रूढ 
राष्ट्रवादी भूमिकेमधून, सीमेवर व प्रदेशात सन्य तैनात 
करून, एकीकडे आपण घेत आहोत; पण दुसरीकडे, या 
दोघांच्याही अस्मितांना योग्य प्रकारे जागा करून देऊन, 
त्यासाठी राज्यघटनेतही फेरबदल करून त्यांना 
आपल्यातच ठेवण्यासाठी प्रयत्न केने जात आहेत. फुटीर 
राष्ट्रीय अस्मिता व राष्ट्रवाद यांच्या पलीकडे पोचणारे, 
अधिक जुने व खोलवर पाळेमुळे गेळेले आपणां सर्वांना 
एकत्र वांधणारे भारतीयत्व आहे व राष्ट्रवादी 
भूमिका ताणून धरून त्याचा बळी आपण देणे हो 
घोडचूक होईल, ही जाण या लवचीक भूमिकेच्या व 
प्रयत्नांच्या मुळाशी आहे. 
आधुनिक अर्थाने व व्याख्येनुसार ' भारत 
राष्ट्र कधी नव्हते, आजही नाही, व भविष्या 
शच तो हे युक्‍्तिवादाने सिद्ध करणे तसे फार 
पे आहे. भारताची एकात्मता (वा एकता) ही 
सांस्छृतिक-वेचारिक-आध्यात्मिक आशयाची आहे. 
सामाजिक संस्थांच्या (उदा., जात ) पातळीवरील आहे. 


* हे एक 
तही होऊ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


9 
नवभारत * 


७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ 


म्हणजे लोकांच्या पातळीवर हजारो वर्षांच्या काळात 
निर्माण झालेली एकात्मता हाच आपल्या अजूनही 
एकत्र असण्याचा आधार आहे. भारत अद्यापिही एक 
राहिला असल्याचे श्रेय राष्ट्रसभेने जोपासलेल्या 
राष्ट्रविषयक विचारांच्या जाणता-अजाणता झालेल्या 
संस्कारांना द्यावे लागेल. आधुनिक राष्ट्रावादाच्या 
चौकटीत न बसणाऱ्या कितीतरी गोष्टी संतत करीत 
भारताचे ऐक्य राखले गेले आहे. 
-; ७ -- 

गांधींच्या राज्यसंस्थाविषयक भूमिकेमध्ये, तत्त्वत: , 
केंद्रीकृत राज्यसत्ता, ' सांसदीय लोकशाहीव्यवस्था, 
राष्ट्रवादी राष्ट्र-राज्य हे आकृतिवंध वा या संरचना 
यांना छेद आहे. व्यवहारात त्या आज दृढ स्वरूपात 
प्रस्थापित आहेत म्हणून वास्तवाचा एक अटळ भाग 
म्हणून त्यांचा स्वीकार करण्याची, वास्तवाशी जुळवून 
घेत या संरचनांचे अस्तित्व अनावश्यक ठरेल, निर्मूल 
होईल या दिद्दोने वाटचाल करण्याची तयारी आहे. 

राज्यसत्तेचे वर एके ठिकाणी दोन प्रकार केले 
आहेत. यांपैकी दुसर्‍या प्रकारात मोडणाऱ्या सर्व राज्य- 
सत्ता गांधी तत्त्वतः अनावश्यक व अनिष्ट मानतात. 

गांधींची ही भूमिका समजावयाची असली, तर 
* राज्य ' (8६86) नावाची गोष्ट क्ली अस्तित्वात 
येते तेथपर्यंत मुळाशी जायला लागते. एका बऱ्यापैकी 
मोठया क्षेत्रावर विस्तार असलेले, लोकसंख्याही मोठी 
असलेले आदिवासी समाज अस्तित्वात, आहेत. किंवा 
आदिवासी समाजांची काही वैशिष्टये टिकवून जात 
म्हणून भारतीय नागर समाजव्यवस्थेत अंतर्भूत केले 
गेलेळेही समाज आहेत. या समाजांमध्येही शासनसंस्था, 
न्यायसंस्था इत्यादी संस्था असतात. त्यांची गरज 
असते म्हणून त्या अस्तित्वात येतात. त्या त्या 
लोकसमूहाच्या जीवनाच्या अनुभवामधून, विचार- 
विमर्शामधून, ' माती'तूुन एका आंतरिक स्वायत्त 
लोकाधारित प्रक्रियेतुन त्यांना त्यांचे आकार व आशय 
प्राप्त झालेले असतात. 

इतिहासात आपणास परिचित असलेली 
संस्था ' मात्र या प्रक्रियेमधून अस्तित्वात येत 
एका समुदायाने दुसऱ्या एका वा अनेक समुदार्यांना 
जिकून घेण्यामधून अस्तित्वात बाली असे दिसेल. 
राजधानी व तिचा अंतप्रदेश, जेते व जित या प्रकारचे 
असमान, श्ोषणाधिष्ठित सत्तासंबंध या प्रकारे 


* राज्य- 
नाही. ती 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


अस्तित्वात येणार्‍या राज्याच्या आधारे अस्तित्वात 
येतात. ऐषारामी, चंगळवादी जीवनद्दैलीचा उगमह॑ 
या प्रकारच्या राज्यसत्तेमध्ये सापडेल. पुरोहितवर्गाचे 
प्रावल्य व वर्चस्व यांचे मूळही यात सापडेल. आणि 
सामान्यांच्या प्राथमिक गरजा एक वेळ न भागल्या तरी 
चालेल, पण वरिष्ठांची चैन चाळू राहिली पाहिजे, 
त्यासाठी अथंव्यवस्थेचे संघटन झाले पाहिजे, औद्योगिक 
उत्पादन व व्यापार यांचेही प्रयोजन, स्वरूप व महत्त्व 
यांत या प्रकारच्या राज्यसत्तेच्या प्रस्थापनेने फरक 
पडतो. असमान सत्तासंवंध हे भाषा, पोशाख, रीतिरिवाज 
(' मॅनर्स '), घरे, देवळे, यांची वांधणी, खानपान अल्ला 
जीवनाच्या लहानमोठ्या अंगांमध्ये आवर्जून प्रकट 
केले जाऊ लागतात. अंतर निर्माण केले जाते व आग्रह- 
पुर्वक टिकवले पण जाते. 


पहिल्या प्रकारची ज्ञासनसंस्था आदश नैतिक. 


मूल्यांवर आधारलेली, वा आदर्श व्यवहार करणारी 
असते असे नाही. समाजाची धारणा करावयाची असेल, 
एकात्मता राखावयाची असेल तर नियंत्रण-नियमन 
करावे लागते, कायदे-नियम बनवावे लागतात, काही 
गोष्टींची सकती करावी लागते, न्यायनिवाडा करावा 
लागतो, दंडसत्तेचा वापर करावा लागतो. ही कार्ये पार 
पाडण्यासाठी शासनसंस्था असते. काही माणसांच्या 
हाती काही प्रसंगी कमीअधिक सत्ता केंद्रित होते; पण 
शासनसंस्थेचा, सत्तेचा व्यवहार किमान आवश्यक 
तेवढाच राहतो. एखी सत्ताधारी व्यक्तीही अन्य 
सशासदांसारलेच जीवन जगताना आढळतात. 

हास्त्रास्त्रे, सैन्य, संरक्षण 
या दोन प्रकारच्या राज्यस 
राज्यसत्ता हा शब्द 


व्यवस्था यांच्या बाबतीत 
त्तांमध्ये (एकीला उद्देशून 
ई वापरणेही अवघड वाटते) गुणात्मक 
अंतर आढळून येते. टोळीसमाजही अन्य टोळ्यांशी युद्धे 
करीत, परस्परांचे धन लुटून नेत वगैरे.. जेते-जित 
संबंधांवर आधारलेल्या राज्यसत्तांमध्ये अंतर्गत 
वंडाळीच्या धोक्याविरुद्ध सज्ज राहण्यासाठी जेत्यांना 
विश्वासू, कायमच्या, विशेषज्ञ सैन्याची गरज उत्पन्न 
तर झालीच; पण जेत्यांना, विज्षेषत: राजघराण्यांना 
परचक्राचे, पराभूत झाल्यास नष्ट होण्याचे संकट 
सावलीसारखे कायम उपस्थित आहे असे दिसेल. उलट, 
भक्ष्य-भक्षक संबंध असुनही जशा सर्व प्राणिजाती, 
निसर्गव्यवस्थेत नित्य बदलता, गतिमान तोळ कायम 


सहून सहअस्तित्व साधतात तज्षी स्थिती टोळीसमाजांची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशीनिष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचार 


आढळते. दुसर्‍या प्रकारची राज्यसत्ता ही स्वायत्त लोक- 
जीवनाच्या आंतरिक प्रक्रियेमधून आकारास आलेली 
-नसते, ती जबरीने प्रस्थापित केलेली असते. तिच्या 
शास्त्यांना शस्त्रांचाच आधार असतो. शस्त्रबळाधारे 
निर्माण केलेले राज्य शस्त्राच्याच आधारे टिकवावे 
लागते. जेव्हा प्रत्यक्ष परचक्राचा धोका नसतो तेव्हाही 
श्ास्त्यांच्या मनात भीती असते, असुरक्षिततेची भावना 
असते. शस्त्रधारी सैनिकांच्या आधारेच त्यांची भीती, 
असुरक्षितता ते काबूत ठेवू शकतात; रात्री सुखाने झोपू 
हकतात. एका खोलवर अर्थाने शत्रू, परके यांच्या 
अस्तित्वावरच त्यांचेही अस्तित्व अवलंबून असते. म्हणजे 
संरक्षणव्यवस्था, सैन्य, शस्त्रास्त्रे, युद्धसज्जता आणि 
युद्धे यांची दुसर्‍या प्रकारच्या राज्यसत्तांची गरज वेगळ्या 
क्रारणांनी निर्माण झालेली असते. 

दुसर्‍या प्रकारच्या राज्यसत्तेला पैसा खूपच जास्त 
लागतो. आणि त्याची पैश्याची भूक कधी संपत नाही. 
'अन्य राज्यांची वा लोकांची लूट करून ही. गरज भाग- 
विणे ही एक रीत झाली. पण स्वाऱ्या, या अर्थाने, राज्य- 
सत्तेच्या तिजोऱ्यांची भर करतीलच याची कधीच खात्री 
देता येत नाही. राज्यांतर्गत उत्पादक वर्गाकडून, सामान्य 
लोकांकडून या राज्यसत्तांना वेगवेगळ्या मार्गानी सतत 
वैसा गोळा करावा लागतो. वेठबिगार, विविध प्रकारचा 
कारभार, खंडण्या, प्रसंगोपात्त विशेष नजराणे इत्यादी 
प्रकार लक्षात येतात. दुसर्‍या प्रकारची राज्यसत्ता 
हो अन्याय, दडपणूक व शोषण, पिळवणूक यांवर 
अपरिहार्यपणे विसंवते. 

अनियंत्रित सर्वंकष राजेशाह्यांच्या जागी प्राति- 
निधिक राज्यसत्ता अस्तित्वात आल्या, त्यांचे लोक- 
शाहीकरण झाले, त्यांनी ' कल्याणकारी ' जवाबदाऱ्या 
अंगीकारल्या, नियोजनाद्वारे समृद्धी आणण्याचा वसा 
खांद्यावर घेतला. याने गुणात्मक अंतर पडलेले नाही, हे 
गांधींच्या । हिंद स्वराज्य ' मधील टीकेचे सार आहे. 
लोकक्नाहीवादी, राष्ट्रवादी विचाराच्या मंडळींना ही 
गोष्ट स्वीकारणे अवघड जाते, हे समजू शकते. पण 
समाजवादी विचाराच्या मंडळींनादेखील ही टीका 
समजू नये याचे काहीसे आडश्‍चयं वाटते. 

स्वतंत्र भारताच्या राज्यसत्तेंचा अनुभव आपण 
स्वच्छपणे पाहिला, तर गांधींची टीका रास्त आहे हे 
पटणे कठीण जाऊ नये. जी राज्यसत्ता वारश्ाने 
काँग्रेसच्या नेत्यांना सत्तांतराद्वारे १९४७ साली मिळाली 

न. भा. ११ 


अनुक्रमणिका 


७७ 


ती मुळात झस्त्रबळाच्या जोरावरच प्रस्थापित केलेली 
होती. प्रजासत्ताक भारताच्या राज्यघटनेच्या गाभ्याशी 
१९३५ चा कायदाच आहे असे म्हटले जाते; याचे मर्म 
ध्यानात यायला हरकत नाही. स्वायत्त लोकजीवनाच्या 
आंतरिक प्रक्रियेच्या वाटचालीमधून ना राज्यसत्ता 
अस्तित्वात आली ना भारताची राज्यघटना भाकारास 
आली. 

सत्तांतराच्या वाटाघाटींद्वारा स्वातंत्र्यसंपादन 
करण्याची गोष्ट गांधीजींना मनापासून पटत नव्हती. 
पण ब्रिटिशांना राज्य सोडण्याची तातडी होती. वेग- 
वेगळ्या कारणांनी ' तुम्हाला ' राज्य सोडून जायचे 
आहे ना, तुम्ही जा; ज्या कोणाच्या हाती ते सुपूर्द 
करावयाचे असेल ते करा; 'आमचे आम्ही नंतर कसे 
निपटावयाचे ते पाहून घेऊ' ही गांधींची भूमिका 
काँग्रेसचे नेते, गांधींचे दीघकाळचे निकटवर्ती सहकारी 
यांना पचली नाही; पटलीही नाही. 

फाळणी, उर्वरित भारताचे राज्य या गोष्टी 
पत्करल्या तेव्हा, किमान ब्रिटिश राज्यसत्तेचीच 
साम्राज्यवादी परंपरा, तिचा डामडौल, तिच्यामधील 
विषमता, लोकांपासून राखलेले अंतर, सैन्यबळावरील 
भरवसा या गोष्टी टाकून द्या आणि वेगळे वळण 
स्वीकारा असे गांधींनी सुचवले. पण राज्यसत्तेचे हे 
व्यक्तिमत्त्व, वेगवेगळया कारणांनी, काँग्रेसच्या नेत्यांनी 
कायम ठेवले. ब्रिटिश परंपराच पुढे चालविली. खडे 
व्यावसायिक (प्रोफेशनल) विक्षेषाधिकारसंपन्न सैन्य, 
* आयसीएसचो पोलादी चौकट ', खर्चिक गुंतागुंतीची 
व अनेकस्तरीय न्यायव्यवस्था, केंद्रीकृत प्रशासनयंत्रणा, 
परभाषेतून शासनव्यवहार वगैरे संस्थांचे, रीतींचे 
वर्चस्व कायम ठेवले. येथपर्यंत, की पूर्वीच्या व्हाइस- 
रॉयच्या निवासंस्थानीच राष्ट्रपतीपण राहू लागले, 
त्याच इतमामासहित ! 

न्न 

* स्वदेशी 'च्या संकल्पनेच्या आधारे गांधीजींच्या 
राज्यविषयक विचारांचा उलगडा योग्य प्रकारे होऊ 
शकतो. * स्वदेशी 'चे तत्त्व हे आथिक तत्त्व आहे, या 
ऐष्टिकोणामधून त्याकडे आजवर प्रामुख्याने पाहिले 
गेळे-आहे. वास्तब्रिक ते फार व्यापक तत्त्व आहे. 

- संमग्रता हा गांधीविचाराचा विशेष आहे. जीवनाची 
सर्वे अंगे परस्परांशी जोडलेली असतात; जीवन सलग 
व एकात्म असते, हे गांधीविचारात गृहीत आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७८ 


* स्वदेशी 'ची साधना करणारी व्यक्‍ती आपल्या 
शेजाऱ्यांच्या सेवेमध्ये स्वतःला सर्मापत करील. 
झेंजाऱ्यांचे हित साधणार्‍या सेवेमधून कोणाचेच, दूरवर 
राहणाऱ्यांचे अहित होऊच शकत नाही. याउलट, 
दूरस्थांची, जगाची सेवा करण्याच्या इराद्याने जो 
शेजार्‍यांविषयीचे कततव्य पार पाडीत नाही तोत्या 
दुरस्थांच्या जीवनातही उत्पातच घडवून आणील हे 
अधिक शक्‍य आहे, अशी स्पष्टता गांधींनी केली आहे. 

गांधी 'सेवा ', ' क्तंव्य' या शब्दांचा वापर 
करतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. स्वदेशीचे ब्रत पाळा- 
वयाचे म्हणजे स्वतःच्या लौकिक जगातील वागणुकी- 
मधून, कृतींमधून सर्व भूतमात्रांशी असलेळे ऐक्य 
अनुभवायचे, आत्मकेंद्रित वृत्ती व व्यवहार यांचा लोप 
घडवून आणावयाचा. 

या दोन गोष्टी एकत्र केल्या, तर कोणते सूत्र निष्पन्न 
होते ? ' समुदाय ' कुटुंबीय, गेजार-पाजारी, गावकरी/ 
वस्तीवाले यांचा मिळून होणारा समुदाय ((1011ए- 
719 ) हे समाज-संघटनेचे, कतंव्यभावनेने सेवाधर्मी 
जीवन जगण्याचे केंद्र एकक ठरते. आथिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजकीय जीवनाची उभारणी समुदायाच्या 
अधिष्ठानावर करावयाची. 

समुदायात जगणे हे माणसाच्या दृष्टीने स्वाभाविक 
व नैसगिक आहे. सामान्य माणसांचे आयुष्य कोणत्या 
वर्तुळांमध्ये किती प्रमाणात जाते असे पाहिले, तर ते 
कुटुंब, शेजारी-पाजारी, गोतावळा, जात-जमात, गाव व 
पंचक्रोशी या वर्तुळांमध्ये व भोगोलिक दृष्ट्या एका 
लहान प्रदेशातच अधिक करून व्यतीत होते असे आढ- 
ळेल. समुदाय आणि देश यांच्या परिसीमा पुर्वीच्या काळी 
एकच असत. आदिवासी जमातोंच्या संदर्भात आजही 
ही वस्तुस्थिती मोठ्या प्रमाणात आढळते. पण, बृहत्‌ 
नागर समाज घेतले- उदाहरणाथे, आधुनिकपूर्व 
काळातील भारतीय समाज- तरी सामान्यांच्या वावतीत 
प्राधान्येकरून हेच चित्र आढळले असते. अपवादात्मक 
असे काही व्यवसाय वा जीवनाची अंगे होती, 
व्यक्‍ती लांब लांबपर्यंत जात. सैनिकी पेशा हा असा एक 
पेशा होता. व्यापार, दर्यावर्दी जीवन, तीथंयात्रा, फकिरी 
जीवन या ओघात व्यक्‍ती लांब लांबपर्यंत जात असंत. 

या बाबतीत एक-दोन गोष्टी ध्यानात घेण्याजोग्या 
आहेत. सैनिकी पेक्षा घ्या. लढाया, 


न स्वाऱ्या यांच्या 
ओघात स्वत:चा समुदाय व स्वदेश यांच्याशी असलेली 


ज्यांमध्ये 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


नाळ तुटून माणसे सैनिक या नात्याने प्रवाहपतित कधी 
व का वनतात, असा प्रश्‍न विचारता येईल. शिवाजी- 
महाराजांच्या काळातील सैनिकांची गोष्ट काय होती ? 
त्यांच्या मुलळुखगिरीचा प्रकार वव्हंशी असा होता, की 
ज्यामुळे समुदाय व स्वदेश यांची बैठक कायम राहिली. 
औरंगजेव ज्या सैन्यानिश्ी दक्षिणेत सत्तावीस वर्षे झुंजत 
राहिला त्या सैन्यातील सैनिकांविषयी, किमानपक्षी एका 
मोठ्या संख्येविषयी, असे म्हणता येणार नाहो. प्राचीन 
काळचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर अलेक्ज्ञांडरचे देता 
येईल. सैनिकी पेज्ञा हा पुणवेळचा, धंदेवाईक पेक्ा बनतो 
तेव्हा, खडे संन्य मोठ्या प्रमाणावर वाळगण्याची 
आवड्यकता उत्पन्न होते तेव्हा, समुदाय व स्वदेश यांची 
वैठक ढळते. केंद्रीकृत राजेशाह्या व साम्राज्ये यांना 
अक्ा सैन्याची गरज असते. 
गंगा, गोदावरी यांसारख्या नद्यांच्या प्रवाहांवर 
वा सागरावर ज्यांचे किक जीवन, पोटपाणी, 
अवल्बून होते, म्हणजे हेच अंशतः: यांचे स्वदेश होते, 
असे समुदाय जगभर आजही आढळतात. तसे गुरेढोरे 
धेऊन स्थलांतर करीत भटके जीवन जगणारे समुदाय 
(इंग्लिश शब्द ' जिप्सी ' ) जगभर होते; लमाण, 
वंजारा, कैकाडी हे आपणास परिचित असे या प्रकारचे 
समुदाय आहेत. एके काळी खुष्की वा सागरी व्यापारी 
व्यवसाय यांच्या हाती असावेत असे दिसते. वरकरणी 
चलनवलन, लांबवरच्या सफरी हे विशेष आढळन येत 
असले, तरी समुदाय व स्वदेश ही वैठक येथेही कायम 
राही. लहान-मोठ्या साम्राज्यांच्या प्रस्थापनेमधन 
उत्पन्न होणाऱ्या 'गरजा व त्यांची पूर्तता करण्यासाठी 
मळा ठरणारा व्यापार गुणात्मक दष्ट्या वं 
1कारमानदृष्ट वेगळ' न्यत 
गरजांपोटी अन षलो-! टीला अवती: आ 
येतात (उदा., खाणी व त आ 
२ हणाव खाणीत काम करणारे मजर. 1; 
व्यापारी पेढ्या, धंदेवाईक खलाक्ी ( आज ट्रक-चालक 
क वाहुक ), दलाल-वखारवाले, त्यांच्या परमुलूखातील 
त्याच्या वस्त्या इत्यादी आकारास येतात. 
माती कर क, तीन. समुदाय व स्वदेश 
व क्त तूनही विस्तीण भौगोलिक 
क्षत्रावर पसरलेले संबंध प्रस्थापित करताच येत नाहीत 
क्य नाही. गगात्मक फरक पडायला लागतो तो 
जागी धंदेवाईक स्वार्थ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, बाई 


स्वदेशीनिष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचार 


व त्यासाठी उंपंयोगी अशी जेवढ्यास तेवढे संबंध 
ठेवण्याची वृत्ती असलेले वरिष्ठ वर्ग वेगवेगळा क्षेत्रांत 
आकारास येतात. त्यांचे आपापसांत व जनसामान्य 
यांच्याशी असणारे संवंध हे सत्तासंवंध असतात, शोषक- 
शोषित असे असतात. आणि तरीही मतुष्याच्या स्वभाव- 
प्रकृतीमुळे या टप्प्यावरही समुदाय निर्माण होतात 
स्वदेश आरेखिले जातात. परमुलखात जाऊन व्यापारी 
पेढी चालविणाऱ्या मारवाडी, पारशी, उड्पी इत्यादी 
जमातींचे समुदाय तयार होतात, आणि तेही आपला 
एक स्वदेश टिकवून धरतात. गिरण्या, खाणी अश्या 
व्यवसायांत स्थिर झालेल्यांचे समुदाय तयार होतात. 
तेही आपले स्वदेश उभे करतात व मूळ गावांशी|प्रदेशांशी 
संबंध आवर्जून कायम ठेवतात 
छोकजीवन स्वायत्त आंतरिक प्रक्रियेद्वारा जेव्हा 
रुजते, फोफावते, आकार घेते तेव्हा त्याची बांधणी 
समदाय व स्वदेश या दोन सूत्रांभोवती. होते. या 
* बांधणीसाठी निष्ठा, समुदाय व स्वदेश यांच्यावर निष्ठा 
उत्पन्न करण्याची व रुजविण्याची गरज असते. खताचे 
संबंध नसले, तरी रक्‍ताचे संवंध जणू आहेत अशा नाते- 
संवंधांनी, वा गाव-देशसंबंधांनी परस्परांशी जोडून 
घेतले जाते. म्हणजेच परस्परांविषयीचे कतेव्य व, 
बांधिळकी स्वीकारली जाते. सर्वच व्यक्‍ती कतंव्य 
पाळतात वा बांधिलकीला जागतात असे नाही. पण 
तसे न करताना त्यांना अपराधी वाटते, त्यांच्या 
मनावर ताण येतो. स्वदेश ही केवळ निवासाची जागा 
राहात नाही. त्यातल्या अनेक गोष्टी, नद्या, डोंगर, घळी, 
प्राणी, वृक्ष, शिला इत्यादींना पावित्र्य बहाल केले 
जाते, त्यांच्या ठायी शक्‍ती कल्पिली व अनुभवली जाते. 
समुदाय व स्वदेश यांना भौतिक-आ्थिक आधार/ 
बैठक असतेच. माणसाच्या प्राथमिक भुका व गरजा 
भागविण्याची समुदाय व स्वदेश यांच्या साहाय्याने 
व्यवस्था जर नसती, वा ती क्षमता या दोन गोष्टींमध्ये 
नसती, तर त्या माणसांच्या जीवनात व मनात त्या अशा 
रुजल्या नसत्याच. पण केवळ आथिक व भौतिक परिमाण 
त्यांना नसते. त्यांना एक नैतिक व अलौकिकत्वाचे 
परिमाण पण असते. भौतिक-आथिक जीवनाला व्यवहा- 
रांना तोळून धरण्याचे कार्य हे परिमाण पार पाडीत असते 
स्वदेशीच्या तत्त्वाची मांडणी गांधी करतात तेव्हा 
खादीग्रामोद्योगांबद्दल जास्त वेळा बोलतात. पण तो 
केवळ आथिक विचार नाही. ते शेजारधर्माबददल 


अनुक्रमणिका 


७९ 


बोलतात. ते कतंव्य व बांधिलकोबहद्दळ बोलतात. पए 
ते त्यांच्या खास पद्धतीने आध्यात्मिक परिभाषेत 
बोलतात. त्यांचे पुढील उद्गार ध्यानात घेण्या 
जोगते आहेत : '5॥/२१८७ 15 पाट 120 खी 130: 
हागुंखटत ७५ पढ फाटा 9४९. 8७ (ए8] 
18905 110 १९5 189059 110९00 110 ९1800४. 
उप. एपी) ठ्ठाण०'9108 07 0016 ८9585 
8] जीहया 110९16९015 01 ता$00695 पाटया. 

. [८ 18७ जी $७0ेढकषा 15 गा्ठा'ा€0 
एप. 1. 1188 
ए०वच्ष इपाफ 1010 ठता, विद्याटट 0९ 
171९085819 101 (1८ ४०७ 0 8७१तेहछोय. 1 18 
पपा त ७101008] 50158९, 8९90८७ 


89105 8017 ८ तीठ9) टयावायटा2000 0२९८ 
500]. पीठा ॥ ९ हणी] 0७०0१४०... 8 


ए०१॥"५ ० 8७१0ढ्ञा, 


ग 1८ 0880 1191010 0 गाढा, 


एटा 016, 11 1115 
पणा (0 त््यापणि जाणावा 0). एल 


ह्यात टा'6१एठा, 5९९७5 (000 ला ल9९0 
तीण्या ८ ७०ातव्टट जी फाढ ७1४७०१] 0०व५. 


सर्वे चराचरसृष्टीशी आपले एकत्व आहे, चराचर- 
सृष्टीत जे चैतन्यतत्त्व ओतप्रोत आहे तेच आपल्याही 
ठायी ओतप्रोत आहे, वेगळ्या ' मी 'पणाचा, स्वार्थाचा 
व अहंकाराचा परिपोष करणारा देह म्हणजे खरे 
आत्मतत्त्व नव्हे, चैतन्यतत्त्व तेच आत्मतत्त्व, ही नैतिक- 
आध्यात्मिक वैठक. तिच्यामधून प्राप्त होते ते स्वदेश्ीचे 
तत्त्व. माझे पहिळे कर्तव्य, माझी पहिली बांधिलकी 
माझ्या अवतीभवतीच्या माणसांना, चराचरसृष्टीला 
आहे; त्यांचे हित मी साधले पाहिजे. त्यांचे हित साधले, 
तर सार्‍या जगाचे हित साधणे त्यात येतेच. माझेही 
हित वेगळे नाहीच. र 


ह त 


) 


समुदाय व स्वदेश यांच्याभोवती उभारलेले, स्वायत्त 
आंतरिक प्रक्रियेवर आधारलेले, राजकीय-आधथिक- 
सामाजिक-सांस्कृतिक लोकजीवन हे जर जुन्या काळच्या 
टोळ्या, वंद, जमाती, धार्मिक समूह , राष्ट्र-राज्ये 
यांच्या घाटांमध्ये बंदिस्त झाले, तर त्याचे एकच एक 
पृथ्वीव्यापी ' ओशियानिक सकेल ' बन॒ शकणार नाही. 
प्रत्येक स्वदेशाधारित समुदाय हा त्या समदायाला 
पृथ्वीव्यापी मानवजातीक्षी जोडणार्‍या वर्तळाचा केंद्र 
असेल ; किबहुना, केंद्रस्थानी तो असल्याखेरीज मानव- 
जातीला व्यापणारे वर्तूळ आखले-जोडले जात नाही. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


८० 


टोळी, राष्ट्र, साम्राज्य, राष्ट्रांचा गट (उदा., युरोपियन 
कम्यूनिटी) इत्यादी संरचना या हे वर्तुळ पूर्ण होऊन 
देणार्‍या, एकमेकांना छेंद देणारी अनेक वर्तुळे अस्तित्वात 
आणणाऱ्या संरचना आहेत. गांधी ग्रामस्वराज्याची 
गोष्ट करतात तेव्हा त्यांना टोळीवाद, सरंजामश्नाही, 
जातपात व स्पृश्यास्पृद्यता यांवर आकारित हिंदु 
पारंपरिक समाजव्यवस्था यांपैकी कशाचेच पुनरुज्जीवन 
करावयाचे नाही. भारताच्या प्राचीन काळापासून चालत 
आलेल्या व अजूनही क्षीण, विघटित स्वरूपात, पण 
जिवंत असलेल्या परंपरा व संस्कृती यांची काही गुणी 
तत्त्वे व वैशिष्ट्ये यांचे रक्षण करून त्यांचे संवधन जरूर 
करावयाचे होते. पण त्यांच्या संवर्धनातून एका नव्या 
जागतिक, राजकीय, आथिक व्यवस्थेची उभारणी त्यांना 
करावयाची होती. 

जुन्या ग्रामव्यवस्थेतळा आणि स्वत:च्या विचारा- 
तला भेद गांधींनी ठळकपणे मांडला नाही हा दोष मात्र 
नोंदवायऴा हवा. पूर्वीची खेडी ही ज्या नागर व्यवस्थेचा 
भाग होती, तो व्यवस्था गांधींच्या नेतिक-आध्यात्मिक 
तत्त्वांवर संघटित झालेली नव्हती. विषमता, अन्याय, 
शोषण, दडपणूक या गोष्टी त्या व्यवस्थेत अंगभूत 
होत्या. धर्मपीठे व धर्मसत्ता यांचे तिला समर्थन होते. 
ब्राह्मण व क्षत्रिय- म्हणजे व्यवहारात पुरोहितवर्ग व 
वतनदार- राजेरजवाडे- यांची युती होती. गावपातळी- 
वर-समुदाय व स्वदेश यांना बांधिलकी होती. कर्तव्या- 
चेही बंधन होते. पण जातपात व स्पृश्यास्पृद्यता यांच्या 
कोंदणात त्यांचे पालन होत होते. जित-जेते संबंध हाच 
राज्याचा व ग्रामव्यवस्थेचाही पाया होता. ग्ूद्र व 
अस्पृश्य हे वर्गीकरण जित-जेते संबंधावरच निर्माण 
केळे गेलेळे होते. स्त्रियांना दिके गेलेले स्थान आणि 
वागणूक ही या जित-जेते संबंधाचीच 
आविष्कृत झाळेली परिणती होती. भाऊबंदकी, गटबाजी 
या ग्रावागावांना जडलेल्या दुर्धर रोगांमधूनही हेच 
सत्य प्रकट होत होते. गांधींना अभिप्रेत असलेले संबंध 
गावागावांमध्येही नव्हते. 

भोतिक-आधिक व सामा 


घराघरांमध्ये 


वस्था नुसतीच कमालीची 
ती उपजीविकेचे प्रश्‍न 
घटनेच्या दृष्टीने कमालीची 
व $७॥१७॥ 
153 01 
920९७11 11 1 


नेवभारते 


जिक जीवनाची, म्हणजे ' 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


कार्यक्षमही होती. ती चिरेबंद असली, तरी साचेबंद 
वा स्थितिशील नव्हती. ती गतिमान, लवचीक व परि- 
वतनश्ील होती. शूद्रांमधून सतत राजघराणी निर्माण 
होत राहिली व त्यांना * क्षत्रिय ' म्हणून मान्यता प्राप्त 
होण्यात कधी तात्त्विक वा व्यावहारिक अडचण उपस्थित 
झाली नाही, ही एक गोष्ट याचा पुरावा म्हणून पुरेशी 
आहे. बदलत्या परिस्थितीक्षी व संदर्भाशी जुळवून 
घेऊन कार्य करीत राहण्याचे सामर्थ्यं प्रकट करण्या- 
इतकी, अनेक साम्राज्यसत्तांना यशस्वीपणे तोंड देण्या- 
इतकी ती सशक्‍त होती. 

याचे मर्मही जाणून घ्यायला हवे. ग्रामव्यवस्था 
ही गांधींच्या नैतिक-आध्यत्मिक कसोट्यांना पुर्णांशाने 
उतरणारी नव्हती, हे खरे. पण या व्यवस्थेला प्रदीधं 
कालावधीत स्वायत्तपणे आंतरिक प्रक्रियेद्वारा विकसित 
होत गेलेल्या लोकजीवनाचा भक्कम आकार प्राप्त 
झाला होतां. . या ग्रामव्यवस्थेत गावातील सर्व जात- 
पातींचा, अगदी अस्पृश्यांचाही, क्रियाशील सहभाग असे. 
हा सहभाग कुटुंबांचे व जातींचे अधिकार, कर्तव्ये, 
जवाबदार्‍या, यांच्यावर आधारलेला होता. न्याय 
व मूलभूत मानवी हवक यांच्या आधुनिक आशयाच्या 
कसोटीवर ही व्यवस्था उणी ठरत असली, तरी न्याय 
व हक्‍क यांची नेतिक बैठक या व्यवस्थेला होती. या 
व्यवस्थेला व्यापक जनमान्यता होती. 

जातपातीची व स्पृश्यास्पृश्यतेची 
भेदाभेद व शिवाशिव अ 
पुन्हा आविष्कृत करणारे 
सांस्कृतिक प्रसंगही या 
सामुदायिक जीवनात स 


विषमता असूनही, 
सूनही समाजाचे एकत्व पुन्हा 
» त्याची पुष्टी करणारे धामिक- 
व्यवस्थेत वर्षभर कौटुंबिक व 


रण माविष्ट होते; आणि यापलीकडे 
चराचर सृष्टीचे एकत्व ठसविण्याचे, समाजाच्या सर्व 


, पैरांमध्ये ते मुरविण्याचे कार्य, व्यवस्थेतून * स्वेच्छया 
बाहेर पडलेली ' मंडळी सातत्याने शेकडो वर्षे करीत 
राहिली. उदा., क्ूषि-मुनी, संत, साधू, फकौर, महात्मे. 

गांधी कोणत्या नव्या गोष्टी सांगत होते ? प्रत्येका- 

साठी ते सेवाधर्म सांगत होते. आपण शोजाऱयांचे, व 
पर्यायाने सर्वांचे हित पाहायचे आहे; कुटुंबियांचा वा 
गावाचा वा जातीचा स्वार्थ तेवढा पाहावयाचा नाही 
असे म्हटल्यावर आक्रमक व विस्तारवादी प्रेरणा 
मुळातच क्षीण होतात.* जाणीवपुर्वक आपली राहणी 
7 5९8111 258; 01, 


र्य णाटाट 15 5टीओ111288 गा 
० कदा तीठया 


पाट ठा जं 1, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशी निष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयंक विचार 


साधी ठेवणे, गरजा सीमित ठेवणे ही दुसरी नवी 
गोष्ट ते सांगत होते. गरिबीत, साधेपणाने राहण्याखेरीज 
गत्यंतर नाही म्हणून साधे राहावयाचे नसून, जीवनाचे 
श्रेय नैतिक-आध्यात्मिक उन्नतीमध्ये आहे व त्यासाठी 
भौतिक सुखोपभोंगांमधून मन काढून घेणे इष्ट असते 
म्हणून. ते भौतिक-आ्थिक जीवनात समतेचे मूल्य 
प्रस्थापित करू इच्छित होते. दोन मार्गांनी : उपजीविके- 
साठी प्रत्येकाने श्रमनिष्ठ जीवन अंगीकारण्याची इष्टता 
व आवश्यकता सांगून, आणि सर्व व्यवसायांचे समाज- 
घ्रारणेच्या दृष्टीने मोल सारखेच असल्याने त्यांचे 
प्रतिष्ठा व .आथिक मूल्य समान असले पाहिजे असा 
आग्रह धरून (टॉलस्टॉय व रस्किन यांच्यापासून त्यांनी 
ही शिकवण आत्मसात केली होती.). ही तिसरी नवी 
गोष्ट होती. जातींच्या व अनेक जातिनिवधांच्या 
विरोधात आरंभी ते नव्हते. पण उच्चनीच, विषम 
सत्तासंबंधांच्या, प्रतिष्ठा व राहणी यांच्या भेदाभेदांच्या 
पूर्ण विरोधी होते. अस्पृश्यता हा .तर कलंक होता, 
पाप होते. ही चौथी नवी गोष्ट होती. सावंजनिक 
स्वच्छता व आरोग्य यावरील भर हीदेखील नवी गोष्ट 
ते सांगत होते. जीवनाला अहिसेची वैठक देण्याची 
गोष्टही नवीन होती. कारण आथिक, राजकीय व 
सामाजिक व्यवहार, म्हणजे दैनंदिन लौकिक जीवन 
अहिसिवर अधिष्ठित करण्याची गोष्ट ते करीत होते. 
ही नवी गोष्ट होती. नकारात्मक कोनातून यात 
शोषणमुक्‍तीची गोष्ट येते आणि विधायक कोनामधून 
बंधुभाव, प्रेम यांची गोष्ट येते. 

यातल्या काही गोष्टी साधुसंतांच्या शिकवणुकीतून 
भारतीय लोकमानसात मुरलेल्या होत्या. लौकिक 
व्यवहारांमध्ये, विशेषतः समाजव्यवस्थेच्या पातळीवर, 
प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या बाबतीत वाटचाल झालेली 


८१. 


नव्हती. पण बर्‍याचशा गोष्टी गांधींनी पाश्‍चात्त्य 
धर्म, संस्कृती व विचारवंत यांच्याकडून आत्मसात 
केल्या होत्या, 
ल १ 0. 

अहिसेचे तत्त्व आधथिक-भोतिक जीवनात लागू 
करण्याचा गांधींना अभिप्रेत असलेला अर्थ आपण पाहू 
या. सम वाटप हे अहिसेतून निष्पन्न होते. स्वत:च्या 
स्वाभाविक-नैसगिक गरजा भागविण्यासाठी पुरेसे प्रत्येक 
माणसाला निढ्चित व निश्‍चितपणे मिळण्याची व्यवस्था 
असेल, पण त्याहून जास्त नाही. हे सम वाटप 
सक्‍तीने घडवून आणावयाचे नाही म्हटल्यावर ते कसे 
घडून येईल? विश्‍वस्तवृत्ती ' हे तत्त्व गांधींनी 
सांगितले. अनेक व्यक्तींच्या ठायी विशेषत्वाने गुण- 
संपदा व कौशल्ये असतात; गुणसंपदा, कौशल्ये, ताकद 
इत्यादींचे वाटप निसर्गात असमान असते. या व्यक्तींचा 
समाजाला लाभ तर पूर्ण मिळावा पण त्यामधून शोषण, 
दडपणूक, विषमता उत्पन्न होऊ नये, हिसेने ही समता 
प्रस्थापित केली असे होऊ नये, तर मार्ग कोणता ? 
वि्वस्तवृत्तीची जोपासना हा त्यावर उपाय आहे 
पण विववस्तवृत्तीने व्यवहार स्वेच्छापुवक न करणार्‍यास 
मोकळे सोडावयाचे का ? येथे गांधींचे असहकार व 
सत्याग्रह हे तत्त्व लागू पडेल. 

गांधींच्या कल्पनेतील स्वदेशनिष्ठ समुदायापाशी 
असहकार, प्रतिकार व सत्याग्रह यांची शक्‍ती असण्याला 
अहिंसेच्या अंगाने महत्त्व आहे. जो अन्याय्य दडपणूक 
व शोषण करू इच्छितो, म्हणजेच हिसेने व्यवहार करू 
इच्छितो त्याच्यापुढे लाचार शरणागती पत्करण्याची 
वेळ यायची नसेल, तर प्राथमिक व प्राणभूत 
गरजांच्या बाबतीत समुदाय स्वतःच्या स्वतंत्रतेचे रक्षण 
करण्यास स्वावलंबी असलें पाहिजेत. . स्वावलंबन 


[त फाल्यटा व्वा). ८. शाठतेहाणा सपीटांच] ॥ल जा इ्याञा) हा]ु०र्‍१णट 
ग 6050 ७९०७७६७ 1 [वा00७ एप 8 जायाला हया (0 अंगाला, लाट 15 10 
6508130 "00 0पा तरळल्हा (०8 ७१७ ]०पटा 1 9१४. 


बु. । ,,.९६ो] 018] आ] ॥७४० एट एणाहाटका018] (0 शप] 15 गवा) 12605 


10 00106. 


१ मलट तोंळु०शंपठा छ०पत केलुशण९ $०्टांटाए र्जा गाद्या छा'९. शमी; ऐ€ 
१॥९१]॥४ 1181 11008 10७ 0०0 लढ घ्यात ७पाते, १0ते 118 2911125 1181 110( 13९ 1081... 
॥९ 139 56 ४. 11९ 169801103४ 1९तणं1९७ ”ि 15 0९50718] 1९6ते$ 8110 ३टॉ. 85 (एएकॉ.९6 
छि. एट लावातेटा, (० 0९ ळथातेलते 091 एट फथाली( 01 $०लेप. ' 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आर 
(स्वयंपूर्णता नव्हे ) समुदायांना सक्षम व समर्थ 
बनवील.$ 

स्वावलंबी गावसमुदाय स्वदेशाच्या पर्यावरणाचे 
वैविध्य जोपासतील व इतके समृद्ध बनवतील, की 
ते स्वाश्रयी व आत्मनिर्भर बनतील; पण संकुचित 
स्वयंपुर्णता, स्वतःचे एक बेट बनविणे, जगाक्ली 
संबंध न ठेवणे ही उद्दिष्टे नसतील. समुदाय सर्व 
गरजा स्वत:च्या भरवश्यावर भागवू शकणार नाहीत. 
गांधींच्या कल्पनेत व्यापार, आयात-निर्यात, अनेक 
गावसमुदायांचे सहकार्य व संयोजन या गोष्टी नेहमीच्या 
(नॉर्मल) म्हणून अभिप्रेत आहेत. उत्पादनवाढ. करणे, 
त्याचा विनिमय करणे यामागे शोषण, प्रभुत्व, दुसर्‍यांना 
कामाला लावून, ऐषारामी जीवनाचा उपभोग ही 
उद्दिष्टे व्यक्‍तिगत वा सामूहिक पातळीवर नसतील. 
उन्नत व संपन्न, सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक 
व्यक्तिगत व सामूहिक जीवनासाठी स्वेच्छया 
निवडलेली साधी भौतिक राहणी, अन्य व्यक्‍ती वा 
समुदाय यांच्याशी शोषणमुक्‍त, बंधुभावाचे नाते आणि 
सेवाधर्माचे पालन या पायावर समाजाची उभारणी 
केळी, तर आजच्या प्रस्थापित राजकीय, आथिक व 
सामाजिक संरचना, आजचे बरेचसे प्रगत तंत्रविज्ञान व 
वैज्ञानिक संशोधन यांचे प्रयोजनच संपुष्टात येते ही 
गोष्ट ध्यानात येईल. सत्ता, मत्ता, प्रतिष्ठा इत्यादींचे 
केंद्रीकरण करून कोर्ती, वेभव, गौरव (४1019) इत्यादी 
साध्ये प्राप्त करण्यासाठी निर्माण केला गेलेला आजचा 
९०-९५ टक्के पसारा वा अवडंबर आहे. पृथ्वीच्या 
पर्यावरणावरचा, माणसांच्या व्यक्‍्तित्वावरचा हा सारा 
बोझ उतरल्यावर माणसे केवढी मुक्‍त होतील याची 
कल्पना करावी. 

* स्मॉल इज ब्यूटिफूल ' कते अन्स्टं शूमाखर यांनी 
* प्रिन्सिपल ऑफ सब्सिडिअंरिटी ' नावाने एक तत्त्व 
विशद केलेले आहे. राष्ट्रीयीकृत उद्योगाचे संघटन कसे 
करावे याचे विवेचन ते करीत होते. रोमन कॅथलिक 
चर्चचे जागतिक प्रमुख पोप यांनी प्रसृत केलेल्या एका 


$ " पतेलुद्यातेथाटट गाडा 
दढ शा] 135 (0 06 $6९1-5 
॥९८ 85९ ळी वे्टद्याता न| 

$ 791701 जाल्यार] 
काही शतकांपुर्वीचा असावा. 


(्छ्प 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


पद्य ३ ८ एणठयय. , 
पवल यात ८१७०७1८ ० 
विठा 1८ ७1०) ७४०॥त.? 


ग्वाःवष्टल्या0 &0 या नावाने हा ओळखला जातो. हाः 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


* आदेश्या'तून ६ त्यांनी पुढील भाग उद्धृत केला: 
“5 15 8 ती)83ात8110119] एणंपल18 0 $0लंळ] 
0१1०019, प्पाजावाला कात प्पाली॥112९१- 
ल. गढ्या पुंपडटट, 2 ठाव टण] दयात 
१ खाडपक्याटट ली पंडा तह ठा उटा 
ब्याते एाड्याला 8550लवय्ा 10 गाठ्टुकॉट (0 
या पाट्यखाड पाला ट्या) 0९ ऐथणि11 ९0 
थीलंदा[]9 ७9 पाचा] टा 3110 1ल॥ट' ७००७125, 
छि ह ग्च[[ाट, ल एप हया लया 
$ठलंब] १लाश! आ०णत ७८७ ॥९] ए1९110015 
र्ण ्राट$०ला9] ७०कु', ७प गल्ला ७० १७०५ 
० 4७०७ द्या. माणसांचा व समुदायांचा आत्म- 
सन्मान, त्यांचे स्वातंत्र्य, त्यांची क्षमत्ता व जबाबदारीची 
भावना, त्यांची कल्पकता, उद्योजकता व अभिक्रम 
यांचे रक्षण व संवर्धन करावयाचे असेल, तर या तत्त्वाचे 
पालन आवश्यक आहे असे त्यांचे प्रतिपादन होते. 
केंद्रीकृत राज्यसत्ता, अथंव्यवस्था, 
व्यापारव्यवस्था , 
विज्ञान-तंत्रविज्ञानव्यवस्थ 
आहे ही 
धंनाने, तंत्र-विज्ञानाच्या योग्य विकासाच्या साहाय्याने, 
साधेपणाने राहण्यासाठीच्या सार्‍या गरजा जर ९०-९५ 
टक्‍के पाच-पन्नास गावांच्या परिघात पुर्ण होणार असल्या 
तर 'वरच्या', स्तरांसाठी खरे तर बाहेरच्या वर्तुळांसाठी, 
किती व कोणत्या गोष्टी उरतात ? बौद्धिक, सांस्कृतिक, 
आत्मिक गरजांचे काय ? असा प्रश्‍न विचारला जाऊ 
शकतो. केवळ सेवन वा उपभोग वा स्वीकार छादणारा 
परावलंबन व दुबळेपण वाढविणारा एकतर्फो संबंध हा 
आजच्या व्यवहाराचा विशेष आहे. या व्यवहारांच्या- 
म्हणजेच गरजांच्या- संदर्भात वरचेच तत्त्व लागू होते. 
ण्याची क्षमता गावसमुदायांच्या, 
वर्तुळांमध्ये निर्माण करणे हे उद्दिष्ट 


घमंव्यवस्था, 
काव्यशास्त्रविनोदाची व्यवस्था , 
यांच्या मुळावर येणारे हे तत्त्व 


थोडक्यात, दुबळेपणामधून, परावलंबनामधून, 


लाकड (9 1100४७, पाटालठिल, १॥-॥ 
गोक्ष्यावे्ठायठ (३ चिया ढश्हया ४० 


आदेश! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


गोष्ट लक्षात येईल. पर्यावरणाच्या योग्य संव- : 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशी निष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयंक विचार 


दास्यत्वातुन माणसे व समुदाय आज, एका जागतिक 
केंद्रीकृत व्यवस्थेत आवळली, बांधली जात आहेत; 
खच्ची होत आहेत; पोकळ बनत आहेत. सृजनशीलता, 
प्रतिभा यांचा वापर गमावीत आहेत. नव्या व्यवस्थेतही 
जग एकच विशाल कुटुंब असेल, पण संबंध स्वतंत्र, 
समान, स्वावलंबी, समर्थ व्यक्‍ती व समुदाय यांच्यात 
स्वेच्छपा- ठेवलेले असतील. माणसे मंत्रीचे संबंध 
जोपासतील, तीर्थयात्रा करतील, विचारविमर्श करतील, 
एकमेकांपासून शिकतील वगैरे. पण स्थळ व काल नष्ट 
करून तत्काळ (118811!) सगळे काही झाले 
वाहिजे अशी घाईंगर्दी नसेल. निवांतपणा, स्वस्थता व 
फुरसत असेल. 


आपल्या कल्पनेतील भविष्यातील खेड्यांविषयी 
गांधी म्हणतात, * 0॥9 1069] ए]1888 ७] ९०प- 
पक्ष गॉटितट्टला 11331 ट्या... पटा 
घात ७०पणा९%या ४0॥ ७९८९ 8110 4018 (0 1010 
प्राह्मा' 00 १छुवा$: 9119010 ग 01९ ७०॥'... 
"१ ढा ०पा ९१४०७ हाः पीणार्‍ १०९४९१०७७१ 
पहा८ ७1] 06 10 तेह्वा य टया पाटया 
कापा 2 ग5ष्टा तेद्टा९०् अ] खाते वागाडाट 
१]. गाढा छा] 3९ शं1]१2४९ [100९७ 
९1१४० १७७, ए1]४९ १11९25, 1ग्टणाडा$, 
76$९89101 ४०८७... ' 


आणि पृथ्वीव्यापी व्यवस्थेविषयी ते म्हणतात, 
६ एड डगला 20111005९0 ० ापए- 
1880) ७९111१9805, पहाट ७] 0८ ९एटा- 
- छांतलाट, 1९एटा-१७टदयातेगराठ लाटा, ... पाट 
ठपाहाप)08(. खाटपपालिह्याटट १७४॥॥ 1100 एटात 
0०७७ (0 टापणझा एल टा टाफलेड ७११९११0 
छांएढ $लाषटणी (08) एप याते तेढझाट 
०७ झाऱ्ला्णी) पीठा ग. 


व्यान १ 4 क्ट 
गांधींच्या कल्पनेतील जगात दैनंदिन उपजीविकेच्या 
व सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाच्या संदर्भात ज्या समु- 
दायांना सतत परस्परांत्ते सहकार्य आवर्यक ठरते अशा 
गावसमुदायांचे क्षेत्रीय संघटन स्थिर स्वरूपाचे असेल. 
या वर्तुळाची शासनसंस्था कशा प्रकारची असेल ? 
गांधींनी गावपंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जात पंचायत 


अनुक्रमणिका 


ट्रे 


यांचे नमुने डोळ्यांसमोर ठेवलेले दिसतात. याचा प्रदीघं 
अनुभव भारतीय लोकांना आहे. आजही जातजमातींचे 
राजकीय, सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक जीवन नियमित 
करण्याचे काम कमी-अधिक प्रमाणात या संस्था करतात 
असे आढळते (उदा., राजकीय क्षेत्रात महेंद्रसिंग टिकेत 
वा देवीलाल यांचे राजकारण या “ पंच ' मंडळाधारित 
संघटनेच्या आधारे बरेचसे चालते.) . 

ग्रामस्वराज्याची गांधींनी जी मांडणी केली तीमध्ये 
प्रौढमताधिकाराधिष्ठित प्रचलित लोकशाही रीतीपेक्षा 
काही गोष्टी.ठळकपणे वेगळ्या आहेत. केवळ अमुक 
इतके वय झाले म्हणून मतदानाचा वा पद सांभाळण्याचा 
अधिकार बहाल करणे त्यांना योग्य वाटत नव्हते. हे 
दोन्ही अधिकार जन्मसिद्ध नसुन, ते विवक्षित पात्रता 
कमाविल्यावर, प्रोढत्व व समता सिद्ध करीत राहण्यावर 
अवलंवून असले पाहिजेत असे त्यांचे मत असल्याचे 
आढळते. उत्पादक श्रम (' ब्रेड लेवर ') करंणार्‍यासच 
मतदानाचा अधिकार प्राप्त व्हावा असे त्यांनी म्हटले 
होते. पंच म्हणून जबाबदारी सांभाळण्याच्या ' संदर्भात 
ते म्हणतात, । 1118 ४०४९111101 0 [1९ १111926 
क] ७९ ट्यावपलपट्त ७५ पाट ?ळालटाळएवा खी 
गीए8 ७९०005, वाया9]19 ' लढलात ७9 णह 
२तेण] ए]]9४९015, 11810 9110 1611816, ]3095९5- 
गाट णापापएा 16050110९0 तृप१]0०१018.' 
न्याय, प्रशासन व विधिमंडळ ही कार्ये वेगवेगळया संस्था/ 
यंत्रणा यांच्याकडे सोपविलेली असणे (" 500918 
ग॑ 0०५९5') हे प्रचलित लोकशाहीचे वेशिष्ट्य 
मानले जाते. गांधींच्या कल्पनेत गावसमुदायाच्या 
पातळीवर ग्रामसभेने निवडलेले पंच ही तिन्ही प्रकारची 
कार्ये पार पाडतील. 

गावसमुदायाचा आकार केवढा असावा ? गांधींनी 
१००० हा आकडा एके ठिकाणी नमूद केला आहे. 
याचा अर्थ असा होईल, की मोठ्या लोकसंख्येच्य़ा 
गावांचा कारभार एकापेक्षा अधिक पंचमंडळांच्या हाती 
असेल. संपूर्ण गाव व पंचक्रोशीसाठी या पंचांनी 
निवडलेले पंचसंडळ काम करील अशी गांधींची कल्पना 
होती, असे म्हणता येते. विधिमंडळ, प्रशासन व न्याय 
हो कार्ये पंचमंडळ सरळ सरळ (' खाल्ल') हाताळू 
शकेल असे क्षेत्र केवढे मोठे असू शकते ? , भौगोलिक 
दृष्ट्या व लोकसंख्येच्या दृष्टीने ? माणूस ( स्त्री वा 
पुरुष ) दिवसभरात जेवढे अंतर विनासायास जाऊन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


८ट्ड 


परत येऊ शकेल एवढे अंतर ही त्रिज्या मानली, आणि 
वाहन (खनिज इंधनावर न चालणारे) गृहीत धरले 
तर साधारणपणे दीड-दोनशे चोरस किलोमीटरचे 
क्षेत्र येईल. पंचमंडळाचे कामकाज सवं पंचांच्या सक्रिय 
सहभागाने चालावे (' प्रत्यक्ष लोकशाही ') असे मानले 
तर, स्थूलमानाने पंचवीस-तीस हजार लोकवस्ती, 
म्हणजे सुमारे ५-६ हजार कुटुंबे, अशी मर्यादा येईल, 
गांधींच्या मांडणीत थोडे वेगळेपण आहे : पाच पंचांचे 
एकक असेल. दोन सलग गावांचे पंच मिळून एक चमू 
तयार होईल. ते आपला एक मुखिया निवडतील. 
१०० गावसमुदाय मिळून ५० मुखिया असतील. ते 
नंतरच्या वर्तुळाच्या संदर्भात आपणामधून एका नेत्याची 
निवड करतील असे गांधींनी म्हटले आहे. म्हणजे 
गांधींच्या मांडणीत एक लाख वस्तीच्या ५० मुखियांचे 
पंचमंडळ हे गावसमुदायानंतरच्या वर्तुळाचे, म्हणजे 
दुसर्‍या वर्तुळाचे चित्र आहे. असे क्षेत्र आणि निसर्गातील 
एकात्म पर्यावरणीय व्यवस्थेचे प्राथमिक पातळीवरील 
क्षेत्र ( इकोसिस्टिम ) यांची सांगड घालण्याची कल्पना 
करता येईल. पाणवहाळ क्षेत्र ( ॥४(५)1७ ) किवा 
छोट्या उपनदीचे खोरे क्षेत्र, डोंगररांगा, .पठार, 
हवामान, पाऊसपाणी अशा वेगवेगळ्या कसोट्यांवरून 
अशी क्षेत्रे तयार होतात ही गोष्ट आपण पाहतो. 
आणखी एक कसोटी आपण पायाभूत स्वावलंबनाची 
मानू शकतो. (स्वयंपूर्णतेची नाही हे मात्र लक्षात ठेवले 
पाहिजे. ), अशा विविध कसोट्या वापरून * पंचक्रोशी 
क्षेत्र ' निवचित करताना लवचीकता ठेवावी लागेल ही 
गोष्ट उघड आहे. एकेक गावसमुदाय हा केंद्रविदू, आणि 
पायाभूत स्वावलंबनाची क्षमता असलेले निसगंव्यवस्थे- 
तील एकात्म क्षेत्र व त्यात समाविष्ट लोकसंख्या हे 
सर्वात आतले पहिले वर्तुळ अश्ी कल्पना करता येते. 
या पहिल्या वर्तुळात प्रत्यक्ष लोकशाही पंचमंडळाच्या 
पातळीवर राबविली जाईल, तर गावसमुदायात पंचां- 
इतकेच ग्रामसभेचेही तुल्यवल स्थान व सहभाग राहील 
असे म्हणता येईल. डी 

पायाभूत स्वावलंबन साध्य ! 
पडला, तर आपला बचाव करण्या 
एक वेळ माणसे नव्या वस्त्र 


होणे म्हणजे प्रसंग 
ची क्षमता प्राप्त होणे. 
वाचून एक-दोन वर्षे 
त कराव्या लागणार्‍या 


कु 7 अन्य वस्तू यांच्यावाचून 
चारपाच वर्षे काढू शकतील, पण अन्नपाण्यावाचून 


अनुक्रमणिका 


_ नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


एक-दोन महिनेपण काढणे अशक्‍य होईल. पहिल्या 
वर्तुळावाहेरच्या वर्तुळात पायाभूत स्वांवलंबनाच्या 
पलीकडची प्राथमिक स्वयंपुर्णता साध्य व्हायला हवी. 
इतके ते मोठे असायला लागेल व या पातळीवर 
संयोजन हे अधिक वारंवार व सखोल लागेल. या 
वर्तुळाचे संघटनदेखील अनेकविध कसोट्या लावून 
-वस्ती व भोगोलिक क्षेत्र या दृष्टीने निश्‍चित व्हावे 
लागेल. सर्व मुखिया एका परिषदेमध्ये एकत्र येऊ 
शकले पाहिजेत, त्यांचा परस्परपरिचय तर होऊ शकला 
पाहिजेच, पण त्यांचा सक्रिय सहभागही शक्‍य असला 
पाहिजे आणि यांनी निवडलेल्या समित्या, पंचमँडळे 
व हे मुखिया यांच्यात फार अंतर असता कामा नये. 
डुपर्‍्या बाजूला, स्वायत्त लोकजीवनाचा अंकुश जागता 
ठेवणे शक्‍य असले पाहिजे, म्हणजेच लोकांपासून 
नेत्यांचे अंतर इतके असता कामा नये, की ते प्रति- 
निधी- नेत्यांच्या जागी राज्यकर्ते-अंमंलदार-सुभेदार 
बनतील. 

प्रस्थापित पंचायत राज्य संस्थांचा अनुभव ध्यानात 
घेतला, तर जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंत लोक व 
प्रतिनिधी यांच्यातळे अंतर फार नसत्ते असे आढळते. 
आमदार मात्र लोकांपासून तुटतो. जिल्हा परिषदेचे व 
पंचायत समितीचे पदाधिकारी हे पुणवेळ पगारी व 
सरंजामप्राप्त (बंगला, गाडी, चाकर इत्यादी ) ठेवल्या- 
मुळे ते लोकांपासून तुटून (काही' काळ तरी) वागू 
शकतात. पण जर रचना व परंपरा बदलल्या, प्रशासन- 


यत्रणा विकेंद्रित झाळी तर त्यांचेही स्थान लोकांमधील 
एक, असे राखता येईल. 


हा अनुभव जमेस ध 
कौ, भौगोलिक रचना, 
निसरगव्यवस्थेची वैशिष्टये, 
दृष्टीने गरज इत्यादी घटक 
क्षेत्रांची मिळुन इुसऱ्य़ा वर्तुळाची कल्पना करता येईल. 
यास्तरावरही स्थिर स्वरूपाची शासनव्यवस्था जरुरीची 
राहील. या वर्तुळात पेठां व लहान शहरे समाविष्ट 
असतील. दैनंदिन आथिक-राजकीय जीवन, न्याय- 
निवडा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन, जीवन- 
शिक्षण यांसाठी सामान्यत: या क्षेत्रांबाहेर जाण्याची 
माणसांना गरज पडू नये. गांधींच्या विचारात या 
वर्तुळांच्या मर्यादेत पहिल्या प्रकारच्या शासनसंस्थेला 
भ्वकाश आहे. यांच्या बाहेरच्या वर्तूळांच्या स्तरावर 


रून आपण असे म्हणू शकू 
वस्तीचा दाट/विरळपणा, 
स्वयंपूर्णता साधण्याच्या 
लक्षात घेऊन ६ते १० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशी निष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचार टण 


कायमस्वरूपी शासनसंस्था जरुरी भासू नये. 
या पलीकडचीही वर्तुळे असतील. भारताचा विचार 
केला, तर वृहत्‌ नैसरगिक-भौगोलिक प्रदेश एकात्म 
भाषिक-सांस्कृतिक क्षेत्र या दृष्टीने आजच्या राज्यांचे 
विभाजन होऊन विभाग तयार' होतील. महाराष्ट्राचे 
१०-१२ विभाग व्हायला हरकत नाही. आजही 
महसुली 'विभाग आपण पाडलेले आहेतच. पण हे 
विभाग केंद्रीय शासनाच्या सोयीनुसार. व ऐतिहासिक 
योगायोग व अपघात यांनुसार पाडलेले आहेत. स्वायत्त 
व स्वावलंबी लोकजीवनाची व विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया 
जर शाक्तिशाळी बनली, तर आजच्या सीमारेषा 
बदलू शकतात. विभागात समाविष्ट दुसऱ्या वर्तुळातील 
ज्ञासनसंस्थांचे ' संघराज्य ' अंशी कल्पना करता येते. हे 
तिसरे वर्तुळ झाले. यापलीकडे वाव आहे तो सह- 
कार्याने गोष्टी करण्यास, देवाणघेवाण करण्यास, 
व्यापारास, बौद्धिक-सांस्कृतिक-धामिक कार्य करण्यास, 
सल्ला-मसळत करण्यास. पण राज्यसंस्थात्मक कोणत्याही 
प्रकारच्या रचनेत बांधणी करण्याचा मुद्दा येथे उपस्थित 
होत नाही. हे चोथे वर्तुळ. पाचवे वर्तुळ विशाल खंड- 
उपखंडांचे एक उपवर्तुळ त्या त्या घटकांच्या स्वभाव- 
प्रकृती, गरजा, परंपरा, इतिहास व इच्छा यांनुसार 
कल्पिता येईल. उदाहरणार्थ, अनेक अंगांनी आजही 
दक्षिण आक्षिया/आग्नेय आशिया यांची एकात्मता, 
_ वेगळेपण स्वीकृत आहेत. दक्षिण अमेरिका खंडाचे 
पण. अखेरीस सर्व पृथ्वी व्यापणारे एक वर्तुळ 
असेल. 


पहिल्या तीन वर्तुळांप्यंत एंक ना एकं प्रकारची 
स्थिर, कायमस्वरूपी क्ासनसंस्था आवश्यक व इष्ट ठरते. 
दोन बाहेरच्या वर्तुळांमध्ये ती उत्तरोत्तर सीमित होत 
जाईल; ती वरिष्ठ मध्यवर्ती नसेल, तर कनिष्ठ, दुय्यम 
असेल. पण त्यानंतरची वर्तुळे ही ऐच्छिक व प्रासंगिक 
सहकाये व सहभाग यांची असतील ही एक गोष्ट. 
दुसरी गोष्ट, भौतिक उपजीविकेचे प्रश्‍न, त्यांचे निमित्त 
करून बाहेरच्या वर्तुळांना स्वत:च्या हाती सत्ता केंद्रित 
करता येईल, अशा स्वरूपात उपस्थित होणार नाहीत 
याची दक्षता घेतली जाईल 


आजच्या अर्थाने राष्ट्र-राज्य व प्रातिनिधिक 
लोकशाही यांना गांधींच्या राज्यविषयक विचारात, 


अशा रीतीने स्थान नाही हे स्पष्ट आहे. मग त्या न 
न. भा. १२ 


अनुक्रमणिका 


राष्ट्र-राज्याचे आकारमान मोठे असो को लहान. 

जगभर लहान आकाराची राष्ट्रे वा राज्ये (उदा., 
ज्ञारखंड वा विदर्भ वा काइमीर यांची मागणी ) निर्माण 
करण्यासाठी ज्या चळवळी उत्पन्न होत आहेत त्या 
गांधीविचाराला अनुसरून आहेत अज्ञा भ्रमात आपण 
राहू शकत नाही. 

तुम्ही ज्या प्रकारच्या जगड्व्याळ संरचनेची कल्पना 
करीत आहात ते स्वप्नच नाही का ? असा प्रश्‍न गांधींना 
विचारला गेला होताच. त्याचे उत्तर देत असताना 
गांधी म्हणाले, “1 1100 12 (012 शण (र्ण 
आवार 0८ 1१24) शं) 15 88 कागरील्पा 
88 (0 पाव जी ताळ ६ 1068] ९०1७१... 
एप६॥॥ लाट टक्षा ७10१0०७ 070 1तेट२] २114४०, 
1८ ७] 1४४८ 1100 तेटते 8 ]3१॥टाय] 0 ०१५ 
ळा फाट ०णट टण्पापश उप ७९185 छि 
९ ७० ७०॥त. ॥॥०८ 0180 15 9 ५९लशव्टा 
1189 10 वेळुर्‍९ वीला, ' 


लट रश २- 

“एखाद्या समाजाने गांधींच्या सांगण्यानुसार वाटचाल 
करावयाची ठरविली तर मानसिक दृष्ट्या येणारे 
अडसर कोणते याचा आता विचार करू. 

सर्वांत मोठी भोती परकीय आक्रमणापासून संरक्षण 
कसे होणार याची. शेजारची राष्ट्रे अशा समाजावर 
स्वारी करून त्याचे अस्तित्व संपवतील याची आज 
जवळपास सर्वांना, विदोषत: शिक्षितवर्गाना, खात्री 
वाटेळ. आजवरच्या इतिहासात असेच नाही का घडत 
आले? 

भौगोलिक दृष्ट्या लहान क्षेत्रात बव्हंशी स्वयंपूर्ण 
असणार्‍या समाजाचे आपल्या, म्हणजे आधुनिककालीन 
शिक्षित लोकांच्या, मनातले चित्र मध्ययुगीन मागास व 
अडाणी खेडवळ समाजाचे वा त्याहूनही पूर्वीच्या 
आदिवासी ' रानटी ' टोळीसमाजाचे आहे. समाजाला 
*मागे' नेणारा, भूतकाळात नेणारा गांधींचा विचार 


आहे, असा ठाम पूवंग्रह आढळतो. 


आधूनिक दैनंदिन जीवनाचा जो घाट आज आका- 
रास आलाय, ते जीवन जगण्यासाठी देशाच्याच नव्हे, 
तर जगाच्या कानाकोपर्‍यांमधून साधने, वस्तू, सेवा 
एकत्र कराव्या लागतात. हे शक्‍य करणारी तंत्रवैज्ञानिक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८ 


बैठक अधिकाधिक प्रमाणात जीवनाला देण्यात येत 
आहे (उदाहरणाथ, पेट्रोल व पेट्रोल्जन्य पदार्थ, जेव- 
तंत्रविज्ञान व हरितक्रांती, अंतराळातल्या उपग्रहांच्या 
आधारे टी. व्ही. वरील मनोरंजनाचे कार्यक्रम व टेलि- 
फोनवरील संवाद.). तेव्हा, गांधींच्या कल्पनेतील 
स्वावलंबी, सुखी व प्रगत समाज तंत्रवेज्ञानिक दृष्ट्या 
शक्‍य कोटीतला तरी आहे का? 


हे केवळ मानसिक अडसर आहेत असेही नाही. 
व्यवहारात उपस्थित होणारेही हे प्रश्‍न आहेत. 


खडे धंदेवाईक सैन्य व अत्याधृनिक रास्त्रास्त्रे संर- 
क्षण करण्यास पुरेशी ठरतात का; या अर्थाने सज्ज 
असलेल्या राष्ट्रांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आक्रमण होते की 
नाही, या प्रश्‍नांचे उत्तर काय आहे? महाप्रचंड सैनिकी 
सामर्थ्ये एकवटलेले असूनही सोविएत रशियाचे विघटन 
अंतर्गत उद्रेकांमधून घडून आले. शस्त्रवळाच्या जोरावर 
इराकच्या सह्ाम हुसेन यांनी कुवेत गिळंकृत करण्याचा 
प्रयत्न केला, पण तो आणखी वलवत्तर इस्त्रसाम- 
र्थ्याच्या जोरावर हाणून पाडला गेला, तर दास्त्रास्त्रे व 
सैन्यबळ या दोन्हो दृष्टींनी अमेरिकेच्या पासंगालाही 
न उतरणार्‍या व्हिएतनामने अखेरीस अमेरिकेला 


परतवून लावले. नंतर चीनचेही दडपण झुगारून 
दिले. 


कुवेतचे उदाहरण आपल्या विषयाच्या संदर्भात 
उद्बोधक आहे. तेलाच्या विहिरींसाठीच सहाम हुसेन 
यांनाही कुवेत ह्वा होता आणि अमेरिकेच्या बुश यांनीही 
तेवढ्यासाठीच निर्घृणपणे सहाम हुसेन यांचा डाव 
उधळून लावला. म्हणजे, एखाद्या समाजाच्या भोगोलिक 
क्षेत्रात या महत्तेची संसाधने असली तर नीती-अनीतीचा 
विवेक बाजूला ठेवून त्या संसाधनांवर तावा प्रस्थापित 
करण्याची कृती (आक्रमण) केली जाईल हा धोका 
राहील ही गोष्ट स्वीकारायला हवी. 

“शेरास सव्वा शेर 


होण्याचा चंग बांधणे हा 
आजचा प्रतिष्ठित व श्िष्टमान्य मार्ग आहे. पण स्वत: 


गूल्यांवर स्वत:च्या 
जीवनाची उभारणी करावयाची 


आहे त्या समाजांना 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


“मी जिंकलो , मी हरलो ' असे म्हणण्याची पाळी 
आणणारा हा मार्ग व्यवहार्य कोणत्या अर्थाने म्हणा- 
वयाचा ? 

कोणची मूल्ये, श्रेयकल्पना यांच्या आधारे व साठी 
जगण्यात आपणास कृतार्थता वाटते हे ठरविल्यानंतर, 
त्या मूल्यांवर, श्रेयांवर दृढ राहताना मरमिटण्याची वेळ 
आली तर ते मरण, व्यक्तीचे व समाजाचे, अत्यंत 
स्वागताहं असते; त्यात जो साफल्याचा व समाधानाचा 
अनुभव येतो तो सर्वोच्च कोटीचा असतो. स्वतःहून 
वरलेल्या ध्येयांसाठी होतात्म्य पत्करणाऱ्या व्यक्‍तींची 
आपण पूजा बांधतो ही गोष्ट याच कारणासाठी 
अथंपूर्ण असते. गांधींच्या सत्याग्रह्मांची हीच भूमिका 
असते. 

आक्रमण होणार नाही, प्रसंग आला तर समाजच्या 
समाज मारून टाकला जाणार नाही असा दिलासा 
देऊन भीतीचा अडसर दुर करणे चुकीचे ठरेल. हा 
धोका पत्करून, मरमिटण्याच्या भीतीला पाठीक्षी 
घालण्याचीच गोष्ट केली जाऊ शकते. मरणाने सारे 
संपते, म्हणून काही करून मरण टाळले पाहिजे, जीवन 
लांबवले पाहिजे, आणि वेळच आली तर, दुसर्‍याचा 
जीव घेऊन स्वत:चा वाचविण्याला प्राधान्य दिले 
पाहिजे, ही भूमिका असणाऱ्यांसाठी, अंतिमत:, कोणतेच 
मूल्य वा. ध्येय हो निष्ठेची व समर्पणाची बाव असू 
शकत नाही. 

आम्ही आम्हाला योग्य वाट 
आम्हाला कोणावर आक्रमण 
आमच्यांवर कोणी आक्रमण करील तर निर्वेर व निर्भय 
वृत्तीने आम्ही प्राणपणाने प्रतिकार करू व मर- 
मिटण्याची तयारी ठेवू, हीच भूमिका इष्ट व व्यवहायं 
ठरते. अशा प्रतिकाराच्या संदर्भात गांधींचे पुढील वचन 
ल्क्षात धेण्याजोगते आहे. चोर व दरोडेखोरांच्या 
संदर्भात गांधी म्हणतात, ' &॥त 5000८ 91, ५॥॥1१- 
इथ पाप 3९ (8प्ठा ४० द्हि एला. ठा 
झाया ७४ टगणा01ालत 
पाह्या एाबुळ 
वल्या. 


ते तसेच जगणार. 
करावयाचे नाही; 


होति. (0 गराव्ाप्ट 
100 देवा ड. (120९5 9110 
गणा 158 0 ताट ७५ व्गफूगळॉट 
पआया-णगहाटल. छे. पाढे छे (0 एजा- 
शंगह्याल त०€& 110 $९ह्य] ८]281' (0 १॥०॥८७, 
पाल छत गाठा गढ्य(ळट 0 ०६4152 ८००- 
796 ठेर्लला०2 प्प्ठा शंजद्यालट, ! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशीनिष्ठ समुदाय : म. गांधी यांचा राज्यविषयक विचार 


एखादा समाज अडाणी व मागास आाहे की प्रगल्भ 
व विकसित आहे हे ठरविण्याची कसोटी कोणती ? 
समाज सुसंघटित व सुव्यवस्थित आहे याची कसोटी 
कोणती ? रानावनांत राहतात ते ' रानटी ' तर मोठ्या 
शहरांमध्ये राहतात ते ' सभ्य ' (सिव्हिलाइज्ड) ? 
जीवन जितक्रे जास्त यांत्रिक व यंत्रपरिप्लुत (8०0४९ 
चात ९ 0810120) व गुंतागुंतीचे अवडंबर- 
पूर्ण तितके ते उद्याचे (पि(पा'८ 0ंटथ्त) व जितके 
सहजसाधे व कमी यांत्रिक व यंत्राधारित तितके ते 
* मागे ' नेणारे ही कसोटी योग्य आहे का? 


गांधींच्या कसोट्या स्पष्ट आहेत. ते म्हणतात, ' 


तग. त शवण ठाणा, ह. तठ.. शवण थॉट 


ताटवे 0खा, त तल. व्य तीव्हतठाया, 0प . 


ग छळ वो] छळ ठा ९ 80१]. ग तल्या 
पी पाढ हढद १४७ 8 दया 90एद्या28 प]०॥ 1९ 
पा; ४३. य 0 शावगुरिकिशाई. ग. 18 पाट 
हणठपपणा ० राड $०प) ७० या ह उगा 
[लादला 910 १] लपा विटण2& 180७ (0.0९ 
त८५०५८१. ( तिरपे शब्द लेखकाचे ) अन्यत्र एका 
ठिकाणी ते म्हणतात, "ए 8 १४९॥]-०ळातटा'€0 
5०्लंहए एट ४द्ट्पापाष१श्टर्ण ०॥७'5 1४९111100१ 
आ०णाते 08 ४यते 18 एिप्पाते (0 106 पाट ९६ट 
फगष्टाय छा ७०॥ते. गगतेल्टते, 16 (081 र्ला 
म्ावदणाय€$8 उ 9 ९0प1 09 8110 01९ 11ए06 
जी पापी)३यावा€5 1. 090115, 00६ (1८ 9356100 
जी डवचाश्‍वेया लाट ६ 1133865. ' आणखी 
एके ठिकाणी ते म्हणतात, * (0पा'5 ७] 007 पाटा 
७९१ ऐ"पार्‍ काणिएपव] गेला एटा १४९ ओवा] 
ञा00 पाठाढ एप पाया ए०त, हाटवाटा टिवा- 
1655110685 [181] ]30॥१॥]) 0 130०७९ द्यात ७४९१1, 
छाट्गटा' ठोचाश(१ ॥॥1811 100७ 01 5९. ' 


यंत्ररूपी चाकर प्रत्येक व्यक्‍तीमागे किती आहेत, 
किती ऊर्जा प्रत्येक व्यक्‍तीमागे खर्ची पडते, जीवन किती 
वस्तू व सेवा यांच्यावर अवलंबून आहे या पुढारले- 
पणाच्या आज कसोट्या बनल्या आहेत. कष्ट न करावे 
लागता फुरसतीचा वेळ माणसाला मिळून जीवन 
जगता येण्याला मूल्य प्राप्त झाले आहे. खनिज, 
कोळसा, तेल, इंधन-वायू या एकदाच वापरता येणार्‍या 
साठ्यांच्या रूपात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या 
वापरावर यासाठी आपण कमालीचे अवलंबून आहोत. 


अनुक्रमणिका 


८७ 


इतकेच काय, पण आधूनिक शेतीतले प्रचंड उत्पादनही 
यांच्याच भरवश्यावर आज अवलंबून आहे. हे साठे 
संपल्यावर काय, हा प्रश्‍न आज उपस्थित झाला आहे. 
या पाशवंभूमीवर ' मागे ' व “ पुढे ' या शब्दांचे आजचे 
अर्थ बदळून घ्यावे लागणार आहेत. 

तेल, कोळसा इत्यादी खनिज इंधनांचे साठे संपणार 
हे लक्षात घेऊन, आणि अणुऊर्जेच्या निमितीशी 
निगडित समस्यांची दखल घेऊन, ऊर्जाख्रोतांच्या 
बाबतीत भविष्याचा वेध घेताना शुमाखर म्हणतात, 


* गुढ ताइटप$01 ऐहा8002 (ए115 (0 ८ 
०५०109 0 ९ 18180-50412 प]]159001 01 
इठलाशा लाला यात 5 तेटयए१1७65, 9110 8150 
ञीपाढ एत] ०५० घ्यात ४९०0 टाप12 1168. 
गृ॥ ९७ $०पा०९$ 0 "पाटणा हाट १7८, 
गी टग्पढ, एल'ए !बाष्टढ, ९३18050182 (शाप 
580106 1€5९४००॥5 एल्ट्वातापष्ट ९९० हा पा!ंट 
००), वाते लपायला प्रांतेटाए 97०१0 एल 
ठो००८. ८ कगील्याए/ 15 पढ, थंग्ठ ति 
वत, एल काट उणाटाटा]ए तट याते 
०8070०७ 5९ ७वभाए व्णाट्टाप0'१टते ठा टब्या- 
191156१ 01202० 11ते 0010111005 50]31110), 
पला 88 ९ गठतेटाणा ७०॥त 15 0५७९0 ७० 
ण 008] 'शिलाढ. एट तृप९0य र्ला इठीचा 
लादाष्ट्श पालर्ली0ाट पपरालताच(टार्‍ 191505 12 
वणा 01 ' [९-5018 '... राडा कािपिढढट 
दाहाटुण ७४०पत ती ल्या ३ गठ्ठा] तेल्ट्या- 
गवडटत या०वेट ली पणा, ४५८८ ऐाटाटठि” ट 
७7००प2 ७३१० ० ९ ७700०अएठा 181 012 
10तेलटया १४०॥त'७ तह९106108 00. 0859] 
पढ ००प]त ७९ अंती ०9॥]9 एटतेपटटत 0019 
७५ पा९5 ० ८ १९एलेण11 ९. ल ॥ट 
४ 5185 0 (९०01101020. ' 


शुमाखर यांचे अवतरण आपल्याला तिसऱ्या मुद्द्याशी 
नेऊन भिडविते. आजचे * जागतिक ऐक्य ' हे खनिज 
इंधनांच्या व पदार्थांच्या भरवशावर निर्माण केले गेले 
आहे. त्यांच्यावरील अवलंबन एरवीच सोडन द्यावे 
लागणार भाहे असे दिसते. सौर ऊजेचे दोहन करून 
आजचेच तंत्रविज्ञान व जीवनशैली आणखी पुढे नेण्याचे 
स्वप्न आजच्या जगावर प्रभुत्व गाजवणारी राष्ट्र-राज्ये 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ 


अमृतमहोत्सवी, 


द 


व बहुराष्ट्रीय कंपन्या पाहात आहेत. पण आपण असा 
प्रश्‍न विचारू शकतो को, त्यांचे प्रभुत्व व दास्य 
स्वीकारण्याची आपणाला गरज खरोखरी आहे का? 
* तंत्रविज्ञानाची वेगळी शैली ' जर माणसांना जागच्या 
जागी, खाऊनपिऊन सुखी जीवन 'उपलब्ध करून देऊ 
शकत असेल तर ती देली आपण पसंत का करू नये? 
ज्याला आपण ' जगाचे एकत्र येणे? म्हणतो ते वस्तुतः 
मूठभरांच्या राजकीय, आथिक, सांस्कृतिक सत्तेसाठी, 
वैभवासाठी, कीर्ती व आत्मप्रोढीसाठी (ठग) 
इतरांना वेगवेगळ्या प्रकारचे ' लॉलीपॉप ' देऊ करून 
आपल्या दावणीला बांधणे आहे, आश्रित व लाचार 
बनवणे आहे (मग ती बांधील गड्याची अवस्था 
अमेरिकी वळणाची असो, कौ सोविएत रणियाच्या 
तथाकथित साम्यवादी वळणाची असो, फरक थोडाच 
पडतो.) . ॅ 

गांधींचा विचार मानणार्‍यांच्या पुढे ' नव्या हैलीचे 
तंत्रविज्ञान ' विकसित करण्याचे आव्हान आहे. जन- 
सामान्यांना (1185565) त्यांच्या जीवनावश्यक भौतिक 
गरजांची पूर्तता करणारे विविध वस्तू व सेवा यांचे 
उत्पादन विकेंद्रित पातळीवर करता आले पाहिजे. 
जगाची एकता ही उपजीविकेचे क्षेत्र सोडून अन्य क्षेत्रांत 
साधण्याच्या वेगळ्या तऱ्हा असतील. 

या बाबतीत , सुख, समृद्धी, प्रगती या शब्दांच्या 
व्याख्यापण बदलाव्या लागतील. शहरी, सुशिक्षित, 
उच्चभ्रू (कॉस्मॉपॉलिटन) वरिष्ठ वर्गाच्या प्रतिष्ठित 
व शिष्टमान्य व्याख्यांना आव्हान दिले पाहिजेच. या 
व्याख्या आजच्या तंत्रविज्ञान शलीशी अंगभूतपणे निगडित 
आहेत. ती शेलीच त्यांचा उगमस्रोत आहे. काळ व 
अंतर नष्ट करण्यावर या शेळीने फार महत्त्व दिळे आहे. 
यातुन निर्माण होणारे ' जागतिक ऐक्य! हे जगभर 
वाढत चाललेल्या बकालपणाला, हिसाचाराला, उपरे- 
पणाला, विध्वंसक वृत्तीला, व्यसनाधीनतेला जन्म व 
पुष्टी देणारे आहे. माणसांना पाळेमुळे असली पाहिजेत 
आणि यासाठी स्थल व काल, अंतरे यांच्या मर्यादांचे 
पालन अत्यावश्यक आहे. गांधी म्हणतात, ' [ गह 
पढ्ादतार वल85( (1151140 तल्या (७ ग्व्ला० 
काड द्यात एगल, ४७ पाला'2०52 लिक 


१७७९१ (७5 वयात छु० ७० छाट दात र्जा छाट द्वा 
१ इल्ळाटा र्त फला $8विटठाा 


१0१ ४81105 छि १] [15 
ह 


नंवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


180 पातेहाड0०त 1 ७०. त० 50, 7 ट्या 
* 5७11८. 


१९३१ साली गांधींनी लिहिले, “... 1 118106 
उठत 0 899 पाव ८ ००९8115 ऐाटा- 
8९1४९६ ७ 1387९ (0 ए९110तट] प्राय) ०पा]00, 
गी शाळा काढ प्रा ४७ ऐथांज्या पातहा' 1९ 
फ्रेंड ल ७८ ७७ (0 शाला (1९9 
१1९ 0९९01४ ४8४७5. ' साठ वर्षांनंतर मानसिक 
परिवतंनाची चिन्हे पाश्चात्त्य जगात मोठ्या प्रमाणावर 
आढळत आहेत हे नक्की. 


नट १ ३ ऱ्ट 
इसऱ्या प्रकारच्या राज्यसत्तेचे आक्रमण रोखन 


धरण्याची क्षमता विकसित करणारे गावसमुदाय बांधीत 


जाणे हेच पहिले पाऊल आहे. भूदान-ग्रामदान आंदोलन 


आसरल्यावर अशा समुदायांची बांधणी करण्याचे काम 
मागे पडल्यासारखे 


झाले. आता पुन्हा कोठे कोठे 
स्फुल्लिंग पेट घेत आहेत. * 

गांधीजींना अभिप्रेत असलेली स्वदेशी तत्त्वानुसार 
प वा रिक उुनरचना आपोआप घडून येणारी 
ना . नेतिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक दष्ट्या, 
स्वातंत्र्यसमता-बंधुभाव यांच्या प्रस्थापनेसाठी, माणसांचा 


आत्मसन्मान व सूजनर्श 
टॅ [जनशीलता राखण्य न 
वण्यासाठी आंतरिक कक विळा 


मोळ पुढारलेल्या लोकांना 
के आहे. गांधीजींचा स्वदेशीचा 


विचार, त्यांच्या मूळ अर्थासह स्वीकृत होण्याची 


गरज आहे. 


थोडक्यात, एका अत्यंत जागरूक, 
कतंबगार व शक्तिशाली विध 


क तंत्रवेज्ञानिक, अभियंते, कुशल 

का ह वित व्यवहारनिपुण उद्योजक व 

न, वेत (कवि, गायक, नाटककार, चित्रकार, 
इत्यादी) , उपदेशक-प्रवचनकार-पुराणिक त्त्व! 

व साहित्यिक, निष्ठावंत कायंकर्ते या सर्वोच्य तट 

यण्याची गरज आहे 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रक्रियेमधून विकसित होणार्‍या - 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वदेशीनिष्ठ समुदाय : म. गांधी. यांचा राज्यविषयक विचार 


पर्यावरण रक्षण-संवधन, आदिवासी समाजांचे स्वयं- 
निर्णयाचे अधिकार, नैसर्गिक / सेंद्रीय शेती, मानवी 
अधिकार, पर्यायी विकास, मोठ्या प्रकल्पांना विरोध 
इत्यादी ध्येये अंगीकारून धडपडणाऱ्या आजच्या चळ 
वळींची - तोंडे सगळी एका दिलेला नाहीत. त्या 
* स्वदेशी ! तत्त्वाच्या एका मुक्षीत ओतल्या गेल्या व 
त्यांचे सगळयांचे मिळून एक रसांयन तयार झाले तर 
मोठी शक्‍ती निर्माण होऊ शकेल 

हे घडून येण्याची चिन्हे आज दिसत आहेत असे 
म्हणता आले असते तर ! ब्राझीलमध्ये रिओ-द-जानेरो 
येथे सरकारी पृथ्वी शिखर परिषदेच्या वेळी जो 


ये 


८९ 


पर्यायी मेळावा ' लोबळ फोरम ' या नावाने भरला 
तेथे झालेल्या विचारमंथनावरून (या मेळाव्याने 
विविध विषयांवर ३० तहनामे मंजूर केले. ) निदान 
असे म्हणता येईल की, अतिशय स्वागताहे अशी 
घसळण जगभर चाल आहे. भारतातही याचे स्फुल्लिंग 
कोठे कोठे प्रकट होत आहेत. दुर्देवाने, गांधी- 
विचारांची वांरसदार असलेली सर्वोदय चळवळ, भूदान- 
ग्रामदान आंदोलन ओसरल्यानंतरच्या काळात, निस्तेज 
व निष्प्रभ ज्ञाली आहे. तरी निराश होण्याचे काहीच 
कारण नाही. 

: आजच्या घडीला एवढेच म्हणणे शक्‍य व युक्‍त आहे. 


(१-० क सित 4547२९. ९.><< ९.८2 ९-2< 


प्राज्ञ प्रकादान 


| 
| 
। 
| 
! 


अनुक्रमणिका 


शिवाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार लाभलेला ग्रंथ 
प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 


संशोधक > साधना 


लेखक:- डॉ. बसंत स. जोशी 
सूल्य रुपये २५ फक्त : 
“मराठी वाढ्ययाच्या इतिहासामध्ये या ' संशोधन साधने ' ने लक्षात भरण्यासारखी 
निखालसपणे भर टाकळी आहे. ही गोष्ट मराठी वाड्ययेतिहासज्ञांच्या 
लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. 
- तकेतीथे टक्ष्मणशास्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 
प्राज्ञषषाठाळासंडळ, वाई (जि. सातारा) 


( पृष्ठे १९४ ) 


। 
। 
( 
| 
| 
! 


२०००: २8००)॥९.-< २९.2” ९.28 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९० 
[ मूख ]- कुठला || उदात्त सुरमान, 
वधित बलमान न 
22 [म'ला 'हे प'टत 'नाही |] २*|| 
आघाती उक्तिगुण-संक्रमण 

अश्याच व्यापक पद्धतीने घोष-रंजक कार्य करतात. 

माणसाच्या इवासनलिकेचे कंठद्रार कंठमण्यामध्ये उघडते. 

( कंठमणी म्हणजे गळ्याची घाटी. ) नलिकेच्या 
तोंडावर पुढून मागे अशा दोन वळ्या असतात, ते 
मांसल कठद्वार, त्याच्या मागे कूर्चामय कंठद्रार. मांसल 
कंठद्वाराच्या खालच्या वळ्यांची जोडी म्हणजे घोष- 
वलींची जोडी. 

(४१) उपांशु-रंजित घोष ( कुजबुजणे, फक्‍त 
कूर्चामय कठद्वार खुळे) : गौप्य प्रयोजित, 
गौप्य सूचित 

(४२) कुंचित घोष ( घोषवलीचा फक्त मधला 
भाग कंपित ) : स्त्रीसुलभ वा बालसुलभ 
उन्नत घोषाचे अनुकरण (स्त्रियांना कुंचित 
घोष सहसा काढता येत नाही. ) 

(४३) महाप्राण-रंजित घोष : अंतर किंवा 
गोंगाट यावर मात करून गोप्य सूचित 
( रंगभूमीवरचे कुजबुजणे नाटकाच्या 
प्रेक्षक-श्रोत्यांना ऐकवण्यासाठीही याचा 
उपयोग होतो ) 

(४४) स्पंदन-रंजित घोष (दाराच्या बिजागरी 
करकरल्यासारखा घोष ) : अतिविषम 
अवरोही सुर, परांवर्ती आरोही सुर, 
अनुदात्त सुरमान यांच्या सोबत 

(४५) शिथिल - ग्रसनी - रंजित घोष (घशाच्या 
मांसपेक्षींत ढील ) : आग्रही कळकळ 
सूचित, अतरावर मात प्रयोजित. सोबत 
वायुधषण असल्यास स्त्रीचा रवाळ घोष 

( हस्की व्हाइस ) बनतो. 

(४६) तनित - ग्रसनी - रंजित घोष 
मांसपेश्ींत तणाव ) 
नापसंती सूचित 

(४७) शिथिल - कंठमणि - रंजित घोष (कंठ. 


मण्याशी संबंधित मांसपेश्ीत 
शात न 
मद्यसेवन त. 


(४८) तनित - कंठमणि 
मण्याशी संबंधित 


(घद्याच्या 


- रंजित घोष ( कंठ- 
मांसपेशीत तणाव ): 


अनुक्रमणिका 


नवभारतं 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


तीव्र नापसंती , धाक दाखवणे सूचित, 
तनित वर्ण-नियंत्रणाळा पूरक 
इवास-नियंत्रण-बाधित घोष 
मुखर-हास्य (खदाखदा हसणे) : तुच्छता- 
बुद्धी, गंमत वाटणे सूचित 

अल्प हास्य (खुदुुदु हसणे : खुषी, गंमत 
वाटणे सूचित 

कंपित घोष (कापरा आवाज) : भावना- 
वेग, वयोमान सुचित 

अल्प रुदन ( मुसमुसणे, हुंदके देणे ) : 
भावनावेग, खिन्नता सूचित 

मुखर रुदन (ह॒मसाहमशी रडणे) : खिन्नता, 
शोक सूचित * 
घोष-रंजक उवितगुण 

[ तु'ला एक-'गंमत-सांगतो ]९ || 
उपांशु-रंजन 

'ताई क'शी 'म्हणते | [म''ला 'चैन-च- 
पडत-नाही ] || 

कुंचित घोष (ताईच्या बायकी आवाजाची 
नक्कल ) 


['त्याचं 'काय-आहे ] **| |तनित-अ्रसनी- 
रंजन, तनित-कंठमणि-रंजन 


(४९) 


(५०) 


[ 'ओषध न'सेल-च 'घेतलं ] २ 
तनित-कंठमणि-रंजन "को 
म्ह'णे [माला 'बिलकूल चढ'लेली 
'नाही-ए] २९|| 
शिथिल-कंठमणि-रंजन » सोबत शिथिल 
वणं-नियंत्रण 


खाल ली आणता ह * व्यापक उ क्ति. ल सुरमा: रमानाची ती देखील खी 
अजमावू | ल ह्ते हो. र 


(५१) व्यापक घोष-गण 
कोमल : प्रेमळपणा, दिलासा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(एर) 


मराठी .भाषा आणि वाचिक अभिनय ह ९१ 


तोब्न: आग्रह, घोष - प्रक्षेपणासाठी प्रयोजित 
स्निग्ध : दिलासा 

भारयुक्‍त : शक्तिमान, महाकाय, भयकारी 
वस्तुदर्शन 

या घोष-गुणांना कारणीभूत शारीर यंत्रणा 
अजून नीट समजलेली नाही. संबंधित ध्वनि- 
लहरींची भौतिक लक्षणे मात्र सांगण्यासारखी 
आहेत. माणसाने घातलेली शीळ जवळजवळ 
अनुरणनरहित म्हणजे प्रयोगशाळेतील 
ट्यूनिंग फोके देतो त्या प्यूअर टोनच्या जवळ 
येणारी असते. माणसाच्या घोषाचे तो 
तोंडावाटे बाहेर निघतो तेव्हा तरी तसे 
नसते, त्यात गुणितकंपनें (हार्‌मॉनिक्स) 
आणि म्हणून अधिस्वर (ओव्हरटोन्ज) 
असतात. हे अधिस्वर एक तर अनुदात्त असू 
शकतात किंवा उदात्त असू शकतात. 
(अनुक्रमे ऊ, आ आणि ए, ई या स्वरांचा 
उच्चार घोषरहित, कुजबुजताना आपण 
करतो तसा करून पाहिला तर अनुक्रमे 
अनुदात्त व उदात्त अधिस्वरांचा प्रत्यय 
येऊ शकेल.) दुसरे म्हणजे ते अधिस्वर 
मृदु (हाय-डँपिंग-युक्‍त ) असू शकतात. किवा 
वधित ( लो-डँपिग-युकक्‍्त ) असू शकतात. 
(अनुक्रमे घंटा नेहमीसारखी खणखणीत 
वाजवावी आणि तिची वाटी हातात पकडून 


बसक्या आवाजात वाजवावी म्हणजे याचा 
प्रत्यय येऊ'शकेल. ) 


घोषगुणांची भौतिक लक्षणे 
कोमल-उन्नत आणि मृदू अधिस्वर (किनरा, 
खणखणीत आवाज ) 


» 
तीव्र-उन्नत आणि वधित अधिस्वर (किनरा, 
बसका आवाज) 


स्निग्ध-अवनत आणि मृदू अधिस्वर (ढाला, 
खणखणीत आवाज) | 
भारयुक्‍त-अवनत आणि वघित अधिस्वर 
*(ढाला, वसका आवाज) 

किनरा, खणखणीत आवाज इत्यादी संज्ञा 
अगदी नेहमीच्या अर्थाने न वापरता पारि- 
भाषिक संज्ञांना त्यातल्या त्यात जवळच्या 


म्हणून वापरलेल्या आहेत एवढे मात्र लक्षात 
घ्यावे. 


अनुक्रमणिका 


मराठी स्त्रिया आणि मुले यांचे घोष तेवढे उन्नत 
सुरमानयृकक्‍त (३७) आणि तीब्र (५२) नसतात की 
जेवढे इवेतवर्णीय स्त्रिया आणि मुले यांचे घोष असतात. 
याप्रमाणे उक्तिरचनेचा विचार केल्यावर आता 
वर्णरचनेकडे वळायचे. 
वणंरचना आणि तिचा शब्दार्थसंबंध 
वर्ण-गुणांचे कार्य मुख्यतः बोधसंदेश पोचवण्याचे 
असते. पण काही वणंगुणांचा उपयोग व्यापक पद्धतीने 
संज्ञापनसंदेशात भर घालण्यासाठी आणि म्हणून 
वाचिक अभिनयासाठी म्हणून होऊ शकतो. याही ठिकाणी 
शब्द-द्रव्य हे शब्दरूपत्व पावलेले नसते. शब्दांगव्यवस्थे च्या 
सीमावर्ती प्रदेशातच वणंगुणांचे ह्या प्रकारचे कार्य 
चालते. 
यांपैकी खंडित आणि आयत अक्षरांचा उल्लेख 
अगोदरच झालेला आहे. 
(५३) 'तू 'कित्ती-शाहणा- आहेस'२'* || 
खंडित अक्षर, प्रकष सूचित, सूचना कोतुकाची 
वा उपरोधिक असू शकेल. (कोणती ते इतर 
सीमावर्ती उक्तिगुण आणि प्रसंग-संदर्भ 
यांमुळे ठरते) 
ह'ळूः-च 'दूर-हो २२ || आयत अक्षर, 
प्रकर्ष सूचित र 
ह'ळू' २ || खंडित अक्षर, श्रोत्याचे लक्ष 
वेधण्यासाठी 
।आई ' '२ || खंडित अक्षर, श्रोत्याचे लक्ष 
वेधण्यासाठी 
इथे ' या चिन्हाचा उपयोग कठट्टारीय स्प 
(ग्लॉटल स्टॉप, दाखवण्यासाठी करेला आहे. 
तिसर्‍या व चवथ्या वाक्यांत खंडित अक्षराच्या 
योगे ध्यानाकर्षण प्रयोजित आहे. वषणंगुण-संक्रमण 
(एका वर्णाकडून पुढच्या वर्णाकडे कसे जायचे) आणि 
वणंगुण-लक्ष्यवेध (इष्ट वणे नेमकेपणाने किंवा ढोबळ- 
पणाने उच्चारणे) मिळून वर्ण-नियंत्रणाचे स्वरूप ठरते. 
(५४) वर्ण-नियंत्रण 
शिथिल वर्ण-नियंत्रण (तोंडातल्या तोंडात 
बोलणे) : औदासीन्य, मद्यसेवन, वयोमान, 
संकोच-भाव, न्यूनता-भाव सूचित; बोध- 
संदेशातील विशिष्ट शकल संबोधिताच्या 
लक्षात येऊ नये हे प्रयोजन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, 


ड़ 


ळ, वाई 


द्र 


(५५) 


(५६) 


, नवभारत 


बाधित वणं-नियंत्रण (बोबडी वळणे, शब्द 
न फुटणे, तोतरेपणा) : अतिरिक्त भय, 
क्रोध, संकोच-भाव सूचित 

तनित वर्ण-नियंत्रण (स्पष्ट उच्चार) : 
आग्रही आत्मविदववास, बोधसंदेश्ाचे महत्त्व 
सूचित 

वर्ण-रंजक वर्णंगुण 

नासिक्य-रंजन (नाकात बोलणे) : 
रुदन सूचित; व-शथरुति-रंजनाला पुरक 
य-श्रुति-रंजन (वेडावून बोळणे) : अमर्यादा, 
चिडचीड, वैताग सूचित 

व-शुति-रंजन (तोंडाचा चंबू करून बोलणे) : 
तक्रार, लाडावणे, दोषारोपापासून स्वसमर्थन 
सूचित 

व्यापक व्णंगुण 

[अ'सं ['काय-ग] 'करतेस ] 'आई/” | | 
बाहेरचे कोष्ठक व-शरुति-रंजन, आतले 
कोष्ठक नासिक्यरंजन . 

<2 'ओऔपध 'बेतलं-का'२१२ || ['घेतो-च- 
आहे]/” || 

[ म्ह'णे 'घेतो-च-आहे ] '२ || कोष्ठकांची 
पहिली जोडी शिथिल वर्ण-नियत्रण, दुसरी 
जोडी य-श्रृति-रंजन 

विराम (बोलताना थवकणे) 

मध्यगत विराम (ऱ्हस्व, उच्छ्वास म्हणजेच 
रेचक किवा स्तंभन म्हणजेच कुंभक याने 
युक्‍त) : नंतर येणाऱया मजकुराकडे ल्क्ष 
वेधणे प्रयोजित 

अंतगत विराम (दीर्घ, उच्छूवास म्हणजेच 
रेचक किंवा इवास म्हणजेच पूरक याने 
युक्‍त): विचारपूर्वकता सूचित; नंतरच्या 
मजकुराबद्दळ उत्कंठा वाढवणे प्रयोजित 
(अंतगत म्हणजे श्‍वासलंडाच्या शेवटी ) 
मौन विराम ( अतिदीध 
इवासोच्छूवास म्हणजेच पुर्ण आवर्तन याने 
युक्‍त ): विचारपुर्वकता, अल्प आत्मविदवास, 


संकोच-भाव सूचित (हा सामान्यत; अंतगत 
असतो) र. 


घोषयुक्त विराम (अं, आं, 
संकोचभाव, आशंका, नम्रता 


तक्रार, 


५ किमान एक 


ऊं करणे): 
सूचित, वेळ 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


काढणे प्रयोजित (हा सामान्यतः मध्यगत 
असतो) (यातला ऊं ओठ मिटूनही उच्चारला 
जातो) 

नाकातून छातीमधली हवा सोडणे म्हणजे 
उच्छ्वास म्हणजेच रेचक. नाकातून छाती- 
मध्ये हवा भरून घेणे म्हणजे इवास म्हणजेच 
पुरक. छातीमधळी हवा रोखणे म्हणजे 
स्तंभन म्हणजेच कुंभक 

सांगीतिक विरामाचे कालवितरण निश्‍चित 
असते तसे बोलण्यातील विरामाचे नसते 
पुरणाथं वर्णगुण 

'आईय5 '२|| घोष-प्रक्षेपणासाठी 
अ'नंता$|| घोष-प्रक्षेपणासाठी 
, 'जाऊ-या-हं २|| (किवा : हं ऐवजी अं, 
आं ) अतुनय, दिलासा सूचित 
प्राचीनांच्या शब्दांत शब्दरूप हे 'वचोविन्यास 
आणि “काकू ' मिळून सिद्ध होते. सीमांकन, लयमान, 
वर्णनियंत्रण, वणंगुण यांचा समावेश वचोविन्यासामध्ये 
होतो. उरलेले उक्तिगुण काकूमध्ये येतात. इंग्लिशमध्ये 
अनुक्रमे डिक्शन आणि टोन या संज्ञा कधी कधी यांच्या- 


साठी वापरल्या जातात. (दोन्ही इंग्लिश संज्ञांना इतरही 
अर्थ आहेत.) 


(५८) 


पुरमानाचे आणि कमी ती 
री हा झाला मराठी नाट्यप्रयोगातल्या वाचिक 

आभनयाचा आधार, त्याचा कच्चा माल जण. 

शब्दांग आणि भाषाप्रयोग 


__ त्यक्ष भाषाप्रयोगाला शब्दांग आणि अर्थांग अशी 
दोन अंगे असतात. त्यां ” 


द्रव्याळा लाभलेल्या पैकी शब्दांगाचे, 'विशेषत: शब्द- 
ळ् 1४ लाभ ल्या शब्दखूपाचे त > ग विध 
काय असते. / भाषाप्रयोगात त्रि 


(५३) शब्दांगाचे (विशेषत: 
प्रयोगात कार्य 
अर्थाग ( विशेषत: अर्थरूप ) संबोधित 
शरोत्यापर्यंत पोचवणे- यासाठी जसे 
शब्दरूप प्रयोगानुकूल पाहिजे त्याच- 


प्रमाणे वाणी शब्दग्रहणसुळभ पाहिजे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ब्र वाटतात. 


शब्दरूपाचे) भाषा- 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


( अंतर, गोंगाट, श्रोत्याचे संभाव्य अन- 
वधान, श्रोत्याच्या मर्यादा आणि त्याची 
संभाव्य प्रतिकूलता यांवर मात करणारी 
पाहिजे) 
याशिवाय जरूर तिथे वाणी प्रतिमादर्शी 
पाहिजे आणि- 
जरूर तिथे वाणी भावदर्शी आणि भाव- 
उद्दीपक पाहिजे. 
शब्दरूपाची प्रयोगानुकूलता आणि वाणीची शब्द- 
ग्रहणसुळभता यांचा मराठी भाषेच्या संदर्भात आपण 
आतापर्यंत विचार केलेलाच आहे. 
(६०) प्रतिमादशिता 
।घणू$ 'घणू$5 (वर्णसरणीत सीमावर्ती ठरणारे 
उच्चार, या ठिकाणी दीर्घ, अतिदीघं णकार) 
'झुग्‌ झुग्‌, टॉक्‌ 'टॉक्‌ ( वरणेसरणीत न 
बसणारे उच्चार- त्यांच्यासाठी ज्षुग्‌, टॉक्‌ 
यांसारखे लेखन पुरेसे नाही हे उघड आहे ) 
मग- 'एक [[वा'घोबा] 'आला] > २२] 
बाहेरचे' कोष्ठक क्षिथिल-ग्रसनी-रंजन, 
भारयुक्‍त घोषगुण, आतले कोष्ठक वघित 
बलमान भ 
उदाहरण (३६) मध्ये दत लयमानामुळे 
घाई सूचित होणें हीदेखील प्रतिमादशिताच 


शरीरभावदशिता 

'स्स्‌ पुरक इवास : वेदना 

'हाय्‌ रेचक उच्छवास : दाह, वेदना 

।यॅकूक्‌ : वमन, किळस सूचित 

यांसारखे वर्णसरणीत न बसणारे उच्चार 
कातर, गद्‌गद्‌ घोष (४९ मधील तिसरा, 
चौथा विकल्प) 

हसणे, रडणे, धाप लागणे, जांभई, हुंदका, 
खोकला, नाकातून खोकणे (शिकणे ) ,आवंढा, 
उचकी इत्यादी अहँपनियंत्रित क्रिया 
मद्यसेवन, सर्दी-पडसे, अशक्‍तपणा, वयोमान, 
हुडहुडी भरणे, श्रमापोटी धाप लागणें 
इत्यादींमुळे पडणारे फरक 

थोडक्यात कायिक अभिनयाप्रमाणेच वाचिक 
अभिनयालाही सत्त्वज अंग असू शकते असे 
दिसते. 

न. भा. १३२ 


(६१) 


अनुक्रमणिका 


झड 


(६२) चित्तभावदशिता 
'उंहृ, 'ऑ ', 'हँ', 'व्यॅ 'व्य, 'यॅयु-यॅ (वर्ण- 
सरणीत न बसणारे उच्चार, शेवटचे दोन 
वेडावण्याचा भाग म्हणून ) 

।च्‌ 'च्‌ : हळहळ, नापसंती सूचित 

उं'हृं', 'चक्‌ : नकार 

'हु : होकार 

यांपैकी उंह्‌., उंहू, हुं 
,उच्चारले जातात. 

(६३) भावनियंत्रक उच्चार 
।फिस्‌, 'शुत्‌ : मांजराला बोलावणे, हाक 
लणे अनुक्रमे प्रयोजित | 

' 'शुक : माणसाला बोलावणे प्रयोजित 
।वुच्‌ : प्राण्याला वा शिक्यूला गोंजारणे 
प्रयोजित 
क'क्‍्याव्‌ : अर्भकाला समजावणे प्रयोजित 
हे सगळे वर्णसरणीत न बसणारे उच्चार 
आहेत. 

भावदशिता व भाव-उद्दीपकता यांबद्दल्चा बराच 

तपज्ञील अगोदरच येऊन गेला आहे. याखेरीज वाणी- 
मार्फत वोलणारी व्यक्ती कोणती आहे आणि ती ककी 
आहे याबद्दल श्रोत्याचा बरोबर किवा चुकीचा ग्रह 
होऊ शकतो. हे होताना नियंत्रित, अल्पनियंत्रित, 
आणि अनियंत्रित अश्या सवच उक्तिगुणांची आणि 
वणंगुणांची दखल घेतली जाते. सापेक्ष गुणांच्या बाब- 
तीत व्यक्तिगत मानक ( उदाहरणाथ, आधारसुर 
नेमका कोणता) शोत्याला कळतो, आणि त्यांच्या 
आधारे त्या त्या गुणाची ओळख, पटते ( उदाहरणाथ, 
या आधारसुराच्या संदर्भातच (२७) सुरमानव्याप्ती, 
(३०) सुराची विषमता, आणि (३७) उक्‍्ति-सुरमान 
यांची ओळख )- आणि एकदा हा व्यक्‍तिगत मानक 
ओळखीचा झाला की श्रोत्याला वक्ता कोणता आहे 
आणि वक्त्याचे व्यक्तिमत्त्व कसे आहे याची अटकळ 
बांधता येते. 

(६४) व्यक्तिर्दाशाता आणि व्यक्‍्तिमत्त्वदशिता 
ल्यमान, सुरमान, सुरमान-व्याप्ती, बलमान, 
उक्‍तिगुण-संक्रमण, . घोषगुण, वणे-संक्रमण, 
वणे-लक्ष्यवेध यांचे व्यक्‍तिगत मानक 
वाचा दोष- तोतरेपणा, बोलताना लागणे, 
बोबडेपणा इत्यांदी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ओठ  मिटूनही 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


र्य 


लकबी (नियंत्रिण गुण अंशत: अनियंत्रित 
होणे) 
नियंत्रिण गुणांबद्दल कमी-अधिक नैपुण्य 
(स्वभाषेतही नैपुण्य कमी पडू शकते) 
नियंत्रित गुणांबद्दल कल-विशेषत: अवधान- 
पृष्टी करणारा विकल्प निवडणे (१७, 
१९, २२, २७, ३०, ३७, २८, २९, पढ 
मधील आद्य विकल्प, ३३, ५३ मधील 
दोन्ही विकल्प, ५७, ५८ मधील पहिला 
विकल्प ) किवा अवधान-क्षय करणारा 
विकल्प निवडणे(१७, १९, २२, २७, ३०, 
३७, ३८, ३९, ५४ मधील अंतिम विकल्प) 
हे कल असू शकतात. 
यातूनच घोगरा, पहाडी, भसाडा, ककंश, चोरटा, 
किनरा, गोड, मंजुळ, रवाळ आवाज अक्शांसारखे 
आवाजाचे प्रकार किवा लाघवी, वुजरे, ठाशीव, खस- 
खशीत, प्रेमळ, आजेवी बोलणे अश्ांसारखे बोलण्याचे 
प्रकार प्रतीत होतात. असा आवाज किंवा असले बोलणे 
एखाद्या व्यक्तीचा स्वाभाविक आवाज किवा बोलणे 
असु शकते किंवा प्रसंगाने काढलेला आवाज किवा 
बोलण्याचे वळण (वाक्‍्सरणी) असू शकते. अर्थातच 
सगळ्यांना सगळे आवाज काढणे जमणार नाही. नाटय- 
प्रयोगात पात्रयोजना करताना साहजिकपणे हा सगळा 
विचार करावा लागतो. 


मराठी भाषाव्यवहारात व्यक्‍्तिमत्त्व-दर्शनाचे काही 
साचे ओळखले जातात. उदाहरणार्थ- 

(६५) “ ठमाकाकू ' वाक्सरणी (याला ' ठसक्याचे 
बोलणे ' असेही म्हणतात) 
चिन्ह-संकुल - तनित-कंठमणि-रंजित घोप, 
तनित वणं-नियंत्रण, आघाती उक्तिगुण- 
संक्रमण, अति प्रसृत सुरमान-व्याप्ती (आणि 
बलमान-व्याप्तीही), खंडित आणि आयत 
अक्षरगुणांचा सढळ उपयोग 
चिन्हित-संकुल - मध्यमवयीन उच्चजातीय 
स्त्री सूचित, स्वतःचा शहाणपणा आणि 
इतरांचा मूर्खपणा यांबहदळ दांडगा विश्वास 
सूचित ' 
श्रोत्यांमध्ये भाव-उद्दोपन-शरण्यभाव किवा 
सनोविनोदन किवा वैतागणे किवा तुल्य 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


प्रत्युत्तर द्यायला उद्युक्त होणे ( श्रोत्याच्या 
प्रकृतिधर्मानुसार आणि प्रसंगानुसार ) 

भाषाप्रयोगामध्ये वाणी प्रसंगानुकूळ असावी 
लागते. उदाहरणार्थ, 'आजंवी ' बोलायचे ते कसे आणि 
कोणत्या प्रसंगी, ' ताठर ' बोलायचे ते कसे आणि 
कोणत्या प्रसंगी याची जाण भाषाव्यवहार-प्रभुत्वात 
समाविष्ट असावी लागते. केवळ भाषाव्यवस्था-प्रभुत्व 
पुरेसे नाही. प्रेषण-माध्यमाळा जुळवून घेणे हा प्रसंगा- 
नुकूलतेचा आणखी एक भाग. उदाहरणार्थ, दूरध्वनीवर 
बोलताना वर्णनियंत्रण फार शिथिल असून चालत नाही, 
नभोवाणीवर किंवा दूरचित्रवाणीवर अतिद्रुत लयमान 
किवा मौनविराम किवा घोषयुवत' विराम टाळलेला 
बरा. 


वाणीचे विविध आविष्कार 


वाचिक अभिनयाचा विचार करताना केवळ 
सामान्य भाषणाचा विचार करणे पुरेसे नाही. जोडीला 
गान आणि नाट्यधर्मी भाषण यांचाही विचार करावा 
लागेल. वाणीच्या या तीन भिन्न आविष्कारांखेरीज 
त्यांची सांधेजोड कशी होते याचाही विचार करावा 
लागेल. एकंदर चित्र काहीसे अज्या प्रकारचे दिसेल. 
(६६) वाणीचे आविष्कार 
सामान्य. भाषण 
सामान्य-भाषण-गायन-संधी 
गायन 
गायन-नाट्यधर्मी-भाषण-संधी 
नाट्यधर्मी भाषण 


नाट्यधर्मी-भाषण-सामान्य-भापण-संधी 
अशा प्रकारचे जण 


ह ग हे चक्र पुर्ण होते. गायन आणि 
नाट्यधर्मी भाषण ही सामान्य भाषणापेक्षा कशी वेगळी 
आहेत आणि पुन्हा एकमेकांपा; 
पाहायचे असे: 
क्रमाने पाहणें 


हता आपल्याला जागजागी संगीताची 
आठवण' होत होती आणि या दोन्हींमधळे साम्य आणि 
वपम्य जाणवत होते- आरोही आणि अवरोही सुर, 
वोलण्यातळी अक्षरे आणि गायनवादनातली अक्षरे 
(सा-रे-ग-म, दिड-दा, धा-घिनू-धा) आणि ती खंडित 
(उदाहरणार्थ, धिक्‌) किंवा आयत (उदाहरणाथ, धिन्‌, 

:) 9 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


धा)असणे, विलंबित-मध्य-द्रुत ल्यमान, भाषणातील 
सुरांचे चतुष्क आणि गायनवादनातील सुरांचे सप्तक, 
उक्ति-सुरमान आणि गाण्याची “ पट्टी ' (आधारसुर), 
उक्ति-बलमान आणि गाण्यातील बलमान, प्रवाही 
सुर-संक्रमण आणि मौींड, भाषणातील आणि गायना- 
तील घोषगुण, नासिक्य-रंजन आणि नाकात गाणे, 
बोलण्यातील आणि गाण्यातील विराम. संगीतामधले 
भारतीयांना परिचित असे प्रमुख घटक म्हणजे लय 
(रिधम) आणि सुरानुक्रम (मेलडी) ; यांखेरीज सुर- 
संवाद (हार्मनी) आणि बलमान (व्हॉल्यूम) हे घटक 
भारतीय संगीतात अवइय आहेत, पण तुलनेने त्यांना 
कमी महत्त्व आहे. | 
लयीचा आणि सुरानुक्रमाचा विचार केला तर 
लक्षात येते की सामान्य भाषणाच्या तुलनेत गायना- 
मधली लय आणि सुरानुक्रम कमी-अधिक बांधलेला 
असतो. 
(६७) लयीचे आविष्कार 
मुक्‍तलय (उदाहरणाथ, आलापीमधली) 
वद्धळ्य (उदाहरणार्थ, ठेका ) 
सुवद्धलय (टाळी आणि खाली यांचे विण- 
काम असलेले तालाचे आवतंन) 

(६८) सुरानुक्रमाचे आविष्कार 
मुक्‍तसुरानुक्रम (उदाहरणार्थ, लकेर) 
बद्धसुरानुक्रम (उदाहरणाथ, धून, आलापी) 
सुबद्धसुरानुक्रम (उदाहरणार्थ, बंदीश, गत) 

ल्य संज्ञेचा पारंपरिक अथे तालाच्या नियत- 

कालिक आवतंनाशी इतका निगडित आहे की मुक्‍तल्य 
ही संज्ञा आत्मव्याघाती वाटेळ,. पण आपण या ठिकाणी 
लय संज्ञेचा अधिक लवचीक अर्थ धरलेला आहे. 

(६९) लय म्हणजे कालवितरण आणि सीमांकन 
यांची हाताळणी-विश्षेषत: विशिष्ट भाषण, 
गायन, वादन-प्रसंगीची हाताळणी-विदेषत: 
आस्वाद आणि/किंवा अर्थाविष्कार यांना 
अनुकूल अशी हाताळणी. बद्ध आणि सुबद्ध 
लयीत जी नियतकालिकता असते ती यांत्रिक 
नसते, जीवमान आणि म्हणून लवचीक 
असते. 

पारंपरिक संगीतचर्चेत सुर|स्वर संज्ञा जज्ली टोन 
या अर्थाने वापरली जाते तशी सुरांची हाताळणी|स्वराचे 


अनुक्रमणिका 


जण 


अंग या व्यापक अर्थानेही वापरली जाते- मात्र मेळडी 
आणि हामंनी (ज्यांना आपण अनुक्रमे सुरानुक्रम आणि 
सुरसंवाद या संज्ञा वापरल्या आहेत) यांमधला भेद 
दर्शवायला पारंपरिक संज्ञा नाहीत. आतापर्यंत पाहिलेले 
भाषणातले सुरवितरण आणि संगीतातले सुरवितरण 
यांमधला महत्त्वाचा फरक आपण पुर्वीच नोंदवला 
आहे. भाषणातल्या सुरांमधले अंतर सुरव्याप्ती आकुंचित 
किवा प्रसृत आहे (मागे २७ पहा) यावर कमी किंवा 
जास्त राहते, आणि उक्ति-सुरमान उदात्त किवा 
अनुदात्त आहे. यानुसार सगळेच सुर एकंदरीने वर 
किंवा खाली येतात. याच्या उलट संगीतामधील सुरां- 
मधले अंतर गणितनियत असते आणि मंद्र, मध्य, तार 
सप्तकांमधले अंतरही गणितनियत असते. अर्थात्‌, ह 

गणितनियतताही यांत्रिक नसते, जीवमान आणि म्हणून 
लवचीक असते. 


(७०) सुरानुक्रम म्हणजे कालक्रमाने होणाऱ्या 
सांगीतिक सुरवितरणाची हाताळणी- 
विशेषत: आस्वाद आणि/किवा भावाविष्कार 
यांना अनुकूल अ्ली हाताळणी. 

सांगीतिक लय.आणि सांगीतिक सुरानुक्रम यांचे 

आविष्कार मुकत, बद्ध, किंवा सुबद्ध असू शकतात. 
(७१) मुक्‍त आविष्कारात आवतंनाचा जवळजवळ 
किवा पुरतेपणी अभाव असतो. 
बद्ध आविष्कारात आवतंनाची नियतता 
वदलती नसते आणि त्यामुळे सुकर असते. 
सुवद्ध आविष्कारात आवतंनाची नियतता 
बदलती असते आणि त्यामुळे चमत्कारी असते. 
वाणीच्या विविध आविष्कारांपैकी सामान्य 
भाषणाचा विचार आतापर्यंत अनेक उदाहरणे घेऊन 
आपण केला आहे. सामान्य भाषणात सुरानुक्रम किवा 
सुरसंवाद नसतो, पण लय असते. इंग्लिश किवा जर्मन 
सामान्य भाषणातील लय किंचित बद्ध असते आणि 
ती बलमान-वितरणावर आधारित असते, बोलणे 
ऐकताना थोडाबहुत ठेका धरता येतो, बलप्रधानक 
ढोबळ मानाने नियतकालिक असतात. मराठी किवा 
फ्रेंच सामान्य भाषणातील ल्य मुक्‍त असते आणि ती 
अक्षरगणामधील अक्षरांच्या वजनावर आधारित असते, 
बलप्रधानक नियतकालिक असण्याचा भाग त्यात आला 
तर तो चुकून अभावितपणे आलेला असतो. तस 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ 


तो मुहाम आणेंला गेला तर मात्र आपण सामान्य 
भाषणाकडून गायनाच्या दिदेने सरकतो. (६६ पहावे) 
(७२ ) सामान्य-भाषण-गायन-संधी 
ट> 'मी 'आज 'गावा-ला 'निघतो- 
आहे 
) टो प | 'गावा-ला/” | 'निघतो 
-आहे२* || 
(अधिकाधिक निक्षून सांगण्याच्या या दोन 
प्रकारांत समान ' गाळे ' ऐकायला येऊ 
लागतात. उकति-गुण-संक्रमण अधिकाधिक 
आघाती होऊ लागते-(१८), (३९) पहा.) 
।'आट-पाट न'गर-होतं २'२ | 
ति'थं-एक ग'रीब 'ब्राह्मण-होता २'२ || 
ही-'साठा-उत्तरां-ची 'काहणी/” /” | 
'पाचा-उत्तरी सु'फळ 'संप्रण २२२ || 
( ही उच्चवर्णीय जुन्या वळणाच्या स्त्रियां- 
मध्ये प्रचलित असणाऱ्या ' कहाणी ' प्रकारा- 
तली ओळखीची सुरुवात आणि अखेर. बद्ध 
लयीसोबत बद्ध सुरानुक्रमाची छटा दिसते.) 
द'ही$ 'धघ्याय-चं-का द'ही$ || (फिरस्त्या 
विकरीसाठी आरोळी) 
'आ5ई मी- 'कुळठे || 
(लहान मुलाची सोत्साह साद) 
सु'शी5ला || किवा सुशि'ला5 || 
।अ5शोक || किवा अ'शो$्क || 
'बाप$ट || किवा बा'प$ट || 
(या चारही हाका अंतर आणि गोंगाट 
यांवर मात करू पाहणाऱ्या आहेत. ) 
शेवटच्या सहा उदाहरणांमध्ये ध्वनिप्रक्षे- 
पणाचा आणि उक्तीची अवधानसुलभता 
वाढवण्याचा यत्न आहे. बद्धलयीचा आभास 
आहे, पण मुक्‍त सुरातुक्रमाची छटा .गडद 
आहे- इतकी की सामान्य भाषणातल्या- 


प्रमाणे इथले सुरवितरण दिसत नाही, त्याची 
सरगम देता यावी. 


(७३) गायन 

'ज्षण 'आला | 'भा ग्या-चा 5 | 'आळा 'सौख्या-- 
॥५ २०४| >» २ ०४ २९ ०४ 
चाहा |... 

> २ ०४ 


अनुक्रमणिका 


तवभारत 


' गायनातही हे दिसुन येते. ) 


दिवाळी विशेषांक, १९९१ 


'हा सत 'मोदे | 'नाचत 'नादे | हे- 'मन 'माझे | 
> २ ०४| ५२, ०४|> शे. क 
मं ग ल-दिन 'हा | (ध्रुपद) 

><२ ० १.8 

'प्रे ममया 5 | 'जीवनि-या 'जरि | 

२ ०४|>२ ० ४ 

'रा 5 हिले $ 'रंगुनिया| 

>२ ० ४|>२ ० 

'आला 5 $5'उ द या-ला 5 'ब ह रा-ला | 
४|५,२०४|> २० ४ 
'म॑ ग ल-दिन 'हा | (अंतरा) 

0३:३ ० ४ 


|, २०४ 


मो. ग. रांगणेकर यांच्या * कुलवधु ' (१९४३) 
या नाटकातील या पदाचे निरीक्षण केले तर आपण 
गायनाच्या मुक्कामावर आलो आहोत. हे लक्षात येते. 
पण सामान्य भाषणाची आठवण पुर्ण बुजलेली नाही. 
परिणामी सामान्य भाषणातील सीमांकत, बलवितरण 
काही अंशी शिल्लक राहते, पण कालवितरणासाठी आठ 
पद्यमात्रांचे खंड पडतात, आणि या खंडांची गायनातील 
चार तालमात्रांच्या खंडांश्ी म्हणजे गाळ्यांशी 
समन्वय साधला जातो. म्हणजे गायनातली सुबद्ध लय 
आणि बद्ध सुरानुक्रम साधणे सोपे जाते (ही सुबद्ध लय 
कह्रवा म्हणजे केरवा तालाची आहे. |, २ ० ४ 
असे त्याचे आवर्तन आहे.) मराठी भाषेची व्यवस्था 
आणि हिंदुस्तानी संगीताची पद्धती या दोन्हींचे पालन 
एकाच वेळी केले जात आहे. शब्दोच्चारासोबत 
गरायनालाही वाचिक अभिनयाचे अंग आहे. (शुद्ध 


(७४) गायन-नाट्यधर्मी-भाषण-संधी 


पुढील उदाहरणांत भाषणाच्या सीमा | 


आणि || गाळल्या आहेत, फक्त तालाच्या 
सीमा दाखवल्या आहेत. 


|| 'राम्‌ 'राम्‌ (आचिक म्हणजे त्रर्ग्वेद-संबंधित गान) 

।| 'अय्‌ वि'ठल | 'जयू-जय्‌ वि'ठडल (गाथिक म्हणजे 
पुराणादि-संबंधित गान) 

।| 'रामु-राम्‌ 'रामु-राम्‌ | 'सीताराम्‌ 'सौताराम्‌ 


(सामिक म्हणजे सामवेद-संबंधित-गान) (ता 
अक्षर लघू) 


आचिक, गाथिक, त 4 गानु हे जमाचे प्रकार 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


आहेत, त्यांत वद्ध लय, वद्ध सुरानुक्रम दिसतो. 
आधिक गानात मध्य सा हा स्वर दिसतो, गाथिक 
गानात मंद्र नि, मध्य सा हे स्वर दिसतात, आणि 
सामिक गानात मध्य सा, रे, ग हे स्वर दिसतात. 

|| 'पहिली | 'माझी$ | 'ओवी$ || 'पहिला | माझा$ | 
'नेम5 

|| 'तुळशी | 'खाली5 | 'राम$ || पोथी | 'वाची$ 
(साडेतीन-चरणी स्त्री-ओवी 'हे छंदाचे उदाहरण, 
यातली लय बद्ध आहे, मध्य सा, रे, कोमल-ग हे 
तीन स्वर यात आहेत.) 

स || 'दा 'सर्व | दा 'योग || 'तूझा घ | 'डावा 
(रामदास, भुजंगप्रयात हे बद्ध लयीच्या वृत्ताचे 
उदाहरण, मध्य सा, रे, गा, म, प, ध हे स्वर यात 
आहेत.) 

|| अ'नुर्दिनि | अनु'तापें || ।तापलों | रामे'राया 
(रामदास, मालिनी हे. मुक्‍त ल्यीच्या वृत्ताचे 
उदाहरण, मध्य सा, रे, कोमल-ग हे स्वर यात 
आहेत.) 

|| 'हिरवे 'हिरवे | 'गा5र गालिचे || 'हरित तृ'णा-च्या 
मख'माली-चे 
( बालकवि, पादांकुलक हे बद्ध लयीच्या जातीचे 
उदाहरण, मंद्र नि, मध्य सा, कोमल-रे, ग हे स्वर 
यात आहेत.) 

| | सु'इलोक 'वामना-चा || ।अभंग-'वाणी 'प्रसिद्ध 

'तुकया-ची ध 

|| 'ओवी ज्ञा'नेशा-ची || 'तैसी 'आर्या म'यूर-पंता-ची 
(आर्यागीति हे मुक्‍त लयीच्या जातीचे उदाहरण, 
मध्य सा, कोमल-रे, रे, ग, म, प, कोमल-नि हे 
स्वर यात आहेत.) » 

|| 'माझ्या 'मा | हेर-चा || वैद्य आ | 'णा 'बाई | 
'वैद्य आ'णा ी 
(हादगा या स्त्रियांच्या लोक-नृत्ताचे गीत, लय बद्ध 
आहे, मंद्र प, ति, मध्य सा, रे, ग यात आहेत. 
आणा मधील आ अक्षर लघू.) 

|| 'अ-आ | 'इ'-ई | 'उ-ऊ | 'ए-ऐ | 'ओ-ओ | 'अं-अः 

|| 'ककूनका | 'किकूनकी | 'कुकू-कू | 'के-के | 'को-की | 
'कं-कः 
(लहान मुलांच्या परवचा, बद्ध लय, मुक्‍त सुरानु- 


अनुक्रमणिका 


शष 


क्रम यात आहे.) 
ए॒ || का$ -वर !एक | 'आ$करा! ए | का$-वंर' दोन | 
'बा$रा5 रै 
|| 'सोळा-सत्ते | वारो'दर्‌ से |६'सोळा-अठ्‌ठे 
अ | ठावि'सांसे 
(लहान मुलांच्या परवचा, बद्ध ल्य, बद्ध सुरानुक्रम 
यात आहे.) 
(७५) नाट्यधर्मी भाषण 
'लाख म'रोत /” | पण-'लाखां-चा पो'शिदा- 
न-मरो/|| 
राजा,” | तु'झ्या 'हुकमा-च्या 'एक-एका 'बोला- 
बरोबर,/”| मोहर'लेल्या 'झाडा-ना सा'बाजी 
'लागतील || 
(राम गणेश गडकरी, राजसंन्यास ५ : ५, काव्य- 
जीवी रंगभूमीवरील भाषणाचे उदाहरण. 
दुसर्‍या, पाचव्या सुरखंडांत उदात्त उक्ति- 
सुरमान, तिसर्‍या सुरखंडात अनुदात्त उक्ति- 
सुरमान, पहिल्या, दुसर्‍या, तिसऱ्या सुरखंडांत 
शिथिल-ग्रसनी-रंजित घोष आणि प्रवाही 
उक्तिगुण-संक्रमण, पाचव्या सुरखंडात 
आघाती उक्तिगुण-संक्रमण ) 
देश.बंधू-नो /”| वि'चार-करा'"२*||'देशा-ला 
।आग- लागली - असताना / | तु'म्ही-काय 
'आपल्या-च सु'खा-ची 'काळजी-वाहणार /॥ | 
(नाट्यधर्मी वक्तृत्वाचे उदाहरण, पहिल्या, 
तिसर्‍या सुरखंडांत उदात्त-उक्ति-सुरमान, दुसऱ्या, 
चवथ्या सुरखंडांत अनुदात्त उक्ति-सुरमान, सर्वच 
सुरखंडांत वधित उक्ति-बलमान व प्रवाही 
उक्ति-गुण-संक्रमण ) 
|| 'एक-होता | 'राजा$ ९ || 'एक-होती 
] 'रा$णी ॥ * 
|| एक-'चिमणी | 'आली 5 १/ | | 'दाणा- | 
घेतला / || 'भुरेकन उ | 'डून-गेली 
|| 'राणी-म्हणाली / | 'नक्‍्को-नक्को / 
|| मी-'राजा-वर १/ | "हसते / 
|| 'उंदीर-म्हणाला / | 'राजा-मला (/ 
। *भ्यायला /९ | 'भ्यायला ॥ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट 


नंवभारत 


(या चार लहान मुलांसाठी केलेल्या कथा- 

कथनाच्या उदाहरणात उभ्या दंडांनी दाखव- 

लेली बद्ध लय आणि मुक्‍त सुरानुक्रम आहे.) 
जि$्रली ' जि$रली ' एका माणसाची जि$रली 
यासारख्या लहान मुलांच्या ललकाऱया, ये$रे ये$रे 
पावसा सारखी ल्िशुगीते, इरिग मिरिंग लोंगा 
तिरिंग यासारखे शिशुमंत्र यांमध्ये बद्ध लय, वद्ध 
सुरानुक्रम आढळतात, पण गायनाची छटा नसते. 
कोटं-दरबारी ज्या ललकाऱर्‍्या होतात त्या नाटय- 
धर्मी भाषणाचीच उदाहरणे ठरावीत. त्यांच्या- 
मध्येही बद्ध लय आणि मुक्‍त सुरानुक्रम आढळतात. 
(७६) नाटबधर्मी-माषण-सामान्य-भाषण-संघी 

॥| 'गणपति-वाप्पा5 ४ । 'मो$रया /११ 

|| 'पुढल्या-वर्षी$ / | 'लवकर-या ॥ 

|| 'अमक्या-तमक्या-चा ॥/ | वि'जय- 

असो /॥ - 

( ही घोषणांची उदाहरणे-यांत उभ्या 

दंडांनी दाखवलेली बद्ध ल्य आहे, पण 

सुरानुक्रम असा नाही.) 

च'काकली 'वीज'२१९ | गं'भीर 'घुमली 


'घन-गर्जना २'र्‌_| 


पु'ल-जञाली 'बृष्टी २१२ | 


मृ'गा-चा पा'ऊस,/” | 'बरसू-लागे२ २ | पोट 


थ'रारे 'सृष्टी २२ || 

(अनिल, मुक्‍त लयीच्या पद्याचे पठण, सामान्य 
भाषणात गाळल्या जाणाऱ्या अ चा उच्चार 
होतो व त्यावरून अक्षरगणातील बलवितरण 
ठरते, सुरानुक्रम असा नाही.) 
'दोन-प्रहर २ | नि'वांत 'सारे || 


'श्रम-भरा-ने/” | 'बाजे-वरती 


'खिडको-बाहेर,/” | 'ढाळिता 'चवरी | 
आसुस'ठेला 'शेवगा 'दार-चा'२२|| 

(पु. शि. रेगे, मुक्‍त लयीच्या पद्याचे पठण, 
सामान्य भाषणात गाळल्या जाणार्‍या अ चा 
उच्न्चार करायचा वा नाही आणि अक्षर- 
गणातील उपप्रधानक अक्षरांवर बलमान 
किती ठेवायचे हे ल्यीवरून ठरवले जाते. 
याच्या आधीच्या उदाहरणापेक्षा हे उदाहरण 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


कमी नाट्यधर्मी आहे.) 

महा'राष्ट्रा-च्या भ'वितव्या-ची/” | ही- 
'मोठी-च-मोठी !लांव-च-लांब स'फर- 
आहे २२ | 

त्या -'सफरी-तीळ * | आम्ही - प्र'वासी- 
आहोत,” | 

ही-'भावना 'नम्रते-नं आपलं - 'प्रत्येक- 
पाऊल- टाकताना'श्‌ | आपण-आपल्या- 
म'ना- झली 'ठेवली- पाहिजे २२ || 
(यशवंतराव चव्हाण, लोकधर्मी वक्‍्तृत्वाचे 
उदाहरण, यातील सीमावर्ती उक्ति-गुणांचा 
विचारही करावा लागेल- उदाहरणार्थ, या 
लांबलेल्या इवास-खंडात एक-दोन मध्यगत 
विराम असणार, वाक्‍्य-वंध भाषणाच्या 
समारोपामध्ये आला असल्यामुळे अनुदात्त 
उक्ति-सुरमान असणार. यात मुक्‍त ल्य 
किवा मुक्‍त सुरानुक्रम यांचा आभास 
असलाच तर तो या पल्लेदार इवासखंडात 
आरोही आणि अवरोही सुर आणि सुरखंड- 
सीमा यांचे जे विणकाम केले आहे त्यामुळे.) 


नि'नादळे ति'चे 'साद पड'साद २२ || सरसवती : उ'गीच 'कल्पना - करीत - वसू - 


नकोस २'*| 

'ह्या-ची 'जरुरी - नाह ॥ 
स्व'तंत्र- आहेस /”| ह 0 
पण-'मी स्व'यंभू-आहे २ || 'स्वातंत्र्य 
आणि-स्व'यंभूत्व,/” | ह्यांसची-छ'ढाई 
लावून-देण्या-त 'मतलब-नाही २२ || 
स्तयधूत्व ।जिकेल२ २ || "नेहमी 
जिकतं | 'आज-ही 'जिकेल २ || 


सरस्वती : >< पण-।श्रीध 
पांगुळ'ठेळी 'तू २२ || तो: ती 


॥-_ 

एकून -घे २२ || 'मी-ते 'भाषण 
मागे-घेणार-नाही २ २ ||'त्या-चा 'लेख- 
करून,” | मी-तो- 'छापणार-आहे२'२| | 
> ह्या-त-'तडजोड-नाही २९ | -: 
आता-क 'शा-त-ही 'तडजोड- 

नाही २२'*|| 
( गो. पु. देशपांडे, * उद्ध्वस्त धर्मशाळा !, 
१९७४, १:४ शेवट. हे गद्यजीवी रंगभमी- 
वरील भाषणाचे उदाहरण आहे. सरस्वतीचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


"नवभारत 
७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


मराठी भाषा आणि वाचिक अभिनय 


भाषण" दोनदा तोडले गेले आहे- मौन 
विरामाच्या आधी सामान्यत: इवास-खंड- 
सीमा येते तशी ती न येता या दोन्ही 
ठिकाणी सुर-खंड-सीमा येते ती त्यामुळेच. 
यात मुक्‍त लयीची छटा आहे. सुरानुक्रम 
नाही. सीमावर्ती उक्ति-गुणांचा विचार 
करावा लागेल- उदाहरणार्थ, श्रीधरच्या 
तोंडी तीव्र घोष-गुण शोभावा. ) 
वाणीच्या विविध आविष्कारांचे चक्र इथे पूर्ण 
होते. आस्वाद आणि अर्थाविष्कार यांना ते आविष्कार 
विविध प्रकारे अनुकूल किवा प्रतिकूल असू शकतात. 
उदाहरणार्थ, काव्यजीवी रंगभूमीवरदेखील काही 
प्रवेश्ांना लोकधर्मी भाषण अनुकूल ठरू शकेल आणि 
गद्यजीवी रंगभूमीवर काही भाषणे मुक्‍तलयीकाव्य- 
पठणासारखी किंवा नाट्यधर्मी भाषणासारखी म्हटली 
तर ते प्रतिकूल वाटणार नाही. काव्यजीवी रंगभूमी- 
वरील संगीतिकांचा विचार वेगळा करावा लागेल. 
कलेचे स्वरूप आणि वाचिक अभिनय 
कलाकृतीचा विचार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर 
करणे शक्‍य आणि युक्‍त असते. । 
(७७) कलाकृतीचे स्वरूप 
द्रव्य-पातळी 
वाहन-द्रव्य 
आशय-द्व्य 
माध्यम-पातळी 
तंत्र-पातळी : विविध युक्त्या आणि 
त्यांची श्ास्त्रात्मकता 
शेली-पातळी : विविध भाव आणि 
त्यांची कलात्मकता 
भाषेचे शब्दांग, अर्थांग, आणि त्यांचा संबंध यांचा 
विचार काही कलांचे वाहून-द्रव्य म्हणून करणे शक्‍य 
आणि युक्‍त आहे. कलाकुतीमधून संक्रांत होणारे 
वास्तव, अनुभव, प्रसंग-संदर्भ यांचा विचार आशय- 
द्रव्य म्हणून करणे शक्‍य आणि युक्‍त आहे. अभिनयाचे 
तंत्र आणि अभिनयाची शेली यांचा विचार माध्यम- 
पातळीवर करणे शक्‍य आणि युक्‍त आहे. त्यांपैकी 
वाचिक अभिनयाचा विचार मृख्यतः रंगभूमीच्या 
आणि शब्दजीवी चित्रपटाच्या संदर्भात होणे स्वाभा- 
विक आहे. परंतु वाचिक अभिनयाचे क्षेत्र अधिक 
विस्तृत मानावे लागेल, व्यासपीठ, काव्यपठण, 


९९ 


गीतगायन यांमध्येही वाचिक अभिनयाला वाव आहे. 
वाणीचे सामान्य भाषण, नाट्यधर्मी भाषण, आणि 
गायन हे सर्व आविष्कार अभिनयकलेचे वाहन-द्रव्य 
म्हणून मानता येतात. शब्दोच्चार-ग्रहण आणि शब्दा्थ- 
ग्रहण ह्यांना गौण स्थान असलेल्या खयालगायकी- 
सारख्या संगीतातही काही सांगीतिक स्वरूपाचा वाचिक 
अभिनय असतो का याचा विचार होणे इष्ट आहे. 
वाचिक अभिनयाच्या तंत्र-पातळीवर नाटयधर्मी 
भाषण आणि लोकधर्मी भाषण असे दोन विकल्प आपण 
मानले. प्रभावी अभिनयात या दोन्हींचा सुयोग्य मिलाफ 
असतो. या ठिकाणी ' नाट्यधर्मी ' आणि “ लोकधर्मी ' 
या संज्ञा मुळात भरताच्या * नाट्यक्यास्त्रा 'मध्ये नेमक्या 
ज्या अर्थाने वापरलेल्या आहेत त्या अर्थाने वापरलेल्या 
नाहीत, तर मूळ अर्थापासून फार दुर न जाता त्यांना 
अधिक निश्चित आणि सावंत्रिक अर्थाने वापरण्याचा 
यत्न केला आहे. शिवाय मूळच्या नामांना विशेषणे 
बनवले आहे. 
(७८) लोकधर्मी----नाट्यधर्मी युक्त्या 
अनुक्रमे -- 
(क) चिन्हचिन्हित-भाव नित्यपरिचित----- 
चिन्हचिन्हित-भाव विस्थापित ( उदा., 
वक्रोक्ति, लक्षणा, ह्यांत आवाजात 
रागाने वोलणे, आर्जवी आवाजात 

कुचेष्टेने बोलणे) . 

चिन्हचिन्हित-भाव अर्थवलयविरहित-- 

चिन्हूचिन्हित-भाव  आर्थवल्यांकित 

(उदा., श्रुतयोजन, व्यंजना, ठमाकाकू 

वाक्‍्सरणी योजून विशिष्ट सामाजिक 

संदर्भ सुचवणे) 

(ग) संकेतांपेक्षा वास्तवानुसरणावर भिस्त 
ठेवणे (उदा., रूपयति ही रंगसूचना) 
-णवास्तवानुसरणापेक्षा ' संकेतांवर 
भिस्त ठेवणे ( उदा., मराठी रंग- 
भूमीवरचा सातार्‍याकडल्या ग्रामीण 
बोलीचा सरसकट ग्रामीण बोली म्हणून 
उपयोग, स्टायलायज्ञेशन, ' नाट्यति ' 
ही रंगसूचना ) 

(घ) सावंत्रिक परिणामापेक्षा उपस्थित 
कलाग्राहूकांपर्यन्त पोचण्यावर ( प्रक्षे- 
पणावर ) भर देणे-- तत्कालीन 


म्हणजे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१०० 


ध्रक्षेपणापेक्षा सावेत्रिक परिणामावर 
भर देणे (उदा., सर्वच पात्रांच्या 
तोंडी प्रमाणभाषेतील शब्दोच्चार 
घालणे, स्थानिक संदर्भ टाळणे ) 
(च) वाहन-द्रव्याच्या शक्‍यता खुलवण्या- 
पेक्षा ( शोभनक्रियेपेक्षा ) आशय- 
द्रव्याच्या शक्‍यता उल्गडून दाखवणे 
( प्रकटनक्रिया ) -- प्रकटन क्रियेपेक्षा 
शोभनंक्रिया अंगीकारणे (उदा., कथा- 
सूत्राशी असंबंधित नर्तन, गायन, वादन 
रंजनार्थ करणे, घोष-रंजन आणि घोष- 
गुण यांचे चमत्कारी दर्शन घडवणे- 
परंतु स्वभाव आणि वतंन यांमधील 
विकृतीचे अशोभनीय दर्शन टाळणे) 
वाचिक अभिनयाचा डोली-पातळीवर विचार 
करताना तंत्र-पातळीवर उपलब्ध होणार्‍या विविध 
विकल्पांमधून कोणता विकल्प विशिष्ट कलाकृतीमध्ये, 
विश्षिष्ट स्थळी, विशिष्ट कलावंताला, विशिष्ट देश- 
कालमर्यादेत अनुकूल वा प्रतिकूल ठरतो याचा विचार 
करावा लागेल. अनुकूल ( किवा प्रतिकूल ) म्हणजे 
कशाला अनुकूल ( किंवा प्रतिकूल ) हेही स्पष्ट करावे 
लागेल (उदा., शोभनक्रियेला, प्रकटन क्रियेला, एकजिनसी 
अभिनयशेलीला, ग्राहकाच्या अनुनयासाठी ). अक्या 
पद्धतीच्या जागरूक, नेमकेपणाच्या, पद्धतशीर विचाराला 
प्रस्तुत लेखाच्या पूर्वार्धातील मांडणीचा' विशेष उपयोग 
व्हावा. 
फलश्रुती 
अ्ञा प्रकारच्या विवेचनानंतर कुणा व्यवहारदक्ष 
श्रोत्याच्या किवा वाचकाच्या मनात हे सगळे आडंबर 
तर नाही ना, नसल्यास ते कशासाठी आणि कुणासाठी 
असे प्रश्‍न उठणे स्वाभाविक असते. निरागस कुतूहल- 
पूर्ती किवा व्यापक परिदर्शाची प्राप्ती किवा बौद्धिक 
आनंदाची प्राप्ती एवढ्याने त्याचे समाधान होणार नसते. 
अशा प्रश्‍नांना थोडक्यात उत्तर म्हणजे. इथे 
तुमच्यासमोर एक उपकरणांची पेटीच जणू खोलून 
ठेवली आहे. त्यातल्या त्य़ा त्या उपकरणांचा म्हणजे 
सज्ञांचा, संकल्पनांचा, सूत्रांचा, कल्पनांचा त्या त्या 
प्रसंगी उपयोग व्हावा किवा सबंध उपकरणांच्या संचाचा 
त्या त्या कमी-अधिक उपयोगी मानल्या गेलेल्या कामां- 


नवभारत 


दिवाळी विश्षेषांक, १९९ 


साठी उपयोग व्हावा. अशा प्रसंगांची आणि कामां 

एक धावती पाहणी करणे इथे प्रस्तुत ठरेल. 
(७९) प्रस्तुत . विवेचनाचे संभाव्य उपयोजन 

(क) रंगाभिनय शिकणे, शिकवणे, आणि 

अभ्यासणे 

रंगप्रस्तुतीचे दिग्दर्शन करणे किवा 

तिचा तौलनिक अभ्यास करणे 

(ग) लिखित पाठ्यावरून रंगावृत्ती सिद्ध 
करणे 

(घ) ध्वनिमुद्रित अभिनीत भाषणाचे प्रति- 

लेखन करणे 

(च) लोकवाडूमय, लोकरंगभूमी यांच्या 
नमुन्याची नोंद करणे 

(छ) विवेचनाच्या पूर्वार्धाचा आणखी एक 
उपयोग म्हणजे मराठी स्वभाषा 
म्हणून किवा परभाषा म्हणून शिकव- 
णाऱ्या आणि शिकणाऱ्या मंडळींना 
मार्गदशन करणे 

(ज) व्यासपीठ, काव्यपठण, गीतगायन 
यांमधला अभिनय शिकवणे. १ 

(झ) केवळ सांगीतिक स्वरूपाचा वाचिक 
अभिनय असतो किवा कसे याचा शोध 
“घेणे आणि या संदर्भात ठुमरी, खयाल, 
आणि ध्रुपद गायकीची तुलना करणे. 


(ख) 


इतिकथन 


प्रस्तुत ेखाचे प्रारूप १८ . ०७ . १९९२ रोजी 
पुण्याला झालेल्या डॉ. गो. के. भट स्मृति-चर्चासत्रामध्ये 
वाचले गेले. तेव्हा, डॉ. भटांच्या स्मृतीला अभिवादन, 
आणि चर्चासत्राचे संयोजक आणि चर्चेतील सहभागी 
यांचे आभार ! 

वाणीच्या विविध आविष्कारांचा शोध घेताना 
ना ग. ह. रानडे ( हिंदुस्थानी म्यूझिक : अन नाउट- $ 
छाइन आंव्ह इट्स्‌ फिजिक्स अँड ईस्थेटिवस; दुसरी 
आवृत्ती, पुणे : लेखकाकडून प्रकाशन, १९५१) आणि 
वादूराव जोशी ( छंदक्ास्त्र व संगीत, कोल्हापूर : 
अजब पुस्तकालय, १९८०, सोबत ध्वनिफीत ) यांच्या 
विवेचनाचा आणि उदाहरणांचा, तसेच डॉ. वीणा 
सहस्रवुद्धे आणि डॉ. हरी सहस्रबुद्धे यांच्याशी केलेल्या 
चर्चेचा उपयोग झाला. या सर्वांचे करण माझ्यावर आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाड 


वापी : एक वास्तुप्रकार 


म. श्री. माटे 


पद्चिम भारतात- विशेषत: गुजरात व राजस्थान 
राज्यांत अतिशय लोकप्रिय आणि महाराष्ट्रात जवळपास 
अज्ञात असा “वापी ' (स्टेप-वेल) हा एक वास्तुप्रकार 
आहे. अत्यंत साध्या, नित्याच्या उपयोगाच्या व्यवहा रा- 
तल्या गोष्टीला सौंदर्याचा साज चढवून तिचे एका 
प्रेक्षणीय वस्तृत कसे रूपांतर करता येते, याचा ' वापी ' 
हा वस्तुपाठच म्हणता येतो. 
क भः भर 
आपल्याकडे ' उदकदान ' हे महापुण्यकारक समज- 
ण्यात आलेले आहे. प्राचीन साहित्यात ही भावना 
वेगवेगळ्या प्रकाराने व्यक्त झालेली दिसते. क्ग्वेदा- 
मध्ये सात. नद्यांना ' माता ' म्हटले आहे, तर इंद्राचे 
स्तवन करताना त्यांचे माहात्म्य कशात आहे तर वृत्राने 
अडविलेले पाणी त्याने वप्त्राने मोकळे केळे यात आहे. 
महाभारताच्या अनुज्यासनपर्वात वर्णन आहे ते असे- 
*« उदकदान हे सवे दानांत श्रेष्ठ होय असे मनूने निवेदन 
केले आहे. म्हणून वापी, कूप, तडाग ही खणावीत. ज्या 
मनुष्याने विहीर खणली असून तिला पाणी लागले आहे, 
त्या मतुष्याचे अर्धे पातक ह्या एका कृत्यानेच दूर होते.” 
निरनिराळ्या पुराणांतही हीच भावना व्यक्‍त करण्यात 
आलेली आहे. मत्स्यपुराणाच्या सांगण्याप्रमाणे, शुष्क, 
निर्जल अशा प्रदेशात जो जाणता मनुष्य विहीर खणतो, 
तो, त्यातील पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाइतकी वर्षे स्वर्गाचा 
धनी होतो. 
एवं निरुदके देशे य: कूपं कारयेत्‌ बुध: । 
ब्रिन्दो बिन्दौ च तोयस्य वसेत्संवत्सरं दिवि ॥ 
मत्स्यपुरांण, १५४1५११ 
पुढच्या काळात, समाजामध्ये, विशेषतः धनिकांमध्ये 
यांच कल्पनेचा प्रभाव होता. अनेक शिलालेखांत तसे 
उल्लेख आहेत. गुजरातेतील पेटलाद येथील एका लेखात 
अशी ग्वाही आहे- “ तृषार्ताची तहान भागविणाऱ्या 
माणसाला स्वर्गाची प्राप्ती निश्‍चित आहे. 
एपि. इंडिका, अरेबिक-पशियन-१९५७-५८, 
पू, ३६-२७ 
न, भा. १४ 


अनुक्रमणिका 


विचारवंतांचा हा उपदेश समाजाने प्रत्यक्षात उतर- 
विळेला होता. इ. स. पूर्व तिसऱ्या शतकातील शिला- 
लेखात सम्राट अशोकाने, महामार्गाच्या दुतर्फा झाडे 
लावल्य़ाची आणि विहिरी खणल्याची नोंद केली आहे. 
इ. स. च्या पहिल्या-दुसऱ्या शतकांत, बौद्धांच्या लेण्यांत 
* पोधी ' किवा होद खणण्यासाठी दिलेल्या दानांची 
नोंद गिरिक्षिल्पातील कोरीव लेखात आढळते. पुढच्या 
काळात, सबंध देशभरच, विहिरी, कुंडे व तलाव 
खोदविल्यासंवंधी, धरणे बांधल्यासंबंधी नोंदी शिला- 
लेखात व ताम्रज्ञासनात उपलब्ध आहेत. 


व म म 


समाजाने हे एक कर्तव्य म्हणून मान्य केले तेव्हा ते 
प्रत्यक्ष पार पाडण्यासाठी म्हणजे विहिरी, तलाव इत्यादी 
बांधण्यासाठी शिल्पकारांची गरज होतीच. आणि या 
शिल्पकारांना त्यांचे काम शिकविण्याची जरूर होती. हे 
क्षिक्षणाचे काम, कसलेल्या शिल्पकाराच्या हाताखाली 
प्रत्यक्ष उमेदवारी करून मुख्यतः होत असे. त्याच- 
प्रमाणे या विद्येचे बारकावे ग्रथित करून ठेवणारे 
झास्त्रग्रंथ वेळोवेळी निर्माण होत गेले. विदवकर्मा, 
मानसार, मयमत, कश्यप अशा निरनिराळया 
लेखकांनी तयार केलेले किंवा त्यांना गुरुस्थानी मान- 
णाऱ्या शिल्पकारांनी हे ग्रंथ तयार केले. यांचा निश्‍चित 
काल तसेच लेखक अज्ञात आहेत. त्यातल्या त्यात 
सुनिश्चित आहे तो ग्रंथ म्हणजे “समरांगण-सूत्रधार ”. 
राजा भोज परमार (कार. सु. १०००-१०५५) याने 
लिहिलेला वा तयार करवून घेतलेला हा ग्रंथ अकराव्या 
शतकाच्या सुरुवातीचा. त्याच्यानंतर काही काळाने 
तयार ज्ञालेला ग्रंथ प्रस्तुत चचेत विशेष उपयुवत- त्याचे 
नाव 'अपराजितपृछा '. हा ग्रंथ शोभुवनदेव याने इ. स. 
बाराव्या शतकाच्या अखेरीस वा तेराव्या शतकाच्या 
पूर्वार्धात लिहिला असावा. समरांगणामध्ये धारागृहे, 
सेतुबत्ध अक्या जलस्थापत्याशी संबंधित विषयांची 
चर्चा आहे, तर अपराजितपृच्छेमध्ये ' वापीकूपतडागा दि- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


"८४१७२ २110)७1> (214) 1२ 1122 [01 


द्ध 


ग्०0 


बड 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


४७”नवभारत 
७५ 


धं 


च 
गट 
प्ि 
नट 
8. 
६ | (31:34 
ती ष्ट प 
टा 9 
(4८8: 
१ टि 
ष् 
धि 
न 


वापी : 


निर्णयो नाम 7 अश्याच मथळ्याचे प्रकरण आहे. 
त्याची सुरुवात अशी- 


पुरस्य बाह्याभ्यन्तरे विविधा: स्युजलाशया: । 
वापीकूपतडागानि कुण्डानि विविधानि च ॥७४/१॥ 
दशकूपाइचतुर्वाप्यश्‍चत्वारि कुण्डकानि च । 

तडागा: षडविधारचैवं कथयाम्यपराजित ॥७४/२॥ 


नगराच्या वाहेर निरनिराळया प्रकारचे जलाशय 
असावेत (करावेत), (हे प्रकार म्हणजे) निरनिराळ्या 
प्रकारचे कूप, वापी, तडाग आणि कुंडे. कूपांचे दहा 
प्रकार, वापी चार तर्‍हेच्या, कुंडे चार प्रकारची तर 
तडाग सहा प्रकारचे ( त्यांचे ) आता वर्णन करतो. 


यांपैकी कप म्हणजे साधी विहीर, वापी म्हणजें 
पायर्‍यांची विहीर, तडाग म्हणजे तलाव तर कुंड म्हणजे 
तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी स्नानासाठी बांधलेले मोठ्या 
आकाराचे पण उथळ होौद. ' वापी ' या उपप्रकाराची 
दिलेली माहिती अशी- 

नन्दा भद्रा जया चैव चतुर्थी विजया तथा । 

एकवक्‍्त्रा त्रिकुटा च नन्दा नाम वरप्रदा ॥७४/९॥ 

ह्विवक्त्रा च षट्कूटा भद्रा नाम सुशोभिता । 

त्रिवक्‍्त्रा नवकूटा च जया वै देवदुलंभा ।॥७४॥१०॥ 

चतुर्वक्त्रा सुर्यकूटा विजया सर्वतोमुखी । 

वाप्यश्‍च कथिता वत्स कुण्डानि शूणु 

सम्प्रति ॥७४/१०॥ 
नंदा - एक “ मुख किंवा प्रवेश, तीन कूट-मंडप 


भद्रा-दोन मुखे सहा कूट 
जया-तीन मुखे नऊ कूट 
विजया-चार मुखे बारा कूट 


मख म्हणजे विहिरीच्या पाण्यापर्यन्त जाण्यासाठी 
विहिरीच्या एका बाजूस ठेवलेले प्रवेशद्वार आणि त्या 
दारापर्यंत पोचण्यासाठी जमिनीत तयार केलेला जिना 
कटं याचा नेहमीचा अथ खोली-चौरस खोली-असा 
होतो. येथे त्याचा अर्थ आच्छादित खोली किवा मंडप 
असा घ्यावा लागतो. मग ती चौरस असो अथवा 
ल॑ंबचौकोनी असो. वापीची प्रत्यक्ष उदाहरणे ' पाहिली 
म्हणजे या संज्ञांचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो. मात्र एक 
गोष्ट सतत ध्यानात ठेवावी लागते की ग्रांथिक वर्णने 
ही बहुतेक वेळी त्रुटित, काहीशी सूत्रबद्ध आहेत तेव्हा 


अनुक्रमणिका 


एक वास्तुप्रकार 


१०३ 
त्यांचा अर्थ वास्तूंच्या आधारानेच समजून घ्यावा 
लागतो. 

वापी याला इंग्रजी प्रतिशब्द ४९ ५७८] असा 
वापरात आहे. राजस्थान, गुजरात, माळवा या भागांत 
अनेक वापी बांधण्यात आल्या. त्यांपैकी बर्‍याच वापींत 
शिलालेखही आहेत, त्यांवरून इ. स. च्या आठव्या 
शतकापासून ते एकोणिसाव्या शतकापर्यंत वापी बांध- 
ण्यात येत होत्या असे दिसते. दिल्ली-आग्रा या भागांतही 
पुढच्या काळात वापींची निमिती झाली; परंतु त्यांची . 
रचना काहीशी भिन्न असल्याने त्यांना * कूपागार 
किवा ' कूपगृह ' असे नाव अभ्यासकांनी दिले आहे. या 
दोन्ही प्रकारांची तपशिलात माहिती पुढे घ्यावयाचीच 
आहे. कूपागार या प्रकाराचा प्राचीन वास्तुशास्त्रात 
उल्लेख नाही एवढे जाता जाता सांगितले पाहिजे. 

विहिरीच्या पाण्यापर्यंत पोचण्यासाठी सुलभतेने 
जाता यावे यासाठी एका बाजूने केलेला जिना हे 
वापीचे मूळ किवा प्राथमिक स्वरूप. चढउतार सोपा 
व्हावा यासाठी या जिन्याचा ढाळ कमी कमी करण्यास 
प्रारंभ झाला आणि स्वाभाविकच या जिन्याची लांबी 
वाढत चालली. आणखी सोपे जावे म्हणून मधे मधे 
साबके किंवा टप्पे करण्यास प्रारंभ झाला. या टप्प्यां- 
वर विसाव्यासाठी बसावयाचे तर त्यावर आच्छादन 
हवे म्हणून त्यावर ' मंडपासारखी दालने ( यांनाच 
वास्तुज्यास्त्रांनी ' कूट ' म्हटले आहे) बांधण्यास आरंभ 
झाला. जिन्याच्या दोन्ही बाजूंच्या दरडी किंवा भिती 
ढासळू नयेत म्हणून त्यांच्या समोर भक्‍कम दगडी भिती 
बांधण्यात येऊ लागल्या. मधे मधे जे कूट बांधीत त्यांचा 
वास्तुशास्त्र दृष्ट्या आणखीही उपयोग करण्यात येऊ 
लागला. ते चांगले भक्‍कम व थेट उंचीचे बांधीत म्हणजे 
कडेच्या भितीना त्यांचा आधार होऊ लागला. सगळे 
बांधकाम जुन्या पद्धतीने, खांब व तुळया यांच्या आधाराने 
होई, कडेच्या भितीत स्तंभ, अधस्तंभ, थर यांची योजना 
होई आणि स्वाभाविकच या भिती, मंदिरांच्या भितीं- 
सारख्या दिसू लागल्या. परंपरागत शिल्पकार अशा 
भिती मोकळ्या किवा कोरड्या राहू देणेच शक्‍य नव्हते. 
या भितींवर आणि अधेस्तंभांमुळे उत्पन्न झालेल्या 
कवाटांमध्ये, थरांवर हरतऱ्हेचे मूतिकाम आकार घेऊ 
लागले. देवदेवता, यक्ष-यक्षी, गंधर्व-अप्सरा, हत्ती 
घोडे, कमळवेल या सगळ्यांची गर्दी उडन गेली. साध्या 
विहिरीचे सुडौल आणि अलंकृत अक्षा वास्तूत रूपान्तर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१०४ 


झाले. प्रवेशद्वारावर तोरणे उभी झाली आणि कूटांवर 
डौलदार शिखरे उभारण्यात आली. 

थोड्याच काळात हे लक्षात आले, की विहिरीच्या 
पाण्याची पातळी खूप खालीवर होते. शिवाय विहिरीत 
स्नान करणेही अशक्य. तेव्हा विहिरीतून पाणी उपसण्या- 
साठी रहाट व मोट यांची योजना झाली. स्नानासाठी, 
सोपानाच्या सगळचात खालच्या टप्प्यावर तीन बाजूंनी 
छोटे घाट असलेली कुंडे वांधण्यात येऊ लागली. त्यांत 
मोटेने पाणी ओतावयाची व्यवस्था झाली. अकराव्या 
शतकाच्या सुमाराला अश्ली ही सर्वांगपरिपूर्ण ' वापी ' 
तयार झाली. 

सवत्र प्रचलित ' वापी ! ही अश्या तर्‍हेने, अपराजित 
पृच्छेने वणिलेल्या ' नन्दा ' या प्रकारात बसते- ' एक- 
वक्‍त्रा, त्रिकूटा '. याशिवाय इतर प्रकार प्रत्यक्षात 
उपलब्ध आहेत. गोल. विहिरीला, भिंतीच्या कडेने गोल 
जिना पाण्यापर्यंत बांधत नेळेळा दिसतो (पावागड). 
चढउतार अवघड होत असला तरी जागा खूप कमी 
लागते, हा या योजनेचा फायदा. जिना सरळ रेषेंत वर 
नेण्याने जागा जास्त लागते म्हणून तो तसा नेण्याऐवजी, 
काटकोनात वळवण्याचीही पद्धत कित्येक ठिकाणी दिसते. 
तमिळनाडूमधील त्रिचनापल्लीपासून बारा मैलांवर 
तिखूवेल्लारि नावाच्या गावी इ. स. १२८३ त बांधण्यात 
आलेली एक वापी इतरांपेक्षा खूप निराळी आहे. विहीर 
चौरस आहे आणि चारी बाजूंनी प्रवेश व जिने आहेत. 
हे जिने काटकोनात वळवलेळे असल्यामुळे सगळ्या 
वास्तूचे विधान स्वस्तिकाकार होते. काटकोनाचा टप्पा 
जेथे येतो तिथे मुख्य दिक्यांना तोंड करून देवतांच्या 
मूर्ती बसविलेल्या आहेत. उत्तरेकडे तोंड करून गणांसह 
शिवपावंती; दक्षिणाभिमुख सप्तमातृका; पूर्वाभिमुख 
योगनृसिह आणि पढचिमेकडे तोंड करून अश्‍वारूढ 
योद्धा आहे- हा स्कंद किंवा खंडोबा असावा. अशा 
प्रकाराला अपराजित पृच्छेचे ' विजया ! म्हणजे 
चतुवेक्त्रा हे नाव देता येईल- फक्त त्यात कूट येत 
नाहीत. थोडक्यात वापींचे स्वरूप वैविध्यपूर्ण आणि 
स्थल-काल-व्यक्तिपरत्वे बदलत जाणारे आहे. हा बदल 
री चौकटीत राहूनच होत असे हे मात्र ध्यानात 


म भव म 
वापी या शिल्पप्रकाराचा मुकुटमणीच शोभेल अशी 
वापी म्हणजे अणहिलवाडपाटणनजीकची *राणी की 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९ 


वाव '. आकाराने प्रचंड असणारी ' ही वापी ढिल्प 
कामाच्या दृष्टीने अजोड आहे. शेजारून वाहणाऱ्य 
सरस्वती नदीच्या पुरामुळे गाळ साचून संगळी वापी 
चिखलमातीने भरून गेली होती. कित्येक वर्षे पडीक 
असल्याने, जमिनीवर दिसणारे दगडी स्तंभ, तुळया इ. 
भाग, पावणेदोनशो वर्षांपुर्वी नजीकच बांधण्यात येणार्‍या 
वापीच्या बांधकामासाठी उचलून नेण्यात आले होते ! 
दहा-एक वर्षांपूर्वी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने 
या वापीच्या जीर्णोद्धाराचे काम हाती घेतले. प्रथम गाळ 
काढला, पडीक खांब, तुळया पुन्हा जागच्या जागी वस- 
विल्या. कित्येक मूतींची आसनें ढासळून त्या चिखलात 
गाडल्या गेल्या होत्या. आसने ठाकठीक करून त्यांना 
पुवपदावर बसविण्यात आले. अवड्य तेथे जुन्या घाटाचे 
खांब, तुळया तयार करवून इमारत सुदृढ करण्यात आली. 
तिचे गतवैभव व गतसोंदर्य पुन्हा प्राप्त करून दिले. 
अजूनही डागड्जीचे थोडेफार काम चाल असले तरी 
गाडी मूळ पदावर आलेली आहे. र 
विहिरीचा व्यास दहा मीटर आहे, खोली अठ्ठावीस 
मीटर आहे तर सोपानाची ' लांबी पंचावन्न मीटर. 
वरपासून साधारण चोदा मीटर इतक्या खोलीवर 
जिना संपतो तिथे सुबक असे कुंड आहे. विहिरीस सात 
मजले असून प्रत्येकावर अगणित शिल्पकाम आहे. 
प्रत्येक मजल्याच्या मध्यभागी शेषशायी विष्णची 
मतं आहे. जिन्याच्या दुतर्फा असणार्‍या भितींत देव- 
देवतांच्या मूतीची संख्या अडीचदेच्या वर आहे. 
अप्सरा, व्याल या मूर्तींना गणतीच नाही. अकराव्या 
शतकातील सोळंकी राजवंशाच्या अमदानीत गुजरातेत 
प्रचलित असणार्‍या शैलीतील सेर्व क्षिल्पकाम आहे. 
विहिरीचे बांधकाम या वंशाचा राजा प्रथम भोमदेव 
याची राणी उदयमती हिने १०७०-११०० या काळात 
आपल्या पतीच्या स्मरणार्थ केले. 
प्राचीन भारतीय कला, शिल्प यांचे एक विचक्षण 
कराव डाँ. किरीट मनकोडी यांनी नुकताच, " 11८ 
116९118 ह क 
वापीची त त. कक र घो 
कळी ह ॥रा अप्रतिम ग्रंथ प्रसिद्ध 
् र्‍ अशा विहिरी खोदण्याचे तंत्र, 
त्यांतील मूर्तींचा मूतिविज्ञानात्मक परिचय, स्थापत्य व 
शिल्पपरंपरा या सगळ्यांचे अतिशय मामिक विवेचन 
केळे आहे. मुख्य म्हणजे ग्रंथात अतिशय सुंदर चित्रे 
दिलेली आहेत, त्यामुळे या वास्तूचे रूप डोळ्यांसमोर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वापी : एक वास्तुप्रकार 


साक्षात उभे राहते. जिज्ञासूंनी तो अवश्य पहावा. 

जिन्याची विहीर . हौ उपयोगाच्या सोयीसाठी 
उत्पन्न झाळी असली तरी सगळ्या वापी केवळ पाणी 
उपसण्यासाठी राहिल्या नसाव्यात. विशेषत: ज्यात 
प्रशस्त मंडप, दालने, कुंडे, शिल्पकाम आहे त्या वापी 
सर्वसामान्यांसाठी नसून राजकुटुंबांसाठी, दरबारी 
जनांसाठी असाव्यात. जलसान्रिध्य हे उन्हाळयात सुख- 
कारक आणि जलविहार व तदनुषंगिक आमोद-प्रमोद 
केव्हाही आनंददायक. तेव्हा या वापींचे खरे स्वरूप 
जलमंदिरासारखे, जलविहारासाठी बांधलेल्या वापीं- 
सारखेच असले पाहिजे. 

मुगल काळात, विहिरीच्या चारी बाजूंना तीन-चार 


संदर्भ- 
१. महाभारत, अनुज्यासनपर्व, ६५-६६. 


१०५ 


मजले बसतील इतकी खोलवर दालने खोदलेली आहेत. 
त्यांची तोंडे विहिरीच्या पाण्याकडे. आत उतरण्यासाठी 
लहान आकाराचे- अरुंद- जिने आणि दालनात कुंडा- 
सारखीच स्नानाची सोय. इतकी व्यवस्थित रचना 
असल्यानेच यांना कूपागार-जलनिवास असे नाव 
मिळाले. ही कूपागारे केवळ राजस्त्रीपुरुषांच्या विळासा- 
चीच यात शंका नाही. 

आरंभी म्हटल्याप्रमाणे निव्वळ व्यवहारोपयोगा- 
साठी उत्पन्न झालेल्या या वास्तुला पश्‍चिम भारताच्या- 
मुख्यतः गुजरातच्या शिल्पकारांनी सोंदर्याचा साज 
चढवून एक आगळाच वास्तुप्रकार अस्तित्वात आणला 
आणि फुलविला. 


२. ह. ना. आपटे, (संपा.), १९०७, मत्स्यपुराण, पुणे. र 
. कफर्०ळ कळळ-470ळ />608९7, 1957-58, ८७५ 1)ला. 
. ]एप8 व्या-पेट्याएथा, 1981, 1८ 87250००१7४ ०. क्णळ्ाक्, पि याय. 


. एट. 1. ॥॥१॥०त, 1991, ॥॥८2 ()८८०८॥8 8०७१००१ क ७01, 3011099. 
, ऐ४७ 7ए., 1986, ॥॥७४॥१7 4707700107, ४०]. 2, 150-151. 


रे 
डू 
५. ?. 8. ७०5१, 1950, 490८7.॥४/607००॥० ५ 1072007766206, 3891008. 
द 
-! 
८ 


, णाचा शच औाश्‍वा, 1912, ॥॥0८८०८१26700 7718000007 ९ 1270007707 
-7५४७१४7१७॥४८ य्वरल्व, ४०. आ, 154-55, ४९०५ 120111. 


ज्र 


ज्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचे शालेय स्तरावरील भाषाशिक्षण : काही विचार 


रमेश वा. घोंगडे 


मराठी भाषेविषयी अनेक व्यक्‍ती विविध प्रसंगी 
जाहीरपणे भाणि खासगीत इह्यारे देतात, भाकिते 
करतात. वृत्तपत्रांतून, सभा-संमेलनांतुन, दुरदर्शनवरून हे 
पाहण्याची आणि ऐकण्याची सामान्य माणसाला सवय 
झालेली असते. इतकी की ' मराठीचा इंग्रजीमुळे र्‍हास 
होत आहे ', ' इंग्रजीचे मराठीवरील आक्रमण ' वगैरे 
शब्दांनी तो आता बिचकत नाही आणि उलट ' मराठी 
कादंबरी सर्वांगाने फुलले आहे ', ' मराठीच्या विकासा- 
साठी मराठी विकास परिषदेच्या स्थापनेची सरकारने 
केलेली घोषणा ' यांसारख्या बातम्यांनी तो भारावूनही 
जात नाही. जे मनात नाही ते वोलण्याचे कसब 
राजकीय, सामाजिक पुढार्‍यांनी आणि वक्षिसे आणि 
गौरव समारंभ यांनी समाजापुढे पुन्हा पुन्हा येणार्‍या 
विद्वानांनी गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत, चांगळे कमाविले 
आणि या सर्वेच गोष्टी गांभीर्याने न घेण्याची खिलाडू 
वृत्ती सर्वसामान्य माणसाने जोपासली, ही मराठीच्या 
वापराबाबतची- खरे म्हणजे, मराठी भाषेतील व्यव- 
हाराची नवी बाजू प्रथमच विकास पावते आहे हे मात्र 
खरे. उदाहरणार्थ, ' आजचा भ्रष्टाचार पाहिला की हा 
मानसन्मान घेऊ नगरे ' असे प्रतिष्ठित पुढार्‍याने म्हटल्या- 
वर श्रोतृवर्ग टाळ्या वाजवतो आणि तो विद्वानही मग 
नि:संकोचपणे मानसन्मान स्वीकारतो. * संतांची शिक्र- 
वणच आज समाजाला तारू शकेळ आणि म्हणून संत- 
वाडू्मयाची अध्यासने विद्यापीठात निर्माण 


) र ॥ व्हायला 
हवीत ' असे एखाद्या कुलगुरूने म्हटल्यावर आपल्या- 
लाही या अध्यासनात काही तरी मिळेल या आशेने 


उपस्थित मर्यादित श्रोतृसमूह मान डोळावतो आणि 
संतवाडूमय न वाचताही आपण कसे द्रष्टेपणाने बोललो 
याने बोलणाऱ्याची छाती फुगून येते. व्यवहारातील 
ढोंग आणि मराठी भाषा यांचा वेमाळूम संयोग गेल्या 
दोन-तीन पिढ्यांत कोणत्या अभ्यासक्रमामुळे घातला 


गेला हा खरा उत्सुकतेचा विषय. आणिया उत्सुकतेतुनच 
चाढू अभ्यासक्रमाचे अवलोकन करण्याचा हा प्रपंच. 


अनुक्रमणिका 


र पंतप्रधान किंवा केन्द्रीय शिक्षणमंत्री यांनी उत्स्फर्त- 
विचार, धोरण, किवा खंत व्यक्त 
करायची. मग त्यावर विचार करण्यासाठी परिचयाच्या 
आणि वयाने (अधिकृतपणे ज्ञानाने) वृद्ध असणाऱ्या 
मंडळींची समिती नेमायची. या समितीने आपल्या 
एकंदर शिफारशींच्या गुंताड्यात काही भाषाविषयक 
दायच्या: उदाहरणार्थ, ' समान भाषा- 
नसणे एकात्मते 
वळन. हा राष्ट्रीय एकात्मतेस मोठाच 
च म्हणून समान भाषाविषयक धोरण आणायचे, 
हणजे काय करायचे ? तर हिंदी मातभाषा ज्या पद्ध- 
तीने, ज्या स्तरावर आणि ज्या अग्रक्रमाने शिकविली 
जाते त्याच पद्धतीने, स्तरावर आणि अग्रक्रमाने मराठी, 
तमिळ, तेलुगु, कोकणी मातृभाषा म्हणून शिकवायच्या. 
यातून एकात्मता साधेल असे गृहीत धरायचे. न 
_या शिफारशींच्या आधारावर मग प्रत्येक राज्य- 
सती. वह्या अभ्यासक्रमांची पुनरंचना करायची, 
ह्‌ करायचे ? तर सरकारी नोकर असलेल्या 


पवायचे. त्यांनी काय करायचे ? 


मांडण्याचा हा सुंदर नमुना आहे. 
गौशल्ये आत्मसात करणे या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी शालेय स्तरावरील भाषाशिक्षण : काही विचार 


नंतर हीच सरकारी नोकर मंडळी मातृभाषा 
शिक्षणाचे सर्वसामान्य एक उद्दिष्ट असे सांगतात : 

* देशप्रीती, राष्ट्रीय एकात्मता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 
सामाजिक जाणीव, मानवी व नैतिक मूल्यांची 
जोपासना, सद्भिरुची, सद्भावना, सद्विचार इ. 
जाणीव जोपासावी.' 

यात जोपासना ही प्रक्रिया, भावना, विचार, 
अभिरुची हे मनोव्यापार फक्त जाणिवा होतात. इयत्ता 
पहिली आणि दुसरी यांची सर्वसामान्य उदिष्टे सांगताना 
पुन्हा हाच भोंगळपणा नव्या थाटाने मांडला जातो : 

“ शुचिता, परस्परसहकायं, प्रेम, आदर, सामाजिक 
नीतिनियमांचे पालन, परिश्रम, आज्ञापालन, शिस्त 
इत्यादी गुणांची जोपासना करावी.' 

इयत्ता तिसरी, चौथी आणि पाचवीमधील भाषा- 
शिक्षणाचे एक उदिष्ट असेच. 

“ राष्ट्रप्रेम, सर्वधर्मसमभाव, सहिष्णुता, आज्ञापालन, 
सर्वांविषयी आदरभाव, परस्परसहकार्य, बंधुभाव इ. 
गुण वृद्धिगत करावेत. ' कु 

तर इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवी यांतील 
भाषाशिक्षणाच्या उद्दिष्टात वरील * राष्ट्रप्रेम ' जाऊन 
“ आस्वादक्षमता ' येते आणि शेवटी ' सामाजिक 
जाणीवे 'ची भर पडते. श्रवण आणि संभाषण या 
विसरलेल्या कौशल्यांची मात्र पहिळी ते आठवीच्या 
भाषाध्ययनाच्या सर्वसामान्य उद्दिष्टांत नोंद होते. 

सर्वेधमसमभाव हे भाषाशिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे 
असे म्हणणे म्हणजे पलंगावरून उड्या मारल्याने राष्ट्र 
बलवान होते असे म्हटल्यासारखेच आहे. 

या अनभिज्ञतेच्या मुळाशी काय आहे? वेफिकिरी? 
वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी आवश्यक असणारा 
मठ्ठुपणा ? को उद्दिष्ट लिहिणे हे एक परंपरेने आलेले 
नित्यकर्म असून त्याचा उपद्रव प्रत्यक्ष शिक्षणाला होत 
नाही ही खात्री ? 

मग हीच पुनरंचना समिती पाठ्यपुस्तक कसे असावे 
याचे काही निकष देते, अधिकार नसतानापण अधिकार- 
वाणीने. यातील एक निकष अर्थातच वरील मंत्र पुन्हा 
उच्चारणारा : 

* पाठ्यपुस्तकातील उताऱ्यातून प्रेम, परस्परसह- 
कार्य, सवेधर्मसमभाव, परिश्रम, आज्ञापालन, निष्ठा, 
दया, स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, गुचिता, शिष्टा- 
चार इत्यादींचा संस्कार व्हावा. 


अनुक्रमणिका 


१०७ 


. स्वच्छता आणि सामाजिक स्वच्छता हा फरक 
शुचितेसारख्या इतर गुणांत का नाही ? आज्ञापालनाचा 
संस्कार करायचा को आज्ञापालन करायला शिकवायचे? 
प्रेम आणि परिश्रम यांचा भाषेंद्वारे संस्कार करायचा 
म्हणजे काय करायचे ? यासारखे सामान्य प्रश्‍न 
अर्थातच विचारायचे नाहीत. कारण उद्दिष्टे ही आपली 
एका सरकारी चोपड्यात फक्त लिहायची असतात; 
ती साध्य करायचा प्रश्‍न येतोच कुठे? 

एका बाजूला पाठ्यपुस्तक लिहिण्यासाठी हा असा 
धवधवीत, संवंसमावेशक आणि म्हणूनच निरुपयोगी 
निकष तर दुसर्‍या बाजूला भाषाशिक्षणाबाबतच्या 
एकंदर समजाबाबत शंका उत्पन्न करणारा व्यावहारिक 
स्वरूपाचा असाही एक निकष (-मुळात हा निकष न 
राहता सूचना किंवा आज्ञा होते याचेही भान अर्थातच 
नाही.) : 

* व्याकरणाचे पुस्तक वेगळे न काढता पाठय- 
पुस्तकाबरोबर तो भाग जोडलेला असावा.' 

यानंतर मग इयत्तेवार अध्ययन-निष्पती दिली जाते. 
सध्याच्या या निष्पत्तीमध्ये भाषेच्या पाच कोशल्यांचा 
वर्‍याचश्या तपशिलाने विचार केलेला दिसतो. मात्र 
भाषेविषयीची अशास्त्रीय जाण जागोजागी उघडी पडते. 
उदाहरणर्थ, ' शब्दातील वर्णावर आघात देणे ' अशक्य 
आहे; आघात शब्दावयवातील स्वरावर येतो. मराठीत « 
श-पष-स हे तीनही ध्वनी विभिन्न आहेत हे खरे नाही; 
ष आणि शया अक्षरांचा ध्वनी मराठीत एकच होतो. 
“ ऱ्हस्व, दीर्घ स्वरांचा उच्चार योग्य प्रकारे करतो ' 
यात लेखनाने बोलण्यावर कुरघोडी केलेली दिसते; 
मराठीत स्वरांची- ऱहस्व-दीर्घंता महत्त्वाची नाही. 
* ग्रंथ भावेत बोलणे ' फारसे स्पृहणीय नाही. ' शब्दांत 
शब्दविचार ठेवणे ', “कविता रसपुर्णतेने वाचणे! 
यांसारख्या गोष्टी अनाकलनीय आहेत. 

नळ ३ न 

राजकीय नेतृत्व, केन्द्रीय समिती, राज्य सरकार, 
शासकीय अधिकार्‍यांचे मंडळ यांतून झिरपत आलेले 
भाषाविषयक धोरण ही कागदावरची सुरक्षितपणाने 
क्रिवा चतुराईने केलेली नोंद ठरते. हे सर्व करणाऱ्या 
माणसांना हे माहीतही असते. शिक्षणविषयक सनसनाटी- 
पण घोषणा करोयेच्यी 7 ' एका वर्षात पुर्ण साक्षरता ', 

खडू-फळा कारवाई ', ' प्राथमिक शिक्षणावर भर?! 

' प्रत्येक लेड्यात शाळा ', ' दोन शिक्षकी शाळा ' वगैरे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, बाई 


ग्य नवभारत 


आणि प्रत्यक्षातील शेक्षणिक अवस्था शक्‍यतो जंसे थे 
ठेवायची. हे तत्त्व सर्वांनी मुकाटपणे मानलेले असते. 
त्यामुळेच कोणी कोणाला हसायचे कारण नसते. 
स्थानिक समिती, राज्य समिती, केन्द्र समिती अज्ला 
विलोभनाच्या शिड्या चढत हळूहळू शिक्षणतज्ञ व्हायचे 
असते. भाषाशिक्षणाची ही पहिली अवस्था येथेच 
संपते. कारण पुढची जी अवस्था- पाठय़पुस्तक तयार 
करण्याची, तिच्याशी पहिल्या अवस्थेचा काहीही संबंध 
नसतो. व्यवस्थेतील सैलपणा किवा असंबद्ध भाग हे 
व्यवस्था चांगली असेल तर मोठेच दोष ठरतात; त्यांनी 
सुरक्षित व्यवस्थेची हानीही होते. पण व्यवस्थाच जर 
केवळ उपचार म्हणून केलेली असेल किंवा व्यवस्था ही 
निरुदेशी असेल तर तिच्यातील सैलपणा सुदैवाने योग्य 
व्यक्ती उपलब्ध झाल्यास हितकारकच ठरतो. भारतातील 
नित्याच्या सार्वजनिक जीवनातले सुखद आणि म्हणून 
अनपेक्षित अनुभव हे व्यवस्थेच्या. सैलपणाचे आणि 
वैयक्तिक रीत्या चांगल्या माणसांच्या अस्तित्वाचे 
परिणामे असतात. सधन गायकीचा वारसा असणाऱ्या 
मंगेशकर भगिनींना पडद्यामागची गाणी म्हणावी 
लागली हा महाराष्ट्रातील गायनकलेच्या व्यवस्थेचा 
सैलपणा. पण त्यात त्यांनी अलौकिक यश मिळवले 
याचे श्रेय चित्रपटाला नाही तर संधोचा वापर 
करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाला. 

मागे दिलेल्या उदिष्टांनुसार खरंचच जर कुणी 
पाठ्यपुस्तके लिहिली तर भाषा शिक्षणाचा खेळखंडोबाच 
होईल. पण तसे होत नाही. पाठ्यपुस्तक निर्माण करणारी 


समिती परत स्वतंत्र असते. या स्वातंत्र्याचा योग्य 


फायदा घेण्याची दाक्यताही असते. तो तसा घेतला 
जातोच असे मात्र अर्थातच नाही. भाषा शिक्षणाच्या 
उदिष्टांपेक्षा पाठनिवडीची उद्दिष्टे, वेगळी असतात. 
आपल्या ओळखीच्या लेखक मित्राचा पाठ घेणे, 
आपल्या भागातील, आपल्या जातीतील सा हित्यिकांच्या 
लेखनाचा पाठ्यपुस्तकात समावेश करण्याचा आग्रह 
धरणे यात कसले आले आहे भाषाविषयक चितन ? 
परिणामतः: वरकरणी पहिल्या टप्प्यातील उदिष्टे 
गाठणारे रटाळ पाठ लिहिले जातात. पंडित नेहरू हे 
राष्ट्रपुरुष. त्यांच्यावर पाठ लिहिला की अनेक उदिष्टे 
साध्य झाली असे म्हणण्याची सोय. शिवा: र्‍ 
नावे. ठेवायची हिमत कोण' करेल ? 
नेहरू आपले नेते होते- मुले त्यांना चाचा 


य त्या पाठाला 
* जवाहरलाल 
नेहरू म्हणत - 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


ते देशासाठी तुरुंगात गेळे-त्यांनी देशासाठी लढा दिला- 
भारत स्वतंत्र झाला- ते पहिले पंतप्रधान झाले- त्यांनी 
अनेक सुधारणा केल्या- धरणे उभारली- कारखाने 


' काढले- त्यांना मुळे आवडत- गुलावाची फुले आवडंत.' 


हा काय प्रतीचा भाषिक नमुना आहे ? पाच-संहा 
वर्षांच्या मुलाने या वाक्यात परस्परसंवंध कसा जोडा- 
यचा ? यातून कोणती अध्ययन-निष्पत्ती होईल ? 
यातून मुलाला वाचनाची गोडी कशी लागायची ? 
यातून * देशप्रीती ' वगेरेतील कोणते उद्दिष्ट साध्य 
होणार ? न 


पण याची काळजी पाठयपुस्तक समितीने करण्याचे 
कारणही नसते. कारण प्रत्यक्ष भाषाशिक्षणाची जी 
तिसरी अवस्था तीही स्वतंत्रच असते. म्हणजे असे कौ, 
शाळेतले शिक्षक उद्दिष्टे, अध्ययन-निष्पत्ती वगैरेंच्या 
फंदातच पडत नाहीत. व्यवस्थेतील शेथिल्याचा. हा 
केवढा मोठा फायदा ! ' नेहरूंनी काय केले? या 
अशनाच्या उत्तरासाठी यातली दोन-तीन वाक्ये घोटन 
घेतली की प्रीक्षेचे कांय होते, केखनाचा सराव दिल्याचे 
समाधान मिळते आणि कोणतीच अडचण उरत नाही. 


आम्हाला जी सुचतात ती उदिष्टे- मोठमोठे. शब्द 
वापरून फुगंवळेली उद्दिष्टे आम्ही तज्ञ म्हणून लिहि- 
णार; तुम्ही काय वाटेल ती उद्दिष्टे द्या- पाठयपुस्तक 
कसे करायचे ते आम्हीच ठरवू, तुम्ही काहीही छापा, 
काय आणि केवढे शिकवायचे ते आम्ही बघून घेऊ अशा 
तीन विभिन्न वृत्तीतून भाषाशिक्षणाची वाटचाल होत 
असते. | 

“>, ह 


मराठीचे शालेय स्तरावर अध्यापन करण्यापूर्वी 
गोष्टी स्पष्टपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
पाच वर्षांच्या सर्वसामान्य मुलाला स्वत.च्या . भाषेत 
बोललेले सर्व समजते. प्रश्‍न, आज्ञा, विधान यांतील 
फरक . समजतो. वर्तमान आणि भूत या कालकल्पना 
समजतात. साधी साधी वाक्ये आणि काही संयुक्‍त 
वाक्ये तो वापरू शकतो. सर्व तर्‍हेचे बोलणे त्याला येत 
असते; फक्त त्याचा सराव अपुरा असतो. चूकोवरून 
शिकणे, अनुकरण करणे, पाठ करणे क्विवा होणे द्ब्द 
आणि वाक्य यांच्यातील संदर्भ समजणे, साघधर्म्याच्या 
आधाराने नवीन रचना करणे या गोष्टी 
सात झालेल्या असतात. 


काहो 


त्याला आत्म- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ऱ्श 
क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचे शालेय स्तरावरील 


मल शाळेत येते ते बोलणे, ऐकणे, संभाषण करणं 
हो कौशल्ये वाढविण्यासाठी, शिवाय ही कौदल्येप्रमाण 
मराठीत वापरण्यासाठी. त्याचप्रमाणे वाचणे आणि 
लिहिणे ही कौशल्ये नव्याने शिकण्यासाठी. पाठय- 
पुस्तकात आणि परीक्षा पद्धतीत वाचणे आणि लिहिणे 
यांवरच सर्व मदार असते. ऐकणे आणि वोलणे या 
कौशल्यांचा उल्लेख फक्त अभ्यासक्रमात असतो. पाठ्य- 
पुस्तकात आणि क्रिक्षण पद्धतीत या गोष्टी आपसुख 
येतात असेच जणू गृहीत धरलेले असते. 
नमन्यासाठी बोलणे या कौगल्याचा विचार करू 
मोठ्याने वाचणे, स्वतंत्रपणे काही बोलणे आणि कुणाशी 
तरी संभाषण करणे या तीनही भाषिकक्रृतीत वोल- 
ण्याचा संबंध येतो. शब्दांचे. योग्य उच्चार, वाक्याचे 
सुरवबल, वाक्याची ल्य हे मोठ्याने वाचण्याच्या सरावात 
शिकवता येईल. प्रमाणेतर भाषकडून प्रमाण भाषकड 
विद्यार्थ्यास आणण्यासही सुरुवातीस मोठ्याने वाचन 
करण्याचा सराव उपयोगी पडतो. कारण वाचताना 
न्यनत्वाची भावना फारशी आड येत नाही. अनौपचा- 
रिकपणे बोलणे, गप्पा मारणे, चौकशी करणे या गोष्टी 
मलांना.नव्याने शिकवाव्या लागत नाहीत. पण त्या नीट 
क्रिवा प्रभावीपणे कशा करायच्या याचे शिक्षण मातृ- 
पेच्या प्राथमिक शिक्षणातच द्यायला हवे. दुरदरशनवर 
मलाखत' घेताना अनेकदा ' आपण या कलेकडे कसे 
वळला ? किवा ' तुमच्या जीवनातील एखादी आठवण 
सांगा. ' असे ढोबळ प्रश्‍न विचारले जातात. मुलाखत 
देणाराही मग साचेबंद उत्तरे देतो. उदा., ' मला लहान- 
पणापासून आवड होती ' किंवा “ खूप मोठे कलावंत 
घरी यायचे ' इत्यादी. चौकशी करण्याचे कोशल्य नीट- 
पणे क्िकवणे आजही कसे आवश्यक आहे आणि आजही 
कसे उपेक्षित आहे याची प्रचीती दूरदर्शनवरील मुला- 
खतीतून चटकन येते. आपला मुद्दा समजावून सांगणे, 
बोलताना अचूक शब्द वापरणे, पाल्हाळ न लावणे, तोच- 
तोचपणा टाळणे, खटकणार्‍या वेयक्तिक लकबी टाळणे 
या बोलण्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी माध्यमिक स्तरावर 
शिकवायलाच हव्यात. त्या शिकवल्या जात नाहीत 
याच्या अनेक खुणा आपणास सापडतात. केस सुंदर 
असतील तर बोलताना ते मागे झटकण्यात व्यक्‍तिगत 
ढंग आहे पण स्लीव्हलेस घातलेल्या सामान्य ख्पाच्या 
विदुषीने बोलताना मुद्दाम पदर ढळवण घाणेरडेपणाचे 
आहे. विवेकानंदांचा विचार न मांडता ते आई-वडिलांशी 
त. भा. १५ 


अनुक्रमणिका 


भाषाशिक्षण : काही विचार 


१०९ 


कसे वागत हे काल्पनिक चित्र आत्ताच्या पिढीला 
टोमणे मारत सांगणे यात वेळ मारून नेली जाते; 
वण विवेकानंदांचा विचारही मारला जातो हे वक्त्याला 
कळायला हृवे. ' वस्तुपाठ ', ' संकल्पना ', “ जातकुळी ', - 
* सखेद आइचर्य वाटणे ', ' विचारांची शुचिभृंतता ', 
आज वेळ आलेली आहे ', “याचा गंभीरपणे विचार 
केला पाहिजे ', ' समाजपुरुष ',  पीडितांचे अश्रू पुसणे * 
* तळागाळातील लोक ', “ भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर ' 
उचित गौरव ', 'यक्याचे मानकरी ', “ चार शब्द 
सांगणे ', ' महान परंपरा', “ लढ्यात उडी घेणे ', 
* क्षितिजावरचा चमकणारा तारा ', ' उगवता सूर्य ', 
* ज्ञानाची गंगा दारात वगैरे आणणे ', ' व्यक्ती आणि 
समष्टी ', ' गाढ तपडचर्या ', “ सामाजिक बांधिलकी ', 
* पर्व सुरू होणे ', “अजरामर कृती", * परंपरेचा वारसा ', 
* सर्वस्वाचा होम किवा बलिदान ', ' भरधाव वेगाने 
प्रगती करणे ', ' त्ररषितुल्य जीवन ' यांसारखे पदवध 
संदर्भहीनतेने वापरण्याचे खूळच आज मराठी वक्‍तृत्वात 
आहे. सतत सुभाषिते पेरत राहणे, श्रोत्यांना विचार 
करायला अवधी मिळू नये असे बदाब॒दा बोलणे, सामान्य 
माणसाला ऊठसूट चिमटे काढणे, मुद्दा सोडून किस्सा 
सांगणे ही आजच्या मराठी वक्तृत्वाची लक्षणे माध्यमिक 
स्तरावरील भाषाशिक्षणात वोलण्याच्या कौशल्यातील 
महत्त्वाच्या गोष्टी व शिकवल्या जाण्याचा कदाचित 
परिणाम झाला असावा. उलट, मोठ्याने वाचन 
करण्याचे कसव पूर्णपणे दुलेक्षित राहिल्याने दूरदर्शन- 
वरच्या मराठी बातम्या ऐकणे ही एक क्रिक्षा होते. 
मराठी श्िकवणे म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील घडे 
वाचून त्यांवरील प्रश्‍नांची परीक्षेसाठी उत्तरे तंयार 
करून घेणे एवढेच वर्षानुवर्षे आपण मानत आल्याने 
मराठीचा बोलण्यातील वापर सवच तर्‍हेच्या सौंदर्याला 
मुकला आहे. 
न ष्‌ क्ट 
भ्षापेच्या कौशल्यांचा भाषाशिक्षणांत अंतर्भाव 

करताना भाषेच्या विविध कार्यांचाही अंतर्भाव भाषा- 
शक्षणात व्हायला हवा. 

येथे भाषेचे कार्य म्हणजे भाषा कोणत्या कारणा- 
साठी वापरायची असा नसून भाषेच्या विविध अंगांपैकी 
कोणते अंग महत्त्वाचे ठेवायचे असा आहे. रोमान 
या कोबसन भाषेचे सहा प्रमुख घटक किवा सहा प्रमुख 
अंगे मानतात. पहिला घटक म्हणजे बोलणारा. या 


1] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अधू क 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


११० 


बोलणार्‍यावर भाषेच्या उपयोगाचे मुख्य लक्ष्य असेळ तर 
त्या वेळी भाषा भावनिक कार्य करते. स्वत:च्या भावना 
योग्य प्रकारे व्यक्‍त करण्यासाठी ' अरेरे , अवव, अय्या, 
चल, हट, काय पण, काहीतरीच, छान, मस्त, फक्कड, 
नको रे बाबा, मी नाही जा, जा पळ, काय हे, काय 
करणार, हो तर, नाही वुवा, मला नाही वाटत, वेड्या ' 
इत्यादी शब्दांचा वापर मराठीत करतात. भाषा- 
शिक्षणात बोलणे हे कोशल्य शिकवताना याचा वापर 
करायला हवा. बोलणाऱ्याचा भाव ब्यक्‍त करताना 
मराठीत अनेकदा शब्दांचा दीर्घ किवा लांबलेला 
उच्चार करतात. उदाह्रणार्थ, ' मोठ्ठा, वा$रे, मन्या5, 
५ वगेरे. बोलण्याच्या कोशल्यात याचा समावेश अवच्य 
हवा. भाषेतला दुसरा घटक म्हणजे बोललेले ऐकणारा 
किंवा लिहिलेले वाचणारा,' किवा ज्याला उद्देशून 
भापिकआविष्कार आहे तो. उदाहरणार्थ, ' खाली बस रर 
* वाक्ये पुर्ण करा ' वगैरे आज्ञार्थी वाक्यांत ऐकणारा 
हेच मुख्य लक्ष्य असते. मराठीत ' आपण वसावं ' आणि 
* तुम्ही बसा ' यातील फरक यांद्वारे शिकवणे अधिक 
फायद्याचे आहे. क्रियापदाच्या बहुवचनी आणि अक- 
वचनी रूपांतूुन भाषक आणि श्रोता यांच्यातील संबंधां- 
चाही परिचय होतो. भाषेचे हे विशेष लेखन आणि 
बोलणे या दोनही कौशल्यांत शिकवायला हवेत. श्रोत्या- 
वर जर लक्ष्य केंद्रित झाले तर त्याला भाषेचे आकांक्षा- 
कार्य म्हणतात. संदर्भ हा भाषेचा तिसरा घटक. या घट- 
काला प्राधान्य देण्यात भाषेचे निर्देशन कार्य स्पष्ट होते. 
आजूबाजूच्या परिस्थितीसंवंधी वोळणे किवा ल्हिणे 
,यात निर्देशन प्रमुख असते. वर्णन, कथन या भाषिक 
निबंधनाद्वारे शालेय शिक्षणात या कार्याचा समावेश 
करता येईल. पारंपरिक भाषा-शिक्षणात फक्त निर्देशन 
कार्याचाच जास्त भाग असे. दोन व्यक्‍ती संभाषणापुर्वी 
आणि संभाषण चाळू असता सतत एकमेकांशी संपर्क 
साधतात. संपक हा भाषेचा चौथा घटक, * रामराम ', 
रि काय, क्‌सं काय ?'ही वाक्ये संपक प्रस्थापित करतात 
तर बर्य 7 'येऊका? ', ' अच्छा 'सारखी भाषिते 
संपर्क संपविण्याची निझ्ञाणी असतात. यालाच भापेचे 
संवादी-कार्य म्हणता येईल, भाषेच्या सामाजिक स्तरा- 


वरच्या कनी संवादी कार्य महत्त्वाचे आहे. प्रथम 
काय बोलायचे किंवा बोलायला सुरुवात कशी करायची 


एखाद्यापुढे गेल्या 
किवा एखाद्यापुढे “पावर काय म्हणायचे हे प्रहन 
मुलांनाच काय मोठ्यांनाही भेडसावतात. * सांगायचे 
कसे * या प्रश्‍नामागे विसंवाद होण्याची भीती असते. 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


वडिलांशी, शिक्षकांशी बोलताना संवाद कसा राखायचा 
याचे शिक्षण. भाषेच्या शिक्षणात नाही मिळणार तर 
कुठे मिळणार ? भाषेतील सामाजिक शिष्टाचारांचा 
फार मोठा भाग या संवादी कार्याचा असतो. व्यास- 
पीठावरील व्यक्तींची ओळख करून देताना सर्वांनाच 
फक्त “ माननीय ' या एकाच शक्दाने संबोधणे, एखादी 
मृत्युवार्ता सांगून झाल्यावर दूरदर्शनवरील निवेदकाने 
* याबरोबरच आजच्या बातम्या संपल्या. नमस्कार ! ' 
असे म्हणून प्रसन्न हसणे, दाराशी आलेल्या पाहुण्याशी 
काही न बोलता मख्खपणे उभे राहणे या गोष्टींतून 
संवादकार्याचा अभाव जाणवतो. हे प्रसंग म्हणूनच 
फारसे सुखावह होत नाहीत : मराठी माणूस हा एकंदर 
फटकळ किवा कठोर वाटतो अजी अन्य भाषकांची 
भावना होते तीही मराठीतील या संवादी कार्याच्या 
क्षीणतेमुळे. शिक्षणातून भाषेचा विकास साधायचा 
असेल, भाषेची घडण बदलायची असेल तर याबाबत 
भरपुर काही करता येईल. ' तुला ही कविता चांगली 
वाटते पण महान नाही म्हणजे काय ? तू महान 
कशाला म्हणतोस ?' या वोलण्यात भाषेच्या सांकेतिकते- 

डे लक्ष्य वेधळे जाते. भाषेच्या ! 


; सांकेतिक या पाचव्या 
अंगाकडें 


लक्ष्य देणे म्हणजेच पारिभाषिक कार्याळा 
महत्त्व येणे. प्रत्येक शास्त्राची . अक्षी सांकेतिक पद्धती 
निश्चित असते. व्यवहारात याला आपण परिभाषा 
म्हणतो. विद्यार्थ्यांना परिभाषेचा वापर शिकवणे अनेक 
दृष्टीने ञाव्यक आहे हे सांगायचे कारण नाही. 
शास्त्रीय विषयात छालित्यपुर्णणा आणण्याचा वेडेपणा 
का टाळायचा हे भाषेच्या या कार्यावरून स्पष्ट व्हावे. 


अर्थाचा आझ्य हा भाषेचा सहावा घटक. या 


घटकाला प्राधान्य देण्यात काव्यात्मतेचे कार्य सिद्ध होते. 


काव्यात्मत्तेचे काये हे भाषेचे महत्त्वाचे कार्य. 
साहित्य हे भाषाव्यवहाराचा एक भाग असते म्हणजेच 
भाषच्या सहापैकी एक कार्य साहित्यातून प्राधान्याने 


कार्य फक्त काव्यात 


छंदबद्ध रचना हीं 
नीची लय भापेच्या 
असते. जाहिरातीतील 
ही उदाहरणे काव्येतर 
कार्याची. शालेय स्तरावर 
शिक्षण कवितांमार्फत 


स व्यवहारातही 
गयता, स्तोत्रांची गेयता 

व्यवहारातील काव्यात्मतेच्या 
मराठीच्या नै्सगक लयीचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचे शालेय स्तरावरील भाषाशिक्षण : काही विचार 


देण्याचा प्रयत्न असतो. आतापर्यंतच्या भाषाशिक्षणात 
साहित्य उपेक्षित होते असे मुळीच नव्हे. उलट, भाषा- 
शिक्षण म्हणजे फक्त कथा-कवितांचा अभ्यास अश्लीच 
परिस्थिती होती. मात्र साहित्यातील भाषिक क्लृप्त्यांकडें 
भाषाशिक्षणात क्वचितच लक्ष्य दिळे जाई. आजही 
त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. परिणामतः 
साहित्याचे आकलन कसे करायचे याबावत विद्यार्थी 
अनभिज्ञ राहतो. नुकत्याच केलेल्या एका संशोधनात 
पदवीपूर्वे वर्गातील शहरे आणि ग्रामीण भाग 
यांतील विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी आणि मराठी कवितांच्या 
आस्वादनाचा आढावा घेण्यात आला. इंग्रजी परभाषा 
म्हणून कविंता समजत नाही हे खरे नाही. मराठी 
कविता समजण्यातही तीच रड आहे. म्हणजे कवितेच्या 
आस्वादनाच्या क्षमतेची वाढ आपल्या शिक्षणात नाही. 
फक्त चौदा टक्‍के विद्यार्थ्यांना कविता कळते हा या 
संशोधनातला निष्कर्ष भयावह आहे. भाषा म्हणून फक्‍त 
साहित्य शिकवले जाते हेही खरे नाही. साहित्य घेऊन 
शिक्षक काय भलभलते शिकवतात याची जाणीव ना 
समितीवाल्या मंडळींना ना सरकारी विद्वानांना. ' गाणे, 
कविता आनंदाने ऐकतो ', ' गाणी चालीवर म्हणतो ', 
* रसग्रहणाची सवय लावून घेतो ', ' कथेचा सारांश 
सांगतो ', ' पद्याचे मूक वाचन करतो ', ' कविता पाठ 
म्हणतो (१२५ ओळी) ' गद्यपच्य उंताऱ्यांवरील प्रश्‍नांची 
उत्तरे लिहितो', ' उत्तम गीते ऐकण्याची सवय विकसित 
करतो ' यांसारखी अध्ययन निष्पत्तो लिहून शासनाची 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद कोणते समाधान 
मिळवते ते एक श्ासनालाच माहीत. 
वट द्‌ लट 

बोलणे या एकाच कोशल्याच्या शालेय स्तरावरील 
शिक्षणाचा आपण विचार केला तो केवळ नमुन्यासाठी. 
त्याचे स्व तपशील आणि इतर भाषिक कोशल्ये यांना 
तेवढेच महत्त्व आहे. भाषेच्या सहा अंगांचा आणि सहा 
.- कार्यांचाही विचार भाषाशिक्षणाच्या संदर्भात आपण 
केला. 

भाषाशिक्षणाची ही व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी- 
किंबहुना मराठी भाषाशिक्षण हे खर्‍या अर्थाने भाषा- 
क्षिक्षण्‌ होण्यासाठी सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या 
दोषांचे आणि उणिवांचे भान असणे आणि त्या दूर 
करण्याचा प्रयत्न करता येईल का याचा विचार करणे 
हे ओघानेच येतें. पैकी प्रथम सध्याच्या व्यवस्थेतील 


अनुक्रमणिका 


१११ 


उणिवांचा विचार करू. 

किती आणि कोणत्या भाषा शिकवायच्या हा 
निर्णय एक वेळ राजकीय नेतृत्वाने घेतला तरी चालेल 
.पण त्या केव्हा आणि कशा शिकवायच्या, तसेच भाषा- 
शिक्षणात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करायचा हे प्रश्‍न 
राजकीय नेतृत्वाच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. उदा- 
हरणाथं, वयाच्या नऊ वर्षांपयंत भाषिकक्षमता ही 
लवचीक असते, कोणतीही भाषा परिणामकारकतेने 
आंणि अधिक सहजतेने शिकायला प्राथमिक शाळेचा 
काल हा योग्य असे भाषाविज्ञान सांगत असेल तर 
मराठीसह इंग्रजीसारख्या परभाषेच्या शिक्षणाची सुरु- 
वातही प्राथमिक शाळेतच करायला हवी. आपल्या 
वैयक्तिक आवडी-निवडी, अस्थानी भीती बाजूला 
ठेवायला हवी. किवा प्रमाणेतर बोली ही स्वतंत्र 
व्यवस्था नसून व्यक्‍तीच्या भाषावापरातच प्रमाण आणि 
प्रमाणेतर हा विरोध असतो असे' उपयोजित भाषा- 
विज्ञान सांगत असेल आणि त्यासाठी भाषेच्या विविध 
वापरांचे वर्गीकरण- उदाहरणार्थ, खास वापर, औप- 
चारिक वापर, उपदेदालक्षी वापर, नित्य कर्मांतील 
सहज वापर, आणि खासगी किंवा जवळिकीचा वापर- 
करून त्यांचा अंतर्भाव भाषाशिक्षणात करणे हिताचे 
असे म्हणत असेल तर राजकीय नेतृत्वाने ते मानायला 
ह्वे. 

केन्द्रीय शिक्षण आयोगाने भाषाशिक्षणाचे नेमके 
प्रयोजन लक्षात घ्यावे. त्यानुसार शालेय स्तरावर काय 
साध्य करता येईल हे स्पष्टपणे सांगावे. गुळमुळीत अशी 
विदवव्यापक तत्त्वे किवा उद्दिष्टे सांगण्यास आयोगाची 
जरुरी नाही. आयोगाने स्वतः काय सर्वेक्षण केले, 
कोणत्या वास्तविकांचा आधार घेतला आणि कोणत्या 
पद्धतीने निष्कर्ष काढले हे स्वच्छपणे सांगावे. हा 
दस्ताऐवज कोणालाही सहजपणे उपलब्ध होईल असा 
ठेवावा. त्याच्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा होऊ द्यावी 
आणि त्या चर्चेची दखल का घेतली नाहो किवा कशी 
घेतली हेही स्पष्ट करावे. आपल्याकडे आयोग नेमणे, 
त्याने शिफारशी करणे, त्यावर चर्चा होणे, राज्यांनी 
त्या स्वीकारणे हे सर्व उपचाराचे भाग होतात. ते 
उपचारच असावेत अश्यीच भूमिका यात भाग घेणाऱ्या 
बहुसंख्य शासनमान्य विद्वानांची असते. शैक्षणिक धोरण 
आणि त्याची आखणी यांतला हा उपचाराचा भाग 
थांबला पाहिजे. आयोगावर नेमलेल्या व्यक्‍ती केवळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


2 3.04 


भाषणवाजी करणार्‍या नसाव्यात- साठीच्या वर तर 
मुळीच नसाव्यात. कारण साठीनंतर अनेक लोकांना 
- मग ते विद्वान असोत, नसोत- आपला वालपणीचा 
काळ हा आदर्श असा सुवर्णकाळ वाटून तो इतरांच्या 
माथी मारण्याची घाई असते. एक जिना चढायला 
अर्धा तास लागणार्‍या वृद्धाने शाळेय शिक्षणातील 
क्रीडाविषयक धोरण ठरवणे किवा मराठी वालभारतीचे 
एकच पुस्तक लिहायचे असते; इंग्रजी, कन्नड, हिंदीची 


पाठ्यपुस्तके म्हणजे याची. फक्त भाषांतरे अक्षी समज. 


असणाऱ्या व्यक्‍तीची शासनाने अधिकोरपदी नियृक्‍ती 
करणे हे विनोद फक्त भारतातच संभवतात. 
राज्याच्या अभ्यासक्रम समितीवरील माणसे 
सरकारी कमंचारी नसावीत. मुख्य म्हणजे शिक्षणाशी 
त्यांचा प्रत्यक्ष संवंघ असावा. अभ्यासक्रम कोणत्या 
आधारावर केला हे आणि त्याच्या प्रत्येक तपश्िलाचे 
समर्थन ज्यांना 'करता येईल त्यांनाच समितीवर 
राहण्याचा अधिकार द्यावा. आपल्या लहानक्षा निर्णयाचे 
परिणाम लाखो मुलांवर होणार आहेत याची गंभीर 
जाणीव समितीच्या प्रत्येक सभासदाला आहे की नाही 
हे तपासले जावे. समितीचा आकार काम करणाऱ्या 
लोकांचा आणि म्हणून लहान असावा. कामानुसार दाम 
देण्यास आणि घेण्यास काहीही संकोच बाळगण्यांचे 
कारण नाही. निष्क्रियतेने बसलेल्यांना बैठकभत्ता देणे 
अनैतिक मानावे. फुकट काम करून घेण्याची व्त्ती 
शासनाने सोडावी, कामाविना पैसे मिळवण्याची प्रवत्ती 
लोकांनी सोडावी. भे 
अभ्यासक्रम समिती आणि पाठय' 
सुसंवाद हवा. किमान संबंध हतेत. 
काम करण्याची सध्याची पद्धत बंद 
समितीला अभ्यासक्रमाची सुक्ष्म 
आवड्यक वाटल्यास तो बदलून घेण्य 
मीमांसा देऊन तो नाकारण्याची 


पुस्तक समिती यांत 
एकमेकांना टाळन 
करावी. पाठयपुस्तक 
परीक्षा करण्याची, 
1ची किवा कारण- 


वयानुसार त्याला आवडणाऱ्या विषयांची माहिती देत 
र .. 

नाही किवा जो अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठीचा शब्दको 

कसा करावा याचे मार्गद: न 


दशन करत नाही, तो कुच- 


नेवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


सदाला माहीत हवे. मागच्याच अभ्यासक्रमात काही 
किरकोळ बदल करून किवा चार-पाच अभ्यासक्रमांतून 
काही भाग चोरून एक नवीन अभ्यासक्रम तयार 
करायचा असतो किंवा झ्ञासन जे जे सांगेल ते ते आपण 
अभ्यासक्रमात घालू, अशी भूमिका असणाऱ्या अभ्यास- 
क्रम समितीला तावडतोब विसजित करावे. शैक्षणिक 
आखणीतील आळस, लवाडी हा आवश्यक सेवांमधील 
कामचुकारपणा, लबाडी इतकाच दंडनीय स्वरूपाचा 
गुन्हा मानावा. येथेही राज्यज्ञासनाने फुकट काम 
मिळविण्याचा प्रयत्न करू नये. धर्मादाय दिलेले काम, 
दिलेली वस्तु ही सामान्यत: निकृष्ट दर्जाची असते हे 
शासनाने का विसरावे ? दाम देऊन काम चोख घेण्यात 
गैर काय ? न 
पाठयपुस्तक समितीची रचना ही भाषेचे शास्त्रीय 
ज्ञान, मुलांच्या मनाचे ज्ञान, विविध विषयांचे आवश्यक 
ज्ञान, भाषिक सृजनक्षीलता, नवीन प्रयोग करण्याची 
वृत्ती, भोवतालचे जग. आणि भाषा यांचा दुवा 
जोडण्याचे कसव आणि वैयक्तिक भाषाप्रभृत्व या 
निकघांवरच करावी. केवळ साहित्यिक आहे म्हणून तो 
पाठ्यपुस्तक ल्हि शके असे नाही; केवळ शिक्षक 
आहे म्हणून त्याला मुलांच्या मनोव्यापारांची कल्पना 
असेल असेही नाही. महाराष्ट्रात पाठ्यपुस्तक-निमिती 
शासकीय आधिपत्याखाली होते. पण या मंडळात 
प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तक-निमितीच्या कामापेक्षा इतर कामां- 


होते. कागदाच्या दरापेक्षा 


मानली जायला हवी. ठ 
काढण्यापेक्षा गुणवत्ता 
समजले जायला ह्वे. 
_ गुळात मागे दिलेल्या 
अंतर्भाव केळा तर 


रावीक काळात उत्पादन 
असलेले उत्पादन महत्त्वाचे 


भाषा-शिक्षणाच्या अंगांचा 
शंभरएक पानांचे पाठबपुस्तक 

पुरेसे ठरणे 
शिक शक्य नाही. प्रत्येक तासाला कायं 
काय, चिक कसे शिकवायचे, प्रत्येक अभ्यासाचा हेत 
यती 2 ताना चित्रांखेरीज कोणती साधने वापरा” 
, वर्गातील आणि वर्गाभोवतालच्या परिस्थितीचा 


दि 
'शकवताना कसा वापर करायचा, मागे शिकवलेल्या 
भागाची उजळणी कोठे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत | 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचे शालेय स्तरावरील भाषाशिक्षण : काही विचार 


स्वतःने तयार केलेला शिकवायचा भाग कोणत्या 
मर्यादेत असावा, वर्गातील मुलांच्या भाषाविकासाची 
नोंद कशी ठेवायची, या नोंदीवरून कसे निष्कषं 
काढायचे, भाषेच्या वापराचे आदर्श कसे गोळा 
करायचे यां सर्वे गोष्टी स्पष्टपणे लिखित अवस्थेत 
शिक्षकाच्या हातात पडायला हव्यात. याची कारणे 
दोन : सर्वच शिक्षक सारख्याच क्षमतेचे नसतात. दोन, 
शिक्षकांना शासन शिक्षणाखेरीज इतर अनेक कामांना 
जृंपते त्यामुळे स्वतःचे संपूर्ण साहित्य निर्माण करण्यास 
त्याला वेळ मिळत नाही. पण म्हणजे भाषाशिक्षणाचा 
असा अभ्यासक्रम म्हणजे नेहमीच्या छापाचे पाठब- 
पुस्तक असणार नाही. फार तर या तपशिलवार 
अभ्यासक्रमातील वाचनाचा, लेखनाचा काही भाग 
सोयीसाठी वेगळा. काढून, छापून, विद्यार्थ्याच्या हातात 
देता येईल. छापलेले पान शिकवणे किंवा घोटून घेणे 
म्हणजे मराठी शिकवणे ही बालिश कल्पना सोडून 
द्यायलाच हृवी. परीक्षेचे अवडंबर न माजवण्याचा 
शासनाचा आदेश सुदैवाने याला पुरक आहे. 


शिक्षक हा अननुभवी असेल किंवा त्याला अधिक 
माहिती, सराव हवा असेल तर भाषेचे असे चांगले 
अभ्यासक्रम तयार झाल्यावर श्यासनाला शिक्षकांच्या 
प्रशिक्षणाची सोय करावी लागेल. काहीही काम न 
करता विमान प्रवास, रेल्वेचा पहिल्या वर्गाचा प्रवास 
आणि इतर भत्ते घेऊन शासनाला हवे ते निर्णय देऊन 


वर त्यावर ' तज्ञांची शिफारस ' असा शिक्का मारणार्‍या , 


समिती-बहाहृर आणि सेमिनारायणांवर होणारा अमाप 
खर्चे बंद करून हे करणे सहजशक्य आहे. 
मि वा 
व्यवस्थित आखलेले शास्त्रशुद्ध असे विद्यार्थ्याला 
केंद्र मानणारे अभ्यासक्रम आजपयंत राबवले असते तर 
दूरदर्शनवर चांगल्या पद्धतीने बातम्या देणारी आणि 


भर 


११३ 


निवेदन करणारी माणसे मोठ्या संख्येने उपलब्ध झाली 
असती. ' आकाशवाणीवरच्या गृहिणीसारख्या कार्य- 
क्रमातील . घटकांची बांधणी लक्षणीय होऊन “ पाव- 
साळ्यात मुलांना भजी, पापड खायला आवडतात ' 
अशी सुरुवात करून * आता ऐकू या “ पोटाचे विकार 
हे डॉ. > यांचे भाषण ' अशी विनोदी प्रस्तावना 
टळली असती. सामान्य विनोदांना न हसणारे प्रेक्षक 
वाढून सामान्य प्रतीची तथाकथित “ भन्नाट कांमेडी 
नाटके उदंडपणे वाढली नसती. राजकीय पुढार्‍यांना 
थोडक्यात बोलता आले असते. शास्त्रीय परिसंवाद, 
चर्चासत्र यांतील वेळ मारून नेणारी किवा सभा 
जिकण्याची केविलवाणी धडपड करणारी भाषणे बंद 
होऊन गंभीर विषयांवर मराठीतच गंभीरपणे चर्चा 
झाली असती. यातुनच आपोआप परिभाषा निर्माण 
होऊन संस्कृतमधून अनाकलनीय पारिभाषिक शब्द 
उपसून काढणार्‍या परिभाषा समित्या निरुपयोगी 
ठरल्या असत्या. काव्यात्मतेची जाण रुजल्यामुळे ज्याचा 
गाजावाजा केला जातो ते चांगळे साहित्य किवा ज्याला 
सत्तेचे पाठबळ आहे तो चांगला साहित्यिक अश्ली 
धारणा मराठी समाजाने कधीच करून घेतली नसती. 
दूरदर्शंनवरच्या मुलाखतीत इंग्रजी आणि मराठी दोन्ही 
चुकीचे वापरण्यास विद्वान कचरले असते. मराठी चित्र- 
पटातील संवाद हे अधिक नैसर्गिक झाले असते आणि ते 
नैसर्गिकपणे म्हणणारे कलाकारही आपोआप मिळाले 
असते. भाषाविषयक कामे ही मराठीच्या प्राध्यापकांची 
कामे असा गैरसमज निर्माण झाला नसता. ' एम. ए. च्या 
विद्यार्थ्यालाही चार वाक्ये धड लिहिता येत नाहीत 
किंवा “ काय. हो स्टॅडडं घसरले आहे' असे निष्पाप 
वृत्तीने किवा लाडिक पद्धतीने बोलण्याचे प्रसंग उद्भवले 
नसते. थोडक्यात, भाषा आणि व्यक्‍ती यांचे नाते द्ढ 
होऊन मराठी समाजाची एकंदर प्रवृत्ती अधिक 
जोमदार आणि आत्मनिष्ठ झाली असती. 


भर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


आरे मराठी : वऱ्हाडी-मराठवाडी बोलींचे तेढुयु-प्रभावित रूप 


माणिक धनपलवार 


आंध्र प्रदेशाच्या तेलंगण विभागात आरे मराठी 
नावाचा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून नांदत आहे. हे 
मूळचे महाराष्ट्रातील मराठीभाषिक असून वरंगल 
आणि करीमनगर जिल्ह्यातल्या काही भागात यांची 
वस्ती आहे. यांची काही खेडीच्या खेडीही आढळतात. 
यांच्या दहा-पाच घरांच्या जशा * वाड्यां ' आहेत तज्ञी 
दोन-तीनशे घरांच्या “ पल्ल्या'पर्यंतही यांची वसाहत 
आहे. ह्यांचा मुख्य व्यवसाय शेतीचा आहे. यांच्यात 
निरक्षरतेचे प्रमाण वरेच असले तरी गेल्या काही वर्षांत 
हा वर्ग हळूहळू पुढे येत आहे. आता यांनी शासकीय 
सेवेतही महत्त्वाची पदे मिळविली आहेत. हे ल्लोक घरी 
मराठी बोलतात पण बाहेर त्यांचा सर्व व्यवहार तेळुगू- 
तून चालतो. यांची विशिष्ट मराठी वोली आहे हे 
परवापर्यंत कुणालाच फारसे माहीत नव्हते. या बोळीकडे 
लक्ष वेधण्याचे काम प्रथम कुणी केळे असेल तर ते 
वरंगलचे प्रा. पेर्वारम्‌ जगन्नाथम्‌ यांनी. ते स्वत: आरे 
समाजातील असून वरंगळ्च्या काकतीय विद्यापीठात 
तेलुगूचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख आहेत. त्यांनी सुमारे 
दहा-वारा वर्षांपूर्वी आरे समाजात रूढ असलेल्या 
मराठी लोकगीतांचे संकलन कलन ते तेलुगु लिपीतून 
प्रसिद्ध केले होते. त्यांच्या या संग्रहातून काही गीते 
मराठी स्वाध्याय संशोधन पत्रिकेच्या ( उस्मानिया 
विद्यापीठ ) एका अंकातुन प्रांसद्ध करण्यात आली. 

या आरे बोलीकडे डाँ. श्रौधरराव कुलकर्णी 
( भूतपुर्वे मराठी विभागप्रमुख, उस्मानिया विद्यापीठ 
यांनी विशेष लक्ष देऊन त्याचा व्यासंग आरंभिला. 
आपल्या निवृत्तीनंतरच्या काळात त्यांनी हे काम हाती 
घेतले. ठिकठिकाणच्या आरे मराठी वस्त्यांना भेटी 
देऊन त्यांच्या जीवनपद्धतीची, रीतिरिवाजांची, 
संस्कृतीची तसेच त्यांच्या बोलीची जवळून 


केली. व बरीच साधनसामग्री गोळा केली. त्यांच्या 


कथागाथांचे ध्वनिमुद्रण व संकलन केले. त्यांना 
भराप्त झालेल्या एकूण साधनांच्या आधारे-- « आरे 


अनुक्रमणिका 


पाहणी ति 


मराठा समाज : भाषा व संस्कृती ” हा महत्त्वपुर्ण ग्रंथ 
सिद्ध केला व तो इ. स. १९८७ मध्ये * महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य संस्कृति मंडळा 'ने प्रकाशित केला. एका 
जवळपास अज्ञात अज्ञा मराठी बोलीचे, त्यांच्या लोक- 
स्कृतीचे हे महत्त्वाचे दालन प्रकाशात 
आणून त्यांनी साहित्यज्ारदेची फार मोठी सेवा केली 
आहे यात संशय नाही. त्यांनी जमविलेल्या साधन- 
साहित्याचे महत्त्व अपूव आहे. पण त्यांच्या आधारे 


त्यांनी जे निष्कर्ष काढले ते माज सर्वमान्य होतील असे 
नाही. 


डॉ. श्रौधररावांच 
तून तेलंगणात. ञाग 


आले असावेत (१११). इकडे 
ष्ट्राशी संबंध कायमचा तुटला 
स्थलांतराच्या वेळची आपली 


अन्य श्रद्धाविषय 
त पले मराठीपण टिकविले आहे. 

ं मते त्यांनी आपल्या मराठी 
सा परिणाम होऊ दिला नाही. 


त्यांच्या मते आरे बोली ही 
नसून ती संस्कृत > प्राकृत > 


काढीन मराठी यांच्यामधील 
मत त्यांनी ग्रंथात ठिकठिकाणी मांड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आरे मराठी : वऱ्हाडी-मराठवाडी बोलींचे तेळुगु-प्रभावित रूप 


त्यांच्या एकूण भूमिकेचा क्रमश: विचार करू. 
आगभन-काल 

आज घटकेस तेलंगणातील आरे मराठी लोकांची 
वस्ती जेमतेम काही हजार भरेल. हे लोक, लेखक 
म्हणतात त्याप्रमाणे, आठ-दहा शतकांपूर्वी आले असतील 
तर त्यांची संख्या आज काही लाखांच्या घरात गेली 
असती. प्रारंभी वस्ती करणारे चार-दोनशे लोकच 
असावेत असे येथे गृहीत धरले आहे. मदुराईस गुजराते- 
तून सोराष्ट्री लोक गेले. मदुरेच्या नायक राजांनी 
वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी म्हणून काही सौराष्ट्री 
व्रिणकरांना आपल्या राज्यात बोलावून आश्रय दिला. 
हे नायक राजे शिवकालीन म्हणजे १७ व्या शतकातील 
होत. या तीनशे वर्षांत तेथील सौराष्ट्री लोकांची संख्या 
आज किमान अडीच-तीन लाखांच्या घरात आहे. 
हे लोक आपल्या जातिबांधवांशी गुजरातीतुन बोलतात 
व इतरांशी अस्खलित तामिळ भाषेतून व्यवहार करतात. 
अर्थात, या उदाहरणावरून कुठल्याही निरचित निष्कर्षा- 
प्रत आपण येऊ शकत नाही. कारण संख्यावाढ ही 
अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. शिवाय तेलंगणात 
आरे लोकांची मूळ वस्ती किती होती याची आपणास 
कल्पना नाही. पण आजची आरे लोकांची संख्या 
विचारात घेता ती फारशी प्राचीन नसावी असे वाटते. 
तसेच एक हजार वर्षांच्या प्रदीघं काळात त्यांची भाषा 
टिकून राहिली असती काय हाही प्रश्‍नच आहे. 
तंजावरचेच उदाहरण पहा. तंजावरला मराठी "लोकांचे 


आगमन तीनशे वर्षांच्या आतबाहेर झाले आहे. 
तेथील मराठ्यांची सत्ता साधारणतः: दीडशे वर्षांपुर्वी 


समाप्त झाली. मराठी भाषेला असलेला राजाश्रय 
संपुष्टात आला. आज तंजावरचा खालचा ' कष्टकरी 
समाज जवळपास आपली मराठी विसरून गेला आहे. 
त्या प्रांतातील मराठी- ब्राह्मण, मराठे व भावसार, 
क्षत्रियादी व्यापारीवर्ग यांपुरतीच सीमित आहे, 
कुठलीही भाषा ही केवळ भाषाप्रेमामुळे टिकत नाही. 
भाषा टिकण्यास राजाश्रय, धर्माश्रय किवा अन्य एखादा 
बलिष्ठ आधार असणे प्राचीन काळी तरी आवश्यक 
होते. आज तंजावर प्रांती रामदासी मठाच्या आश्रयाने 
मराठी थोडीबहुत टिकून आहे. तसा कुठलाही आधार 
नसताना आरे मराठी लोक आपली भाषा टिकवू शकले, 
याचे कारण त्यांची वस्ती हीच मुळी अर्वाचीन आहे, हे 


होय, 


अनुक्रमणिका 


३१ 


तेलंगणातील आरे लोकांची वस्ती एकदम झाली 
नसून ती टप्प्याटप्प्याने झाली असे वाटते. या शतकाच्या 
प्रारंभी निझामाने जंगले तोडून वस्ती व शेती करण्यास 
परवानगी दिली होती (५९). यामुळे अनेकांनी जंगले 
साफ करून जमीन मोफत मिळविली. त्या वेळी वरंगळ 
आदिलाबाद येथे मराठ्यांनी वस्ती केली असावी. हे 
वस्ती करणारे लोक प्राधान्याने विदर्भातून व मराठ- 
वाड्यातून इकडे आले ( कारण विदर्भाचा आणि 
मराठवाड्याचा काही भाग तेलंगणाळा लागून आहे.). 
आरे मराठी लोकांनी दिलेल्या मुलाखतीत तसा स्पष्ट 
उल्लेख आला आहे. आजही आदिलाबाद जिल्ह्यात बोथ, 
इच्चोडा इत्यादी खेड्यांतील शेतकरी मराठा जातीचे 
आहेत. आरे लोक कुऱ्हाडीला भजतात. पाडव्याच्या 
दिवशी तिची. पुजा घराघरांतून होते. कारण ह्या 
कुऱ्हाडीच्या बळावरच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन जी 
जमीन, ती त्यांना प्राप्त झाली होती. ज्ञाडे तोडून नगरे 
वसविल्याचा उल्लेख त्यांच्या जानपदगीतांत आला 
आहे (२७२). आरे लोकांपैकी काहीजण “ आमचं 
नाना (> आजोबा) इत्तं आलं ” (६७) असे सांगतात, 
म्हणजे काही घराणी शांभर वर्षांच्या आत-बाहेर इकडे 
राहण्यास आली असावीत. 

आरे लोक पैश्यासाठी “ नासरे ' हा शब्द वापरतात. 
१९३०-४० च्या पुर्वी ' नासरी ' हे नाणे हैदराबाद 
संस्थानात चलनात होते. त्या काळात निज्ञामाच्या 
“ हाली ' रुपयाचे ९६ पैसे मिळत व या एका पैश्याचा 
अर्धा भाग म्हणजे नासरी. यावरूनही आरे मराठी 
लोकांच्या काही कुटुंबांच्या आगमनकालाची कल्पना 
येते. काही लोक याच्याही फार पूर्वी आले असतील. 
शिवकालात काही मराठे सरदार. आपल्या सेन्यासह 
तेलंगणात आल्याचा पुरावा मिळतो. त्यांपैकी काहींनी 
इकडेच वास्तव्य केले असावे. आरे मराठी लोक हे 
तुळजाभवानीचे उपासक होत. त्यांच्यात विवाहादी 
कार्यप्रसंगी ' गोंधळ ' घालण्याची प्रथा आहे. शिवकाला- 
तच या देवीच्या भक्‍्तीस विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त झाली 
होती. यामुळे आरे लोकांचे इकडील आगमन शिव- 
कालापूर्वी फारसे जाऊ शकत नाही, असे वाटते. 
विठ्ठलभक्‍तीचा अभाव 


आरे मराठा समाजात विठ्ठलभक्ती आढळन येत 
नाही. म्हणून ते १३ व्या शतकापूर्वी इकडे आले 


असावेत हा लेखकाचा युक्तिवाद पटणारा नाही. प्रारंभी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्श्य 


वस्तीस आलेले मूठभर लोक ज्या पंथाचे असतील तोच 
'पंथ पुढे चाळू राहिला. त्या मूठभरात वारकरी नस- 
ततीलही. विदर्भात * मोठ्या महादेवा'च्या भक्तीचा 
जनसामान्यांवर विशेष प्रभाव आहे. वारकरी ज्या प्रमाणे 
दिड्या घेऊन ठिकठिकाणांहून पंढरपुरास आषाढी- 
कातिकोस जातात, त्याप्रमाणे वऱ्हाडी लोक शिवाची 
गाणी गरात समूहासमूहाने मोठ्या महादेवास जातात. 


हा मोठा महादेव पंचमढीपासून चोदा मैलांवर आहे. : 


याला * जुच्चरदेव ' असेही म्हणतात. येथे शिवरात्रीस 
फार मोठी यात्रा भरते. वर्‍्हाड-नागपूर प्रांतांतील 
ळाखो लोक या यात्रेस जमतात. त्यामुळे हे दैवत 
नागपूर-वर्‍हाडचे “ राष्ट्रीय देवस्थान ” होय असे 
ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी सार्थपणे म्हटले आहे (सास. 
: १४३). तेलंगणात आलेले मराठी लोक त्याप्रमाणे 
मुळातच शेव असण्याची दाट शक्‍यता आहे. मराठ- 
वाड्यातून आलेले लोकही शिवभक्त वा खंडोबाचे भक्‍त 
होते. आरे मराठीतील एका स्त्रीगीतात मालेगावचा 
मल्लराया । तुला शेरण वांटीन ( २९३ ) असे आले 
आहे. मराठवाड्यातील स्त्रीगीतातही- 
मालेगावच्या माळावरी । चारी वुर्जा बरावरी 
तिथं नांदतो मल्हारी । देव गं मल्लम्मा - 
स्त्रीभागंठ १२७ 
असा मालेगावच्या मल्हारी देवाचा भकक्‍्तिभावपूर्ण 
निर्देश आला आहे. 
मालेगाव हे नांदेड जिल्ह्यात असून खंडोबाची 
महाराष्ट्रात जी प्रसिद्ध ठाणी आहेत, त्यांपैकी ते एक 
आहे. खंडोबाची भक्‍ती मूलत: काही कुटुंबांत असल्यामळे 
वरंगल परिसरात गेल्यावर तिकडील * कटटमल्लना 'ला 
ते भजू लागले (८०). खंडोबा किवा मल्लारी हा 
दक्षिणेत मैलारदेव या नावाने प्रसिद्ध आहे. कोमिरेल्ली 
(ता. जनगाव, जि. वरंगल) येथील ४ मल्लारी ' हा 
कषट्टमल्लना * या नावाने प्रसिद्ध आहे. याप्रमाणे आरे 
लोकांवर क्िवभक्‍्तीचा प्रभाव आहे हे खरे. पण ते 
विठ्ठभक्तीपासून पुणपणे वंचित भाहेत असेही नाही. 
आंश्नच्या रायलसीमा भागात का; 
वारकरी मंडळीही आढळतात हे डॉ. 
मान्य केले आहे. द 
क वन जुनीच मराठीची वस्ती असलेले 
दि येथेही एक विठ्ठुळमंदिर 
असून ते शिवकालोत्तर आहे (आंविधा० ९७). यावरून 
आरे लोकांची तेलंगणातील व्स्ती ही तीनशे वर्षांच्या 


श्रीधररावांनीही 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ही मराठीभापिक . 


दिवाळी विश्येषांक, १९९२ 


आतवबाहेरची असावी असे दिसते. 


बोलीचे स्वरूप ी 

आरे लोकांच्या बोलीचे स्वरूप पाहिल्यास ती बोली 
दहाव्या किंवा अकराव्या शतकातील मुळीच वाटत 
नाही. तिचे नाते ज्या प्रदेशातून ते लोक आले, त्या 
वऱर्‍हाडी-मराठवाडी वोलीशी जुळणारे आहे. तिचा 
तोंडवळा वेगळा वाटतो; कारण तिच्यावर तेळुगूचा 
बराच प्रभाव पडलेला आहे. अनेक शक्द, झ्व्दख्ये, 
विशेषणे, क्रियापदे, क्रियाविशेषण अव्यये, उभयास्वयी 
अव्यये, शब्दयोगी अव्यये आणि उद्गारवाचक अव्यये 
या बाबतीत तिने तेलुगूचे त्रण काही प्रमाणात घेतले 
आहे. तसेच तेलुगु भाषेच्या अन्य विद्ोषांचा तिच्यावर 
परिणाम ज्ञाला आहे. आरे मराठी ही प्राकृत-अप- 
श्रंशाची वोली होय, या सिद्धान्ताची मांडणी करण्याच्या 
उद्देशाने लेखकांनी आरे मराठीतील ध्वनिव्यवस्थेचा 
प्रथम विचार केला आहे. आणि त्या संदर्भात ध्वनि- 
ोपाची मीमांसा केली आहे. 
ध्वनिलोप । 


ध्वनि प्रक्रियेचा विचार हा भाषेची प्रकृती समजा- 
वून धण्यासाठी आवश्यक ठरतो. या दृष्टीने ते 
लिहितात- र 

प्रमाण-मराठीत एकूण ५२ वर्णोच्चार आहेत; 
पण आरे मराठी बोली ही केवळ ४९ वर्णोच्चारांवर 
आधारित आहे. यात प्रमाण-मराठीतील ११ वर्णो- 
च्चारांचा लोप झाला आहे. म्हणजे त्यांचा उच्चार 
आरे वोळीत होत नाही. त्याऐवजी अन्य वर्णाचे 
उच्चार त्या जागी होतात. आरे मराठीने उच्चार- 
कुच हा विशेष पुर्णपणे प्राकृत/अपभ्रंशातून घेतला 
आहे. ते लिहितात, “या ध्वनिलोपाचा शोध मराठी 


ना इतिहासात घेता येईल असे वाटत नाही” 
डर 


डा. श्रीधररावांच्या मते आरे' मराठीत पुढील 
ध्वनीचा अभाव आहे- 


अ) स्वर : क्र, लू, ऐ (“औ' देखील जवळपास 
नाही. ) 
आ) स्वरादि : विसर्ग 
इ) वर्गीय व्यंजने : तालव्य * 
तालव्य ' झ? 
ई) नासिक्य व्यंजने : डु, ण॒ 


झ' आणि दंत- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आरे मराठी : 


उ) ऊष्मवर्ण : ष (अपवादात्मक म्हणून क्वचित 
येतो) - 
ऊ) मूर्धन्य : ळ 
७ डॉ. श्रीधररावांचे हे निरीक्षण पटणारे नाही; 
कारण जवळपास हे सर्व ध्वनिलोप वर्‍हाडी व 
मराठवाडी बोलीतही आढळतात. आपण त्यांचा 
क्रमाने विचार करू. 
क्र) प्राकृतात 'क्र' चे “अ, इ, ड आणि रि 
या स्वरूपात परिवर्तन घडते ” असे लेखक प्राकृत 
व्याकरणकार हेमचंद्राचा आधार घेऊन सांगतात 
(१४५) - 
७ नेमके असेच नागपुरी वोलीतही आढळून येते. 
* नागपुरी बोली ' या ग्रंथाचे लेखक डॉ. वसंत 
वर्‍हाडपांडे लिहितात- ' त्र ' हा स्वर नागपुरी 
बोलीत मुळीच आढळत नाही. ' त्र 'च्या जागी 
“अ','इ','ड', 'रि'वा अन्य उच्ष्वार 
येतात. (नाबोव०) त्यांनी पुढीलप्रमाणे याची 
उदाहरणे दिली आहेत- 


क्र>अ तृण > त$न 

का>इ कृष्ण > किसन, दृष्टि > दीठ 
कृ>ड पृष्ठ>पुठ्ठा 

क>रि त्रण > रीन 


ही रूपे जज्ी नागपुरी बोलीत आढळतात तक्षीच 
मराठवाडी वोलीतही आढळतात. तेव्हा यास प्राकुताचा 
आधार घेण्याची आवश्यकता नाही. 
ऐ) ' ऐ ' या संयुक्‍त स्वराचे आरे बोलीत 'ए ' 
व * ई ' असे परिवर्तन क्वचित घडते. ' अर्र ' मात्र 
सर्वाधिक होतो (१४६). हे उच्चार अपभश्रंश्न भाषेतून 
आरे मराठीने घेतले आहेत (१४६). 
हल मराठवाडी-नागपुरी बोलीतही अश्नीच परिवर्तने 
होतात. 
मैना > मइना मस्त्रीरा० ४१ 
बैल > बईल तत्रैवर ४० 
बैठक > बईठक 
आई का ग धुरपताची । बईठक अवघड 
सीभागं० १२३४ 
ओ) 'ओऔ' हा संयुक्‍त स्वर अपश्रंशाला अनुसरून आरे 
बोलीतही येत नाही. त्याऐवजी “ अड ' मात्र सववत्र 
येतो (१४६). 
न. भा. १६ 


अनुक्रमणिका 


वऱहाडी-मराठवाडी वोलींचे तेलुगु-प्रभावित रूप ११७ 


ष्ण नागपुरी वोली तसेच मराठवाडी बोली यांतही 
“'ओ 'चा ' अड ', ' आऊ 'अज्ी रूपे होतात. 
ओत > आऊत नावोव० ३२८, मस्त्रीरा० ६२ 
चौक > चऊक मस्त्रीरा? ६१ 
फौज > फऊज सीभागं० ६७ 
डौल > डऊल मस्त्रीरा० ६२ (रामाचा डऊल 
न्यारी । गरुड घाली वारा ) 
आरे बोलीत शब्दांतर्गत ' अव 'चा क्वचित “ ओ ' होतो 
(१४६). 
७ नागपुरी वोलीतही ही प्रवृत्ती आढळून येते. 
नवरा > नोरा (नाबोव० ७६) 
विसर्ग 
“ प्राकृताप्रमाणे अरे बोलीत विसगं वर्ज्य आहे. 
विसर्गाचा लोप करून उरलेल्या शब्दात कोणत्याही 
प्रकारचा वदल आरे बोली करीत नाही. ”( १४६) 


७ मराठवाडी वोलीतही प्राकृताप्रमाणेच विसर्ग- 
लोपाची प्रवृत्ती आढळून येते. 
दु:ख > दुक. राम चालले वनाला । दुक 
घरतीला सोसंना - मस्त्रीराः ९४-२८ 
निःपात > निपात. राजा मारोजीनं केलं । 
भुंग्याचा निपात - तत्रैव? २४१-१४ 

“आरे मराठी * वरील ग्रंथात “ दुकु ' हे उदाहरण दिले 
आहे. ' दुक ' या शब्दाला तेलुगूच्या प्रभावाने शेवटी 
* उ? लागला व ' दुक 'चे ' दुकु' असे रूप झाले एवढेच. 
बाकी दुसरा कुठलाही फरक नाही. ( पुढे योग्ये स्थळी 
* उ कारान्त रूपांसंबंधी विवेचन केले आहे. ) 

इ) 'झ तालक आणि दंततालक आरे मराठीत 
नाही (१४०). . 

७ तेलुंगु भाषेचा हा परिणाम होय. हा डॉ. श्रीधर- 
रावांचा तर्क योग्यच होय; कारण तेलग देश 
शब्दात महाप्राण वर्ण नाही. आरे मराठीत 'झोप? 
याचे 'जोंप ' असे रूप होते. तंजावर व विशेषत: 
कुंभकोणम्‌ परिसरात ' ज्योंप ' हा शब्द तेथील 
मराठीत रूढ आहे. 


ई) छ्‌,त्र, ण या नासिक्य व्यंजनांच्या ऐवजी 
आरे मराठीत सवंत्र * न! योजला जातो 
(१३७) 


ह्ल डॉ. श्रीधररावांच्या ग्रंथातील आरे बोलीचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्‌ 
[.1 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाडे 


११८ 


उतारे पाहिल्यास त्यांत पहिले दोन उच्चार 
आढळून येतात. 
ड्‌ - अड्‌ंगोल (२२६), गडळूगा (३०७), पँडूकर 
(इ) (> पाखरे) 

ञ- इज्चू (२२६ ), कुज्ये (२३१), कंळ्चं 
(२२९), पाज्जनु (२४१). 

ण-'ण'चे ग्रामीण मराठीत “न ' होते. *ण 'चा 
अभाव हा मराठवाडी-वऱ्हाडी बोलीचा 
परिणाम होय हे स्पष्ट आहे. 

आरे मराठीने प्राकुताची परंपरा सांभाळली असेल 

तर प्राकृतात वैपुल्याने येणारा ' ण' आरे मराठीत 
कोठेच आढळू नये, असे का? यासंवंधीचा कुठलाही 
ऊहापोह ग्रंथात आलेला नाही. 

उ) ऊष्म वर्ण 'ष! 

“ष?! हा उच्चार आरे बोलीत नाही. 'ष! 
(आणि 'श' ) सवंत्र स 'च्या रूपात येतो 
(१३७). 

७ नागपुरी व मराठवाडी वोलीतही असेच आढळून 
येते. 
संतोष > 
कष्ट > 
वषे > वरीस नाबोव० ११३ 
काष्ठ > कास्ट मस्त्रीरा« २७७-६ 

तेलुगु भाषेतही अश्ञीच परिवतंने होतात. 
राष्ट्रमु > रास्ट्रमु 
कष्टमु > कस्टमु 
देश > देस 
श्यामला > स्यॅमला 

ऊ) आरे मराठीत “ळ' हा उच्चार नाही. 'ळ 'चे 
“ल 'मध्ये रूपांतर होते (१३७). 'ळ' हा 
उच्चार द्राविडी आहे. वास्तविक तेळुगूच्या 


संतोस 
क्स्ट 


नाबोव ० 
नाबोव ० 


११३ 
११३ 


संपर्काने ळ'चा उच्चार आरे मराठीत यावयास 


हवा होता. मग 'ळ 'चा आरे मराठीत ' ल” 
का झाला असेल असा प्रश्‍न डॉ. श्रीधररावांनी 


उपस्थित केला आहे ( १४१ ). त्यांच्या मते 
दहाव्या शतकापर्यंत किंबहुना जञानेश्‍वरीच्या 
निर्माणकाळी देखील मराठीत 'ळ' आला 
नव्हता. यामुळे मराठीत 'ळ हा उच्चार 
येण्याच्या अगोदर आरे लोक इकडे वास्तव्यास 


आले असावेत. म्हणजे त्यांचे स्थलांतर दहाव्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विद्लेषांक, १९९२ 


शतकातले असावे (१४२). 

७ डॉ. श्रीधररावांचे हे निरीक्षण व त्यातुन काढलेले 
तात्पर्य सत्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही. मी असे 
म्हणेन को, तेळुगूच्या प्रभावामुळेच आरे मराठीत ' ळ'चा 
“ल ' झाला. हे माझे विधान सकृद्दर्शनी विसंगत वाटले 
तरी ते खरे आहे. 'ळ ' हा उच्चार द्राविडी असला तरी 
तो तेलुगूत आपण मानतो त्यापेक्षा फार कमी येतो. 
द्रविड कुळातील भाषावर्तुळात तेलुगूचे हे खास वैशिष्ट्य 
असल्याचे भाषाकोविद मानतात. तेलुगूतीळ स्वरान्तर्गत 
“ळ 'चे उच्चाटन इसवी सनाच्या ८ व्या शतकापासून 
झालेले आढळून येते. या संबंधात द्रविड भाषाकुळातील 
प्रसिद्ध भाषाशास्त्रज्ञ डॉ. बी. एच. कृष्णमूति लिहितात- 
“ तेलुगु देक्ष्म शब्दात स्वरान्तर्गत येणार्‍या मूधण्यं 
*ण', 'ळ' यांचे अनुक्रमे दंतमूलीय “न ', ' ळ' यांत 
परिवतंन होते. ही प्रवृत्ती इ. स. च्या ८ व्या शतका- 
पासून आढळून येते " (तेभाचरसि० ४५१ ) . पण यापेक्षाही 
महत्वाचा मुह्ा असा कौ, तेलुगु निम्नस्त्ररीय लोकांच्या 
भाषेत 'ळ' हा उच्चार नाही. ' कळुतु ' (> डोळे) याचो 
उच्चार ते ' कल्लु ' किवा ' भन्ठु ' तसेच वाळ्लु(सते) 
याचा उच्चार “ वाल्लु', ' वान्ठु ' असा करतात. जेथ 
जेथे सुशिक्षित लोक 'ळ 'चा उच्चार करतात, तेथे तेथे 
जनसामान्य 'क' (किवा ' न ') वापरतो. शेतीव्यवसाय 
करणाऱ्या व बहुतेक निरक्षर असलेल्या आरे लोकांचा 
संपक तेलुगु जनसामान्याशीच येत असल्यामुळे त्यांच्या 
बोलीत “ळ ' ऐवजी ' ल! येणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा 
“ळ'चा आरे मराठीतीत अभाव हा तेळुगूच्या प्रभावाचे 
द्योतक होय , यात शंका नाही. न 

या मुद्द्याचा आणखी एका दृष्टीने विचार करू. 
भारे मराठीतील काही ' 'युक्‍्त शब्दांची रूपे पाहिल्यास 
ती आरे मराठीचे प्राचीनत्व दाखविणारी आहेत असे 
मुळीच वाटत नाही. प्रमाण-मराठीवरून निष्पन्न झालेली 
ती शब्दरूपे होत. उदा., मउला ( मावळा ), गोंदली 
(गोंधळी), चिवोळी (चुंबळ). प्रमाण-मराठीत या 
तिन्ही शब्दांत 'ळ ' कार असला तरी आरे मराठीने 
त्याचे परिवतंन तेलुगूच्या प्रभावाने * ळ 'कारात केल्याचे 
दिसेल. * मावळा ' या शब्दाचे संस्कृत रूप * मातुल ' 
हे होय. या * मातुल 'चे प्राकृतात ' माउओ ' असे रूप 
होते. याचा अथे * मउला ' हा शब्द मातुल > माउओ 
अशा क्रमाने निष्पन्न झाला नसून ते ' मावळा या 
मराठीतील रूढ शब्दाचे परिवतित रूप होय. ' गोंधळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आरे मराठी : वऱहाडी-मराठवाडी बोलींचे तेलुगु-प्रभावित रूप 


या प्रमाण-मराठी शब्दाचे मूळ कन्नड रूप “ गोंदळी ' असे 
* ळ 'कारयुक्‍त आहे. मराठीत त्याचे ' गोंधळ ' असे रूप 
झाले व या ' गोंधळ ' शब्दाचे ' गांदळी ' असे “ल 'कार- 
युक्‍त रूप आरे मराठीत झाले. चुंबळ | चुंभळ ' याचे 
ग्रामीण मराठीतील रूप ' चिंवोळी ' व याचेच आरे 
मराठीत. ' चिवोली ' असे रूप ज्ञाले ( या शब्दाचे 
प्राकुतातील रूप चुव्भल). योगायोगाने चुंबळाचा उल्लेख 
असणारी आरे मराठीची ओवी व मराठवाड्यातील 
जानपद ओवीयात पराकाष्ठेचे साम्य आहे. दोन्हीतील 
शृंगारविषयक आशय एकच आरे असा नसून त्यात शब्द- 
साम्यही आहे. दोन्ही ओव्या एकच होत असे म्हणण्यास 
हरकत नाही. व 
- गोरी ग पान्या गेली । नदी सोडुन वोहोळाला 
चतुर गेले आंघोळीला । शला देते चिंवळीला , 
सीभागं० ३२ 
- गोरी गेली पानव्याला पानव्याला 
ओेलं ताकिलं चिंबोलीला ग चिंबोलीला 
रानीचं ग घागरीला घागरीला ग ... 
(३१०/२४) 
पहिली ओवी मराठवाड्यातील असून दुसरी आरे 
मराठीतील आहे. याचा अर्थ असा, की मराठवाड्यातील 
ओवीच येथे थोड्याशा शब्दभेदाने प्रकट झाली आहे. 
यावरून वाचकांनी निष्कषं काय काढायचा तो काढावा. 
“ळ'चा'ल' हे तेल्गु-भाषेच्या प्रभावाचे फळ होय. 
तसेच आरे मराठी वस्ती ही प्राचीन नव्हे. या दोन्ही 
गोष्टी यावरून स्पष्ट होतात. 
याप्रमाणे आरे भाषेतील अकरा ध्वनिलोपांच्या 
कारणांचे मूळ प्राकृत-अप भ्रंात नसुन ते वर्‍हाडी- 
मराठवाडी बोलीत आहे, व काही प्रमाणात ते तेलुगु 
भाषेत आहे, याची उपरोक्त विवेचनावरून कल्पना 
येईल. यामुळे “ उच्चारप्रक्रियेच्या दृष्टीने आरे बोली 
ही ग्रांथिक मराठीपेक्षा प्राकृत आणि अपभ्रंश भाषांना 
अधिक जवळची आहे” (१४०). हा लेखकांचा सिद्धान्त 
स्वीकरणे कठीण आहे. कारण वऱ्हाडी-मराठवाडी 
बोलीविषयीही असेच म्हणता येईल म्हणून त्यांच्या या 
विधानात बदल करून भी असे म्हणेन कौ, आरे बोली 
ही उच्चारप्रक्रियेच्या दृष्टीने वऱर्‍हाडी-मराठवाडी (व 
तेलुगु) या भाषांच्या, अगदी निकट आहे. आरे मराठी 
लोक विदर्भ-मराठवाड्यातून इकडे आल्यामुळे त्यांच्या- 
वर मूळ बोलींचा प्रभाव असणे अपरिहार्य आहे. 


अनुक्रमणिका 


११९ 


ध्वनिव्यवस्थेचा विचार करताना पुढे संयुक्‍त 
व्यंजनातील परिवर्तनाची चर्चा केळी आहे (१४८). 
या परिवर्तनासही ते प्राकुत-अपभ्रंशाचा आधार अस- 
ल्याचे मानतात. री 
१) “क्ष! आणि ज्ञ ' हे संयुक्‍त वर्णोच्चार आरे 
बोलीत अन्य उच्चारात परिवतित होतात. पाली- 
प्राकृतातही हे उच्चार नाहीत (१४८). 
क्ष-'क्ष 'चे 'स! अथवा 'छ' मध्ये रूपांतर 
होते. 'रच ' चा उच्चारही “स ' अथवा 
“छ होतो. याला आधार '* प्राकुत-कल्प- 
तरू चा (१४८). 
७ तेलुगु जानपद भाषेत क्ष >च, इच > च्छ 
असे उच्चार होतात. 
लक्ष्मी > लचमी 
लक्ष्मय्या > ल्चमय्या 
निठड्चितार्थम्‌ > निच्छितार्थम्‌ 
आरे मराठीतही “क्ष' चा “च ' झालेला दृष्टो- 
त्पत्तीस येतो. उदा., लच्चव्वा (२८७). 
नागपुरी बोलीत ' इच ' चा ' छूच ' असा उच्चार 
होतो (नाबोव० ११५). 
निश्‍चय > निछूचय 
पड्चात > पछूचात 
पश्चिम > पछ्चिम 
हो रूपे आरे मराठीतील रूपांशी जुळणारी अशीच 
आहेत. मुख्य म्हणजे आरे मराठीतील रूपांतही एक- 
वाक्‍्यता नाही. हे उपरोक्त ' लच्चव्वा ' या रूपावरूनही 
कळून येईल. तसेच इतरत्रही भाचा/भासा, अत्त्या/अत्ता 
ही दोन्ही प्रकारची रूपे आरे मराठीत रूढ आहेत. 
(३०२, २२५, ३०२, २४४) ज्ञ चे आरे बोलीत 
“ग्य ' किवा 'ज ' असे रूप होते (१४८). 

,छ नागपुरी (व अन्य मराठी) बोलीतही असेच 
परिवतंन घडून येते (नाबोब० १२६). 
ज्ञानबा > जान्‌बा/ग्यानबा 

ज्ञाना > जान्‌ता 
मराठवाड्यात ' ग्यानबा ', ' ग्यान ' ही ख्पे 
विद्यमान आहेत. ' जानवा ' हे रूप मात्र आढळून 
येत नाही. रि 
[२] अ) विजातीय वणसंयोगाचे सजातीय वर्णसंयोगात 
रूपांतर होते (१४८). 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१२९० नवभारत 
क्ष ही प्रवृत्ती नागपुरी-मराठवाडी वोलीतही आढ- 
ळून येते. 
मुद्रिका > मुह्दी (मराठवाडी) 
सीताबर्डी > सीतावड्डी सास० १३२ 
कार्ड > काड सास० १३२ 
आ) संयुक्‍त व्यंजनातील प्रभावी व्यंजन महाप्राण- 
युक्‍त (वर्गीय व्यंजनातील दुसरे व चोथे) असेल तर 
त्याचे द्वित्त न होता त्याच वर्गातील पहिल्या व तिसऱ्या 
व्यंजनाचे द्वित्त होते. उत्तिष्ट > उट्ठत, उद्घाटक :> 
उग्घड (१४९). 
&छ आरे मराठी म्हणजे जानपद मराठी, यामुळे 
आरे मराठीतील शब्दरूपांचा तत्सम शब्दांच्या 
संदर्भात विचार न करता प्रमाण-मराठीतील 
इब्दांच्या संदर्भातच विचार करणे संयुक्तिक 
ठरते. संस्कृत > प्राकूत > मराठी > भारे 
मराठी हा क्रमच सुसंगत, होय. यामुळे उट्ठत 
याचा संवंध * उत्तिष्ट 'शी न जुळता ' उठत 
या रूढ शब्दाशी अधिक जुळतो. कारण भारे 
मराठीत ' उट्धत ' असे रूपही काही ठिकाणी 
आले आहे (२७५). तेव्हा * उठत ' यातील 
“ठ'चे ट्/ट्ठ असे झालेले दिसते. मराठी 
लोकगीतात “'ठ' चा 'ट्ठ ) असा उच्चार 
होतो. '“ इट्ठळ मनीतो । रुक्मिनी नको झुरू॥ 
(ममा० ४१ ). यामुळे आरे मराठीतील 
उच्चार काही वेगळा ठरतो असे वाटत नाही. 
ध्वनिपरिवतेनाशी संबंधित अन्य विशेष ' 
१) कठोर व्यंजनाचे मृदू व्यंजनात रूपांतर : 
हे प्राकृत-अप भ्रंशाला अनुसरून भाहेत (१५०). 
उंदा., अटवी > नडवी, घट > घड (१५० ). 
छ ही प्रवृत्ती तजी सवंत्र आढळते. * अडवी' हे 
रूप तेलुगूत सर्वमान्य आहे. तसेच 
नि्कि ' याचे ' चेय्यडानिकि ' 
असे रूपही प्रचलित आहे. 'घ 
(मशवि० ५ ), बट्टी ( 
ख्पे विदर्भात रूढ आहेत. 
मृदु व्यंजनाचे कित्येक स्थळी स्वरात रूपांतर 
होते (१५० ) क | 
हृ मराठवाडी बोलीत 
डॉ. नांदापुरकरांनी 


* चेय्यटा- 
(>करण्यासाठी ) 
ट' याचे 'घडली ' 
वेषोश० ५५) अशी 


ही प्रवृत्ती आढळून येते. 
याचा उल्लेख केला आहे हे 


अनुक्रमणिका 


प्राण करण्याची प्रवृत्ती आहे. 
डॉ. श्रीधररावांना मान्य 


दिवाळी विक्षेषांक, १९९२ 


( मस्त्रीरा०, पू. एक्केचाळीस ). स्त्रीगानात 

* नदी 'चे ' नई' रूप झालेले आढळून येते. 
वनवास घडला । सीतासारख्या सईला । 
डोई धुतली नईला । लवञंकुझ्ाच्या येळी 
मस्त्रीराः ३०१/८१ 
२) दत्त्य वर्णाचे मूरधन्यात परिवर्तन : यासही लेख- 
कांनी प्राकृताचा आधार दिला आहे (१५०). 
७ नागपुरी-मराठवाडी बोलीतही ही प्रवृत्ती 


आढळून येते. 
तुकडे > टुकडे मस्त्रीरा० ६३ 
ताट > टाट नाबोव० ८९ - 


तिप्पट > टिप्पट नाबोव ० २२१ 
दीड >- डीड नावोव० २२३ 
३) “ड' आणि ' ल ' याची परिवृत्ती 
आरे वोलीत 'ळ ' नाही. त्या जागी 'ल 
येतो. या “ल ' चे क्वचित प्रसंगी ' ड ? होते 
तर कित्येकदा ' ड! च्या जागी र? येतो. 
(१५०). 
छळ, ल, र॒ आणि ड हे चारही उच्चार एकाच 
मूळ ध्वनीची रूपांतरे होत असे द्राविडी भाषेचे 
विद्वान मानतात. यामुळे'ळ','ल' चे 'ड!, 
* र ' अशी परिवर्तने होतात. ही प्रवृत्ती नागपुरी 
मराठीची होय. व तीच नरे मराठीत झाली 
आहे. 
वाकळ > वाकर 
जवळ > जवर 
जवळ > जवड 
सकाळ > सकार नामडो० १०७ 
“ळ'चा ' र होण्याची नागपुरी प्रवृत्ती पुढील 
स्त्रीगीतावरून स्पष्ट होईल, 
खेरत्या ग बाराचा । खेर कोनी ग मोडिला 
वाटंनं ग नंदी गेळा । राजस बाराचा 
*्ळ भे “ड' हे उच्चार जवळपास एकाच स्थाना- 
तुन निर्माण होत असल्यामुळे तेलुगु काव्यात 
*ड", "ळ? असा प्रास मान्य आहे. 


नामडो० १०७ 
नामडो० १०७ 
वैबोको० ६७ 


महाप्राण व्यंजने आणि “इ? 


आर मराठीत महाप्राण वर्णाचा उच्चार अल्प- 
हा तेलुगूचा परिणामं होय 
आहे. 'कारण तेळ्गूतील 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


आरे मराठी : वर्‍्हाडी-मराठवाडी बोलींचे तेलुगु-प्रभावित रूप 


देश्य शब्दाच्या उच्चारात महाप्राण नाही (१५०) - 
आटू (आठ), गोपु (गोफ). 

छ डॉ. श्रीधररावांनी यासंबंधात दिलेली उदाहरणे 
वर आली आहेत. पण याशी संवंधित आणखी एका 
गोष्टीचा विचार करणे आवद्यक आहे. लेखक म्हणतात 
त्याप्रमाणे महाप्राण वर्णाचे अल्पप्राणात रूपांतर होते 
हे तर खरेच पण अनेक ठिकाणी महाप्राण वर्णाचा 
अल्पप्राण झाल्यावर त्या वर्णाचे ह्वित्त होते. आरे 
मराठीत याची उदाहरणे आढळतात. 

अधिक > अहिकु (२२५), अभिमान >अब्विमानु 
(२२५), तिथून > तित्तून (२६१), अवघे > अवग्गे 
(२२६), भिजतं > बिज्जतं (२४३), दूध > दुद्द 
(१३८) : (मराठवाड्याच्या वोलीतही ही प्रवृत्ती काही 
प्रमाणात दिसून .येते. उदा., ओझं > वज्जं, चिखल > 
चिक्कल, चिक्‍्कोल इत्यादी.) 

जानपद भाषिक उच्चार दृष्ट्या प्रमाण-भाषेच्या 
इयत्तेपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना ते न साध- 
ल्यामुळे अल्पप्राण वर्णावर अधिक आघात देऊन त्याचे 
ह्वित्त करतात. तेव्हा या द्वित्ताचे कारण प्रमाणीकरणाची 
प्रवृत्ती (8५९141ताश01) होय असे वाटते. म्हणजें 
महाप्राणाचा अल्पप्राण वर्णाचे दवित्त अशी ही उच्चार- 
प्रक्रिया आहे. यामुळे आरे मराठीत “ अभिमान ' याचे 
* अबिमान ' (७०) व ' अब्बीमानु ' (२२५) अशी 
दोन्ही रूपे आढळतात. 

“ह? या उच्चारात अनेक परींनी बदल झालेला 
दिसतो (१५१). 

१) लोप : महादेव > मादेव, महाराजा > माराजा. 

क्ष ग्रामीण मराठी बोलीत महादेवाचे ' म्हादेव ' असे 

रूप होईल ' मादेव ' असे होणार नाही. यामुळें 
हा उच्चार मराठी नाही हे उघड आहे. हा 
स्पष्टपणे तेलुगूचा प्रभाव होय. 
तेलुगूत- महालक्ष्मी > मालक्ष्मी 

महादन्ना > मादन्ना 


अज्ञी रूपे होतात. 
२) स्थलांतर : रहा > हा, 
(१५१). 
३) संश्‍लेष : दहा > धा, दही > घई (१५१). 
४) विइलेष : उभा > हुबा, उठला > हुटला 
(१५१). 


मेहुणा > म्हेडना 


अनुक्रमणिका 


१२१ 


७ क्रमांक २ ते ४ मधील शब्दरूपे मराठवाड्याच्या 
बोलीतही आढळून येतात. ती रूढ असल्यामुळे 
त्यांची उदाहरणे दिली नाहीत. 

८) अकारण आगम 

आरती > हारती, आयिकावं > हइकावं(१५१) 

७ तेलुगूत जनसामान्य . * आरती'चा ' हारती 
असाच उच्चार करतात. 

६) य!ई मध्ये परिवतेन 

सर्वनाम “हा ' ऐवजी 'ये ', “'ही' ऐवजी 'इ' 

असे होते. तेहीचं > तेइचं, येहीचं > येइचं 

(१५१). 

७ ही सर्व रूपे मराठवाडी वोलीतही आढळून 
येतात. 

हा > ये - येनंच/यनंच मला असं मल्ला ( हाच मला 
असे म्हणाला) नांदेड भागात रूढ. 
येइचं, ते इचं ( यांचे, ह्यांचे ) 
- त्याइचं नाव बा संभाजी 
त्याईच्या रानीचं नाव काई 
सीभागं० १२३ 
नासिक्य उच्चार 
१) अकारण नासिक्य : कुठल्याही नियमात न 
बसणारे नासिक्य वण आरे मराठीत आले आहेत. उदा., 
देंटु, लेकरु, जोंपु इत्यादी. यास व्युत्पत्तीचा आधार 
नाही (१५३)- 

७ तंजावरच्या बोलीतही असे उच्चार आढळतात. 
उदा., लॅक, ज्यॉप. आज आपण या इब्दां- 
वरील वरील अनुस्वाराचा उच्चार करीत 
नाही. पण जुन्या शुद्धलेखनाप्रमाणे या शब्दांवर 
अनुस्वार आहे. याचा अर्थ शिवकालात या अनु- 
स्वाराचा स्पष्ट उच्चार होत असला पाहिजे. 

कदाचित जानपद बोलीचाही हा गुणधर्म असू 

शकतो. स्त्रीगीतातून आपणास या प्रवृत्तीचा प्रत्यय येतो. 
कंदी सौभागं० ११३, तसेच, कंधी येतील मासे 
राम । कंठी गुंतलासे प्राण । मस्त्रीरा० १४९ 
वंटी सीभागं० १५२३ 
पुंजा ममा? ४० 

२) “स या वर्णावर येणारे अनुस्वार : 
संसार > संम्मसाऊ, सिंह > सिम्मु 

७ हा उघड उघड तेल॒गूचा प्रभाव होय. तेलुगूत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रर्र 


“ नरसिंह ! हा शब्द ' नरसिम्मा ' असा उच्चा- 


रला जातो. * सिंहाचलम्‌ ' याचे ' सिम्माचलम? * 


असे रूप होते. * सिह ' या शब्दाचा उच्चार 
करण्याची आपली व तेलुगु पृद्धती भिन्न आहे. 
आपल्या. उच्चारात म्‌ ' येत नाही तो तेलुगूत 
येतो. आणि सुलभीकरणाच्या प्रवृत्तीमुळे ' म्हा 'चे 
“म्मा ' असे रूप होते. यातील * ह 'चा अर्थात 
लोप होतो. कुंभकोणमूच्या मराठी बोलीत 
“तेव्हा याचे 'तम्मा' व * केव्हाही ' याचे 
* कम्माई ' अशी रूपे होतात. 
आणखी काहो उच्चारविज्ेष 
१) अकारण ऱहस्वत्व : हे प्राकृत भाषेशी संवादी 
आहे (१५५). तम्बोळु ( तांवुळ ), दुकळु ( दुकाळ ), 
कंतु (कांत) (१५५). 

छ या रूपास तेलुगु भाषेचा सहवास कारणीभूत 
आहे, असे वाटते. तेलुगु ही ' उ 'कार बहुला 
भाषा असल्यामुळे तिचा आरे मराठीवर 
परिणाम म्हणून शब्दाच्या अंती “उ कार 
लागला. ' उ 'कार लागताना उच्चारसौकर्था- 
साठी प्रारंभीचा व मघला वर्ण र्‍हस्व झाला. 
ग्रामीण मराठीतही हो प्रवृत्ती थोड्यावहुत 
प्रमाणात आढळते. ' कंत ' हा शब्द * कांत १- 
पासून निष्पन्न झाला. या कंत शब्दाचा वापर 
सरसहा स्त्रीगानातून आढळून येतो. माझ्या 
सखीला रुजु झालं । पानी कंताच्या हातीचं । 
र (ममा० ११९) 

२) अकारण हित्त : खोल > खोल्लं, ओले > 
वल्ल इत्यादी. 9 

& ह्यांपैकी ' ओले ' याचे ' वल्लं हे रूप नांदेड 

. भागातील मराठी बोलीत आढळते. 

7 पडपड रे पावसा । होऊं दे वल्ली माती 
(सीभागं० १२२) 
ण पंढरीची वाट । कह्यानं वल्ली झाली 
इंट्ठलाची जनी न्हाळी । केस वाळवीत 
गेली (ममा० ३३ ) 
वऱ्हाडी बोलीत * ल 'चे ह्वित्त न होता ' वलं ' असे 
रूप होते (वैषोश ० १५६). परभणीकडील भागातही 
* वलं असेच रूप प्रचलित आहे. ' जुने ' यासाठी * जुन्नं ', 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


व ' नवे ' यासाठी * नव्वं ' ही रूपेदेखील नांदेड भागात 
रूढ आहेत. आरे मराठीत ' जुन्न-पान्नं ? अज्नी मराठवाडी 
बोलीत आढळणारी रूपे आली आहेत (२८९॥४). 
३) झाब्दान्ती * उ कार बाहुल्य 

* उ 'कारान्त शब्दरूपे हा तेळुगूचा सर्वांत महत्त्वाचा 
विशेष म्हणता येईल. तेलुगूतील ' उ'कार काढून टाकला 
तर ती भाषा तेलुगु म्हणून राहु शकणार नाही. 
अनेक दशके तेलुगूच्या निकट सहवासात राहिल्यामुळे 
आरे मराठीने तिचा हा विशेष स्वीकारला. पण 
डॉ. श्रीधररावांना तसे वाटत नाही. त्यांच्या मते आरे 
मराठीतील 'उ 'कार ही प्राकृत-अप भ्रंशाची देणगी होय 
(१५५), पण प्राकृतात तर प्रथमा आणि हितीयेतील 
अकारान्त नामाच्या शेवटी ' उ 'कार येतो. आरे 
मराठीत मात्र नामे, विशेषणे आणि धातुसाधित रूपे 
यांनाही 'उ 'कार लागतो. हे लेखकांनाही मान्य आहे. 
प्राक्ृतापेक्षा भिन्न असलेल्या या वैशिष्ट्याचे मूळ कश्यात 
आहे, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही. जो प्राकृताचा 
वारसाच नव्हता तो आरे मराठीने का सांभाळून 
ठेवला याचे उत्तर मात्र ग्रंथात कुठेच मिळत नाही. 

तेलुगु ही उकारवहुला भाषा आहे. 
डॉ. श्रीधररावांच्या मते तेल 


“मु 'कार आहे (१५६). तेलुगूतील * पापमु ', ' गोत्रमु', 


पण 


“अन्नमु ' हे शब्द .* उ 'कारान्त वाटले तेरी ते तसे 


नसून ' मु ' कारान्त आहेत. कारण * पापम 'चे अनेक- 
वचनी रूप * पापालू ! 


त नाही तर * मु 'चाच लोप होतो. 


कार नसून “मु 'कार आहे. 
छल तेळ्गूत शब्दांती * 


) 
उ कारान्तच आहेत (पापालु, गोत्रालु 
व शिवाय * पापमु ' या शब्दास प्रत्यय लागताना 
मु जातो, ' उ? जात नाही असे म्हणणेही बरोबर 


नाही. ' पापमु' यास सप्तमी विभकक्‍्तीचा प्रत्यय 


छागताना त्याचा ' उ 'कार लोप पावून त्याचे ( पाप- 

मुलो किवा) पापमलो असे रूप होते. ' गोत्रमु 'याचे 

(गोत्रमुलो किंवा) गोत्रमलो, * अन्नमु ' याचे ( अन्न- 
मु 


मुलो किवा) अन्नमलो अज्षी रूपे होतात. ही दोन्ही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाड 


आरे मराठी : वर्‍हाडी-मराठवाडी बोलींचे तेल्गु-प्रभावित रूप 


रूपे सर्वमान्य आहेत. दुसरे कंसविरहित रूप व्यावहारिक 


तेलुगूतील होय. तेलुगूत ' उ 'कार-- 'ड्‌'(ड--उ), 
*मु' (मः्उ), उ' आणि “लु' (लःउ) असे 


प्रथमा विभक्तीत आढळून येतात. * लु ' हा नामांच्या 
अनेकवचनी रूपाच्या शेवटी येतो. तेलुगूत ' देव ' याचे 
/ देवुडु', ' राम ' याचे ' रामुडु ' अश्ली प्रथमा विभक्तीची 
रूपे होतात. यांना चतुर्थीचा प्रत्यय लागल्यावर ' देवु- 
निकि', ' रामुनिकि ' अशी ख्पे होतात. प्रत्यय लागताना 
शब्दाचे सामान्य रूप कसे व्हावे हे त्या त्या भाषेच्या 
प्रकृतीवर अवलंबून असते. शब्दांतीचे 'मु', 'ड॒' हे 
कधी लुप्त होतात, तर कधी होत नाहीत. कुठल्याही 
परिस्थितीत शब्दांती ' उ ' असतो हे अमान्य करता 
येत नाही. 
क्रियापदाचे चेस्तानु ( मी करतो ), चेस्तामु 
' (आम्ही करतो). चेस्ताडु ( तो करतो), चेस्तार 
(ते करतात) अशी ' उ 'कारान्त रूपे आढळून येतात. 
यातील मूळ धातू ' चेय्युटु ' आहे. याचे चेय्यटानिकि, 
चेय्यडानिकि (करण्यासाठी) अशी शब्दयोगी अव्ययान्त 
रूपे होतात. आरे मराठीत याच धर्तीवर- करतामु 
(६०), उटतामु (६१), पेटितामु (६३), लावितामु 
(६३) अश्ली क्रियापंदांची प्रथमपुरुषी अनेकवचनी 
रूपे झाली आहेत. 
तेलुगूत “ उ 'काराचे प्राबल्य एवढे आहे, को 

परकीय शब्ददेखील या तावडीतून सुटू शकत नाहीत. 
ब्स्सु (बस) रोडड ( रोड 3) चेक्कु (चेक) ह्क्कु 
(हक्‍क) अश्ली इंग्रजी-उर्दू शब्दांची तेल्ग-प्रभावित 
रूपे होतात व त्यांना तेलुगु पद्धतीने प्रत्यय लागतात. 


* उ काराचे हे सर्वस्पशित्व लक्षात घेतल्यास 
आरे मराठीतील ' उ 'कार हा तेलुगूच्या प्रभावाने आला 
हे स्पष्ट आहे. 


तंजावरी मराठी 

(तेलुगूच्या संपर्काने) आरे मराठीप्रमाणे तंजावरी 
मराठीतही ' उ 'काराचा प्रवेश झाला आहे. म्हणून 
तंजावरची मराठी एक हजार वर्षांपूर्वीची व प्राकृुताची 
परंपरा सांभाळणारी होय असे म्हणता येईल काय ? 
मराठ्यांनी तंजावरची गादी घेतल्यावर वेंकोजीनंतर 
शहाजीने (इ. स. १६८४-१७११) तेलुगु नायक 
राजाचा वारसा पुढे चालविला. नायक राजांच्या काळी 


अनुक्रमणिका 


१२३ 


तेलुगु ही तेथील राजभाषा होती. शहाजीनेदेखील तेलगु 
पंडितांना उदार आश्रय दिला होता. त्याच्या नावावर 
अनेक मराठी नाटकांबरोबर २० तेलुगु यक्षयान-नाटके 
आहेत. मराठीही तेथे याच काळात प्रामुख्याने बहरली. 
तंजावरकडील तेलुगु व मराठी साहित्याचे ते सुवणंयुग 
मानले जाते. अश्या भाषिक संगमाच्या वातावरणात 
तेलुगु भाषेचा व साहित्याचा मराठीवर परिणाम होणे 
अपरिहार्य होते. मराठी यक्षयानाची निमिती व मराठी 
आख्यान करण्यातील काही विशेष यांस तेलुगु भाषेची व 
साहित्याची प्रत्यक्ष प्रेरणा कारणीभूत आहे. परिणामतः: 
मराठी रचनांत तेलुगु ' उ 'कार प्रविष्ट झाला. तेलुग॒ 
आणि आरे मराठी यांत शब्दांना * उ 'कार लागण्याच्या 
पद्धतीत फरक आहे असे डॉ. श्रीधरराव म्हणतात 
(११९ ). तेलुगूत जीवितामु-जीवितालु, चरित्रमु- 
चरिमालु अशी रूपे होतात तर आरें मराठीत जीवितु- 
जीवीतांसु, शारू (शहर) -शारांनु अशी रूपे होतात. या 
“उ 'कार लागणाऱ्या भिन्न पद्धतीमुळे आरे मराठीतील 
“उ 'कार तेलुगूची देणगी नसून प्राकृत-अप भ्रंशाची 
देणगी होय, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शहाजी राजाच्या 
नावावर असलेल्या ' त्यागेशपदे ' या ग्रंथात ' उ 'कार- 
युक्‍त अश्शी अनेक पदे आली आहेत. ह्या पदांतील 
“उ 'कार आरे मराठीच्या धर्तीवरच आढळून येतो. 
- श्रीवरनाथु रे । श्रीशेषाद्रिवासु रे ॥ 
श्रीवत्सांकित हृदय रे । श्रीवरव्यंकटेश रे।॥। २१० || 
- श्रीदेवीप्राणनाथु रे । श्वितजनमन्दारु रे ॥ 
श्रीद्वारकावासु रे । श्रीराजगोपालू रे॥२११॥ 
- नागभूषणु रे । नतजनपोषकु रे॥ 
त्यागसुंदरेश्वरु रे । देवादिदेवु रे ॥ २१५॥ 
- कुंभसंभव -विनुतुरु । कुंभेद्रचर्मांबरु रे ।॥। 
कुंभिनीरु भूषणु रे । कुंभेष आदिदेवु रे ॥ २३३॥ 
अशी कितीतरी पदे त्यात आली आहेत. शहाजीनंतर 
ही प्रवृत्ती पुढे फारशी आढळून येत नाही. कारण 
शहाजी हा तेलुगु वातावरणात वाढलेला प्रारंभकालीन 
राजा होय. काही मराठी यक्षगान. नाटकांतून तेलग 
*उ कारान्त शब्द जसेच्या तसे घेतलेले आढळन येतात 
“ लक्ष्मीनारायणकल्याण ' या शहाजीच्या ताटकात- 
“या कारभारास कोण्ही दिक्कुच नाही की ” (मरंड० 


,४६) असे एक वाक्य आले आहे. डॉ. श्रीधररावांच्या 


नजरेतून उपरोक्त काव्य सुटले असेल असे वाटत नाहो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्म 


कारण या ग्रंथाला त्यांची प्रस्तावना आहे, व यातील 
* उ 'कारान्त शब्दयुक्‍त पदे मराठी स्वाध्याय-संशोधन 
पत्रिकेतील एका अंकात (१९८५) “ दाक्षिणात्य संगीत 
पद्धतीचे मराठी वाग्गेयकार ” या त्यांच्या लेखात त्यांनी 
उद्धृत केली आहेत. 

याप्रमाणे आरे मराठीतील उच्चारप्रक्रिया, ध्वनि- 
लोप हे विशेष मराठवाडी-वऱहाडी वोलीश्ी मिळते- 
जुळत आहेत. यावर तेळुगु उच्चार पद्धतीचाही प्रभाव 
पडलेला आहे. तेलुगूची ' उ' कार प्रवृती ही आरे 
मराठीने उचलली आहे. आरे मराठी बोलीतील 
कोणतीही प्रवृत्ती वा वैशिष्ट्य वर्तमान मराठी वोलीत 
कुठेच न दिसता ते केवळ प्राकृत-अप'भ्रंश यातच आढळून 
येते, असे दाखविता आले तरच लेखकांचा प्राकृत- 
प्रभावाचा सिद्धान्त ग्राह्य ठरू शकेल. तसे कुठे घडल्याचे 
दिसत नाही. ' रूपव्यवस्था' या त्यांच्या अन्य 
प्रकरणातही असे काही आढळत नाही (या प्रकरणाचा 
विस्तारभयास्तव येथे विचार केला नाही). 

डॉ. श्रीधररावांनी आपल्या ग्रंथात शब्दसंग्रह ' या 
शीर्षकाखाली व अन्यत्र (१२८) आरे वोलीतील 
शब्दांची विस्तृत यादी दिली आहे. ती पाहिली तर 
त्यातील जवळपास सर्व शब्द वऱ्हाडी-मराठवाडी बोलीत 
आढळून येतात. काही शब्द तंजावरी बोलीत आढळ- 
तात, तर काही तेलुगूच्या प्रभावाने घडलेले मराठी 
शब्द आहेत. केवळ प्राकृत-अप भ्रंशातील शब्द सरळ 
आरे मराठीत, कुठल्याही उत्तरकालीन माध्यमाच्या 
आधाराशिवाय आले असतील असे वाटत नाही. 

आता उदाहरणादाखल काही शब्द पाहू. ' अक्का ' 
हा शब्द तेलुगु भाषेंत रूढ आहे. तेलुगु आणि कन्नडच्या 
सान्निध्याने तो महाराष्ट्राच्या बऱ्याच भागात वापरात 
आहे. या शब्दास डॉ. श्रीधररावांनी * करकंडचरिउ 'चा 
आधार दिला आहे. 'अंगी' या मराठ 


न वाड्यात रूढ 
असलेल्या शब्दास ' लीळाचरित्र ' य़ा १३ व्या शतका- 
तील ग्रंथाचा संदर्भ दिला आहे. ' अडवी ' हे ' अरण्य! 


या अर्थाने तेलुगूत रूढ आहे पण लेखक त्याचे मूळ 
* करकण्डचरिउ ' यात शोधतात. तीच स्थिती अत्ता 
अब्बो, अम्मो या शब्दांची. हे शब्द तेलग होत. झ्ेवटच्या 
दोन शब्दांसाठी त्यांनी * गाथासप्तशती ' व ' कुमार- 
पालचरित्र ' यांना आवाहन केळे आहे. आलंस करणे 
म्हणजे उ्नीर करणे. तेल्गूतील * आलस्यंगा ' या त्या 

अर्थाच्या शब्दावरून ते आले आहे. ' उचित कीन 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


शब्दाचा तेलुगु अर्थ विनामूल्य, ह्या शब्दांसाठी त्यांनी 
अनुक्रमे गाथासप्तशती व लीळाचरित्र यांकडे पाहिले 
आहे. ' आगीया ' हा काजवा या अर्थी 'आग्या' या 
रूपात वऱ्हाडी बोलीत रूढ आहे ( वेबोश० ७ ). पण 
ते पंचोपाल्यानाकडे अंगुलिनिदे्ष करतात. * आघ्रो ' 
हा 'आग्रह ' साठी वऱ्हाडी बोलीत रूढ आहे 
( वेबोश० ८ ). पण त्यासाठी त्यांनी * लौळाचरित्र ' 
विचारात घेतले आहे. * कंत? हा मराठवाड्यातील 
स्त्रीगीतात नित्य येणारा शब्द, पण त्याचा उगम त्यांनी 
* करकंडचरिउ ' यात पाहिला आहे. “उकंडा ' हा 
नांदेड भागात व विदर्भात (-वैवोश० १५ ) वापरात 
असलेला झब्द, पण त्यांनी * देशीनाममाले 'चार्‍या 
संदर्भात उल्लेख केला आहे. आरे वोलीतील जे शब्द 
प्रचलित मराठी बोलींमध्ये रूढ आहेत, त्यांचा प्राचीन 
आधार शोधण्याची आवश्यकता नाही. 
याशिवाय वऱ्हाडी बोलीतील कितीतरी शब्द आरे 

मराठीत आले आहेत. अगन ( अग्नी ) वैबोश्य० १, 
काउनु (का म्हणून) वैवोश० २७, जृतले ( जुंपले ) 
वेबोश० ६९, डाई (डाव) वैबोश ० ८१, त (वर १ 
नावोव० ३०८, बट्टी ( वरठी ) ( वठ्ठी, वैवोद्य० 
१५५ ), शेरणी/शिरणी ( प्रसाद ) वैबोश् ० १६८ 
तसेच मराठवाड्यात रूढ असलेले अनेक शब्द आरे 
बोलीत आढळतात. आगलु (आगळ), ईवाई (व्याही), 
कंचे (कोणता), खाल्लाकडे (पूर्वेकडे), चोकटु (चकोट) 
( जी वोळीत व आरे बोलीत ' गोडेतेल ! यास 
चकोट तेल णतात), दे 
नक्कर ( बोडे 1 दा ल 
गो क र (नांदेड 
गात मिर्चू), मावळा (मामा ), वावधान ( वारं- 
दावदान या ख्पात), वऱ्हाड (लग्न) मस्त्रीरा ६४ 
तसेच तंजावरी भाषेत सद्गुरे ( बाजरी ), हलगट 
(रेडा ), ढवळे (डोहाळे ), मस्त्रीरा० ३९७ इ. इ. पण 
ह शब्द वऱ्हाडी-मराठवाडी बोलीत भाढळतात याचा 
साधा निदेशही डॉ. श्रीधररावांनी केला नाही. 

च याव्यतिरिक्त पृ. १६५ वर ध्वनिव्यवस्था' या 
शोषकाखाली दोड पृष्ठाची 
शब्द व आरे शब्द 


प “श'चा स होणे, 
वट 14 त 1... र य 
दांनी ' उ! कार लागणे. यामुळे ती रूपे वेगळी 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


आरे मराठी : वऱहाडी-मराठवाडी बोलींचे तेळुगु-प्रभावित' रूप 


वाटतात. यावरून आरे मराठीने प्राकृत शब्दरूपे सांभा- 
ळून ठेवली आहेत हे सिद्ध होत नाही. काही शब्द तर 
विद्यमांन मराठवाडी-वऱ्हाडी बोलीतही ' आढळतात. 
पुढील विवरणावरून त्याची कल्पना येईल. प्रत्येक 
झ्ाव्दाच्या खाली आरे मराठीत आढळणाऱ्या शब्दासाठी 
आज ख्ढ असलेल्या मराठवाड्यातील स्त्रीगीतांचा 
आधार दिला आहे. काही ठिकाणी अन्य प्रमाणे दिली 


आहेत. 


प्राकृत/अपश्रांदा आरे मराठी यादवकाळ (१६५) 
ह्लिद्दा हलदाई हळद 
७छ मळ्यातली हाळदाई । कशात्नेनं खंदानी- सीभागं० 
१४०१५ 
सिरि सिरी श्री 


ह सौताबाई नवरी । जाली जनकाची बाळ | सिरोरामाला 
घाली माळ- मस्त्रीरा० ६८ 


अटवी अडवी अडवी (रात) 
छल तेलुगूत 'अडवी ' हा शब्द रूढ आहे. 
चोभल विंबोली चुंबळ 


ह्ल गोरी ग पान्या गेली । नदी सोडुन वोहळाला 
चतुर गेळे आंघोळीला । शला देते चिंबळोला 
। स्त्रीभागं० २२ 
सुन्नं श्‌न्य 


सुण्णं 
ग 
७छ तेलुगूत ' शून्य ' या शब्दासाठी ' सुन्च ' हा शब्द 
उपयोजितात. 
गांम गाव, ग्राम 
जावई 


गामु 
जामाय 
जमाय 


जमाय 


छ तंजावर- कुंभकोणम्‌ परिसरात गाँम, जामांइ हे शब्द 
रूढ आहेत. 
« शिव्वावं' याचे ' शिमांमं ' असे रूप तिकडील 
परिसरात रूढ आहे. याचा अर्थ तिकडील भागात “व 'चा 
“म॑” करण्याची प्रवृत्ती आहे असा होतो. ( तुलना: 
आरे मराठी-पुरमी (पुरवी) २४२. आरे मराठीतील 
प्राचीन वाटणारे शब्द हे विद्यमान मराठवाडी-वऱ्हाडी 
बोलीच्या माध्यमातून आले आहेत. वर निदिष्ट केल्या- 
प्रमाणे त्या शब्दांना तेळुगूच्या प्रभावाने ' उ 'कार 
लागला व महाप्राण वर्णाचा अल्पप्राण झाला. आणि 
न. भा. १७ 


अनुक्रमणिका 


१२५ 


तेलुगूच्याच प्रभावाने त्यातील 'ळ' वे ल! मध्ये 
परिवर्तन घडले. 
वास्तविक वर्तमान मराठी बोलींनी कितीतरी 

प्राचीन शब्द आपल्या हृदयकोशात जपून ठेवले आहेत. 
आतापर्यंतच्या विवेचनावरून त्याची सहज कल्पना 
येईल. “सलदु ' हा असाच एक शब्द, तो “लीळाचरित्र ' 
व आरे मराठी यातच आढळून येतो असे डॉ. श्रीधरराव 
म्हणतात (१२२, २८९); पण तो शब्द मराठेशाहीतही 
रूढ होता. ऐतिहासिक पोवाड्यात तो आला आहे. 

फोडलीं सलदें मोडलीं कुलुपे 

आंत तुरे मोत्याचे रुपये पोश्ाग सोने ॥ 

न ऐतिहासिक पोवाडे ३३८, मश्विसा० 
ज्ञानेश्वरीत आढळून येणारा ' पढियंता ' ( आव- 
डता) हा शब्द तंजावरी मराठीत आढळून येतो. 
“मराठी भाषेचा तंजावरी कोश ' यात * अलाबला ग 
याचा अर्थ देताना- “ पडियंतास जालि दृष्टि दुरावणेस 
अपली हताची बोटें वर कुरवंडुन अपले कानसुळी 
मुदडुन घेणे ” असे लिहिले आहे. म्हणजे १३ व्या 
शतकातील शब्द १८ व्या शतकातही वापरात होता 
असे दिसते. 

“असुद ' हा शब्द ' रक्‍त ' या अर्थी * लीळां- 
चरित्रा 'त आला आहे. तो आरे मराठीत आहे, तसा 
तो आजच्या स्त्रीगानातही आढळून येतो. 


पळत हारन मारिला । झारी आसुद भरीला ।॥ 
नेऊन मातंळा दावीला । तिनं आसुद न्याहाळीली ।॥। 
सीभागं० १०९ 
आरे मराठीत 'अमडावे ' । 'अंवडून घे ' असे 
शब्द आले आहेत. याचा अर्थ देताना डॉ. श्रीघधर- 
रावांनी अमडावे > परवडावे, सापडावे; अंवडन 
घे > नांगरून घे, धुवून टाक- असे अर्थ दिले आहेत. 
वास्तविक हे दोन्ही शब्द एकच होत. त्याचा लक्षणेने, 
संदर्भानुसार अर्थ घ्यावा लागतो. या शब्दास त्यांनी 
कासरगोड बोलीचा आधार दिला आहे. पण हा शब्द 
नांदेड परिसरात विशेषत: तेलंगणाच्या सीमेवर सवंत्र 
रूढ आहे (आमच्या घरी हाच शब्द आम्ही आजही 
वापरतो). ' अंवडणे ' याचा अर्थ ' हाताला पोहचणे ' 
असा होतो. उंच असलेले शिके किंवा इतर कोणतीही 
वस्तू हाताला पोहचत नसली कौ, “मला ते अंवडत 
नाही ” असे म्ह॒टळे जाते. तेलंगण मराठवाड्याच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


१२६ ' 


सीमेवरील लोकगीतांतुनही या शब्दाचा आढळ होतो. 

फुलाच्या बाई माळा । घेतो रूपयाला ईस 

देवा इट्टला खाली बस । माझा आमंडना हात 

सीभागं० ३ 

यासाठी तेलुगूत ' अंदुट ' शब्द रूढ आहे. ' आंवडत 
नाही ' यासाठी 'अंदुट लेदु ' असा शब्दप्रयोग त्या 
भाषेत होतो. 

तेलुगूच्या आरे मराठीवरील प्रभावाचे स्वरूप 
आत्तापर्यंतच्या विवेचनावरून स्पष्ट व्हावे. आरे मराठी 
ही तेळुगूच्या परिणामापासून जवळपास मुक्‍त आहे, 
अशी भूमिका लेखकांनी प्रारंभापासुन घेतल्यामुळे 
तेळुगूस योग्य तो न्याय मिळाला नाही. डॉ. श्रीधर- 
रावांनी तेलुगूच्या संदर्भात लिहिताना- तेलुगूचा 
परिणाम असू शकतो”, तेळुगूचा परिणाम असण्याची 
शक्‍यता आहे ”, अशासारखी मोघम ' विधाने केली 
आहेत. त्यांच्या प्राकृत-अप भ्रंद्मासंबंधी च्या एकूण भूमिके- 
मुळे आरे मराठीचे खरे स्वरूप पुढे येण्यास वरीच 
अडचण निर्माण झाली. आरे मराठीतील अनेक तेल्गु- 
प्रभावित शब्द 'व झळ्दरूपे यांचे विवेचन करण्याचे 
राहून गेले. ' येरीतात ' म्हणजे ( तांदूळ वगैरे ) 
निवडतात. हा तेळुगु शब्द होय. पण लेखक त्याला मराठी 
शब्द मानतात. मूळ तेलुगु शब्द ' एर' असा आहे. 
डॉ. श्रीधररावांनी * येरीतातु ' याचा अर्थ- वेळीत 
असताना ( शिजलेला तांदूळ वेळूच्या दुरडीत टाकून 
निथळत असताना ) असा दिला आहे. हा अर्थ बरोबर 
नाही व येथे तो लागूही पडत नाही. ' बुज्जी' हा झ्ष्द 
लहान मुलीसाठी लाडाने म्हटला जातो. * किलीचा हात 
म्हणजे चावी ' हा अर्थ बरोबर दिलेला आहे. पण याचे 
मूळ तेलुगूत आहे. तेलुगूत किल्लीला । 


तालमचेट॑ ' 
म्हणजे ' कुलूपाचा हात ' असे म्हणतात. पण चकोने 
* किल्लीचा हात ' म्हणण्याची रही मराठी-तेलग 


जाणणाऱ्या द्वैभाषिकांत पडली 
कडील भागात रूढ आहे. सय 
पुलु ' असे आरे मराठीत 
“ पोदूदु तिरगुडू 
होय. प्रत्येक भाषेची. आपली एक विशिष्ट 


आहे. हा शब्द नांदेड. 


, '४न ' असे करावे 
कस्सं कस्सं ऱ्हाइल्यानं तस्सं 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


करताय ” (६८) हे “यट्ला यट्ला उन्टुंदि अट्ला 
अट्ला चेस्तामु '" या वाक्याचा अनुवाद होय. येथील 
*कस्से कस्से ' याचे प्रमाण-मराठीत * जसं जसं * 
असे रूपांतर करावे लागेल. अशी कितीतरी तेल॒गु- 
प्रभावित रूपे व वाकूप्रयोग आरे मराठीत आले आहेत. 
त्या सर्वांचा परामशं येथे घेणे केवळ अशक्य आहे. 
एवढे मात्र खरे, कौ तेलुगूचा फार सखोल परिणाम 
आरे मराठीवर झाला आहे हे मात्र नाकारता येत नाही. 

ध्वनिप्रक्रियेच्या संदर्भात आरे मराठीचे पुढील 
काही विशेष मला महत्त्वाचे वाटतात- 

१) उकारान्त शब्दरूपांचा आढळ, २ ) महाप्राण 
वर्णांचा अत्पप्रांण होणे, ३) महाप्राण वर्णांचा अल्प- 
आण झाल्यावर त्याचे द्ित्त होणे, ४) 'ळ* या 
मूधैन्य वर्णाचे "ल या दन्त्यवर्णात रूपांतर होणे. भारे 
लोकांच्या मूळ वऱ्हाडी-मराठवाडी बोलीवर य़ा तेलुगु 
विशेषांचा सखोल ठसा उमटला आहे. यामुळे तिचे 


. स्वरूप आपणास अन्य मराठी बोलीपेक्षा वेगळे वाटते. 


प्रतिपादनावरून आरे मराठीने 


ळला हेच सिद्ध होते, 
मराठीत पडले आहे. 


प पर €. मराठवाड्याच्या स्त्रोगीताच्या 
संदर्भात डॉ. ना. गो 


निव्चित वाटतात.” (मस्त्रीरा ० 
डोळके हे नागपुरी बोळीवरील आपल्या 


त आपले हाद ओतले, त्या प्राचीन 
सर्वात अधिक जवळची आहे... 
भानेश्‍वरकाळीन वाड्मयात जे 
ण वाचतो आणि ग्रांथिक मराठी- 
उच्चाटन झालेळे पाहतो असे 
"नागपुरी मराठी'त या घटकेलाही 
नामडो० ११९ ), यादृष्टीने पाहि- 
त्यास बर्‍्हाडी-मराठवाडी बोलींनीच आरे मराठीस 
स्पष्ट आहे; पण 
ह.“ ] 


तुन ज्याचे आज 
कितीतरी शब्द: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


' आरे मराठी : वऱ्हाडी-मराठवाडी बोलींचे तेलुगु-प्रभावित रूप 


होय, असेहीं नव्हे. कारण तिचे भरणपोषण फार 
मोठ्या प्रमाणात तेलुगूनेही केले आहे. यामुळे आरे 
मराठीचे वर्णनच करावयाचे झाल्यास- “ वऱ्हाडी- 
मराठवाडी बोलीचे तेलुगु-प्रभावित रूप म्हणजे आरे 
मराठी ” असे म्हणण्यास हरकत नाही. यातच तिची 
सार्थकता व यथाथंता आहे. तिचा प्राकृत- अप भ्रंशाशी 
प्रत्यक्ष संबंध नाही. आरे मराठीचा अभ्यास हा वऱ्हाडी- 
मराठवाडी व तेलुगूच्या संदर्भातच होऊ शकतो. पण या 
ग्रंथात त्या दिशेने विचार झालेला नाही. आरे बोलीच्या 
या प्रभाव-कारणांकडे लक्षच दिले गेले नाही. कारण 


टीप 


१२७ 


डॉ. श्रीधररावांचे लक्ष्य होते प्राकृत-अपभ्रंश हेच. 
बोलींच्या अभ्यासाचे महत्त्व डॉ. श्रीधररावांना मान्य 
आहे. ते लिहितात, “ग्रांथिक मराठी भाषेला सातत्याने 
जीवनाचा पुरवठा करणाऱया मराठीच्या विविध बोलींचा 
अभ्यास अधिकच उपेक्षित राहिला आहे...” काही 
अपवाद वगळले तर मराठी भाषापंडितांनी बोलीच्या 
स्वरूपविशेषांच्या अध्ययनाकडे दुलंक्षच केले आहे 
(१०२). डॉ. श्रीधररावांनी बोलीच्या अनभ्यासाबद्दल 
जी खंत व्यक्‍त केली आहे, तिची या निमित्ताने पुन्हा 
एकदा प्रचीती येते. * 


- डॉ. श्री. रं. कुलकर्णी यांनी आपल्या ग्रंथात सर्वत्र 'अरे' मराठी असा शब्दप्रयोग केला आहे. 
“आरे? हा शब्द ' आर्य 'पासून निष्पन्न झाला हे सर्वमान्य आहे. प्राचीन तेलगु ग्रंथकारांनी आपल्या 
ग्रंथात ' आरे' असेच रूप दिले आहे ( सूर्यरायांध निघंटुवु-प्रथम संपुट, तेलुगु साहित्य अँकेडेमी, 
हैदराबाद, १९७९ ). प्रा. पेर्वारम्‌ जगन्नाथम्‌ यांनी आपल्या पीएच. डी. च्या प्रबंधात सवंत्र ' आरे” 
हाच शब्द उपयोजिलेला आहे. मी तेच शब्दरूप प्रस्तुत लेखात स्वीकारले आहे. 

_ लेखात आधार देताना ग्रंथसंक्षेप दिळा आहे. ग्रंथसंक्षेपापुढील आकडा पृष्ठाचा होय. जेथे ग्रंथसंक्षेप 
न देता केवळ आकडा दिलेला आहे, तो आकडा “ तेलंगणातील अरे, मराठा समाज : भाषा 


आणि संस्कृती ” या ग्रंथाच्या पृष्ठाचा होय. 


आधार व संदभ 


१) नागपुरी बोलो- भाषाक्षास्त्रीय अभ्यास : प्रा. वसंत वऱहाडपांडे 


प्रका. सौ. वसुमती वऱहाडपांडे, नागपूर, १९७२ नाबोव० 
२) नागपुरी मराठो- भाषाशास्त्रीय अभ्यास : प्रा. सुरेश डोळके (लेख) 

डॉ. शं. दा. पेंडसे गौरवग्रंथ, सुविचार प्रकाशन मंडळ, नागपुर, १९६३ नामडो० 
३) नागपुरी मराठी- ग. त्र्यं. माडखोलकर 

साहित्य समस्या, सरोज प्रकाशन, नागपुर, १९७२ सास० 
४) वैदर्भो बोलोचा शब्दकोक्क- प्रा. दे. गं. सोटे १ 

प्रका. डॉ. सो. कविता सोटे, वर्धा, १९७४ वैेबोश ० 
५) सीमाप्रदेशातील भावगंगा- डॉ. ताराबाई परांजपे 

प्रका. मराठी साहित्य परिषद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, १९८५ सीभागं० 
६) मराठीची माया- डॉ. ना. गो. नांदापूरकर 

प्रका. डॉ. ना. गो. नांदापुरकर, हैदराबाद, १९५८ मना? 


७) झऱ्हाठी स्त्रीरचित रामकथा- मूळ संग्राहक- क. डॉ. ना. गो. नांदांपूरकर 
संपा. डॉ. उषा जोली, प्रका. मराठी साहित्य परिषद, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, १९९० मस्त्रीरा ० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


१२८ 


रः 
१] 
0) 
१) 
] 
७ 
७ 
|] 
१] 
र) 
] 


९ 
|] 
९ 
क 


) महाराष्ट्र शब्दकोश (विभाग सातवा 
) महाराष्ट्र शब्दकोश (विभाग पाचवा) 


नवभारत दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


८) मराठी रंगभूमीचा उष:काल- प्रा सौ. मायाबाई सरदेसाई 


प्रका. मराठी विभाग, उस्मानिया विद्यापीठ हंदराबाद, १९७२ 


९) त्यागेशपदे (शहाजी महाराजविरचित) संपा. श्री. ना. विश्वनाथन 


प्रका. सरस्वती मराठा ग्रथालय, तंजावर, १६ 


१०) मराठो भाषेचा तंजावरी कोश- डा. शं. गो. तुळपुळे 


व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १ ९७३ 


११) आंध्रातील विठ्ठलभक्तिधारा- प्रा. माणिक धनपलवार (लेख) 


महाराष्ट्राची सत्त्वधारा, संपा. गो. म. कुलकर्णी व वि. त्र्यं. घोटे 


* दास्ताने रामचंद्र आणि कंपनी पुणे, १९८१ 
१२) आरे जानपद गेयाल (तेलुगु) - प्रा. डॉ. पेर्वारम्‌ जगन्नाथम 


प्रका. आरे जानपद वाडमय परिशोधक मंडळी, वरंगल, १९८७ 


१३) तेलुग॒ भाषाचरित्र सिहावलोकनम्‌- डॉ. वी. एच. कृष्णमति (लेख) 


तेलुगु भाषाचरित्र- संपा. वी. एच. कृष्णमति 
आंध्रप्रदेश साहित्य अँकेडेमी हंदराबाद, १९७४ 


)- य. रा. दाते, पुणे, १९३८ 


त .. 


ककक०टक०2&2&22०००७००ळळळत 


। सत्‌फलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची 


दि वाई अर्बन को-ऑप. बँक लि 


रा.्ना, कानडे 


६9९3438936 च बग्गी 


्क्श्ञ स्न्डु र €$€७&9 य 


च्य! 


आंविधा० 


तेभाचसि० 
मशविसा० 
मशविपा० 


९ 


जू 


वाई ( सातारा ) फोन नं | ७०००७ 


द 
(] 


शं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


नल €€9€:€3€3-€3:€3€3<3€989:49353:> 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाड 


* दिवे गेलेले दिवस ! : निर्मिति-प्रक्रियेचा शोध 


अविनाश सप्रे 


श्री. रंगनाथ पठारे यांची ' दिवे गेलेले दिवस! ही 
. कादंबरी १९८२ साली प्रकाशित झाली. ही त्यांची 
पहिली कादंबरी. आज रंगनाथ पठारे हे नाव अवघड 
आणि वेगळ्या वाटेवरून चालणारे एक दर्जेदार लेखक 
म्हणून प्रतिष्ठित झाले असून त्यांच्या * रथ ', ' चक्रव्यूह ' 
आणि “ टोकदार सावलीचे वतमान ' या कादंबर्‍याही 
बहुचचित झाल्या आहेत. एक लेखक म्हणून पठारेंच्या 
पहिलेपणाच्या खुणा ' दिवे गेलेले दिवस 'मध्ये दिसतात; 
हे खरे असले तरी आज लेखक म्हणून त्यांची जी एक 
स्वतंत्र आणि वेशिष्ट्यपुर्ण नाममुंद्रा तयार झाली आहे, 
तिच्या विकासाची वीजेही या कादंबरीतून ठायी ठायी 
दिसून येतात, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. हा लेखक 
आयुष्याकडे, अनुभवांकडे, प्रसंगांकडे, नानाविध घडा- 
मोडींकडे, माणसांकडे आणि मानवी संवंधांकडे कसा 
पाहतो ? - त्यातुन त्याच्या जीवनदृष्टीसंबंधी काही 
अटकळ बांधता येते का ? वास्तवाचे कल्पितामध्ये 
रूपांतर करण्यांची ( ]'३टाड 00 0९ पवयार्शलाल्त 
ग गट्ट) त्याची पद्धती कशा स्वरूपाची दिसते? 
जे दिसले, जाणवले, अनुभवले त्यातले कुठले घटक 
त्याला लक्षात घ्यावेसे वाटतात ? कशा पद्धतीने घ्यावेसे 
वाटतात ? त्यांची प्रतवारी आणि प्राधान्यक्रम तो कसा 
ठरवतो ? भाषिक संरचनेची कोणती वैशिष्ट्ये या 
लेखनातून प्रत्ययाला येतात ? हे व असे काही कळीचे 
प्रश्‍न लक्षात घेऊन ' दिवे गेलेले दिवस ' या कादंबरीचा 
तपास केल्यावर रंगनाथ पठारेंचे वेगळेपण आणि चांगले- 
पण ध्यानात येऊ शकते आणि त्यांच्या निमिति-प्रक्रि- 
येचा शोध घेता येतो. 
लेखकाच्या लेखनाचे ' वैशविकपण ' ही काळाच्या 
ओघात सिद्ध होणारी गोष्ट असते, त्यामुळे त्याच्या- 
संबंधी विधाने करण्यापेक्षा तो 'मूलतः आपल्या काळा- 
साठी लिहीत असतो आणि त्याच्या काळाचे मूल्यभान 
आणि काल्भान त्याच्या लेखनातून त्याच्या पद्धतीने 
त्याचा दृष्टिकोण घेऊन व्यक्‍त होत असते, असे मानणे 


अनुक्रमणिका 


अधिक खात्रीचे ठरते. रंगनाथ पठारे हे एक समकालीन, 
वास्तववादी, गंभीर आणि आधुनिक लेखक आहेत, असे 
एक विधान सुरुवातीला करता येईल. वर्तमानात मन:- 
पुवेक रमणारे आणि रस घेणारे लेखक या अर्थाने 
* समकालीन '; प्रत्यक्ष वास्तवातून तपशिलांची निवड 
करणारे या अर्थाने वास्तववादी '; मूल्यभावाच्या 
दृष्टीने ' आधुनिक ' आणि सवंग रंजकता आणि लोक- 
प्रियतेच्या आहारी जाऊन सांकेतिक लेखन करण्याचा 
मोह टाळणारे लेखक या अर्थाने “गंभीर! असे या 
विधानाचे स्पष्टीकरण करता येते. 

* दिवे गेलेले दिवस 'मध्ये १९७६ च्या आणी- 
बाणीचा कालखंड आला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये 
भारतातली आणीबाणी ही एक अत्यंत महत्त्वाची, 
उलथापालथ करणारी राजकौय घटना होय. या घटनेचा 
सर्जनशील अन्वयार्थ लावावा, असे भल्याभल्या नामवंत 
आणि प्रतिष्ठित मराठी कादंबरीकारांना वाटले 
नसताना रंगनाथ पठारेंसारख्या तरुण आणि नव्या 
लेखकाला हे धाडस करावेसे वाटावे, हेच मुळी 
लेखकाच्या संवेदनश्षीलतेचे, जबाबदारीचे आणि सम- 
कालीन घडामोडींबद्दल वाटणाऱ्या आस्थेचे प्रत्यंतर 
होय. मात्र ही कादंबरी म्हणजे तात्कालिक घटने- 
वरचे राजकीय भाष्य नव्हे, किंबहुना रूढार्थाने ही 
कादंबरी * राजकीय कादंबरी ' पण नव्हे, हे लक्षात 
घ्यायला हवे. एका महत्त्वाच्या राजकीय घटनेचा 
मानवी जीवनावर होणारा परिणाम लेखकाला या 
निमित्ताने आतुन - बाहेरून न्याहाळावासा वाटतो, हे 
महत्त्वाचे आहे. कादंबरी दोन भागांत विभागण्यात 
आली आहे. पहिल्या भागात प्रत्यक्ष आणीबाणीचा 
काळ येतो आणि दुसर्‍या भागात आणीबाणीनंतर 
सावंत्रिक निवडणुकीच्या रूपाने जी धामधूम उडते, 
तिचे प्रत्ययकारी चित्रण घडवले जाते. कादंबरीचा 
निवेदक संवेदनशील आणि विचारी मनाचा तरुण 
विवाहित प्राध्यापक आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या सांस्कुत्िक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१३० 


केंद्रापासून आडवाजूला असलेल्या एका अधं-नागर, 
अधे-ग्रामीण स्वरूपाच्या गावातल्या कॉलेजमध्ये तो 
काम करतोय. महाविद्यालयांत, गावात, सहकारी 
प्राध्यापकांच्या आयुष्यात दैनंदिन जीवनामधे लहान- 
मोठ्या घडामोडी घडताहेत. कोटुंबिक, सामाजिक 
आणि राजकोय.अक्षा स्वरूपाच्या घटना-प्रसंगांचे भाणि 
घडामोडींचे सूक्ष्म आणि तपश्लीलवार वर्णन करून 
लेखक एक निश्चित परिसर आणि तिथली माणसे 
यांचे परिणामकारक दशन वाचकाला घडवतो. पण 
या कादंबरीत प्राधान्याने आलेला ' आणीबाणी ' हा 
* घटक एका पातळीवर राजकीय स्वरूपाचा असला 
तरी मूलत: तो मानवी अस्तित्वातील्च “आणीबाणी 
दाखवण्याकंडे निर्देशन करतो आणि त्यामुळे ही कादंबरी 
तात्कालिकतेच्या पलीकडचे असे जौव्रनाचे आकलन 
घडवते. या कादंबरीची मोलिकता यासाठी मानायला 
हवी. कादंबरीचे निवेदन प्रथमपुरुषी असल्याने सार्व- 
त्रिक आणि सर्वेसामान्य अनुभवाचे वेयक्तिकिकरण होऊन 
हा अनुभव प्रकट होतो. त्यामुळे एकूणच अनुभवाकडे 
बघण्याची एक दृष्टी निचित होते. ही दृष्टी व्यापक 
अर्थाने “अस्तित्ववादी ' आहे असे म्हणता येईल. “ दिवे 
गेलेले दिवस ' या शीर्षकातुनही लेखकाला आयुष्यातीळ 
अंधारमय अवस्था प्रतीकात्मक रूपाने दाखवायची आहे, 
हे सूचित होते. आणीबाणीच्य़ा काळात एकप्रकारचे 
भीतीचे, असुरक्षिततेचे, दडपणाचे, संशयाचे आणि 
अस्थिरतेचे वातावरण तयार झाले होते. एका विशिष्ट 
भौगोलिक परिसरातील ही अवस्था व्यक्‍ती आणि घटना- 
प्रसंगांच्या रूपाने प्रस्तुत करताना व्यापक अर्थाने 
' आजच्या मानवी जगण्याचेच हे वर्णन ठरावे, अशी मांडणी 
केलेली दिसते. आणीबाणीच्या काळात व्यक्तीचे व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आणि आविष्कार 
यांच्यावर फार बंधने आली होती आ 
विचारी मनाचा कोंडमारा होत होत 
खरोखर स्वतंत्र असते का ? 
असते ? नसल्यास का नाही 
प्रन निर्माण होतात. ह्या का 


स्वातंत्र्य 
णि संवेदनशील 
1. यातुनच व्यक्‍ती 
असल्यास किती प्रमाणात 
? असे. मूलभूत तात्त्विक 
दंबरीतून हे भान लेखक 
ते. लेखकाच्या आधूनिक 
मूल्यभावाचा हा परिणाम होय. ' तुमच्यावर लक्ष आहे १ 
असा एक अनामिक फोन निवेदकाला वारंवार येत 
असतो. हा फोने कुणाचा असावा, आपल्यालाच का येत 
असावा या संबंधीचे तकवितर्क निवेदकाच्या मनात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


नमा 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


वारंवार निर्माण होत राहतात. एकप्रकारची अनाकल- 
नीय गूढता त्याला व्यापु लागते, त्यातुन अस्वस्थता 
निर्माण होते. शोधाशोध करावीशी वाटते. ' कुणी चेष्टा 
केली असेल ' अश्ली समजूत घालण्यापासून ते प्रकरण 
गंभीर असू शकेल इथपर्यंत कल्पना ताणत असताना 
एका क्षणी फोन करणारा ' बुराटे ' आहे असे त्याला 
कळते. आता हा बुराटे कोण असावा आणि त्याने आप- 
ल्याला का 'फोन करावा या प्रश्‍नाने. निवेदक हैराण 
होतो- शोधाशोधीत काँल्रेजमधल्या अनेक विद्यार्थ्यांत 
एक वुराटे नामक विद्यार्थी आहे हे कळते आणि त्याला 
हुडकून काढून तो त्याला चहाला घरी बोलावतो. सर्व 
चातुर्य वापरून तो त्याच्याकडून माहिती काढून घेतो 
आणि मग तो बुराटे हा नव्हे, हा अगदीच फालतू 
आणि चिल्लर आहे असा निष्क काढतो. त्याचा शोध 
असा ब्रांझ ठरतो, ओमुफस होतो. ही घटना लेखक 
अत्यत तपशीलवार सांगतो; पण सर्वत्र हेतूतःच 
संदिग्धताही ठेवतो. आपणावर कुणाचे तरी लक्ष आहे; 
पण कुणाचे हे प्रयत्न करूनही आयुष्यभर कळू नये 
अशी जी एक अवस्था असते, तिचे प्रतीकात्मक 
दशन या. घंटनेच्या रूपाने लेखकाने घडवले आहे. 
एका वंदिस्त करणाऱ्या भाणि सर्वांगांनी व्यापणार्‍्या 
*वस्थेत सामान्य माणसावर वरून जे लक्ष असते, ते 
भीतीच नव्हे तर सततचे 
असते आणि त्यातून त्याला 
येत नाही (ऑरवेलच्या एका 
* विग ब्रदर इज वॉचिंग यू'्या 
इथे आठवण यावी. ). ही भयावस्था 
भाणसाच्या आधुनिक जगण्याचेच भागधेय बनली आहे, 
असे पठारे ,पातून सुचवतात ( कादंबरीच्या सुरु 
वातीलाच गब्रीएल मासिया माकविझ या स्पॅनिश 


छेलकाच्या कादंबरीवाचनाचा उल्लेख येतो, हेही लक्षात 
$ण्यासारख्ले आहे.) 


कादंबरीमधील 
प्रसिद्ध वाक्याची 


र ट्पे लेखक परिस्थितीचे आकलन कसे करून 
अ हा प्रश्‍नही विचारात .घेता येईल. पठारेंच्या 
“पेत प्रत्ययाला येणारा दृष्टिकोण पाहिला, तर या 
प्रश्‍नाचे उत्तर ' लेखक परिस्थिती $०11त- स्वरूपात 
नेता लवचीक, प्रवाही, अनिर्बंध (उत), पार्‍्या- 
सारखी, म्हणूनच निराकार मानतोय ' असे देतां येते. 
क्षात राहून सत्तेचे राजकारण 


कालपर्यंत काँग्रेस प 
करणारे भास्करराव पक्षाने आणीबाणीनंतरच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


* दिवे गेळेळे दिवस ' : निमिति-प्रक्रियेचा शोध 


निवडणुकीत तिकीट नाकारल्यावर थेटपणे विरोधी 
जनता पक्षाचे तिकीट मिळविण्यात यशस्वी होतात, 
त्यांच्याबद्दल मनस्वी द्वेष करणाऱ्या जनता पक्षाच्या 
कार्यकर्त्यांना त्यांचा प्रचार करण्याची पाळी येते. 
आयुष्यात परस्परांच्या विरोधात उभे राहिलेले समाज- 
वादी-संस्कृतिवादी एकमेकांच्या मांडीला मांडी “लावून 
बसतात, सज्जन आणि त्यागी चिंचोळकरांना गुंड 
म्हणूनच माहीत असलेल्या भास्कररावांना ' मत देईन ' 
असे म्हणावे लागते, तत्त्वनिष्ठ म्हातारबा नागरगोजेंना 
तत्त्वशून्य राजकारणाला नाईलाजाने का होईना पाठिंबा 
द्यावा लागतो, डावा-उजवा, आपला-परका, पुरोगामी- 
प्रतिगामी अश्या परिभाषाच उलट्यापालट्या होतात, 
जातपातीचे हिशोब उभयपक्षी मांडले जातात, डाव- 
प्रतिडाव खेळले जातात, हा जिकेल-तो जिंकेल असे 
सारखे बदलणारे अंदाज व्यक्‍त होत राहतात; कुणीच 
खात्री देऊ शकत नाही. पठारेंनी सविस्तरपणे मांडलेल्या 
या व अज्ञा घटनांकडे राजकोय संधिसाधूपणा म्हणून 
जसे पाहता येईल, तसेच व त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे 
कसलाच अंदाज बांधणे अशक्‍य ठरावे अशी आजची 
एकूणच परिस्थिती आहे असे मानणे अधिक अंथंपु्ण 
ठरेल, असे पठारे सुचवतात. व्यक्‍तिगत जीवनासंबंधीही 
काही. सुनिश्चित अंदाज बांधणे अज्या परिस्थितीत 
अशक्यप्राय ठरावे असेही पठारे व्यक्‍्तिचित्रणातून 
सुचवतात. उदाहरणार्थ, . महाविद्यालयाचा प्राचार्य 
“कुणाला काही कळत नाही ! ' डाव्यांना तो पेटी 
वूर्ज्वा वाटतो, कडवे डावे त्याला * भांडवलदारांचा 
वगलबच्चा ' म्हणतात, उजवे * समाजवादी ' समज- 
तात, मध्यममार्गींना तो * सर्वोदयवादी ' वाटतो, 
अनेकांना तो ' हुकुमश्याहीवादी ' वाटतो, काँट्रॅक्ट- 
रला तो ' मख्खीचूस ' वाटतो, निवेदकाला त्याचे वागणे 
गूढ, रहस्यमय, सावध वाटते, भास्कररावांना तो धोका- 
दायक वाटतो. ही विधाने एकाच वेळी खरी आणि 
खोटी ठरावीत असे त्याचे वर्तन असते. 

अश्या लवचीक परिस्थितीत लेखक कुठली भूमिका 
घेतो ? ("वाया ० ]०५0०॥१ ग तीपांते अ(ए१- 
छळ) हा यातून निर्माण होणारा प्रश्‍न आहे, आणि 
त्याचे उत्तर आपले भोवताल बेताल आहे, अँबसर्ड आहे, 
अर्थहीन आहे असे मिळते. आणि याचाच परिणाम 
म्हणून मग भाषिक पातळीवर ' उपरोधिक आविष्कार! 
(ग००० 1७७७०11) करण्याशिवाय पर्याय राहात 


अनुक्रमणिका 


१३१ 


नाही. पठारेंची भाषा एका पातळीवर अत्यंत उपरोध- 
उपहासमय बनते, याचे हे कारण आहे. अर्थहीन .जगण्या- 
वर मात करता येत नसेल, तर या जगण्याकडे उपरो- 
घाने बघून हसणे भंसा एक पर्याय तयार होतो. पठारे 
त्याचा मुक्तपणे वापर करतात; आणि त्यातून जगणे 
ही एक ' डाके कांमेडी ' आहे असे दाखवतात. आजंच्या 
जगातल्या सामान्य माणसाच्या जगण्याची “ दिवे गेलेले 
दिवस ' सारखे लेखन म्हणजे सर्जनशील चिकित्सा 
होय. अशी नकारात्मकता (5९152 0 1४१४) 
लेखकाच्या नैतिक धारणेतून येते. कारण आपले लेखन 
त्याने भ्रमनिरास आणि रहस्यभेद (12९1950 23- 
ळा) करून माणसाला सावध करण्यासाठीच केलेले 
असते. एक लेखक म्हणून पठारेंना ' राजकारणाचा 
आणि नीतिमत्तेचा काही संवंध असतो की नाही? असा 
प्रन निर्माण करावासा, वाटतो आणि त्यातूनच ते. 
नीति भ्रष्ट राजकीय वर्तनाचे जळजळित दशन घडवतात. 
ह्या कादंवरीतल्या राजकारणासह आलेल्या पात्र- 
प्रसंगांना लेखक खूपसा .उपहासाने चित्रित करतो, 
त्यामागे निव्वळ टिंगलटवाळीचा हेतू नाही, जगण्यावरची 
ती एक कडवट प्रतिक्रिया आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 
पठारेंच्या लेखनात भाषा हा घटकही ढोबळपणाने 

अभिव्यक्तीचे माध्यम एवढ्याच रूपात येत नाही, तर 
त्यांच्या एकूण अस्तित्वभानाचे संप्रेषणरूप म्हणून त्याचे 
आविष्करण होते. उपहासापासून ते अत्यंत तरल अश्या 
काव्यात्मकतेपर्यंतची भाषेची नानाविध परिमाणे त्यांच्या 
लेखनात व्यक्‍त होतात; ती त्यांच्या लेखनप्रक्रियेची 
आंतरिक गरज म्हणून, निव्वळ चूष म्हणून नव्हे. वास्त- 
वाच्या पातळीवरून पठारेंचे अस्तित्वाचे लौकिक आक- 
लन जेंव्हा अश्या एका टप्प्यावर येते की, जिथे पुढचे काही 
दिसत नाही, डेडएंड आल्यासारखे वाटते, तेव्हा पठारेंची 
लेखनप्रतिभा एकदम वास्तवाच्या पलीकडे झेप घेते 
आणि त्या पातळीवर आयुष्यातल्या मूलभूत घडामोडींचे 
आणि समस्यांचे चिंतन करू लागते; तेव्हां या अवस्थेचा 
आविष्कार अपरिहार्यपणेच काव्यात्मक रूप धारण 
करतो. ही एकप्रकारची आध्यात्मिक पातळीच होय. 
आधुनिक लेखकांच्या लेखनातून ती वारंवार प्रकट होते. 
* दिवे गेलेले दिवस ' मध्ये ही पातळी अत्यंत क्षीण स्वरू- 
पात दिसत असली तरी तिच्या खाणाखुणा जाणवतात. 
आणि त्यांच्या * रथ ', ' चक्रव्यूह ', : टोकदार सावलीचे 
वर्तमान ' इ. नंतरच्या कादंबर्‍यांतून ह्या पातळीचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१३२ 
समर्थ आविष्कार दिसून येतो. मात्र प्रस्तुत कादंवरीत 
भाषा या घटकाच्या सामाजिक - सांस्कृतिक अंगांचे 
विशेष प्रामुख्याने दांन घडते. उदाहरणार्थ, प्रत्येक 
विचारसरणीची, वर्णाची, वर्गाची, जातीची, भोगोलिक 
परिसराची एक विशिष्ट स्वरूपाची भाषा असते; आणि 
तिचा स्वीकार करणारा ही भाषा कळो किवा न कळो, 
अंधश्रद्धेने आणि सराईतपणे तिचा वापर करीत असतो. 
वापरून वापरून असे शब्द झिजवट बनतात, पोकळ 
बनतात, अर्थहीन बनतात, पण यांत्रिकपणे त्यांचा वापर 
होत राहतो. उदाहरणार्थ, नागुअण्णा जोशींची उच्च- 
वर्णीय-संस्कृतनिष्ठ भाषा त्यांना ' अपर्णोत्सुकचित्तानं '- 
सारखे जड शब्द वापरायला प्रवृत्त करते, एक वंशा- 
भिमानी “ आमचं क्षत्रियत्व अवाधित आहे, कारण 
आमचं रक्‍त निळं आहे ” असं म्हणतात. एक धर्म निष्ठ 
टिळेधारी ग्रह्स्थ “ या म्लेंच्छानी सगळं वाटोळं केलं. 
धर्म बुडाला, जाती वुडाल्या म्लेंच्छ गेले 
की शूद्र आपोआप वठणीवर येतील " असं म्हणतात. 
एक धनिक म्हणतात, “ ईइवरकृपेनं सगळं व्यवस्थित 
आहे. देवावर श्रद्धा ठेवावी.” एक गुलजार वाटणारा 
कवी म्हणतो, “ हा इथला निसर्ग, चंद्र, तारे, निळं 
आकाश मला किनई खूपच आवडतात.” कामगारांचा 
नेता, ' कामगार वकऱ्यासारखे असतात, तुम्ही दिशा 
सांगा, ते प्रामाणिकपणे पुर्वेला पद्चिम म्हणतील 
असे बोलतो. एक कार्यकर्ता आपल्या नेत्याचे कौतुक 
*“ साहेबांनी इथं नेतृत्वाची फळी उभारली ... शाळा 
काढून सामान्य माणसासाठी ज्ञानाचे दरवाजे खले 
केले ” या शब्दांत करतो. गांजलेल्या वस्तीतील एक 
संतप्त तरुण “ आम्ही त्यांचे उबदार पुठ्ठे फोडल्या- 
शिवाय राहणार नाही...... आमच्या रवताला पायदळी 
तुडवून त्यांनी सुबत्तेचे पवत उभे केळे, आ 
क्षमा करणार नाही... ... हा सार 
गांजलेल्या रक्‍ताचा आवाज आहे.” सा 
प्रचाराची भाषा असते, देवाणघेवाणी: 
वरून एक बोलायचे आतून वेगळेच सांगायचे अशी भाप' 
असते, घासाधिशीची भाषा असते, पद्धतशीर रीत्या 
फसवण्याची भाषा असते, संभ्रमात टा. 
असते, अपेक्षित परिणाम निर्माण 
रंगनाथ पठारे भाषेची ही अशी चक्रावून टाकणारी 


नानाविध ख्पेही या कादंबरीतून दाखवतात, आणि 
र 
वाचकाचे भाषिक भान समृद्ध करतात. 


म्ही त्यांना 
या पीडितांच्या 
माजिक स्तरावर 
ची भाषा असते, 


करणारी भाषा असते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


कणारी भाषा . 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


रंगनाथ पठारेंचे व्यक्‍्तिरेखांचे आकलनही लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. त्या व्यवतीला स्वत:संवंधी काय 
वाटते, त्या व्यक्‍तीला स्वतः कसे असावे असे वाटते, 
त्या व्यक्‍तीसंवंधी इतरांना काय वाटते असे त्या 
व्यक्‍तीला वाटते, आणि त्या व्यक्‍तीसंबंधी इतरांना 
खरोखरच काय वाटते ? अक्या चौफेर अंगाने पठारे 
व्यव्तिरेखांचे चित्रण करतात, त्यामुळे त्यांचे व्यक्ति- 
चित्रण सांकेतिक, ढोवळ आणि वरवरचे होत नाही. 
उलट, मानवी व्यक्तिमत्त्व ही एक गुंतागुंतीची वाव 
आहे, हे पठारे वाचकांच्या लक्षात आणून देतात. 
(उदाहरणार्थ, जोंधळेला आपण एक चांगले कवी 
आहोत असे वाटते, आपणाला इतरांनी आदश मानावे 
असे त्याला वाटते, इतरही आपल्यासंबंधी असेच 
मानतात असे तो समजतो, आणि इतरांना मात्र तसे 
वाटत नाही.) याचाच एक पुढचा भाग म्हणून ते 
व्यक्तीच्या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या काही मूलभूत 
समस्यांकडे आपले लक्ष वेधतात. त्या समस्या साधारण- 
पण अशा : (१) व्यक्ती आपल्या इच्छाआकांक्षा इतरां- 
मध्ये प्रवतित करून आपल्याला दुसऱया व्यक्तीत जे 
पाहावेसे वाटते तेच आणि तेवढेच पाहते. (उदाहरणार्थ, 
एका देखण्या आणि प्रशस्त बाईला निवेदक विद्वान 
वाटतो. शिस्तपर्वातल्या पाशवी सामाजिक द्रोहाविरुद्ध 
वाचा फोडण्याची त्याच्यात क्षमता आहे असं वाटतं.) 
( २) व्यव्ती इतरांच्या संबंधात सतत अंदाज बांधत 
राहते आणि त्याच्यावर आधारित कृती करू लागते. 
(उदाहरणार्थ, निवडणुकीमधे भास्करराव व बाबासाहेब ' 
एकमेकांच्या राजकीय खेळोसंबंधी सातत्याने अंदाज 
वांधत राहतात किवा निवेदेकाला भास्करराव भेटीला 
बोलावतात तेव्हा ' कज्ञासाठी बोलावलं असेल ?' 
यासंबंधी त्याने रात्रभर विचार करणे. (३) इतरांची 
प्रतवारी (कॅटेगरीज) करून त्यांचा विचार करणे. 
(उदाहरणाथ, हा संस्कृतिनिष्ठ, तो समाजवादी, हा 
६. (४) जाहा शश अपर तश वाती 

आपल्या मनात 

प्रथम प्रभाव निर्माण होतो, तोच कायम ठेवून, त्याला 
महत्त्व देऊन विचार करणे, (उदाहरणार्थ, निवेदकाला 
उक अपरिचित अशी देखणी आणि प्रशस्त बाई भेटते, 
आणि त्याच्यासंवंधी काही अपेक्षा व्यक्त करू लागते, 
तेव्हा तिच्या एकूण बोलण्यावागण्यावरून ती घणास्पद 
वाटू लागते, मूख वाटू लागते आणि हेच प्रथम भेटीतले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


* दिवे गेळेळे दिवस ' : निमिति-प्रक्रियेचा शोध 


मत तो त्या व्यक्‍तीसंबंधीचे आपले आकलन म्हणून 
इतरांना सांगू लागतो). पठारेंच्या व्यक्तिचित्रणातून 
याचबरोवर व्यक्‍ती स्वतःचा विचार करताना कशी 
: वागते, दुसऱ्यावरोबूर बोलताना कशी वागते, गटामध्ये 
कशी वागते आणि समूहामध्ये कशी वागते ह्याही 
वाबींवर प्रकाश टाकला जातो. . पठारे व्यक्तिचित्रण 
सरळ. अनुक्रमाने न करता तुकड्यातुकड्याने आणि 
उलट्यासुलट्या स्वरूपात मुद्दामच करतात, काही 
कळलेय, काही न कळलेय आणि काही कळण्या न 
कळण्याच्याही .पळीकडे आहे अशा पद्धतीने करतात, 
निवेदकाच्या पातळीवर एखाद्या व्यक्‍तीसंबंधी काही- 
एक विंधात करणे, अनुभवाच्या ओघात ते विधान 
गाळणे, सुधारणे, वाढवणे अशी प्रक्रियाही सांतत्याने 
होताना दिसते आणि त्यामुळे आयुष्याकडे बघण्याचा 
मोकळेपणा, खुलेपणा आणि सुसस्कृतपणा व्यक्‍त होत 
राहतो. उदाहरणाथं, ज्या देखण्या आणि प्रशस्त बाईच्या 
प्रथम भेटीतील बोलण्यामुळे निवेदक तिला मूर्ख, 
बोअरिंग मानत असतो, त्या वाईच्या आयुष्याची ट्रॅजिडी 
जेव्हा पुढे मित्रांकडून कळते, तेव्हा त्याला बधिर 
झाल्यासारखे वाटते, “ तिच्या बोलण्याकडे फालतू 
बडबड म्हणून दुलंक्ष केले. तिच्या अंगाकडे पशूसारखे 
बघत राहिलो. ” याबद्दल त्याला * भयानक शरम ' 
वाटू लागते, ' त्या बाईच्या करुण कहाणीने खूप दिवस 
छळले ' जातोय हे त्याच्या लक्षात येते, आणि मग 
* माणुसकीशी, वेदनेशी प्रतारणा केली ' हे त्याला कबूल 
करावेसे वाटते. देवकरजवळ तो सगळे मोकळेपणाने 


बोलतो. हा प्रसंग त्याला सुजाण बनवतो. किवा - 


शिस्तपर्वाच्या काळात ' समाजवादी म्हातारा येणार ' 
हे कळल्यावर निवेदक त्याच्या व्याख्यानाला जायचे 
ठरवतो. त्याच्या निर्भीड आणि पारदर्शक बोलण्याने 
विद्वोष प्रभावित होतो. “ डोळे उघडे ठेवा, मन मोकळे 
ठेवा, सगळ्या वाजू समजून घ्या. विचार करा.... मी 
कसलाही आग्रह धरत नाही. ... तुमच्या मनाला 
भीतीच्या या सावटाखाळून बाजूला ओढता आलं 
किमान, तरी माजं काम झालं असं वाटेल. प्रत्येकजण 
काही क्रांती केरीत नसतो. आपापल्या मर्यादेत जे शुभ, 
चांगलं काही करता येईल, ते त्यानं करावं /असंजे 
भावाहन म्हातारा करतो, त्याच्या उलटसुलट बाजूंवर 
नंतर तो मित्रांशी चर्चा करतो. पण नंतर आपण 
क्षुल्लक फोनला भितो आणि हा म्हातारा या वयातही 
न. भा, १८ 


अनुक्रमणिका 


१३३ 


निर्भीड राहतो या जाणिवेने त्याला * स्वत:चीच लाज 
वाटत ' राहते. आपण नाकर्ते आहोत असे वाटू लागते. 
स्वत:च्या मर्यादांचे भान आणि आत्मसंमर्थनाऐवजी 
प्रांजळ कवुळी ( कन्‌फेंशन ) या वृत्तीमुळे निवेदकाच्या 
प्रामाणिकपणावद्ृळ शंका निर्माण होत नाही. व्यक्‍्ति- 
चित्रण आणि प्रसंगांतून रंगनाथ पठारे आपले लक्ष 
मानवी संबंध आणि मानवी संप्रेषण या महत्त्वाच्या 
बाबीकडेही वेधतात. या जगात. टिकून राहणे, 
त्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करणे, आपल्या व्यक्‍तिगत 
गरजांची पुर्तता करणे, सामाजिक गरजांची पुर्तता 
करणे, आथिक गरजांची पूर्तता करणे, एकमेकांशी 
संबंध प्रस्थापित करणे, माहितींची देवाणघेवाण करणे, 
सत्ता मिळवणे, टिकवणे आणि वाढवणे, नानाविध 
बाबींवर निर्णय घेणे, आणि आत्माविष्कार करणे अजया 
विविध प्रेरणांनी मानवी संबंध आणि मानवी संप्रेषण - 
कार्यरत होत असते. “ दिवे गेलेले दिवस 'मध्ये त्यांचा 
आविष्कार विविध प्रसंगांच्या रूपाने करण्यात आला 
आहे. 

प्रस्तुत विवेचनाचा अर्थ ही कादंबरी संपूर्णपणे 
निर्दोष आणि श्रेष्ठ दर्जाची आहे, असा नाही. लेखकाच्या 
निमितिप्रक्रियेचे निर्णायक घटक  त्याच्या' प्रत्यक्ष 
नि्मितीतुन पाहण्याचा हा प्रयत्न आहे. कादबरीच्या 
उत्तरार्धात लेखकाच्या दृष्टीची पकड ढिली 'झाली असून 
मांडणीमध्ये (काहीशा पारंपरिक पद्धतीच्या) वर्णनाला 
अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. समस्याव्यूह (?00]- 
टा) कळला आहे; पण त्याचे पुढे काय करायचे 
यासंबंधी खुद्द लेखकच सं भ्रांत झाल्यामुळे असेल, 
उत्तरार्धाची अशी अवस्था झाली असावी. (त्यांच्या 
पुढच्या एका कादंबरीचे नाव “चक्रव्यूह ' असावे हे 
अन्वर्थक होय.) उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची बाळबोध 
उत्तरे लेखकाने दिलीच पाहिजेत अशी अपेक्षा ठेवणे 
योग्य ठरणार नाही, मात्र या प्रश्‍नांची व्यामिश्रता 
आणि व्यापकपण दाखवता आलेच पाहिजे. या कादंबरीचे 
असमाधान या स्वरूपाचे आहे. पठारेंच्या या लेखनावर 
रा. भालचंद्र नेमाड्यांचा प्रभाव आहे, हे कादंबरीच्या 
अगदी सुरुवातीपासून लक्षात येते. (उदा., रात्रीचे 
सुमारे काहीतरी वाजले असतील. समजा, दहा-अकरा.) 
विशेषतः रचनेमध्ये मधूनच ' डायरी 'चा वापर 
करणे, निवेदनामध्ये उभयान्वयी अव्ययांचा तिरकसपणे 
वापर करणे, मित्रमंडळींचा उल्लेख . एकेरी पद्धतीने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३ 


करणे, त्यांच्या वापरातील * खासगी भाषा ' वापरणे, 
इंग्रजी शब्दांचे देशी-रूप वापरणे (ट्रका गेल्या त्याचे 
काय ? ) ; बोलीभाषेचा मुक्‍त वापर करणे (उदा., 
तुम्ही शिकल्याळी पॉव्हं. आपुन शिकलो नाही ) ; 
प्रसंगांकडे तिरकसपणाने पाहणे ( उदा., शिस्तपर्वातील 
साहित्यिकांची ' गळचेपी ' या विषयावरील साहित्य 
मंडळातील चर्चा); निवेदकाने स्वत:कडे न्यूनत्वाने 
पाहणे इत्यादी. अर्थात, एखाद्या मोठ्या लेखकाचा 


जू 


ज्र 
र 
त्र< 
८9 
श्र 
श्र 
श्र 
रः 
त्र 
श्र 
श्र 
श्र 
9 
9 
ज्र 
जेर 
ज्र 


(तृतीयावृत्ती ) 


जैश्‍नेर जर नेर जर्जर जर्जर जज्ज येत जज क जजजर्ये 


जज 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


प्रसिद्ध झाले ! 


हिंदुधर्माची समीक्षा व सर्वधर्मसमीक्षा 


3 क तर्कती 1 
लखक : तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
किमत : ५० रुपये 


ण्याः 
मिळण्याचे ठिकाण : चिटणीस, प्राज्षपाठशाळ 


२१५ गंगापुरी, 
वाई-४ १२८० ३. ( 


(3 
नेर 
नेर 
तः 
रे 
रॅ 
जॅ 
नर 
ति 
नरर 
रर 
त 
ज्र 
3 
9 
रश 
र 
जॅ 
ज्र 
त्रे 
>: 
त्रे 
ते 
जर 
त्र 
त्रे 
रॅश 
जॅ 
न 
जर 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


प्रभाव सुरुवातीला तशा संवेदनश्ीलतेला मानणाऱ्या 
नव्या लेखकावर पडणे नैसगिक आहे. ' प्रश्‍न हा प्रभाव 
अधानुकरण न करता पचवला आहे का हा आहे', 
आणि त्या बाबतीत पठारेंनी हा प्रभाव पचवायला 
सुरुवात केली आहे, असे विधान या कादंबरीपुरते 
करंता येईल. 

* दिवे गेलेले दिवस ' मध्ये नवखेपणाच्या खुणा 
दिसतात; तशीच मोठेपणाची लक्षणेही दिसतात हे 
महत्त्वाचे होय. । 


् 


नर 
ज्र 
ज्र 
त्र 
जॅ 
ज्र 
८3 
ज्र 
3 
जेर 
ज्र 
2. 
3 
ज्र 
नर 
त्र 


3 


(एकत्रित ) 
(प्रथमावृत्ती) 


॥ मंडळ, 


जि. सातारा) 


३.33. 3.3. 33 33 तता 


ज्र 


ग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


मी हरले 


मूळ हिंदी कथा : श्रीमती मत्नू भंडारी 
अनुवाद : वसंत केशव पाटील 


कवि-संमेळन संपले आणि उपस्थित श्रोत्यांच्या 
टाळ्यांच्या कडकडाटाने सगळा हॉल दुमदुमून गेला. 
लोकांच्या हसण्याखिदळण्याला नुसता ऊत आला. माझे 
मात्र चांगळेच पित्त खवळले होते. कवि-संमेलनातील 
शेवटच्या कवितेचे श्ीषेक ' मुलाचे भविष्य ' की असेच 
काहीतरी होते. कवितेचा आशय असा होता : एक बाप 
आपल्या मुलाच्या भविष्याविषयी काहीएक अंदाज 
बांधावा, याकरिता त्याच्या खोलीमंध्ये एक नटीचा 
फोटो, दारूची बाटली व गीतेची एक. प्रत ठेवतो नि 
पुढे काय घडते ते बघण्यासाठी तिथेच आडवाजूला 
लपून राहतो.!मुलगा खोलीत येतो. पहिल्यांदा नटीचा 
फोटो उचलून घेतो. त्याचे डोळे प्रेमभराने चमकू 
लागतात. एकाद्या अधाशयागत नटीचा फोटो तो छातीशी 
कवटाळतो. तोंडाचा छानसा चंबू करून फोटोचे चक्‌ 
करून चुंबन घेतो नि फोटो ठेवून देतो. नंतर दारूच्या 
बाटलीचे बूच काढून चार-पाच घोट घश्याखाली घालतो; 
आणि गीतेची प्रत बगलेत मारून साळसूदपणे खोलीतून 
बाहेर पडतो. पिताश्री आपल्या कुलदीपकाचे हे वर्तन 
पाहून त्याच्या भावी जीवनाबद्दल निदान करतात, कौ 
हा दिवटा एक दिवस नक्कीच पुढारी होणार ! 

कविमहाशयांनी कवितेची शेवटची ओळ वाचली 
नि श्रोत्यांच्या खळखळून हसण्याला काही सुमार राहिला 
नाहो. पुढाऱ्याची ही टिंगलटवाळी पाहून माझ्या अंगाला 
आग लागली. बरोबरचे गृहस्थ कुचेष्टेने म्हणाले, 
“ तुम्हाला ही असळी कविता बरी वाटणार नाहीच 
म्हणा. तुमचे वडील पडले पुढारी-” 

“ अहो, येवढी घाणेरडी कविता मी आजवर कधी 
ऐकली नाही.” 

त्या विठ्ठान गृहस्थांचा उपरोध मला कळत होता. 
त्यांचा तो क्रोध-उपरोध कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट या 
जातीचा होता. त्यांचे वडील माझ्या वडिलांच्या विरुद्ध 
निवडणुकीला उभे राहून हरले होते. त्या वेळी बसलेली 
सणसणीत चपराक अजूनही ते विसरले नव्हते. आज 


वेळ साधून त्यांनी ही अशी कुजकी, सडकी शाब्दिक 
परतफेड केलेली, निवडणुकीतील वडिलांचे अपयश 
त्या गृहस्थाला हा असला' फुसका डाव जिकण्यासाठी 


अनुक्रमणिका 


उपयोगी पडले होते. माझ्या मनात मात्र एक वेगळीच 
खळबळ माजली होती. री मा 

गाडीत बसले तरीही माझा जळफळाट कमी झाला 
नाही. एकाच गोष्टीचा विचार मनात सुरू होता. या 
कवीच्या बच्चाला चांगली. अद्दल घडविली पाहिजे. 
कुणीतरी गोम्यासोम्या उठतो नि आपल्या आदक्षंभूत. 
वडिलांची, त्यांच्या पुढारपणाची थट्टा करतो म्हणजे 


काय ! वाटत होते कौ आपणही एखादी कविता .करून. 
त्याला तोडीस तोड उत्तर द्यावे. पण, मी आजवर 


कवितेच्या फंदात कधीच पडले नव्हते. तो नाद सोडून 
एखादी कथाच का ल्हि नये; असेही वाटू लागले. 
आपण आपल्या कथेत अशा एका सवंगुणसंपन्न नेत्याचे. 
चरित्रचित्रण करावयाचे की ते वाचून तो डबडा कवी 
बेशुद्धच पडला पाहिजे ! माझी नि माझ्या वडिलांची 
कवि-संमेलनात निंदानालस्ती करतो काय; आता भोग 
म्हणावं आपल्या कर्माची फळं ! 

विचारांच्या तंद्रीत मी घरी आले. भितीवर या 
कडेपासून त्या कडेवर लावलेल्या अनेकानेक पुढाऱ्यांच्या 
फोटोंकडे माझी नजर गेली. कितीतरी बळ मिळल्या- ' 
सारखे झाले. यांच्यातील एक एक गुण घेऊन मी आता 
माझा नेता साकार करते आणि मग पाहते त्या कवीची 
फजिती. काहीही लिहितो काय ! 

एक आठवडाभर देशभक्तांची चरित्रे मी एक- 
सारखी उलटीपालटी करीत राहिले. शेवटी माझ्या 


मनातील विचाराला हवा तसा काहीएक आकार 
आला. आपण तसे पुष्कळदा ऐकतो आणि ते तसे खरेही 


आहे. ज्याप्रमाणे कमळाचे फूल चिखलात जंन्म घेते; 


त्याप्रमाणे महात्म्यांचा जन्मही दु:ख नि दारिद्रधातुनच 


होतो. खूप विचार करून अखेरीस मी माझा नेता एका 
खेड्यातील झोपडीमध्ये जन्माला घातला. 


आपल्या मनातील आशाआक्रांक्षा जशा वाढतात धं 
तसा माझा नेता वाढू लागला, थोडा मोठा झाल्यावर 


खेड्यातील शाळेतच त्याचे शिक्षण सुरू झाले. वास्तविक 


यामुळे माझे समाधान होत नव्हते; पण काही इलाज 


नव्हता; कारण मीच तर त्याच्याकरिता तज्ञी परि-_ 


स्थिती निर्माण केली होती ! कसाबसा तो सॅंट्रिक । ला, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१३६ 


या शालेय काळातच त्याने जगातील महापुरुषांची जीवन- 
चरित्रे व विविध क्रांत्यांचा इतिहास वाचून काढला. 
तुम्ही आता मधेच उगीच विचारू नका की आठवी- 
नववीतील मुलाला हे सगळे कसे आत्मसात झाले ? 
खरे तर, हे तसे अस्वाभाविक होय. किमान या वेळी 
तरी मी तुमच्या कुठल्याच प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याच्या 
मन:स्थितीत नाही. तेव्हा, तुम्ही हे ध्यानात धरा कौ 
हा मुलगा भावी काळातील एक महान नेता आहे. असो. 

तर मो हे. सांगत होते कौ; त्याच्या मनात अनेक 


विचार उसळी घेऊ लागले. मोठमोठी स्वप्ने तो पाहु 
लागला. त्याच्या कल्पना आकाझाला गवसणी घालू 


लागल्या. जिथे कुठे अन्याय-अत्याचार दिसेल तिथे 
मनोमन तो ठोसे लगावत होता. अन्यायनिमूलना- 
साठी कित्येक उपांय त्याच्या मनात आकारू लागलेले. 
त्याचे विचार, त्याच्या योजना हे सगळे पाहून मी अगदी 
आनंदून गेले. एकदा मी त्याची एका बागायतदाराच्या 
बगलबच्चाशी झोंबी लावून दिली. जिवाचे रान करून 
तो त्या हातघाईत जिंकला. मलां त्याला कुठे ठेवू नि 
कुठे नको असे झाले. 

या वेळी, अगदी अकस्मात एक घटना घडली. त्याचे 


वडील गेले. ओऔषधपाण्याकरिता विचार्‍याला पेसे 
मिळाले नाहीत. टाचा घासून त्यांनी प्राण सोडले नि 


हा ते उघड्या डोळयांनी पाहात राहिला. वडिलांच्या 
जाण्यामुळे त्याला खूप मोठा धक्का वसला. त्याच्या 
म्हाताऱ्या आईने पतीसाठी रडून रडून अकांडतांडव 
केले नि डोळे गमावले. घरामध्ये त्याची एक विधवा 
आत्या व टी. बी. झालेली लहान बहीण होती. ह्यांचे 
पोटपाणी चालविण्याची जबाबदारी आता ह्याच्यावर 
येऊन पडली. कमाईचे तर काहीच साधन नव्हते. जी 
काही थोडीफार जमीन होती, ती सावकाराने हडप 
केली होती. वडील हयात होते तोवर तो गप्प होता. 
आता कुणासाठी गप्प राहायरचे ? सल्ला घेण्यासाठी तो 
माझ्याकडे आला. मी म्हटले, हे पहा, आता खरी वेळ 
आली आहे. घरदार, नातीगोती वगेरे गोष्टी सोडन 
आता देशकार्याला वाहून घे. तुला देश घडवावनाची 
आहे. गरीबांचा गुदमरळेला आवाज मोकळा क॑ र 
तुला नवीन समाज निर्माण करावयाचा आहे. भ्या 
तुलाच केळे पाहिजे कारण तुझ्या कणाकणांत मी 
एक गुण. ठासुन-ठोसून भरला आहे. ” व 
, तो अगदीच पडलेल्या आ! 
सारं ठीक आहे. पण अंधळी आई 


नेवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


यांचं काय करू ? देश तर मळा प्रिय आहेच. तरीही 
यांच्याकरिता मलाच काही तरी केलं पाहिजे. ” 

मला त्याचा राग आला. मी तडकले, “ पुढारी 
व्हायचं म्हणजे काही चेष्टा नाही ! पुढारी, हे माजे 
घर नि माजे दार असं करत वसत नाहीत. ते समाजा- 
बहल, देशावहल, संपर्ण मानवजातीबह्दल विचार करतात. 
तेव्हा, मी काय सांगतेय, ते तुला मुकाट्याने ऐकले 
पाहिजे. मीच तर तुला घडविले आहे. मीच तुझी 
भाग्यविधात्री आहे. ” 

माझ्या बोलण्याला सरळ बगल देऊन तो म्हणाला, 
“ तुम्ही म्हणता ते सगळं वरोबर आहे खरं. पण, मला 
गाझ्या अंधळ्या आईच्या व्यथावेदनेपुढे कश्नाचीही 
पर्वा नाही. तुम्ही मळा मग एखादी नोकरी का नाही 
मिळवून देत ? त्यामुळे माझ्या उपजीविकेचा प्रश्‍न 
मिटेल नि देशकार्याला मी मोकळा होईन. तुमची सारी 


स्वप्न मी खरी करून दाखवीन. पण पहिल्यांदा तुम्ही 
माझ्या पोटाचा प्रश्‍न सोडवा. ” 


ह सगळ्या जागा 
आ रलेल्या होत ठे मा 
गीच भरलेल्या होत्या. कुठे माझा मामेभाऊ, तर 


कुठ आतेभाऊ. थोडक्यात काय, तर मी त्याच्यासाठी 
की तरतुद करू शकले नाही. त्याला चोच 
पळ, ् भष 1 चार्‍याची व्यवस्था नाही करता आली. 
जे जर ला पोट भरू लागला. एका वागायत- 

ड्याचे काम सुरू होते; तेथे तो दगडविटा 


वाहण्याचे काम करू लाग 

*गला. त्याच्या डो जशी 
पाटी आलो, तज्ञा ी क्‍्यावर जर 
झाला. बाबा, 


त्याचा येई 
क खूप राग येई. तरीही माज्ञा त्याच्यावर विदवास 


सद्गुणांचे बाळकडू मी त्याला पाजले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मी हरले 


चुकले की बहीण नक्‍कीच वाचेल. पण त्यासाठी गाडी- 
भर पैसा ओतावा लागणार... दादा मला वाचव. मला 
मरायचे नाही रे! वडिलांचा मृत्यूही क्षणभर त्याच्या 
डोळ्यांपुढे तरळून गेला. त्याला आपल्या एकूण जीवना- 
चाच राग आला. दातओठ खात तो गावाकडे परत 
आला. तालेवारांपुढे हात पसरले, नाक रगडले. दिसेल 
त्याच्या हातापाया पडला. पण कुणीच वधले नाही. 
शेवटी, वैफल्यग्रस्त होऊत त्याच्या मनाने बंड केले. 
त्याच्या शरीरातील नसन्‌ नस तापली होती. दिवसभर 
घुमा बसला. मध्यानरातीला उठला आणि काही तरी 
भयंकर कृत्य करण्याच्या हेतुने घराबाहेर पडला. 
माझ्या अंगाला घाम फुटला. भयंकर भीती वाटू 
लागली. तो चोरी करावयाला निघाला होता. मी जन्म 
दिलेल्या पुढाऱ्याचा हा असा र्‍हास ! त्याने चोरी 
करावी ? क्ली: - शी: चोरी करण्याआधीच मी त्याचा 
गळा घोटला. म्हटले मर, चोरी करतोस काय 1 लिहि- 
लेल्या गोष्टीची पानं मी अक्षरशः फाडून टाकली. 
त्याचा असा र्‍हास झाला आणि एखाद्या महान 
पुढाऱ्याळा घडविण्याचे माझे स्वप्नही 'त्याबरोबर भंगले. 
पण एवढ्या सहजासहजी मी माघार घेणारी नव्हते. 
कहाणीमध्ये काय चुकले तरी काय; याचा मी विचार 
करू लागले. एवढा हा गुणांचा पुतळा वाममार्गाला 
लागावा म्हणजे काय ! सगळे विइलेषण केल्यावर माज्ञी 
चूक माझ्या लक्षात आली. केवळ गरिबीमुळेच सगळ्या 
सदुगुणांची वाट लागली होती. नाहीपेक्षा तो चोरी 
करायला मुळी धजेल्च कसा ? अश्या रीतीने गोष्टीतील 
गफलत कळल्यावर ती दूर करणे काही कठीण नव्ह्ते. 
मी परत गोष्ट लिहायला वसले: बदललेल्या परि- 
स्थितीमध्ये व बदललेल्या रूपात माझा मानसपुत्र पुन्हा 
एकदा या जगात अवतरला. या वेळी, तो शहरातील 
एका मोठ्या धतिकाचा मुलगा म्हणून जन्मला. पोटा- 
पाण्याचा प्रश्‍न किवा बहिणीच्या आजारपणा'ची कटकट 
असले कसलेही लचांड त्याच्यामागे नव्हते. मोठ्या 
ऐश्वर्यात त्याचे बाळपण जात होते. उत्तमातिउत्तम शाळे- 
मध्ये त्याचे शिक्षण झाले. त्याची बुद्धिमत्ता बघून सगळ 
थक्क झाले. अन्याय पाहिला की तो, खवळून उठायचा. 
मोठमोठी भाषणे द्यायचा, वाड्यावस्त्यांवर जाऊन 
तिथल्या मुलांना शिकवायचा. गोरगरीबांविषयी त्याच्या 
मनात अपार कळवळा होता. श्रीमंत असूनही त्याचे 
वागणे अगदी साधे होते. थोडक्यात काय; तर आदश 
पुढाऱ्यासाठी लागणारी सर्वे गुणवैशिष्ट्ये त्याच्या 


अनुक्रमणिका 


१२३७ 


व्यक्‍तित्वात सामावली होती. पावलापावलाला सतत 
तो माझा सल्लाही घेत होता. मीही त्याला त्याच्या 
भावी जीवनाविषयी, जगाच्या त्याच्याबद्दलच्या अपेक्षां- 
विषयी संपुर्ण कल्पना दिली होती. त्यामुळे तो वेड्या- 
वाकड्या मार्गाने जाण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. 

मॅट्रिकनंतर तो कॉलेजमध्ये जाऊ लागला. राजे- 
महाराजे, सेठ-सावकार अश्शांचीच मुले या कालेजात 
घेतली जात. मी अगदी डोळ्यांत तेल घालून होते, 
तरीही लक्ष्मीपुत्रांच्या सोबतीने माझ्या मानसपुत्राने 
गुण उधळायला सुरुवात केली. तो आपला नुसताच 


ऐछ आराम करू लागला. मी काय सांगते-सवरतेय, 
याकडे त्याने काणाडोळाच, केलेला. दिवसच्या दिवस 


तो हॉटेलात बसून गप्पा छाटू लागला. एके दिवशी तर 
मी त्याला मटक्याच्या अड्यावर पाहिले. माझ्या 
काळजाचे पाणी पाणी झाले. हाय रे दैवा; हे काय 
झाले ! मी स्वतःला सावरून खुर्चीवर मुकाट बसून 
राहिले, पेन घट्ट हातात धरून. मला वाटले, की मी 
त्याला वेसण घालतेय. पण; त्याला आता चांगली पंखं 
फुटलेली. मटका खेळला म्हणून फारसे बिघडले नव्हते, 
पण तो एवढ्यावरच थांबला नाही. काही दिवसांनी तो 
दारूही पिऊ लागला. क्रोधातिरेकाने माझे सारे अंग 
थरथरू लागले. मी त्याला जवळ बोलावून घेतले. 
राग गिळला नि म्हणाले, “ बाबा रे ! मी तुला कशा- 
साठी जन्माला घातले आहे, ठाऊक आहे ना? ” 

तोही जणू काही माझ्याशी वाद घालायची तयारी 
करूनच आल्यागत म्हणाला, “ स्वतःच्या इच्छेपायी, 
स्वार्थापायी तुम्ही मळा घडवलंय; ठाऊक आहे ! पण, 
मी म्हणून काही तुमच्या इशार्‍याबर नाचावे, असे 
थोडेच आहे ? मलाही स्वतंत्र व्यक्तित्व आहे. मीही 
काहीएक विचार करू शकतो स्वतःसाठी.” 

* मी जवळपास त्याच्यावर ओरडलेच, “ कुणाशी 
बोलतोयस याचं भान आहे ना? मी तुझी निर्माती 
आहे, कर्तीधर्ती आहे. माझ्या इच्छेपलीकडे तुला कसलेच 
स्वातंत्र्य नाही; समजलास ? ” 

तो हसला नि म्हणाला, “ तुम्ही मला साध्या 
लेखणीने तर जन्म दिला आहे. हे माझे मित्र पाहा. 
यांना यांच्या मातांनी आपापल्या उदरातून जन्माला 
घातले आहे. त्याही तुमच्याएवढ्या मुलांच्या वैयक्तिक 
जीवनात हस्तक्षेप करत नाहीत. तुम्ही मला साधं 
जगणंही अवघड करून टाकलंय. असं नको करू ! तसं 
नको करू ! जणू काही मी एक मातीची बाहुलीच आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१३८ 


तेव्हा, बाईसाहेब, ही असली. तुमची दादागिरी नकोय 
मळा. हे जीवन, हे रंगीवेरंगी सुंदर जग आणि हे 
घरचे वैभव ! हे भोगण्यासाठीच आहे नं; तर हे सारं 
करूनही मी पुढारीपण करू शकतो. चालेल ? ” 

मी काही बोलण्यापूर्वीच तो शीळ घालत निघूनही 
गेला. र 

माजा किती अपमान झाला, हे तुम्ही :पाहिलेच. 
वाटलं, आपल्या पहिल्या पुढार्‍याप्रमाणे याच्याही 
नरडीला नख लावून टाकावे. ताप तरी नाही. पण 
धक्काच इतका अनपेक्षित होता की, कसलाच उत्साह 
राहिला नाहो. डोक्यावरून पाणी गेळे तरीही मनात 
आशेचा एक क्षीण किरण होता, की हा कधी तरी मार्गा- 
वर येईल: गांधीजींनीदेखील लहानपणी चोरी केली होती. 
पण पुढे आपोआप तेहो सन्मार्गाला आले होते. अगदी 
तसेच; याचा हाच कधी काळी पदचात्ताप पावून ठिकाणा- 
वर येईलही, कुणी सांगावे ! मी मात्र त्याला काही 
सांगायचे नाही, असे ठरवून टाकले. पइचात्ताप झाल्यावर 
तो आपोआप येऊन पायांवर पडेल असे वाटत होते. 
आणि मी अधीरतेने त्या क्षणाची वाट पाहात राहिले. 

माझ्या आयुष्यात असा शुभ क्षण मात्र कधीच 
आला नाही. उलट, एका सायंकाळी, मी एक कल्पनातीत 
असे दृश्य पाहात होते. अगदी उंची पोशाख परिधान 
करून तो व्हरांड्यात उभा होता. सुटाबुटाऐवजी रेशमी 
सलवार नि शटं. सिगरेटच्या जागी तोंडात पानतंबाखूचा 
भक्कम बार भरलेला. अंगभर अत्तर चोपडलेले. बाहेर 
रस्त्यावर मित्राच्या गाडीचा हॉर्न वाजला नि हा धावत 
जाऊन गाडीत. बसला. गाडी थेट एका बारच्या पुढे 
जाऊन गच्चकन थांबली. मग काय; तेथे पेगवर पेग 
पिणे, अचकट-विचकट बोलणे आणि निलंज्जपणे दात 
काढणे. काही कशाला सीमा नाहो. शेवटी, उठले तर 
तोल सांभाळता येत नव्हता, अज्ली स्थिती. कसेबसे 
गाडीतः' बसळे आणि ड्रायव्हरला शहरातील . एका 
घाणेरड्या जागी घेऊन चल म्हणाले. मला तर त्या 
नरकाचा उच्चारही करता येणार नाही. 

आता मात्र माझ्याच्याने राहवेना. याचे एवढे 
अध:पतन होते आहे नि मी डोळे मिटून पाहात राहू ? 
काही नाही- आज काहीही होवो, आपण या प्रकरणांचा 
सोक्षमोक्ष लावायचा ! मी रागाने अक्षरश: थरथरत 
होते. खरे तर, मला त्याच्याशी एक शब्दही बोळावयाची 
इच्छा नव्हती. अंगाचा नुसता तोळपापड झालेला. 
मनावर तरीही दगड ठेवला, त्याला विचारले, तुला 


जर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विश्षेषांक, १९९२ 


शेवटचं सांगावं म्हणून मी इथवर आले आहे. तुझा हा 
सर्वनाश पाहून काय वाटत असेल मला ? काळजाला 
नुसती घरं पडतायेत! अजूनही काही वेळ गेलेली नाही. 


स्वत:छा सावर, नि या खातेर्‍यातुनं वर ये. काही 
म्हणायची नाही मी तुला.” 


या वेळी, तो माझ्याशी वोलण्याच्याही मन:स्थितीत 
नव्हता. पानाचा तोबरा तोंडात घोळवत तो म्हणाला, 
“ अग प्राणप्रिये ! भेटतेस तेव्हा काय हे पुढारीपणाचं 
झेंगाट सतरांदा सांगतेस ? कुठे तुझे ते पुढारपणं आणि 
कुठे हे नाकधिन्ना तिन्ना. त्याला याची सर नाही येणार. . . 
हुस्नवाले तेरा भी जवाब नहीं । आओ आओ, डरो नहीं!” 
त्याचे बोलणे नुसते ऐकायलाही नको वाटत होते, 

मी आपले कान वंद करून घेतले. त्याने जेव्हा मला 
डोळा मारला, तेव्हा तर ब्रह्मांड भोवती फिरते आहे, 
असा भास झाला. मी' दाताखांठी ओठ करकचून घेतले. 
रागाच्या भरात तोंडातुन शब्दही फुटला नाही. मनांत 
मात्र लाह्या फुटत होत्या ... दुराचारी ,.. नरकातला' 
किडा .. . हलकट. मेल्या तुझ्या तोंडाला आग लागेल'.. . 
त्याचा मित्रही माझ्याकडे हावरटावांणी पाहात 
तोंडातुन अचकट नि अर्वाच्य शब्द गाळत होता ... 
ए5 छम्मकछल्लो! येना! 
आता मात्र माझी सहनशीलता संपली. हा वेशयेकड 
जाऊन वसू दे नाही तर नरकात जाऊ दे. असे म्हणून 
मी त्याला मनावेगळे केले. ज्या लेखणीने त्याला म॑ 
जन्म ने त्याचे अस्तित्वही फुंकून 
कागद मी केराच्या टोपलीत फेकले. 


सांगते की कविसंनेलनामध्ये कवीने मोठ्या ऐटीत जी 


नव्व्याची उतारी केली होती; त्यावर एक्क्याची गोष्ट 
सोडा; पण साधी दुर्रीदेखील मी टाकू जकले नाही. 


अगदी' सपंदेल हरले मी. ह. ग» 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सांस्कृतिक अन्वयार्थाची घडपड 


रा. ग. जाधव 


एका ख्यातनाम व्यंग्यचित्रकाराने विद्यमान समा- 
जातील मूत्यहीनतेवद्दल तीव्र चिता व्यक्त करून आपल्या 
चित्रनिमितीवरही त्यामुळे विपरित परिणाम होत आहे, 
अशी खंत जाहीरपणे वोळून दाखविली आहे. या 
कलावंताची खरी अडचण आपण ओळखू शकतो : 
व्यंग्यचित्रण काय, विडंबन काय किंवा उपहास-उपरोध- 
गर्भ विनोद काय, या प्रकारच्या निमितीला आचार- 
विचार-उच्चार यांतील विसंगतीची गरज असते. आणि 
समाजात संगतीच्या काहीएक निश्‍चित कल्पना असल्या- 
खेरीज विसंगती संभवतच नाही. समाजातील सवमान्य 
मूल्यांची संदर्भचोकट संगती आणि विसंगती यांना आशय 
व अर्थपुर्णता देते. केळीच्या सालपटावरून पाय घसरून 
पडणे हे विसंगत व म्हणून हास्यजनक ठरते; कारण न 
घसरता दोन पायांवर नीट चालणे ही संगती समाजाने 
मान्य केलेली असते. परंतु डोक्यावर चालणे, घसरून 
पडणे. या बाबींना संवेदनशून्यतेने, मूल्यहीनतेने बघ- 
णाऱ्या . समाजात घसरगुंडीची विसंगती व विनोद 
निर्माणच होऊ शकत नाही. सगळ्याच धार्मिक, नैतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक भूल्यांबद्दळ एक प्रकारची 
बधिरता, एक प्रकारची संवेदनशून्यता विद्यमान 
समाजात प्रसृत झाल्याने संगती आणि विसंगती यांना 
समर्थनही लाभत नाही आणि अथंपूर्णताही येत नाही. 
या पाइवंभूमीवर व्यंग्यचित्रण ते काय करणार ? 
समाजात व्यंग्यालाच आता अव्यंग्य समजले जात आहे. 
विसंगतीलाच संगती मानले जात आहे. म्हणून आचार- 
विचार-उच्चारांच्या बाबतीत विनोदी अस्वयाथ लावणे 
कठीण होत चालले आहे. र 

आपल्या जीवनविषयक अनुभवांना कलात्मक अर्थ 
व आकार देण्याचे काय कला आणि साहित्य हे करीत 
असतात. अर्थ नि आकार यांची कलात्मकता मृल्यगर्भ 
असते व समाजात जी सांस्कृतिक विचारधारा असते, 
ती मूल्यदायक असते. अर्थश्रून्यता हीदेखील जीवनाची 
भूल्यगर्भ जाणीव ठरू कते. तथापि ज्या परिस्थितीत 


अनुक्रमणिका 


समाजात कसलेच सांस्कृतिक भान जागृत नसते, त्या 
परिस्थितीत कलावाडूमयीन निमितीची एक प्रकारची 
कोंडी निर्माण होते. सद्य:कालीन परिस्थिती ही मल्य- 
संदिग्ध म्हणा, मूल्यसं भ्रमाची म्हणा वा मूल्यबधिरतेची 
म्हणा अशी काहीशी भाहे, असे मला वाटते. त्यामळे 
उच्च दर्जाची कलाकृती व साहित्यकृती निर्माण होण्यास 
सांस्कृतिक संदर्भाचा आधारच नाहीसा झाला आहे की 
काय, याची शंका येते. ही परिस्थिती हळूहळू उत्क्रांत 
होत आली आहे, असेही दिसुन येते. 

या संदर्भात गेल्या दोन दशकांतील काही वाड्मयीन 
प्रवृत्तींचा उल्लेख करणे उद्बोधक ठरेल : एक प्रवृत्ती 
ही आत्मचरित्रपर लेखनाची व दुसरी ऐतिहासिक- 
पौराणिक निमितीची होय. मराठीतील गेल्या वीस-एक 
वर्षांच्या कालावधीत उदयास आलेली आत्मचरित्रांची 
लाट अनेक दृष्टींनी अभ्यसनीय ठरावी : आत्मच रित्र- 
छेखनाला सामान्यपणे खूप लोकप्रियता लाभत असल्याचे 
दिसून येते; म्हणजे समाजालाही या प्रकारच्या लेखनाला 
प्रतिसाद देण्याची इच्छा असल्याचे दिसून येते. शिवाय 
ही आत्मचरित्रे अगदी असामान्य कतृंत्वाच्या व्यक्‍्तींचीच 
आहेत, असेही नाही. आत्मचरित्र-ठेखनाविषयी सवे 
साधारण व्यक्तींमध्ये निर्माण झ्ञालेली आवड व आत्म- 
विश्वास या गोष्टी वेशिष्ट्यपुर्ण म्हणाव्या लागतील. 
सगळ्याच आत्मचरित्रकारांचा लेखक म्हणून दावाही 
नाही. साहित्यविषयक काही खास कल्पना, दृष्टिकोण 
हाही त्यांच्या बाबतीत दिसुन येत नाही. मात्र आपले 
जीवनविषयक अनुभव कथनयोग्य आहेत व ते कथन 
केल्यास स्वतःला व वाचकाला निरचितपणेच समाधान 
लाभेल, याविषयी या आत्मचरित्रकारांना खात्री वाटत 
आहे. आता या प्रवृत्तीचा अर्थ -काय होऊ शकतो ? 
स्वत:चे जीवन स्वतःच्या दृष्टिकोणानुसार एका निश्चित 
मूल्यचोकटीत बसविणे, हे आत्मचरित्राच्या बाबतीत 
आव्यक असते. व्यक्‍तिगत जीवनाचा हा मूल्यसंद्भे 
समाजसापेक्ष असतोच; पण टौ जी सापेक्षता 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


श्ड्ठ 


सामान्यत: गतकालीन स्वरूपाची असते; ती समकालीन 
नसते. जे जीवन जगून झाले, ते जुन्या काळातील व रूढ 
मूल्यांच्या चौकटीतील असते. त्याचा स्वतःच्या दृष्टि- 
कोणाच्या अनुषंगाने अन्वयार्थ लावणे काहीसे सुलभ व 
सोपे ठरते. अगदी अंतर्मुख व आत्मचिकित्सक व्यक्तीलाही 
आत्मजीवनाचा घाट फारसा जटिल व गुंतागुंतीचा आहे, 
असे क्वचितच जाणवते. जटिलता व गुंतागुंत जीवनाला 
दुर्बोधच बनवितात व दुर्वोधता ही आत्मचरित्र काय 
क्रिवा कसलेच साहित्य निर्माण करण्यास असमर्थ असते. 
आत्मचरित्र हे लेखकापुढे एक हाताळण्यास, न्याहाळण्यास, 
कमीअधिक करण्यास सुल्भ असा लेखनविषय ठेवत 
असते. त्याला त्या त्या लेखकाच्या व्यक्‍तिगत मृल्य- 
संगतीचा नेमका संदर्भ असतो व म्हणून त्यात सुबोधताही 
येऊ शकते. वाचकांच्या दृष्टीनेही ही गोष्ट अनुकूलच 
ठरते. त्यामुळे आत्मचरित्र वाचणे हे एक सरळ, साधे 
वौद्धिक म्हणा वा आस्वाद्य ठरते. अगदी वेडेकरांचे 
* एक झाड व दोन पक्षी ! हे आत्मचरित्र घेतले, तरी 
दोनच प्रकारच्या ताणाबाणात आंदोलित होणारे हे 
लेखन तितकेसे गुंतागुंतीचे, व्यामिश्र ठरत नाही. ते 


७ ७ 


सुबोध व सहजपणें आकलन होणारेच ठरते. 
दलितांच्या आत्मचरित्राला आशयाच्या दृष्टीने 
पुर्वकालाचा व दृष्टिकोणाच्या दृष्टीने समकालाचा असा 
काल दृष्ट्या दुहेरी ताण असतो. पण समकालाविषयी 
दलित जाणीव सोपी व सरळच असते. दलित मान- 
वता हाच तिचा सरळ व सुस्पष्ट अर्थ असतो. या 


दलितपणाचे सरळ अर्थ असतातव ते सरळपणानेच 
स्वीकारले जातात. दलित आत्मचरित्रात दलितत्वाची 


एकेरीच जाणीव प्रभावी असल्याने त्यात एक प्रकारचा 
साचेबंदपणा आलेला दिसतो. ' दलितता ही अनेकार्थक 
व बहुआशयधन अशी संकल्पना आहे. या संकल्पनेला 
केवळ त्याच त्या ऐतिहासिक संदर्भाच्या अर्थात डांबून 
ठेवणे उचित नाहो. तिच्यातून नवनवोन्मेषश्शाली अथे. 
पूर्णता व अस्वर्थकता शोधण्याचा प्रयत्न प्रतिभावंत 
करीत नाही..थोडक्यात विद्यमान काळातील क्षीण मूल्य- 


संवेदनाचा स्प दलित आत्मचरित्रांनाही झाळेला आहे, 
असे लक्षात येईल. व 


विद्यमान परिस्थितीतील किचकट, व्यामिश्र 
सांस्कृतिक भान टाळून होणारी आत्मचरित्रांची निमिती 
म्हणूनच लेखक व वाचक या दोहोंनाही एक प्रकारचा 
दिलासा देणारे ठरते. 'समकालाचे आव्हानही त्यांना 
नकोसे असते व आवाहनही त्यांना अनाकलनीय वाटावे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विश्येषांक, १९९२ 


असे ठरते. म्हणूनच आत्मचरित्र हा लेखक-वाचकमान्य 
असा सामाजिक प्रतिसादाचा लेखनप्रकार ठरला आहे 
असे दिसते. जिकिरीने आणि परिश्रमपूर्वक वर्तमानाचा 
व्यक्तिसापेक्ष अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी हा लेखन- 
प्रकार स्वत:वरही घेत नाही व समाजावरही लादत 
नाही. ी 
ऐतिहासिक-पौराणिक साहित्यनिमितीची प्रवृत्ती 
हीदेखील वर्तमानाच्या संगती हरवलेल्या मूल्यव्यवस्थे- 
फेडून दुर जाण्याची धडपडच सुचित करते. मग यां 
कहाण्या आर्य चाणक्याच्या असोत, भीष्माचार्याच्या 
असोत, राम-रावणाच्या असोत, थोरल्या बाजीरावांच्या 
असोत किंवा पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धाच्या असोत ! 
एक प्रकारचे सद्यःकालापासून दूर असलेले हस्तिदंती 
मनोरे असे या पौराणिक-ऐतिहासिक निर्मितीचे वर्णन 
करता येईल. या मनोऱ्यात लेखक व वाचक हे दोघेही 
एक प्रकारची वैचारिक सुरक्षितता प्राप्त करून घेऊ 
शकतात. तिथे वर्तमानाचे मूल्यहीन जीवनकलह्‌ प्रवेशच 
करू शकत*नाहीत. मूल्यश्ून्य जगणे हे विलक्षण ताप- 
दायक ठरते व या प्रकारच्या जगण्याचा अन्वयार्थ लावणे 
महाकठीण असते. या सांस्कृतिक सर्वकष अराजकतेचा 


अस्वयार्थाचे उत्तरदायित्व इतिहास-पुराणे स्वीकारत 
नाहीत व तशा प्रकारच्या प्रयत्नात त्यांचा साधन म्हणून 
उपयोग करणे म्हणजे नव्या मिथ्यकथा निर्माण करणे 
होय. हेही सामर्थ्य असामान्य प्रतिभावंतांतच असते. 
कलासा हित्यक्षेत्रांच्या बाहेरची परिस्थितीही चित- 
नीय आहे. अनिर्वध हिसाचारावद्दऴ समाज अधिकाधिक 
बधिर होत चाललेला आहे. रोजच्या रोज रक्‍तलांछित 
बातम्यांचे उदंड पीक निर्माण होत आहे. माणसे माण- 


अमित्रांना थोड्याशा शांतपणे व संयमाने समजावून 
धण्याऐवजी त्यांचा कायमचा काटा काढण्याची प्रवृत्ती 
बात आहे. सर्वकष असहिष्णुतेने समाजाला ग्रासठेळे 


- ब 
आहे आणिया असहिष्णुतेच्या हाती सनुष्यवधाची आयुधे 
आहेत. र | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, 


शा 


मंडळ, वाई 


सांस्कृतिक अन्वयार्थाची धडपड 


या सवंग प्राणहानीच्या अखंड सत्रावद्दळ आपण, 
आपले विचारवंत, आपली प्रसारमाध्यमे काय करतात? 
वातम्या देऊन व वाचून यत्किचितही न हळहळता 
आपण आपली दैनंदिन कामे चालू ठेवतो. त्यांतील 
सनसनाटी सुखदपणे अनुभवतो. परदुःख झोतल असते 
म्हणून कौ काय, एक प्रकारची औदासिन्यता या 
हिसाचाराबद्दल धारण करतो. हिसेत्री त्याज्यता, 
निबिद्धता, अमानुपता यांविषयी आपली संवेदना जागृत 
करण्याची, तिला काहीएक विधायक वळण प्रत्यक्ष 
वतंनातून देण्याची दक्षता कुणीच घेत नाही. आपल्या 
विद्यमान समाजात माणसाचा प्राण इतका स्वस्त व 
सवंग झालेला आहे, की तो कुणी घेणे वा घोटणे याला 
आपल्या लेखी काहीच किंमत नाही. आणि माणसाच्या 
मरणाला ज्या समाजात किमत नसत्ते, त्या समाजात 
माणसाच्या जगण्यालाही काहीही अर्थ नसतो. उदर- 
भरणापलीकडे म्हणजे पकश्ुवत्‌ ' जिण्यापळीकडे अशा 
समाजात मानवी जीवनाला काहीही किमत वा मूल्य 
नसते. मृत्यू अपरिहायं असतो पण त्या नैसगिक अपरि- 
हार्यंतेला अथंपूर्ण करीत राहणे म्हणजेच जगणे होय. 
मरण अर्थशून्य ठरू लागते, तेव्हा जीवनाचे अर्थही 
हरवत जातात. मृत्यूला अर्थ देण्यासाठी तर इथे मानवी 
कतृंत्व निर्माण झाले. 

एकीकडे आथिक परिस्थितीने सतत गांजळेला समाज 
अगतिकपणे पुनइच धर्माभिमुख होऊन परिस्थितीवर 
व मनावर ताबा मिळविण्यासाठी केविल्वाणा प्रयत्न 
करीत आहे. पड्चिमी संस्कृतीने मानवतेला इहवादाचा 
दिलेला मंत्र आता आपले मंत्रसामथ्यरेंच जणू हरवून 
बसला आहे. मानव्याच्या, इहलोकीच्या आधारावर व 
आडइवासनावर जगण्याची उमेद क्षीण होत चालली 
आहे. मार्थेफिरू धामिकता व अंधळी धमंश्द्धा .यांना 
पुनरच समाज-मनाते थारा लाभत आहे. इहवादाला 
धार्मिक अधिष्ठान दिल्याखेरीज माणसाला या जगात 
जगणे कठीण होऊ लागले आहे. निदान अशी भावना 
तरी समाजात जागी झालेली आहे. पण उच्च दर्जाची 
धाभिकता ही सवंग हिंसेचे समर्थनही करीत नाही व 
स्वीकारही करीत नाही. तरीही एकीकडे धामिक श्रद्धेचे 
पुनरुज्जीवन व दुसरीकडे धर्मप्रणीत सर्वे चांगल्या 
मूल्यांची पायमल्ली अशा विसंगत खोड्यात समाज 
अडकून पडलेला आहे. म्हणूनच हिसाचाराचा व 
नवोदित धामिकतेचा अस्वयाथे लावणे कठीण होत 

न, भा. १९ 


अनुक्रमणिका 


शड 


चालले आहे. हिंसाचार व धर्मकारण यांना फार 
मोठ्या उद्दिष्टांचा आधार आहे, निमित्त आहे असेही 
दिसत नाही. संकुचित, क्षुद्र, स्वार्थी अस्मितांच्या 
तात्पुरत्या व तकलुपी अपेक्षांची परिपूर्ती करण्यासाठी 
हिसाकारण व धर्मकारण ही दोन्हीही राबविली जात 
आहेत. परिणामत: एक प्रकारची कृतकता, खोटेपणा, 
उधरळपणा या दोन्ही प्रवृत्तींत दिसून येत आहे. 
समाजाच्या या मानसिकतेचा व वतंनविशेषाचा 
अर्थ कसा करावयाचा ? एखादी परिस्थिती समजावून 
घेणे म्हणजेच तिचा अर्थ करणे काय ? विद्यमान 
समाज ज्या वेंवंद हिसाचाराच्या अधीन झालेला आहे 
व ज्या कृतक धामिकतेच्या मृगजळामागे धावत आहे, 
त्या समस्यांची मीमांसा करून ह्या समस्या कितपत 
सुटतील ? आणि या समस्यांची मीमांसा कोणत्या 
मूल्यांच्या संदर्भचोकटीत करावयाची ? जिथे. अज्ञली 
चौकटच उभी नाही व असलेली मान्य केली जात 
नाही, तिथे मीमांसेला आधार तरी कह्याचा राहूणार ? 


रशियातील बोल्शेव्हिक क्रांतीचा प्रयोग फसला. 
माक्‍्संवादी धर्मनिरपेक्ष समाजाचे व शासनाचे स्वप्न 
भंगून गेले. धर्मनिरपेक्ष समाजनिमितीचे, इहवादी 
संस्क्रतीचे कालपरवाचे प्रयोग व प्रयत्न फसून गेले. 
समग्र इहवादाचा संदर्भ विश्‍वसनीयताच हरवून बसला. 
आता माणसाच्या जगण्याचा, समाजाच्या निर्वाहाचा, 
शासनाचा अर्थ करण्यासाठी निव्वळ इहवादी विचार- 
प्रणाल्या पुरेसे समाधान व सामर्थ्यं देऊ शकतील काय? 
वैश्विक समाजाच्या व एकूणच मानवजातीच्या संदर्भात 
सांस्कृतिक जीवनाचा अन्वयार्थ कश्या प्रकारे लावा- 
यचा ?- हे सगळे प्रश्‍न विद्यमान समाजापुढील मोठीच 
प्रश्‍नचिन्हे आहेत. 

आपल्या परंपरागत समाजात सांस्कृतिक निष्ठांची 
वीण एकजिनसी नाही. जातिजमातींच्या पारंपरिक 
निष्ठांना उतरंडीसारखे श्रेणीबद्ध स्वरूप प्राप्त झालेले 
आहे. रूढीनुसार चालत आलेले कोटुंबिक कुलाचार, 
धामिक श्रद्धा, जातिजमातीविशिष्ट सामाजिक निष्ठा, 
पुन्हा व्यावसायिक स्वरूपाच्या सांघिक निष्ठा अक्षा 
प्रकारच्या बहुनिष्ठांत समाज गुरफटलेला आहे. त्यातच 
सामाजिक कल्याणाच्या, सामाजिक न्यायाच्या आधूनिक 
योजना व सवलती यांमुळे या बहुजिनसी निष्ठांना 
जातिजमातीविशिष्टता, धारदारपणा आलेला आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


श्ड्रे 


आपल्या सांस्कृत्रिक परंपरेचे प्रत्यक्षात होणारे प्रति- 
पालनही संप्रदायविशिष्ट व म्हणून विखुरलेले आहे. 
इथेही जातीपातीच्या निष्ठा प्रभावी ठरत आहेत. या 
पाश्‍वंभूमीवर सद्यःकालीन मूल्यसं प्रम विचारात घेतला, 
तर सांस्कृतिक अन्वयार्थाचे काम आपल्या समाजाच्या 
वावतीत किती गुंतागुंतीचे आहे, हे सहजपणे लक्षात 
येईल. संकुचित अस्मिता, कोत्या निष्ठा यांतून समाज 
बाहेर पडत नाही व त्यांमुळे व्यापक सामाजिक व 


सांस्कृतिक जाणिवांचा उदय होत नाही, असे दिसून . 


येईल. 

विचारस्वातंत्र्याचे क्षेत्ही आता संकोच पावू 
लागल्यांचे दिसते. प्रत्येक लहानमोठ्या निष्ठांनी, संप्र- 
दायांनी, अस्मितांनी आपापल्या पुरस्कर्त्यांचे व प्रवतंकांचे 
विभूतीकरण केलेले आहे. आपापल्या छोट्यामोठ्या 
विचारप्रणाल्यांचे जणू बंदिस्त धर्मग्रंथ केलेले आहेत. 
विचारवंत आणि विचारप्रणाल्या यांचे एक प्रकारे 
देवताकरण करण्यात आले आहे. या नव्या मानवी 
देवताप्रकारांबद्दल काही चिकित्सक वोलणे, काही चर्चा 
करणे, पुनविचार करणे, समाजाला मान्य नाही. सर्वांगीण 
चिकित्सकता हा आधुनिकतेचा एक निकष मानण्यात 
येतो. आपल्या समाजात या निकषाला मान्यता नाही. 
सगळेच नवेजुने विचारवंत व विचारसरण्या एक प्रका- 


1. 


विपी पर्यंत झालेल्या मराठी 


ट्र र 
क्षेदिक संस्कृतीचा क्कासि 


ठलेखक- तक्केती$ 


नवभारत 


त पुस्तकांत साहित्य अकादमी 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त 


तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 


सुधारून 1 2 ७ १9 आवृत्ती 63 र. 
सु ढावेलेळी नवीन आवृत्ती [ सुधारित किंमत ६० रु. 
प्रकाशक : पाज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( ज़ि० 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


रच्या प्रेषिताच्या भूमिकेत वावरताना दिसतात व 
प्रेपितांना पृच्छा करणे म्हणजे अनुयायांच्या श्रद्धा व 
भावना दुखविणे असे समाजात मानले जाते. 


या एकूणच परिस्थितीमुळे समाजातील वैचारिक 
चेतन्यच लोपून गेल्यासारखे झाळे आहे. एक प्रकारची 
मानसिक, वौद्धिक जडता निर्माण झालेली आहे. एक 
प्रकारची सवंकष अगतिकता जाणवत आहे. “तेरी चूप 


मेरी चूप ' म्हणून समाज प्रवाहपतित झाल्यासारखा 
दिशाहीन वाहत आहे. ी 


या सद्यस्थितीचा अन्वयार्थ काय लावणार अशी 
शंका जाणत्यांच्या मनात घर करून राहिली आहे. धड ' 
नवे वैज्ञानिक भाव नाहीत, धड जुना वेचारिक वारसा 
नाही. व्यापक जीवनाच्या, आकांक्षा नाहीत, उच्च 
ध्येयवादाची प्रेरणा नाही, अशी आपली सांस्क्रृतिक 
अवस्था आहे. प्रत्यक्ष जीवन जगणारांना नव्हे, पण 
जीवनाचा जरा अल्गपणे विचार करणारांना ही 
अवस्था अस्वस्थ करणारी आहे. आपल्या सांस्कृतिक 
मूल्यांनी काजळी धरलेली आहे. या अंधारात अस्वस्थ 
समाजमनस्कता मिणमिणत ठेवण्याचे कार्य कुणीतरी 


चालू ठेवले पाहिजे; अश्या आश्रेने को उद्या-परवा इथे 
दीप प्रज्वलित होईल. . . 


४८ 
न 
चि 


झालेले पुस्तक 


सातारा ) 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


इंग्रजी राजवट आणि आधुनिक मराठी साहित्य* 


गो. म. 


वाड्मयाचे विशेषतः सर्जनशील वाडूमयाचे 
(ल९ए७ 1.11ट'9ए6), आकलन-आस्वादन-मूल्य- 
मापन करण्याचे विविध प्रकार व पद्धती आहेत. यांतील 
कोणती, किती प्रमाणात वापरावयाची हे त्या त्या 
आंस्वादकाच्या प्रकृतीवर, प्रवृत्तीवर, पर्यावरणावर 
. अवलंबून असते. “ साहित्य ' ही मूलत: एक सौंदर्यवस्तू 
(८5८ ०गशुंट०६) असल्यामुळे साहित्याचे 
आकलन, आस्वादन वा मूल्यमापन सोंदर्यशास्त्रीय 
निकषांधारेच केले जावे; असा आग्रह किवा दंडक 
आधूनिक मराठी साहित्यविचारात तरी दीर्घकाल 
दृढमूल झालेला आहे. साहित्यविचारांतील बोधवादी 
किवा प्रचारात्मक प्रवृत्तींना शह देण्याच्या दृष्टीने 
मुख्यतः ही भूमिका प्रचारात आलीं असली तरी 
मराठीत तरी ती आज केंद्रवर्ती बनलेली आहे, साहित्य 
हे तसे जीवनसंवद्ध असले तरी त्याची ही संवद्धता 
प्रत्यक्ष स्वरूपाची नसून परोक्ष स्वरूपाची असते; सवं- 
साधारण समाज हा साहित्याचा प्रमुख विषय नसून 
वैशिष्टपूर्ण व्यक्‍ती किवा व्यक्‍्तिसमूह हाच साहित्याचा 
,खरा विषय असतो.' त्या व्यक्‍तीला किंवा व्यक्‍्ति- 
समूहाला केंद्रवर्ती कल्पूनच साहित्यव्यवहाराचा विचार 
व्हावा; व्हावयास पाहिजे; अन्यथा साहित्यबाह्य 
विचारांच्या गलबल्यात त्या साहित्यक्ृतीचे * साहित्य- 
पणच ' (1/(टा81/11055) दुलंक्षित राहण्याचा घोका 
संभवतो, अशी ही भूमिका आहे. 
परंतु या भूमिकेमुळे कलाव्यवहार किवा साहित्य- 
व्यवहार हा पुर्णतया संस्कृती वा समाजनिरपेक्ष ठरतो. 
कोणताही मानवी व्यवहार- विशेषतः साहित्यव्यवहार 
भाषाव्यवहाराशी म्हणजेच समाजाशी संबंधित असतो, 
या वस्तुस्थितीकडे यामुळे दुलक्ष होते. कोणतीही 
साहित्यनिर्मिती, कितीही स्वान्त-सुखार्थ असली तरी 
तिचे दुसरे टोक प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे स्वेत संबंधित 
असते, तसे न झाल्यास त्या निमितीला साभिप्रायता 


प्राप्त होत नाही; ते एक अरण्यरुदन ठरते. या 
क ८. 0 3 न 
% « साहित्य आणि समाज ' या आगामी, डॉ. 
१. साहित्याचा विषय : व्यक्ती की समाज ? 


अनुक्रमणिका 


कुलकर्णी 


वस्तुस्थितीकडे यामुळे दुलंक्ष होते. याउलट, ही 
निर्मिती 'स्वत्व? न गमावता, जितकी स्वेतर 
पातळ्यांवर विहार करील तितकी ती मोल्यवान 
ठरू शकेल, शकते; असा सावंत्रिक अनुभव आहे. 
जीवनाच्या विविध स्तरांना सहजपणे, सावयवीपणे स्पा 
करण्याच्या तिच्या क्षमतेतच तिची ' वाड्मयीन 
महात्मता ' ग्रथित झालेली असते. 'स्व'ला स्वेतर- 
संवद्ध करणारी सारी आविष्कारमाध्यमेही (शब्दकळा, 
लय, ताण, पोत, प्रतिमा-प्रतीके इत्यादी) व्यक्‍्ति- 
निर्मित नसून समाजनिर्मितच असतात. या वस्तुस्थिती- 
कडे ' केवळ कलावादी ' विचारात दुलंक्ष होते. काल- 
तत्त्वाचा वेध घेतल्याखेरीज साहित्यव्यवहारातील सर्व 
घटितांचा नीट उलगडाही होत नाही. उदाहरणाथे, 
एकेकाळचे * सुइुलोक ' रचनेला असलेले महत्त्व कमी 
होऊन त्याची जागा आज मुक्‍्तच्छंदाने का घेतली ? 
किंवा “न स्त्री स्वातंत्र्ययहेति 'चा आदेश मागे पडून 
त्या जागी * यत्र नायंस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ' या 
धारणेला साहित्यनिमितीत कसे महत्त्व प्राप्त झाले ? 
यासारख्या प्रश्‍नांची मीमांसा करावयाची झाल्यास, 
यृगप्रवृत्तीच्या तत्त्वाचाच अवलंब केल्याखेरीज गत्यंतर 
नसते. वाड्मयेतिहासाची मांडणी-मोडणीत हे काल- 
तत्त्वच केंद्रवर्ती असते. पर्यायाने ते समाजसापेक्षच 
असते. याचाच अर्थ, त्या त्या कालखंडातील साहित्य- 
निभितीचा उलगडा व्हावयाचा झाल्यास त्यासाठी 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणाचा तारतम्याने का होईना 
पण अवलंब करणे अपरिहार्य ठरते. 

साहित्याचा किवा संस्कृतीचा कोणताही कालखंड 
घेतला तरी तो, त्या त्या काळातील विशिष्ट जोवन- 
परंपरा, शासनतंत्र, अर्थ-व्यवस्था, मूल्यविषयक धारणा, 
ज्ञानक्षेत्रातीळ विविध संकल्पना, आविष्कार पद्धती 
साहित्यनिर्मात्याचे अंगभूत सामर्थ्यं, आस्वादकांच्या 
प्रेरणा-प्रवृत्ती संस्कृतिवितरणाची माध्यमे या सार्‍यांचा 
तो परिपाक असतो. त्या त्या कालखंडातील निर्मितीवर 


_ गो. मा. पवार गौरव ग्रंथासाठी लिहिलेला लेख. 


श्री. जोग. ह... -. ली 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा. रा. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४४ 


स्वकालपुर्वे कालखंडातील निमितीचाही काही प्रभाव 
असतो, तो किती प्रमाणात आणि कसा राहावयाचा, 
याचे गणिती उत्तर देता येत नाही. उभय काल्खंडांच्या 
परस्परबलावबलावर ते अवलंबून राहते. इंग्रजी राजवट, 
तिने प्रवतित केलेले प्रवोधनयुग आणि त्यानंतर लगेचच 
अस्तित्वात आलेला प्रस्तुतचा स्वातंत्र्योत्तर कालखंड, 
यांच्या परस्पर-संबंध वा संघर्षविचारातून सा हित्य- 
व्यवहारापुरते तरी हे स्पष्ट होईल. समाजशास्त्रीय सूत्र 
एकच असले तरी प्रत्येक प्रांताची याबाबतची स्थिति- 
गती त्या प्रांतातील परिस्थितीनुसार प्रमाणात वेग- 
वेगळीही असु शकेल. 

महाराष्ट्रापुरता आधुनिक प्रवबोधनयुगांचा विचार 
* करताना आपण बाळझास्त्री जांभेकर, न्या. रानडे, 
लोकहितवादी, म. जोतिराव फुले, लो. टिळक, 
ना. गोखले, आगरकर, पंडिता रमाबाई, डा. आनंदीवाई 
जोशी, महर्षी शिदे, महर्षी कव, इतिहासाचार्य राजवाडे, 
डॉ. केतकर, डॉ. आंबेडकर, हेरिभाऊ आपटे, केशवसुत, 
बालकवी, गडकरी प्रभृतींचा अभिमानाने उल्लेख करतो, 
तो सार्थही असतो. यांतील काही महाभागांनी केवळ 
मराठी साहित्याला आणि संस्कृतीलाच नव्हे, तर एकंदर 
आधुनिक भारतीय प्रबोधनालाही काही प्रमाणात- 
विशेषतः , स्त्री व दलित यांच्या विमोचनाच्या संदर्भात, 
साह्य केले आहे. वर निदिष्ट केलेल्या व्यक्तींच्या यादीत 
भरही टाकता येईल, तथापि या प्रवोधनयुगाला अंगभूत 
अज्या काही मर्यादाही पडलेल्या आहेत. उदा., आजच्या 
साहित्य-संस्कृतीतील अवाजवी व्यक्‍्तिकेंद्रितता, उच्च- 
भ्रूत्व कुटुंबसुधारणेतच समाजसुधारणेचीही इतिकर्तव्यता 
मानणे, साक्षरतेची थेटपणे मानसिक संस्कारित्वाशी 
सांगड घालणे, उपयुक्‍्ततावादावरच सर्वाधिक भर असणे, 
इत्यादी घटकांचे आज जे प्राबल्य आहे; त्या प्राबल्याची 
कारणे, काही अंशी व्यक्तिसापेक्ष वा समाजपरिस्थिति- 
सापेक्ष मानली तरी मूल्य दृष्ट्या केवेळपणे आज व्यक्ति- 
केंद्रिततेला, पांढरपेशी, उच्चभ्रू जीवनधारणांनाच जी 
अनन्यसाध्रारण प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली आहे; तिची 
उगमस्थळे इंग्रजी राजवटीशी मुख्यत्वे संबंधित आहेत. 

या राजवटीने व्यक्‍तिस्वातंत्र्याबरोबर समता आणि 
बंधुता, या मूल्यांचाही पुरस्कार केला, हे खरे; परंतु 
त्यांना येथे योग्य ते खतपाणी पुरविण्याची व्यवस्था 
मात्र या राजवटीने कधी केली नाही. स्वातंत्र्योत्तर 
कालातही या बाबतीत- अद्यापि तरी-- योग्य ती पावले 


अनुक्रमणिका 


नेव'भा रत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


उचलली गेलेळी दिसत नाहीत. यामुळें स्वातंत्र्योत्तर 
कालातील ' मुक्तिवादी ' साहित्याचा भाग विचारात 
घेऊनही, आजची साहित्यनिर्मिती घरकुलातच रमणारी, 
“तुटित जीवनातील सुट्या कल्पना 'वरच प्राधान्याने 
भर देणारी, स्वप्नरंजनप्रधान, जुन्या गिरमिटातूनच 
नवे वळसे घेऊ पाहणारी राहिली आहे. आजची कथा, 
कविता, कादंबरी, नाटक, विनोदप्रधान लेखन, आत्म- 
चरित्र इत्यादींमधून या वस्तुस्थितीचाच कमी-अधिक 
प्रमाणात प्रत्यय येतो. वेचा रिक साहित्याच्या बाबतीतील 
आपली आजची स्थिती-गती तर पारतंत्र्यकाळातील 
वैचारिक साहित्यनिमितीच्या तुलनेने अधिकच सुमार 
असल्याचे जाणवते. 

पारतंत्र्यकालांच्या तुलनेने आज सांस्कृतिक 
व्यवहाराच्या बाह्य कक्षा खूपच विस्तारल्या आहेत, 
सांस्कृतिक वितरणाची साधनेही वाढली आहेत, तथापि 
या बाह्य गलबल्याच्या तुलनेने हाती निखळ असे 
फारच कमी लागते. या सार्‍यातून काही शोध-बोध 
र्‍्यावयाचा असेल तर या साऱ्यांच्या मुळाशी असलेल्या 
वसाहतवादी इंग्रजी राजवटीने येथे प्रवतित केलेल्या 
येथील मूल्यांकडे दृष्टिक्षेप टाकणे अगत्याचे आहे. 

आजवर या देशात अनेक राजवटी आल्या आणि 
गेल्या. त्यांतील काही परकीय वा परधर्मीयही होत्या. 
परंतु इंग्रजी राजवटीने ज्या प्रकारचे मानसिक परि- 
वतन ( रेल्णापप्ठा या (०15०0ए811९55 ) र 
यथ ज्या त्वरेने आणि ज्या प्रकारे घडवून आणले, तसे 
अन्य कोणत्याही राजवटीला ते घडवून आणता आले 
नव्हते; कारण, इंग्रजपुर्व कालातील या सर्व राजवटी- 
मग त्या स्वकीय असोत वा परकोय- मध्ययुगीन 
संस्कृतीझ्ीच केवलपणे संवंधित होत्या. इंग्रजी राजवटी- 
मुळेच येथे आधुनिक प्रबोधनयुगाची पहाट उगवली. 
पारळोकिकतावादाच्या जागी इहवाद, विज्ञाननिष्ठा, 
मानवाच्या बौद्धिक कर्तृत्वावरील नितान्त श्रद्धा, व्यक्‍ति- 
स्वातत्र्या, लोकशाही, समता, बंधुता हेया प्रबोधनयुगाचे 
परवलीचे शब्द बनले. प्रबोधनयुगाचे हे सारे संचित 
बरोबर घेऊनच ही राजवट भारतात अवतरली होती. 
शतकानुशतके मध्ययुगीन संस्कारात वाढलेल्या जनतेवर 
तिने एकदम मोहिनी टाकळी असल्यास नवऴ.नाही. ही 
नबी मूल्ये आत्मसात केल्याशिवाय भारतीय जनतेला 
तरणोपाय नाही, असे येथील नवविचारवंतांना वाटणे, 
स्वाभाविक होते. यामुळे या राजवटीकडे * दैवी वर- 
दाना'च्या धारणेतून पाहिले गेले. या नवविचारवंतां 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


इंग्रजी राजवट आणि आधूनिक मराठी साहित्य 


दृष्टीने ही राजवट गुरुस्थानी ठरली.' या राजवटीने 
आपल्याला पारतंत्र्यात लोटले, या राजवटीच्या आरंभा- 
पासून येथील जनतेचे आथिक शोषण वाढीला लागले, 
असे जरी यांतील काहींना वाटत असले तरी पठिचमे- 
कडून आलेल्या राजकर्त्या मंडळींनी पुर्वेकडील लोकांवर 
जी नवी ज्ञानकिरणे प्रसृत केली, तिचा मोह जबरदस्त 
होता.' राष्ट्रवादाच्या कडव्या भूमिकेतून या राजवटीवर 
कडाडून हल्ला करणार्‍या विष्णुशास्त्री चिपळूणकरां- 
सारख्या व्यक्‍तीनेही इंग्रजी विद्येळा “ वाघिणीचे दूध * 
असे संबोधले आहे, आणि तिच्या दुधावर जो 
पोसला तो कधीच लेचापेचा निघणार नाही, अशी 
ग्वाहीही दिली आहे. या इंग्रजी विद्येपासून स्फूर्ती 
घेऊनच विष्णुशास्त्र्यांनी मराठी भाषेची सेवा केली. 
स्वतःला मराठी भाषेचे “ शिवाजी ' असे म्हणवून 
घेतले, हे या दृष्टीने लक्षणीय आहे. इंग्रजी राजवटीच्या 
आरंभापासूनच येथील सुक्षिक्षित मनात मूल्यविषयक 
एक द्विधाचित्तत्व (11310४]120) कसे निर्माण 
झाले होते, याची यावरून कल्पना यावी. जहाल- 
मवाळ, राजकीय-सामाजिक, सुशिक्षित-अशिक्षित, 
शहर-खेडे, सनातेनी-सुधारक यांसारख्या दृंद्रांनी 
हा कालखंड गजबजलेला आहे. यामुळे मराठीत 
निरनिराळया प्रकारे निरनिराळ्या वाडूमयप्रकारांतून 
(उदा., * तरुणीश्िक्षणनाटिका ' आणि या संदर्भातील 
उलट-सुलट स्वरूपाची नाटयनिरमिती ) प्रचारात्मक 
साहित्याला भरती आलेली दिसते. द्विधाचित्तत्व व 
प्रचारप्रवणता यांमुळे आपल्या साहित्यकृतींचे आकृति- 
बंध कसे सिद्ध झाळे आहेत; हे शिवरामपंत परांजपे, 
अच्यतराव कोल्हटकर यांच्या निवंधांतुन, खाडिलकर- 
गडकरी यांच्या नाटयलेखनातून, किवा श्रीपादकृष्णांच्या 
विनोदात्मक लेखनातून स्पष्ट होते. वा. म. जोशी 
क्रिवा डॉ. केतकर यांच्या कादंबरीविशवातूनही याचीच 
कमी-अधिक प्रचीती येते. या लेखकांच्या चाला 
विषयक निष्ठांत मनःपुर्वता आहे, तथापि त्यांच्या या 
ललितकुतींना अपेक्षित उंची सहसा प्राप्त होत नाही. 
याचे कारण इंग्रजी प्रवोधनयुगान निर्माण केलेली नवी 
मल्ये आणि तदनुषंगिक संभ्रम, यांमुळे या लेखकांचे 
रचनाबंध किवा आझयस्वरूप आावर्तात्मक बनल्याचे 
"इंग्रज हे आपले गुरू आहेत ' हे लोक 


3 1 ् 
३. ' प्रभाकर ', ' ज्ञान प्रकाश 7 यांसारखी तत्कालीन वृ 

&. उदा., ' देवदानवां नरें निमिले ' यासारखे त्यांचे उद्‌गार. 
, उदा., 


अनुक्रमणिका 


१४५ 


जाणवते, त्याला एकसंधत्व प्राप्त होत नाही. हरि- 
भाऊंच्या कादंवरीवरही याच्या छाया काही वेळा 
उमटलेल्या आढळतात. केश्ववसुतांसारख्यांच्या स्फुट 
कवितेतून नवप्रबोधनाचा आहय कधी कधी विलक्षण 


* टोकदार होतो.* पण “1 वया ३ तेणका, 1 3300 


10 डा 0 पां डा०७णं॥४.' हा भाव केशवसुतां- 
नाही स्पर्शून गेल्याशिवाय राहात नाही. 'डॉ. ल. म. 
भिंगारे यांनी ' हरिभाऊ ' या आपल्या ग्रंथात हरि- 
भाऊंचे मन एका' विशिष्ट मानसिक पराभूततेच्या 
छायेत कसे वावरत होते, याचे विस्ताराने विवेचन 
केले आहे, ते पूर्णतया मान्य होण्यासारखे नसले तरी 
प्रस्तुत संदर्भात त्याच्या छटा विचारात धघेण्यासारख्या 
आहेत. ' ट्रॅजेडी 'सारखा नाट्यप्रकार आपल्या परं- 
परेशी संबंधित नसताही, शेक्सपिअरच्या शोकांतिकांचा 
येथील सुशिक्षित मनावर जो विलक्षण प्रभाव पडला, 
याचे कारण शेक्सपिअरच्या गुणवत्तेत तर आहेच, 
पण त्याच्या नाटकांचे अनेक अनुवाद येथे निर्माण 
व्हावेत, आपल्या डोंगरीच्या तुरुंगवासाच्या काळातही 
: हॅम्लेट 'च्या भाषांतराचे काम आगरकरांसारख्यांनी 
हाती घ्यावे, त्याचे नामकरण * विकारविलसित 
असे करावे, हे सारे येथील नवशिक्षितांच्या मनात 
निर्माण झालेल्या आंतरिक द्विधाचित्तत्वाचा, विषण्णतेचा 
एक भाग म्हणावा लागेल. पेशवाईच्या लोपामुळे, 
अवतीभोवतीच्या तिच्या भग्न अवशेषांमुळे तद्नंतरच्या 
येथील राजेरजवाड्यांना प्राप्त झालेल्या अवकळे- 
मुळे शेक्सपीअरचा नाटयसृष्टीतील राजपुत्र, सरदार 
या दर्जाच्या व्यक्तींच्या मनोव्यथा, येथील सुशिक्षित 
मनाच्या संवेदनांना या ना त्या कारणांनी जवळच्या 
वाटलेल्या असणे, शक्य आहे. खाडिलकरांसारख्या 
राष्ट्रवादी नाटककारालाही आपल्या नाट्यकारकोौर्दीच्या 
आरंभीच ' सवाई माधवरावाचा मृत्यू 'सारखी एतद्देशीय 
संदर्भ असलेली शोकात्म नाट्यकृती निर्माण करावीशी 
वाटते, किवा या निमित्ताने ' हॅम्लेट ' आणि ' अंथेल्लो 'चे 
एकत्रीकरण करावेसे वाटते, हे याचेच एक द्योतक. 
इंग्रज राजवटीमुळे तत्कालीन सुशिक्षित मराठी 
मनावर नवे वर्तमान आणि जुन्या परंपरा यांचे जे 
दुहेरी संस्करण झाले, त्याचे दंन या राजवटीत 


हितवादींनी ' शतपत्रा'त म्हटलेही आहे. 


त्तपत्रांची नावे याचीच द्योतक. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


१४६ 


आपल्याला कोणते आणि कझ्या प्रकारचे बदल हवे 
आहेत याचे जे सुत्र न्या. रानडे यांनी स्पष्ट केले आहे 
त्यावरून होते. हे सूत्र असे : 

* गृणाट लाह णिला ७८ आ०ठपात ग्या 
5टटाट 15, एप 2 लवाटे तीला टणाजाचांगा (0 
गी€टतेठणा, तीठपा टाट्तापराए (0 विणा, तीण 


डॉ8ए$ ४० टाच, पीठा पाणल (0 
68501, 01 ए10॥ट१115९0 1110 (0 00४9111560 


गट, ॥ी०पा ७श०प' 0 (०हवठा, पी0॥ 01यात 
शिश] (0.9 8200856 ठी ]पणाच्या तोट्या. 

इंग्रजी राजवटीतील स्वागताहं घटक कोणते व 
आपल्या परंपराग्रस्त समाजातील त्रुटी कोणत्या, यांचे 
एक तुलनात्मक चित्र, वरील उद्‌गारांतून आपल्यासमोर 
उभे राहते. ते उभे करीत असताना. न्या. रानडे 
यांनी आपल्या परंपरेपासूुन आपण पूर्ण फारकत 
घेऊ नये, स्वत्व गमावू नये, असाही इषारा दिलेला 
होता. आगरकरांसारख्या पुढील . पिढीतील सुधारका- 
ग्रणीनेही नव्याचे स्वागत करताना, “आपले मूळ 
भारतीय आयंत्व' विसरू नये, असे आवर्जून 
सांगितले आहे, पण ही नवी गतितत्त्वे आणि ' मूळ 
भारतीय आयंत्व ' यांची सांगड कशी घालावयाची ? 
याचा तपशील मात्र ते देऊ शकले नाहीत, किंवा 
अल्पायुष्यामुळे तशी त्यांना सवडही मिळाली नसावी, 
नव्या-जुन्याच्या मिलाफाची हो समस्या सोडविण्याचे 


विविध मार्ग तत्कालीन किवा त्यानंतरच्या पिढीनेही 
चोखाळले. महाराष्ट्रातील इतिहाससंश्योधनाला, प्राचीन 
वाडःमयाच्या लेखनाला, जून्याच्या नव्याने शोध 
घेण्याच्या उपक्रमांना' स्त्रीविषयक उदार कल्पनांना, 
यातून गती मिळाळी- पण जुन्याच्या या नव्या शोधात 
काही गतिरोधही निर्माण झाले. महाराष्ट्राबाहेर 
* ब्राह्मोसमाज ',  ' प्रा थनासमाज ', ' आर्यसमाज ' 
यांसारखे जे * समाज * स्थापन झाले, त्या समाजांनी 
ज्या प्रकारचे कलासाहित्याच्या अंगानेही नवसर्जनात्मक 
उपक्रम केळे ( उदा., रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, 
श्रीअरविंद, रवींद्रनाथ ठाकूर, हृ. ) ज्या व्यापक 
पातळीवरून प्राचीन भारतीय संस्कृतींचा वेध घेतला, 
तसे येथे घडले नाही. याचे कारण, इतर प्रांतीयांच्या 
तुलनेने महाराष्ट्रातील इंग्रजपुवकाळातील इतिहासाचे. 


५. ॥॥1522011610ए5 कं ७. 116 
६. उदाहरणार्थ, लो. टिळकांचा ' गीत 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


विशिष्ट स्वरूप, स्वराज्याचा येथे दीर्घकाळ चालू 
राहिलेला अंमल यांमुळे इंग्रजी राजवटीतील परंपरा- 
विचाराला एक विशिष्ट वळण येथे लागले, इतिहास हे 
कडव्या राष्ट्रवादाचे ध्वनी-प्रतिध्वनी निर्माण करण्याचे 
एक हुकमी साधन बनले, त्याला स्वप्नाळू ' पुर्व- 
दिव्यत्वा 'चे वळण लागले, किंवा उत्तरकाळात पराभूत 
मनोवृत्तीवर फुंकर घालण्याचे ते एक माध्यम वनले, 
याःची प्रचीती कालच्या आणि आजच्या ऐतिहासिक वा 
पौराणिक ललितक्ृतींतुन वारंवार येते. हे साहित्य 
त्याच्या या विशिष्ट प्रकृतीमुळे विद्षेष लोकप्रियही ठरत 
आले आहे. या साऱ्याचा परिणाम इतिहास-पुराणांकडें 
किवा एकूण प्राचीन भारतीय परंपरेकडे पाहण्याची 
मराठी दृष्टी तत्त्वचितनात्मक किंवा काव्यात्म होण्या- 
ऐवजी बव्हंशी स्वप्नरंजनात्मक* किवा उपयुक्ततावादी 
राहिली आहे. कालच्या किवा आजच्या ऐंतिहासिक- 
पोराणिक कलाकृतीतून प्राधान्याने याचाच प्रत्यय 
येतो. या व्यावहारिक उपयुक्ततावादी दृष्टीचा प्रत्यय 
येथील आधुनिक विज्ञानविषयक विचारांतही दीर्घकाळ 
प्रविष्ट झाला आहे. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, 
श्री. म. माटे, पु: ग. सहस्रवुद्धे यांसारख्या व्यक्‍तींचे 
या संदर्भातील विचार लक्षात घेण्यासारखे आहेत. 
यातील विज्ञानांतर्गत गुद्ध ज्ञानदृष्टी आणि व्यावहारिक 
उपयुक्‍्ततावाद यांचे प्रमाण विषम असल्याचाच 
प्राधान्याने प्रत्यय येतो. संतसाहित्य विचारांतील 
आपल्याकडील गोंधळही याचाच निदशंक.. 

र्‍या गोंधळाला इंग्रजी राजवटीचे वसाहतवादी, 
वेश्यवृत्तीतून जन्मास आलेले धोरणच मुख्यत: जबाबदार 
आहे. अव्वल दर्जाचे विचारवंत निर्माण करणार्‍या किवा 
भारतीयांना आथिक दृष्ट्या संपन्न करणार्‍या कोणत्याही 
योजना किवा धोरणे, या राजवटीला येथे राबवायचीच 
नव्हती. ज्या काही * सुधारणा ' करावयाच्या होत्या, 
त्या स्वाथंहेतूला पुरक होतील तेवढ्याच आणि त्या 
प्रमाणातच करावयाच्या होत्या. यामळे येथील समाज 
खऱ्या अर्थाने कधी प्रवोधित झालाच नाही. जो वर्ग 
प्रबोधित झाला, त्याचा गुणात्मक कस बेताचाच राहिला. 
यामुळे बव्हुंशी या वर्गात स्वत:च्या उच्चभ्रूत्वाची जाणीव 
ठाण मांडून बसली. बहुजनसमाज आणि अभिजनसमाज 
यांत यापुर्वी कधीही नव्हती, एवढी रंद दरी यातून 


॥रहस्या 'सारखा ग्रंथ. 


७. उदा. महाभारतावरील येथील बहुसंख्य जुनी-नवी भाष्ये. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


इंग्रजी राजवट आणि आधुनिक मराठी साहित्य 


निर्माण ज्ञाली. परिणामतः येथील नवसंस्कृतीवर व 
साहित्यावरही याचे प्रतिकूल परिणाम झाले. उत्तरोत्तर 
हे साहित्य आत्मकेंद्रित वनत गेले. सफेत पोषाखी वृत्तीचे 
रंग त्याच्यावर चढले. 

मराठी साहित्यावर कालच्या आणि आजच्या- 
विशिष्ट ' मंचर ' वृत्तीचे जे प्राबल्य आहे, त्याचे 
कारण हेच. सुशिक्षित मराठी माणसाने “ सुधारणा- 
वादा 'च्या नावाखाली जी प्रवोधनयुगातील मूल्यव्यवस्था 
पत्करली तिची ही परिणती आहे. या मूल्यव्यवस्थेत 
व्यक्‍ती ही केंद्रस्थानी राहिल्यामुळे आणि व्यक्‍ती 
सुधारली की, समाज आपोआपच सुधारतो, हे समीकरण 
जाणता-अजाणता वा सोयीच्या दृष्टीने पत्करले गेल्या- 
मुळे सारा भर राहिला, तो व्यक्‍्तिसुखावर-व्यक्‍तीचे 
सुख म्हटले की कुटुंबसंस्था आलीच. ही कुटुंबसंस्था- 
व्यक्तिस्वातंत्र्याला अवसर देण्याच्या दृष्टीने- कमी 
जबाबदारीची, घरकुलस्वरूपी असणे, मुख्यत: या-घर- 
कुलाशी संवंधित. असलेली गृहिणी, या व्यक्तिकेंद्री 
मनाला जपण्याइतकी सुधारलेली असणे, आवश्यकच 
ठरले. मराठी साहित्यातील एकंदर समाजसुधारणा- 
वादात स्त्रीसुधारणावादाला अग्रक्रम मिळणे, यामुळे 
स्वाभाविक होते. स्त्रीपुरुषप्रेम चित्रणाला 'इंग्रजीरसा'च्या 
आळवणीला प्राधान्य येणेही स्वाभाविक होते. प्रौढविवाह, 
प्रेमविवाह, स्त्रीशिक्षण, पुनविवाहू, घटस्फोट, मिश्रविवाह 
यांवर झडलेले वादविवाद याचेच द्योतक होत. आधुनिक 
मराठी साहित्यात विशिष्ट सौंदर्यवादी वृत्तीचे जे प्राबल्य 
आढळते त्याचे हे कारण. आहे. नवसाहित्यकाळात 
त्याला अस्तित्ववादाचे काही पदर चिकटले इतकेच. 
साहित्याचा केंद्रवर्ती भाव यामुळे विशेष बदलला नाही. 
या वस्तुस्थितीचा तपशील येथे देण्याची आवड्यकता 
नाही. तो सर्वज्ञात आहे. , ग 

उपेक्षित बहुजनसमाजाच्या बाजूने या प्रबोधन- 
यंगाला गती मिळावी, या दृष्टीने म. फुले यांनी काही 
उपक्रम प्रबोधनयुगाच्या आरंभकालीच केले. पण त्याची 
परिणती ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांतील वितुष्टापलीकडे गेली 
नाही. म. गांधींच्या काळात राजकीय उद्दिष्टांच्या 
संदर्भात ज्या चळवळी झाल्या, त्या चळवळींत अभिजन 
आणि बहुजन हे दोन्हीही गट काही प्रमाणात तेवढचा- 
पुरते एकत्र आल्यासारखे झाले; पण वरील वस्तु- 


टॅ. “१४७ पापड 0० 0पा ७७ (० 70 
१७ ४०एथ 


0607९6] ए8 छ्या 01९ 010015 ॥॥१)१५ 


अनुक्रमणिका 


१७ 


स्थितीत यामुळे गुणात्मक बदल झाला नाही. गांधी- 
चळवळीपुरता जरी विचार केला तरी इतर प्रांतांच्या 
तुलनेने येथील सुशिक्षित मराठी समाजाने या चळवळी- 
कडे वव्हंशी तुच्छतेनेच पाहिले; असे जाणवत राहते. 
गांधीवादातील विशिष्ट आध्यात्मिकबावतची येथील 
सुशिक्षितांची नवपुस्तकी ' प्रतिक्रिया याला जवाबदार 
होती. महाराष्ट्रातील सुशिक्षित मनाला हे ' अध्यात्म ' 
मानवण्यासारखे नव्हते, असा कदाचित या बाबतीत 
युक्तिवाद करता येईल परंतु गांधीवादाच्या काळातच 
उदयाला आलेल्या आधुनिक, सुशिक्षित, विज्ञान निष्ठ 
मनात समाजवादाचे आकर्षण निर्माण व्हावयास हवे 
होते, समाजवादी चळवळीत तो मनापासून सहभागी 
व्हावयास हवा होता, पण तसेही झाले नाही. नवशिक्षित 
महाराष्ट्रीय मन हे वव्हंशी आत्ममग्न राहिल्याचाच हा 
परिणाम आहे. मराठी प्रांतात फुले-आंबेडकरांसारख्या 
आधुनिक प्रबोधनयुगाला नवी गती देणार्‍या विभूतीं- 
नाही या बाबतीत अपेक्षित यक्ष आजतागायतही प्राप्त 
झालेले नाही. या सर्वांचे मूळ महाराष्ट्रातील इंग्रज- 
प्रणीत प्रवोधनयुगाशी संबंधित भाहे. या प्रबोधनयुगाने 
मराठी साहित्याच्या कक्षा रंदावण्याऐवजी त्या 
* सदाशिवपेठी ' बनविण्यात फार मोठा हातभार लावला 
आहे. या दृष्टीने इंग्रजप्रणीत प्रवोधनयुगाची वितरण- 
माध्यमेही विचारात घेण्यासारखी आहेत. तीत नवे 
कायदेकानू, दळणवळणाची नवी साधने, अर्थव्यवस्था, 
मद्रण संस्था, शैक्षणिक धोरण यांसारख्या घटकांचा 
अंतर्भाव होतो. परंतु इंग्रजी राजवटीत निर्माण झालेल्या 
मराठी साहित्याचे रंगरूप न्याहाळण्याच्या दृष्टीने इंग्रज- 
प्रणीत मुद्रण संस्था व शिक्षण संस्था या दोन घटकांनाच 
प्राधान्य द्यावे लागते. मुद्रणसंस्थेपेक्षाही या नवशिक्षणात 
त्यातुन निर्माण झालेल्या मनोवृत्तीत या विशिष्ट 
साहित्यनिमितीची बीजे अंतर्भूत झालेली आहेत. इंग्रजी 
साहित्याच्या मराठी अवतरणाचे उगमस्थानही हे नव- 
शिक्षणच. या शिक्षणव्यवस्थेचे धोरण येथील जनतेला 
ज्ञानसंपक्च बनविणे, हे नव्हतेच. वर्णाने काळा असला 
तरी मनाने गोऱ्या राजवटीला मनापासून साह्य 
करणारा, एक दुय्यम पातळीवरचा नवसाक्षर वर्ग 
तयार करणे हे या राजवटीचे प्रधान उद्दिष्ट होते. 
मेकॉले प्रभृतींच्या खलित्यातून ते स्पष्टही झाले आहे.” 


1) 2. 'ल285 0 ग्रा89 00 उगाटागूण"टॉटा5 
ल& णी एलेड०ा$ प्रकठपे पा ७००१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४८ 


या सर्वे वस्तुस्थितीमुळे यातील उच्चश्षिक्षणाचे माध्यमही 
इंग्रजी हेच ठेवले गेले. ( आजही तेच आहे ). या 
परिस्थितीत जे नवे मराठी वाडमय निर्माण होणे शक्‍य 
होते, ते परभूत पातळीवरच राहणे स्वाभाविक होते, 
त्याच्या वाचकवर्गाची संख्याही मग मर्यादित राहणे 
ओघानेच आले. या सर्वे व्यवहाराचा वहुजनसमाजाशी 
सुतराम संबंध नव्हता. तो या साहित्याच्या केंद्रस्थानी 
येणे, त्यातून त्याच्या भावभावनांना महत्त्व येणे शक्‍यच 
नव्हते.” तो या साहित्यात प्रविष्ट झालाच तर दास- 
दासींच्या भूमिकेत, यामुळे ही शिक्षणव्यवस्था साहित्य 
दृष्ट्या किती संकुचित पातळीवर वावरत होती (आहे) 
याची यावरून कल्पना यावी. नव्या शैक्षणिक धोरणाने 
व मुद्रणसंस्थेमुळे मराठीत एका प्रमाणलिखित गद्याचा 
जन्म झाला. काही नवे ,वाड्मयप्रकार व आशयसूत्रेही 
अस्तित्वात आली. पण वरील परिस्थितीमुळे साहित्याचा 
पाया कच्चाच राहिला. तो आजतागायतही तसाच 
म्हणजे प्राधान्याने व्यक्तिकेंद्रित आणि पांढरपेशीच 
राहिला आहे. शेलळीवरही हळूहळू विशिष्ट विदग्ध 
वृत्तीची अवाजवी छाया पडत गेली आहे. 
इंग्रज राजवटीने प्रस्तुत केळेल्या प्रबोधनयुगाचे हे 
फलित विचारात घेताना महाराष्ट्राच्या प्रबोधन- 
कालातील सांस्कृतिक घडामोडींचा इतिहास लक्षात 
घेणे जसे आवश्यक आहे, तसा. -या संदर्भातला 
महाराष्ट्राचा भूगोल्ही विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
आज संयुक्‍त महाराष्ट्राचा नकाशा समोर ठेवल्यास 
त्यात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण, परिचिम 
महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र हे सारे प्रादेशिक घटक 
अंतर्भूत होतात. परंतु सांस्कृतिक दृष्ट्या विचांर करता, 
आजही हे सारे भूभाग एकाच स्तरावर असल्याचे 
जाणवत नाही. प्राधान्य मिळते ते मुंबई आणि पुणे, या 
दोनच शहरांना. कारण अव्वल इंग्रजी काळात किवा 
उत्तर इंग्रजी काळात सारे भाधुनिक सांस्कृतिक संचित 
एकत्र झाले होते, ते या दोनच शहरांत. आजही ही दोन 
शहरेच या बाबतीत आघाडीवर आहेत. त्यांचेच पोषाखी 
वाते 2०० 1091 राडा 11 (8516) 1 
४९०९५१] ” असेही त्याने पुढे म्हटले आहे. 
९. म. फुले यांनी हंटर कमिदवनपुढील 
परिणाम ज्ञाला नाही. आजचा परिणामही पृष्ठर 


__ १०. फुले यांनी पहिल्या ग्रंथकार संमेल, 
सारखे आहे. 


र 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


आपल्या साक्षीत झडझडन ल 
पर्शीच आहे. 


नाचे निमंत्रण यासाठीच नाकारले 


दिवाळी विज्षेषांक, १९९२ 


शहरी कित्ते, खेड्यापाड्यांतील नवजागृत समाज गिरवू 
पाहात आहे. परिणामी या नवजागृत समाजाला कृषि- 
संस्कृतीचे तसे सोयरसुतक उरलेले नाही. त्याच्या स्वप्न- 
भूमीत आहेत ते या शहरांचेच आदश. त्यामुळे या 
पोषाखी पांढरपेश्षीकरणाच्या प्रक्रियेला स्वातंत्र्यकाळात 
वेगाने गती मिळाली असल्याचा प्रत्यय येतो. 
आज शिक्षणाचा प्रसार समाजाच्या आणखी 
काही स्तरांत झाला, तो तुलनेने अधिक समाजसन्मुखही 
झाला आहे, स्वातंत्र्योत्तर काळातील बदलत्या परिस्थिती- 
मुळे त्याने ' मुक्तिवादी ' वळणही घेतले आहे. तथापि तो 
मनाने आणि आदर्जानीही जुन्या पांढरपेश्षी वळणालाच 
चिकटून राहात असल्याचे जाणवते. डॉ. आंबेडकरांनी 
दलित समाजासमोर मांडलेले आदर्ग, ])तप, 
ठछाग्ाइट, &छा(82 चा दिलेला संदेश, आणि 
त्यातून ज्ञारेली साहित्यक्षेत्रातीळ परिवर्तने यांकडे 
बारकाईने पाहिल्यास हेच प्रत्ययास येते. 
या परिस्थितीला केवळ एकच गट क्विवा वर्ग 
कारणीभूत आहे, असे नाही. यात अनेक गुंतागुंतीचे 
पदर एकमेकांत गुरफटलेले आहेत. पण यांतील प्रगमन- 
शीलतेच्या आड येणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे 
जीवनाच्या सवच क्षेत्रांत इंग्रजी प्रबोधनाचे चाललेले 
अंधळे अनुसरण, भरीव औद्योगिकौकरणाऐवजी, 
औद्योगिकरणाचे पृष्ठस्पर्श, आपली शासनयंत्रणा, शिक्षण- 
व्यवस्था, विज्ञानविषयक विचार, अर्थविषयक ध्येय- 
धोरणे किंवा आजच्या जीवनाचे कोणतेही. घटक 
यांतून याचीच प्रचीती येते. वाढत्या औद्योगिकरणाचा, 
नव्या यंत्रसंस्कृतीचाही, जागतिक परिस्थितीचाही हा 
परिणाम असेल. या वाबतीत मराठी साहित्याला, 
स्वतंत्रपणे किवा अलगपणे, काही करणे शक्यही नसेल. 
पण अंतरमुखवृत्तीने या साऱ्याचा मागोवा घेण्याच्या आड 
बाह्य परिस्थितीचे हे अडसर उभे राहण्याचे तसे 
कारण नाही. प्रश्‍न भाहे तो या बावतीतील तळमळीचा. 
जीवनाच्या सर्वांगीण आकलनाचा, आंतरिक ज्ञानाचा 
दिवा पेटविण्याचा- तो प्रज्वलित करण्याचा. 


क्ष वेधले होते. पण त्याचा काही 


होते, हे येथे लक्षात घेण्या- 


1.3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सेंगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


आरोग्य आणि संस्कृती 


अ. ना. ठाकूर 


१ 


अगदी वरवर पाहिले असता आरोग्य आणि 
संस्कृती या भिन्न भिन्न गोष्टी आहेत, असे वाटेल. या 
दोन गोष्टींचा एकमेकींशी काय संबंध ? असा प्रश्‍नही 


मनात येऊ शकेल. अर्थात, अधिक खोलात जाऊन . 


पाहिले, तर मात्र यांच्यातील परस्परसंवंध उघड होत 
जातील. समाजाची व व्यक्‍तीची सांस्कृतिक पाइवंभूमी, 
विचारांवर पडणारा संस्कृतीचा प्रभाव, रोगाविषयीची 
मते व उपचाराच्या पद्धती, राहणीमान, आजारपणात 
होणारे वर्तन, मृत्युप्रमाण वर्गरे अनेक गोष्टी विचारात 
घेतल्यास आरोग्य व संस्कृती यांच्यातील अन्योन्यसंवंध 
लक्षात येतील. काही बाबी तर एकमेकींमध्ये इतक्या 
मिसळून गेलेल्या आहेत, की प्रथमदर्शनी त्या वेगळया 
आहेत, हेच ध्यानात येत नाही. थोडक्यात आरोग्य हे 
संस्कृतीचे एक अंग बनले आहे, हेच यातून उघड होते. 

केवळ रोगाचा अभाव म्हणजे व्यक्‍ती आरोग्य- 
संपन्न आहे, असे म्हणता येईल का ? निश्‍चितच नाही. 
सभोवतालच्या एकूण वरिस्थितीच्या संदर्भात फक्‍त 
झारीरच नव्हे तर मनही कार्यक्षम रीतीने काम करू 
शकत असेल, तरच व्यक्‍ती स्वस्थ आहे असे म्हणता 
येते. दु:खीकष्टी-निरोगी व्यक्‍ती आरोग्यसंपन्न म्हणता 
येत नाही. जोमदार शरीर व उल्हसित मन हे आरोग्य- 
संपन्न स्थितीचे गमक म्हणता येईल. आणि व्यक्‍तीच्या 
अशा स्थितीला आरोग्य वा स्वास्थ्य म्हणतात. 

संस्कृती म्हणजे काय ? संस्कृतीच्या अनेक प्रकारे 
शकतात. पण थोडक्यात व काहीक्ली बंदिस्त 
संस्कृती म्हणजे व्युत्पन्न वा 
शिक्षित अश्या वर्तनाचे संकलित, आदर्श उदाहरण होय. 
हे वर्तन म्हणजे पिढ्यान्‌ पिढ्यांचे संचित असून ते 
मोठ्याकडून लहानाकडे किवा एका पिढीकडून पुढील 
पिढीकडे आलेले असते. काहींच्या बाबतीत हे असे 
साचत गेलेले नसते ( उदाहरणार्थ, काही व्यक्‍ती वा 
गट एखाद्या प्रस्थापित समूहात नव्याने येऊन दाखल 
होतात व तेथील संस्कृतीचा स्वीकार करतात). अशा 

न. भा. २० 


व्याख्या होऊ 
व्याख्या द्यायची झाल्यास 


अनुक्रमणिका 


प्रकारे संस्कृती हा माणसाचे व्यक्तिमत्त्व आणि समाज 
यांचा एक मुख्य घटक झालेला असतो. थोडक्यात, 
समाजाला व पर्यायाने व्यक्तीलाही सभोवतालच्या 
परिस्थितीशी जमवून घेताना काही सामाईक मार्ग 
अनुसरावे लागतात. व्यक्तीचे वर्तन व भवितव्य 
यांच्याशी निगडित अक्षा हरेक बावीवर यांचा परिणाम 
होत असतो. या सामाईक वतंनतर्‍हांचे वर्णन “ संस्कृती ' 
या अमूर्त संकल्पनेने केले जाते. 

यामुळेच माणसाचे शारीरिक आजार व मानसिक 
विकार यांच्याकडे कसे पाहण्यात येते अथवा या बाब- 
तीतील एकूण भावना, प्रतिक्रिया कोणत्या प्रकारची 
असते, हे संस्कृतीवर अवलंबून असते. एवढेच नव्हे, तर 
कोणते व्यक्तिगत अनुभव व वर्तनाच्या कोणत्या वाबी 
ह्या आरोग्याच्या समस्या वा आजारपण म्हणून गृहीत 
घरल्या जातील, हेही संस्कृतीनुसार ठरते. अर्थात, 
सांस्कृतिक श्रद्धांचा आरोग्यावर भळावुरा प रिणाम होतो. 
यांपैकी टोकाचा वाईट परिणाम मृत्यू हाही असू शकतो. 
उदाहरणार्थ, विषारी साप चावला असता मांत्रिकावर 
व बहिरोबावर पुर्ण भरवसा टाकून उपचार न करणारे 
आदिवासी; चेटकावर किंवा भानामतीवर श्रद्धा 
असल्याने देवत्रट्षषाकडून अघोरी उपाय करून घेणारे 
खेडेगावातील लोक अथवा उपासमार होत असली, तरी 
निपिद्ध अन्नाला स्पर्श न करणारे श्रद्धाळू हे मृत्यूलाच 
जवळ करीत असतात. 

प्रत्येक समाजात आरोग्य वा आजारपण यांविष- 
यीच्या काही कल्पना वा श्रद्धा निर्माण झालेल्या 
असतात. समाजाला सताविणारे आरोग्याविषयीचे प्रश्‍न 
व शंका-कुशंका, त्यांच्यावर उपलब्ध असलेले परंपरा- 
गत उपाय व त्यांविषयीची रूढ स्पष्टीकरणे आणि 
त्या त्या वेळची विज्ञानात झालेली प्रगती व तिच्या- 
विषयीच्या जाणिवेचा समाजात झालेला प्रसार या सर्व 
गोष्टींचे प्रतिबिब अश्या श्रद्धांमध्ये पडलेले असते. 


यामळे आरोग्य व आजारपण यांच्याविषयीची मते 


पराचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१५० 


वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी आढळणे स्वाभाविकच 
आहे. असे असले, तरी स्वतःच्या समाजावर लक्ष 
केंद्रित केले असता पुष्कळदा या मतभिन्नतेची दखल 
घेतली जातेच, असे नाहो. मात्र पुर्वी आफ्रिकेतील अझांडे 
या अपरिचित लोकांच्या अंधश्रद्धा आपल्या वाचनात 
येतात, तेव्हा या मतभिन्नततेची आठवण होते. कारण 
चेटकामुळे पीक येत नाही वा नष्ट होते; आजारपण 
येते अथवा मृत्यूसारखे अरिष्ट येते; या त्यांच्या कल्पना 
आपल्याला नवीन असतात व म्हणून आपल्या त्या 
चटकन लक्षात येतात. अर्थात, सर्वच समाजांत अज्ञा 
श्रद्धा कमीजास्त प्रमांणात असतात. मात्र अपरिचित 


गोष्टींकडे लक्ष आकषित होते, हे खरेच. अगदी प्रगत - 


समजल्या जाणार्‍या अमेरिकन समाजातही अक्षा काही 
श्रद्धा असतात कौ, ज्यांची खातरजमा करून घेण्याच्या 
भानगडीत हे लोक पडत नाहीत. उदाहरणार्थ, गॅरिटॉल 
वा कार्टरसं गोळी यांसारख्या औषधांनी (! ) शक्‍ती वा 
जोम प्राप्त होतो व रोगाला प्रतिवंधही होतो हा समज 
(मात्र अथी ओषधे डॉक्टर लिहून देत नाही हेही 
खरेच). वरीलपैकी प्रत्येक वावतीत वैज्ञानिक पुरावा 
हा विरुद्धष जाणारा आहे. 

समाजाने काही ध्येये समोर ठेवलेली असतात; 
त्या काही आझ्या-आकांक्षा व महत्त्वाकांक्षाही बाळग- 
लेल्या असतात. यांतुनच समाजासमोर काही आव्हा- 
नेही असतात. या सर्वे गोष्टींच्या बाबतीत प्रत्येक 
समाजाच्या काही संकल्पना ठरून गेलेल्या असतात. 
आणि आरोग्य वा आजारपण यांचा अर्थ सवंप्रथम 
या संकल्पनांच्या संदर्भात लावला जातो. काही वेळा 
प्रादेशिक स्वरूपाच्या सामाजिक गरजा असतात. 
आजारपण वा आरोग्यं यांचा अर्थ या गरजांच्या 
संदर्भातही लावला जातो. उदाहरणाथ, शहरी माण- 
साच्या शारीरिक क्षमतेविषयीची एक सर्वसाधारण 
पातळी गृहीत धरलेली असते. शिकारीवर पोट भर- 
णाऱ्या समाजातील माणसाच्या बाबतीत ही शरीर- 
क्षमता पुरेशी सक्षम मानता येणार नाही किंवा 
शिक्षणावर भर देणार्‍या उद्योगप्रधान समाजात सोम्य 
स्वरूपाचे. मानसिक मागासलेपण हा आजार मानला 
जांतो. अन्य आदिम समाजात हा आजार खिजगणती- 
तही असणार नाही. 

औरोग्य, रोग, डी आजारपण इत्यादींविषयीच्या 
कल्पनाच नव्हे, तर ही सववत्र एकसारख्या नस- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


तात. कारण त्या त्या समाजाच्या सांस्कृतिक अनुभवां- 
नुसार या व्याख्या ठरत असतात. रोगाची सर्वसाधारण 
व्याख्या करायची झाल्यास व्यक्‍ती व तिच्या सभो- 
वताल्ची परिस्थिती विचारात घ्यावी लागते. व्यक्‍ती व 
सभोवतालचा परिसर यांच्यात परस्परक्रिया होत असते. 
या परस्परक्रियेत बदल घडून येतात. जेव्हा असे बदल हे 
व्यक्तीचे स्वास्थ्य बिघडविण्यास किवा रोगाची 
लक्षणे निर्माण करण्यास पुरेसे ठरतात तेव्हा रोग होतो. 
याचाच अथ व्यक्‍तीची प्राकृतिक स्थिती नष्ट करणारे 
हे बदल म्हणजे रोग होय. अर्थात, रोगाची ही व्याख्या 
व्यापक व स्थूल अशीच आहे. विज्ञानाच्या दृष्टीने रोग 
म्हणजे एखाद्या विशिष्ट लक्षणसमूहाला कारणीभूत 
होणारी विशिष्ट विकृती वैज्ञानिक प्रक्रिया होय. या 
काटेकोर व्याख्येनुसार एड्स, कर्करोग अथवा कुष्ठरोग 
यांच्याप्रमाणेच डोक्यातील कोंडा हाही रोगच आहे. 
समाजशास्त्रीय दृष्टीने विचार केल्यास ' कुष्ठरोग व 
डोक्यातील कोंडा हे एकाच मापाने मोजले जातील असे 
नाही. कारण समाजाचे लक्ष वेधून घेणारे काही लक्षण- 
समूह वा रोग असतात व समाजात रोग म्हणून ते 
अधिक मान्यता पावलेलेही असतात. एखाद्या लक्षण- 
समूहाचा व्यक्‍तीला किवा समाजाला कितपत उपद्रव 
होतो; त्यानुसार त्याला रोग म्हणून समाजात सवंत्र 
मान्यता मिळते किवा एखाद्या जवळजवळ निरुपद्रवी 
छक्षणसमूहाला रोग म्हणतसुद्धा नाहीत. 

आरोग्याच्या बाबतीतही अश्ली मतांतरे साहजिकच 
असतात. व्यक्‍तीच्या स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक 
स्थितीविषयीचे निकप भिन्न भित असु शकतात. त्यामुळे 
तिच्यात बिघाड झाला आहे की नाही हे त्यात्या 
समाजाच्या अनुभवानुसार ठरत असते. माणसाचा हा 
ऐतिहासिक काळ तपासुन पाहिल्यास नवजात वा लहान 
बाळाची मृत्यू ही स्वाभाविक घटना मानली जाई. 
याचा अथे बालमृत्यू ही अपेक्षित वा गृहीत घटना ठरत 
असें. त्यामुळे तिचा आरोग्याशी संबंध जोडला जाण्याची 
शक्यताच नव्हती. आधुनिक काळात व तेही उद्योग- 
प्रधान समाजात बालमृत्यू ही अनपेक्षित व दु:खद घटना 
मानली जाते व तिचा सामाजिक आरोग्याशी संबंध 
जोडला जातो. म्हणजे आरोग्याच्या दृष्टीने ही एकूण 
समाजाच्याच चिंतेची बाब ठरते. आणि तिच्यावर 
उपाय योजण्याचे प्रयत्नही होतात. काही उष्ण कटि- 
बंधीय प्रदेशांमध्ये ' यॉज ' नावाचा संसर्गजन्य रोग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आरोग्य आणि संस्कृती 


आढळतो. या रोगात कातडीवर पुळ्या येऊन त्वचा 
रासवेरीच्या फळाप्रमाणे दिसते. त्या प्रदेशांत पूर्वी हा 
रोग एवढ्या व्यापक प्रमाणात होत असे की त्याच्याकडे 
रोग म्हणून पाहिले जात नसे. तसेच दक्षिण अमेरिके- 
मधील इंडियन लोकांमध्ये. कातडीवर विविध रंगछटा 
निर्माण करणारा ' डिस्क्रोमिक स्पायरोकीटॉसिस * हा 
रोग इतका सावंत्रिक होता की, ज्याला हा रोग झालेला 
नाही त्याला तेथील लोक अप्राकृत ( रोगी ) संबोधित 
असत. 

लहान मूल असो वा प्रौढ व्यक्‍ती असो तिला 
जगण्यासाठी अन्नाची व चांगल्या आरोग्यासाठी पोषक 
आहाराची गरज असते. कोणते पदार्थ खाण्याच्या दृष्टीने 
योग्य आहेत आणि ते कसे तयार करावेत यांविषयीचे 
काही यमनियम समाजात रूढ झालेले असतात व बहुधा 
समाजातील एखादा गटच याविषयीचे मापदंड ठरवतो. 
उदाहरणार्थ, शाकाहार, मांसाहार, निषिद्ध पदार्थ वगैरे. 
तसेच दोतीच्या, अन्नावर प्रक्रिया करण्याच्या व त्याची 
गुणवत्ता वाढविण्याच्या पद्धती कोणत्या असाव्यात हे 
सांस्कृतिक घटकांवर अवलंवून असते. मात्र अशा प्रचलित 
वा प्रस्थापित पद्धतीतून काही रोग उद्‌भवतात. जगाच्या 
पुष्कळ भागांत प्रचलित आाहारांत प्रथिने व जीवनसत्त्वे 
यांची कमतरता असते. यातून विशिष्ट प्रकारचे त्रुटि- 
जन्य रोग उद्‌भवतात (उदाहरणार्थ, रक्‍तक्षय, मुडदूस, 
रातांधळेपणा, बेरीबेरी). उलट, विकसित प्रदेश्यांमध्ये 
स्निग्ध पदार्थ, साखर, आहारात फाजील प्रमाणात 
समाविष्ट झालेले पदार्थ (उदाहरणार्थ, आइस्क्रीम) 
यांच्यामुळे अगदी वेगळे रोग उद्‌भवू शकतात (उदा., 
ककरोगाचे विविध प्रकार, हृद्रोहिणीचे विकार, 
मधुमेह इत्यादी ). याच्या उलट उद्योगप्रधान देशांत 
पोषणमल्य कमी असणारे खाद्य पदार्थ खाण्याची टूम 
निघाली. यामुळे असे पदार्थ मोठ्या प्रमाणात खाणाऱ्या 
तेथील तरुण पिढीत कुपोषणाची लक्षणे दिसु लागली 


आहेत. 
स्तनपान हा एक परिपू्णे आहार भाहे. मात्र त्याच्या- 
ही रूढ झाल्या आहेत. 


विषयी अगदी वेगवेगळ्या समजुत 
जेथे स्तनपान हा संस्कृतीचाच एक घटक मानतात, 
तेथील बालकांना मातेच्या दुधातून पोषक आहार हम” 
खास मिळतो. उलट, स्तनपानाविषयीच्या गैरसमजातून 
जेथे माता मुळाला आपले दूध न पाजता बाटलीने दूध 
पाजते, तेथे यातून. बालकाच्या पोषणाविषयीचे काही 


अनुक्रमणिका 


आणि त्यांच्या संदर्भात या कृत 


१५१ 


प्रन उभे राहतात. कुपोषणाच्या जोडीनेच कधी कधी 
अश्ा मुलांची रोगप्रतिकारशक्‍ती कमी होते. परिणामी 
एकूणच आरोग्यविषयक प्रश्‍न उद्‌भवतात. शिवाय प्रगत 
मानल्या गेलेल्या लोकांचे अनुकरण इतर लोक करतात. 
त्यामुळे मुलाला बाटलीने दूध पाजण्याची पद्धती 
अल्पविकसित देशांतही रूढ झाली. मातेच्या दुधाला 
पर्याय म्हणून वापरण्यात येणारे बालक-अन्नाचे प्रकार 
तेथे बनविण्यात येऊ लागतात. मात्र असे अन्न योग्य 
रीतीने बनविण्याची माहिती व आरोग्यविषयक 
परिस्थिती तेथे नसते. यामुळे निकृष्ट, दर्जाचे बालक- 
अन्न वापरले जाते. किंवा काहींना चांगले बालक-अन्न 
वापरणे परवडत नाही. परिणामी बालकांबरोबरच 
एकूण समाजाचे आरोग्यच घसरणीला लागते. आणि 
स्तनपान किती आवश्यक आहे यांची जाहिरात 
करण्याची वेळ येते. 
सामाजिक स्थिती व आरोग्य 

सामान्यपणे समाजाच्या स्थितीवर त्याचे आरोग्य 
अवल्ंबून असते. हा मुद्दा या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचा 
ठरतो. कारण यात पुढील अनेक घटक येतात. व्यक्तीचे 
काम, कुटुंब, मनोरंजन या गोष्टींवर काही मूल्यांचा व 
पर्यायाने त्यांचा एकूण परिस्थितीवर प्रभाव पडलेला 
असतो. बालसंगोपनाच्या पद्धती, कुटुंबाचा कारभार 
चालविण्याच्या तर्‍हा, आजारपणाविषयीच्या कल्पना, 
एवढेच नव्हे तर सामाजिक महत्त्वाकांक्षा ब त्यातून 
येणारी स्पर्धा या सर्वे गोष्टी आरोग्याशी या ना त्या 
प्रकारे निगडित होत असतात. कारण यातून हूद्‌- 
रोहिणीचे व इवसनसंस्थेचे रोग उद्‌भवू शकतात; 
तसेच मानसिक ताणतणाव, हिसा, आत्महत्या यांसारखे 
प्रश्‍नही उभे राहू शकतात. या सर्वांचा समग्र परिणाम 
द्ेवटी समाजस्वास्थ्यावर होत असतो. 

समाजात कमीजास्तं सुसंस्कृत असे गट असू 
शकतात. सामान्यपणे यांपैकी कमी सुसंस्कृत गटांत 
आरोग्याचा दर्जा तुलनेने कमी प्रतीचा असतो व त्यांच्यात 
मृत्युप्रमाण अधिक आढळते; तर वयोमान कमी 
आढळते. अर्थात, यामागे वैद्यकीय (वा जीवविज्ञानाची ) 
कारणे अजिबातच नससात असे नाही; परंतु वैद्यकीय 
बाबींवरही समाज व संस्कृती यांचा प्रभाव पडत 
असतो. धूम्रपान, मद्यपान, लैंगिक व्यवहार या बाबतीत 
खाद्या समाजाने काही मूल्ये स्वीकारलेली असतात 


ए 
ींचे मूल्यमापन होते. या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ 


मूल्यांना चिकटून राहण्याने आरोग्यावर भलेबुरे परि- 
णाम होऊ शकतात. उदाहरणाथे, सेव्हन्थ डे अँडव्हेंटिस्ट 
या धर्मपंथात धूम्रपान निषिद्ध आहे. त्यामुळे त्यावर- 
हुकूम कमंठ आचरण करणार्‍या या पंथाच्या लोकांत 
फुप्फुसाच्या ककंरोगाचे प्रमाण इतर लोकांच्या मानाने 
खपच कमी म्हणजे एकअष्टमांश एवढेच आढळले 
होते. उलट, काही- आदिवासी जमातींत मद्यपान 
हे धामिक कमंकांडाचाच एक भाग बनून गेलेले 
आहे. अद्णा समाजात मद्यपानाचे आरोग्यावर होणारे 
दुष्परिणाम अधिक प्रमाणात आढळणे 'स्वाभाविकच 
आहे. 

उपजीविकेचे साधन, सामाजिक अभिसरण व 
बंधने यांची काही नेहमीचीच कर्मकांडे झालेली असतात. 
यांच्याशी जुळवून घेण्याचे मार्गही निर्माण होतात. मात्र 
सामाजिक बदल जेव्हा ज्ञपाट्याने होतात; तेव्हा हे 
मार्ग बाजूला पडतात वा निरुपयोगी ठरतात. यामुळे 
सामाजिक संघर्ष, रोगराई, मृत्यू यांच्यासारखे दुष्परि- 
णाम समाजाला भोगावे लागतात. कारण अश्या वेळी 
जुने उपाय अपुरे ठरतात व यांना आधारभूत अशी 
समाजरचना विस्कळित झालेली असते. उदाहरणार्थ, 
पाइचात्त्य समाजात जेव्हा नागरीकरणाचा वेग जास्त 
होता तेव्हा रोगराई व मृत्युप्रमाण यांच्यात वाढ झाली 
होती. क्षयरोगाचे उदाहरण घेतल्यास औद्योगिकी- 
करणाच्या सुरवातीच्या काळात या रोगाने सर्वाधिक 
बळी घेतल्याचे दिसून येते. जसजशी राहणीमानात 
सुधारणा होत गेली आणि नागरी राहणीमानाची समा- 
जाला सवय होत गेली, तसतसे क्षयरोगानें होणार्‍या 
मृत्यूचे प्रमाण कमी होत गेल्याचे दिसुन आले होते. 
ज्याप्रमाणे खेड्याकडून शहराकडे स्थलांतर करताना 
आरोग्यविषयक प्रश्‍न उभे राहिले; त्याचप्रमाणे नवीन 
भौगोलिक प्रदेशात स्थलांतर होताना सुरुवातीच्या 
काळात रोगांचे व त्यांतुन उद्‌भवणाऱ्या मृत्यूचे 
प्रमाण जास्त असल्याचे अनेक अभ्यासांवर्न उघड 
झाळे आहे. नवीन प्रदेशातील आरोग्याला अपरि- 
चित असलेली परिस्थिती व सामाजिक दृष्टीने 
पूर्णपणे वेगळ्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या 
दृष्टीने कमी पडणारी, आधी शिकलेली वर्तन- 
पद्धती या कारणांमुळे असे घडते, असे मानतात. यातून 
सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होते व व्यक्‍तीला एकणच 
वाईट स्थितीला सामोरे जावे लागते. यातून मद्यपान, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९९ 


हिसा, गुन्हेगारी व आत्महत्या यांना अनुकूल स्थिती 
निर्माण होऊ शकते. परिणामी आरोग्यविषयक धोकेही 
वाढतात. 
संस्कृतीचा पगडा 

समाजावर संस्कृतीचा दृढ पगडा बसलेला असतो. 
यातून काही वेळा आरोग्याच्या दृष्टीने काही चांगले 
परिणाम झालेले आढळतात; तर कधी कधी यामुळे 
आरोग्याविषयीचे काही गंभीर प्रश्‍नही उभे राहतात. 
स्त्री व पुरुषांच्या कामांत विभागणी झालेली दिसते, 
त्याचप्रमाणे काही वेळा परंपरेतून स्त्रियांवर काही बंधने 
आलेली असतात. उदाहरणाथ, काही समाजांत स्त्रियांनी 
मद्यपान वा धुम्रपान करणे दिष्टसंमत मानले जात 
नाही. अशा स्त्रियांचे या दोन गोष्टींच्या दुष्परिणामां- 
पासून आपोआपच रक्षण होते व यातून उद्‌भवणारे 
रोग त्यांच्यात कमी प्रमाणात आढळतात. पाचात्त्य 
समाजात धुम्रपान व मद्यपान यांविषयीचे स्त्रियांच्या 
वावतीतील संकेत व सामाजिक स्थिती यांत बदल झाले 
आहेत. म्हणजे स्त्रियांमध्ये धुम्रपान व मद्यपान यांचे 
प्रमाण वाढले आहे. यामुळे तेथील स्त्रियांमधील फुप्फु- 
सांचा ककेरोग, धुम्रपानामुळे होणारे गर्भावरील 
विपरीत परिणाम तसेच अति मद्यसेवन यांचे प्रमाण 
अन्य ठिकाण़ांपेक्षा वाढत असलेले दिसते. 

आरोग्याविपयीच्या विशिष्ट समस्यांचा अर्थ लावणे 
व त्यांवर उपाययोजना करणे या बाबतीतही सांस्कृतिक 
घटक महत्त्वाचे असतात. उदाहरणार्थ, मानसिक विका- 
राच्या व्याख्या करणें व त्यांवर इलाज करणे या 
वावतींत प्रत्येक समाजाप्रत निकव वेगळे असू शकतात. 
ना रोगनिदान व सांस्कृतिक बदल यांत नेमकी 
व कधी कधी अवघड होते. उदाह्र- 

सदभ असलेले अंगात येणे, मोठी आई 


(गळू) बरी होण्यासाठी मांड घालणे ; कावीळ उतरविणे ' 


११२९. ज्या समाजात व्यक्तीचे आयुष्यच चेटूक विद्येशी 
निगडित झालेले असते तेथे अज्ञा गोष्टी या स्वाभाविक 
वा प्राकृतच मानल्या जातात. मात्र आधुनिक समाजात 
अशा गोष्टींकडे मानसिक आजार म्हणून पाहिले जाते. 
समाजाला मान्य असणार्‍या वर्तनविषयक मर्यादा धूसर 
व बदलणार्‍या असल्याने मानसिक आजाराविषयी 
समाजा-समाजांत वेगवेगळी मते असू शकतात. उदाहर- 
क समलिंगी संभोग, विवाहबाह्य संबंध, मादक 
पदाथाचे व्यसन व अति मद्यसेवन र मक्लक्िविरोधी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेंस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


*““/ १६ १,% 
अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आरोग्य आणि संस्कृती 


राहणी इत्यादींच्या बाबतींत पाइचात्त्य, पोर्वात्य व 
काही धर्मपंथ यांची मते भिन्न भिन्न आहेत. म्हणजे अशा 
गोष्टींना काही समाजांत मान्यताच नसते व त्या 
निषिद्ध मानल्या जातात; तर काही समाजांत मानसिक 
आजार म्हणून यांच्याकडे सहातुभूतीनेही पाहिले जाते. 
यातून आरोग्यविषयक प्रश्‍नांची गुंतागुंतच वाढते. 


रोगांविषयीची मते 

हल्ली वेगवेगळया समाजांतच नव्हे तर खुद्द 
वैद्यकशास्त्रातही रोगाविषयी ( विद्षोषकरून मानसिक 
आजाराविषयी) अनेक मते आहेत. शारीरिक रोगोप- 
चार करताना वैद्यकात रोगाच्या मुळाशी असणारी 
कारणे ठरवितात व मग उपचार करतात. मात्र 
व्यक्‍तीच्या वर्तनातील दोषांवर वा विसंगतींवर उपचार 
करताना वैद्यकाची ही शाखा व रीत उपयोगी पडतेच 
असे नाही. वर्तनविषयक तज्ज्ञ व मानसोपचार तज्ज्ञ 
वर्तनातील दोष म्हणजे त्या व्यक्‍तीच्या जीवनात 
घडलेल्या व घडत असणार्‍या घटनांशी जुळवून घेण्याची 
क्रिया मानतात. पुष्कळदा असे दोष हे सर्वसाधारण वा 
प्राकृत वर्तनाहून वेगळे वर्तन असू शकते. मात्र एखादे 
वर्तन प्राकृत (योग्य) व कोणते विसंगत हे विज्ञानाच्या 
नव्हे, तर संस्कृतीच्या आधारे ठरत असते. छिन्नमानस हा 
मानसिक आजार जवळ जवळ जगभर सवंत्र आढळतो; 
तथापि प्रत्येक देशात याची व्याख्या संस्कृतीनुसार 
बदलताना आढळते, असे' जागतिक आरोग्य संघटनेने 
गोळा केलेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे. 

अँनाबाप्टिस्ट नावाच्या धर्मपंथातील हे हेराइट 
छोक वत्तीने अतिशय धार्मिक असून त्यांची राहणी 
साधी असे. त्यांच्यापैकी कोणालाच कधी मनोरुग्णा- 
लयात जावे लागळे नाही, असे माततात. आधुनिक 
संस्कृतीचे आघात या लोकांवर न झाल्याने असे घडले, 
हे याच्यामागीळ कारण सांगतात. मात्र काळजीपुर्वक 
संशोधनानंतर या लोकांतही मनोरुग्णांचे प्रमाण इतर 
समाजांएवढेच होते, असे दिसून आले. मात्र मनोरूग्णां- 
कडे हा समाज करुणेच्या भावनेतून पाही व त्यांना 
मायेचा आधार देत असे. यामुळे अन्य व्यक्‍तींप्रमाणेच 
या व्यक्तीही समाजाचा घटक बनून राहात. शिवाय 
मनोरुग्णांचे प्रक्षष्ध वर्तन. म्हणजे त्याची नापसंती आहे, 
असे ते मानीत. यामुळे मानसिक रुग्ण समाजापासून 
तुटत नसत. 


अनुक्रमणिका 


आजारपणातील वतंन 

आरोग्याविषयीच्या सवयी व आजारपणात होणारे 
वर्तन हे प्रथम कुटुंबात विकसित होते. पुरुष, स्त्री, 
समाजातील विविध गट, वांशिक गट यांच्यात या गोष्टी 
वेगवेगळ्या भाढळतात. पाश्‍चात्त्य समाजात सर्व- 
साधारणपणे पुरुषाला वेदना वा आजारपण या बाबतीत 
उदासीन राहण्यास व त्यांचा आहे तसा स्वीकार 
करण्यास शिकविले जाते. स्त्रियांना त्या मानाने असा 
प्रतिबंध कमी प्रमाणात असतो. यामुळे रुण्ण म्हणून 
स्त्रियांची अधिक प्रमाणात नोंद झालेली आढळते; 
तसेच स्त्रिया अधिक वैद्यकीय] सेवा वापरतात, असेही 
दिसून येते. आरोग्यविषयक बाबी किंवा साथीचे रोग 
यांची समाजातील उच्चस्तरीय गट अधिक जाणीव- 
पूर्वक व लवकर दखल घेताना दिसतो. त्यामुळे हा वर्ग 
रोगप्रतिबंधक व आरोग्यवर्धक सेवा उपलब्ध व्हाव्यात 
म्हणून पुढाकार घेतो, शिवाय अश्या सेवांचा ते अधिक 
प्रमाणात वापरही करतात. उदाहरणार्थ, मुलांना 
टोचण्यात येणारी व देण्यात येणारी प्रतिबंधक औषधे; 
कुटुंबकल्याणविषयक सेवा वगैरे. रोग व आरोग्य सेवा 
यांच्याकडे भिन्न वंशांतील लोक अगदी वेगळ्या दृष्टींनी 
पाहतात. वैय्यक्तिक व सामाजिक आरोग्य, शारीरिक 
व मानसिक आजार यांच्याविषयीच्या कल्पनाच अगदी 
वेगळ्या असू शकतात. उदाहरणार्थ, काही वांशिक गट, 
काही बाबतींत शारीरिक / मानसिक आजार असा भेद 
करण्यासही राजी नसतात किवा सामाजिक अस्वास्थ्य 
हे त्यांनी गृहीतच" धरलेले असते. 

शारीरिक वेदना किंवा मानसिक दुःख यांना 
एखादा समूह कसा प्रतिसाद देईल, हे त्या समूहावरील 
सांस्कृतिक घटकांच्या प्रभावावर अवलंबून असते. 
ज्ञारीरिक वेदनांचेच उदाहरण ध्यायचे झाल्यास त्यांच्या- 
विषयीची एखाद्या समाजाची प्रतिक्रिया दुसर्‍यासारखी 
नसते. कारण या प्रतिक्रियेत त्या त्या समाजाच्या 
श्रद्धांचे प्रतिबिब पडलेले असते. उदाहरणार्थ, इटालियन 
वा ज्यू समूहांतील लोक आजारपण वा वेदना उघडपणे 
मान्य करतात. उलट, आयरिश लोकांना वेदना दडवून 
ठेवण्यास शिकविले जाते. शिवाय आजारपणाविषयीचा 
इटालियन व ज्यू लोकांचा प्रतिसाद सारखाच असला, 
तरी इटालियन लोक खुद्द आजारंपणाविषयी अधिक 
विचार करतात; तर ज्यू लोक आजारपणाचा अथे 
आपल्या भवितव्याच्या वा भावी कल्याणाच्या दृष्टीने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१५२३- 


"नवभारत' 
७५ 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


१५ 


काय होतो, याची अधिक चिंता करतात. ज्यू लोकांमध्ये 
मुलांचे आरोग्य हा माता-पित्यांच्या जिव्हाळ्याचा व 
चितेचा विषय असतो. त्यामुळे ही मंडळी मुलांच्या 
आरोग्याची विशेष काळजी घेतात व आरोग्यरक्षणाच्या 
उपायांची हेळसांड करीत नाहीत. यातूनच तेथे आरोग्य- 
विषयक बाबी हा सांस्कृतिक रिवाजांचा एक भाग 
बनला आहे. 
आजारावरील उपाययोजना तसेच रोगप्रतिवंधा- 
त्मक उपाय लोकांच्या पचनी पडावे लागतात. याकरिता 
समाजासमाजांतील सांस्कृतिक भेद माहीत असावे 
लागतात. कारण सांस्कृतिक आज्ला-अपेक्षांशी न जुळ- 
णाऱ्या उपायांविषयी गैरसमज होण्याची शक्‍यता असते 
(उदाहरणाथ, नसवंदीच्या शस्त्रक्रियेने पुरुष दुबळा 
बनतो हा गरसमज). तसेच अश्या उपायांत अनिष्ट 
फेरफार होण्याची शक्‍यता असते. अथवा अद्या उपायांकडे 
लक्षच दिले जात नाही. म्हणून आरोग्यसेवकांनी हे 
सांस्कृतिक मुद्दे विचारात घेऊन उपाय योजावे लागताद. 
म्हणजे रुग्णाला स्वीकाराह रीतीने उपाय योजल्यास 
उपयोगी ठरतात. अन्यथा कधीं कधी सांस्कृतिक भावना 
व मानसिक विकार यांच्यात गल्लत होऊ शकते. 
अमेरिकेतील एका रुग्णालयातील रुग्णांच्या अभ्या- 
सावरून अशी ,गफलत झाल्याचे दिसुन आले होते. 
काही समाजांत भावनिक तक्रारी वा मनोविकार 
उघडपणे व्यक्‍त केळे जात नाहीत वा तसे करणे निषिद्ध 
मानले जाते. अज्ञा समाजांतील मनोरुग्ण विविध 
प्रकारच्या संदिग्ध शारीरिक तक्रारी घेऊन डॉक्टरकडे 
येतात.. मात्र यामागे मानसिक तक्रारी आहेत, हे 
डॉक्टरच्या लक्षात आले, तरी त्याबाबत रोग्याशी 
मोकळेपणाने बोलता येत नाही. उलट, आधुनिक मानस- 
शास्त्रातील प्रगतीची जाण असलेले रुग्ण शारीरिक 
तक्रारीप्रमाणेच मानसिक आजाराविषयी डॉक्टरजवळ 
सहजपणे मन मोकळे करू शकतात. अर्थात, असे असले 
तरी डॉक्टरला रुग्णाचा पूर्वेतिहास समजून घेणे आव- 
इयक असते. कारण त्यावरून डॉक्टर रोगाचे निदान 
करतात. अर्थात, रोगी किती खुलेपणाने बोलतो आहे 
व त्याच्या सोगण्यावर काही बंधने ( सांस्कृतिक ) 
आहेत की काय, हे डॉक्टरला तपासून पाहावे लागते. 
नाही तर निदान व पर्यायाने उपचार या बाबतींत 
चुकीचे निष्कर्ष निघू शकतात. थोडक्यात व्यक्तिगत 
दुःख वा भावना उघड करण्याच्या बाबतीत निर्बंध 


अनुक्रमणिका 


नंव'भार॑ंत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


पाळणाऱ्या रुग्णांच्या आणि मुळात मानसिक असणारे 
दुखणे शारीरिक तक्रारींद्वारे उघड करणाऱया रुग्णांच्या 
बाबतीत रोगनिदान व उपचार या बाबतींत अनाव- 
श्यकच नव्हे तर धोकादायक निर्णय घेतळे जाण्याची 
शक्यता असते. अश्या प्रकारे सांस्कृतिक बाबींचा 
वैद्यकीय निर्णयावर व अखेरीस आरोग्यविषयक बाबीं- 
वर परिणाम होणे अपरिहार्य असते. या म्हणण्याला 
अनेक संशोधनपर अभ्यासांद्वारे पुष्टीही मिळाली आहे. 
उपचार पद्धती 

रोगावरील उपचार व आरोग्यरक्षण याकरिता 
प्रत्यक समाजात काही व्यक्‍ती वा संघटना निर्माण 
झालेल्या असतात. त्यांचा आवाका व संख्या समाज- 
परत्वे वेगवेगळी असू शकते. काही समाजांत अश्या 
व्यक्तींच्या अंगी खास शक्‍ती असते, असे लोक मानून 
चालतात. अर्थात, हे लोक समाजाची अन्य कामेही 


करीत असतात. वैदू वा देवक्रषी ही अक्षा लोकांची 
उदाहरणे होत. उलट, 


पणे निश्‍चित केलेली असतात. शिवाय या मंडळींना 


दीर्घकाळ उमेदवारी करावी छागते. व खास प्रशिक्षणही 
घ्यावे लागते. । 


देवक्रषी वा वैदू हा आजारपण हा समग्र व्यक्तीचा 
विकार. असे जे रोः 


रोग्याशी जवळचे नाते निर्माण करणे व 
त्याचा विश्‍वास संपादन करणे याकरिता तो प्रयत्न 
करतो. दुष्ट आत्मा, पुर्वेजांच्या भूताची बाधा, व्हायरस 
अथवा अपुरे इन्शु्धीन यांपैकी कोणतीही एक गोष्ट 
रोगाचे कारण म्हणून निश्‍चित केली; तरी कोणत्याही 
बाबतीत रोग्याचा उपचार करणाऱ्यावर ( अगदी 
आधुनिक डॉक्टरवरही ) विश्‍वास बसणे आवझ्यक 
असते. असा विश्‍वास निर्माण झाल्यावरच ( योग्य 
मार्गाने) उपचार पुढे चाळू ठेवता येतात. दुष्ट आत्मे 
थाळवून देऊन रोग्याचा त्याच्या. 
सबेध स्थापन झाला असल्याची सफ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामंडळ, वाई 


आरोग्य आणि संस्कृती 


देणे आवश्‍यक असते. याचप्रमाणे आपले मूल बरे 


झाले आहे असे दिसत ( वाटत ) असताना मातेला . 


अँटिबायॉटिक औषधांचा विशिष्ट कालावधीचा उपचार 
पुढें चालू ठेवणे कसे आवश्यक आहे, हे पटवून द्यावे 
' लागते. अर्थात, उपचारात खंड पाडून. चालणार नाही 
याची खात्री पटवून दिल्यावरही उपचार पुढे चालू 
ठेवण्याच्या बाबतीत मातेला राजी करणे बर्‍याचदा 
डॉक्टर मंडळींना अवघड जाते, असा अनुभव आहे. 
यामुळे उपचारांत खंड पडून त्याचे व्हायचे ते दुष्परिणाम 
होतात, आधुनिक वैद्यकीय उपचारांविषयीची डॉक्टरची 
व मातेची जाण यांत असणारी तफावत हे यामागचे 
कारण असते. थोडक्यात वैद्य वा डॉक्टरची विदवा- 
साहुता हा एक महृत्त्वाचा घटक आहे. 
पाश्‍चात्त्य वैद्यक व्यावसायिकांचे रोगोपचाराविष- 
यीचे विचार पुष्कळशा रुग्णांच्या विचारांशी जुळणारे 
नसतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यामागेही 
कारणे असू शकतात. उदाहरणार्थ, या व्यवसायाला 
येत असलेले यांत्रिक व धंदेवाईक स्वरूप, तसेच या 
व्यावसायिकांना विविध सांस्कृतिक पारर्वंभूमीची 
बर्‍याचदा कल्पना नसते. शिवाय अंधश्रद्धा, अज्ञान 
इत्यादी गोष्टींचा ते' तिरस्कार करतात. या सर्वे 
गोष्टींचा उपचारावर परिणाम होऊ शकतो. असे 
असले, तरी 'आधुनिक वैद्यकाच्या पुष्कळ गोष्टी 


र्क 


१५५ 


बहुसंख्य ' लोकांच्या अपेक्षांशी जुळणाऱ्या आहेत. मात्र 
तरीही आधुनिक वैंद्यकाला आरोग्याची सर्वांगीण 
काळजी घेण्यात कोठे कोठे पुर्णपणे यश येऊ शकत 
नाही. यामागे पुढीलपैकी एक ना अनेक कारणे असू 
शकतात : वैद्यक व्यवसायाविषयी गैरसमज, विविध 
वैद्यकोय सेवांमधील समन्वयाचा अभाव, वैद्यकीय 
सल्ल्यानुसार न वागणे, रुग्ण व आरोग्यव्यावसायिक 
यांच्यातील दुरावा, रोगोपचारांनंतर घ्यावयाच्या 
काळजीत पडणारा खंड वगेरे. 

अश्या प्रकारे माणसाच्या आरोग्याचा विचार 
करताना तो एका सामाजिक-सांस्क्ृतिक परंपरेचा एक 
घटक म्हणून विचारात घ्यावा लागतो. असा विचार 
न करणारी मंडळी माणसाकडे एक यंत्र म्हणून पाहू 
लागतात. एका समग्र व्यवस्थेचा आरोग्यसेवा हा एक 
घटक आहे, हेही लक्षात घेणे आवश्‍यक असते. आरोग्य- 
सेवेचे यश हे केवळ विज्ञानातील प्रगती किवा तंत्रविद्ये- 
तील कर्तृत्व अशा मापदंडांनी मोजले जाणे योग्य नाही. 
या गोष्टींचे महत्तत आहेच; पण अखेरीस या सेवेने 
माणसाला प्रत्यक्ष काय दिले, हा निकषच अधिक 
महत्त्वाचा ठरणारा आहे. आणि येथे माणूस हा एका 
सामाजिक व सांस्कृतिक समाजाचा एक घटक आहे, 
हे विसरून चालता येण्यासारखे नाही. 


टू 
श्र कि 


साभार पोच १ 


£ मी पत्नी, गुप्तहेर किम फिल्वीची- एलिनार 
फिल्बी, अनुवाद- उमाकांत ठोमरे; श्रीविद्या 
प्रकाशन, २५०, शनिवार पेठ, पुणे-२० आवृत्ती 
पहिली; १९९१; पू. १७३; कि. ७५ स्प्ये. न 

४ हिमाळयातील पुष्पघाटी (व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स )- 
सुरेशचंद्र वारघडे; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजया- 
नगर, पुणे- ३०; आवृत्ती पहिली; १९९१; 
पृ. १०४; किं. ५० रुपय. र 

शै फुटलेले बांध- भीमराव शिरवाळे; श्रीविद्या 
प्रकाश्नन, २५०, शनिवार पेठ, पुणे २०; प्रथमावृत्ती 
१९९१; पृष्ठे १२२; किंमत ४० रुपये, 


अनुक्रमणिका 


& उमाजी राजे, सुक्‍्काम डोंगर- सदाशिव 
आठवले; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे- 
४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९१; पृ. २८८; 
कि. ६० स्पये. भे 


के निसर्ग-पर्यावरण प्रदूषण- भा. पं. जोशी, 
अ. ना. चौधरी; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, 


पुणे- ३०; प्रथमावृत्ती; १९९१; पृ. १५८; 
कि. ४५ रुपये. 

$ रूपेरी ळारा- बाबुलनाथ; काळे ब्रदर्स पब्लिकेशन, 
« रम्यनगरी ', 'ओ ' बिल्डिंग, फ्लॅट नं. २३, 
बिबवेवाडी, पुणे-३७; पृष्ठे २२४; किमत ५० शुपये. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वाड्सयेतिहासाचे तत्वज्ञान आणि मराठी वाड्मयेतिहास 


दत्तात्रय पुंडे 


एका विशिष्ट भाषेतील समग्र वाहूमयक्रतींचा 
आणि वाडूमयीन घडामोडींचा एक विशिष्ट बाडूमयीन 
अथवा वाडूमयसंबद्ध दृष्टिकोण घेऊन केळेला परंपरा- 
धिष्ठित ऐतिहासिक अभ्यास म्हणजे वाडूमयेतिहास 
अश्ली वाडूमयेतिहासाची स्थूल व्याख्या करता येईल. 
वाडू्मयेतिहास ही वाड्मयाच्या अभ्यासाची एक पद्धती 
आहे. आणि ती वाडूमयसिद्धात्त आणि वाडूमयीन 
टीका या वाडूमयाभ्यासाच्या इतर दोन पद्धतींहून 
पुर्णपणे वेगळी आहे. वाडूमयनिमितीच्या  प्रेरणा- 
भ्रवृत्तींची आणि प्रभावपरिणामांची कालसंगत अशी 
जाणीव प्रस्थापित करणे, हे वाडूमयेतिहासाचे कार्य 
असते. वाडूमयनिमिती ही अखेरत: मानवी कृती आहे. 
त्यामुळे एखाद्या मानवसगूहाचा त्याच्या स्वत:च्या 
वाडूमयाद्वारे झालेला विशिष्ट कालखंडातला आविष्कार 
टिपणे आणि स्पष्ट करणे असेही वाडमयेतिहासाचे 
कार्य सांगता येते. या अर्थाने वाडूमयेतिहास हा त्या 
विशिष्ट समाजाच्या विशिष्ट कालखंडातील संवेदन- 
शीलतेचा इतिहास असतो. वाडूमयकृती आणि 
वाड्मयीन वातावरण यांची मिळून जी वाडूमयव्यवस्था 
निर्माण होते, तिचे विशिष्ट देशकालपरिस्थितीनुसार 
आकलन करून घेणे हे वाडू्मयेतिहासाचे ध्येय असते. 

मुद्रणपुर्व काळातील हस्तलिखिते आणि तदनंतरचे 
मुद्रित वाड्मय ही वाडूमयेतिहासळेखनाची मख्य 
सामग्री होय. परंतु या वाडूमयकृतींमागीळ वाडमयीन 
वातावरणाचाही परामशं वाहूमयेतिहासलेखकाळा 
घ्यावा लागतो. लेखकांची वाडूमयीन चरित्रे, प्रकाशन 
संस्था, साहित्यविषयक कार्य करणार्‍या संस्था, वाचक- 
वर्ग आणि त्याची अभिरुची, वृत्तपत्रे, नियतकालिके, 
ग्रंथमाला इत्यादी वाडूमयप्रसाराची विविध माध्यमे, 
वाडूमयाशी अनुबंध असणाऱ्या नाट्यादी ललित 
कला, वाडूमयीन चळवळी, चर्चासत्रे, परिसंवाद आणि 
सभासंमेलने, विविध स्वरूपाचे वाडूमयीन पुरस्कार 
पारितोषिके, अनुदाने व शिष्यवृत्ती, झालेय व विचा: 


अनुक्रमणिका 


पीठिय पातळीवरील वाडूमयाचे अध्ययन-अध्यापन 
अशा अनेकविध गोष्टी वाड्मयीन वातावरण घडवीत 
असतात. त्यामुळे या सामग्रीचाही यथोचित विचार 
वाडूमयेतिहास लेखकाला करावा लागतो. वाड्‌मयकृती 
व वाढूमयीन वातावरण यांवर समाजातील सांस्कृतिक, 
सामाजिक, आथिक, राजकौय घडामोडींचा प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्ष परिणाम होत असतो. त्यामुळे त्यांचेही यथोचित 
भान वाडूमयेतिहास लेखकाला ठेवावे लागते. वाडूमये- 
तिहास हा अशा रीतीने समाजाच्या वाड्मयीन संचिता- 
चाच ऐतिहासिक शोध घेण्याचा एक प्रयत्न असतो. 

वाडूमयेतिहास म्हणजे वाड्मयीन टीकेची एक 
उपशाखा आहे, असे परवापरवापर्यंत गानले जात होते; 
परंतु यूरोप-अमे रिकेतील अलीकडील वाडूमयेतिहास- 
अभ्यासकांच्या प्रयत्नांमुळे * वाडू्मयेतिहास ' ही 
वाड्मयीन अभ्यासाची (' लिटररी स्टडीज'ची ) स्वतंत्र 
अभ्यासशाखा' म्हणून मान्यता पावल्याचे दिसते. याचे 
एक कारण म्हणजे प्रत्यक्ष वाडूमय, विविध वाडू्मय- 
सिद्धास्त (थिअरीज ऑफ लिटरेचर) आणि वाडूमयीन 
टीका या सर्वांची एक सुसंगत व्यवस्था लावून दाख- 
विण्याची शक्‍यता वाडू्मयेतिहासविद्यावेतते बोळून 
दाखविताना दिसतात. ' इंग्लिश लिटररी हिस्ट्री ' आणि 
“न्यू लिटररी हिस्ट्री ' यांसारख्या केवळ वाडूमये ति- 
हासाच्या तत्त्वविचाराला वाहिलेल्या आणि दीघंकाळ 
चाललेल्या पत्रिका (जर्नल्स) वाडूमयेतिहास ही स्वतंत्र 
अभ्यासश्याखा म्हणून मान्यता पांवल्याच्याच द्योतक 
होत. 

२१ ऑगस्ट ते २५ ऑगस्ट १९६१ या कालावधीत 
न्यूयॉक युनिव्हसिटीत भरलेली « नाईन्थ काँग्रेस इंटर- 
नेशनल फेडरेशन फॉर मॉडन लॅग्वेजेस अण्ड “लिटरेचर ' 
ही परिषद केवळ वाडूमयेतिहासाचाच विचार करण्या- 
साठी निमंत्रित केळी गेळी होती. भारतामधील 
डा. सुजित मुखर्जी (दिल्ली) आणि डॉ. गणेश देवी 
(बडोदे) यांसारख्या आंतरराप्ट॑ वत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वाडूमयेतिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि मरांठी वाडू्मयेतिहास 


मिळालेल्या वाडूमय-अभ्यासकांनी वाऊ्मयेतिहास हा 
आपल्य़ा खास अभ्यासाचा विषय केलेला. दिसेल. या 
सर्व गोष्टी वाड्मयेतिहाग ही वाळूमयीन अभ्यासांची 
स्वतंत्र अभ्यासशाधा आहे हेच सिद्ध करतात. 
इतिहासलेखनाच्या कल्पनेत आजवर 
स्थित्यंतरे लक्षात घेऊन आणि अलीकडच्या 
सिद्ध झालेली * इतिहास ' या अभ्यासशांखेची 
नवसंकल्पना लक्षात घेऊनही असे म्हणावे लागते को, 
* इतिहास ' आणि * वाडूमयेतिहास ' या दोन स्वतंत्र 
अभ्यासशाखा आहेत. एका व्यापक परिप्रेक्ष्यात वाळूमये- 
तिहासळेखनात जरी इतिहासाने घालून दिलेली पद्धती 
वापरली जाणार असली, तरीही अन्य इतिहासलेखनां- 
पेक्षा वाडूमयेतिहासाचे लेखन स्वरूपत: आणि व्यूहाच्या 
दृष्टीनेही वेगळेंच राहणार आहे. याचे मुख्य कारण 
म्हणजे इतिहासाचे द्रव्य (मटेरियळ) आणि वाडूमये- 
तिहासाचे द्रव्य यांमध्ये मूलतः फरक आहे, हे. होय. 
वाडूमयेतिहासळेखन कोणत्याही भोतिक विज्ञानेति- 
हासाच्या लेखनासारखे असणार नाही, हे तर स्पष्टच 
आहे; पण राजकीय, सामाजिक, आथिक इत्यादी प्रका- 


झालेली 
काळात 
व्यापक 


रच्या मानव्यविद्याशञाखांच्या इतिहासलेखनासारखेही हे 


असणार नाही. कारण सामाजिक इतिहासकारा- 
समोरील ऐतिहासिक घ टितांपेक्षा ( हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स ) 
वाडूमयेतिहासकारासमोरील वाडूमयीन घटिते( लिटररी 
इव्हेन्ट्स) स्वरूपत: भिन्न असतात. वाड्मयीन घटिते 
ही सदैव जिवंत, सदैव विद्यमान आणि सदैव आस्वाद्य- 
योग्य असल्याने त्यांची भूतकालिकता (पास्टनेस ) 
मानवी जीवनातील इतर घटितांच्या भूतकालिकतेपेक्षा 
वेगळी असते. तथापि वाडूमयेतिहास हा अन्य प्रकारच्या 
इतिहासांपेक्षा वेगळा ठरण्याचे हे एवढे एंकच कारण 
आहे असे नव्हे. प्रत्यक्ष वाडूमयव्यवस्थतच अशी काही 
स्वायत्त आणि आंतरिक तत्त्वे असतात, की त्यांमुळे 
खुद्द वाड्ूमयाची अभ्यासकांकडून काही एका आगळ्या- 
वेगळ्या दष्टिकोणाची मागणी असते. वाड्मयाच्या या 
स्वायत्त स्वरूपामुळेही वाडूमयेतिहास इतर प्रकारच्या 
इतिहासांपासून वेगळा ठरतो. 0 
वाडू'मयेतिहासं-संकल्पनेची वाटचाल केवळ दोन 
दातकांची आहे. थॉमस वाटंन (१७२८-९०) यांचा 
' हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री ' (खंड पहिला, १७७४) 
हा ग्रंथ वाडूमये तिहास-संकल्पनेचा आरंभबिदू म्हणता 
येईल. गतकालीन वाडूमयाकडे का आणि कोणत्या 
न. भा. २१ 


अनुक्रमणिका 


१५७ 


दृष्टीने पाहायचे- यासंवंधाने वार्टन यांनी येथे एक 
प्राथमिक मत व्यक्‍त केलेले आहे. वार्टन यांना वाडमये- 
तिहास-संकल्पनेचा जरी त्या काळी यथाथ बोध झालेला 
नव्हता, तरीही वाळूमयेतिहास ही संज्ञा मूळ धरण्यास 
आणि मुख्य म्हणजे वाळूमयाच्या ऐतिहासिक विचाराचे 
भान निर्माण करण्यास या त्यांच्या प्रयत्नाने मदत झाली. 
यानंतर वाडू्मयेतिहास-विचाराळा शास्त्रीय आणि 
व्यापक बैठक प्राप्त करून देणारा महत्त्वाचा प्रयत्न 
इपालित. आदाल्फ तॅन (१८२८-१८९३ ) यांनी केला. 
त्यांनी आपल्या ' इस्त्वार द ला लितेरात्यूर आंग्लेझ ' 
(४ खंड; १८६३-६४; इत्यादी. भा. ति-९8 1. पया 
* हिस्ट्री ऑफ इंग्ल्शि लिटरेचर १. १८७१) या 
ग्रंथाला जोडलेल्या प्रदीर्घ प्रस्तावनेत वाडूमयेति- 
हासाच्या रचनेसंवंधाने आपला स्वतंत्र तात्त्विक व्यूह 
मांडलेला आहे. वाडू्मयकृती ही अलौकिक किवा 
आपोआप अवंतरणारी यादृच्छिक अशी घटना तर 
नाहीच नाही; पण तिच्यामागे तिच्या कर्त्याची 
तेवढी प्रतिभा असते हेही 'मानणे बरोबर होणार नाही, 
ही दृष्टी तॅन सववेप्रथम विववू इच्छितात. त्यामुळेच 
वाऊूमयक्ृृतीच्या कर्तव्याचे म्हणजे लेखकाचे चरित्र पाहणे 
आणि लेखकाच्या मनोभूमीत त्या वाडमयकृतीची पाळे- 
मुळे शोधणे या सँत त्यव्ह ( १८०४-६९ ) यांनी 
प्रतिपादलेल्या त्रोटक वाड्मयविचारावर तॅन समाधानी 
राहू शकत नव्हते. उलट, लेखक आणि त्याचे मन यांवर 
पूर्वकाळीन व स्वकालीन अक्या अनेक गोष्टींचा/धडा- 
मोडींचा फार मोठा प्रभाव असतो, असे तॅन यांचे 
चिंतन आहे. हे चिंतन त्यांनी आपल्या ' वंश ' (रेस), 
* परिस्थिती ' (मिल्यू) आणि 'क्षण ' (मोमेंट) या 
प्रसिद्ध त्रिसूत्रीच्या आधारे मांडळे. या त्रिसूत्रीच्या 
आधारे वाडमयाचा इतिहास लिहिता येतो, हेच तॅन यांचे 
गृहीतक आहे. वंश या सूत्राद्वारे तॅन विशिष्ट मानव- 
समृहाचे नियत असे स्वभावधर्म निर्देशित करतात. 
शरीराच्या ठेवणीसारखाच मनाची ठेवण हा वांशिक 
गण तॅन मानताना दिसतात. विशिष्ट वंशातील 
मानवसमह विशिष्ट कार्य करण्याचे कौशल्य उपजतच 
संपादून असतात आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या 
दैनंदिन जीवनावर जसा होतो, तसाच भाषा, साहित्य, 
कला इ. संस्कृतिविशेषांवरही होतो. परिणामी एकाच 
वंशातील व्यक्तींमध्ये काही उपजत अश्या समान प्रवृत्ती 


असतात आणि त्यांचा धर्म, तत्त्वज्ञान अ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, बाई 


१५८ 


त्यांच्या वाळ्मयातदेखील आविष्कार होतो, असा वंश 
या सूत्रासंवंधीचा तॅन यांचा निष्कषं आहे, असे असले 
तरी एकाच वंशातील पण भिन्न भिन्न प्रदेशांत राहणार्‍या 
मानवसमूहांमध्ये आविष्काराची ही समानता आढळत 
नाही. असे का, या प्रश्‍नाचे उत्तर तॅन ' परिस्थिती ' 
या आपल्या' दुसर्‍या सूत्राच्या आधारे देतात. उपजत 
वृत्ती-प्रवृत्ती अवतीभोवतीच्या भौगोलिक, नैसर्गिक इ. 
परिस्थितीमुळे बदलतात आणि हळूहळू परिवतित प्रवृत्ती 
स्थिर होतात. परिस्थितीचा मानवसमूहावर जो परिणाम 
होतो तो त्याच्या वाड्मयादी कलांमध्येही अवतरतो, 
असा तॅन यांच्या या दुसर्‍या सूत्राचा अन्वयार्थ आहे. 
“क्षण “या सुत्राह्वारे तन एखाद्या घटनेमागील तत्कालीन 
परिस्थिती आणि पाश्‍वंभूमी यांचा निदेश करतात आणि 
त्या परिस्थिती-पाश्‍वंभूमींचा वाडूमयकृतींवर असणारा 
प्रभाव विचारात घेण्याचे महत्त्व प्रतिपादितात. प्रत्येक 
काळाचा म्हणून प्रभाव असतो, हा तेन यांचा विचार 
आपल्याकडील कालपुरुषाच्या कल्पनेशी काहीसा मिळता- 


जुळता आहे. म्हणूनच काहीजण .' मोमेंटचे भाषांतर 


युगधर्म असेही करतात. वंद्-परिस्थिती-क्षण या 
त्रिसूत्रीच्या आधारे वाडूमय्रेतिहासाचे लेखन पुरस्कार- 
णाऱ्या तेन यांच्या सिद्धान्तामुळे वाड्मय हो यादृच्छिक 


घटना नाही, वाडूमयाच्या आकलन-आस्वादन- मल्य- 


मापनासाठी लेखकचरित्र पुरेसे नाही, या गोष्टी 
ध्यानात आल्या; त्याचबरोबर वाडूमयाची सामाजिक/ 
सांस्कृतिक व प्रदेशजन्य मीमांसा करण्यासाठी आधार- 
भूमी मिळाली. तथापि या सिद्धान्ताची मर्यादा म्हणजे 
यामध्ये प्रत्यक्ष वाडूमयापेक्षा वाळूमयनिमितीमागील 
कारणांनाच जास्त महत्त्व दिल्यासारखे जाले 
वाडूमयाचा इतिहास मार्क्सवादी दृष्टी केंद्रस्थानी ठेवून 
लिहिला जावा असे गेआर्ग लूकच (जन्म १८८ ५-१९७ १) 
यांनी व नंतरच्या इतर अनेक माक्‍संवादी टीकाकारांनी 
सूचित केळे आहे. लूकंच यांचे ' नोट्स ऑन दी थिअरी 
ऑफ लिटररी हिस्ट्री' (१९१०) हे लेखन माक्‍संवादी 
वाडू्मयेतिहास विचारांचा आरंभविदू म्हणता येईल. 
सर्वच विचारक्षेत्रांत मार्कसबादाचा प्रभाव असणाऱया 
चालू शतकामध्ये वाडूमयाचा समग्रलक्ष्यी इतिहास फक्‍त 
माक्‍संवादी दृष्टीने लिहिता येतो, असे आग्रहाने 
पुरस्कारले गेले आणि त्या दृष्टीने अधिकाधिक 
दिग्दर्शनही केले आहे. उदाहूरण म्हणून * माक्‍़िसिझ्ञम 
भॅण्ड लिटररी हिस्ट्री ' (१ ९८६) या ग्रंथाचा निदेक् 


आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


. परिणाम जोखण्याचा येथे हे 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


करता येईल. मात्र एवढा ऊहापोह होऊनही जगातल्या 
कोणत्याही भाषेतील वाड्मयाचा असा समपग्रलक्ष्यी 
वाडूमयेतिहास लिहिला गेलेला नाही. मासंवादी 
वाडू्मयेतिहासपद्धतीचा एक त्रोटक नमुना म्हणून लूकच 
यांच्या दी हिस्टॉरिकल नांव्हेळ ' (हॅना व स्टॅनली 
मिचेलकृत इं. भा. १९६२ ) या ग्रंथाकडे तेवढा अंगुलि- 
निर्देश करता येतो. वाडूमयेतिहासाचे लेखन समाज- 
शास्त्रीय साहित्यविचाराच्या अंगाने केले जावे असेही 
सूचित केले गेले आहे. या पद्धतीत संमाज-संघटना 
आणि वाडूमयनिमिती यांच्या नात्याचा विचार 
केंद्रस्थानी ठेवलेला असतो, आणि या दोहोंचा परस्पर- 
तू. असतो. परंतु या प्रक्रियेत 
वाड्मयाचा वापर एक साधन (टूल) म्हणून केला 
जाण्याचा आणि परिणामी वाडूमयेतिहासाला 
समाजेतिहासाचेच स्वरूप येण्याचा धोका संभवतो. 
एकोणिसाव्या शतकालेरीच्या राष्ट्रवाद संकल्पनेचा 
अपरिहार्य परिणाम म्हणून कौ काय, कझामिया 
प्रभृतींनी वाडूमयेतिहासाकडे राष्ट्राचे स्पंदन म्हणून 
पाहण्याची उपपत्ती मांड 
काळलक्षवे जाली. आर. एस. क्रेन 
& यांनी वाड्मय हेच केंद्रस्थान मानून 
लिहिता येईल, यासंवंधाने आपली 
उपपत्ती ' क्रिटिकल अँड हिस्टॉरिकल प्रिन्सिपल्स ऑफ 
लिटररी हिस्ट्री (१९६७) या आपल्या ग्रंथात मांडली 
आहे. त्यात क्रेन यांनी वा 
वाडूमयीन रूपवंधांच 


लेखकाचे रूप (फॉर्म), द्रव्य 
(टेक्निक) या तीन घट: 
या तीन घटकांना 


(मटेरियल) आणि तंत्र 
कांशी आंतरक्रिया होत असते; 
त्यांच्या त्यांच्या परंपरा असतात 
पि ती ही सजीव, सर्जनशील असल्याने 


एकूण व्यवस्थेत जे 
र घडते, त्याचाच तेवढा इतिहास 
मूल्यमापनही संभवते) असा क्रेन 
आहे. अश्या रोतीने वाडूमये- 
तहास म्हणजे वाडूमयीन रूप, द्रव्य व तंत्र यांमध्ये 
होणार्‍या परिवर्तनांचा आलेख, अशी स्वायत्तता- 
वाढी भूमिका क्रेन बाळगतात, परंतु ही भूमिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


संभवतो (आणि 
यांचा विचारव्यूह 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वाड्मयेतिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि मराठी वाड्मयेतिहास 


दिसताना स्वायत्ततावादी दिसली तरी तशी ती नाही. ' 
कारण स्थित्यंतराच्या मूल्यमापनासाठी क्रेन दोन किवा 
अधिक कलाकृतींमधील अनुबंध लक्षात घेतातच. 
शिवाय ते रूपादींची का होईना परंपराही पाहतात. 
त्यामुळे क्रेन यांची वाड्मयेतिहासविषयक उपपत्ती 
पुर्णपणे रूपवादी आहे, असे म्हणता येत नाही. 
यानंतर वाडूमयेतिहासाच्या संकल्पनेत महत्त्वाची भर 
घालणारी व्यक्‍ती म्हणजे हॅन्स रॉवटं जोस. * लिटररी 
हिस्ट्री ऑॅज अ चॅलेंज टू लिटररी थिअरी (१९७०) 
या आपल्या दोघं निवंधात त्यांनी यथोचित स्वरूपाचा 
वाडूमयेतिहास लिहिण्यासाठी सात सूत्रे सांगितली 
आहेत. त्यांत त्यांनी वाचकाच्या वाइःमयीन प्रतिसादाला 
( लिटररी रिसेप्शनला ) वाडूमयीन निर्मितीच्या 
(लिटररी प्रॉडक्झानच्या ) संदर्भात अग्रमान दिला जावा, 
हे महत्त्वाचे सूत्र मांडले आहे. विशिष्ट कालखंडाच्या 
संदर्भचौकटीबरोबरच वाचकप्रतिसादाच्या संदर्भचौक- 
टीचा कालिक तत्त्वानुसार असा इतिहास लिहिला जावा, 
अश्या स्वरूपाची योजना जौस सुचविताना दिसतात. जोस 
अर्थात वाचक-प्रतिसादाची सामग्री कशी प्राप्त करून 
घ्यायची, त्याचे मोंजमाप कसे करावयाचे आणि त्याची 
ऐतिहासिक अनुबंधात्मक मांडणी कशी .करायची, हे 
प्रश्‍न उद्‌भवतातच. तथापि जौस यांनी आपली उपपत्ती 
इतकी आखीवरेखीव मांडली आहे, की आज तरी 
यूरोपात ती चर्चाविषय झालेली आहे. पुर्वकालीन 
सेट्सबरी प्रभृतींनी आणि अलीकडे बेट्सन, पाउल द 
मान, मॅन्फ्रेड नाऊमान इ. अनेक विचारवंतांनी आपापले 
विचारव्यूह मांडून वाडमयेतिहास-संकल्पना विकसित 
केलेली आहेच. 

एका बाजूने वाडूमयें 
विकसित होत असतानाच 


तिहास-संकल्पना अशा रीतीने 
तिच्या विरोधातही विचार 
मांडला जात होता. वाडमयेतिहास-संकल्पनेविरुद्ध 
स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्यांमध्ये टी. एस्‌. एलियट (१८८८- 
१९६५) व डब्ल्यू. पी. केर (१८५५-१९२२३ ) हे दोघे- 
जण उठून दिसतात. हे दोघेही वाडूमये तिहासाची 
संभवनीयताच नाकारतात. त्यांच्या या नकारात्मक 
भ्रमिकेमार्गे वाडूमयाच्या स्वायत्ततेचे तत्त्व कार्यरत 
असल्याचे दिसते. एलियट होमरपासून अगदी 
अलीकडच्या अश्या सर्व यूरोपीय वाडूमयकृतींची एकत्रित 
अशी एक व्यवस्था (ऑर्डर) कल्पितात आणि सर्व 
कलाकृतींना एकसमयावच्छेदेकरून (सायमल्टेनियस) 


अनुक्रमणिका 


१५९ 
अस्तित्व आहे, असे म्हणतात. अर्थातच सर्व वाड्मयकृती 
अश्ा रीतीने कालातीत किवा अ-कालिक " गणल्या 
गेल्याने त्यांचा इतिहास संभवत नाही, असे त्यांचे 
म्हणणे आहे. या कल्पित व्यवस्थेत का होईना सुट्या 
सुट्या किवा स्वायत्त वाडूमयकृती एकत्र कशा येतात, 
या प्रश्‍नाचे उत्तर एलियट ' परंपरा ' असे देतात. 
अश्या रीतीने ते अर्थातच स्वायत्ततेचा अक्ष सोडताना 
दिसतात. एलियट यांच्या भूमिकेवरचा एक आक्षेप 
म्हणजे, ही भूमिका मांडताना त्यांनी फकत काव्य- 
निर्मितीचा विचार केलेला आहे आणि हा विचारही 
त्यांनी केवळ कलावंताच्या अंगाने केलेला आहे. 
कथा-कादंवरी इत्यादी स्वरूपाचे गद्य, निवेदना- 
त्मक साहित्य आणि वाचक-प्रतिसाद इत्यादी गोष्टी 
एलियट यांच्या या उपपत्तीत ध्यानात घेतल्या गेलेल्या 
नाहीत. गद्य, निवेदनप्रधान वाडूमयकृती त्यांच्यातील 
घटनाप्रधानतेमुळे देशकालूपरिस्थितीश्ी अनुबंध राखून 
असतात. त्यामुळे एलियट मानतात तशी एकसंध, 
अकालिक व्यवस्था अशा वाडूमयासंवंधाने कल्पिता 
येईल की नाही याबावत शंका उरते. एल्यिट यांच्या 
भूमिकेच्या या मर्यादा लक्षणीय होत. वाडूमय हे सतत 
विद्यमान आणि शाइवत असल्याने त्याच्या इतिहास- 
लेखनाची गरजच नाही, असे डब्ल्यू. पी. केर म्हणतात. 
वाडू्मयकृती मृत नसल्याने किवा ती सदेव आस्वाद्य 
असल्याने तिला भूतकालिकता नसते. इतर मानवी 
कृतींच्या तुलनेत वाड्मयीन कृती ही अश्ली वेगळी 
ठरते. त्यामुळे इतर मानवी कृती ह्या ऐतिहासिक 
घटिते ठरतात; पण वाडूमयक्ृती मानवनिर्मित असूनही 
* ऐतिहासिक ' ठरत नाही, असा हा विचारव्यूह आहे. 
पण हा विचारव्यूह म्हणजे अर्धसत्य होय. भूतकालात 
निर्माण झाळेली वाडू्मयकृती आजही चैतन्यमय, आस्वाद्य 
वगैरे असते, हे खरे, पण ज्या सांस्कृतिक आणि 
वाड्मयीन वातावरणात ती निर्माण झालेली असते, त्यांचे 
प्रभावपरिणाम तिच्यात स्थित असतात हेही खरे 
वाडू्मयकृतीलाही भूतकालिकता नसतेच. 


आहे. म्हणूनच 
वाडूमयेतिहास-संकल्पनेची चर्चाचिकित्सा परिणत 


अवस्थेला पोहोचण्याच्या आजच्या काळात एल्यिट, 
केर आदींच्या भूमिकांचा आग्रह धरला जात नाही, हे 
मुद्दाम सांगायला नको. उलट, आज समग्रलक्ष्यी 
( ऑरगॅनिक ) वाडूमयेतिहास कसा लिहिता येईल, 
याचीच चर्चाचिकित्सा सर्वत्र होताना दिसते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१६० 


आजवर झालेले विविध भाषांतील वाडूमयेंतिहास- 
छेखन पाहता आणि वाडूमयेतिहास कसा असावा 
याबाबत झालेले विचारमंथन लक्षात घेता वाळूमयेति- 
हासळेखनाचे काही प्रकार पडताना दिसतात. हे 
प्रकार वाड्मयेतिहासकारांवरून तसेच वाडूमये तिहास- 
लेखनांवरूनही पडतात. सवप्रथम एका लेखकाने 
लिहिलेला वाडूमयेतिहास आणि अनेक लेखकांनी मिळून 
लिहिलेला वाळूमयेतिहास असे दोन प्रकार वाडूमयेति- 
हासकारांवरून पडलेले दिसतात. वाडूमयेतिहास- 
,लेखनाची व्यापकता लक्षात घेता आणि एका व्यक्‍तीची 
साहित्याच्या सर्वच क्षेत्रांत अवगाहन करण्याची शक्‍यता 
क्वचितच असते, हे अनुभवसूत्र लक्षात घेता एका 
लेखकाने वाडूमयेतिहासलेखन करण्यात अनेक मर्यादा 
येणार, हे ध्यानात येते. याउलट, अनेक लेखक मिळून 
जेव्हा वाड्मयेतिहास लिहू इच्छितात, तेव्हा त्यांच्या 
दृष्टिकोणात.समानता कश्ली येणार ? व्यक्‍तिगत क्षमते- 
तील फरकांमुळे स्वीकृत समान सूत्रे ते कोठवर सांभाळू 
शकणार ? लेखनदेलीतील विषमता कल्नी टाळणार? 
सर्वांचे लेखन एकत्र संपादून कसे घेणार ? इत्यादी प्रश्‍न 
उभे राहतात. अश्या रीतीने एकलेखकी वाडमयेतिहास 
आणि अनेकलेखकी वाडूमयेतिहास याः दोन्ही प्रकारां- 
मध्ये अडचणी ह्या आहेतच. तरीही व्राळ्मयाची आणि 
वा&ू्मयीन मूल्यमापनाची व्यामिश्रता लक्षात घेता 
आजच्या युगाचा कल अनेकलेखको वाड'मयेतिहास या 
प्रकाराकडेंच आहे, असे दिसते. 

वाडमयेतिहासाचे स्वरूपावरून चार प्रकार पड- 
ताना दिसतात- (१) कोणतेही मूल्यमापनात्मक वा 
विवेचक सूत्र न घेता लेखक आणि त्यांच्या वाड्मय- 
कृती यांची केवळ कालक्रमानुसार मांडणी केलेल्या 
वाडूमयेतिहासाला अंशलक्ष्यी, वस्तुलक्ष्यी किवा काल- 


क्रमवाचक वाडूमयेतिहास (अँटोमिस्ट हिस्ट्री) म्हणतात. ' 


वाड्मयीन परंपराशोधनाचे किमान सूत्रही अक्ा 
वाडूमयेतिहासामध्ये बाळगलेले नसते. वाडूमयेतिहास- 
काराने आपली बहुतेक शक्‍ती सामग्रीचे संशोधन- 
संपादन आणि तिची कालनिश्‍्चिती यांमध्येच खर्च 
केलेली असते. बहुतेक भाषांतील आरंभकालीन वाडूमये- 
तिहास या प्रकारात मोडतात. (२ ) यापुढील पायरी 
म्हणजे लेखक व त्यांच्या वाडू्मयकृती यांचा 


गोरी आणि 
वाडूमयीन/सामाजिक घडामोडींचा काहीएक अन॒वंध 
शोधण्याचा प्रयत्न असणारा वाड्मयेतिहास अक्ष 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


अनुवंधशोधातही निठ्चित दृष्टिकोण किवा गृहीतके 
आणि त्यांच्या आधारे करावयाची चिकित्सा किवा 
मूल्यमापन यांची अनुपस्थितीच असते. सामान्यतः 
विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांना धरून लिहिलेलें इतिहास 
यास्वरूपाचे असतात. अनेक लेखकांनी एका संपादकाच्या 
आधिपत्याखाली येऊन लिहिलेले वाडूमयेतिहास याच 
प्रकारात पडतात. अश्या वाडूमयेतिहासांना अनुबंधलक्ष्यी 
वाडूमयेतिहास किवा ताकिक प्रत्यक्षार्थवादी (पॉझिटी- 
व्हिस्ट ) वाडूमयेतिहास असे संबोधिले जाते. 
(३) वाडूमयमूल्य हेच एक मूल्य केंद्रस्थानी ठेवून 
लिहावयाच्या वाडूंमयेतिंहासाला कलालक्ष्यी किवा 
सोंदर्यलक्ष्यी वाड्मये तिहास (इस्थेटिक लिटररी हिस्ट्री) 
म्हणतात. अगोदर निर्देशित केलेल्या आर. एस. क्रेन 
यांची भूमिका अश्रा इतिहासामागे आहे. (४) वाडूम- 
याच्या निर्मितीला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष कारणीभूत होणार्‍या 
समग्र सांस्कृतिक-सामाजिक-राजकीय-आथिक इत्यादी 
प्रेरणा-परंपरा-परिस्थितींचा विचार करून आणि एकूण 
समाजात उपलब्ध असणाऱ्या ' व्यवस्थे 'चा आणि 
वाडूमयनिमितीचा मेळ घालून लिहिलेल्या वाडूमये ति- 
हासाला समग्रलक्ष्यी ( ऑरगॅनिक ) वाडूमयेतिहास 
म्हणतात. सामान्यत: माक्संवादी व समाजवादी विचार- 
सरणीचे विद्वान या प्रकारच्या वाडूमयेतिहासलेखनाचा 
आग्रह धरताना दिसतात. 
वाडूमयेतिहासाचे स्वरूप आपण वाडमय या 
संज्ञेची कोणती व्याप्ती स्वीकारू यावर अवलंबन असते. 
त्यामुळेच वाड्मयेतिहासाच्या संदर्भात सर्वप्रथम 
* वाडमय ' म्हणजे फक्त ललितवाड्मय की ललित, 
तात्विक, वैचारिक, वैज्ञानिक, माहितीपर इत्यादी सर्व 
प्रकारचे वाडूमय हा प्रश्‍न उद्भवतो. वाडूमयेतिहास हा 
काही विचारांचा इतिहांस किवा समाजोपयोगी ज्ञान- 
व्यूहांचा इतिहास नव्हे, असा मुद्दा उपस्थित करून 
वचा!रक इ. वाडूमय दूर ठेवले जाते आणि फक्त ललित- 
वाडूमय एवढीच वाड्मयेतिहासाची आधांरभमी असावी 
असे प्रतिपादिले जाते. मात्र ताक्त्विक-वैचा रिक वाड्म- 
याचा वाडू्मयनिमितीवर प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष परिणाम होतो, 
त्यामुळ त्याचा विचार पाइवेभूमी म्हणून का होईना 
खुद्द वाडूमयेतिहासामध्ये अवश्य केला जावा, एवढी 
तडजोड स्वीकारली जाताना दिसते. 
वाडू्मयेतिहासाचे लेखन- (१) 
1 


वाड्मयप्रकारा- 
नुसार, (२) लेखकांनुसार करतत 


येते; किवा ते 
ह... आ त्‌ 2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1) 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


वाड्‌मयेतिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि मराठी वाडूमयेतिहास 


(३) वृत्तिप्रवृत्तीनुसार करता येते. कविता, कथा, 
कादंवरी इ. वाड्मयप्रकारांनुरूप वाड्मयेतिहासलेखन 
करण्यातील सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे सर्व वाड्मय- 
भ्रकारांचा विकास एकसमयावच्छेदेकरून होत नाही. 
त्यामुळे स्वीकृत काल्सीमांची ओढाताण . होत राहते. 
आणखी अडचण म्हणजे अश्या वाूमयेतिहासात एकाच 
वेळी अनेक वाड्मयप्रकारांमध्ये लेखत करणाऱ्या लेख- 
काच्या एकूण वाड्मयीन योगदानाचे यथार्थ मूल्यमांपन 
होत नाही. त्यामुळेच वाड्मयेतिहासाचे वाड्मयप्रकार- 
निष्ठ लेखन न करता लेखकनिष्ठ लेखन करावे असा एक 
पक्ष आहे. परंतु येथे उलट प्रकारची म्हणजे वाड्मय- 
प्रकारांचा विकास जोखता न येण्याची अडचण येते. पण 
ेखकनिष्ठ वाडूमयेतिहासलेखनातील आणखी वेगळी 
-अडचण म्हृणजे लेखकांचे आयुष्यकालळ ( आणि प्रत्यक्ष 
लेखनक्षम असण्याचे कालावधी ) क्रमाने एकापाठो- 
पाठ एक याप्रमाणेच नेहमी येतील असे नाही. 
परिणामी त्यांचा ऐतिहासिक क्रम लावणे आणि त्यांचे 
एकमेकांवरील/पुढीलांवरील प्रभाव-परिणाम तपासणे 
अडचणीचे होते. वाडूमयप्रकारनिष्ठ व लेखकनिष्ठ 
वाडूमयेतिहासापेक्षा वृत्ति-प्रवृत्तींना केंद्रस्थानी ठेवून 
वाडूमयेतिहास लिहिण्यात कमी अडचणी दिसतात. 
कारण वाडूमयाच्या प्रवाहातील मुख्य धारा ( मेन 
स्ट्रीम ) येथे महत्त्व धारण करते. या मुख्य धारेच्या 
विचारात आणि तिला पुरक, समांतर आणि/किवा 
विरोधी असणाऱ्या धारांच्या विचारात लेखक, 
वाडमय़॒प्रकार, वाड्मयीन घटिते (उदा., नियतकालिके,, 
चळवळी, वाड्मयीन वादविवाद, पारितोषिके इ. ) या' 
सर्वांचीच व्यवस्था लावता येते. अशा वाडूमयेतिहासात 
वाडूमयक्ृृतींच्या पाइवैभागी असणाऱ्या सांस्कृतिक, 
राजकीय इ. सुत्रांनाही गुंफून घेता येते. मात्र अक्ची 
सांस्कृतिक वा सामाजिक सुत्रे केवळ पाइवंभूमीतील 
कार्यकर घटक म्हणूनच लक्षात घ्यावयाची असतात. 
अन्यथा वाडूमयेतिहासाला समाजेतिहासाचे स्वरूप 
येण्याचा धोका असतो. | 

एका विशिष्ट भाषेतील वाड्मयाचा आरभापासून 
विद्यमान स्थितीपर्यंतचा (किंवा वाड्मयपरंपरा खंडित 
होईपर्यंतचा) सलग इतिहास लिहिता येतो. अल्या 
वाडू्मयेतिहासाळा समग्र वाडूमयेतिहास किवा बृहद्‌- 
वाडूमयेतिहास असे म्हणता येईल. परंतु वाड्मयीन 
आंतरिक कारणांमुळे किंवा अन्य उद्देशांभुळे विल्रिष्ट 


अनुक्रमणिका 


१६१ 


भाषेतील कोणत्याही एका विशिष्ट कालखंडातील 
वाड्मयाचा इतिहास लिहिला जातो. अशा वाडऱमये ति- 
हासाला कालखंडलक्षी वाडूमयेतिहास म्हणता येईल. 
[उदा. , ' प्राचीन मराठी वाडूमयाचे स्वरूप * (पं. आ. 
१९५७, सुधारित .सहावी आवृत्ती, १९८७) किंवा 
“मराठी कवितेचा उप:काल ' (१९७८) हे मराठीतील 
वाडूमयेतिहास ग्रंथ ] एका वाडू्मयप्रकाराचा आरंभा- 
पासून अद्ययावत असा किंवा एखाद्या विशिष्ट काल- 
खंडांचा असा वाड्मयेतिहास लिहिला जातो. उदा., 
* मराठी कादंबरी : पहिले शतक ” (भाग १: १९५३; 
भाग २: १९५४) अश्या प्रकाराला वाडूमयप्रकारलक्षी 
वाडूमयेतिहास म्हणता येते. यातही पुन्हा काल्खंडनिष्ठ 
वाडू्मयप्रकारलक्षी- वृत्तिप्रवृत्तीीसार अ्या तीनही 
प्रकारांचा संकर असु शकतो. उदाहरणादाखल १८५७ ते 
१९५० या कालखंडातील मराठी कादंबरीतील स्त्री- 
चित्रणाच्या बदलत्या रूपांचा वाड्मयेतिहास कसा 
लिहिता येईल, याचे डॉ. अंजली सोमण यांनी “ मराठी 
कादंबरीतील स्त्री: एक ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप ” 
(वाड्‌मयेतिहासाची संकल्पना, १९८६, पृ. १२५-१५४) 
या लेखात केलेले दिग्दर्शन पाहता येईल. वाडूमये ति- 
हासळेखताचा आणखीही एक उपप्रकार आढळतो. 
तो म्हणजे एकूण वाड्मयीन भूगोलापैको (लिटररी 
जांग्रफी) पैकी विशिष्ट सीमित प्रदेश निवडून फक्त 
त्यातील वाड्मयाचा तेवढा इतिहास लिहायचा. उदा., 
* मध्यभारतीय मराठी वाड्मय ' (१९३९) किंवा 
“मराठवाड्यातील अर्वाचीन मराठी वाडूमय (१९३९) . 

वाडू्मयेतिहासासाठी लागणाऱ्या सामग्रीचा उल्लेख 
प्रारंभी आलेला आहे. त्या सामग्रीचे संशोधन, संपादन, 
परिशीलन केलेले असणे ही वाडू्मयेतिहासलेखनाची 
पुवंअट आहे. उपल्ब्ध सामग्रीच्या पसार्‍यातुन सामग्रीची 
निवड करणे ही जबाबदारी वाडूमयेतिहासकारावर 
असते. केवळ सामग्रीची जुळवाजुळव आणि तिचे गणन- 
वर्गीकरण एवढ्याने वाडू्मयेतिहासकाराचे आव्हान 
संपुष्टात येत नसते. या प्राथमिक पायर्‍या पुर्ण झाल्यावर 
पूर्वनिशचित केलेल्या एखाद्या सूत्राच्या 'आधारे किंवा 
पुवेस्वीकृत दृष्टिकोणातून सामग्रीची निवड करणे 
आणि तिची संगती-विसंगती तपासुन व्यवस्था लावणे 
हे वाड्मयेतिहासकारासमोरील खरे आव्हान असते. 
अन्यथा त्याचा वाड्मयेतिहास सामग्रीच्या पडताळ्या- 
पाश्ीच ( कोलेशन ऑफ फॅक्ट्सपाश्ीच ) थांबेल. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१्द्र ह 


यासाठीच वाडूमयेतिहासकाराकडे स्वत:चा असा पूर्व- 
निठचित दृष्टिकोण असणे आवश्यक असते. वाडूमये ति- 
हासकार कोणता विशिष्ट दृष्टिकोण स्वीकारतो? तो 
कसा करतो ? तो वाड्मयीन असतो, अर्ध-वाड्मयीन 
असतो, कौ अ-वाडू्मयीन असतो ? असे विविध प्रश्‍न 
वाडूमयेतिहासकाराने स्वीकारावयाच्या दृष्टिकोणा- 
संबंधाने निर्माण होतात. स्वत: वाड्मयेतिहासकाराच्या 
आणि तो ज्या समाजासाठी वाडमयेतिहास लिहिणार 
असतो त्या समाजाच्या आंतरिक आणि वास्तविक 
गरजा असा दृष्टिकोण निश्चित करतात. स्वकालीन 
उपलब्ध ज्ञान, सामाजिक / वाळूमयीन परिस्थिती 
आणि मूल्यविचार यांच्या आधारे वाड्मयेतिहासकार 
आपला दृष्टिकोण निरचित करू शकतो. आजच्या 
व्यामिश्र जीवनपद्धतीत समाजाच्या वाडूमयासंबंधाने 
विविध धारणा आहेत आणि अपेक्षाही आहेत. त्याही 
असा दृष्टिकोण निठचित होताना कार्यरत असतात. 
वाडूमयेंतिहासकाराने स्वीकारलेला दृष्टिकोण कोणताही 
असो, त्याचे ध्येय मात्र समग्रलक्षी वाडूमये तिहास- 
लेखनाचे असावे. कारण समग्रलक्षी ध्येय ठेवले तरच 
एकूण वाड्मयव्यूहासंबंधाने तो ऐतिहासिक निदान करू 
शकेल. 


वाडूमयाचा प्रवाह सलग असला, तरी वाडमयेति- 


हासलेखनासाठी त्याचे कालखंड कल्पावे / पाडावे 
लागतात. राजकीय-सामाजिक इतिहासांच्या प्रभावा- 
मुळे बहुतांश आरंभकाळीन वाडूमयेतिहासांमध्ये 
राजकीय-सामाजिक स्थित्यंतरांनाच अनुलक्षून कालखंड 
कल्पिले गेले; एवढेच नव्हे तर त्यांना तशी नावेही 
दिली गेली. उद्रा., ' व्हिक्टोरियन एज ' किवा ' यादव- 
कालीन मराठी वाडूमय ' इत्यादी. राजकीय-सामाजिक 
स्थित्यंतरे अनेकदा वाडूमयनिमितीवर, वाडमय- 
प्रवाहांवर परिणाम करतात, हे खरे; पण ही स्थित्यंतरे 
आणि वाड्मयीन स्थित्यंतरे ही समांतर असतातच से 
नाही. लेखकनिष्ठ वाडूमयेतिहासात प्रभाव गाजवणाऱ्या 
ल्ेखकांनुसार कालखंड कल्पिले जातात आणि त्यांना 
त्लींच नावे द्लि तात. उदा., ' शेक्सपीरियन एज ' 
चिपळूणकर पब इत्यादी. मुळात लेखकनिष्ठ बाह 
मयेतिहास हा प्रकार बाद करण्याच्या योग्यतेचा झि 
हे पुर्वी आलेळे आहेच. शिवाय एक किवा दोन क 
प्रभाव समग्र वाड्मयावर 

कमीच. त्यामुळे राजकीय-सा 


लेखकांचा 
असण्याची संभवनीयताही 


]माजिक स्थित्यंतरांन्‌सार 


अनुक्रमणिका 


नंवभांरत 


*( इव्होल्यूशन ) 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


किंवा महत्त्वाच्या लेखनानुसार कालखंड कल्पिणे रास्त 
नव्हे. वाड्मयेतिहासाचे लक्ष वाड्मयीन स्थित्यंतराकडे 
असल्याने वाडूमयेतिहासकाराने आपले कालखंड महत्त्व- 
पुण वाड्मयीन परिवतनांच्या टप्प्यांवर मानणे रास्त 


ठरेल. त्यांचे नामकरणही अर्थात तसेच करायला हवे. . 


परंपरा व नवता यांचा संघर्ष वाढत वाढत विकोपाला 
जातो आणि परंपरा क्षीण होऊन नवता तिची जागा 
घेते आणि वाड्मयीन परिवर्तन दृग्गोचर होते. हे 
परिवर्तन वाड्मयनिरमिती, वाडू्मयाची रचना, आहाय, 
शेळी, वाडूमयप्रकार इत्यादी अनेक घटकांमध्ये स्पष्ट- 
पणे दिसुन येते आणि मग अशा वेळी वाडूमयीन 
टीकाही अपरिहायेपणे आपला व्यूहू व दृष्टी बदलते. 
अ्षा रीतीने एकूण वाडूमयप्रवाहालाच ढळ पोहोचतो 
व स्थित्यंतर अवतरते. अद्मा तीव्र टप्प्यावर कालखंड 
कल्पिता येतात. 

स्थित्यंतर किवा परिवर्तनाच्या या मुद्द्यालाच 
जोडून इतिहासातील प्रगती (प्रोग्रेस) आणि उत्क्रांती 
या तत्त्वांचा . वाडू्मयेतिहासाच्या 
विशिष्ट अर्थ स्पष्ट करता येईल. 
भोतिक प्रगती ही भौतिक ज्ञानाच्या प्रगतीवर आधार- 
लेली असल्याने तिचा उन्नतत आलेख स्पष्ट दिसतो. 
वाडूमयामध्ये काळच्या वाडूमयापेक्षा आजचे वाड्मय 
आस्त चांग्े, अधिक श्रेष्ठ इ. प्रकारचे सरळ उन्नत 
आलेख संभवत नाहीत. म्हणून तर काही वाडूमयीन 
"रपरा कालोघात अस्तंगत होताना दिसतात, मात्र 
त्यांची जागा नव्या परंपरांनी घेतलेळी दिसत नाही. 
त्यामुळ वाडूमयीन प्रगतीचे एकदिक सरळ चित्र 
संभवत नाही. वाडूमयीन प्रगतीचे एकमात्र मोजमाप 
म्हणजे समाजाची संवेदनशीलता हे होय. लेखक, 
रसिक व एकूण समाज यांची संवेदनशीलता एवढ्याच 
संदर्भात वाड्मयीन प्रगतीचा कदाचित आलेख काढता 
यईल, डाविनचा उत्क्रांतिवादाचा नियमही वाडूमयास 
तंतोतंत छागू पडत नाही, हे वाड्मयप्रकारांच्या विकास- 
र्‍्हासांकडे पाहिलें की कळते. वाडू्मयेतिहास हा इतर 


मा जु इतिहासांपासून याही कारणाकरता वेगळा 
ठरतो. 


संदर्भात असणारा 


वाडूमयेतिहासकाराने समग्र वाडूमयाचे अवलोकन 
करावे या अपेक्षेतुन वाड्मयीन भूगोल ( लिटररी 
जांग्रफी ] ही केल्पना पुढे आली आहे. सामान्यतः प्रत्येक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


./ 


क 


भाषत, प्रत्येक कालखंडात ह: दोन-चार र 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वाडूमयेतिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि मराठी वोड्मयेतिहास 


केंद्रे प्रभावी असतात. त्यामुळे त्या केंद्राभोवतीच्या 
वाड्मयाचा इतिहास तेवढा लिहिळा जातो व अन्य 
केंद्रातील वाडूमय दुलंक्षिले जाते. उदा, परवापरवा- 
पर्यंत मराठी वाडूमयाच्या संदर्भात पश्‍चिम महाराष्ट्र- 
विशेषत: मुंबई-पुणे- हेच प्रभावी केंद्र असल्याने पदिचिम 
महाराष्ट्रातील मराठी वाड्मयाचा तेवढा विचार मराठी 
वाडूमयेतिहासामध्ये होत होता. वाडूमयीन भूगोलाची 
कल्पना राबवण्याने ही अव्याप्ती टळेल. 

वाडूमयेतिहासकाराने समग्र वाडूमयांचे अवलोकन 
करावे अशी जरी अपेक्षा असली त्री सर्व वाड्मयकृती 
व सर्व लेखकांना वाड्मयेतिहासामध्ये स्थान देणे 
शक्यही नसते व रास्तही नसते. वाडूमयेतिहास-ळेखकाने 
भरड वाडूमयकृतींची दखल घ्यायची नसते. पण 
लोकप्रिय साहित्य हे वाड्मयीन मूल्य असणारे साहित्य 
व भरड साहित्य यांना सीमावती असते, त्यामुळे लोक- 
प्रिय वाडूमयाची दखल निदान प्रवाहाच्या अंगाने का 
होईना वाडूमयेतिहासकाराने घेणे इष्ट ठरते. त्यामुळे 
वाड्मयीन चलनवलनाचे समग्र चित्र तो उभे करू 
शकतो. 

वाडू्मयः ही एकाकी घटना नाही. वाडूमयाला समग्र 
सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादींची पार्वभूमी 
असते. या सर्व घटकांचे यथायोग्य व काल्संगत आकलन 
करून घेता यावे म्हणून कालपटाची कल्पना पुढे आली 
आहे. वाडूमयीन घटना ज्या काळी घडली त्या काळी 
सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादी अन्य क्षेत्रांत कोणकोणत्या 
घटना घडल्या यांचा सनवार तक्ता म्हणजे कालपट. 
अशा कालपटाच्या अवलोकन-निरीक्षणातून वाड्मयीन 


घटनांचे अन्य घटनांशी अः 
च्या संदर्भात असा कालपट तयार करून 


होते. मराठी रळ ा 
त्याच्या आधारे आपली निरीक्षणे नोंदविण्याचा पहिला 
महाराष्ट्र साहित्य 


प्रयत्न प्रा. गो. म. कुलकर्णी यांनी 

परिषदेच्या “मराठी वाड्मयाचा इतिहास ' (खंड 

सहावा, भाग पहिला, १ ९८८) मध्ये केलेला आहे. 
वाडूमयासंबंधीचे नवे संशोधन प्रकाशात येत असते. 


वाडूमयसिद्धान्तांची नवी मांडणी, पुनर्मांडणी होत असते. 
समोर येत असतात. 


वाड्मयी टीकेचे नवनवीन . व्यूह 
तसेच वाड्मयाकडे पाहण्याचे समाजाचे दृष्टिकोणही 
बदलत असतात. या सवे गोष्टींमुळे वाडू्मयेतिहासाचे 


सातत्याने पुनळेंखन होण्याची गरज असते. ' महाराष्ट्र 


सारस्वता 'ला जोडलेल्या पुरवणीचे डॉ. शं, गो, तुळपुळे 


अनुक्रमणिका 


सणारे नाते उमगण्यास मदत" 


१६३ 


यांनी नव्या आवृत्तीच्या वेळी पुनलेंखन केलेले आहे 
क्िवा नवे संशोधन लक्षात घेऊन प्रा. ह. श्री. शेणोलीकर 
यांनी आपल्या ' प्राचीन मराठी वाडू्मयाचे स्वरूप ' या 
वाडूमयेतिहासग्रंथामध्ये मुकुंदराजांना ज्ञानेश्‍वरांनंत रच्या 
काळात स्थान दिलेले आहे. हे दोन अपवाद वगळता 
मराठीत असे पुनलेंखन झालेले दिसत नाही. 

वाडू्मयेतिहास कोणासाठी, म्हणजे वाड्म्ये- 
तिहासाचा वाचक कोण, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्‍न 
आहे. आजवर 'सगळीकडे सामान्यत: विद्यापीठिय 
विद्यार्थी भाणि वाड्मयाचे अभ्यासक एवढेच काय ते 
वाड्मयेतिहासाचे वाचक अशी स्थिती होती. त्यामुळे 
बहुतेक भाषांतील वाडूमयेतिहासलेखन हे विद्यापीठिय 
क्रिवा अभ्यासविषयक गरज भागवणारे म्हणूनच झाले 
आहे. परंतु वाड्मय. हे समाजातील सर्वांसाठी असल्याने 
वाडूमयेतिहासही अश्या सर्वांसाठी, निदान जिज्ञासू 
सामान्य वाचकांसाठी, सिद्ध व्हायला हवा. कारण 
वाडू्मयक्रृतींच्या यथार्थ आस्वादासाठी/आकलनासाठी 
एकूण वाड्मयीन परंपरा माहिती असणे आवश्यक 
असते. परभाषक मंडळींच्या जिज्ञासापूर्तीसाठी अन्य 
भाषांतून वाडूमयेतिहास लिहिले जाण्याची गरजही 
आज निर्माण झालेली आहे. परभाषकांसाठी लिहिलेल्या 
वाडूमयेतिहासाचे स्वरूप अर्थातच वेगळे. सामान्यतः: 
जिज्ञासापूर्तीपुरते म्हणजे परिचयप्रधान, वर्णनात्मक असे 
राहील, हे उघडच आहे. वाडूमयेतिहासाचा वाचक 
अश्या निरनिराळया अपेक्षा ठेवणारा असल्याने एकाच 
वेळी, एकाच भाषेतील वाडूमयाचे विविध प्रकारचे 
वाडूमयेतिहास लिहिले जाणे आवश्यक होते. 

बहुभाषिक राष्ट्रामध्ये आणखीही एका वेगळ्या 
प्रकारच्या वाडूमयेतिहासाची आवश्यकता असते. भ्या 
राष्ट्रातील प्रत्येक भाषेतील वाड्मय आपापल्या देशी 
संवेदना (नेटिव्हिस्टिक सेन्सिबिलिटीज) जपून असते. 
वण त्याच वेळी ते राष्ट्रीय एकात्म संवेदनेशीही 
इमान राखून असते. त्यांमुळे अशा सर्व वाडू्मयांचा 
राष्ट्रीय वांतळीवरील इतिहास लिहिण्याची गरज असते. 
त्यामुळे बहुभाषिक राष्ट्रात त्या राष्ट्रातील सवं 
भाषांतील वाड्मयांचा एकत्रित, सर्वसमावेशक आणि 
सर्वसमन्वयक असा तौलनिक वाडू्मयेतिहास लिहिला 
जाणे आवश्यक असते. उदा., भारतीय वाडूमयेतिहास- 
कारांसमोर असा वाडूमयेतिहास सिद्ध करण्याची 
ज़बावदारी उभी आहे. प्रांताभिनिवेश आणि आपापल्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(4: 
वाड्मयाबद्दळचे अभिमान टाळून एकसंघ, एकात्म 
भारतीय वाडूमयेतिहास कसा लिहावा एवढाच येथील 
भ्रश्‍न नाही. इतर बहुभाषिक राष्ट्रे आणि भारत यांमध्ये 
युन्हा एक भेद आहे. तो म्हणजे भारतामध्ये एकाच वेळी 
आर्यभाषाकुल आणि द्रविडभाषाकुल या जगातल्या दोन 
मोठ्या भाषाकुलांतील अनेक भाषा आपापल्या दीर्घ 
वाडूमयीन परंपरांसह नांदत आहेत (आणि त्याचवरो- 
वर कोलमुंडा इ. छोटी भाषाकुलेही आहेत.). त्यांचा 
मेळ कसा घालायचा ? सर्वांना क्ममान ठरेल अशी 
पूवकाऴीन कोणती वाडूमयपरंपरा स्वीकारायची ? 
विविध प्रांतांतील प्राचीन,. मध्ययूगीन आणि अर्वाचीन 
वाड्मयांच्या विकासरेषा असंमांतर राहिल्याने एकत्रित 
वाडूमयेतिहासलेखनामध्ये त्यांची काल्संगती कशी 
राखायची ?- असे तात्त्विक प्रश्‍न तर उऱ्भवतातच; 
पण सर्वांत मोठा व्यावहारिक प्रश्‍न म्हणजे सर्व भाषां- 
तील वाड्मयपरंपरा, वाडूमयकृती, वाड्मयीन वातावरण 
इ. माहितीची जुळवाजुळव कशी करायची, हा आाहे. 
कारण भारतीय वाड्मयेतिहास लिहिणाऱ्या लेखकाला 
किवा लेखकगटाला सवंच्या सर्व भारतीय भाषांमध्ये 
गती नसणार आणि भाषांतर पद्धती वापरायची म्हटले 
तर ते एक वेगळे प्रचंड कार्य निर्माण होईलं, शिवाय 
भाषांतरित कृतींच्या मूल्यमापनाला मर्यादा असतात. 
त्यामुळे भाषांतरांच्य़ा आधारे लिहिल्या जाणाऱ्या 
वाडूमयेतिहासातही या मर्यादा उतरणारच. भारतातील 
भाषिक तणावांचा विशेषतः हिन्दोविरोधाचा, इंग्रजी- 
विरोधाचा सूर लक्षात घेता भारतीय वाडूमयेतिहास 
कोणत्या भाषेत लिहायचा, हाही प्रश्‍न आहेच. 

भारतीय वाडमयेतिहासाचे हे प्रश्‍न असे कोणत्याही 
एका बहुभाषिक राष्ट्राचे सर्वसाधारण प्रश्‍न न होता 
खास भारताचे भाहेत. त्यामुळेच भारतीय वाडमये- 
तिहास हीच एक स्वतंत्र अभ्यासक्याखा मानून डॉ. सुजित 
मुखर्जी यांनी “ टोवईस अ लिटररी हिस्ट्री ऑफ 
इंडिया' ( १९७५ ) आणि 'सम पोझिशन ऑन अ 
लिटररी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ' ( १९८१ ) असे दोन 
तात्त्विक ग्रंथच सिद्ध केलेले आहेत. हे ग्रंथ सिद्ध करून 
डॉ. मुखर्जी यांनी भारतासारख्या विशिष्ट परिस्थिती- 
तील बहुभाषिक राष्ट्रातील वाडूमयेतिहासलेखन कसे 
असावे यासंबंधीच्या विचाराचे योगदान वाडूमये तिहास 
या अभ्यासश्ाखेला दिळे आहे आणि एका रीतीने ती 
अभ्यासद्याखा समृद्ध केली आहे, हे निरिचित. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


संज्ञेची व्याप्तीच वाढवितात. 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


मराठीतील वाडू्मयेतिहासविचाराला राजवांड्यां- 
पासूनची म्हणजे गेल्या शंभर वर्षातील परंपरा असूनही 
तो सदैव स्फुट लेखांच्या स्वरूपात झाल्याने त्याचे 
स्वतंत्र असे शास्त्र होऊ शकले नाही. मात्र जो विचार 
झाला त्यात अनेक ठिकाणी सशक्‍्तता आढळते. 
भारतातील अतएव मराठीतील आधूनिक इतिहास- 
विचार हाच मुळात मेकॉलेप्रभृतींनी उत्तर देण्याच्या 
ऊर्मीतून निर्माण झाळेंला आहे. परिणामी मराठीतील * 
आरंभीचे वाडूमयेतिहासळेखन राष्ट्रवादी विचाराच्या 
पगड्यातून स्फुरलेळे दिसेल. मराठी वाडूमयेतिहास- 
विचार मात्र या पगड्याखाली राहिल्याचे दिसत नाही. 
वि. का. राजवाडे आपल्या “ महाराष्ट्रातील प्राकृतिक 
भाषांचा व वाइमयाचा इतिहास ” (राजवाडे लेख- 
संग्रह, १९५८) या लेखात “ सारस्वताचा ऊर्फ विदग्ध 
वाडूमयाचा इतिहास हा वाडूमयेतिहासाचा एक अंश 
आहे “ असे जेव्हा म्हणतात; तेव्हा ते ' वाड्मय ' या 
“गणन ', कार्यकारण- 
संवंध-दर्शन व वर्गीकरण ह्या दृष्टीने वाळूमयाची 
स्थित्यंतरे सांगणे म्हणजे वाडूमयाचा शास्त्रीय इतिहास. 
रचणे * इतकी ते वा&ूमयेतिहासाची प्रगत व्याख्या 
देतात. 

मराठीतील वाडूमयेतिहासविचाराचे स्थूलमानाने 
तीन टप्पे दिसतात : पहिला टप्पा १९४५ पर्यंतचा 
ठरता. त्यात राजवाडे यांच्याच विचाराचे वर्चस्व दिसते. 
दुसरा टप्पा हा १९४५ ते १९६० असा मानता येईल. 
यात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने अंगीकृत केलेल्या 
वाडूमयेतिहास योजनेसंवंधीचा दीघंकाळ चाललेला वाद 


* येतो. १९५२-५३ साली प्रा. श्री. म. माटे यांनी तयार 


केलेल्या वाडूमयेतिहास योजनेला दि. के. बेडेकर आणि 
प्रा. ग. बा. सरदार यांनी विरोध केला आणि वाडमये- 
तिहासविषयक प्रचंड वादच महाराष्ट्रात पेटला. 
शेवटी माटे यांची लेखकनिष्ठ वाडूमयेतिहास योजना 
बारगळून १९५४ च्या अखेरीस सामाजिक स्थितिगती 
विचारात घेऊन वाडूमयेतिहासळेखन सूचित करणारी 
योजुना मान्य झाली व हा वाद मिटला. हा वाद माटे- 
बंडकर वाद म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील 
अनेक नामवंत साहित्यिक, समीक्षक व विचारवंत या 
वादात खोलवर उतरले होते. परंतु या वादासंबंधाने 
झालेल्या विचारमंथनाचेही शास्त्र तयार झाले नाही. 
मराठीतील वाडूमयेतिहासविचाराचा तिसरा टप्पा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वाडूमयेतिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि मराठी वाडू्मयेतिहास 


म्हणजे १९६० नंतरचा. मराठवाडा विद्यापीठ, नागपूर 
विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ इत्यादी प्रादेशिक विद्या- 
पीठांच्या स्थापनेमुळे मराठी वाडूमयाच्या अभ्यासाला 
चालना मिळाली आणि अध्यापकांसमोर अध्यापनासंवं- 
धानेच काही प्रश्‍न निर्माण झाले. त्यांतून मुंबई व मराठ- 
वाडा या विद्यापीठांनी अनुक्रमे १९७१ आणि १९७५ 
मध्ये वाड्मयेतिहासाच्या अध्यापनासंबंधाने चर्चासत्रे 
घेतली. त्यामुळे मराठीत वाडमयेतिहासाच्या विचाराला 
चालना मिळाली. प्रा. गो. म. कुलकर्णी, डॉ. व. दि. 
कुलकर्णी व डॉ. दैत्तात्रय पुंडे या तिघांनी महाराष्ट्र 
साहित्य परिषदेसाठी १९८१ मध्ये * वाड्मयेतिहासाची 
संकल्पना ! या विषयावर एक आणि त्याचा पाठपुरावा 
करणारे १९८२ मध्ये दुसरे अर्वाचीन मराठी वाड्‌म- 
याच्या इतिहासाची मांडणी ' या विषयावर एक, अक्ली 
दोन चर्चासत्रे घेतली. “ वाड्मयेतिहासाची संकल्पना र 
(१९८६) हा संपादित ग्रंथ हे या चर्चासत्राचे फलित 


होय. 


भारतीय भाषांतील वाडूमयाचे इतिहास लिहिण्याचे 
प्रयत्न एकोणिसाव्या शतकात-- विदोषत: त्या शतकाच्या 
उत्तरार्धात झाले. मात्र त्यामागील जिज्ञासा वाडूमया- 
बाबतची नसून मारत-अभ्यासाची ( इण्डालॉजींची ) 
आणि भारतीय भाषांच्या अभ्यासाची होते. भारतीय 


संस्कृतीच्या प्राचीनत्वामुळे वरेच संशोधक भारत- 
अभ्यासाकडे आकृष्ट झाले होते. भारताचे बहुभाषिकत्व 
व भारतीय भाषाकुलांचे प्राचीनत्व यांमुळे अनेक 
भाषाभ्यासकही भारताकडे आकृष्ट झाले होते. कारण 
त्या काळी भाषाभ्यासामध्ये ऐतिहासिक भाषाभ्यासाला 
विद्ोष मान प्राप्त झाला होता आणि भारतीय संस्कृ 
तीच्या प्राचीनत्वामुळे ऐतिहासिक भाषाभ्यासाकरिता 
सयोग्य अक्ली संधी येथे विपुल प्रमाणात उपलब्ध होती. 
वेबर यांचा ' द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ' 
(१८५२), मॅक्स मुल्लर यांचा ' एन्शंट संस्क्रत 
लिटरेचर ' (१८५९) क्रिवा ग्रीअसंन यांचा * मॉडनं 
व्हर्‌नॅकयुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ' (१८८९) हे 
ग्रंथ याचीच उदाहरणे होत. 

भारतीय भाषांतील वाडूमयाच्या इतिहासाचे हे 
छेखन भारत-अभ्यास किवा भाषाभ्यासाच्या दृष्टीने 
झाल्यामुळे त्याला खूप मर्यादा पडल्या. आणखी म्हणजे 
ते बहुतांशी अभारतीय विद्वानांकडून झाल्याने त्या 

न, भा. २२ । 


र्द्प्‌ 


मर्यादांमध्ये भरच पडली. या अभारतीय विद्ानांना 
अनेकदा आपल्या साधनसामग्रीसाठी माहितगारांवर 
( इन्फॉर्मट्सवर ) अवलंबून राहावे लागले. कधी या 
माहितगारांना ही साधनसामग्री नेमकी कशासाठी 
वापरली जाणार. आहे हे माहिती नव्हते तर काही 
माहितगारच अप्रशिक्षित होते. त्यामुळे त्यांनो गोळा 
केलेल्या साधनसामग्रीत त्रुटी व चुका राहणे' क्रमप्राप्तच 
होते. उदाहरणार्थ, डॉ. हर्वट एच्‌. गोवेन यांच्या 
“ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ' ( फ्रॉम द वैदिक 
टाइम्स टू द प्रेज्ञें) ( १९३१) या ग्रंथात अशा 
वस्तुनिष्ठेच्या खूप चुका असल्याचे विद्वानांनी निदरश- 
नास आणलेले आहे. 

वाडमयेतिहासग्रंथ म्हणून या प्रकारच्या इतिहास- 
ग्रंथाचे मोल अनेक कारणांकरिता उणावताना दिसते. 
उदाहरणाथ, या इतिहासकारांच्या विवेचनात वेद- 
काळाला जास्त महत्त्व मिळते व जसजसे ते अलीकडच्या 
भूतकाळाकडे येऊ लागतात, तसतशी जणू त्यांची रुचीच 
कमी होऊन ते आपले विवेचन आटोपते घेतात. 
उदाहरणादाखल आर. डब्ल्यू. फ्रेझर यांच्या "अ लिटररी 
हिस्ट्री ऑफ इंडिया ' ( १८९७) या ग्रंथात क्र॒ग्वेद- 
काळीन वाड्मयापासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंतच्या 
वाड्मयाचा इतिहास आहे. सुमारे ४५० पानांच्या 
या इतिहासग्रंथामध्ये मध्ययुगातल्या आणि अर्वाचीन 
काळातल्या मिळूनच्या वाड्मयाला केवळ १५० पृष्ठेच 
मिळाली आहेत. 

विटरनिट्झ, गाचिन द तासी इत्यादी विद्वानांनी 
क्रिवा अगदी अलीकडे डॉ. सुनीतिकुमार चतर्जीसारख्या 
भारतीय विद्वानांनीदेखील विविध स्वरूपाचे भारतीय 
बाडमयाचे इतिहास लिहिलेले आहेत; परंतु या वाड्मये- 
हासग्रंथाचे केंद्र वाड्मय असल्याचे दिसत नाहो. 
शिवाय भारतीय वाडूमय म्हणजे पू्वकाळातले वाडमय 
आणि तेही पुन्हा संस्क्रत वाडूमय अश्या समजुतीने 
वरेचदा लेखन झालेले दिसते. त्यामुळे आर्य भाषासंघा- 
इतकाच मोठा व प्राचीन असणाऱ्या द्राविड भाषा- 
संघातील वाडूमयाचा परामर्ष क्वचितच घेतला जाताना 
दिसतो. उदाहरणार्थ, एच्‌. जी. रॉलिन्सन . (ति. ७. 
१९७५४७०) यांनी ' कॅसल'च्या * एन्सायक्‍्लोपीडिया 
ऑफ लिटरेचर ' (१९५३) मध्ये भारतीय साहित्यांवर 
लिहिलेले आहे. या रॉलिन्सन यांनीच “अ गारलंड 
नॉफ इंडियन पोएदी ' (१९४६) हा ग्रॅथ लंडन येथील 


ति 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१६६ 


रॉयल इंडियन सोसायटीकरिता सिद्ध केलेला आहे. 
त्यातील ३० कवितांपैको पहिल्या २३ संस्कृत आहेत 
आणि त्यांत तमिळमधील फक्त एकच कविता घेण्यात 
आलेली आहे. १९४९ साली या ग्रंथाची दुसरी आवृत्ती 
काढली गेळी पण त्यात भर घातली गेली नाही, 
कौ फेरफारही केले गेलेले नाहीत. ' कॅसल 'च्या ज्ञान- 
कोशात लिहिताना रॉलिन्सन यांनी ' भारतीय वाड्मय 
है मुख्यत: तत्त्वज्ञानात्मक व धामिक आहे ' असे नमूद 
केलेले आहे. भारतीय वाड्मयेतिहासलेखनाच्या विविध. 
प्रयत्नांमध्ये तत्त्वज्ञानपर नसलेले, धर्मपर नसलेले किती 
तरी वाडूमय दुलेक्षिळे गेलेळे असणार, हे स्पष्टच 
आहे. 

हे सारे नमूद करण्याचा उद्दे्ष इतकाच की, 
वाड्मयेतिहास ह्या अभ्यासश्याखेने सिद्ध केलेल्या सुत्रां- 
नुसार भारतीय वाड्मयाचा इतिहास लिहिला जाण्याची 
आजची गरज आहे आणि डॉ. सुजित मुखर्जी यांनी 
त्यांच्या (अगोदरच्या विवेचनात निर्देशित केलेल्या ) 
दोन्ही ग्रंथांतून त्याच दृष्टीने मार्गदर्शन केलेले आहे. 

अलीकडे साहित्य अकादमीच्या वतीने भारतीय 
साहित्याचा इतिहास सिद्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू असून 
त्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून डॉ. शिशिरकुमार दास 
यांनी संपादित केलेला ' इंडियन लिटरेचर ! हा एक खंड 
प्रकाशित झालेला आहे. काही एक नवी दृष्टी घेऊन 
केलेला भारतीय वाडू्मयेतिहासळेखनाचा एक प्रयत्न 
म्हणून ही घटना अर्थातच अभिनंदनीय आहे. 

भारतीय वाडूमयेतिहासलेखनाच्या प्रयत्नांकडून 
मराठी वाडूंमयेतिहासलेखनांच्या प्रयत्नांकडे वळले की 
वेगळेच चित्र दिसते. ' कॅट्लॉग ऑफ नेटिव्ह. पव्लि- 
केशन्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेन्सी अप टू थर्टीफस्टं डिसेंबर 
एटीनसिक्स्टीफोर ' ही सुची सर ग्रँट यांनी सरकारी 
हुकुमान्वये तयार केळी आणि सरकारी हुकुमान्वयेच 
न्या. म. गो. रानडे यांनी त्यावर आपला अभि प्राय 
दिलेला आहे. न्या. रानडे यांचा हा अभिप्राय * रिमाक्‍सं 
ऑन द मराठी पोन ऑफ द कॅटलॉग या शीर्षकाने 
प्रसिद्ध आहे (पाहा: ' द मिस्‌लेनियस रायटिंग्ज आफ 
द लेट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम्‌. जी. रानडे, 
१९१५, पृ. १ ते ११). न्या. रानडे यांचे हे लेखन म्हणजे 
मराठी वाडूमयेतिहासळेखनाचा हा आरंभविदू म्हणावा 
लागेल. या अभिप्रायात न्या. रानडे यांनी मराठी ग्रंथाचा 
(साहित्य-) प्रकारांनुसार विचार केलेला आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


ग्रेटकृत सूचीतील एकूण ६६१ ग्रंथांचे (यांतील ४३१ 
गद्य व २३० पद्य-ग्रंथ आहेत) न्या. रानडे (१) शालेय 
पुस्तके, (२) लोकप्रिय (लोकोपयोगी ? ) वाड्मय, 
(३) शास्त्रीय वाडूमय आणि (४) कायद्याची (धर्म- 
शास्त्र, नीतिशास्त्र ) पुस्तके असे चार विभाग 
कल्पितात. दुसर्‍या म्हणजे लोकप्रिय (लोकोपयोगी ? ) 
विभागाचे पुन्हा ते इतिहास, गोष्टी, नेतिक-निबंध, 
चरित्रे, प्रवासवणने, पौराणिक बखरी, वृत्तपत्रे व 
नियतकालिके असे उपविभाग कल्पितात आणि त्यांचे 
थोडक्यात पण साभिप्राय विवेचन करतात. न्या. रानडे 
यांनी नंतर १८९६ पर्यंतच्या मराठी वाडूमयाचां 
अशाच प्रकारचा अहवाळ १८९८ मध्ये तयार केला 
आणि तो “अ नोट आन द ग्रोथ ऑफ मराठी 
लिटरेचर १८९८ ' या शौषकानिशी प्रकाशित झाला 
(पाहा : ' द मिसळेनियस रायटिग्ज...', पू. १२ ते 
५६). न्या. रानडे यांच्या या दोन्ही अहवालांमागे इंग्रज 
सरकारचा हुकूम हे जणू निमित्त आहे आणि मराठी 
वाडूमयाची एक ऐतिहासिक व्यवस्था लावावी असा 
त्यांचा मनापासूनचा हेतू आहे, हे त्या अहवालांची केवळ 
मांडणी पाहिली तरी लक्षात येते. त्यामुळे न्या. रानडे 
यांचे हे दोन्ही अहवाल म्हणजे मराठी वाडूमये- 
तिहासळेखनाचे प्रारंभकाळातील महत्त्वाचे. प्रयत्नच 
ठरतात. वाडूमयाची सूची करणे आणि त्या सुचीच्या 
आधारे एकूण वाडूमयीन स्थितीसंवंधाने ऐतिहासिक 
निदाने करणे ही न्या. रानडे यांनी घालून दिलेली 
पद्धतच गोविद काशिनाथ (तथा आवा) चांदोरकर 
आणि वि. ल. भावे यांनी पाळलेली दिसते. चांदोरकरकरृत 
“महाराष्ट्रीय संत-कवि काव्य-सूची ' ( शके 
१८३७/ इ. स. १९१५) आणि वि. ल. भावेकृत 
* महानुभाव-महाराष्ट्र-ग्रंथावली कविकाव्य-सूची 
(शके १८४६ / इ. स. १ ९२४) ह्या दोन सूची आणि 
त्यांची प्रास्ताविके यादृष्टीने पाहता येतात. “ गणन, 
कायकारणसंबंधदशंन व वर्गीकरण ह्या दृष्टीने वाड्म- 
याची स्थित्यंतरे सांगणे म्हणजे वाडूमयाचा शास्त्रीय 
इतिहास रचणे ” असे वाडूमयेतिहासलेखनविषयक एक 
सूत्र वि. का. राजवाडे यांनी सांगितलेले आहे. राजवाडे 
यांनी कथन करण्यापूर्वीच हे सुत्र न्या. रानडे यांनी 
अवलंबिलेले दिसते. 

भारताच्या इतिहासाचा परकीय इतिहासका रां- 
कडून जो विपर्यास केला गेला, त्याला एक उत्तर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


र 
र्ग 4, 

6 620 ी 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


वाडूमयेतिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि मराठी वाडूमयेतिहांस 


नार वी नारायण भवानराव पावगी यांनी 

ज्य ! या नावाची अनेक भागांतील 
मालिकाच सिद्ध केळी. या मालेच्या उत्तरार्धाचा 
अकरावा भाग ' प्राकृत व मराठी भाषेचा इतिहास 
(शके १८२३/ इ. स. १९०१) म्हणून प्रकाशित 
झालेला आहे. यात १९०० पर्यंतच्या मराठी वाडूमयाचा 
इतिहास आलेळा आहे. याच्या थोड्या अगोदर वि. ल. 
भावे आणि ल. रा. पांगारकर यांचे वाड्मयेतिहास- 
विषयक निबंध विजापुरकरांच्या * ग्रंथमाळे 'त अनुक्रमे 
१८९७व १ ८९८ मध्ये प्रकाशित झाले होते. हे निवंध 
* ग्रंथमाळे ' त प्रसिद्ध होणे ही गोष्टच हा निबंधांमागे 
राष्ट्रीयत्वाचा हेतू असल्याची निदर्शक होय. तथापि, 
भावे-पांगारकरांची संतवाडूमयाकडें पाहण्याची दृष्टी 
वेगळी असल्याने ह्या निवंधांमध्ये ते वाडूमयासंबंधाने 
शुद्ध ऐतिहासिक असें काही म्हणू-मांडू शकले. 

* ग्रंथमाळे 'त प्रकाशित झालेल्या आपल्या निबंधा- 
मध्ये भर घालून वि. ल. भावे यांनी १९१९ साली 


" महाराष्ट्र सारस्वता 'ची दुसरी आवृत्ती काढली. 
याच ग्रंथाचा तिसऱ्या आवृत्तीचा तुकारमापर्यंतचा 
आणि रामदास ते १८१८ 


पहिला भाग १९२४ मध्ये आ 
भखेरपर्यंतचा दुसरा भाग १९२८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. 


डॉ. झं. गो. तुळपुळे यांनी नवे संशोधन लक्षात घेऊन 
* महाराष्ट्र सारस्वता' 


च्या पुढील आवृत्त्यांना सुधारित 
व वाढीव पुरवण्या जोडलेल्या आहेत. ल. रा. पांगारकर 


यांनी. आपला ' मराठी वाडूमयाचा इतिहास ' तीन 
खंडांमध्ये क्रमाने १९३२,१९३५ आणि १९३९ मध्ये 
प्रसिद्ध केला. बाळकृष्ण अनंत भिडे यांचा “ मराठी 
भाषेचा व वाड्मयाचा इतिहास जी महानुभाव-अखेर), 
(१९३३) आणि द. कवे. केळकरांचे ' मराठी साहित्याचे 


सिहावलोकन ' (१९६२ ) हे.दोन ग्रंथदेखील मध्परयुगीन 


मराठी वाडूमयाच्या इतिहासाचाच वेध घेतात. 
परंतु या सर्व प्रयलांपेक्षा ह. श्री. ज्षेणोलीकरांचा 
मयाचे स्वरूप ' (प. आ., १९५६, 


* प्राचीन मराठी वाड 
सहावी आवृत्ती, १९८७ 
कारण आपल्या वार्डूम 
करांनी, सामाजिक दृष्टि 
पण नवीन संशोधनाच्या आधा 
सुधारून वाढविलेल्या आहेत; 

तर नवी मांडणी करून काही अंश 
आहे. श्री. म. पिंगे आणि ल. रा. 


) हा ग्रंथ आगळावेगळा ठरतो. 
वेतिहासळेखनासाठी श्ेणोली- 
कोण तर स्वीकरळेला आहेच, 
रे आपल्या पुढील आवृत्त्या 
सहाव्या आवृत्तीची 
ही पुनर्लेखनही केलेले 
नसिराबादकर 


अनुक्रमणिका 


१६७ 


0 006 धातु परामर्ष ! 
वाड्मयाचा 
इतिहास ' (१९७२) या शीरषंकांखाळी प्राचीन मराठी 
वाडूमयाचे इतिहास लिहिण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत 
ज्ेणोळीकरांचे वगळता मराठीतील प्राचीन मराठी 
वाडू्मयेतिहासलेखन संशोधनाच्या प्रनांतच अडकलेले 
दिसते. याखेरीज यांपैकी जे ग्रंथ विद्यापीठिय गरजेतून 
लिहिले गेलेले आहेत, त्यांच्या मर्यादा स्वत:सिद्ध 
आहेत, हे सांगायला नकोच. वाडूमयेतिहासलेखना- 
संबंधाने अलीकडे झालेले विचारमंथन लक्षात घेऊन 
प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास लिहिला जाण्याची 
आज. तरी गरज आहे, एवढेच जाता जाता नमूद 
करायला हवे. 
१९२०.च्या सुमारास नाधुनिक मराठी वाडूम- 
याच्या निमितीस १०० वर्षे पुरी झाल्याची जाणीव 
होऊन की काय ' विविधज्ञानविस्ता रा 'सारख्या नियत- 
कालिकातुन आधुनिक मराठी वाडूमयाचे आढावे 
घेणारे लेख येऊ लागले. उदाहरणादाखल ल. ज. खरे 
यांचा “ मराठी वाडूमयाची गेल्या शंभर वर्षांतील 
वाढ ” हा लेख पाहता येईल. परंतु आधुनिक मराठी 
वाड्मयाचा इतिहासाच्या दृष्टीने विचार होण्यास 
१९३५-१९३२७ साल उजाडले. वि. सि. सरवटे 
यांनी लिहिलेल्या ' मराठी साहित्य समालोचन ' 
(खंडरव२)या अ्रंथाते इ. स. १८१८ ते १९३४ 
य़ा कालखंडातील साहित्याचा ऐतिहासिक परामषे 
घेतलेला आहे, तर वि. पां. नेने यांनी संपादिलेल्या 
, अर्वाचीन मराठी साहित्य ' ( १९२५ ) या ग्रंथात 
१८७५ ते १९२५ या काळातल्या साहित्याचा 
परामर्ष आहे. आधुनिक मराठी वाडूमयाच्या इतिहास- 
लेखनाचे हे दोन्ही प्रयत्न महाराष्ट्राबाहेर, पण मराठा 
संस्थानांमाफंत झालेले आहेत, ही गोष्ट मुद्दाम लक्ष 
देण्यासारखी आहे. याउलट, * प्रदक्षिणा ' (१९४१) 
हा याच सुमारास पश्चिम महाराष्ट्रात सिद्ध झालेला 


ग्रंथ निखळ वाडू्मयेतिहासाचा म्हणता येणारा नाही, 


हीही गोष्ट नमूद करण्यासारखीच आहे. असे असले तरी 


दत्तो वामन पोतदारक्ृत “मराठी गद्याचा इंग्रजी 
अवतार! (१९२२) आणि गं. बा. सरदारकृत * मराठी 
गद्याची पूर्वपीठिका ' (१९२७ ) या दोन ग्रंथांचे लक्ष्य 
अर्वाचीन मराठी गद्यवाड्मय एवढेच सीमित असले 
तरी या दोहोंमधून आधूनिक मराठी गद्यवाडमयाकडे 


तक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१६८ 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातुन पाहण्याचे प्रयत्न झाले आहेत 
आणि या प्रयत्नांमध्ये खरोखरीच वाड्मयेतिहास- 
लेखनाची दृष्टी अवतरळेली आहे, हे महत्त्वाचे आहे. 


समग्र मराठी वाड्मयाचा इतिहास लिहिण्याचे 
दोन महत्त्वपुर्ण प्रयत्न १९५० नंतर झाले. यांपैकी एक 
प्रयत्न म्हणजे अ. ना. देशपांडे यांनी अनेक खंडांमध्ये 
लिहिलेला एकहाती वाड्मयेतिहास. दुसरा प्रयत्न म्हणजे 
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने अनेक संपादक-लेखकांकरवी 
एकूण ६ खंडांमध्ये सिद्ध केलेला वाडूमयेतिहास. 
अ. ना. देशपांडे यांचा मराठीच्या आरंभकाळापासून 
१९५० ,पर्यंतचा (१८१८ ते १८७४ हा कालखंड 
वगळता) वाडूमयेतिहास हा एकाच लेखकाने अत्यंत 
परिश्रमाने सिद्ध केलेला वाडूमयेतिहास असला, तरी 
त्यात अनेक उणिवा व दोष दिसतात. अ. ना. देशपांडे 
यांच्या वाड्मयेतिहासाचा लक्षणीय दोष म्हणजे 
त्यामागे निश्‍चित स्वरूपाचा असा कोणताही एक 
न दृष्टिकोण नाही. परिणामी हा ग्रंथ म्हणजे केवळ 
साधनसामग्रीची गोळाबेरीज आणि त्यावरील असमतोल 
अभिप्राय अशा स्वरूपाचा झाला आहे. शिवाय अ. ना. 
देशपांडे यांनी व्यक्ती हेच साहित्यनिर्मितीचे केंद्र हे 
गृहीतक उरी बाळगल्याने त्यांचे वाूमये तिहासलेखन 
अपरिहार्यपणे लेखकनिष्ठ झालेले आहे आणि लेखका- 
नुसारी वाडूमयेतिहासलेखनातील सर्व दोष त्यांच्या 
वाडमयेतिहासळेखनात प्रकर्षाने उतरलेले आहेत. 


महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने स्वीकारलेल्या 
वाडूमयेतिहास योजनेसंवंधाने १९५२-५४ मध्ये प्रचंड 
वाद झाला. हा वाद ' माटे-बेडेकर वाद या नावाने 
ओळखला जातो. या वादाचे चांगळे फलित म्हणजे 
मराठीत वाडूमयेतिहासाची संकल्पना आणि मराठी 
वाडूमयाच्या इतिहासाची मांडणी यासंबंधाने खूप, 
चौफेर विचारमंथन झाले. अखेरीस श्री. म. माटे यांची 
लेखकनिष्ठ वाडूमयेतिहास योजना सोडून देऊन महा- 
राष्ट्र साहित्य परिषदेने सामाजिक स्थित्यंत राची 
पाशवंभूमी असणारी वेगळी वाडूमयेतिहास योजना 
१९५४ अखेर स्वीकारली. या योजनेनुसार महाराष्ट्र 
साहित्य परिषदेने शं. गो. तुळपुळे (खंड १ : वी ९८४) 
स. गं. मालझे (खंड २ : भाग पहिला, सप्टेंबर गरळ 
व.भाग दुसरा डिसेंबर १९८२), रा. श्री. जोग (खंड 
जेसरा : १९७३, खंड चोथा : १९६५, खंड पावना 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


भाग पहिला व दुसरा : १९७३) आणि गो. म. 
कुलकर्णी - व. दिं. कुलकर्णी ( खंड सहावा : भाग 
पहिला १९८८ आणि भाग दुसरा १९९१ ) यांच्या 
संपादकत्वाखाली आरंभ ते १९५० या काळातील 
मराठी वाडूमयाच्या इतिहासाचे ६ खंड प्रकाक्ित केले. 
विवेचनातील असमतोल व पुनरुक्ती यांसह अनेक 
छोट्यामोठ्या उणिवा असूनही हे खंड म्हणजे मराठी 
'वाड्मयेतिहास लेखनातील मोलाचा टप्पा होत. 


मराठीमध्ये कथा, कविता, कादंबरी, नाटक इत्यादी 
वाडूमय-प्रकारांचे स्वतंत्र वाड्मयेतिहास सिद्ध करण्याचे 
प्रयत्न झालेले आहेत. उदाहरणार्थ, कुसुमावती देशपांडें- 
कृत ' मराठी कादंबरी-पहिले शतक : १८५०-१९५० 
( भाग- १ : १९५३, भाग- २ : १९५४ ), इंदुमती 
शवडकृत ' मराठी कथा : उगम आणि विकास? 
(१९७३), रा. श्री. जोगकृत अर्वाचीन मराठी काव्य 
(१९४६) इत्यादी. मराठीमध्ये एखादे प्रमेय घेऊन 


वाडूमयेतिहास लिहिण्याचे थोडेच पण लक्षणीय प्रयत्न 


झालेले आहेत. उदाहरणादाखल गं. 
*संत वाड्मयाची सामाजिक फलश्रुती ' (१९५०) 
आणि रा. श्री. जोगांच्या * मराठी वाडूमयाभिरुचीचे 
विहुंगमावळोकन ' (१९५९) या ग्रंथांचा निदेश करता 
येतो. विशिष्ट प्रदेशातील वाड्मयाचा ऐतिहासिक 
आढावा घेण्याचे प्रयत्नही मराठीत झालेले आहेतच. 
क. ग. कवचाळ यांचा ' मध्यभारतीय मराठी वाड्मय ' 
(१९३९) आणि चि. नी. जोशी यांचा ' मराठवाड्या- 
तील अर्वाचीन. मराठी वाडूमय ' (१९३९) ह्या 
प्रथांचा उदाहरणादाखल निदेश करता. येतो. याचा अर्थ 
एका लेखकाने लिहिलेला वाडूमयेतिहास, अनेक 
छेखकांनी लिहिलेला वाडूमयेतिहास, विशिष्ट काल- 
खंडातील वाडूमयाचा इतिहास, समग्र वाडमयाचा 
इतिहास, एखादे प्रमेय घेऊन लिहिलेला वाडूमयेतिहास, 
एखादा वाडूमयप्रकार घेऊन लिहिलेला वाडू्मयेतिहास, 
वाड्मयाचा विशिष्ट भूगोल नजरेसमोर ठेवन लिहिलेला 
वाडूमयेतिहास असे वाडूमयेतिहासळेखनाचे विविध 
प्रकार आपल्याला परिचित झालेले आहेत. 


य ३ न 
या लेखाच्या पूर्वार्धात केलेली वाडःमये तिहास- 
विषयक तत्त्वचर्चा आणि लेखाच्या उत्तरार्धात घेतलेला 
मराठीतील वाडमयेतिहासलेखनविषयक प्रयत्नांचा 


बा. सरदारांच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


वाडूमयेतिहासाचे तत्त्वज्ञान आणि मराठी वाडूमयेतिहास 


आढावा लक्षात घेता दोन सहज निष्कर्ष हाती येतात. 
पहिला म्हणजे मराठी वाडूमयाचा समाधानकारक असा 
इतिहास अद्यापि लिहिला गेलेला नाही; आणि दुसरा 
म्हणजे असा इतिहास लिहिण्यासाठी आवश्यक ते 


आधारभूत संदभ 


१. कुलकर्णी व. दि. (संपा.) 


३. क्रेन आर. एस.;, क्रिटिकल अँड हिस्टॉ 
क्िकागो प्रेस, शिकागो, १९६७ ( 


क्रिटिकल अँड हिस्टॉरिकल 'मध्ये समाविष्ट). 
टोवडस अ लिटररी हिस्ट्री ऑफ इंडिया; 


४. मुखर्जी सुजित; 
स्टडीज, सिमला, १९७५. 
५. मुखर्जी सुजित; सम पोझिशन आन 
इंडियन लंग्वेजेस, म्हैसूर, १९८१. . 
६. पुंडे दत्तात्रय (संपा.) 
७. तॅन एच. ए.; “ इन्ट्रोडक्शन ह 
८. वि. का. राजवाडे; 
लेखसंग्रह (संपा ० तकंती 


; वाड्मयेतिहासाची संकल्पना; 
; हिस्ट्री ऑफ इंग्लिद लिटरेचर; (इं. भा.); १९७१. 
« महाराष्ट्रातील प्राकृत 
गी्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ) 


१६९ 


विचारमंथन, साधनसामग्री आणि वाडूमयेतिहासलेख- 
नाची पुरेशी दीर्घ परंपरा आता उपलब्ध आहे. अद्य 
रौतीने मराठी वाड्मयाचा चांगला इतिहास लिहिला 
जाण्यासाठी परिस्थिती आता अगदी पक्व आहे. 


; साहित्यचितन; मुंबई विद्यापीठ, मराठी विभाग, मुंबई, १९८२. 

, कोहन राल्फ(संपा.) ; न्यू डिरेक्हान्स 'इन लिटररी हिस्ट्री; रौटलेज अँड केगन पॉल, लंडन, १९७४. 
'रिकल प्रिन्सिपल्स आफ लिटररी हिस्ट्री; युनिव्हसिटी आफ 
त्यांच्याच "द आयडिया ऑफ हधूमॅनिटीज अंड अदर एसेज : 


इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अँडव्हान्स 


न ए लिटररी हिस्ट्री ऑफ इंडिया; सेन्ट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ 


प्रतिमा, पुणे, १९८६. 


तिक भाषांचा व वाड्मयाचा इतिहास ”; राजवाडे 
; साहित्य अकादमी, नवी दिल्ली, १९५८. 


अ के 
साभार पोच 
डॉ. बाबासाहबे % अग्नीध्वजा- देवेन्द खंडारे; अविसुर प्रकाशन, 
नगर, कांदिवली (पुर्व ), 


£ भारतीय संविधान व भी 
आंबेडकर- नरेंद्र चपळगावकर; श्रीविद्या प्रकाशन, 


२५०, शानिवार पेठ, पुणे-३०; प्रथमावृत्ती; 
१९९१; पृष्ठे १०३; किंमत ५० स्पये. 
श्रीविद्या प्रकाशन, 


% जन्मझुळा- यशवंत पुलाटे; 
णे १९९१; 


२५०, शनिवार वेठ, पुणे-४११०३०) 
पृष्ठे ६६; किंमत २० स्प्ये. 

$ रात्रीच्या कविता- साहेब खंदारे; प्रसाद प्रका- 
शन, द्वारा- के. एस. जाधव, प्रभावती पाटीजवळ, 
सद्गुरुनगर, परभणी-४२१४०१; प्रथमावृत्ती; 
१९९१; पृष्ठे ८०; किमत २३० स्पये. 


अनुक्रमणिका 


६५१२१४, समता 
मुंबई-४००१०१; प्रथमावृत्ती; १९९१; पृष्ठे ७६; 
किमत ३५ स्पये. 

विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र- ( खंड 
तिसरा )- य. दिं. फडके; श्रीविद्या प्रकाशन, 
२५०, शनिवार पेठ, पुणे-३०; प्रथमावृत्ती; 
१९९१; पृष्ठे २०३५ किंमत १०० रूपये. 

रमाई- यशवंत मनोहर, भगवंत आठवले; अमोल 
प्रकाशन, मु. पो. नाचोना (लेह॒गाव), ता. दर्यापूर, 
जि. अमरावती; प्रथमावृत्ती; १९९१; पृष्ठे १००; 


किमत ४० रुपये. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न 


न्क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पे. कुमार गंधर्व 


: एक अभ्यास 


श्यामला वनारसे 


[ जानेवारी १९७३ मध्ये संगीतातील कलात्मक 
प्रवासाचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी कुमारांची एक 
मुलाखत घेतली होती. अन्य कलावंतांच्या मुलाखतीही 
घेतल्या होत्या. परंतु कुमारांच्या वेगळेपणामुळे त्याच 
मुलाखतीचा हा स्वतंत्र अभ्यास केला आहे. त्यातून 
निमितिप्रक्रियेतील कलावंताचे सृजनभान कसे काम करते 
याची काही निरीक्षणे हाती लागली. त्या मुलाखती- 
वरून हा लेख तयार केला आहे. कुमारांच्या नंतरच्या 
' काळातील मुलाखतींमध्ये याचे काही अनुरणन ऐकू 
येते. परंतु हा त्यांच्या समग्र कलात्मक व्यक्तित्वाचा 
अभ्यास नव्हे ही.मर्यादा स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे. ] 

कुमारांच्या जीवनात ' गाणे हे माजे क्षेत्र आहे ' 
हे पक्के होण्यासाठी प्रतिकाराचा प्रश्‍न नव्हता. खास 
अडचणी किंवा अतोनात हालअपेष्टा असेही काही 
नव्हते. आवाजाने सतावण्याचा किवा स्वत:च्या कल्पना 
प्रत्यक्षात आणता येत नाहीत या आंतरिक मर्यादेचाही 
त्यांना त्रास नव्हता. त्यांची वालळगायक म्हणून झालेली 
ख्याती, त्यांचे देवधरांकडील शिक्षण, कठीण आजार 
आणि त्यातून बाहेर पडून गायला लागल्याची वर्षे या 
टप्प्यांमध्ये संगीताचा विचार एकपाठी नकलेपासून 
* नित्यनूतनच गाईन ' या प्रतिज्ञेपयंत पोचला. याह 
प्रवासाचा वेचारिक आधार जाणून घेण्यासाठी ही 
मुलाखत घेतली होती. पहिल्या टप्प्याबद्दळ कुमार 
म्हणाले, 

*.. .आपल्याला गाण्याचं अंग आहे हे फार 
लहानपणी लक्षात आळ, अगदी लहान... सात-आठ 
वर्षांचा होतो तेव्हा पहिलं गाणें झालं, तेव्हापासूनच. 
मी एकदम एका दिवशी गाऊ लागलो. एवढं मला 
सांगता येईल. मला समजलंच. इतर अडचण नव्हतीच. 
मी शाळेत गेलोच नाही. आम्हाला वेळच मिळाला नाही. 
एकदा बहिणीतं बरोबर नेलं होतं, तेवढंच. गाण्यासाठी 
वेळ देण्यात अडचण नव्हतीच. मी गाऊच लागलो ना. 
पहिल्यांदा कध्यी अडचणी जाणवल्या नाहीत. आमचे 


अनुक्रमणिका 


गुरुजी- देवधर मास्तर शिकवायला ' लागल्यानंतर 
कळलं की राग शास्त्रबिस्त्र आहे. अगोदर मी गात 
होतो त्यात काही समजून गात नव्हतो, पण मुळीच 
चुकीचं गात नव्हतो.' 

एखाद्या लोकोत्तर गुणाचा वयाच्या सातव्या- 
आठव्या वर्षी प्रत्यय येणे ही संगीताच्या क्षेत्रात नवी 
गोष्ट नव्हे. सांगीतिक क्षमतांच्या अभ्यासात हा तपशील 
वारंवार आढळतो, तो महत्त्वाचाही आहे. वय जितके 
लहान, तितकी अनुभवाच्या संस्कारांची व्याप्ती कमी. 
हान वयात गायनाचा आविष्कार ही एक खूण आहे. 
क्षमतेच्या मापनासाठी न थांबता साध्या निरीक्षणा- 
मधून समजणारी एक बाब आहे. लहानपणच्या आवि- 
प्कारांचे पुढे काय होते हे मात्र निश्चितच परिसरावर- 
विश्षेषत: पालकांवर अवलंबून असते. बालकलावंतांना 
प्रसिद्धीच्या झोतात आणण्याचे प्रयत्न, विशिष्ट अनुकर- 
णात त्यांना अडकवणे, कलेला कमी लेखून पाणउतारा 
करणे, किंवा त्यांच्या जिवावर पैसे मिळवणे अक्षा 
किती तरी गोष्टी पालक करताना आपण पाहतो. अनेक 
कलावंतांच्या जीवनावर या आणि अन्य अनुभवांचे चरे 
उठलेले दिसतात. काही व्यक्‍ती कलेच्या बाबतीत खुडून 
टाकल्या जातात. लहान मूल ही जक्ली जपण्याची, 
वाढवण्याची, फुलू देण्याची संसारातील पायरी आहे, 
तशीच लहान वयात दिसून आलेली संगीतक्षमता ही 
अधिकच काळजीपुर्वक संगोपन करण्याची गोष्ट आहे. 
संगीतसाधना आणि अध्ययन यांत घालावा लागणारा 
काळ आणि वय निर्वेध असणे फार महत्त्वाचे ठरते. 
निवेधतेचा आणखीही एक परिणाम होतो. एकूण 
लवणानुभव, इतर संवेदनांश्ी त्याचा संबंध, त्याविषयीचे 
शब्दांकन, चिंतन, विचार या प्रक्रिया स्पष्टपणे आणि 
योग्य त्या अवसराने घडू शकतात. नाही तर निसटते 
अनुभव, शब्दपूर्व अनुभवांचे अंत:संबंध, त्याचा आवि- 


प्काराला प्राप्त होणारा आधार या सगळ्या गोष्टींना 
बाध येतो. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


७५ 


अमृतमहोत्सवी “1-३ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पं. कुमार गंधरवे : एक अभ्यास 


कुमारांच्या बाबतीत त्यांच्या पालकांनी फार 
हितकर गोष्टी केल्या. * वडिलांनी माझ्या बाबतीत 
कध्धी वेडेपणा केला नाही.' त्यांनी शाळेचा झक्कू 
लावला. नाही, देवघर मास्तरांसारख्या आधुनिक 
दृष्टीच्या आणि परंपरेच्या जाणकार गुखंकडे पाठवले, 
त्यांना गाऊ दिले. या ताळमीतून आणि प्रत्यक्ष अनु- 
भवातून कुमारांचे शिक्षण फारच खरेपणाने झाले. ते 
म्हणतात, ' मी शाळेत गेलो नाही, ठीक आहे. पण 
मी वेड्यासारखा विचार नाही करणार. मला येत 
नाही ते येत नाही म्हणून सांगेन मी. पेटिंगवद्दल मला 
विचारलं कुणी तर मी वेड्यासारखं बोलणार नाही.' 
हा प्रश्‍न एका बाजूने व्यक्‍तीच्या विकासाशी आणि 
दुसऱ्या बाजूने अध्यापनाशी निगडित आहे. 

सहज जे येत होतं, ते शास्त्रात बसवण्याच्या 
तालमीचा काही त्रास वाटला का ॑ 

-“ नाही. माझ्यावर काही वाईट परिणाम झालाच 
नाही. पण या पद्धतीनं फार चांगलं येतच नाही असं 
नाही वाटलं मला. कारण, कलांच्या बाबतीत काही 
वेळा आपणच भलतंच काही तरी शिकत असतो. पारं 
परिक पद्धतीत वेळ जातो याचं मुख्य कारण असं, की 
अगोदर कसं शिकवलं पाहिजे याची काही मेख सांगत 
नाहीत. गाण्याबद्दद विचारच केलेला नाही. अभ्यास- 
क्रम शिकवला म्हणजें आपण कला शिकवली असं 
होणारंच नाही. एकदा पद्धत म्हटली की काही तरी 
आराखडा ठरवावा लागेल. मग त्याच्यामध्ये जे काही 
ज्ञान आहे ते बघावं लागेल. आता आपल्याला माहीत 
आहे, संगीतात राग आहेत, वादी-संवादी आहेत. या 
छृहानसहान गोष्टीच बहुतेक आपण क्षिकवतो. त्याचं 
मूळ जी गोष्ट आहे ती संगीतज्ञान. आम्ही म्हणतो, की 
उपज, निर्मिती करता आली पाहिजे. ही गोष्ट कुणी 
शिकवत नाही. कसं शिकवायचं कळत नाही.' 

कलाशिक्षणाची उद्दिष्टे अनेक वेळा व्याकरणाच्या 


चौकटीक्षी बांधली गेलेली दिसतात. उपज, निर्मिती, 


आविष्कार यांबाबत भूमिका घेताना ते शिकवता यंत 


नाही, गढ असते, ईश्‍वरी देणगीची बाब आहे अश्ली 
भूमिका घेतली जाते. कुमारांच्या विचाराचे वेगळेपण 
असे की याबाबतचे विचार घडण्याला ते महत्त्व देतात. 
कलेच्या साधनेत गूढतेपेक्षा स्पष्ट विचाराळा प्राधान्य 
देऊन त्यांनी संदिग्धता कमी करण्यावर भर दिला. 
कलावंत म्हणून प्रगती साधताना स्वतऱ्ला कोणते प्रश्‍त 


अनुक्रमणिका 


१७१ 


विचारले पाहिजेत, शोधाची दिशा कोणती असावी 
याबद्दलच्या चर्चेत त्यांचे योगदान मोठे झाले, ते 
यामुळेच. 

- ' सांगतात, खूप शिका म्हणजे आयत्या वेळी 
तोंडातनं थोडंतरी येईल. शक्‍य आहे. पण निर्मिती 
करण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे, नेहमी आपली 
बुद्धी जास्त काम कशी द्यायला पाहिजे है कुणीही 
शिकवत नाही. मग येतं म्हणजे काय- तर पाठांतर. 
पण मी त्याचं काय करणार आहे? ते काय आहे, ते 
आपल्याला कळलं पाहिजे. ते मात्र कुणी सांगत नाही. 
पाठ केलंय ते विसरून जा म्हणून सांगत नाही. ' 


कलाशिक्षणातील गुरूची भूमिका मांडताना 
निमितीच्या प्रश्‍नाला स्पष्ट पुढे आणून कुमारांनी काही 
जाग आणण्याचा प्रयत्न केला. एखादी पद्धत स्वीकार- 
ताना किवा नाकारताना त्याला वैचारिक बैठक 
देण्याची खबरदारी त्यांनी घेतळी. ज्या काळात 
कुमारांनी हे केळे, त्या काळात भारतामध्ये एक प्रकारचे 
ध्रुवीकरण होत होते. एका बाजूला पारंपरिक आणि 
जुन्या संस्कृतीचे वठडीबद्ध रूपच साच्यात ठेवण्याला 
महत्त्व येत होते. त्यात परदेशी मागणीबरोबरच येथील 
, जतन? करण्याच्या वृत्तीचाही भाग होता. 'जुनं ते 
सोनं ' या मताच्या चौकटीचा त्याला आधार होता. 
दुसर्‍या ध्रुवाकडे अर्थातच ' नवं ते हवं ' म्हणणारी गर्दी 
होती. पैसे मिळवून देणारे लोकप्रिय संगीत नवनवीन 
हिकमती करणार्‍्यांमाफत प्रसार. पावत होतं. दोन्ही 
टोकांकडे स्वतःला कलावंत म्हणणारी माणसे होती, 
त्यांना कलावंत मानणारे त्यांचे त्यांचे श्रोते होते. 

_। माझ्याकडे जे शिकायला येतात त्यांना मी 
हशाक्‍्यतो निमिती करता येईल असं शिकवण्याचा प्रयत्न 
करतो. उत्तम पाठांतर करण्यावर मी मुळीच भर देत 
नाही. उपयोग आहे पाठांतराचा. पण त्याचा काय 
उपयोग आहे ? त्यातून आपल्याला काही जास्ती कळलं 
तर ठीक आहे. पण त्यातून काही कळलं नाही हे 
मागाहून कळलं की फार वाईट होतं. पाठांतर... म्हणजे 
असं होतं, कुठं तरी एक रूप दिसलं आपल्याला, आकार 
दिसला. आवडू दाकतं. पण ज्यानं आपल्याला मोहीत 
केलं, ते बघितल्यानंतर दुसरं काही दिसुच नये हा दोष 
आहे. एक सुंदर वस्तू बघून यापेक्षा पुष्कळ सुंदर असलं 
पाहिजे, हे का डोक्यात येत नाही? या रूपाखेरीज 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१७२ 


इतर जे आहे, ते आपणच बघत नाही हे कसं लक्षात 
येत नाही? ' 

कलाशिक्षणाची ध्येये कलाव्यवहाराशी बांधली 
जातात. विशेषतः संस्थांच्या निमितीचा निश्‍चितच 
समाजाच्या गरजांशी संवंध असतो. पण कला- 
साधनेची ध्येये समाजाच्या नियंत्रणापेक्षा वेगळी 
वाट चालतात, ही भारतीय कलोपासकांच्या वैचारिक 
वारशाची एक मोठी शक्‍ती होती. ती हरवू न देण्याचा 
प्रयत्न आधुनिक काळातील विचारव्यूहाच्या संदर्भात 
कुमारांनी केला. सोंदर्यशोध हे आत्मशोधाचं निमित्त, 
रूप, साध्य काहीही असू शकतं. हा शोध त्याच्या 
फलिताशी बांधलेला नसतो. व्यावहारिक लाभाज्ी 
त्याचे असलेच तर केवळ सांकेतिक नाते असते. 

- “ आपल्याकडे स्वरांचं माध्यम, त्याच्यावर 
क्षिकवल्यानंतर काम करावं लागतं. बंदिश, (101)0- 
अंह0 काय असतं, ते बघावं लागतं. लिहिताना 
कसं, त्याचं सार काढून साधं रूप लिहायला पाहिजे. 
कारण, ती गोष्ट प्रत्येकाला वाचता आली पाहिजे, 
म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचा आवाज आहे प्रत्येकाचा, 
त्यालाही म्हणता आली पाहिजे, आणि त्याला त्याच्या- 
तूनच दिसलं पाहिजे. वेगवेगळी रूपं दिसली पाहिजेत. 
एकातूनच हे लिहिलेलं वस्तू सांगतं. तसं होत नाही, 
म्हणजे आपण त्याचे मालक नसतो. एकातूनच हजार 
निर्मिती होते हे आतुनच कळलं पाहिजे. ' 

“* कळणे ', ' आतून कळणे ' या आकलनाला कुमार 
विशेष महत्त्व देतात. याचा एक अर्थ सरळ आहे, 
प्रत्येक कलावंत हा. स्वतःच्याच ' कळण्यावर ' उभा 
असणार. स्वत:चा विचार, स्वतःचं ' दर्शन श्‌ 


स्वत:ला 
कळलेली “ उपज ' हेच त्याचे आधार. गुरुमुखाचं 
महत्त्व या आधाराविना व्यर्थ होय ही एक निश्‍चित 


पणे ज्याला आधुनिक म्हणता येईल अशी 
या धारणेमुळेच गुरू काय सांगतात आणि आ 
शिकतो यांतील भेद त्यांनी लख्खपणे मांडल 
* सेवे 'चे स्तोम, अवडंबर, लह्रीनुसार वा 
थोतांडाला पुजण्याचा अडाणीपणा नाकारून 
विनीत वृत्ती यांचे वश्षतेपासुन मुक्‍त असलेले 
स्वीकारले. 

व गुर्चं स्थान माझ्या मते फार आहे पणतो 
खरा, म्हणज सांगणारा भेटला पाहिजे. पण हेच कठीण 
आहे. असं जास्ती घडत नाही, आपण काही तरी मला 


घारणा. 
पण काय 
1. गुरूच्या 
गणूक ह्या 
ही लीनता, 
अथं त्यांनी 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


सांगितलंत आणि मला त्या माध्यमानं वेगळंच काही 
तरी कळलं असंच फार घडत आलेलं आहे. खरोखर 
समजावणारा भेटला तर मनुष्य फार लवकर सरकतो 
पुढे. नुसतं घोकण्याच्या मागे लागतो तो काही काळा- 
नंतर त्यात अडकतो आणि त्याला या पद्धतीमुळे तेच 
करावं लागतं. नंतर स्वतःलाच त्याला त्याचा कंटाळा 
यायला लागतो, कारण तो वेगळं काही सांगत नाही हे 
त्याला माहीत असतं. ' 

एक महत्त्वाची गोष्ट पुनरावृत्तीवर आधारित 
गायनात घडते, ती म्हणजे हुबेहूब गाणे, थेट नक्कल 
करणे, करांमत आणि निर्मिती यांतील फरक ओळखणे, 
तो कळणे आणि पुनरुक्ती नाकारणे. हे टप्पे आस- 
पासच्या वातावरणात गाठणे कठीण होत होते. पुनरा- 
वृत्तीवर लोकप्रियतेचा शिक्का वसू शकत होता. मैफलीत 
* फर्माईश ' होती. हुकमी गाण्यातून पैसा मिळवणं 
अधिक खात्रीच होतं. गुरुपूजेचे सोंग किवा मागणी तसा 
पुरवठा यापेक्षा स्वतःचा झाडा स्वत:च समीक्षक होऊन 
देणे ही बिकट वाट कुमार दाखवत होते. * सत्य 
असत्यासी मन केले ग्वाही । ' ही संतांची आत्मनिष्ठ 
वृत्ती कलावंतालाही जोपासावी लागते याचे भान 
कुमारांनी फार स्पष्टपणे ठेवले. 

7 “नेहमी आपण आपल्या ज्ञानावरच उभे असतो. 
त्याच्यावर आपल्याला कळतंच की आपण आता कसे 
आहोत, आपल्याला काय केलं पाहिजे, हे त्याला नाही 
कळल. मग काही तरी गडवड होते, पुष्कळांचं पाहिलं 
मी. चांगले चांगळे लोक. पण विचार करायची त्यांना 
2 हि इतके लहान असतात ते, रांगतच 

विचार केला पाहिजे यावरचा कुमारांचा भर या 
मुलाखतीत अनेक वेळा दिसून आला. स्वत:विषयी, 
तालीम देण्याविषयी हे करा, ते करू नका अश्ली 
नियमांविषयी बंदिशी, चिजा, त्यांचे शन्द आणि स्वर- 
ळयीची निमिती या प्रत्येक ठिकाणी अस्सल निकष 
छावण्याबाबत त्यांचा निर्धार आणि आत्मनिर्भरता य़ा 
दोन्ही गोष्टी दिसुन येतात. 

7 अक्षराच्या माध्यमानं जे सांगितलंय त्याच्या 
पेक्षा आणखीन काही तरी सांगायचा प्रयत्न कर 
असतात स्वर. आणि ते व्यक्‍त व्हावं अशी माझी नेहम 
इच्छा असते. अक्षराचा उच्चार करताना जो नाद उत्पर 
होतो त्याला फार महत्त्व आहे असं मला वाटत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पं. कुमार गंधर्व : एक अभ्यास 


नुसतं वाटणं ते फार सोपं असतं. नुसतं साहित्य जे 
सांगतं, त्यावर पुन्हा आणखी काही वाटत असतं ना. 
साहित्याचा संबंध असा आहे की लयीमध्ये आणलं. 
मागे पोट्रेट नाही लावलं. उच्चारांनी जो नाद निर्माण 
होतो, तो जेव्हा सुरांच्या कोंदणात जाऊन बसतो तेव्हा 
फार वेगळा आकार घ्यायला लागतं मग. एकच साहित्य 
खूप वेगळं सांगायला लागतं.' 

*..,पण हे सांगत नाही कुणी. लोकांना समजावं 
म्हणून वि्षेष प्रयत्न नाही. कळू नये असेच जास्त प्रयत्न 
केलेत जवळजवळ. आता स्वर, ताल कळावं लागतं. 
पेटिंगचं कसं- ते टांगलेलं असतं. मूर्तीविर्ती ते दिसतं- 
पण तेसुद्धा नीट कळत नाही आपल्याला. फार कमी 
कळतं.' * 

*,..आपल्याकडे सगळघाळा बंदिशी म्हणायला मी 
तयार नाही. काही चिजा असतात. बंदिश ही गोष्ट 
वेगळी आहे. ते वेगळंच रूप करून दाखवतं त्या रागाचं. 
रागाला आणखी पुष्कळ सांगायचंय. त्याचा आपण 
विचारच करत नाही. आपला रागसुद्धा आपल्याला 
वरवर कळलेला आहे. रागाचं जे रूप आहे- स्वर 
म्हणत नाही मी, रूप, स्वर वेगळा. तो मसाला. सारे 
गप धसा धप गरे सा हे भूप नाही, तर भूप. जसा आहे, 
तसा. ते काही तरी सांगत असतं. बंदिश्यीच्या माध्यमानं 
रागाकडे बघायची सवय आहे आपल्याला. ते इथे चूक 
आहे.' 
* तालाचं उदाहरण घेऊ. एकतालाच्या मात्रा बारा. 
पण बारा मात्रा म्हणजे एकताल नाही, हे गुरू आपल्याला 
सांगत नाही. चौताल का नाही मग ? चौताल वेगळंच 
सांगतं. बारा मात्रा असून एकतालातल्या बंदिशी 
चौतालात म्हटल्या तर समेला येतील. पण नुसतं समेला 
आल्यानं ताल आपण जाणला असं होत नाही. भापण 
जाणलं तर, मूळ जाणलं तर वेगळी निर्मिती होण्याचा 
संभव आहे. पण हे आपल्याला कुणी सांगतच नाही. 
आपण तालाचं सांगणं ऐंकायला तयारच नाही. मग 
ज्यांनी कुणी मूळ जाणून निर्माण केलं असेल त्याची 
तारीफ आहे, पण मग दुसर्‍या कुणाची तारीफ नाही. 
आपल्याला जे अधलेमधले लोक भेटतात त्या कुणाची 
तारीफ करायला तयारच नाही मी. न वि 

* बहुतेक दोष ग्रंथात सांगितले आहेत. पण होतं 
काय की एकदा लक्षात आलं की -नाकातून आवाज 
काढू नये. पण म्हणजे काय ते कळत नाहीच. एवढं 

न. भा. २३ 


१७३ 


करून सांगणारे लोक स्वत:च नाकातून आवाज काढतात. 
आता नाकातुन नाही काढायचा म्हटल्यावर कसा नाही 
काढायचा ? आपल्या भाषेमध्ये नाक किती आहे ? 
आपण काही व्यक्‍त करणारं म्हटल्यावर त्या माध्यमात 
व्यक्त करणार ना ? आपण किती नाक वापरतो ? 
नादाला नाक फार उपयोगी आहे. हां. तो जास्ती येऊ 
लागला तर तो चांगला दिसत नाही. पण नाक नेहमी 
पुढेच असतं. चांगल्या आवाजातदेखील नाक पुढेच 
असतं. ते कुठे जाणार. असतंच ते.' 

सतत विचारातून पक्की झालेली वैठक निमितीच्या 
क्षणी फार उपयोगी पडते, पण ती साक्षात किवा साधन- 
भूत नसते. आधीचं घटवणं, तंत्र, विचार, ' कळणे ' या 
सर्वांवर ताबा ठेवूनच निमिती होते. त्यामुळे निमिती- 
बद्दल कुमारांचे मुद्दे कलात्मक धारणेच्या दृष्टीने वेगळे 
वाटतात. कलावंताचे ' सांगणे ' त्याच्या निमितीच्या 
रूपरचनेनं दडलेले आणि व्यक्‍त असते. त्या रचनांच्या 
मागे जो विचार आहे, त्याचा मागोवा विचार आणि 
भाव. या दोन्ही अंगांनी घेतल्याशिवाय पुर्णता येत 
नाही. रागाच्या आकलनाविषयी कुमार म्हणतात, 

- ' स्वकुलतारकसुता 'वरून भीमपलास जाणतो 
आपण. म्हणजे. भीमपलास जाणतच नाहो आपण. 
त्यामुळं काय होतं ? राग काय सांगतात ते आपल्याला 
कळतच नाही. राग काय सांगतात ते जर खरोखर 
आपल्याला कळुर्ट॑ ना, तर मग प्रश्‍नच मिटतो हो. 
प्रश्‍नच मिटतो. पण आपण उलट प्रवास करतो. निर्मिती 
काय हे कळतच नाही. चार रूपं भीमपलासाची होतात, 
ती पन्नास होऊ शकतात हे डोक्यातच. येत नाही. 
कारण कुठल्या तरी ठरावीक रस्त्यावरूनच घरी पोचतो 
आपण, तिथून गेल्याशिवाय सापडत नाही आपल्याला. 

* एक चीज, ते शब्द एका रागाच्या बंदिशीत 
मांडले ते दुसर्‍या रागात मांडणं शक्‍य नाही, असं नाही 
होणार: रागाच्या माध्यमानं, रागाच्या आकाराच्या 
माध्यमानं आपण पाहिलं तर पहिल्यात जे वाटतं, तेच ते 
वेगळ्या तऱ्हेनं सांगेल मग. राग वाटेल ते सांगू शकतात. 
रसाबद्दळ आपण बांधण्याचा प्रयत्न केला हे मला मान्य 
नाही. आता चंदासा मुख बन डारा । आहे. सहेली 
तोडीत. ते (0110४01 सगळं एकदमच झालेलं 
आहे. अगोदर साहित्य तयार झालं आणि ते.सहेली 
तोडीत ॥ केलं असं नाही. ती बंदिश्लीच्या निमितीची 
गोष्ट आहे. अगोदर रागच झालाय तो. राग अगोदर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१७४ 


झाले. हे फार कठीण असतं लक्षात ठेवा- म्हणजे 
नंतरच्या लोकांना. तो ज्ञालाय म्हणजे अगोदर मी तो 
ऐकलेला नाही आणि कुठल्या ब्रंदिश्ीच्या माध्यमानं 
त्याच्याकडे पाहिलेलं नाही. नवीनच झालाय तो. याच्या- 
नंतर बंदिशी बांधणं तितकच कठीण असतं. मला सबंध 
जे वाटतं त्या रागाबद्दल, ते काही तरी गडवड करीत 
असतं किती बंदिशी केल्या तरी. रागरूप म्हटलंय आपण. 
ते आधी नक्की सांगता येत नाही कारण आपल्याला 
वाटतं. आता बिलावल घ्या. ते काही तरी सांगतं असं 
वाटायला लागतं. वाटतं जरूर. खरं खोटं मला माहीत 
नाही. काही वेळा सांगतो मी विलावल, गंमत म्हणून. 
ते म्हणताना असं काही पवित्र वाटतं फक्त त्या 
बिलावलबद्दल.' 

* प्रत्यक्ष गात असताना सुरांचे आकार दिसतात. 
सूरच फिरत असतात. त्याला दृश्य असा आकार नाहो 
देता येत. काही काही सुरांना वेगवेगळं रूप येतं. गोल गोळे 
होऊन फिरत असतात, ते एकमेकांच्या एकमेकांत असे 
लांबट होतात, चपटे होतात असे मिसळतात धुरासारखे. 
काही तरी फिरायला लागतात. आपली इच्छा असेल तसे 
आकार येतात त्यांना. म्हणजे त्या कवितेमध्ये जे शब्द, 
जी अक्षरं त्या 'माध्यमानं सांगतात त्यापेक्षा आणखी 
काही तरी सांगायचा प्रयत्न करतात स्वर. एकच साहित्य 
काही वेगळं सांगायळा लागतं, मग त्याच्या आनंदात 
काय वाटेल ते वाटू लागतं. मग बघा, 'मे तोड 
लायी राजा । जमुनियाको डारी ।' मी लहानपणापासून 
गात आलोय. कदाचित म्हातारपणीसुद्धा गाईन. 
ते फार सोपं आहे. पण ते अगोदर ज्यांना येत 
असतं असं वाटतं, त्यांना बहुधा येत नसतं. * मै तोड 
लायी राजा । जमुनियाकी डारी ।' बस, एवढी एक ओळ 
आणि अंतरा आहे. ' सोनेकी थलिवाँ में जवड्या 
बिठाऔ । मोरा जवइ्या बसे गंगापार ।॥' बस, एवढीच. 
आता. लोकगीतं अक्लीच असतात. त्यांत आपण 
गृहीत धरायचं असतं. याचा शब्दार्थ कळला पण 
याचं रूपही माहीत आहे मला. कारण एवढं काय 
तिला वाटतं जांभळाबद्दल ? खेड्यातली बाई नदी- 
किनारी राहणारी. ती जावयासाठी द्राक्षं कुठून आणणार 
सांगा कौ. ती बोरंच आणणार. शबरी होऊन बोरंच 
पा तण नर गाज बरका लाचा 

काठा णलेली द्राक्षंच 
बाटतात, रस्त्यावर पडळेली जांभळं वाटत नाहीत. ,, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


आणि कोतुक,.. आपण फार मामुली गोष्टींनी फार 
व्यक्त करू शकतो. त्याला काही मणभर सोनं द्यायला 
नको. कुठल्या भावनानं दिल्य त्या भावनेचं महत्त्व आहे 
तिथं. म्हणून ते ' म॑ तोड लायी राजा...' त्या भावनेनं 
स्हैणायळा लागलं की वेगळंच वाटतं काही तरी. मग 
थिल्लर वाटतंच नाही ते. ' काय दोन पैक्याची जांभळं 
आणली येडीनी ?' असं मला वाटत नाही. दुसर्‍यांना 
मात्र असं वाटू शकतं. जांभळं फार किमतीची वाटतात 
मला. तिला किती आनंद ज्ञाळा असेल ! दादरा आहे 
पुन्हा त. सगळं ल्यीत येतं. दादराचा अर्थ- दादुर म्हणजे 
वडूक- त्यावरून आहे ते. धा धिना धा तिना उड्या 
आहेत त्या. तो ठेकासुद्धा निमिती करायला जागा देतो. 
नाही तर दादरा म्हणजे काय- सहा मात्रा निव्वळ असं 
नाही. नुसतं तालावर म्हणता आलं म्हणजे दादरा आला 
असं नाही. त्या दादराला आपल्याला नाचवता आलं 
पाहिजे. दादराला आपण नाचवण्यापेक्षा दादरा नाचला 
पाहिजे, त्याचं जे काय ते बोलतं मग. दादरा काय 
सांगतं ? त्याचा एक छंद आहे, ते काय सांगतं ? आणि 
लयकारी स्वाभाविक झाली पाहिजे. ते आपण करतो 
अस वाटता कामा नये. अन्‌ ते भापण उच्चारात 
कक मूक मै तोड लायी राजा म्हणताना हजार 
क, त डाली आपण तोडू शकतो. एका तऱ्हेनं 
* समजावं म्हणून, यावं म्हणून आपण जे शिकतो- 
त्याला रियाज्ह्ी म्हणा तुम्ही - त्याच्यातून मोकळं 
व्हाव लागतं. त्याच्यात अडकन चालत नाही. 
निमिती करणाराला कुठल्याही एकावर मोहीत होऊन 
चालतच नाही. जर अडकला तर तो निर्मितीही करू 
शकणार नाही. कशामुळं निर्मिती होते हे एकदा 
कळल्यानंतर इतर गोष्टींचा चोथा लक्षात ठेवण्याची 
गरज उरत नाही. एका मर्यादेपर्यंतच पाठांतर मला 
मान्य आहे, पण पुढे नाही.' 
शी, निमितीच्या क्षणी आणि नंतर 
संवेदनशीलता, अनुभवाचा विचार 


र त्या निमितीचाही विचार ही 
वशिष्ट्ये या अवतरणांमध्ये 
दसतात: नककी मध्ये स्पष्ट 
अ गाताना निवडलेल्या साहित्याची मुळे आपल्या 
रचनेचे रुजवण्याची प्रक्रिया, विचार आणि भावात्मक 
भन आकलन या दोन्हीमाफंत घडते. जे साहित्याचे 
स्वरल्यीचे, निमितीत फापट काही नाही, केवळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


पं. कुमार गंधर्व : एक अभ्यास 


घटवलं आहे म्हणून पेश करणे नाही, अंतर्गत व्यवस्थेला, 
रचनेला धक्का लावेल असं काही नाही. 

या सर्वे विचारांतून एक कठोर शिस्तही निर्माण 
होते. ती कठोर भासत नाही. कारण .ती अपरिहार्य 
असते. आपण स्वतंत्र आहोत हे अनुभवायचं तर 
आपल्या तंत्राला आपणच सर्वस्वी जबाबदार आहोत 
आणि आपल्या माध्यमाच्या शक्‍यता जाणवल्यावर त्या 
मांडण्याचे धाडस हे कर्तव्यच ठरते ही जाणीव 
कुमारांच्या विचारात आणि निमितीत ' राग झाले 
आहेत ' इतक्या सहजपणे व्यक्‍त होते. ही सहजता, 
घटवलेलं विसरणं, विकल्पांना तोंड देता येणं यासाठी 
कुमार म्हणतात, 

- ' आपण तयार होण्यासाठी इतर गोष्टींच्या 
अडचणी पुष्कळ आहेत. पण पहिली गोष्ट म्हणजे 
स्वत:वर अतिशय प्रभुत्व पाहिजे, म्हणजे मेरुदंडच आहे 
हा कारण शंभर टक्‍के आपली प्रकृती असते असं काही 
नाही. आपली 1९९९] कळली पाहिजे- शिक्षणाची यत्ता 
काय सांगते ? तर पुस्तकाच्या माध्यमानं त्याला पुष्कळ 
गोष्टी माहिती झाल्या आहेत. एवढंच. पण प्रगती 
म्हणून काय झाली ते स्वतःला कळावं लागत. असं 
करू, असं म्हणून जो मनुष्य तसं वागतो तोच दरखास्त 
होतो, ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. (तोडीचे 
स्वर नुसते गातात.) हे मापदंड प्रत्येक स्वराची लांबी- 
इंदी सांगणारे. (आणखी गातात. ) आता काय वाटलं? 
कुठल्याही बंदिशीच्या माध्यमानं मी म्हटल नाही. हे 
मापदंड कायम करून कितीही गा ते तोडीचं. सप्तक 
बदललं की संवाद बदलतात, निषादापर्यंतच म्ह॒टलं- 
रागरूपापुरतं. या रागाच्या रूपात किती पंचम टाकला 
तरी तोडीचाच पंचम पडणार. मापदड माहिती नसल 
तर ध$ म$ १5 होऊन जाईल. म्हणजे सत्यानाश, तोडीचा 
पंचम म्हणजे कसं लागतं आणि मुलतानीचा पंचम कस 
लागतं असं कळावं लागतं. तोडी गाताना मला जर 
पंचम वापरायचा आहे तर मी तिथं असा मांडी करक 
सुद्धा वापरीन. मला भीती नाही वाटत. मला माहित 


आहे, त्याला कसं वागवाय'चं. 
मजाच येत नाही हो. एकदा 
आपण करत असतं, विणत जातं न क 
शिकवतो. पाठ करायला लागल की मला मा 
ये देतो. पुन्हा दुसर्‍या 

येतो. इतका राग सोडूनच हो. पुन्ह न 
प च बंदिश वेगळ्या 


: 


सांगतो. वेगळी बंदिश नाही तर ती 


अनुक्रमणिका 


१७५ 


दृष्टीनं. असं गुलाम होऊ नका, कारण गायक व्हायचं 
तर गुलाम होता कामा नये. कुणी मोठे चपरासी, कुणी 
लहान चपरासी असलं व्हायचं ! विचार करण्यासाठी 
रियाझ करा म्हणतो मी. मी जेव्हा न शिकता गात 
होतो तेव्हा तसं का गात होतो याचा विचार केला मी. 
कुणी मला मारलं नाही. आमच्या गुरुजींना आणि 
वडिलांना श्रेय आहे त्याचं. त्यांनी चुकूनही ' मी 
शिकवलं ' म्हटलं नाही. कधी तर वडील माझ्याकडून 
शिकले. माझा एकपाठीपणाचा गुण मी. जपला. आपली 
बुद्धी आपंण वाढवू ज्कतो. त्याला जागं करा तुम्ही. 
आकलन झालं कौ येऊन जातं..' 

स्वतःवरचे प्रभुत्व सांगताना कुमारांनी प्रयत्न, 
धाडस, आत्मविश्वास याही .गुणांना स्पर्श केला. 
सट्टथाची तान असो को काही असो ते कुमारांना 
आकलन झाले की येतेच. गळा आडवा येत नाही. 
“ जेवढं ऐकायची आपली इच्छा आहे तेवढं ऐकायला . 
यायला लागतं. आम्ही जितकं ऐकतो तितकं दुसरे ऐकत 
नाहीत. ' यामध्ये ऐकल्यावरोबर गळ्यातून येण्याचीही 
खुबी आहे. ' शंभर टक्‍के ऐकणं ' ही पायरी संवेदनाच्या 
नियंत्रणात राखणे ' स्वतःवरचं प्रभूत्व * घडवताना 
उपयोगाचे आहे. प्रभुत्वातून जे आधार मिळतात आणि 
स्वतःचे मूल्यमापन करण्याचे निकष प्राप्त होतात 
त्यांबद्दल कुमार सांगतात, 

_/ आपण आपल्याला सोडून काही ऐकतच नसतो. 
चांगळं ऐकायला मिळालं मला. वडील गात असत, 
आईही नाटयगीतं सुंदर म्हणत असे. आवाज हलत 
असे चांगला. लहानपणी. ऐकलं तेवढंच. तर सांगायचं 
असं, की गाणारानं एकदा तयारी केली की तिचा बुद्धि- 
पुर:सर उपयोग करणं महत्त्वाचं आहे. डोक्यात असलेलं 
गळ्यातून निघणं यात काही गुण नैसगिक आहेत पण 
कष्टही आहेत त्याच्यामागे. म्हणजे आमचे कष्ट फार 
1112 असतात एवढंच. मी जेव्हा तान वापरतो, तेव्हा 
मला तानेबद्दल पूर्ण कल्पना आहे. नुसतं लोकर घेणं 
म्हणजे तान नाही. जितक्या अधिकारानं स्वर लागतात, 
त्या अधिकारानं ते आणता आले पाहिजेत तेव्हा तान 
होते ती. माजं स्वरांवर जितकं प्रेम आहे, तितकी तान 
तुमच्यावर वरिणाम करते. पण होतं काय, की तिथंच 
चकतं. मी मूळ स्वराची साथ कध्धी' सोडली नाही. 


* काय आहे की वेग समजून घेत नाहीत. तान हळू असली 


तरी वेग जास्त असु शकतो. ज्या लयीत फेक आहे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१७६ 


त्यात तुमचा वेगळा वेग घुसला को घर्षणच निर्माण 
होतं. तेव्हा तुम्हाला वेग वाटतो. नुसतं लवकर घेऊन वेग 
नाही वाटत. त्याच्या आतली जी लय आहे, त्याच्यावर 
अवलंबून आहे. उगीच गडबड वाटता कामा नये. आता 
मला उमजडेळे “बालगंधर्वे ' सादर,करताना त्यांच्यासाठी 
मला वेग फार करावं लागलं, ते अभ्यासानं. नारायण- 
रावांचा वेग कमी आहे; मी त्यात फेकायला गेलो 
की घर्षण होतं. अल्लादियाखांसाहेबांची खासीयत 
अक्यीच फार कमी वेगाची होती. झालंय काय की 
तानेच्या मागे लागून सत्यानास. त्याचं मूळ म्हणजे 
तानचं आहे. 'तान म्हणजे रियाज्ञाची गोष्ट. तो करता 
येतो, तान येते, म्हणजे दुसरं काही करायला नको. 
घोटण्याची गोष्ट, करा मेहनत तासन्‌ तास. ग्वालेर- 
कडून सुरू झालेलं आहे. नंतर आपल्याला वाटतं की 
अरे ! मजा नाही यात ? 


* ख्याल तराणा आणि ठुमरी भजन यांत वर- 
खाली दर्जे मानत आले आहेत लोक. मी मानत नाही. 
मी मानणार्‍यांपैकी नाहीच. पहिल्यापासूनच नाही, आता 
तर नाहीच नाही. आपल्याला वाटतं ते खरोषर आहे 
की नाही. असे मी प्रयोग करत असतो. आपणच 
आपली परीक्षा घेणार. आपल्याला नुसतं वाटून 
उपयोग नाही. वाटतं त्याची परीक्षा झाली पाहिजे. 
मला जे गायचं ते मी गातोच. आवडो न आवडो. जिथे 
मीरा भजन समजतं, तिथे मी मीरा गातो, व्यापारी 
समाजापुढे खट गातो. एकूण परिणाम आनंदाचा, तोच 
होतो. ' मीरा आपको समझे कुमारजी, हम क्‍या कहे ।' 
असे म्हणत जातात. ' ऐसा गाना नही सुना ' असे 
ओरडत जातात. झाला माझा प्रयोग. ' 


कुमारांच्या या मुलाखतीत त्यांच्या व्यक्‍तिगत 
सृजनभानाचे एक स्पष्ट दर्शन आहे. रेडिओवर गाणे, 
वार्शवंगायन, भावगीत, नाट्यगीत गायन, सुगम गायनाचे 
अन्य प्रकार हे सर्व त्यांच्या अवतीभवती वावरत 
होते, पैक्षाच्या, मोठ्या उलाढाली त्याभोवती होत 
होत्या. कुमारांनी ' पैसा ' हाच परिणाम साधण्याचा 
विचार केला नाही. तर या सर्वांच्या वर उसळून ' हे 
मी का करावं ? ' असा प्रश्‍न विचारला. एका अर्थी 
कलाक्षेत्रात आपण कुठे पोचणार, कुठे राहणार या 


टू 
क 


दे 


अनुक्रमणिका 


नव'भारंत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


ध्येयनिश्‍चितीची ही वाट त्यांनी शब्दांकित केली. भारतीय 
कला आणि कलावंताचे ' स्व'त्व त्यांच्या विचारांतून 
व्यक्त झाले. या विचारांचे वेशिष्ट्य असे, कौ एकीकडे 
अस्सल भारतीय आणि एकीकडे अस्सल आधुनिक, हे 


, दोन्ही एकाच ठायी आले. विसाव्या शतकाच्या आरंभा- 


पासून जास्त वेगाने धसाला लागलेले भारतीय कला- 
वंतांच्या अस्मितेचे प्रश्‍न या विचारात ' मार्गी ! 
लागलेले दिसतात. आत्मनिष्ठ आहे परंतु प्रत्यंतर 
विन्मुख नाही, आत्मनिष्ठ आहे परंतु निरंकुश नाही, 
आत्मनिष्ठ आहे परंतु अवर्णनीय नाही ही कलावंताची 
भूमिका परंपरेची साचलळेपणाची कोंडी फोडू शकली. 
साधनेला गूढ सिद्धीचे गाजर न बांधता वैचारिक 
विइळेषणाची खोली त्यांनी प्राप्त करून दिली. परंपरा 
पचवून नवी करण्याचे कार्य त्यांनी केले, ते या विचा- 
रांच्या सतत पाठपुराव्याच्या जोरावरच. कलावंताचे 
इमान, वगैरे शब्द न वापरता ' माझे स्वरांवर इतके 
प्रेम आहे '... असे ते म्हणतात. माध्यमाविषयी निरंतर 
विचार हाच या नवनिमितीचा कणा. गळ्यातल्या 
गुणांची गाठ पडल्यानंतर ' राग झाले ', काही सुबद्ध 
कार्यक्रमांची निमिती झाली, बालगंधर्वांना उमजून 
घेण्याची प्रक्रिया ' झाली '. मानसन्मानांचा लोंढा झाला, 
पण कुमार खास भारतीय वाणाचे * पद्मपत्र ' राहिले. 
त्यांच्या पायाखालची जमीन सुटली नाही, जनजीवि- 
ताचे लागेबांधे कलेच्या रोपांना कसा रस पुरवतात 
ते * कळणे ' हरवले नाही. खोटे कर्मकांड नाही आणि 
खद्धपासुन ढळणे नाही. श्रोत्यांच्या अधीन होणे नाही 
आणि श्रोत्यांना कमी लेखणे नाही. असे अनेक समतोल 
या मुलाखतीत आणि त्यांच्या जीवनपटात दिसतात. 
कलावंतांनी माध्यमाशी खेळताना शोध घेण्याची एक 
पद्धंतही ते सांगतात. ती उचढून कदाचित पुढील काळी 
प्रत्यतर बघता येईल. त्यांच्या रचनांमध्ये ज्या गती, ज्या 
रेखा, ज्या आठरतींची निर्मिती झाली त्यांच्या अभ्यासा- 
तून सरलता, संकीणता, नियतता, अनपेक्षिता इत्यादी 
आकृतिविशेषांची त्यांची मांडणी समजावून घेणे शक्‍य 
होईल. हे केवळ पहिले पाऊल होय. 
(मुलाखतीतील कुमारांची भाषा मुद्दाम जशीच्या 


तक्ली ठेवळी आहे. त्यांच्या विचारांची तीब्रता त्यातून 
काही वेळा अधिक चांगली व्यक्‍त होते. 3) 


3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वास्तुकळेचे शिक्षण 


विजय' दीक्षित 


चाळीस वास्तुकला महा- 
पदवी किंवा 
नव्वद टक्‍के 


आज भारतात सुमारे 
विद्यालयांतून दरवर्षी एक हजार वास्तुत 
पदविका घेऊन बाहेर पडतात. त्यांपैकी 
वास्तुतज्ञांना प्रस्थापित चाकोरीत * इमारती ' बांधण्याचे 
काम करावे लागते. या दुर्दैवी परिस्थितीस फक्त 
आपली सदोष शिक्षणपद्धतीच अवलंबून नाही; तर 
एकंदरच सर्व समाजाची कलेकडे अनास्थेने बघण्याची 
वर्षानुवर्षे जोपासलेली प्रवृत्ती कारणीभूत आहे. 

प्रत्येक माणूस जन्मतः सारखा असतो परंतु.ज्या 
वातावरणात तो वाढतो, त्यामुळे तो दुसऱ्यापेक्षा 
वेगळी व्यक्‍ती वनत जातो. अर्थात, है विधान बौद्धिक 
पातळीसंबंधी आहे. प्रत्येकाला वेगळ्या परिस्थितीतून 
संस्कार ग्रहण करावे लागतात. वास्तुकलेच्या बाबतीतही 
हा नियम लागू पडतो. सर्वांना समान माहिती दिली 
जाते. परंतु एक व्यक्‍ती म्हणून प्रत्येक विभिन्न पातळी- 
वर त्याचे आकलन करतो. त्यामुळे प्रत्येकाचे अस्वयार्थ 
वेगळे होतात. आणि प्रत्येकाला भिन्न प्रकारची कामे 
करावी लागतात. ते करून घेणारे, त्यांचा स्वभाव, ह्या 
व्यवसायाकडे पाहण्याची वृत्ती ह्यांचे संस्कार वास्तु- 
तज्ञांच्या सृजनशीलतेवर नकळत घडतात आणि तो 
शिक्षणानंतर खऱया अर्थाने ' घडत जातो. 

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे जर शंभरांपैकी फक्त 
दहा वास्तुतज्ञांना चाकोरी मोडता येणे शक्‍य आहे र 
तर मग नव्वदजणांचा शिक्षणक्रम वेगळा आणि संक्षिप्त 
का नसावा ? सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण समाजाला 
सुसंस्कृत करण्यापेक्षा मूठभर संस्कृती निर्माण करणाऱ्या" 


कडे जास्त लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. 
गेल्या २० वर्षांच्या या क्षेत्रातील व्यावसायिक, 
पाच वर्षांच्या अध्या- 


शैक्षणिक अनुभवांतून आणि चार 
पनाच्या अनभवांवरून ही गोष्ट मला प्रकर्षाने जाण- 
: वळी. प्रथम वर्षाला सुमारे पन्नासजण प्रवेश घेतात 
आणि शोवटच्या वर्षापर्यंत जेमतेम १५-२० तग धरू 
शकतात. आणि त्यांतले ९० टक्‍के व्यवसायात पडल्यावर 


अनुक्रमणिका 


अक्षरशः ठरावीक साचेबंद कामे करून पाट्या 
टाकतात. म्हणजे एखाददुसराच खराखुरा * वास्तुतज्ञ व 
या भट्टीतृतत वाहेर पडतो. हो परिस्थिती खरोखर 
आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. तिला केवळ 
शिक्षणपद्धतीच जबाबदार नाही; तर एकंदरच समाज- 
। जीवन, त्याची वैचारिक भूमिका ही तेवढीच जबाबदार 
आहे. एकमेकांना पूरक असे बदल करण्याची ही वेळ 
आहे. 
पहिला अत्यावड्यक बदल म्हणजे शिक्षण आणि 
व्यवसाय ह्यांचा ताळमेळ असलेला अभ्यासक्रम तयार 
करणे आवश्यक आहे. आजकाल प्रगत तंत्रज्ञानामुळे 
प्रत्येक क्षणात प्रचंड माहिती प्रत्येक क्षेत्रात ओतली जात 
आहे. काम्प्युटसंमुळेही ती साचवली जात आहे. त्यामुळे 
जुनी तंत्रे, माहिती ह्यांचे संपादन करून आजच्या 
काळात ती उपयोगी आहे की नाही, याचा विचार केला 
पाहिजे. या कसोटीवर प्रचलित अभ्यासक्रम अभ्यासला, 
तर अनेक विषय, प्रकरणे हौ अनावश्यक आहेत असे 
निदर्शनास येईल. न 
दुसरा मुद्दा म्हणजे ' प्रत्यक्ष अनुभवाचा - विश्षत: 
बांधकामतंत्र किवा इतिहास ह्या विषयात विद्यार्थ्याला 
प्रत्यक्ष जागेवर शिकविले, तर वास्तुसाहित्याशी खेळता 
येईल आणि नव्या जुळणीचा शोध हसतखेळत तिथूनच 
सुरू होईल. वर्गात फळ्यावर भिंत कशी बांधतात हँ 
क्रिकविणे किती रूक्ष आणि पुस्तकी वाटते. वास्तुकलेच्या 
इतिहासाच्या बाबतीत पुस्तकातील नकाशे उतरविण्या- 
पेक्षा एखाद्या ऐतिहासिक वास्तूचे रसग्रह्ण करण्यास 
सांगणे आवश्यक वाटते. त्यामुळे प्रत्येकजण आपल्या 
दष्टीने तिचा आस्वाद घेण्याचा प्रयत्त करू लागेल. 
क (075167) प्रक्रियेत असा रूपवेध 
घेता येणे अत्यावश्यक असते. थोडक्यात, पुस्तकांवरचे 
अवलंबन कमी करून प्रत्यक्ष अनुभव देणारी सूत्रे व 
तदतषंगिक बदल अंगीकारले पाहिजेत. दृक-श्रव्य माध्य- 
माचा यासाठी सखोल उपयोग केला पाहिजे. विशेषत; 


' रूपायना 'च्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


१७८ 


* व्हीडीओ 'द्वारा असामान्य व्याख्याने, सफरी विद्या- 
र्थ्यांना ऐकवली आणि दाखवली पाहिजेत. थोडक्यात, 
बदलत्या जमान्यानुसार तंत्रही व माहितीही बदलली 
पाहिजे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नामवंत आणि 
सृजनशील वास्तुतज्ञांची एक समिती नेमावी व तिने सर्व 
महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांची रूपरेषा ठरवावी. 
त्यामुळे प्रत्येक विदवविद्यालयातील विसंवाद टाळून 
त्यात एकसूत्रता आणता येईल व स्थानिक राजकारणही 
टळू शकेल. 

त्यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, वास्तुकलेच्या 
शिक्षणक्रमात असलेला इतर कलाप्रकारांचा संपुर्ण 
अभाव. वास्तुकलेला सर्व कलांची जननी मानले जाते; 
पण तिचे शिक्षण घेणाऱ्याला आपल्या इतर भावंडांची 
ओळखच करून दिली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या 
कल्पनाशक्तीचा विकास कूमंगतीने होतो. * संकल्पना 
करणे ' हा तर प्रत्येक कलावंताचा, सृजनशीलतेचा 
गाभा आहे. अधिकाधिक प्रतिमा, अनुभूती त्यास 
आल्या; तर ती क्रिया सधन-सशवत होण्यास मदत होईल. 
त्यामुळे शिल्प, काव्य, संगीत, चित्र, चित्रपट इत्यादी 
दुक्‌-श्रव्य कलांचे स्पर्शज्ञान तरी य़ा काळात विद्यार्थ्याला 
झाले पाहिजे. अन्यया आक्िटेक्ट झालेल्या माणसाला 
* स्कल्पूचर' (50॥1,1'ए॥२]:) म्हणजे काय ? हे 
सांगायची वेळ आली नसती. 

ही झाली शिक्षणक्रमाविषयीची चर्चा. पण ही तर 
नाण्याची एक बाजू आहे. वास्तुतज्ञाच्या चांगल्या 
संकल्पना स्वीकारणारा समाज निर्माण झाला; तरच 
नव्या कल्पक वेगळ्या वास्तु अस्तित्वात येऊ शकतील. 
नव्या वेगळ्या काही गोष्टी करण्यास वास्तुतज्ञ धजेल. 


अ 


नेवभारत 


यासाठी सुशिक्षित लोकांना सुसंस्कृत करण्याचे जाणीव- 
पुर्वक प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. कला आणि मानव 
ह्यांचे संबंध मानवाच्या अस्तित्वापासूनच आहेत. आज- 
काळ आदिवासीच जास्त रसिकतेने जगतात, असे 
वाटते. माणूस सुशिक्षित झाला कौ आजकाल “पैसा ' 
हेच त्याचे एकमेव ध्येय होऊन जाते. त्यापायीच्या 
धावपळीत माणूस सववत्र फक्त ' पाहतो !; तेपण घाईत. 
त्यामुळे बघणे-निरीक्षण करणे दूरच राहते. पर्यायाने 
आस्वादापासून तो वंचित राहतो. 

पाबाबतीत नासिकच्या * कलाक्षेत्र ' या संस्थेने एक 
स्ठुत्य उपक्रम हाती घेतला. आहे. तो ह्याच जाणिवेतून. 


पंधरा दिवसांच्या रोजच्या तीन तासांच्या शिबिरात 


ळव घे ३० वयोगटांतील , विद्यार्थ्यांना दृश्य-श्रव्य 
1 आस्वाद कसा घ्यावा, त्यात कोणती सौंदर्यस्थळे 
असतात, ह्या 


चित्रफि ची जाणीव प्रदर्शने, पुस्तके, पाठदशिका, 
त्रफिती, ध्वनिफिती यांद्वारे करून दिली जाते. 


प्रत्येक क्षेत्र ् 
त्यक क्षेत्रातील नामवंत तज्ञ त्या त्या दिवशी व्याख्यान 
दैतात. त्यात वास्तू, चित्र 


जाहिरात, संगीत इत्यादी कलां 


उदाहरणाथ 

त, चित्रपट शिकताना * पांथेर पांचाली 'चे 
7 कमानुसार (शॉट वाय शॉट ) दाखवून प्रत्येक 

टप्प्यातील सौंदयस्थळे ल 


वेरानंतर प्रत्येक : दर्शनास आणून दिली जातात. 
त्यक वद्यार्थी ह व ी 1] 
आपली दष्टो बदललं 

अशी कबुली देतो. पी, दृष्टी 'ब 

आ। त. कि शछभूत खोत एकच आहे. रूपे वेगळी 

आपापले मार ली हा मूलख्रोत समजून घेऊनच 

सर्वस्प ब पन करायचे असते. आणि असा 
उ"भऱञास्वादच त्याला मदत करतो. 


3 


साभार पोच 


र. ढाळ पाहिजे- अकुंतला फडणीस; श्रीविद्या 
प्रकाशन, २५०, शनिवार पेठ,'पुणे-३०; प्रथमावत्ती । 
१९९१; पृष्ठे ११७; किमत ६० रुपये. 

रः शिखंडी- रत्नप्रभा जोश्ली; लोकवाड्मयगृह, टप 
सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२५; पहिली 
आवृत्ती; १९९२; पृष्ठ ११५; किमत ५० रुपये. 


अनुक्रमणिका 


श्रीविद्या पका रग्ढरची- सुमती नारळीकर! 


प्रः 
२९२: ब २५०, शनिवार पेठ, पुणे-३०; 
* खीकार . ८४; किमत ५५ रुपये. 
* सतिमंदांचा- सं र; 
श्रीविद्या प्रकाशन, ॥- _ संध्या देवरुखक 


मावृत्ती; १ २५० शनिवार पेठ, पुणे-३०; 


ऱ पृष्ठे र - गी र त॒ ६० रु “पी 


"करखगघमचिऊज पज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ : 


1. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


दृश्यासाठी श्र्व्य 


अशोक दा. रानडे 


_ अमीबा ते मानव -जीव कोणताही असो, त्याच्या- 
कडं असंख्य व निरनिराळे संदेश येत राहतात. .समूह- 
रूपाने व ढोबळपणे त्यांना चेतना म्हणता येईल. सर्वच 
चेतना घेतल्या जात नाहीत, तेव्हा घेतल्या जाणार्‍या 
चेतनांना म्हणावे संवेदना. मानवी ग्रहणक्षेत्रात 
आपापल्या वैशिष्ट्यांनुसार संवेदनांचा प्रवेश व्हावा 
म्हणून द्वारांसारखा ज्याचा वापर होतो ती ग्रहणेंद्रिये 
होत. त्यांच्यामाफंत आपल्यापर्यंत पोचणाऱ्या संवेदनांची 
गणना व वर्गीकरण रूढ समाजापेक्षा निराळे संभवते. 
उदाहरणार्थ पुढील मांडणी पहा : 
अतरावरून कार्य करणारी संवेदना : दृश्य, श्रब्य 


कवच|पटल यांच्या मध्यस्थीने : वेदना, उष्णता, 

कार्य करणारी संवेदना शीत, रस, गंध, 
स्प्शं 

आंतरेंद्रियांमुळे शक्‍य संवेदना : स्थान, गति 
[आंतर ], तोल 


सर्व प्रकारच्या संवेदनांचा वापर कलानिमितीत, 
निदान समान प्रमाणात, होत नसतो असे मत रूढ आहे. 
नागर संस्कृतीचा भर दृव्य-श्रव्यांवर असतो. नाट्याचे 
दृश्य ब श्रव्य असे भेद मानणे म्हणजे दृक्‌ व श्रवण 
इंद्रियांना इतर इंद्रियांपेक्षा वरचढ मानणे नव्हे काय ? 
नाट्यास काव्य मानून दृश्य आणि श्रव्यास साहित्याच्या 
चरणी वाहण्यात संवेदनासंकोचच झाला नाही काय ? 
असो. दृश्य व श्रव्य ऐकत्र आणताना “ अधिकस्य 
अधिकं फलम्‌ ” ही कल्पना असावी. सर्व इंद्रियांत 
मातब्बर समजल्या जाणाऱया जोडीस नाही तर एकत्र 
का आणले जावे ? वास्तवात दृद्य-भ्रव्यांची एकत्री- 
करणे अनेक प्रकारांनी संभवतात. त्यांच्या सिद्धीत 
कणी , होणारी सूत्रे कोणती असा यापुढचा प्रश्‍न 


इेश्य-अव्य एकत्रीकरण सूत्रे 
पहिले सूत्र असे की दृश्य-श्रव्याच्या एकत्रीकरणा- 
जो विशिष्ट आविष्कार साधावयाचा तो मुख्यतः 


अनुक्रमणिका 


दृश्य की श्रव्य याविषयी निर्णय घ्यावा लागतो. निर्णय 
प्रथमतः कलाकार घेतो आणि त्यानुसार आपली कृती 
मांडतो. आविष्काराची कल्पना व मांडणी दृ्यानुसारी 
की श्रव्यानुसारी हे. नंतर ग्राहकाने ताडून घ्यावयाचे 
असते, त्यातच रसिकत्वाची पाऊलखूण दिसते म्हणायला 
हरकत नाही. न 

दुसरे सूत्र “ अंतिम हातमिळवणी “ म्हणून 
वर्णायला हरकत नाही. आविष्कार मुख्यत: दृश्या- 
नुसारी असला तरीही गौण श्रव्याशी त्याची शेवटी 
सांगड घातल्याशिवाय अनुभव पुर्ण होत नाही. तसेच 
उलट पण असते. दृव्य वा श्रव्य आविष्कार एकांगी 
राहिल्यास ते अनुभूतीच्या पातळीवर राहतात 1) 
अनुभवाच्या पातळीवर स्वत:च्या ताकदीवर पोचणे 
दृश्यास वा श्रव्यास जमणे संभवत नाही. दृश्याची 
कहाणी श्रव्यात आणि श्रव्याची दृध्यात सफळ संपुण 
होत असते. 

तिसरे सूत्र “ प्रधान-गौणांचे चल समीकरण “* हे 
होय. गौण अंगाने प्रधान अंगाच्या कलाने चलावयाचे 
असते इतकेच नव्हे तर काही विशिष्ट ठिकाणी/क्षणी 
आपली स्वतःची अभिव्यक्ती प्रधान अंगाच्या 
« झाषेत "च साधावयाची, निदान शोधावयाची असते. 
दोन्ही अंगांनी आपापल्या आविष्कारांची कसोशीने 
छाननी करून सूक्ष्मातिसुक्ष्म पातळीवरही तुल्यशक्ति- 
वदे कोणती याचा निर्णय घ्यावयाचा असतो. नंतर 
तुल्यक्षक्तिपदांची चल समीकरणे वापरीत प्रधान- 
गौणांचा व्यवहार सिद्ध व्हावा लागतो. 

चौथे सूत्र होय अधिकारबदलाचे. संबंधित आवि- 
ष्कार मुख्यतः दृश्य वा श्रव्य कसाही असला तरी मधून 
मधन, तात्पुरते व मर्यादित कालावधीचे अधिकारबदल 
मान्य केळे जात असतात. दृश्यात श्रव्याला (आणि 
उलट) चालकाचे स्थान- औट घटकेच्या राज्यासारखे 
प्रेऊ करावयाचे असते ! 

कोणत्याही संस्कृतीच्या मोठ्या झोक्यांचे भान 


मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


१८० 


ठेवले तर आणखी एक सुत्र हाती लागेल. अनेक ऐति- 
हासिक-सांस्कृतिक कारणांमुळे दृश्याची वा श्रव्याची 
एकाधिकारझ्याही होऊ शकते. ज्या अंगाचा एकाधिकार 
चालतो त्याच अंगाचे अनुभव महत्त्वाचे मानण्याकडे 
प्रवृत्ती राहते. कोलरिजचे बोधक शब्द वापरावयाचे 
तर आजही ' टिरनी ऑफ दि आय ' चालू आहे असे 
माझें मत आहे. 

आतापर्यंत विवेचन केले दृश्य-श्रव्य एकत्रीकर- 
णाचे नियमन करणार्‍या सूत्रांचे. त्यांचे सर्वसाधारण 
स्वरूप पाहता जीवनव्यवहार सूत्रे असे वर्णनही त्यांना 
लागू पडू शकेल असा भास होतो. पण त्यांचे प्रत्यक्ष 
कार्ये निराळेच असते. दृद्य-श्रव्यांच्या जीवनव्यव- 
हारांतील सावंत्रिक व सरसकट राबवणुकीमुळे निर्माण 
होणाऱ्या ठरीव व दाठर चेतन-प्रतिसाद साखळीला 
तोडण्याकरिता प्रस्तुत सुत्रांना खरे पाहता कार्यान्वित 
केले जाते. जीवनरक्षण, भरण व पोषण वगैरेंसाठी 
चेतन-प्रतिसाद कार्य करतात. हे कार्य नैसगिक म्हणता 
येते. यांच्या तुलनेत कलाव्यवहार कृत्रिमच, कारण तो 
मानवनिर्मित असतो. मानवनिर्मित कलाव्यवहार चेतना- 
पेक्षा बोधनावर भिस्त ठेवतो. दृश्य-श्रव्य- संयोग- 
विषयक सूत्रे बोधनात गुणवत्ता यावी म्हणून मानवाने 
केलेल्या धडपडीत साहाय्य करतात. बोधन व्यक्‍ती व 


समाजसापेक्ष असा प्रत्यय बहुतेक येतो. म्हणजेच असे - 


को, प्रत्येक संस्कृतीची स्वतःची कलासंस्कृती तयार होत 
जाते. कलेचे अखिल भारतीय रूप, सोंदर्यशास्त्रीय 
तत्त्वांची जागतिक पात्रापात्रता इत्यादींच्या शोधाची 
घाई सुटल्यामुळे कलासंस्कृती अनेक व विविध असल्याचे 
नीटसे ध्यानात येत नाही ! १९ व्या शतकात मानव- 
वंशक्षास्त्रज्ञांना संस्कृतीची विविधता निठचितपणे 
जाणवली. परंतु शास्त्राची बांधणी तौलनिक धाटणीने 
आणि संस्कृतीची-मांडणी श्रेष्ठ-कनिष्ठता दक्षंविणारी 
असा रोख राहिल्याने संस्कृतींचे खरे आवाज दडपले 
गेले. कालांतराने परिस्थिती बदलली. सर्वच संस्कृती 
समान असाही अशक्‍त सूर काही काळ उमटत राहिला. 
आताचे थोडेफार स्थिरावलेळे मत असे, की प्रत्येक 
संस्कृतीचे स्वतःचे सर्वागीण संघटन असते आणि म्हणून 
एखादा घटक सुटा बाजूला काढून मूल्यमापन संभवत 
नाही. प्रस्तुत भूमिका म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून 
एक प्रकारचा “ पुढे ढकळलेला ” वा * पळपुटा ” 
सापेक्षतावाद आहे असा आक्षेप घेता येईलही, पण तो 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


निराळा प्रश्‍न आहे ! अनेक संकेत-व्यवस्थांच्या घट्ट 
वीणीतुन कलाव्यवहार सिद्ध होतो आणि जीवन- 
व्यवहारापेक्षा निराळ्या पातळीवर त्याचा वावर 
राहतो हा निष्कषं. स्वतंत्र कक्षेतला हा संचार शक्‍य 
व्हावा या दृष्टीने होणाऱ्या अनेकांगी प्रयत्नांतला 


महुत्वाचा भाग दृश्य-श्रव्य संबद्ध कलासुत्रे होत. ती 
कशी तयार होतात ? 


कलासूत्रे 

काल, आकाश आणि कार्यकारणभाव या तीन 
परिमाणांवर संस्कार . करण्याची, तिन्हींवर प्रक्रिया 
करून जीवनव्यहारापासून त्यांना मुक्‍त करण्याची 
मानवी मनाची खटपट हे पहिले कलासूत्र म्हणण्यास 
हरकत नाही. काल, लय व ताल किवा आकारा, 
अवकाश व रंगावकाश (तिसर्‍याचे तीन उपभेद : 
प्रयोगव्याप्त, सहानुभूत व प्रभावित असे ) किंवा कार्य- 
कारण, तकेक्रम व कथावस्तू या मालिका पहा- गरजेस 
अनुरूप अनुभवकोटी तयार करण्याकरिता मानवी 
प्रतिभेने जीवनव्यवहारापासून दूर सरकून एक निराळे 
विश्‍व उभे केल्याचा परिचय झाल्याखेरीज राहात नाही. 
प्रस्तुत प्रक्रियेतील एक पायाभूत विरोधाभासाकडेही 
लक्ष द्यायला हवे. जीवनव्यवहारापासून दूर सरकण्या- 
करिता अस्तित्वपरिमाणांना लक्ष्य मानणारा कला- 
व्यवहार याच कारणाने जीवनव्यवहाराचे सम्यक्‌ 
दशेनही घडवू शकतो ! 

दुसरे कलासूत्र आहे दृव्य-भ्रव्य एका वाजस आणि 
इतर संवेदना दुसऱ्या बाजूस अश्या दोहोंमधल्या संघर्षाचे. 
दृश्य-श्रव्यांचे वर्चस्व होऊ देणाऱ्या संस्कृतीत शिष्टाचार, 
रीतिरिवाज वगैरेंच्या साहाय्याने दृश्य-श्रव्येतर संवे- 
दनांचे दमन करण्याचा घाट घातला जातो. याउलट 
उठणारी लाट संपुर्ण व्यक्तिमत्त्व, संपुर्ण मानव, सर्वांगीण 
आवाहून इत्यादींची होय. वास्तविक पाहता दोन्ही 
प्रयत्न सारखेच “ अनैसगिक आहेत ! परिणामतः 
दोहोंना विधिपुर्वकतेचा आश्रय घ्यावा लागतो. बहुतेक 
वेळा विधिपूर्वकतेला धामिकतेचे पाठबळ देण्याचाही 
यत्न होतो. सर्व संवेदनांतून कलानिर्मिती होत नाही 
असा सिद्धान्त अनेकदा हिरिरीने मांडला गेला आहे. या 
सिद्धान्ताची पात्रापात्रता जोखावयाची तर आधी संवे- 
दनांचा मुक्‍त खेळ शक्‍य हवा ! कितो संस्कृतींच्या मान्य 
जीवनसरणीत आज अशी परिस्थिती आहे ? दूर अंतरा- 
वरून काम करणाऱ्या संवेदनांच्या आधारे कलाख्पे सिद्ध 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


दृश्यासाठी श्रव्य 


होतात असा आग्रह धरण्यातही आपण एक कलासूत्र 
व्यक्त करत असतो आणि त्याचा प्रतिवाद होणे क्रपप्राप्त 
म्हटले पाहिजे. दृव्य-श्रव्यांना दिल्या गेलेल्या आव्हानां- 
वर आधारल्या गेलेल्या रंगोपपत्ती नवीन नाहीत. 
असेच आव्हान एकंदर जीवनसरणीतच अंतर्भूत करणार्‍या 
संस्कृतीही आढळतात. संज्ञापनाच्या विवेचनात एक प्रश्‍न 
विचारला गेला आहे आणि त्याला कलाविचारक 
नीटपणे सामोरा गेलेला नाही. प्रश्‍न असा : दृश्य-अरव्य 
वगळता इतर इंद्रियमार्गातून येणाऱ्या चेतना खरोखरच 
कमी व कमी महत्त्वाची माहिती देतात का? की 
मानवप्राणी ज्या बोधनास सरावला आहे तेच कमी 
पडते ? 


तिसरे कलासूत्र असे की अवकाश-कला आणि 
काल-कला या ढोबळ वर्गापैकी काल-कलो बर्‍याचशा 
कलाव्यवहाराचे अनेक वातळ्यांवर नियंत्रण करू पाहात 
आहेत. कालविषयक मूलभूत भूमिका, अश्या भूमिकां- 
पासून स्फुरणारा विशिष्ट सौंदर्यविचार, प्रस्तुत सौंदर्य- 
विचारास होकार वा नकार देत उभारल्या गेलेल्या 
कृती वगैरे अनेक पातळ्यांवर काल-कलांची सद्दी 
आल्याचे पुरावे विखुरले आहेत. कालाच्या बोधनाचे 
असे खास इंक्रिय॑ नाही. काल पूर्णतः मनोभूत, पण 
मनौनीत नाही याची नीटशीर दखल घेतळी गेलेली 
नाही ! कालिक अक्षावरच्या उलाढाली कलेइतक्याच 
मानवर्निमित असल्याकारणाने दोहोंत एक आंतरिक 
नाते आहे. कालमापनाची वदलती तंत्रज्ञाने आणि यंत्रे 
हो ठसठशीत बाव घेतली तरीही आपण काळापासून 
वेळाकडे कसे झकत गेलो ते सहज जाणवते ! नगाऱ्या- 
वर पडणारी टिपरी, देवळात वाजणाऱ्या घंटा वा 


माळावर होणारी तोफ इथपासून आता डिंजिटल 


मनगटी घड्याळापर्यंतची आपली वाटचाल काय 
एक मधली 


दर्शविते ? ( मनोर्‍्यावरचे घड्याळ ही 


अवस्था मानता येईल कदाचित ! ) थोडक्यात सांगा- 


वयाचे तर कालिक शोध व संकोच यांवर तिसरे कला- 
जपर्यंतचा क्रम 


सूत्र प्रकाश टाकते. मध्ययुगापासून आ 
तपासल्यास- बदलत्या कलाविचारांत आणि कला- 


विष्कारांतही- बदलत्या कालजाणिवेची भूमिका किती 


महत्त्वाची याचा बोध होईल- 
निर्माण झालेले भाषिक-निर्भा- 


विकसित भाषेमुळे चि र 
हे चौथे महत्त्वाचे 


पिकांतील ताण जाणीवपूर्वक वापरणे 
न. भा. २४ 


अनुक्रमणिका 


१८१ 


कलासूत्र होय. भाषेमुळे आशयाला अर्थाची जोड मिळते 
हा परिस्थितीचा अस्ति पक्ष, तर अनेक कारणांनी भाषा 
आणि भाषाव्यवहार अवाजवी वर्चस्व गाजवू लागतो 
हा धोका होय. भाषेने संज्ञापन होते म्हणून सवे संज्ञापन 
भाषिक संज्ञापनासारखेच असते वा त्याप्रमाणेच * होते 
असा गैरसमज वराच काळ प्रस्तुत झाल्याकारणाने 
निर्भाषिकाची गळचेपी, मुस्कटदावी वगैरे झाली -आहे. 
भ्ाषिक-निर्भाषिक ताण फलदायी ठरावयाचा तर 
दोहोंना समान सन्मान द्यायला हृवा. दोहोंना एक- 


* मेकाच्या वदली सहज्‌ वापरता येत नाही, कारण दोहोंचे 


प्रयोजन निरनिराळे असते. एका वेळेस, एकमेकांबरोबर 
आविष्कृत होत असूनही भाषिक-निर्भाषिक आवि- : 
व्कारांच्या दिह्या निराळ्या, नव्हे तर विरोधी असू 
शकतात हे बोधक कलासत्य आहे. कलेच्या अंतिम 
गुणवत्तेशी, मूल्याशी याचा प्रत्यक्ष संवंध आहे. प्रयोग- 
कलांच्या वावतीत भाषिक-निर्भाषिकांचे नाते प्रयोगाचा 
गाभाच निश्‍चित करते असे म्हटले पाहिजे. 

प्रस्तुत कलासुत्राचा दुसर्‍या सूत्राश्ी, म्हणजे दृश्य- 
श्रव्येतरांचे दमन जोपासून कलानिर्मिती करण्यावर भर, 
देणार्‍या सूत्राशी जवळचा संबंध आहे. श्रव्यापेक्षा दृश्य 
आणि इतर सर्वांपेक्षा दृश्य-श्रव्य संवेदनांना शब्दांकित 
करण्याकडे भाषेचा कळ का असतो ? एकूण शब्द- 
संपत्ती तपासल्यास इतर संवेदनांची. विविधता आणि 
खास स्वरूपे टिपणारी शब्दरूपे कमी का आढळतात ? 
संवेदनांचे बारकावे टिपण्याची क्षमता भाषा या संस्थेत 
मुळातच नाही असे समजणे उचित आहे काय ? प्रयोग- 
कलांवर लिहिणाऱ्या-बोलणाऱयांविरुद्ध खुद कलाकारांची 
विशेष तक्रार का असते याचा उलगडा इथे होतो. एक 
दुष्ट साखळी-प्रक्रिया भाषिक आविष्कारांबाबत सुरू 
होते असे वाटते. संवेदनांच्या मानाने त्यांना व्यक्‍त 
करणारी भाषिक आविष्करणे तोकडी पडतात अशी 
जाणीव होऊ लागते आणि मग अज्ञान, आळस, आकल 
नातीळू नवळेपण वगैरेंमुळे, आपल्याला अवगत भाषेतच 
अनुभव ' कोंबण्याचा ” यत्न चालू राहतो. मी वेगळा 
आविष्कार करतो आहे असे प्रयोगकलाकार कंठरव 
करून नव्हे- तर. प्रत्यक्ष प्रयोगांतून आणि विशेषतः 
नर्भाषिक अंगांतून सांगत असतो. खुद्द आविष्कारही 
जणू त्याला मूक दुजोरा देतो पण भाषिक वाटेचे पायिक 
मात्र ठरीव ज्ञब्दावलींची जाळी विणीत असतात 


क्नब्दांचा “ टन ओव्हर ”: कमी असे मला. सुचवायचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्ट्रे 


नाही तर तळ्याचा घाट व्यवस्थित बांधण्याच्या 
हव्यासात झऱयांची तोंडे वुजविणार्‍्या महाभागांची चूक 
दाखवून द्यायची आहे ! 

प्रवाहांतुन वाहत येणार्‍या माळेसारखे अलगद हाती 
येणारे पुढले कलासूत्र होय अनेकेंद्रियचेतनेचे. सर्व 
प्रकारच्या सांचेबंदपणाळा दमदार विरोध नोंदविणारी 
ही प्रक्रिया घडतच असते. पण संवेदनेचे अनुभवात 
रूपांतर करणारी कलाकाराची आणि ग्राहकाची आस्था 
हजर असेल तर अनेकेंद्रियचेतनेची क्रीडा मुक्‍तपणे होते. 


कलानुभवाचा कोणताही टप्पा असो- अनेकेंद्रिय- 


चेतनेमुळे तो गजबजलेल्या पठारासारखा होतो ! कमी- 
अधिक ठाशीवपणे पण आपापल्या दिमाखाने अनेकेंद्रिय- 
चेतना विशिष्ट, प्रत्यक्ष चेतनेच्या आरंभिक प्रेरणेने 
मिरवू लागतात. अनुभवाचे आवाहकत्व वाढते, त्याची 
अनेकपदरी वीण ग्राहकाला खेचून धरते- एका सुखद 
ताणाने ! हे केवळ अनेक ऐंद्रिय चेतनांचे एकत्र येणे 
नसते. ऐंद्रिय चेतना जोडीने शिकार करतात (त्यांचे 
नेहमी मेहुण असते ! ). उदाहरणार्थ, पुढील मांडणी 
या संदर्भात बोलकी वाटेल. अनेकेंद्रियचेतनेच्या व्यापारां- 
तीळ पद्धतशीरपणा तीमुळे ध्यानात येईल. भाषिक 
व्यवहारांतील काही विशिष्ट वळणांवरही यामुळे एक 
निराळा प्रकाश पडेल : 


प्रत्यक्ष चेतना प्रतिमा 
श्र्व्य द्य 
स्पश द्श्य 
रस द्श्य 
द्श्य स्प्शं 
*श्र्व्य स्पर्श 
गंध आंतरगती 


सुरुवातीस निर्देशित संभाव्य संवेदनांची विस्तारित 
यादी आणि अनेकेंद्रियचेतनेत गुंतणाऱ्या संवेदनांच्या 
जोड्या तपासल्यास विषय आणखी वेधक तऱ्हेने पुढे 
जाऊ शकतो. परंतु तशी गरज आता भासू नये. 

मात्र एक संलग्न मुह्या नीट लक्षात घ्यायला ह्वा. 
प्रतिमासृष्टी म्हणून कल्पनाशक्तीच्या ज्या विश्षेषाचा 
वारंवार व गौरवाने उल्लेख होतो त्याचा अनेकेंद्रिय- 
चेतनेशी फार जवळचा संबंध आहे. प्रतिमा- 


सृष्टीच्या विविधतेचा अंदाज अनेकेंद्रियचेतनेवरून येतो. 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


पण कलानिमितीत वा कलाग्रहणात . प्रतिमासृष्टीच्या 
विविधतेची जाण दिसत नाही. आमच्या शिक्षणाच्या व 
अभ्यासाच्या पद्धती (यातच 'आस्वाद आला) याला 
वर्‍याच अंशी जबाबदार आहेत. निमितीचे वा सृजनाचे 
शिक्षण देता येत नसले तरी निर्मिती/सृजनाची 
शिकण्या-शिकवण्यासारखी तंत्रे नसतात असे नाही ! 
या संदर्भातले उपयुक्‍त ठरलेले एक तंत्र प्रतिमाजागरण 
होय. अनेकेंद्रियचेतनेचे आपल्याला जितके चांगले 
आकलन होईल तितके प्रतिमाजागरण फलदायी ठरते 
असा अनुभव आहे. प्रयोगकलांशी संवंधित विधि- 
पूर्वकतेचे नाते प्रतिमाजागरणाशी असते हे सहज 

आठवावे. * 


दृश्य -श्रव्य आणि इतर संवेदनांनी तयार होणाऱ्या 
कलाविडवाची. भाषिक-निर्भापिक अंगेही आतापयंत 
थोडीफार विचारात घेतली गेली होती; पण तरीर्ह 
त्यांवर विवेचनाच्या सोयीसाठी लक्ष केंद्रित केळे नव्ह्ते. 
भाषिक-निर्भाषिकांवर भर देऊन एक कलासूत्र ध्यानात 
घेतले पांहिजे. ते सूत्र असे: 


“हालचाल, हातवारे, हावभाव आणि हेल यांच्या 
योजनेतून भाषिक-निर्भाषिकांचा एकसमय व्यवहार 
गुणवत्ता पावतो.” प्रस्तुत सुत्र समजून* घेण्याकरिता 
उपयुक्त ठरणाऱ्या कामचलाऊ व्याख्या देतो : 


हात वगळता इतर शरीरावयवांचे आयापल्या 
स्थानापासूनचे लक्षणीय अपसरण म्हणजे हाल्चाल. 


हातांचे लक्षणीय अपसरण म्हणजे हातवारे. 


मुख्य अवयव वगळता इतरांचे 


स सूक्ष्म स्थानबदल 
म्हणजे हावभाव. 


भाषणांतर्गंत स्वरध्वनींचे ठसण्याइतके दीघं 
उत्पादन व नियंत्रित उपयोजन म्हणजे हेल. सुट्या 
व्यजनध्वनींचे मानवी उत्पादन असंभवनीय असल्या- 
कारणाने व्यंजनध्वनींना परिणामक 


॥रकतेसाठी निराळे 
वळण देण्यासही हेल म्हणायला ह्रकत नाही. 


हावभाव वा हेल वगैरेंना मी 
परंपरेतील प्रतिपादनापेक्षा निरा. 
सहज लक्षात येईल. 


भारतातील संस्कृत 
ळे आझ्यय देत आहे हे 


“ हाल्चाल-हातवारे-हावभाव आणि हेल यांची 
योजना ” हे कलासुत्र बरेच दोर्घ भाष्य करण्यासारखे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


दृश्यासाठी श्रव्य 


आहे. भाषिकाचे मूलभूत, प्रारंभिक आणि आशयघन 
(म्हणजे सार्थ नव्हे) आविष्कार आणि मानवी शरीरो- 
त्पादित निर्भाषिक यांना एकत्र आणणाऱ्या सूत्राचे प्रत्यक्ष 
आविष्कार असंख्य, खास करून संस्कृतिसापेक्ष आणि 
तुलनेने अमूर्त असावेत यात नवल काय? या सर्वांची 
निड्चित संकेतपद्धती ब्लनवली, त्यांच्या भाषेचे 
* व्याकरण ” तयार केले तर आविष्कार प्रस्तुत कला- 
सुत्राच्या परिघाच्या बाहेर जातात. कारण अव्याख्येय 
वा वर्गीकरण न करता येणार्‍या भावभावनांना अनु- 
भवांच्या कक्षेत आणणे हेच त्यांचे कार्य असते. शिवाय 
निर्भाषिकाच्या दृद्य-श्रव्येतराच्या एका भागावर प्रयोग- 
कर्ता ज्याची निमिती करत असतो त्यावरच इथे लक्ष 
केंद्रित केले आहे. म्हणजे प्रकाशयोजना, नेपथ्य वगैरे 
“बाह्य ” अंगांचा विचार निराळा करावा लागणार. 
नेपथ्य वगैरेंचा प्रयोगकर्त्याच्या हालचालीवर वगैरे 
काहीच परिणाम होत नाही असे कसे म्हणता येईल ? 
पण तरीही प्रयोगकर्त्याला प्रस्तुत अंगे बाह्यच म्हणायला 
हवीत. 

दृश्य व श्रव्य संवेदना एकत्र का व कशा येतात 
ते पाहून वि्षेषेकरून कलाव्यवहारात त्यांचे कार्य कसे 
चालते हे स्पष्ट करणारी महत्त्वाची” सूत्रे आतापर्यंत 
नोंदविळी. नाटकात दृश्यासाठी श्रव्याचा वापर कसोशीने 
तपासणे आता शक्य व्हावे. मुद्दे पुढीलप्रमाणे : 
स्थिर, चल, व मिश्र संभवते 


१. नाटकातले दृद्य रि 
शकते. 


तर श्रव्य शब्द, संगीत, भाषा वा मिश्र असू 
दोहोंच्या बाबतीत उगम मानवी वा अमानवी असू 
शकतात. र 
तच निमितिप्रक्रियेची 
असे सुचविले आहे. 


रिता राबावयाचे असा 


२. दृष्यासाठी श्रव्य या योज! 
सुरुवात व नियंत्रण वृश्याकडून 
भ्रव्याने दृश्याचे हेतू पूरण करण्याक 
अर्थ आहे. 
३. श्रव्यात अनुस्युत शब्द म्हणजें श्रवणाची प्रतीती 
व आकाक्षाचा धर्म असणारी शक्‍ती. या शब्दास निश्‍चित 
अर्थ नसर्तो. आज ध्वनिपरिणाम म्हणून ज्याचा सैलसर 
उल्लेख होतो त्याची इथे आठवण करावी. संगीत 
म्हणजे सुरावटी, लयबंध व त्यांची मिश्रणे- भाषेविना 
व भाषेसह. भाषा म्हणजे मानवी कंठातून उत्पादित व 
उच्चारित वर्णांची सार्थ रचना. 


४. मौज अक्षी की नाटकात येणाऱ्या श्रव्यापैकी 


अनुक्रमणिका 


१८३ 


भाषिक अंग वा रूप बहुतेक वेळा आधी नोंदळे जाते, 
त्यामधल्या दृश्याच्या सुचना पकडून दृद्य आविष्काराला 
सिद्ध केले जाते. भाषिकातच दृश्याची बीजे ,असतात 
कारण भाषिकच मुळी प्रतीकात्म म्हणजे दुसर्‍या 
कुणासाठी तरी आलेले असते. म्हणजे निदान आरंभी 
प्रत्यक्ष आविष्कार भाषिक श्रव्याचा असतो. 


५. भाषिक श्रव्यातून स्फूर्ती घेऊन आविष्काररूप 
पावणारे दृश्य जसजसे आकाराला येते तसतसे भाषिक 
श्रव्याची मूळ वळणे बदलण्याकडे त्याची. प्रवृत्ती 
राहते. कुंडीला रोपटे डोईजड व्हावे तसा काहीसा 
प्रकार होतो ! दृश्यान्तर्गत निर्भाषिकांचा जोर वाढू 
लागतो. 

६. भाषिक श्रव्याला 'शह देणाऱ्या निर्भाषिक 
दृश्याला काटशह मिळू लागतो तो निर्भाषिक श्रव्या- 
कडून- म्हणजे शब्द व संगीत यांच्याकडून. म्हणजे मूळ 
नोंदल्या गेलेल्या भाषिक शरव्यापासून, आपण चार-एक 
पावले दर सरकतो म्हणण्यास हरकत नाही ! 

७. नाटकाचे रूपच बदलत आल्यामुळे झालेले 
सर्वदूर बदल क्नाषिक श्रव्याची नोंद न होण्यातही 
परिणत होतात. तेव्हा सर्वच समीकरणे निराळी मांडली 
जातात हे उघड आहे ( उदा., पथनाट्य इ. ). मात्र 
जिथे भाषिक श्रव्य फारसे सुबद्ध नसते तिथे निर्भाषिक 
श्रव्य म्हणजे संगीत अधिक बद्ध राहिल्याचे आढळते. 
दोन्ही अंगे एकाच वेळी लवलवती असून भागत नाही 
हा निष्कर्ष ! गुणवत्ता आणि परिणामकारकता प्रयोग- 
कलांचे इवास-निःश्‍वास होत. कोणत्या अंगाने कितपत 
स्वातंत्र्य घ्यावे हे दोन्ही निकष मिळून निश्‍चित 
करतात. 

८. गुणवत्ता आणि परिणामकारकता यांचे स्थान 
अढळ राहावे याकरिता भ्ञाषिक भ्रव्याच्या शक्‍ती गद्य, 
पद्य, पाठ व गीत मार्गांचा वापर करतात. माहिती, 
विचार, कल्पना, भावना, संज्ञापण्यासाठी निवेदन, 
भाषण, कथन, नटन व गायन हैली वापरल्या जातात. 
तसे पाहता यांना शैली न म्हणता कोटी म्हटले पाहिजे 
कारण अनुभूतीच्या भाषिक संघटनाचे आणि आवि- 
ष्काराचे हे पाच मूलभूत साचे आहेत. प्रस्तुत कोटींचे 
ही. अंगभूत नाते आहे. वापरल्या जाणाऱ्या 


अनुभवा 
नाट्यप्रकाराचे रूप कसेही असले तरी भाषिक 
आविष्कार कोटींचा वरचष्मा राहतो. 

शि वा. 


७५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


श्् 


र ७ 
नवभारत है 


९)» 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


१८४ 


९. निर्भाषिक श्रव्याचा पक्ष संगीताचा. संगीतशक्‍ती 
कंठ, वाद्य, एकल व समूह मार्गांनी वाहतात. सुरावट, 
ल्यबंध, भाषेबरोबर हातमिळवणी वा हालचालीसह 
यांचे निर्देश संगीताशय म्हणून केले पाहिजेत. मार्ग-व 
आशय संज्ञापण्यासाठी झटणार्‍या पाच संगीतकोटी होत : 
आदिम, लोक, भक्‍ती, जन आणि कला. अनुभव, मार्ग, 
आशय, आणि कोटी अंतिम आविष्काराचे नियमन 
करतात. 

१०. द्रृद्यासाठी अवतरणार्‍्या श्रव्याचे घटक 
काळजीपुर्वक टिपणे ही विचारांतली पहिली पायरी 
झाली. महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे नाटकातले त्यांचे परस्पर- 


अ 


* प्राज्ञ ' प्रकाशन : 


क्ानदेक 


ने कक्कय्या यका: य व्या्य्या्य्यूळयय्यः च 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


नी न ल380::8009299295 23:06, 0020232 
न र. लि 


क्ति 


संपादक : 
ऱ डॉ० वसंत स० जोशी 


प्रस्तावना : 
तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
मूल्य तीस रुपये. 
लिहा : 


चिटणीस, प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई, 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


संवंध कोणत्या प्रकारचे. म्हटले तर उत्तरे सूचित झ्ञाली 
आहेत. दर वेळचा आविष्कार निराळा, प्रत्येक नाटकाची 
वाव स्वतंत्रपणे तपासावी लागते. म्हटले, तरीही सवे- 


सामान्य विधान शक्‍य आहे ते असे. 

दोहोंचे संबंध सम, विषम व असम संभवतात. 
एकदिश, विरुद्धदिश वा 'चल रोख ठेवून दोहोंचे 
आविष्कार विशिष्ट काळातील प्रभावी धर्मानुसार 
अंतिम रूपास येत असले. तरी समांतर बांधणीच्या 
छत्राखाली ते सोख्यभरे नांदत असतात. प्रधान हेतु- 
उणवत्ता आणि प्रिणामकारकता वाढविणे ! 


पनी 


1) 


9 


श्र 


(> 


च व्याा्य्याश्य्याः्य््ु्य्कः 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय शिल्पकलेचा उषःकाल 


सुरेश र. देशपांडे 


* बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ' ही प्रजाहित 
उक्ती प्रसृत करणाऱ्या वौद्ध धर्माचा नि तत्त्वज्ञानाचा 
प्रसार-प्रचार मौर्य काळातील श्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक 
(कार. इ. स. पू. २६९-२३२) थाने देशोदेशी दूत 
पाठवून केला. वृद्धाचा संदेश जनमानसावर ठसावा 
म्हणून त्याने पत्यरलेख आणि शिलालेख खोदवून घेतले 
आणि धर्मप्रसारासाठी प्रथमच ढिल्पकलेचा वापर 
करावयाला सुरुवात केली. वृद्धाची शिकवण, त्याचे 
आदे नेतृत्व, लोकभाषांचा स्वीकार, सर्वांभूती प्रेम व 
समानता ह्या तत्त्वांचा त्याने पुरस्कार केला- बौद्ध धर्म 
अल्पावधीतच लोकप्रिय राजधर्म वनला. या धर्माला 
भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही लोकप्रियता 
लाभली. 

मौर्य राजवंज्ञाच्या राजवटीत भारतीय 
इतिहासात काही वैशिष्ट्यपूर्ण व महत्त्वाच्या घटता 
घडल्या आणि ती एतद्देशीय कलाकारांच्या परिश्रमाने 
वृद्धिगत पावली. सम्राट अशोकाच्या वेळी बांधकामासाठी 
दगडांचा माध्यम म्हणून प्रथमच वापर होऊ लागला 
आणि लाकडी कोरीव कामाची - काष्ठदिल्पाची - 
जागा पाषाण शिल्पांनी घेतली. परिणामतः टिकाऊ 


इमारती आणि प्रतिमाने निर्माण झाली. अर्थात, मौर्य 


शिल्पकला ही प्रामुख्याने बौद्धकला होती; कारण ती बौद्ध 
पाषाणाचा कला- 


धर्माधिष्ठित होती, मोयंपुवे काळात 
दृष्ट्या वास्तु अथवा शिल्प यांसाठी फारसा उपयोग 
केल्याचे नमने उपलब्ध नाहीत; मात्र मौर्य राजांनी 
पाषाण माध्यमाचा व्यवहारात सर्रास उपयोग केल्याचे 
अनेक भौतिक अवदोष आढळतात. अशोकाने आपल्या 
साम्राज्यात धर्मप्रसारार्थ ठिकठिकाणी स्तंभ उभे केले. 
त्यांवर धर्मशासने कोरविली, धर्माज्ञा कोरवूंन लोकांना 
त्या विदित केल्या. स्तंभ उभारण्याची प्रथा अश्ोकपुर्व 
काळातही प्रचारात असावी, असे प्राचीन वाडूमयीन 
उल्लेखांवरून दिसते; मात्र हे स्तंभ लाकडी असावेत; 
कारण त्यांचे भौतिक अवदोष उपलब्ध झाले नाहीत. 


य॒ कला- 


अनुक्रमणिका 


« त्यामुळे त्याची उंची 


“ अशोक स्तंभ! हे मौये काळातील उल्लेखनीय शिल्प ! 
आतापर्यंत भारतात सुमारे तीस अशोक स्तंभांचे अवदोष 
विविध ठिकाणी उपलब्ध झाले असून ते टोपेरा, मेरठ, 
लौडिया-अरराज, लोडिया-नंदनगढ, रामपूर्वा, प्रयाग, 
सांची, सारनाथ, झम्मिणीदेई, निग्लिवा, सागर, सांकिशां, 
बखीरा, कौक्याम्वी, भुवनेश्‍वर इत्यादी स्थळी सापडले 
आहेत. त्यांपैकी दोन-चारच स्तंभ पूर्णावस्थेत अवशिष्ट 
आहेत. उवेरित स्तंभांची एक तर मोडतोड ज्ञाली आहे 
किवा ते जमिनीवर आडवे पडले असून त्यांतील काही 
भाग नष्ट झाले आहेत. री 
अश्योकाने आपल्या राज्यात महत्त्वाच्या राजमार्गा- 
वर अथवा गौतम बुद्धाच्या जीवनाज्ली निगडित 
असणार्‍या पवित्र स्थानी हे सरासरी नऊ ते बारा 
मीटर उंचीचे स्तंभ उभे केले होते. काही ठिकाणी 
या स्तंभांची उंची वरीच आहे. अयोध्येत सापड- 
हेला स्तंभ सर्वांत उंच म्हणजे पंधरा मीटर असून 
त्याचे वजन जवळजवळ पन्नास. टन आहे. हे सर्वे 
स्तंभ अशोकानेच निर्माण केले असावेत, याबद्दल 
संदेह नाही; कारण या स्तंभांवरील मजकुरात त्याच्या 
नावाचा अनेक ठिकाणी उल्लेख आहे; तर काही ठिकाणी 
त्याने नेमलेल्या अधिकार्‍यांचा स्पष्ट निदेश आहे. 
क्लिवाय या सर्वे अशोक स्तंभांची जडणघडण व रचना 
एकाच पद्धतीची आहे. रचनात्मक दृष्ट्या स्तंभाचे दोन 
प्रकार पडतात : एक, सरळसोट उभा स्तंभ. याला 
जोते व तळखडा नाही. दुसर्‍या प्रकारात जोते आहेत, 
वाढली आहे. उपलब्ध स्तंभांवर 
क्ीर्षॅस्थानी जे प्राणी खोदलेले आहेत, ते सर्व गोतम 
बुद्ध अथवा त्याचा धर्म याच्याशी संबद्ध आहेत. हे प्राणी 
मख्यतः सिंह, बैल, घोडा व हत्ती या चार प्रकारचे 
आहेत. बुद्ध मातेच्या- मायादेवीच्या- स्वप्नात एक 
शुभ्र हत्ती तिच्या गर्भात शिरला असा उल्लेख आहे. त्या 


कथेचा सूचक हत्ती आहे. बुद्धाचा जन्म वैद्याख पौणिमेस 


वषभ राशीत झाला, हे सुचविणारा बैल आहे. सिंह हा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१८६ 


बुद्धाचा राजकुलात जन्म झाला हे दर्शवितो; तर वृद्धाला 
नेहमी शाक्‍्यसिह म्हणून संबोधिलेले आढळते आणि 
बुद्धाला राजप्रासादातून कंथक घोड्याने बाहेर वाहून 
नेले होते. हे सर्व प्राणी पुर्व, दक्षिण, पश्चिम व उत्तर 
या दिशांचे रक्षक असल्याचा समज आहे. सारनाथच्या 
स्तंभफलकावर हत्ती, घोडा, बैल आणि सिंह यांच्या 
मूर्ती त्या त्या दिशांच्या बाजूला दर्शविलेल्या आहेत. 
तसेच स्तंभावर जे कमलासन दाखविलेले आहे, 
त्याचाही संबंध बुद्धनीवनाशी आहे. वृद्धाचा जन्म 
झाल्यानंतर तो सात पावले चालला, तेव्हा त्याच्या 
प्रत्येक पावळाखाली एकेक उमललेळे कमल निर्माण 
झाले, त्याचे ते द्योतक आहे. र 
बहुतेक सर्व स्तंभ उत्तर प्रदेशातील चुनार येथील 
खाणीतून उपलब्ध झालेल्या वालुकारमात घडविलेले 
आहेत आणि नंतर ते विविध स्थळी नेण्यात आले 
असावेत. हा एकसंध वालुकाइम विविधरंगी असुन 
पाथरवटाने तो घासुन अतिशय मृदुस्पर्थी व गुळगुळीत 
केला आहे. त्यामुळे त्याचा आरसपानी चमकदारपणा 
आणि बाह्य शोभा उठून दिसते. त्यांचा आकार गोल 
व शंकवाकार- वर निमुळता होत गेलेला आहे. हल्लीची 
रूढ उपमा द्यावयाची झाल्यास तो गिरणीच्या चिमणी- 
सारखा दिसतो. वालुकाइम विविधरंगी असल्यामुळे 
जांभळा, हिरवा, करडा, पिवळा इत्यादी रंगांतील छटा 
स्तंभांतून प्रदेशपरत्वे दिसुन येतात. प्रत्येक स्तंभाचे दोन 
स्पष्ट भाग दिसतात- एक मुख्य दंड. हा गोलाकार 
असून वर निमुळता होत गेला आहे.- आणि दोन, 
स्तंभशीर्ष. हे स्तंभश्ीष॑ पुन्हा तीन उपविभागांत 
विभागलेले असून स्तंभश्ीर्षाखाली- (अ) उमलेले पुर्ण- 
कमळ असते. कमळाच्या पाकळघा खाली आणून त्याला 
अलंकृत आकार दिला आहे. हे कमळ देवघरातील 
उपड्या ठेवलेल्या घंटेच्या आकारासारखे भासते. 
सर्व पाकळया एकाच आकाराच्या सारख्या असतात. 
(ब) कमळावर मध्यभागी साधारणतः वर्तुळाकार 
स्तंभश्ीषं फलकाचा ( मथळा ) असतो. क्वचित तो 
चौकोनीसुद्धा आढळतो. फलकाच्या शिल्प-पट्टीवर 
फुलांची, पक्ष्यांची वा प्राण्यांची अपोत्थित शिल्पे 
कोरलेली आहेत. ( क) मथळ्यावर सिहू, बैल, हत्ती, 
चक्र व अश्‍व यांपैकी कोणते तरी शिल्प खोदलेले 
आढळते. कुठेकुठे चार-चार सिंह एकदम एकाच ठिकाणी 


कोरलेले आहेत. कल्पकता आ£- ""प्तवता यांचा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत. 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


कलात्मक आविष्कार या स्तंभांत झालेला आढळतो. 

हे सर्व स्तंभ अखंड स्थितीत नाहीत. बहुतेक तुटून 
पडलेले आहेत. लोडिया-नंदनगढ, प्रयाग, बखीरा 
वगैरे काही ठिकाणचे एक-दोन स्तंभ सुस्थितीत असून 
अद्यापि कालोघात कसेबसे उभे आहेत. इतरत्र कुठे शीर्ष 
नष्ट झाले आहे, तर काही ठिकाणी दण्डच तुटून पडला 
आहे. सारनाथ येथील कलात्मक स्तंक्न पुर्णत: जमीन- 
दोस्त झाला असला, तरी तेथील १९०५ च्या उत्ख- 
ननात त्याचे स्तंभशीषं उपलब्ध झाले. ते दोन मीटर 
उंचीचे असून सांप्रत सारनाथ वस्तुसंग्रहालयात' ठेवले 
आहे. हे चार सिहांचे एकमेकांकडे पाठ करून खेंटून 
उभे असलेले स्तंभशीष म्हणजे मौर्य शिल्पकलेचा 
उत्कृष्ट नमुना आहे. मथळ्यावर सिंहांच्या पायाखाली 
वर्तुळाकार हिल्पपट्टीत चार दिशांना धर्मचक्रे कोरलेली 


सिहू, अशोक स्तंभशीष॑, 
सारनाथ हि सार 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय शिल्पकलेचा उषःकाल 


आहेत. आणि या चार धर्मचक्रांमध्ये अनुक्रमे अव, 
वृषभ, हत्ती व सिह यांची वास्तव उत्थितदिल्पे 
अलूकरणासाठी खोदलेली आहेत. या प्रत्येक चक्रास 
चोवीस आरे आहेत. त्याखाली उपडे सुरेख कमळ 
कोरलेले आहे. हा स्तंभ अशोकाने मृगदाव येथे उभारला 
होता. या ठिकाणी गौतम वृद्धास ज्ञानप्राप्ती झाली व 
त्याने पहिले धर्मप्रवचनही येथेच केले, असे परंपरा 
सांगते. तो हरितमणी या अश्मविशुषाप्रमाणे गुळगुळीत 
व आरसपानी आहे. याच स्तंभशीर्षास स्वतंत्र भारताची 
राजमुद्रा होण्याचे भाग्य लाभले आहे. सिह स्तंभश्रीर्षा- 
प्रमाणेच रामपूर्वा येथील वृषभ स्तंभशीर्ष हादेखील 
मौर्य कलेचा उत्कृष्ट नंमुना आहे. यांपैकी लौडिया- 
नंदनगढचा स्तंभ पूर्ण अवस्थेत असून या स्तंभाचा 
आाकृतिवंध सामान्यत: वखिराच्या स्तंभासारखाच असून 
तो एकसंध वालुकारमात घडविला आहे; फक्त त्याचा 
व्यास, आकार व वजन वखिरा स्तंभापेक्षा कमी आहे. 
त्याची उंची वारा मीटर असून गुळगुळीत मध्यभाग 
सु. १० मीटर, पायथ्याचा व्यास सु. ८९ सेंमी. आणि 
घंटाकृती स्तंभ'लीर्षांचा व्यास सु. ५६ सेंमी. एवढा आहे. 
पायथ्याकडून माथ्याकडे तो पिरॅमिडप्रमाणे शंक्वाकार 
निमुळता होत गेळा असून स्तंभशीर्षावरील लहानक्षा 
वेलीवर पूर्वाभिमुख सिंहाचे शिल्प आहे. स्तंभश्ीर्षातील 
मथळ्यावरील शिल्पफलकात हंसमालिकांचे सुरेख 
अलंकरण आहे. स्तंभश्ीर्षाची एकूण उंची २'१० 
मीटर आहे. स्तंभाचा दशशंती भाग आकर्षक व सुबक 
असून त्यावर उपदेशपर चार लेख कोरले आहेत. 
औरंगजेबच्या वेळी (कार. १६५६-१७०७) त्याच्या 
सेन्यातील कुणी एका शिपायाने या स्तंभावर' तोफेचा 
मारा केला; तेव्हा या सिंहाचे तोंड तुटून-फुटून गेले- 
एकूण अशोक स्तंभांवरील त्रिमितीत खोदलेल्या 
प्राण्यांत सिहाचे प्रमाण सर्वांत जास्त (एकूण दहा) 
आहे. उवंरित प्राण्यांत वृषभाच्या दोन आणि हत्तीच्या 
दोन प्रतिमा आहेत. हे सर्व प्राणी अत्यंत वास्तव व 
जोशपूर्ण आहेत. घंटाकुृती कमळाचे शिल्प तर अत्यंत 
मोहक आहे. त्यांतील आलंकारिक नाजूक पाकळ्या 
आणि स्तंभदंडाशी कमलदळाचे असलेले साहचर्य यांनी 
त्या विशेष परिणामकारक झाल्या आहेत. स्तंभदंडाची 
मृदलता, प्रमाणबद्धता, वर्क्रता आणि पाकळयांच्या 
बाह्यरेषांची लयबद्ध सुरूपता वरस्परांचे सौंदर्य वाढ- 
वितात. कमळावरील स्तंभशीरष मथळ्यावर (520३) 


अनुक्रमणिका 


१८७ 


विविध प्रकारची प्राणिशिल्पे अपोत्थित उठावात खोदली 
आहेत. वर्तुळाकार मथळ्याच्या शिल्पपट्टीवर मध्यभागी 
काही अर्धशिल्पे आढळतात. प्रयाग व सांकिश्यां येथील 
मथळ्यांत मधुपानाचे अपोत्यित शिल्प आहे. हे 
प्रतिमान ' मूळचे ग्रीक असून ते इराणद्वारे ग्रीकांश 
संस्कृतीमधून भारतात प्रविष्ट झाले असावे. पुढील 
काळात मथुराशेलीतही अश्ली काही शिल्पे आढळतात. 
रामपूर्वा येथील वृषभाची प्रतिमा मोहें-जो-दडो येथे 
उपल्ब्ध झालेल्या वृषभांसारखी वास्तव व जोशपूर्ण 
आहे. वैलाचे वशिंड, स्नायू, उभी राहण्याची ऐटबाज 
ढव आणि नैसर्गिक आवेश यांचे शिल्पांकन कलाकाराने 
अत्यंत कौशल्याने केळे आहे. द्रुतगतीने धावणाऱ्या 
घोड्याचे आणि झेप घेणाऱ्या सिहाची बिल्पेही अनुपम 
आहेत; मात्र अशोक स्तंभात आढळणारी गजराजाची 
मूर्ती डौलदार, स्थूल व गंभीर असली, तरी बाह्य 
रेषांतील लयबद्धता .त्यात कुठे तरी कमी पडते असे 
वाटते. तसेच सारनाथ स्तंभावरील सिंहाचे नीट 
निरीक्षण केल्यास त्यातील काही विशेष प्रकर्षाने 
जाणवतात. सिंहाच्या मुखावर असणारा उपजत उग्रपणा 
आणि क्रूरता येथे स्पष्ट दिसते; परंतु एकूण रेखाटनात 
बांधीवपणा आढळेतो. आयाळ तर झुवक्याची, कंगव्याने 
विचरावी अशी कृत्रिम भासते. रामपूर्वा येथील वृषभ- 
मूर्तीतील स्वाभाविकता आणि सारनाथमधील .सिंह- 
शिल्पातील कृत्रिमता यांतील विरोध तीव्रपणे जाणवतो. 
मौर्यकालातील अशोक स्तंभांनी भारतीय शिल्पकलेत 
मोलाची भर घातली आहे. या स्तंभांतूत मौ्य अभिजात 
कलेचा आविष्कार जाणवतो; तद्वतच अभियांत्रिकी- 
मधील तत्कालीन ततज्ञांचे कौशल्य आणि अचूकता 
दृष्टोत्पत्तीस येते. अशोक स्तंभांच्या मूलस्रोताविषयी 
विद्वानांत मतभिन्नता आहे. या स्तंभांच्या घडणीत 
विज्षेषतः कला-कल्पना आणि ज्ञापके-प्रतिमाने यांवर 
वढ्चिम आशियातील संस्क्रुतीचा प्रभाव काही अंशी- 
काही प्रमाणात जाणवतो. स्तंभांची रचना आणि 
मृदुस्परश, आरसपानी चकाकी यांत इराणी कलापद्धतीचे 
अनुकरण दिसून येते; कारण अलेक्झांडरच्या इ. स. पू. 
३२७ मधील स्वारीनंतर पश्चिम आशियात ग्रीकांदा 
संस्कृती प्रसृत झाली आणि अलेक्झांडरने भारतावर 
स्वारी केल्यानंतर तेथील काही कलाकारांनी जवळ- 
पासच्या प्रदेशात आश्रय घेतला असावा. त्यामुळे 
व्सिपोलिस पद्धतीची वास्तुकला वा शिल्पकला भारतात 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्ट्द 


प्रविष्ट झाली. अर्थात याचा अथ भारतीय कला 
परभृत होती, असा मात्र नाही. अश्लोक स्तंभ आणि 
अँकिमिनियम स्तंभ यांत काही लक्षणीय फरक दिसतो. 
भारतीय स्तंभ एकसंध पाषाणात खोदला आहे तर 
अँकिमिनियन स्तंभात अनेक. सुटे भाग एकत्र करून 
जोडले आहेत. तद्वतच अशोक स्तंभांवर दंड सरळ 
आहे, पण इराणी स्तंभाच्या दंडावर खाचणी पाडलेली 
आहे. भारतीय स्तंभावरील कलाकुसरीत काष्टझिल्पाची 
कोमलता आहे तर या इराणी स्तंभांवरील कळाकामात 
पाथरवटाचे कौशल्य दिसते. एकूण अशोक स्तंभांची 
जडणघडण अत्यंत सौंदर्यपूर्ण असून त्यांतील प्रतिमानांत 
भारतीय छटा जाणवतात. त्यांवरील मूतिकाम- 
विशेषत: अलंकरण मनाला चटका लावून जाते. प्रत्येक 
शिल्प आपापल्या जागी अगदी चपखल वसले आहे. 
म्हणूनच भारतीय शिल्पकलेत या स्तंभांना ' मानाचे 
पान * अशी संज्ञा प्राप्त झाली आहे. अक्योकानंतरच्या 


काळात अशी शिल्पाकृती पुढे पुन्हा केव्हाच घडली. 


नाही आणि. भारतीय कला-परंपरेवर या स्तंभांनी 
कायमची छटा व छाप पाडली नाही. अशोक स्तंभांतून 
अभिव्यक्त झालेळी शिल्पकला ही सम्राट अशोकाच्या 
व्यक्तिगत सौंदयंदृष्टीचा आविष्कार होती, असेच अखेर 
म्हणावे लागते. ऐतिहासिक दृष्ट्या या स्तंभांचे महत्त्व 
अनन्यसाधारण आहे; कारण एक लिखित अस्सल 
पुरावा म्हणून त्यांचे स्थान चिरंतन आहे. 

याच काळातील काही यक्ष-यक्षींच्या मूर्ती आणि 
काही स्वतंत्र शिल्पे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 
आदी प्रदेशांत उपलब्ध झाली आहेत; तथापि त्यांची 
संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकी अल्प 
आहे. तिसर्‍या सह्रकापासून-म्हणजे सिंधू संस्क्ृती- 
पासून-मूतिकळा प्रचारात आली होती; पण या 
मूर्तींचे माध्यम प्रामुख्याने माती व स्टिअटाइट होते. 
त्यामुळे कालाच्या ओघात त्या फारशा टिकून राहिल्या 
नाहीत. पुढे अशोकाने पाषाण माध्यमाचा सर्रास उपयोग 
स्तंभांसाठी केला आणि हळूहळू या माध्यमात मूतिकळा 
स्थिरावली; तथापि तिने पुढे गुप्तकालात अधिकतर मळ 
धरले. यामुळे सुरुवातीच्या मूर्तीत पाषाणाचा वापर 
मर्यादित प्रमाणातच दृग्गोचर होतो. या काळातील 
अवक्षिष्ट क्िल्पांत पाटणा वस्तुसंग्रहाळ्यातील दिदार- 
गंजची यक्षिणी, काही स्वतंत्र यक्षमूर्ती, लोहानीपुर 
येथे सापडलेले जैन तीर्थकराचे विशीर्ष श्रित्प, सारनाथ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


वस्तुसंग्रहालयातील मिश्याधारी पुरुष-मुख, ओरिसातील 
भूवनेश्‍वरजवळच्या धोली येथील खडकावर खोदलेली 
गजराजाची भव्य प्रतिमा, विहार राज्यातील गये- 
.जवळच्या बरावर टेकड्यांत लोमास क्रषी या नावाने 
प्रसिद्ध असलेल्या गुहेच्या दोनी भागावर खोदलेला 
हत्तींचा शिल्पपट्ट आणि उत्तर प्रदेशातील तोन्स आणि 
यमुना नद्यांच्या संगमावर काल्सी येथील खडकावर 
केलेले आरेखन या काही शिल्पाकृती उल्लेखनीय 
आहेत. 

दिदारगंजच्या चौरीधारी यक्षिणीचे शिल्प बिहार 
राज्यात पाटण्याजवळ गंगेच्या काठी दिदारगंज येथे 
लहान मुळे खेळत असताना इ. स. १९१९ मध्ये अचानक 
सापडले, म्हणून ही यक्षिणी दिदारगंज यक्षिणी या 
नावाने प्रसिद्धीस आली. विद्वानांच्या मते शेळीकरण 
आणि मूर्तीची घडण यांवरून ती इ. स. पू. तिसर्‍या 
शतकातील अशोक समकालीन असावी. 

प्राचीन भारतीय शिल्पकलेचा सर्वोत्कृष्ट आणि 
सोंदर्यपूणं आविष्कार या दिदारगंजच्या यक्षिणीत 
दृष्टोत्पत्तीस येतो. ही मूर्ती धूसर वालुकारमात एकसंध 
दगडात घडविलेली असून ती पुर्ण त्रिमितीय शिल्प आहे. 
समभंग आसनातील-या यक्षिणीची उंची सु. दीड मीटर 
(१.६१ मी.) असून डावा हात खांद्यातून तुटलेला आहे. 
तिच्या सुस्थितीत अवक्षिष्ट असलेल्या उजव्या हातात 
झुपकेदार चौरी आहे. 
यक्षिणी * म्हणून भारतीय मूतिविज्ञानात प्रसिद्ध आहे. 
या हातात कोपरापासुन मनगटापर्यंत तेरा कंकणांचा 
पूरण चुडा आहे. त्यांतील रत्नजडित दोन ताईत 
आकाराने थोडे मोठे आहेत. तिचे कमरेपर्यंतचे. शरीर 
अनावृत आहे; मात्र तिने चुणीदार अधोवस्त्र परिधान 
केले असून ते कळाकुसरयुक्‍त पाचपदरी कमरबंधाने 
(मेखला) घट्ट वांधले आहे. खोल नाभीच्या खाली 
अधोवस्त्राच्या चुण्यांचा सोगा दोन्ही पार्यामधून पाद- 
पीठावर लोळत भाहे. पाठीवर वस्त्राचा एक सोगा 
खांद्यावरू 
नैस्त्ञाच्या चुण्या नितंबावर ( पाठीमागून) स्पष्ट दिसतात. 
तिचा पोटाचा सुलायम भाग, नाभीची वास्तव 
पडण, वर निमुळत्या होत जाणाऱ्या कमरेच्या दोन्ही 
बाजूंच्या ल्यबद्ध वक्ररेषा आणि कटिरेषांची लयदार 
स्तनांच्या खाली निमुळती झज्ञालेली कमान, यामुळे 


तिला एक डोल प्राप्त ज्ञाला आहे. खोल नाभीखाली' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


म्हणूनच ती ' चामरधारिणी ' 


न किंचित घरंगळताना दिसतो. या जरतारी. 


नवभारत द 
७५ ्े 
अमृतमहोत्सवी /) 


क्य 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


भारतीय शिल्पकळेचा उषःकाल 


दोन वळ्या स्पष्ट दिसतात. चेहरा गोल, डौलदार 
असून शरीर भरगच्च आहे. चेहर्‍यावर स्मित हास्य 
आहे. व हनुवटी किंचित वर उचललेली दिसते. नाक 
तुटले आहे, गालावरील एक कपचा उडाला आहे; 
तथापि विझ्ाळू नितंब, घन उन्नत उरोज आणि 
सिंहकटी ही सांकेतिक स्त्री-सौंदर्याची सारी सुलक्षणे 
तिच्या ठायी ठसठञीत दिसतात, अन्‌ तरीही ती 


सांकेतिकतेच्या पलीकडे आहे. सुडौल पुष्ट वर्तुळाकार: 


स्तनांच्या भाराने किचित पुढे झुकलेल्या या यक्षिणीच्या 
शरीरावर वस्त्रे व दागिने यांची हाताळणी अतिशय 
नाजूकपणे कलाकाराने केली असून सर्व शिल्पच लोभस 
दिसते. गळ्यावरोबर तिने मण्यांची एक माळा घातली 
असून दुसरी दुपदरी मोत्यांची माळ तिच्या पुष्ट स्तन- 
हृयातून नाभीवर घरंगळत आहे. तिच्या निटस केश- 
कल्पावरही रत्नांच्या आणि मोत्यांच्या माळा गुंफलेल्या 
आहेत. कपाळाच्या मधोमध विदी हा अलंकार दिसतो. 
कानातील उतरंडीसारखी कुंडले, पायातील घंटायुक्‍त 


ह 


यक्षिणी, 


पाटणा वस्तुसंग्रहालय, पाटणा ( बिहार). 
न. भा. २५ रर 


दिदारगंजची चामरधारिणी 


अनुक्रमणिका 


१८९ 


तोडे हे अन्य अलंकार तिच्या अंगावर आहेत. अवयवांची! 
प्रमाणवद्धता आणि लयबद्ध वाह्मरेषा यांमुळे याःमूर्तीला: 
प्राचीन भारतीय शिल्पांत एक आगळे. स्थान प्राप्त' झाले 
आहे. ती जणू काही सौंदर्य आणि मांगल्याची पूर्णघटच' 
आहे. न 
सांप्रत ही यक्षिणी अनेक देशांचा प्रदर्शनाच्या 
निमित्ताने प्रवास करून आपल्या माहेरी पाटणा: वस्तु- 
संग्रहाळयात विराजमान झाली आहे. पाटणा? संग्रहा- 
लयाचे सन्माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी- पी. सिन्हा 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिदारगंजच्या यक्षिणीच्या संद- 
्भात १९८९ मध्ये कार्यकारिणीची बैठक झालीःआणि 
तीत असा निर्णय झाला की, “ यापुढे कोणत्याही 
परिस्थितीत व' कोणत्याही राजकीय, वा सांस्कृतिक 
दडपणाखाली, मग ते भले राष्ट्रीय वा प्रतिष्ठेचेः निमित्त! 
असो, काही झाले तरी या यक्षिणीची' मूर्ती प्रदशेनाथे" 
य़ा वस्तुसंग्रहालयातून बाहेर हलविण्यास' परवानशी! 
द्यावयाची नाही.” काले खंडालवाला या ज्येष्ठ वः श्रेष्ठः 
कलासमीक्षकाने या यक्षिणीच्या अमेरिकेच्या दुर्देवी 
यात्रेपूर्वीच असा' इशारा दिला होता! की; “ दिदारगंजः 
यक्षिणीसारखी प्राचीन व अप्रतिम मूर्ती परदेशीः 
वाठविणे* हा जवळजवळ दखलपात्र गुन्हाच आहे 
कारण भारतातील प्राचीन शिल्पप्रकारचीः ती एकमेत्रः 
अद्वितीय मूर्ती आहे. 

पाटणा वस्तुसंग्रहालयातील यक्षमूर्ती' भव्य, असून" 
तिची उंची अडीच मीटर आहे. यक्षानेः कटिसूत्र, कंकणे: 
आणि गळ्यात हार घातला असून त्याच्या उपरण्यावर 
(उपवित) कोरीव लेख आहे. ब्राह्मी लिपीत कोरलेल्याः 
य़ा. लेखाचा उद्देश आणि आशय ' कुणालींचा शिष्यः 
गोमितक याने हा घडविला असे ', असा. काहीः तर्री: 
आहे. त्यातील पुसट अक्षरवटिकेवरून या शिल्पाची 
प्राचीनता लक्षात येते. शिशुनाग वंद्यातील एखाद्या 
राजपुरुषाची ती मूर्ती असावी असे काही विद्वानांचेःमतः 
आहे; परंतु सांमान्यत: ती यक्षमूर्तीच आहेः उंचीप्रमाणे 
मूर्तीचा देह भरभक्कम आणिः दांडगा' आहे; मूर्ती) 
घडविण्याचा सराव नसल्यामुळे वस्त्रप्रावरणे आणिः 
अलंकार यांतून काहीसा ठोकळेबाजप्रणा आढळतो. 
कमरेवरील सर्व उत्तर अंग अनावृत आहे. छातीभोवती' 
आवळलेला पट्टा गळ्यातील माळेप्रमाणे* संमोरच्या' 
बाजूने गुंफला आहे. गळ्यात साळा आणि कमरेभोबती* 
कमरबंध आहे. धोतराला चुण्या नाहीत; फक्‍्त' तिऱ्यांचा 


श्त्स्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जे 


ल 


१ ५ 
नवभारत * 


७५ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शुर 


सोगा दिसतो. कानातील वर्तुळाकार कणंक्‌ंडले मोठी 
असून बोजड आहेत. दुसरी एक यक्षाची मूर्ती या 
मूर्तीसारखीच असून ती पाटणा वस्तुसंग्रहालयात ठेवली 
आहे. हा यक्ष स्थूल आहे पण वस्त्रप्रावरणाच्या 
बाबतीत स्पष्ट फरक जाणवतो. धोतराऐवजी त्याने 
लुंगीसारखे वस्त्र गुंडाळले आहे. गळ्याभोवती उपरणे 
आणि यज्ञोपवितासारखा लपटलेला पट्टा आहे. मूर्तीवर 
नागबंधाखेरीज अन्य कोणतेच अलंकार नाहीत. 
समांतर रेषांनी वस्त्रांच्या चुण्या दाखविण्याची पद्धत 
इराणी परंपरेतील परकीय छटा दशषंविते. 
पाटण्याजवळच्या लोहानिपूर येथे मिळालेली 
विश्ीष॑ जिनमूर्ती वरील यक्ष प्रतिमांहुून अधिक सुबक 
आणि आकर्षक आहे. तीत प्रमाणबद्धता असून मूर्तीवर 
चकाकी आहे. याचीच प्रगत रूपे पुढे भारहूत व सांची 
येथे निर्माण झालेली दिसतात. धोली येथील गजराजाची 
अपोत्थित शिल्पातील प्रतिमा भव्य असून हत्तीचा या 
ठिकाणी फक्त मुखाकडील पुढचाच भाग खोदला आहे. 
हा गजराज नावाप्रमाणे एक अजस्र प्राणी असून तो 
आपल्या सोंडेने मोठा दगडगोटा मस्तवाळपणे ढकलताना 
दर्शविला आहे. त्यात हत्तीची गती, भव्यता आणि 
सहजता जाणवते. प्राणिविज्ञानाच्या दृष्टीने ही मूर्ती 
अभ्यसनीय आहे; तर काल्सी येथील रेखाटनात केवळ 
चित्रकाराच्या रेषांची किमया पाहावयास मिळते; पण 
तिथे उठाव नसल्यामुळे हे रेषालालित्य पुसट झाले 
आहे. सारनाथ येथे याच काळातील सापडलेले एक मुख- 
शिल्प आहे. या मुखवट्यातील भ्रतार मिक्या तत्कालीन 
व्यक्‍तिशिल्पाचा विशेष सांगून जातात. दिदारगंज 
यक्षीसारखी पण साधारणत: लहान आकाराची आणि 
ओबडधोबड आणखी एक यक्षीची मूर्ती विसनगर येथे 
मिळाली. या काळातील आणखी काही मूर्ती ग्वाल्हेर- 
जवळे बडोदे, बिहारमध्ये पाटणा व पवया या स्थानी 
उपलब्ध झाल्या असुन त्यांत कलात्मक विशेषगण 
फारसे नसले तरी मूतिकामाची परंपरा दिसून येते. 
पवया येथील यक्षाची मूर्ती मणिभद्र यक्ष या नावाने 
प्रसिद्ध असून या यक्षाचे डोके फुटले आहे. त्यामळे ती 
विद्षीष मूर्ती असूनसुद्धा तिच्या अंगावरील वस्त्रप्रावरणे 
व अलंकार स्पष्ट दिसतात. हा यक्ष समभंग आसनात 
एका चौकोनी, दगडी पीठावर उभा आहे. त्याच्या 
गळ्यात हाराप्रमाणे जाड माळा असून कमरेवरील भाग 
अनावृत आहे. त्यावरील थ्रज्ञोपवित आणि डाव्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


खांद्यावरील उपरणे स्पष्ट दिसते. त्याचा उजवा हात 
तुटला असून डाव्या अवशिष्ट हातातील मनगटात कंकणे 
आहेत..त्याने घोतर नेसले असून त्याचा सोगा दोन्ही 
पायांमधून पीठावर लोळत आहे. या पूर्ण शिल्पाच्या 
पाठीमागील भागात गळ्यातील माळेची सुरगाठ माने- 
मागे मधोमध स्पष्ट दिसते; तसेच उपरण्याचा एक 
लांब पदर मागील बाजूस लोळत असून हातांतील दोन 
वाजूबंद आणि निऱ्या घातलेला धोतराचा कासोटा 
नितंवावरून खाली लोळताना दिसतो. मोजके अलंकार, 
अनावृत उत्तरभाग आणि धोतर नेसण्याची पद्धत 
यांवरून या प्रतिमेचे दौलीकरण झालेले दिसत नाही. 
या यक्ष-यक्षींची प्रगत रूपे पुढे स्तुपांवरील तोरणांतून 
वौद्धकळेत दृग्गोचर होतात; तथापि या सर्व शिल्पांत 
नंतरच्या काळात आढळणारा एकजिनसीपणाचा अभाव 
कुठेतरी जाणवतो. काही अभ्यासक या मर्तींचा काल 
छुग-आंध्र काळात नेतात; परंतु शिल्पश्षैलीच्या प्राथमिक 
अवस्थेचा विचार केला असता, याला मौयंकालीन 
समजणे अधिक संयुक्तिक ठरते. भारतीय शिल्पकलेचा 
तो उष:कालच आहे. 

मोयंकालात सम्राट अश्लोकाच्या कारकीर्दीत 
(इ. स. पू. २७३-२३२ ) बौद्ध लेणी खोदण्यास प्रारंभ 
झाला असावा, असे त्या लेण्यांतील कोरीव लेखावरून 
ज्ञात झाले आहे. खुद्द अशोकाने प्राचीन मगध देशात 
(सांप्रत बिहार राज्य ) वराबर टेकड्यांत व त्याचा नातू 
दशरथ याने नागार्जुनी टेकड्यांत आजीविक पंथांच्या 
भिक्षूंकरिता छेणी कोरविली होती. गया जिल्ह्यात या 
ट्कड्या असून नागार्जुनी टेकड्यांत आजीविक भिक्षं- 
साठी खोदलेली सात लेणी आढळली. त्यांपैकी सुदामा 
आणि लोमशक्र्पी ही लेणी सुप्रसिद्ध आहेत. पा वेचे 
मुखदर्शन हे तत्काळीन इमारतीच्या प्रवेशिकेची हवेहव 
प्रतिकृती आहे. त्या दोन्हींमध्ये तत्कालीन परवनसार 
कारागिरांनी लाकडी कोरीव काम केलेले दिसन येते. 
आतील भितींवर धासून घासून चकाकी लड. आहे. 
लोमशक्रषी लेण्याचे विधान साधे असून त्यात एक 
॥र खोली आहे. हे हीनयान पंथाचे 
सल्यामुळे तेथे प्रतीकात्मक चिन्हे 


आढळतात. सुरुवातीच्या महायान पंथाचे प्रतिनिधित्व 


ण _ 
करणारी काही लेणी मध्य प्रदेश राज्यात आहेत; तथापि 


त्यातून फारसे शिल्प आढळत नाही. याच सुमारास 


सांची, सारनाथ आणि सोतारी या स्थळी स्तुपांचे वांध 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतौय शिल्पकलेचा उषःकाल 


काम सुरू झाले होते. त्यांतील चैत्य सभागृहाचे अवशेष 
उपलब्ध झाले आहेत. या स्तुपांवर नंतर पुढील काळात 
कठडे व तोरणे बांधून ते अलंकृत करण्यात आले. 
भारताच्या इतर भागात विशेषतः ओरिसात उंदयगिरी 
आणि खंडगिरी या भुवनेश्‍वरजवळच्या ( वायव्येस सहा 
कि. मी. वर असलेल्या जुळ्या टेकाडांत ) *टेकाडांत 
मौर्यकालीन काही गुंफा खोदलेल्या आहेत. हा जैन 
लेण्यांचा समूह असून ही लेणी बौद्ध लेण्यांपेक्षा तुलनात्मक 
दृष्ट्या अधिक कलात्मक आहेत. उदयगिरी येथे कलिंग 
देशातील पाचशे मुनी मोक्षाला गेले, असा जैन पुराणात 
उल्लेख आहे. त्यामुळे हे जैनांचे तीर्थस्थान (अतिशय- 
क्षेत्र) म्हणून प्रसिद्ध आहे. महावीरानेही या स्थानाला 
भेट दिली होती, अक्ली वदंता आहे. या पर्वतश्रेणींच्या . 
परिसरात साठांवर लेणी असून उदयगिरीवरच सुमारे 
पस्तीस लेणी आहेत. येथील काही लेणी. दुमजली- 
तिमजळी असून त्यांमध्ये विपुळ दिल्पांकन आहे. 
लेण्यांतील स्तंभ आणि तत्संलग्न हल्ले अप्रतिम आहेत- 
अलगपुरी, जय-विजय, राणी, गणेक्ष, स्वर्ग, मध्यपाताळ 
इ. लेणी या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. गणेश गुंफेच्या 
बाहेरील बाजूस दोन अजल्र हत्तींचे शिल्प आहे. यात 
हत्तीचा जोष आणि भव्यता जाणवते. येथील हाथी- 
गुंफेत कलिंग राजा खारवेल (इ- स तः दुसरे क्वतक ) 
याचा सुप्रसिद्ध शिलालेख छतावर खोदलेला असून तो 
खारवेलच्या रांजकीय घडामोडींवर प्रकाश टाकता. 
या सर्व लेण्यांत मूर्ती खोदलेल्या आहेत. उदयगिरी- 


जवळच खंडगिरी असून तिथे वर व खाली अक्ली पाच 


लेणी आहेत. ज्िखरावर जैन मंदिर आहे. त्याजवळच 
इंद्र केसरी नावाची गुंफा आहे. तिच्या मागील एका 
लेण्यात चोवीस. तीर्थकरांच्या प्रतिमा लांछनासह 
कोरल्या आहेत. शिलालेख, स्थापत्यदीली, ' रचना- 
बैचित्र्य आणि ढिल्पांतील वैविध्य यांमुळे ही लेणी 
वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहेत. भाजे येथील (महाराष्ट्र- 
पुणे जिल्हा) बावीस लेण्यांचा समह मौर्येकाळाच्या 


1 


अखेरच्या काळात खोदला असून येथील शिल्पकाम 


अप्रतिम आहे. सूर्यगुंफा या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या 
लेण्यात हत्तीवर आरूढ झालेला, हातात पुष्पमाला 


घारण करणारा एक पुरुष असून त्याच्या एका हातात 
अंकुश आहे व एक दताकाधारी सेवक त्याच्यामाग 


म्् 


अनुक्रमणिका 


१९१ 
बसला आहे, दुसऱ्या बाजूला चार घोडंयांचा रथ, 
राजपुत्र व दोन सेविका यांच्या मूर्ती आहेत. तिच्यावरून 
जातकातील गांधार्‍याची ही कथा असावी. गवाक्षापाशी 
एका धनुर्धारीचे शिल्प आहे. येथे वैल, उंट अश्या काही 
प्राण्यांचीही शिल्पे आहेत. शिवाय या लेण्यांत काही 
उत्कीर्ण दानलेख आहेत. याव्यतिरिक्त या काळातील 
काही मातृदेवतांच्या मृण्मूर्तीही आढळतात. 

मौर्यकळेचे विज्षेषतः शिल्पकलेचे दोन अगदी स्वतंत्र 
भाग पडतात : एक, अशोक स्तंभ आणि दोन, यक्ष- 
यक्षींच्या मूर्ती. यांपैकी अशोक स्तंभांना कलासमीक्षक 
दरबारी शाहीकला अशी उपमा देतात; कारण या , 
स्तंभांत शाही डामडौल, त्रिमितीय प्रगत दृष्टिकोण, 
भव्यता आणि पद्चिम आशियातील प्रतिमाने यांचा 
सुरेख संगम आढळतो. तद्वतच नागरी संस्कृतीचा 
भ्रपका व सुविकसितपणा हे गुणविशेष दिसतात. 
या कलाकृतींवर परकीयांची, विदोषत: इराणी छटा 
आहे आणि त्यांच्या कलेचेच काही अंशी अनु- 
करणही या कलेत आढळते; परंतु या कलेचा . आशय 
आणि अभिव्यक्ती मात्र पूर्णतः भारतीय आहे. ही 
क्षिल्पकला सम्राट अद्योकाच्या व्यक्तिगत इच्छेनुसार, 
दरबारच्या देखरेखीखाली आणि राजाश्रयाने विकसित 
झालेले एक उष्म कांचगृह ( हॉटहाउस ) होते. 
अशोकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या भिती कोसळल्या आणि 
या शिल्पकलेचा मूलखोतच खंडित झाला. पुढील काळात 
अशा प्रॅकारचे स्तंभ उभे करण्याचा प्रयत्न पुढील 
राजांनी- खुद्द त्याच्या वारसांनीही केलेला दिसत नाही. 
वरिणामतः ही दरबारी शाही शिल्पकला भारतीय 
कलेवर आपला चिरंतन ठसा उमटविण्यात पूर्णत: अप- 
यशी ठरली. म्हणून तिला कलासमीक्षक भारतीय कला- 
इतिहासातील एक अवांतर कथा वा उपाख्यान म्हण- 
तात. मात्र मौर्यकालीन शिल्पकलेतील यक्षयक्षींच्या 
प्रतिमा अल्पप्रमाणात उपलब्ध असल्या तरी त्यांची 
ओबडधोबड दोली, आणि त्यांतून दृग्गोचर होणारी 
मोजकी वस्त्रप्रावरणे व अलंकार यांचा विचार केला 
असता, त्या तत्कालीत लोककलेचेच प्रतिनिधित्व करतात. 
हीच लोककला पुढे सुविकसित झाली. त्याचे परिणत 
स्वरूप भारहूत, सांची, बुद्धगया (बोधगया), अमरावती, 
नागार्जृतकोंडा येथील स्तुपांतून पाहावयास मिळते. 


र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र॒ज्य मराठी विकास जंण्गज्ञार 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रांकुशीचे पक्षी 


एस. डी. 


रूमानियन ढिल्पकार "कॉन्स्टंटिन ब्रांकुशी ह्याचे 
*स्थान आधुनिक शिल्पकलेच्या इतिहासात फार महत्त्वाचे 
आहि. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी शिल्पकलेला नवे 
क्रांतिकारी वळण देणारा ब्रांकुशी हा आधुनिक कलेच्या 
'आद्य प्रणेत्यांपैकी एक. प्रमुख कलावंत मानला जातो. 
अमूर्त आकारिकतेच्या नव्या संकल्पना त्याने शिल्पकलेत 
रुजवल्या. त्याने केलेली पक्ष्यांची अमूर्त शिल्पे आधुनिक 
कलाजगतात खूपच गाजली. 

'ब्रांकुंशीचा जन्म १८७६ मध्ये रूमानियातील 
पेस्टिसांनी' खेड्यातील होविता नावाच्या छोट्या वाडी- 
मध्ये झाला. हे खेडे कार्पेथयन पर्वतराजीच्या पहाडी 
भागात वसले आहे. तिथे एका अगदी गरीब शेतकरी 
कुटुंबात तो जन्मला. त्याचे बालपण फांर खडतर व 

*'होलअपेष्टांमध्ये गेले. कळेची व शिक्षणाची कसलीच 
“पार्श्वभूमी व रुची नसलेल्या कुटुंबात व छोट्या खेड्यात 
'तो 'वोढला.'वयाच्या सातव्या वर्षी गुरे सांभाळण्याचे 
*कामःकरता करताच त्याने तेथील लाकडातील कोरीव 
कामांची स्थानिक पारंपरिक कलाही शिकून घेतली. 
तो शाळेत गेला नाही. लिहिणे वाचणे स्वत:च शिकला. 
अठराव्या ' वर्षापर्यंत त्याला साधे लिहिता-वाचताही 
येत 'नव्हते. मात्र कलेच्या उपजतच जवर ओढीने 
तो'झपाटून गेला होता. त्याच्या शिक्षणाची सुरुवात 
१८९४मध्ये ' क्रायोव्हा स्कूल ऑफ आटस अँड क्राफ्ट्स 
मध्ये झाली व १८९८ मध्ये पदवी संपादून तो बाहेर 
पडला. वुखारेस्टमधील आटं स्कूलमध्ये १९०२ पर्यंत 
*'त्याने शिल्पकलेचे रीतसर क्रिक्षण घेतले. त्याच्या प्रति- 
'भेची चुणूक या काळातच दिसून आली. विद्याथिदशेतच 
त्याने €एकोर ' ( १९०२ ). हे शिल्प तयार केले. 
नग्नाकृती पुरुषदेहाचे हे शिल्प, शारीर प्रतिमान 
(अँनॉटमी मॉडेल) म्हणून शास्त्रीय दृष्ट्या इतके 
अंचूक व परिपूर्ण होते, को चैद्यकश्ञास्त्राच्या अभ्यासात 
मांडेल म्हणून त्याचा वापर अनेक वर्षे केला जात होता. 


पुढे शिल्पकार होण्याच्या महृत्त्वाकांक्षेने तो प्रथम 


अनुक्रमणिका 


& 


इनामदार 


म्युनिकला व नंतर- पॅरिसला गेला. या प्रवासासाठी 
पुरेसे पैसे नसल्याने, वराचसा प्रवास त्याला. पायीच 
करावा लागला. १९०४ मध्ये तो पॅरिसला स्थायिक 
झाला. पॅरिस हे त्या काळी आधृनिक कलेचे प्रमुख 
निमितिकेंद्र बनले होते. तिथे शिल्पकलेच्या पुन- 
रुज्जीवनाची चळवळ मूळ धरत होती. तिथे स्थायिक 
होण्यात ह्या नवतेचे आकर्षण होतेच. पॅरिसमध्ये 
ब्रांकुशीने ' एकोळ दी बोझार्त ' या कलाक्रिक्षण संस्थेत 
आंतांन्यं मेस्य्रेंच्या शिल्पनिकेतनात खास शिक्षण घेतले. 
ह्या काळात त्याच्यावर आंग्यूस्त रॉद॑ ह्या शिल्पकाराचा 
खूपच प्रभाव होता. शिल्पकलेचे उद्दिष्ट केवळ आका- 
राच्या बाह्य पृष्ठाचे प्रतिरूपण साधणे .एवढेच नसून 
ता पृष्ठभाग घडवणाऱ्या आंतरिक चैतन्यशक्‍तीचा 
आविष्कार करणे हे आहे, ही जाणीव त्याला रॉदँपासून 
प्राप्त झाली. १९०५-६ मधील ्रांकुशीची शिल्पे- 
विज्षेषत: * चिल्ड्रेन्स हेड्स ' ही शिल्पमालिका- रॉदचा 
प्रभाव दर्शवितात. रॉदॅनेही ब्रांकुशीची शिल्पे जेव्हा 

१९०७ च्या सालांमध्ये (प्रदर्शनात) पाहिली, तेव्हा 
त्यांची खूपच प्रशंसा केली व त्याला आपल्या स्ट्॒डिओ- 
स्‌ष्य साहाय्यक म्हणून काम करण्यासाठी निमंत्रित 
केल, पण ब्रांकुशीने ते नम्रपणे व ठामपणे नाकारले. 
त्याविषयी तो म्हणतो की, ' मी त्याच्याबरोबर काम 
करायचे -नाकारले, कारण विशाल वक्षाच्या छायेत 
लहान रोपट्याची वाढ होत नाही.' म्हणून तो रांदँच्या 
प्रभावापासून जाणीवपूर्वक अलिप्तच राहिला. 

__ पण तरीही रॉदेच्या शिल्पडैलीचे अप्रत्यक्ष व सुप्त 
सस्कार ब्रांकुशीच्या शिल्पांवर- दिसतातच. तद्वतच 
आदिम-आफ्रिकी कलेचे, तसेच प्राचीन पौर्वात्य कलेतील 
व धर्मातील गूढ. प्रतिकात्मकतेचे अनेकविध संमिश्र 
भ्रभावही त्याने आत्मसात केले आहेत, हे दिसून येते. 

रूमानियन लोककलेनेही ब्रांकुशीची शिल्पकला 
प्रभावित व प्रेरित झालेली दिसते. त्याच्या पॅरिसमधल्या 
स्टुडिओत अनेकविध रूमानियन छोकक़ळलाकृती |त्याने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रांकुशीचे पक्षी 


'संगृहीत केल्या होत्या. .लोककलेमधून त्याने आकारांचा 
साधेपणा व वृत्तीची निरागसता हे गुण घेतलेले 
दिसतात. तो ज्या खेड्यातून आला होता, त्या खेड्या- 
तल्या शेतकऱ्याप्रमाणेच साधेसुधे जीवन तो पॅरिस- 
मध्येही जगला. आयोनेल ज्यानोयू यानें अलीकडेच 
ब्रांकुशीवर एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यात तो म्हणतो 
की, ' रूमानियातला शेतकरी आपले लाकडी घर ज्या 
पद्धतीने वांधतो, त्या पद्धतीने ब्रांकुशी आपल्या शिल्पाच्या 
आकाराची उभारणी करतो. ब्रांकुशी जरी आधुनिक 
फ्रेंच कलाचळवळींमध्ये मनाने कितीही खोलवर गुंतलेला 
असला, तरी आपल्या मूळच्या साध्यासुध्या ग्रामीण 
कृषिसंस्कृतीचा व निरागस जीवनशैलीचा त्याला कधीच 
विसर पडला नाही. र 

आधुनिक शिल्पकार स्वतःला पारंपरिक वास्तव- 
वादी, निसर्गवादी क्षिल्पशैलीपासून मुक्‍त करू पाहात 
होते. आकारांच्या सांधेपणाकडे व साध्या आकारांच्या 
सुसंवादी, सौंदर्यपूर्ण व साररूप अभिव्यक्तिक्षम रचना 
साधण्याकडे ह्या शिल्यकारांचा कल होता. मात्र ह्या 
प्रकारात सर्वाधिक यक्ष व सिद्धी प्राप्त केली, ती 
ब्रांकुशीनेच. आणि त्याच्या शिल्पांतील आकारांचा 
विशुद्ध साधेपणा हा त्याच्या व्यकक्‍्तिमत्त्वाचाच आविष्कार 
होता. तो ज्या खेड्यात जन्मला व साध्या राहणीमानात 
वाढला, त्याचीच शिल्पीय अभिव्यक्ती या साध्यासुध्या 
अमूर्त आकारांत दिसते. 

पड्चिमी यूरोपीय शिल्पकलेची परंपरा (जिचा 
परमोत्कर्ष .मार्यकेलअंजेळो , व- रॉद ह्यांच्या दित्प- 
निमितीत आढळतो ) नाकारणारा ब्रांकुशी हा पहिला 
आधुनिक शिल्पकार होय. ह्या परंपरेची ओढ सुरू 
वातीच्या काळात ब्रांकुशीलाही वाटत होतीच. त्याने 
शारीररचनाक्षिल्पे (अँनॉटमी)/ वस्तुविदवाची यथातथ्य 
प्रतिरूपणे,' प्रतिकृती अद्या पारंपरिक मार्गाने सौष्ठव- 
युक्‍त '-मांसल ' शिल्पाकृती निर्माण केल्या. (' 11107 
फणुत्टत आ. 0९. 1 00 र०पटत 
७९९४९8] - 811801 05, ९7९5९1१073, 
९०९३१ - असे. तो म्हणतो )- पुढे शिल्पाकृतीवरची 
हीःअतिरिक्‍त 'सुज- “ मांसल अभिवृद्धी- ब्रांकुश्लीने 
खरडून, काढली व सारतत्त्वात्मक मूलभूत साध्या 
आकारांची शिल्पीय अभिव्यक्ती कैली- 

पल्यातःआाधनिक?'ब्रिटिणे ' शिल्पा : हेन्री मुर 
(१८९८-१९८६) हा ब्रांकुशीच्या ह्या क्रिल्पकार्याने 


अनुक्रमणिका 


१९३ 


विलक्षण प्रभावित झालेला दिसतो. आपला . अभिप्राय 


'तो पुढील शब्दांत नोंदवतो- 


«गॉथिक काळापासूनचे ( सु.-:११५०-८१४००) 
यूरोपीय शिल्प हे त्यावर साचलेले शेंवाळ .व माजलेले 
तण (अनावइ्यक अतिरिक्‍त तपज्षील) , यांमुळे सुजल्या- 
सारखे दिसे. ही शिल्पावरची सूज वा (मांसल) अभि- 
वृद्धी ब्रांकु्षीने काढून टाकली आणि हिल्पाच्या आका- 
रिकतेचे मूल भान जागृत केले. त्याने अगदी साध्यासुध्या 
प्राथमिक व मूलभूत आकारांची निर्मिती शिल्पांतून 
क्रेळी (उदा., अत्यंत गुळगुळीत घोटीव असा. अंड्याचा 
आकार ब्रांकुश्ीने संगमरवरातून शिल्पित केला. त्याची 
काही मानवशीपंबिल्पे अंडाकृुतीच आहेत ). . एकच 
साधासुधा आकार- उदा, अंडाकार व दंडगोल- त्याने 
अगदी घासूनपुसून जास्तीत जास्त परिष्कृत . रूपात 
मांडला. ' मुरच्या मते ब्रांकुश्लीचे हे योगदान आधूनिक 
शिल्पकलेच्या जडणघडणीच्या संदर्भात फार महत्त्वाचे 
आहे. पण व्रांकुश्ीने शिल्पकला काही साध्यासुध्या 
आकारांपुरतीच मर्यादित ठेवली, असा मुरचा. आक्षेपही 
आहे. मात्र नैसगिक वास्तववादी शिल्पांकनाच्या.पलीकडें 
जाऊन लिल्पातून विविध अमूर्त आकार व त्यांद्वारे 
वस्तुविशवाची सारतत्त्वात्मक अभिव्यक्ती ..साधत! : येते, 
ही जाणीव आधुनिक शिल्पकलेत ब्रांकुशीनेच , प्रथम 
रुजवली, हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. 

ब्रांकुशीची ज्िल्पनिमितिविषयक समस्या ही शिल्प- 
विषयाच्या-वस्तुविश्‍वाच्या-मूळ गा'भ्यापर्यंत-पोचण्याची 
होती. ' वस्तूचा बाह्याकार हा खरा नव्हे; तर वस्तूचे 
सारतत्त्व (इसेन्स) म्हणजेच सत्य ,अस्तित्व होय. 
वस्तूच्या बाह्य पृष्ठाचे केवळ अनुकरण करून वस्तूच्या 
सत्य गाभ्यापर्यंत पोचता येणार नाही व त्या सत्यत्वाची 
यथार्थ अभिव्यक्‍तीही करता येणार नाही ', असे तो 
म्हणतो. ब्रांकुश्ीने झ्िल्पविषयाच्या सारतत्त्वाचा शोध 
घेताना.आकारिक साधेपणावर जास्त भर दिला«अखेर 
त्याची अंतिम परिणती अगदी विदयुद्ध व परिपूर्ण. आकार- 
निर्मितीत झाली. 

ब्रांकुश्ीच्या भावी क्षिल्पनिमितीचे . जे * प्रमुख 
वैशिष्ट्य (अनावड्यक व अतिरिक्‍त तपश्लील टाळून 
वस्तूचे सारतत्त्व, प्रकट करणे) त्याची आद्य चिन्हे 
त्याच्या ' प्रेयर ' (१९०७ ) या सुरुवातीच्या ब्रिल्प्रातही 
आढळतात. गुडघे टेकून प्राथना , करणार्‍या. स्त्रीचे हे 
मतिशिल्प आहे. ह्या शिल्पात शरीराला अउकारु-देणाऱ्या 


21 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१९ 


बाह्य रेषांवरच लक्ष जास्तं केंद्रित केळे आहे. शरीराच्या 
पुष्टतेवर वा सघनतेवर नव्हे. पुढे हळूहळू तो आका- 
राच्या साधेपणाकडे जास्त जास्त झुकत गेलेला दिसतो. 
वास्तव. घटकाचे अमूर्तीकरण (अंब्स्ट्रॅकान) साधण्याकडे 
जास्त कल दिसतो. 
ब्रांकुशीने मानवी शीर्षांची-चेहर्‍्यांची जी अनेक 
शिल्पे केली, त्यात उत्तरोत्तर ही अमूर्तीकरणाची 
प्रवृत्ती जास्त 'ठळक होत. गेळेली दिसते. १९०५ ते 
१९०७ या काळातली त्याची शिल्पे लहान अर्ध- 
पुतळ्यांच्या (बस्ट) स्वरूपाची आहेत. ' हेड ऑफ द 
. अँडोलेसेंट ' हे त्यांपैकीच एक होय. “द किस 
(१९०८) हे नंतरचे पाषाणशिल्प. हे आदिम-आफ्रिकी 
प्रभावाचे उदाहरण होय. त्यातील सघनता लक्षणीय 
आहे. पुढील काळातील घनवादी (क्यूविझम) प्रणालीचे 
हे पुर्वसूरी शिल्प म्हणता येईल. ' स्लीपिंग म्यूझ' 
( म्यूझ ' म्हणजे कला व विद्या यांची स्फूतिदेवता. ही 
निद्रिस्त असल्याचे ह्या कल्पनेत सूचित केले आहे) ह्या 
विषयावर ब्रांकुशीने अनेक दिल्पे केली. प्रारंभीचे 
* स्लिपिंग म्यूझ् ' (१९०६) हे शिल्प रॉदंचा. प्रभाव 
दशेवते. त्यात मूळ संगमरवराच्या ओबडधोबड मुशीत 
हे शीर्ष निद्रिस्त असल्याचे भासते. शीर्ष ज्यावर विसा- 
वले आहे तो साचा ओबडधोबड व अनघड ठेवला आहे. 
त्यामुळे हे शिल्प अद्याप त्यावरचे काम अपुरे असल्या- 
सारखे भासते. ह्या अनघड मुक्षीतला संगमरवरी चेहरा 
मात्र चांगळा घडीव आहे(अनघड व सुघड ह्यांचा मेळ 
हा राँदेंचा प्रभाव म्हणता येईल). ' स्लिपिंग म्यूझ ' हा 
विषय ब्रांकुशीने जवळजवळ वीस ' वर्षे वेगवेगळ्या 
शिल्पाकृंतींद्रारे हाताळला. त्याच्या पुढच्या आवृत्तीत 
(१९०९-११) मानवी गीर्षाचे अंड्यात रूपांतर होत 
जातानाचो एक अवस्था दिसते. अंडगोल घनाकारात 
नाक-डोळे हळुवार पण रेखीवपणे कोरल्यासारखे दिस- 
तात.ह्या शिल्पाकृतीत एका बाजूला कलंडलेला अंडाकृती 
चेहरा आहे. अंड्याचा आकार सघन ठाशीव आहेव 
त्यातून चेहरा केवळ भासमान होतो. जणू अंड्या 
जडवल्यासारखे नाक-डोळे भासतात. 
जगातला. असल्याप्रमाणे त्याला एक आधिभौतिक 
अस्तित्व आहे. हे कलादेवतेचे शीर्ष ऑफियसच्या धडा- 
पासून तुटून अल्ग पडलेल्या शिराची आठवण करून 
देते. ऑफियसच्या शरीरी मृत्यूनंत रही धडापासून अलग 
पडलेले हे शिर गात राहिले होते. कलेने 


[लाच 
जणू दुसर्‍या 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


प्राप्त करून दिलेल्या अमरत्वाचेच हे प्रतीक आहे. कला 
ही कोणत्याही काळात निर्माण झाली असो; ती एकदा 
निर्माण झाली की कालातीत बनते. ब्रांकुशीची दुसरी 
* म्यूझ ' या तत्त्वाचे स्मरण देते. अंडाकृती चेहर्‍याची 
पुढची परिणत अवस्था ब्रांकुशीच्या द न्यू बॉर्न ' 
(१९१५) या शिल्पात दिसते. ह्या शिल्पाकृतीत त्याने 
ह्या अंडगोलाकाराला एक छेद देऊन, त्यातून किकाळी- 
साठी आ वासलेल्या नवजात अर्भकाचा चेहरा भासमान 
होईल अशी रचना साधली आहे. आता हे शीष अधिक 
अमूर्त विशुद्ध आकाराकडे वाटचाल करताना दिसते. 
त्यातून प्रकटलेले सारतत्त्व असे सूचित करते की, बाह्य 
वास्तव हे नांतरिक जीवनाच्या खोलीच्या तुलनेत वर- 
वरचे व उथळ आहे. ह्यातला चेहर्‍याचा अंडाकृती 
आकार हा जास्त जिवंत व चेतन्यपुर्ण वाटतो. आता 
आपण त्याकडे एक अंडे म्हणून जसे पाहू शकतो, तसेच 
मानवी शीष म्हणूनही पाहु शंकतो. अंडे हे प्राचीन व 
आद्यतन तसेच वैश्विक जीवनाचे प्रतीक आहे. ईस्टर- 
सारख्या ख्त्रिस्ती सणामध्ये अंड्याला एक धामिक 
प्रतीकात्मक महत्त्व असल्याचे दिसुन येते. अंडे हे 
जीवाच्या उत्पत्तीचे प्रतीक आहे. अंड्यातून नवा जीव 
जन्माला येतो. ह्या अर्थानेही ते सचेतनाचे व सजीवाचे 
प्रतीक आहे. छिल्पाचे “ नवजात ' (न्यू बॉर्न ) हे शीषंक 
या दृष्ट्रीने अन्वथंक आहे. 

ब्रांकुशीने १९२४साली केलेल्या ' द बिगिनिग ऑफ 
द वल्ड ' या शिल्पात मानवी शीर्षाच्या आकाराची 
परिणत अवस्था दिसते. ह्या शिल्पात दीर्षांचे परिपूर्ण, 
केवलाकार' अंड्यात रूपांतर झाले आहे. त्यावरचे 
चेहऱ्याचे सर्व बाह्य पृष्ठीय घटक (म्हणजे डोळे, नाक, 
कान, ओठ इ. अवयव ) संपुर्ण नाहीसे झाले आहेत. 
आता ह्या शिल्पात फक्त अंड्य़ाचा अत्यंत गुळगुळीत 
घोटीव संगमरवरी आकार पाहावयास मिळतो. 


अंडाकृती मानवी शीर्षाचे ब्रांकुशीचे हे अंतिम विधान 


आहे. केवल अमूर्त अंडाकृती आकार हे त्याच्या दृष्टीने 
मानवी शीर्षाचे सारतत्त्व ( इसेन्स ) आहे. शिल्पकलेचे 
सारतत्वही या शिल्पाद्वारे त्याने प्रकट केळे आहे. 
म्हणूनच या शिल्पाला त्याने ' स्कल्प्चर फॉर द ब्लाइंड ' 
असे दुसरे नाव दिले. शिल्पकला ही जशी डोळ्याने 
पाहावयाची, तक्षीच स्पर्शाने जाणून घ्यायची कला 
आहे. ती जशी दृव्य, तक्षीच स्प्ोज्ञेय कला आहे. ती 
इक अनुभूती देते, तशीच स्पर्श अनुभूती देते. डोळ्यांनी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द 
1. 
शि 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रांकुशीचे पक्षी 


कालवा | 
१ जगाच आस्वाद घेता येतो, तसाच स्पर्शाने 
करून क ता आकळतो. ही जाणीव हे किल्प 
अंड्याचा क ता केवळ स्पर्शाने गुळगुळीत 
संगमरवरी शिल जाणवावा, इतके हे नितळ घोटीव 
ब्लाइंड '. ल्प आहे. म्हणून हे ' स्कल्प्चर फॉर द 
वॉर्न व | न ब्रांकुशीच्या : स्लिपिंग म्यूझ', * न्यू 
कृतोंतून मानवी च ऑफ द वर्ल्ड ' या शिल्पा- 
व अंडाकृती होत स अंश्याअंशाने अधिकाधिक अमूर्त 
अंतिम अवस्था लेके दिसतात व अखेर अमूर्ततेची 
आकार )- गाठलं ा म्हणण अंडधाजा केवल विशुद्ध 
दिसणार्‍या रंग ली जाते. शिल्पविषयाच्या बाह्यतः 
चैतन्यमय की त्याच्या अंतर्यामी असलेल्या 
प्राथमिक व कचकन  अभिव्यवती अत्यंत साध्यासुध्या, 
कलावंत त आकारांमध्ये करावयाची, हे 
असता त्याच्या मोक आपले साध्य मानले. हे साधत 
झुकत गेलेले मजा आकार जास्त जास्त अमू्तंतिकडे 
हे त्याचे 'साध्य ना म्हणजे अमूर्तता वा पा 
गी की, सून साधन आंहे. या संदभ अ 
कॉ काच, 18 10४ 8 हु०शी, 0. ०7९ वा४०$ 
मनललब ककी पो ० ००१७ थी, 35 ०्प्९ 
वस्तूचा वळन णाट ट्क टक्यादाष््र ली पी) पा 88 7 
चैतन्यसत्त्व ) शो अथे ( वस्तूच्या गाभ्याक्षी असलेले 
ब्रांकुशी वी ककल तो साधेपणाशी पोचतो. 
जन्म आणि सि धार्मिक व चिंतनशील. होता. मानवी 
शीलता. मनी. धर्म, मातवी जीवन आणि- मरि 
त्याच्या नि9 षयीच्या प्रगाढ ितनशीलतेची पंत 
पलीकडची मतीमागे असल्याने त्यास केवळ आकारिकते- 
निव 40: आध्यात्मिक अर्थवत्ताही प्राप्त 
न वा * ब्रिगिनिंग ' मधले अर्ड केवळ अँड 

, आढळत 1 त्यात काही मानवी व प्रतीकात्मक गुणधम 
साकार अमूर्त, अवमानवी (डी हनगिकर 
ब्रांकुशीच्या च्य जैविक भा व॒ गूढता निर्माण करणे, र 
होय. कः सर्जनशील प्रतिभेचे अनन्यसाधारण का 
नैसर्गिक लाकृतीच्या जडणघडणीच्या विकासक्रमात भा 
धारणा मूक तत्त्व अनुसरले पाहिजे, अर्श 
वतन प्राचीन आदिवासींना 
तेतेच ल्या यातूमय सामर्थ्याचे 

आधुनिक शिल्पाच्या दर्शका 


१९५ 


मध्रल्या ह्या जैविक गूढतेचे भान, आतून कुठूनसे 
उपजतच येत असते. आणि ही गूढात्म संवेदना दर्शका- 
मध्ये जागृत करण्यात ब्रांकुश्ीच्या शिल्पांचा वाटा 
मोठा आहे. शिल्पकलेतील विशुद्ध आकारांमधले सौंदर्य 
दर्शक-आस्वादकाला प्रतीत करून देणे व त्याचवरोबर 
त्या आकारांमॉगे दडलेल्या सुप्त व गूढ अर्थवत्तेची 
जाणीव दशकाच्या मनात उद्दीपित करणे, जीवनाच्या 
गूढतेचा सूचक असा प्रतीकात्मक अथ त्या शिल्पाकृती- 
मधून व्यक्‍त करणे, हे ब्रांकुशीच्या सर्जनशील प्रतिभेचे 


खरे कार्यं होय. 


ब्रांकुश्ीच्या दिल्पांमध्ये काही ठरावीक विषय 
दिसतात. हे मूळ विषय त्याने 


पुन्हा पुन्हा प्रकटताना 
ब्राँझ, संगमरवर, प्लॅस्टर अक्ल विविध माध्यमांत 


हाताळले. अंडाकृती मानवी ज्ी षे हा त्यांपैकी एक 
विषय. “* मादाम पोगनी ' हे व्यक्‍्तिशिल्पही (१९१९२ 
३१ ) त्याने संगमरवरात व गुळगुळीत ब्राँंझमध्ये . 
अनेकदा घडवले. * प्रिन्सेस एक्स ' हे व्यक्तिशिल्प 
क आकारिकतेमुळे आक्षेपाहे व वादग्रस्त 
ठरले. अदिललतेच्या कारणास्तव १९२० च्या सालाँ - 
ते काढून टाकण्यात आले. या 
ब्रांकुशीने पुढें कुठल्याच 


घटनेने व्यथित झालेल्या 
घरी भाग घेतला नाही. 


सामुदायिक कलाप्रदर्शनात क! 


ब्रांकुक्षीने दीर्षाव्यतिरिक्‍त अन्य' मानवी अवयवांचे 
आकार, तसेच पक्षी-प्राणी यांचे आकार हे अमूर्त व 
सारतत्त्वात्मक अभिव्यक्‍तीद्वा रा शिल्पांकित करण्याचे 
आपले सर्जनकार्य पुढे चालूच ठेवले. ह्या प्रकारे संपूर्ण 
मानवदेहाची हाताळणी करण्याऐवजी, काही अवयवांचे 
1 त्याचा प्रयास होता. 


साररूप शिल्पांकन करण्याच 

उदा. मानवी शीर्ष, खांदे व हात या अवयवांचे 

आंशिक सारखूपात्मक शिल्पांकन त्याच्या * मादाम 

चोगनी' व“ प्रिन्सेस एक्स्‌ '. सारख्या शिल्पाकृतींत 
वयास मिळते. पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या शिल्पांबाबत 


त्याचे हे प्रयोग जास्त यशस्वी व प्रभावी ठरले. उदा. 
वक्षी, मासे, सील, कोंबडा, * किमिरा ' (सिंहाचे तोंड, 

चे धड व सर्पाचे शेपूट असलेला, ग्रीक पुराणा- 
) इत्यादी विषयांची साररूप अमू 
अभिव्यक्ती त्याने आपल्या छिल्पांतून " घडवली. ही 
ल्िल्पे त्याच्या कलेची जास्त प्रगल्भ व वरिणत रूपे 
दर्शवतात, त्याच्या शिल्पक्लैलीचे मूलभूत प्राकृतिक 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१९६ 


त 

स्वरूप त्यांतून प्रकटताना दिसते. ह्या शिल्पनिमिति- 
विषंयंक धारणेत व दृष्टिकोणात विशुद्ध निरागसता, 
काहीसा भांवडेपणा, साधेपणाची मनस्वी ओढ व एक 
प्रकारची आध्यात्मिक गूढ अर्थवत्ता हे गुण प्रत्ययास 
येतात. 

पक्षी व त्यांची उड्डाणे ह्या विषयाने तर ब्रांकुशी 
अक्षरशः झंपाटून गेलेला दिसतो. १९१२ ते १९४० 
या दरम्यान ब्रांकुशीने पक्ष्यांची एकूण २८ शिल्पे केली 
(म्हणजेच ' ब्रांकुशीचे पक्षी ' एकूण अठ्ठावीस आहेत). 
*मायस्त्रा ' (१९१२), ' बड ' (१९१५) व ' वड इन 
स्पेस ' (१९२५) हे त्या प्रवासातले प्रमुख टप्पे होत. 

ब्रांकुशीच्या पक्षीशिल्यांमागेही आध्यात्मिक आशय 
दडला आहे. त्याने पक्षी ह्या विषयावर पहिलेच जे 
शिल्प केळे, त्याला '“मायस्त्रा' हे नाव दिले. 
* मायस्त्रा ' हा रूमानियन आख्यायिकांतला काल्पनिक 
पक्षी. त्या कथेतला तो पक्षी अरण्यात वाट चुकून दिश्ा- 
हीन भटकणाऱया प्रियकराला त्याची राजकन्या प्रेयसी 
जिथे बंदिवासात आहे, ती जागा दाखवतो. म्हणजे तो 
मार्गदर्शक पक्षी आहे. ब्रांकुशीच्या शिल्पातला मायस्त्रा 
पक्षीही मार्गदर्शक आहे. दिशाहीन जीवन जगणार्‍या 
साधकाला तो आत्मिक उन्नयनाचा मार्ग दाखवतो. 
आकाशाकडे जाणारी ऊध्वंगामी दिशा सूचित करतो. 
आध्यात्मिक मुक्तीचा मार्ग दाखवतो. आकाशात उंच 
उंच भराऱ्या मारणारा पक्षी हा आध्यात्मिक मुक्‍तीच्या 
दिशेने उत्तुंग झेप घेऊ पाहणाऱ्या मानवी आत्म्याचेच 


प्रतीक आहे. ही संकल्पना ब्रांकुशीच्या पुढच्या अमूर्त 


पक्षीशिल्पांमध्येही ग्भित आहे. शिल्पमाध्यमाच्या 
हाताळणीत लवचीकता व जोम तिर्माण करण्याच्या 
दृष्टीनेही ती प्रेरक ठरली. ' बर्ड इन स्पेस ' (१९२५ ) 
या आपल्या शिल्पाच्या संदर्भात ब्रांकुशीने असे उद्गार 
काढले आहेत की, ' पक्ष्याचा हा शिल्पबंध इतका उंच 
उत्तृंग विस्तारावा, की त्याने आकाशाच्या घुमटाला 
व्यापून टाकावे.' या शिल्पामध्ये पक्ष्याची प्रतिमा म्हणजे 
उड्डाणाची अमूत संकल्पनाच बनते (चित्रपत्र २ वरच्या 
चित्रात दाखवलेले ' बर्ड ' (१९४०) हे शिल्प म्हणजे 
पक्ष्याच्या उड्डाणाची ऊर्ध्वंगामी दिशा सूचित करणारे 
अमूर्त शिल्पच आहे. आध्यात्मिक मुक्‍तीचा मार्ग ह्या 
अध्वैगामी दिशेतून सूचित होतो). ' बर्ड ' या शिल्पाने 
कंलाजगतात बरीच खळबळ माजवली. आज हे शिल्प 


अमूर्त संकल्पनेचा उत्कृष्ट नमुना'मानले जाते. त्याचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


* बडं इन स्पेस ' हे शिल्प वेगळयाच संदर्भात वादग्रस्त 
ठरले. न्यूयॉकंमधीळ कलाप्रद्षनात हे शिल्प मांडले 
जावयाचे होते. पण हे शिल्प म्हणजे कलाकृती नसून 
धातू आहे व त्यावर जकात भरावी लागेल, असे 
अमेरिकेच्या कस्टम खात्याने जाहीर केले. त्याविरुद्ध 
ब्रांकुशीला कोर्टात जावे लागले. १९२६ ते २८ या 
काळात हा खटला चालला. अमेरिकन कलासंग्रा- 
हकांच्या व समीक्षकांच्या साक्षीने ब्रांकुशीने अखेर ही 
केस जिकली व कस्टम खात्याने त्याच्या शिल्पावर 
कलाकृतीचे शिक्‍्कामोर्तव केले. 

_ ब्रांकुशी १९३७ साळी भारतात आला होता. 
इंटूरच्या महाराजांनी त्याची तीन पक्षीशिल्पे विकत 
घेतळी. आणि त्याला मुक्तिमंदिराच्या (ध्यानधारणा- 
गृहाच्या) उभारणीसाठी भारतात निमंत्रित केले. 
ब्रांकुशीळा ह्या निमंत्रणाने अत्यानंद झाला. कारण 
त्याला ह्या मंदिराच्या वास्तुकल्पात आपल्या आध्या- 
त्मिक कल्पना राबवता येणार होत्या. ह्या निमंत्रणा- 
वरूनच तो १९३७ मध्ये भारतात आला. संकल्पित 
मुक्तिमंदिराचा वास्तुकल्प ख्रिस्ती क्रुसाच्या (क्रॉस) 
आकाराचा होता. क्रॉसच्या मध्यभागी एक तलाव 
असणार होता व त्याच्या भोवती काळ्यापांढर्‍्या 


सगमरवरातील व गुळगुळीत तकाकीयुक्‍त त्रांझ्ममधील 
ही तीन पक्षीशिल्पे अशा रीतीने मांड' 


ल & ली जावयाची 
होती, की जेणेकरून त्यांचे प्रतिबिब तलावातल्या 


पाण्यात पडावे, तथापि भारतातली त्या वेळची बदलतो 
राजकीय परिस्थिती व स्वातंत्र्ययांदोलनाचा वाढता 
जोर ह्यांमुळे हा कलाप्रकल्प अर्ध्यावरच सोडून द्यावा 
लागला, पण त्याचे अवशेष आजही ब्रांकुशीच्या पॅरिस- 
मधल्या स्टुडिओत पाहावयास मिळतात. त्यात ह्या 
प्रकल्पाचा आराखडा, मंदिरवास्तुच्या अंतर्गत भितीवर 
र्गवाबयाच्या भित्तिचित्रांचे नमुने (निळ्या पार्श्व" 
भूमीवर पांढऱ्या पक्ष्यांची चित्रे) व तीन पक्षीशिल्पे 
(ज्यांची वास्तुशिल्प व अध्यात्म ह्यांचा संयोग साध- 
णारी मांडणी अभिप्रेत होती. ) हे सर्व कलाप्रकल्पाचे 
साहित्य ब्रांकुशीच्या पॅरिसमधल्या स्टुडिओत आजही 
पाहावयास मिळते. क 

भांकुशीने ' पक्षी व त्याचे उड्डाण ' या. संकल्पनेच्या 
सारतत्त्वात्मक अमूर्त अभिव्यक्तीचा अगदी ध्यासच 
थेतळा होता. त्याच्या पुढील उद्‌्गारांतून हे स्पष्ट होते" 
“81 गाण ॥81 0500 $0ए७1, ॥८ &इला€6 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 1 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रांकुशीचे पक्षी 


मन कू व्य 1०० छि गापथां8$. 
प 10४. 1.0० बॉ पाट 8०१- 
कि रोक ए०प 5९९ ऐट. नृ॥1056 1068188. 
2४९ 5९] 01९.” 
त ता सारतत्त्व शोधण्यात मी 
म्य की रचा. माझ्या शिल्पात गूढता पाहू 
स तुम्हाला विशुद्ध आनद देतो आहे. तुम्ही ती 
व हात रहा, तुम्हाला ती ' दिसेपर्यंत '. जे 
ईशवराच्या अगदी निकट आहेत, त्यांना ती “ दिसली ' 
आहेत). 
ह ह पक्ष्यांप्रमाणेच विविध मत्स्याकारांचीही 
ेल्पे केली (१९१८-३० ). निळया-हिंरव्या गुळगुळीत 
यान घडवलेल्या तरंगत्या माशाच्या आकृतीचे 
फश ' (१९२८) हे शिल्प आहे. करड्या संगम- 
रवरात घडवलेले ' सील ' (१९४३) हे शिल्प आहे. 
आरवणारा कोंबडा (कॉक) हा विषयही १ ९२४ पासून 
ब्रांकुशीने आपल्या शिल्पांतून वारंवार व वैविध्यपूर्ण 
रीत्या हाताळला आहे. कोंबड्याचे आरवणे हे चढत्या 
स्वरश्रेणीच्या प्रतीकाद्वारे दाखवले आहे. पक्षी व स्वर- 
श्रेणी (स्केल) यांचे एक संश्‍लेषण कॉकच्या (१९२४) 
शिल्पात दिसते. आकारांचा साधेपणा व 
ब्रांकुशीच्या कळेची लक्षणीय वैशिष्ट्ये 
शिल्पांचे साधे आकार (उदा., पक्षी, 
वाटतात. कारण त्यांतून जैविक चैतन्याचा प्रत्यय येतो. 
ब्रांकुशीच्या शिल्पांचे विषय 
मूलगामी असत, की त्याला प्रत्यक्ष असे अनुया' बोडे 


असले, तरी उत्तरकालीन आधुनिक शिल्पकलेतील सर्व 


घडामोडींमध्ये त्याचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष पडसाद उमटलेले 


दिसतात. उदा., ' द किस ' (१९०८) हे पाषाणशिल्प 
पुढील काळातील (क्यूबिझम) शिल्पकलेचे 


पुर्वसूरी मानता येईल. 
ब्रांकुशीच्या कलेने 
प्रकटीकरणाच्या सवे सा 
घेतली. शिल्पाच्या माध्यमा 
सखोल व पक्की होती. ब्रांझ आ 
त्याने शिल्पकलेच्या इतिहा क्वचितच दिसणारा, 
नितळ गुळगुळीत घोटीवपणा दिला. त्याच वेळी ही नितळ 
गुळगुळीत, तकाकीयुक्‍त ने 
घडवलेल्या दगडी घडवंचीवर 
खोडाच्या बैठकीवर मांडली. 
न. भा. २६ 


सारी शिल्पमाध्यमे त्यांच्या 
मर्थ्यानिशी आपल्या कवेत 
विषयीची त्याची जाण 


णि संगमरवरी शिल्पांना 


क्रिवा झाडाच्या कापीव 
विरोधाभासाने 


अनुक्रमणिका 


१९७ 


दिसतात. ब्रांकुशीने जी काष्ठशिल्मे घडवली, त्यात 


लाकडातील कोरीव कामाचे वैशिष्टयपूर्ण स्वरूप दिसिते. 


कारागिराच्या संवेदनक्षमतेने तो आपल्या शिल्पमाध्य- 
लाकूड इ.) पाहतो. 


मांकडे (दगड, ब्राँझ, संगमरवर, 
त्यांना नितळ, घोटीव, कातीव आकार देतो. तांत्रिक 


कारागिरीची परिपूर्ण अवस्था त्यात दिसते. काष्ठ- 
णीवपूर्वक ओबडधोबड 


माध्यमामध्ये मात्र त्याने ज 
खडबडीतपणा ठेवला. 

(किंग ऑफ किंग्ज ' ( १९३७) हे काष्ठशिल्प 
असेच ओबडधोबड आहे ( चित्रपत्र २ वरील चित्र 
पहा). या काष्ठशिल्पाचा भव्य राजशाही आकार 'हा 
या द्राक्षरस गाळण्याच्या भर- 


वस्तुतः जुन्या काळात€ 
भक्कम चरकाच्या आकारावर आधारलेला आहे. तो 


एखाद्या आदिवासी धामिक कुलचिन्हस्तंभासारखा 
(टोटेम पोल ) ओबडधोबड व रानटी दिसतो. अशा 
कुलस्तंभांच्या निर्मितीमागे व उभारणीमागे प्रामुख्याने 
घरामिक प्रेरणा असत. तो आदिम संस्कृतीतील आदि- 
वासींच्या देवाच्या ओबडधोबड मूतिशिल्पासारखा 
दिसतो. मानवी देहाकाराचे त्यात कुठेही सूचन वा 
अनुकरण नाही. पण मानवी शीर्ष व मान भासमान 
होते. डोळयांच्या संद व पोकळ अंडाकृती खोबण्या 
आहेत. पण हे डोळे पाहताहेत असे वाटण्यापेक्षा अंधळे 
वाटतात. आणि संपूर्ण शिल्पाकृती म्हणजे ईश्‍वरी 
म्याच्या वास्तव्यासाठी असलेले पार्थीव देहाचे 
क्षित्पाढ्वारा ब्रांकुश्लीने प्राचीन 
शोधण्याचा प्रयत्न केला. 


व दिले:'द स्पिरिट 


आत 
वात्र वाटते. या 
पौर्वात्य धर्माचा आत्मा 
त्याने ह्या शिल्पाला दुसरे ना 


ऑफ वृद्ध, 

ब्रांकुशीचे पौर्वात्य धामिक व तत्त्वज्ञानपर ग्रंथांचे 
सखोल वाचन होते. त्याचा प्रभाव त्याच्या शिल्पविषयक 
घारणेवर व भूमिकेवर पडलेला दिसतो. ब्रांकुशीच्या 
दष्टीने शिल्पकला म्हणजे आध्यात्मिक ध्येय प्राप्तीचे, 
र णिवेच्या उच्च उदात्त पातळीवरून 
कळा. ती दशकाच्या मनातही अलिप्त- 
वना निर्माण करते. पौर्वात्य धर्मं 
आहे. अकराव्या शतकात 
] कवी व योगी होऊन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी व्यय बैस्यतार 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१९८ 


टापा &5, 565 ९1८१५९४, 5011 पां7४4112) . हे पुस्तक 
ब्रांकुशीच्या वाचण्यात आले व त्यातील सुज्ञ बोधवचने, 
आध्यात्मिक सौंदर्य व साधेपणा यांनी तो विलक्षण 
भारावून गेला. त्यातली निर्वाणाची कल्पना त्याच्या 
आयुष्याला वेगळे वळण देणारी ठरली. त्याच्या संपूर्ण 
जीवनाला व कलानिमितीला ' स्व 'च्या पलीकडील 
आध्यात्मिक साधनेची निर्वाणप्राप्तीची प्रेरणा व दिक्षा 
होती. त्याच्या शिल्पनिमितीमागेही हा आध्यात्मिक 
प्रेरणांचा ज्रोत जाणवतो. एकांतप्रियता व साधेपणा 
ही जीवनाची तत्त्वेही मिलरपाच्या गूढवादी प्रबंधातून 
त्याला गवसली. 

ब्रांकुशीने आपल्या जन्मगावानजीक, तिगू-जू 
येथील सार्वजनिक उद्यानात एक भव्य स्मारक शिल्प 
उभारले. हे पहिल्या महायुद्धातील रूमानियन सैनि- 
कांच्या स्मरणार्थ उभारले होते. त्यात * एंडळेस कॉलम ' 
हा सु. ३० मी. ( १०० फूट ) उंचीचा झळझळीत 
पोलादी स्तंभ होता. ' गेट ऑफ हीरोज ' हे वीरनायकांचे 
दगडी प्रवेशद्वार होते व * टेबळ ऑफ सायलेन्स' है 
दगडी मेज व त्यासोबत घडवलेल्या बारा दगडी खुर्च्या, 
अशा समूहरचनेचे हे भव्य व उत्तुंग स्मारकशिल्प होते. 
ह्या स्मारकाचे जे रचनात्मक व आलंकारिक घटक 
आहेत, ते रूमानियन शेतकऱ्याच्या साध्यासुध्या वास्तु- 
रचना व फनिचर ह्यांच्या प्रेरणेतून निर्माण झाले 
आहेत आणि त्यातला ' एंडळेस कॉलम ' म्हणजे 
आकाशात उत्तुंग झेप घेणाऱ्या पक्ष्याचेच एक अमूर्त 
समांतर रूप मानता येईल. तो आकाक्यात सरळ शंभर 
फूट उंच चढत गेला आहे. 

बांकुशीचे पॅरिसमध्ये १९५७ साली निधन झाले. 
एकांतप्रिय पण काहीसे गूढ, निरागस साधे, सहृदय व 
प्रेमळ, मैत्रीला जागणारे असे त्याचे व्यक्तिमत्त्व होते. 
आपला पॅरिसमधला स्टुडिओ सोडून तो क्वचितच 
बाहेर गेला. आणि तिथेच त्याचे निधन झाले. 
ब्रांकुशीची शिल्पे म्हणजे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचेच प्रकट 
उद्गार आहेत. त्यांतला आकारांचा साधेपणा 'व 
त्यांमागचा गूढ आध्यात्मिक आशय हे त्याच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाचेच अंगभूत घटक आहेत. आधुनिक समग्र शिल्प- 
कला त्याच्या शिल्पांनी प्रेरित व प्रभावित झाली आहे. 
हेन्री मुरने म्हटल्याप्रमाणे, भंकुशीने अमूत आकार- 
विषयक नव्या जाणिवा शिल्पकलेत सुजवल्या. दरशका- 
मध्ये आकारिकतेचे,ऐनवे भान जागृत केले. अमत 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


आकारामधकते विशुद्ध सौंदर्य व अर्थवत्ता यांकडे लक्ष 
वेधले. त्याच्या शिल्पांमागील आध्यात्मिक आक्षय 
दर्शकाला अंतर्मुख व चितनझ्ील बनवतो आणि हा 
आशय लक्षात न घेताही त्याच्या शिल्पांचे साधे निरागस 
सोंदर्य आस्वादकाला भुरळ घालते. 


4 म म 


सदानंद रेगे यांनी ' ब्रांकुशीचा पक्षी ' नावाची 
कविता लिहिली आहे. ती प्रथम ' मौज 'च्या १९७७ च्या 
दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाली व नंतर १९८० मध्ये 
प्रकाशित झालेल्या * ब्रांकुशीचा पक्षी' ह्याच शौीर्ष- 
काच्या काव्यसंग्रहात समाविष्ट करण्यात आली. पण 
ह्या नंतरच्या काव्यावृत्तीत कवीने काही वदल केले 
असल्याने ही दोन्ही रूपे तुलनात्मक दृष्ट्या विचारात 


3 


घेणे उद्बोधक ठरेल. 

ब्रांकुशीचा पक्षी 

(' मौज ', दिवाळी १९७७). 
“कानांचे पडदे ओरबाडीत 


तो एका थोट्याकडे गेला 
नि म्हणाला : 
आता बस ऑर्गनवर 
ऑर्गनच्या पोटात होता 
ब्रांकुशीचा पक्षी 
त्यानं सारे सारे सूर 
पंखांत भरले 
नि घेतलं 
एकमेव 
सुयस्वी 
उड्डाण.” 
ब्रांकुझीचा पक्षी 


(काव्यसंग्रह : * आरंकुझीचा पक्षी ', १९८०) 


*“ आपल्या कानांचे 
पडदे ओरबाडीत 
तो गेळा एका थोट्याकडे 
नि म्हणाला : आता वस 
या पियानोवर. 
पियानोच्या पोटात होता 
ब्रांकशीचा ण्श्पी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७ 

1.3 7? ९.५, % 
४ $ 9 री 
ह्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रांकुशीचे पक्षी 


त्यानं सूर सूर सारे 
पंखांत भरले 
नि घेतलं एक 
सूर्यस्वी उड्डाण 
त्रिमितीच्या बुरूजावरून.” 
__ 7 वाक्ये कमीजास्त करणे, किवा शब्दांमध्ये 
फरफार करणे, शब्द मागेपुढे करणे, हे बदल किरकोळ 
आहेत. ते कवितेत लयताल साधण्यासाठी केले भसावेत. 
पहिल्या काव्यावृत्तीत गद्यप्रायता आहे, त्यामानाने 
इस्री जास्त ल्य-तालबद्ध वाटते. पहिल्या कवितेतला 
आंगेन ' दुसऱ्या कवितेत * पियानो ' झाला आहे. 
भॉर्गनचा पियानो करण्यात काही विशेष अर्थ साधला 
आहे, असे दिसत नाही (पाश्‍चात्त्य संगीतातील ऑर्गन 
व पियानो ही एकाच वाद्यगटातील व रचनेतही काहीसे 
साधम्यं असणारी वाद्ये. ऑर्गन हे धामिक चर्चसंगीतात 
सर्रास वापरले जाणारे वाद्य मध्यंतरी मराठी नाट्य- 
सृष्टीतही काही काळ लोकप्रिय होते. पियानो हे मात्र 
जास्त व्यापक प्रमाणात व संत्र प्रचलित असलेले 
वाद्य आहे. दोन्ही वाद्यांतील या भेद-वैशिष्ट्यांचा 
काव्याच्या आशयाशी मात्र काही संबंध पोचत नाही). 
ती केवळ कवीची ऐच्छिक निवड ( चॉइस ) आहे. 
मूळ कवितेत ' सारे! या शब्दाची ह्िर्कती आहे; तर 
सुधारित आवृत्तीत “ सूर' या शब्दाची. ही जास्त 
काव्यात्म आहे व अथंदृष्ट्याही सूरावर जास्त जोर 
येतो, पहिल्या कवितेतले ' एकमेव ' उड्डाण नंतरच्या 
कवितेत * एक ' झाले आहे ( म्हणजे उड्डाणाचा एकमेव 
प्रयत्न नव्हे; तर अनेक प्रयत्नांपैकी यशस्वी एक ).हा 
फरक अथंदृष्ट्या लक्षात घेण्याजोगा आहे. ओळींची 
रचनाही बदलली आहे. पण भाशयदृष्ट्या मूळ कवितेत 
नसलेली एक नवी प्रतिमा सुधारित आवृत्तीत अंतभूत 
केलेली आहे; ती ' त्रिमितीच्या बुरूजा 'ची. ही प्रतिमा 
कवितेच्या आज्ययाला पूरक आणि पोषक ठरणारी 
आहे. ती कशी, हे पुढे त्या संदर्भातल्या विवेचनातून 
स्पष्ट होईलच. कवितेची ही काव्यसंग्रहात समाविष्ट 
झालेली परिष्कृत आवृत्तीच पुढील विवेचनात विचा रात 
धेतली आहे. 
सदानंद रेगे यांच्या प्रस्तुत कवितेतील आशयाच्या 
गाभ्याशी व शीर्षकस्थानी असलेली ' ब्रांकुशीचा पक्षी ' 
ही प्रतिमा त्यांना ब्रांकुश्ीच्या पक्ष्यांच्या शिल्पांवरून 
स्फुरढी असणार हे उघड आहे. विशेषतः ' बडे इन 


अनुक्रमणिका 


१९९ 


स्पेस ' सारख्या अमू शिल्पावरून. ह्या शिल्पाइतकाच 
काव्याशयही अमू आहे. 

सदानंद रेगे जे. जे. स्कूल ऑफ आटंमध्ये एक वर्षे 
होते. तिथे त्यांचा ब्रांकुशीच्या पक्षीशिल्पांशी परिचय 
घडला असावा. रेगे स्वतः चित्रकारही होते. त्यांची 
चित्रशिल्पांची जाणकारी व प्रगल्भ रूची त्यांच्या 
कवितांतूनही प्रकटली आहे. आमेदिओ मोदिल्यानी, 
एडवर्ड मूंक, अलबटं पिकहेंम रायडर, पॉल गोग, व्हान 
गॉख, ब्रांकुशी यांसारखे आंतरराष्ट्रीय कलाक्षेत्रातले 
जगश्रसिद्ध चित्रकार-शिल्पकार त्यांच्या कवितांतून 
भेटतात. त्यांच्या कलाकृतींशी, सजंनप्रक्रियेशी रेगे 
काव्याच्या माध्यमातून नाते जोडतात. रेगे यांना 
संगीताचीही चांगळी जाण व रुची होती. * ब्रांकुशीचा 
पक्षी ' या कवितेत शिल्प व संगीत क्षेत्रांतल्या प्रतिमांचा 
सुसंवादी मेळ (हार्मनी) साधला आहे. 

रेगे यांना ब्रांकुशीप्रमाणेच पक्ष्यांच्या प्रतिमांचे 
विलक्षण आकर्षण आहे. ही पक्ष्याची प्रतिमा त्यांच्या 
कवितांतून इतक्या विविधतेने, भिन्न भिन्न स्तरांवर 
व प्राचुर्याने येते, की रेगे जणू या कल्पनेने ज्षपाटून गेले 
असावेत, असे जाणवते. उदाहरणार्थ, ' पाऊस'पक्षी ', 
पक्षी उन्हाचा ', ' पाखरे थेंबांची ', ' सावल्यांच्या 
चिमण्या ', ' दीपगृहातील फुलपाखरू ' 'आषाढ- 
चिमणी ', ' सूरपाखरू ', ' सूर्यास्ताचे समुद्रपक्षी 
यांसारख्या प्रतिमा रेग्यांच्या कवितांतून वारंवार 
प्राचुर्याने भेटतात. इथे ' ब्रांकुशीचा पक्षी ' ही प्रतिमा 
जशी पक्ष्याशी संबद्ध आहे, तक्नीच ती शिल्पाशीही 
संबद्ध आहे. अशा दुहेरी, द्विस्तरीय प्रतिमेचे उपयोजन 
हे काव्याशयात व्यामिश्रता व बहुपेडी अथंस्तर निर्माण 
करते. 

रेगे यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक विक्षिप्त कलंदरपणा 
होता व सरलमनस्कताही होती. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व 
अनेकपदरी व॒गृंतागुंतीचे होते. त्याला आधुनिक 
यूरोपीय कला-साहित्याच्या व्यासंगाची व सर्जनशील- 
तेची जोड होती. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे हे सर्वे गुणधर्म 
त्यांच्या काव्यात प्रकटले आहेत. त्यांच्या कवितेची 
दोन लक्षणीय वैशिष्ट्ये म्हणजे अनिर्बंध विमुक्‍त 
कल्पकतेचा स्वैर संचार तिच्यात आढळतो. त्या 
कवितेला एकच एक ठरीव तोंडावळा नाही; तर अनेक 
संदिग्ध चेहरे-मोहरे आहेत. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे 


तिच्यातील सर्वसमावेशक ( ह. , वृत्ती. त्यामुळे 
ऱ्या ध 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२०० 


तऱ्हतऱ्हेच्या देशी-विदेशी संदर्भानी, प्रतिमा-प्रतीकांनी 
ती समृद्धसंपन्न झाली आहे. प्रस्तुत कवितेतील ब्रांकुशीच्या 
शिल्पाचे, पक्ष्याचे, पियानोच्या सुरांचे, त्रिमितीच्या 
बुरूजाचे संदर्भ असेच व्यामिश्र, वहुस्तरीय आहेत. 

“ ब्रांकुशीचा पक्षी, ही कविता १९७७ च्या 
देशातील आणीबाणीच्या कालखंडाच्या पार्द्वभूमीवर 
लिहिली गेली. १९८० मध्ये प्रकाशित झालेल्या 
* ब्रांकुश्षीचा पक्षी ' या काव्यसंग्रहातही आणीबाणीची 
पादवंभूमी असलेल्या अनेक कविता आहेत. या काव्य- 
संग्रहाच्या आरंभी टाडेऊश रूजेविच या पोलिश कवीच्या 
काव्याचे जे अवतरण दिले आहे; त्यातूनही हा सूर 
६वनित होतो : 

* गृ॥९५ 50'पलाः 560९160 116905 
ए0० पिठी ० तिहटतेठपा 
8100ए( शोला 
15 811९९ 9936815 * 

रेगे यांनी या संग्रहातील कवितांत कुठेही चढा, 
आक्रस्ताळा वा प्रचारकी सूर न लावता अत्यंत संयत- 
पणे, कलात्मक तटस्थतेने आपल्या आणीबाणीविरुद्धच्या 
कवी म्हणून प्रतिक्रिया शब्दवद्ध केल्या आहेत. ह्या 
प्रतिक्रिया कधी तिरकस ओऔपरोधिक, तर कधी गंभीर 
व्यथित सुरांत प्रकटल्या आहेत. आणीबाणीच्या परि- 
स्थितीवरचे भाष्य तिरकसपणे, कडवटपणे प्रकट होते. 
आणीबाणीच्या प्रतिक्रियांचे हे वेगवेगळे सूर जाणून घेणे 
प्रस्तुत कवितेच्या आकलनासाठी उपयुक्‍त ठरू शकेल. 

उदाहरणार्थ, पहिल्याच कवितेत कुणीतरी * मोष्ठा' 
(तिरकस उपरोध) मेलाय म्हणून ' ध्वज अर्ध्यावर ! 
उतरवलाय. पण हा ' मोठ्ठा ' आपल्या मरणाने मरेपर्यंत 
तुम्हा-आम्हाळा असंख्य मरणे भोगावी लागतात. 
* स्वागत ' या कवितेत हुकुमशहा गावात येणाराय 
म्हणून त्याच्या स्वागतासाठी मुले खुडून आणली आहेत 
(फुलांऐवजी मुले खुडून आणण्याचा हा तिरकस उल्लेख 
भोवी पिढीचे भविष्य बरबाद करणाऱया, विकासाच्या 
सार्‍या शक्‍यता नष्ट करणार्‍या राज्यकर्त्यांच्या धोरणा- 
वरते कडवट भाष्य आहे. मुळात नवे काही उगवू 
द्यांयचे नांही, उगवले तर वाढू द्यायचे नाही, 
वाढले तर त्याचा वेळीच बंदोबस्त करायचा हा 
हुकुमशाही राजवटीचा खाक्या त्यातून व्यक्‍त होतो). 
संपुर्ण कवितेतच हुकुमशाही राजवटीवरचे कडवट औप- 
रोधिक भाष्य प्रकट होते. ' गर्भोत्सव ' या कवितेत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


हुकुमशाही राजवटीतील हिसक क्रौर्य, विध्वंसकता 


व्यवत होते ( कचाकच तळपणारे सुरे, रक्ताचे 
धारोण्ण सडेच सडे... ह्या प्रतिमा ), मांत्रिक- 
तांत्रिकांचया जारणविधीतून जनतेला आलेली 


मोहनिद्रा सुचित होते. ' गर्भाचे खळकन गळते अंग ' 
ही प्रतिमा लोकशाहीचा गर्भपात सूचित करते. ' दार 
वाजलं तेव्हा ' या कवितेत भाणीबाणीच्या काळातील 
झडत्यांचे प्रतिसाद उमटलेले दिसतात. ' चौकशी 'मध्ये 
या काळातील चौकड्यांची नाटके प्रातिनिधिक स्वरूपात 
चित्रित झाली आहेत. चौकशीचा विषय झालेला, 


उसळत्या चतन्याचा वंडखोर हा अन्यायाशी, जुलुम- ' 


जबरदस्तीशी प्राणपणाने झुंजणारा योद्धा आहे. आका- 
शात स्वैर भराऱ्या मारणाऱ्या स्वच्छंद पक्ष्याच्या तो 
जातीचा आहे आणि सामान्य माणसे मात्र बधिरलेली, 
संज्ञाहीन बनलेली आहेत (* ब्रांकुशीचा पक्षी ' या कवि- 
तेत हीच स्थिती जास्त अमूर्त पातळीवर व्यक्‍त होते) . 
हुकुमशाही राजवटीत न्यायसंस्थाही लाचार, अगतिक 
व्‌ सत्ताधाऱ्यांची बटीक बनते. पाशवी बळाने न्याय- 
सस्थला आपल्या दावणीस बांधू पाहणाऱ्या हुकुमशहा- 
वरील हल्ला पुढील तिरकस शब्दांत प्रकट झाला आहे: 
' यापुढे आम्हीच तुमची न्यायपत्रे लिहीत जाऊ. तुम्ही 
फक्त त्यावर आमच्या हातावरचं रक्‍त लावन राजस 
मुद्रा ठोकायची '- हा राजवटीचा न्यायसंस्थेला आदेश 
आहे. आणि न्यायमूर्तीनी एवढं कबूल केल्यावर त्यांच्या 
दारापुढे रोज रामप्रहरी- ' राखेची रांगोळी काढू. 
राखेला इथं काय तोटा ', असे ठणकावन सांगितले जाते 
(घरादारांची राखरांगोळी करणाऱ्या पाशवी राज- 
वटीचाही हा उपरोध आहे ). न्यायमू्तींना इथे नकार 
देण्याचे स्वातंत्र्य नाही. नकार दिल्यास त्यांनाही 
रांखरांगोळीला सामोरे जावे लागेल, हा इश्नाराही त्यात 
गर्भित आहे. ' किकाळी ', ' दारावर वलंद थाप १, 'जाळं' 
या कवितांनाही हीच पाइवंभूमी आहे. हुकुमशाहीतले 
हिसक क्रौर्य, न्यायसंस्थेची गळचेपी, वातावरणातली 
भयाकूलता व अत्याचार, सामान्य माणसाची अगतिकता 
अज्ञा परिस्थितीत दहशतवादाची * दारावर बुलंद थाप 
केव्हाही पडू शकते. पण हा प्रकार ज्यांच्या मनात! 
क्रोतीचा अंगार फुलला आहेव जे अन्यायाविरुद्ध झुंज 
देऊ पाहतात, अज्ञा बंडखोरांच्या बाबतीतच घडू 
शकतो. एऱहवी. सर्वेसामान्य़ माणसे अशा स्थितीतही 


लाचार अंगतिकतेने, हताश नोहे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जणे 
._/ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रांकुशीचे पक्षी 


जगत असतात. सामान्य माणसांना या परिस्थितीचे 
काहीच वाटत नाही. त्यांना आलेली मरगळ ' बुरशी ' 
या कवितेत प्रतीकात्मक पातळीवर व्यक्‍त होते. त्यांचे 
रोजच्या, दैनंदिन जगण्याचे व्यवहार अगदी ' व्यवस्थित 
चालू असतात. ' व्यवस्थित ' नामक कवितेत ही संज्ञा- 
व मानसिकता उपरोधप्रचुर अशा प्रतीकात्मक 
पक प होते. मात्र या जगण्यात माणसांचे 
म्या रे * वस्त्वीकरण ' (रहाती ८१0100 ) होते. 
:. माणसांचे निर्जीव अश्या वस्तूंमध्ये रूपांतर होते 
पोरे गाय गुत् बायको व कॉमिक्स चघळणारी 
ल्न, 3. तंबोरा, सोफा, खुर्च्या, फोटो यांच्या 
हातत मा होतात. कवीचे झुरळ होऊन काचेच्या 
बाजन मा बसते आणि भितीवरच्या पाली झुरळे 
न गी देत समोरचा टी. व्ही. पहात बसतात) . 
दर वळण जगण्याला एक प्रेतकळा प्राप्त होते. कवीला 
तान्ह्या वर प्रेत बसलेले दिसते - तेही दुसर्‍या 
प्रेताला घेऊन. 
औत ती * पियानोच्या पोटातला ब्रांकु- 
बुर्जावरू पलामुच्यु सारे सूर झंख्ने त्रिमितीच्या 
पोधावधा सूरयस्वी उड्डाण घेताना दिसतो. कुणी 
पाऊलखण र्‍या अंधारात घरादारावर अंगार ठेवतो व 
“ज्याने ची मशाल करून निग्रहाने पुढे सरसावतो. 
मालन: बेगुमान लगाम खेचला । अन्‌ प्रकाशाला टाच 
घेशी क घोडा फेकला । दर्भाच्या वणव्यावरून.. ..) 
* प्रेषित ' स्थितीतच जयप्रकाहन नारायणांसारण्या 
एका आ शला आाताती चाहुलही 
ह्या वाल व्यक्‍्तवळी जाते. (तापलेल्या व " तप - 
होतो. ा तो उगवतो आणि आकाशाइतका उंच 
गळते. थोटांच्या फटींतून झुळझुळ चंद्रकोर घरं- 
7 है वर्णन जगाच्या ओसाडीत (वाळवंटात) 
पेतार घेणाऱ्या प्रेषिताचे जसे आहे, तसेच आणी" 
बदलो ो कालखंडात उदयास येणाऱ्या नैतिक 
कवीला त्याचेही आहे). आणीबाणीच्या काळात 
रशियन क्रांतीचे स्मरण होते. आणि तो 
चारतो - ' इथल्या नांगराला कधी जाग येणारेय 
*हा उडणार भडका ? ... कधी उडणार हा गंज 
लागणार बोथटाला धार ? ' - पण कवीची 
शब सर्जनशक्‍ती त्याला या गुदमरून 
णाऱ्या परिस्थितीतून व बधिर मानसिकतेतून बाहेर 
ण तो उद्गारतो- ' आता संवंत्र प्रकाश 


वि 


स्‌ षेप्ने 


अनुक्रमणिका 


२०१ 


होऊ दे. । आणि सवंत्र आकाशभर प्रकाशलं ' . (_' लेट 
देअर बी लाईट अँड देअर वॉज लाइट '- या ' बायबल '- 
मधल्या वचनाचे काव्यरूप) . 

आता ह्या समग्र पाशवंभूमीवर प्रस्तुत  ब्रांकुशीचा 
पक्षी! या कवितेचा तपशीलवार अर्थ उलगडणे जास्त 
सुलभ ठरते. 

या कवितेतील ब्रांकुशीच्या पक्ष्याची प्रतिमा ही 
मुक्‍तीचे- स्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून योजिली आहे, हे 
उघडच आहे. 

कवितेच्या पहिल्या चरणातल्या ओळी ह्या मानसिक 
पंगृत्वाच्या, बघिरतेच्या सुचक आहेत : 

* आपल्या कानांचे 
पडदे ओरबाडीत 
तो गेळा एका थोट्याकडे 
नि म्हणाला : आता बस 
या पियानोवर * 

जो थोटा आहे, ज्याच्या हाताला बोटे नाहीत तो 
पियानोवर बसला, तरी पियानो वाजवू शकणार नाही 
आणि ज्याच्या कानांचे पडदे फाटले आहेत, तो पियानोचे 
सूर ऐकू शकणार नाही. एकूण सांगीतिक सुसंवाद 
अश्यक्य आहे. प्रतीकात्मक पातळीवर हे एका भयावह 
अक्षया मानसिक पंगुत्वाचे, बघिरतेचे सूक्ष्मपूचक चित्रण 
आहे. आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडातील सर्वसामा- 
त्यांची मानसिक बधिरता व तथाकथित विचारवंतांची 
बौद्धिक गुलामगिरी यांवरचे हे मार्मिक भाष्य आहे. 
आणीबाणीत स्वातंत्र्याची व मुक्‍त विचारांची जी 
गळचेपी होते त्याचे व हुकुमशाही राजवटीतील गुदमरले- 
पणाच्या भावनेचे व्यथित भानही या प्रतीकाद्वारा प्रकट 
होते. थोट्याने पियानो वाजवणे (विचारवंतांनी मुक्‍त 
विचार प्रकट करणे) व बहिऱ्याने ते ऐकणे (विचार- 
वंतांच्या ' मुक्‍त विचारां'चे अनुयायीत्व सामान्य जनतेने 
पतकरणे) ही जवळजवळ अशक्यप्राय स्थिती (इंपॉसि- 
बल सिच्युएशन ) आहे व ती आणीबाणीच्या काल- 
खंडाने निर्माण केली आहे. अश्ा परिस्थितीत बहिंर्‍्याने 
थोट्याकडे जाणे व पियानोचे संगीत ऐकण्याची अपेक्षा 
बाळगणे व्यर्थ व निरथंक आहे. जसे की, आणीबाणीच्या 
जवटीत सामान्य जनतेने विचारवंतांकडे 


हुकुमशाही रा त क 
पेक्षेने जाणे तितकेच व्यर्थ व निर्थक 


मार्गदर्शनाच्या अ 
आहे. 


वण अशा अशक्यप्राय, निराशाजनक व संवादशून्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२७ 


स्थितीतूनही एखादा प्रेषित शांतिदृतच ( ब्रिटिश सत्ते- 
खालील पारतंत्र्याच्या काळात महात्मा गांधी; किवा 
आणीबाणीच्या काळात जयप्रकाश नारायण ) मुक्‍तीचा 
मार्ग, स्वातंत्र्याची नवी दिश्या दाखवू शकेल. कवितेच्या 
पुढल्या चरणात ही शक्‍यता अध्याह्त अमूर्त पातळीवर 
सूचित केली आहे. ओळी पहा: 
* पियानोच्या पोटात होता 
ब्रांकुशीचा पक्षी 
त्यानं सूर सूर सारे 
पंखांत भरले 
नि घेतलं एक 
सूयेस्वी उड्डाण- 
त्रिमितीच्या बुरूजावरून ' 
ब्रांकुशीचा पक्षी - आकाशात मुक्‍तपणे स्वच्छंद 
विहार करणारा पक्षी - ही प्रतिमा इथे स्वातंत्र्याचे 
प्रतीक म्हणून येते. शिल्पकार ब्रांकुशीने जी पक्ष्यांची 
शिल्पे घडवली, त्यांमागेही मानवी आत्म्याच्या 
आध्यात्मिक उन्नत्तीची- मुक्‍तीची कल्पना आहे. ही 
आत्मिक मुक्तीची कल्पना व रेग्यांच्या कवितेतील 
स्वातंत्र्याकांक्षी प्रेषिताची- मुक्तिदात्याची कल्पना ह्या 
अथंदृष्ट्या समांतरच आहेत. ब्रांकुश्ीचा पक्षी ही 
प्रतिमा रेगे यांना ब्रांकुशीच्या ' वर्ड व विशेषत: ' बड 
इन स्पेस ' या छिल्पावरून सुचली, हे उघडच आहे. 
* बर्ड इन स्पेस ' मधला पक्षी आकाशात सूर्याच्या 
दिशेने ज्ञेप घेतो आहे. पण शिल्पात प्रत्यक्ष तो पक्षी 
नाही. तर त्याच्या उड्डाणाची ऊध्वंगामी दिशा व गती 
सुचित केली आहेः हा पक्षी जणू वेगाने आकाशाच्या 
दिशेने सुर्याला स्पर्श करण्यासाठी उंच झेपावतो आहे. 
त्याच्या ऊध्वंगामी दिशेचा व गतिमानतेचा आलेखच 
जणू ब्रांकुशीने शिल्पाकृतीने रेखला आहे. आणि रेग्यांनी 
तो शब्दाकृतीने रेखला आहे. ब्रांकुशीचे शिल्प जितके 
अमूर्त, तितकीच रेग्यांची कविताही अमूर्त आहे. 
पक्ष्याच्या उड्डाणाची अमूर्त संकल्पना ब्रांकुशीने शिल्पात, 
तर रेगे यांनी काव्यात आविष्कृत केली आहे. 
रेग्यांच्या कवितेतील त्रांकुशीचा पक्षी ' पियानोच्या 
पोटात ' बसला आहे. जो पियानो वाजवणे थोट्याला 
(स्वेच्छा मानसिक गुलामगिरी पतकरलेला मूढ विचार- 
वंत) अशक्‍य आणि त्यावरचे सूर ऐकणे रै कानाचे पडदे 
फाटलेल्या बहिऱ्याला ( सर्वसामान्य बधिर समाज ) 
“म्य अश्या त्या पियानोच्या पोटात हा ब्रांकुश्ीचा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९२ 


पक्षी बसला आहे. आणीबाणीसारख्या पारतंत्र्याच्या 
काळ्या कालखंडात जेव्हा अनन्वित जुलूम, अत्याचारांचा 
अतिरेक होतो; तेव्हा त्या परिस्थितीचाच स्फोटक 
उद्रेक होऊन त्यातून क्रांती जन्माला येते. अश्या मानसिक 
गुलामीच्या स्थितीच्या गर्भातच (पियानोच्या पोटात) 
क्रांतीची बीजे दडलेली असतात. आणि हा पक्षी 
आपल्या पंखांत सारे सूर भरून आकाक्षाच्या दिशेने 
झेप घेतो. रेगे यांनी ह्या उड्डाणाला * सूयस्वी ' असे 
विद्षेषण वापरले आहे. मनस्वी, तेजस्वी यांसारखे 
' सूयस्वी ' हे विज्षेषण आहे. हा आकाशात स्वच्छंद 
विहार करणार मुव्ल प्ली सूर्वालाही ( स्वातंत्र्याचा 
नवा सूर्य ) आपल्यामध्ये सामावून घेईल आणि 
सूयेस्वी ( सूर्यासारखा दाहक, तेजस्वी ) होईल, हा 
कवीचा आक्षावाद आहे. इथे सुर्यस्वी ' हे विशेषण 
> क्रांतिकारक प्रेषिताची प्रतिमा सूचित करते. 
कह वि ही प्रतिमाही ह्याच पादवे- 
र आ गी ता येईल. य संदी व खोली ह्या 
खिळलेला नाहे. का कती हकमान 
स्थितीची संक डा थतिझीलतेची - बद्धतेच्या 
मूकबधिर वातावरणाचे र रा वळी न 
प्रतीक बाहे. ह सं गैबाणीचा कालखंड ) 
आगाची, ववा या ने पक्षी आकाक्याच्या 

डाण करतो. परिस्थितीचा 


ध्वन्यर्थाने मानसिक ककी स्थितिशीलतेचे (म्हणजेच 
स्वच्छंद गतिशील्तेचे चे)” तर पक्षी मुक्‍त- 
विरोधी अथंच्छटांच्य रवा णा ततल 
परस्परांना उठावे र. 1 प्रतिमा एकमेकांदोजारी ठेवल्याने 

४ त व काव्यांतर्गत विरोधळयीच 


त 
पाडतात. ऊध्वंगामी दिश्ा- 


कार्य प्रभावी रीत्या पार 
उंची हे चोथे परि 
बुर्ज सोडून पक्षी. ही चतु्थमिती. त्रिमितीचा 


दिशेने झे चोथ्या . मितीच्या-उंचउत्तुंगाच्या 
शयाला पुरक व रा रीतीने ही प्रतिमा मूळ काव्या- 
तिमा सिल्पाकृतीचं रोही ठरते. शिवाय त्रिमितीची ही 
व रुंदी हो चीही निदरशेक ठरते. चित्राला लांबी 
लांबी, रुंदी «१ रिमाणे असतात; तर ब्रिल्पाला 
शिल्पाचे खोळ अशी तीन परिमाणे असतात. 
आहे. कारण मुळात स कवीला इथे अभिप्रेत 
शिल्पीय प्रतिमा आहे हीचा पक्षी हीच एंक 
2. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्रांकुशीचे पक्षी 


सामाजिक-राजकोय बांधिलकीचा कुठेही ऊरवडवा, 
आक्रमक, प्रचारकी सूर न लावताही भोवतालच्या 
सामाजिक-राजकीय परिस्थितीचे भान किती सूचक 
कलात्मकतेने व काव्यात्मतेच्या पातळीवर व्यक्‍त करता 
येते, ह्याचे उत्कृष्ट उदाह्रण म्हणजे रेगे यांची प्रस्तुत 
कविता होय. 


* ब्रांकुशीचा पक्षी ' या कवितेत तत्कालीन वतं- 
मानाचा कुठेही प्रत्यक्ष निर्देश नाही. त्यामुळे त्यात एकच 
एक अर्थ पाहता येणार नाही. अथंदृष्ट्या ही अतिशय 
लवचीक कविता आहे. आतापर्यंत जे अथंदृष्ट्या 
विवेचन केळे, तो कवितेचा केवळ एक संभाव्य अर्थ 
होता. अश्या अनेक अर्थांच्या संभाव्य शक्‍यता कवितेत 
दडलेल्या आहेत आणि हेही उत्तम काव्याचेच एक 
लक्षण होय. 


स 3 


कॉन्स्टंटिन ब्रांकुशीचे अवकाझ्यातल्या पक्ष्याचे शिल्प 

(वर्ड इन स्पेस) जितके अमूर्त आहे, तितकीच सदानंद 

रेगे यांची ' ब्रांकुशीचा पक्षी "ही कविताही अमूर्त आहे. 
पण इथे चित्र-शिल्पादी ललित कलांमधली अमूर्तता व 
काव्यातील अमूर्तता ह्यात मूलतः जो प्रकृतिभेद आहे; 
त्याचे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे. चित्र-शिल्पातील 
अमूर्तता ही केवळ आकारिक वा विशुद्ध भाकृतिबंधाच्या 
पातळीवर अवतरू शकते. निखळ सौंदर्यसंवेदनांची अनु- 
भूती देणे एवढेच त्याचे अवतारकार्य असू शकते. त्यातून 
काही अर्थनिष्पत्ती वा बौद्धिक-वैचा रिक संवेदना निष्पन्न 
झाल्या पाहिजेत ही काही निमितीची अट नाही. केवळ 
विशुद्ध आकार म्हणून, कलात्मक आकृतिबंध म्हणून 
चित्रशिल्पाकृतींना अर्थनिरपेक्ष अस्तित्व असू शकते. 
उदा., पीट मांद्रीआनच्या चित्रांतील चौकोनी, आयता- 
कृती रंगभारित आकार. केवळ रंग व आकार हेच 
अशा चित्राचे अस्तित्व असू शकते. अमूर्त आकारांच्या 
शिल्पांबाबतही हेच म्हणता येईल. आता ब्रांकुशी- 
सारखे शिल्पकार आपल्या अमूर्त शिल्पाकृतीला विशिष्ट 
अर्थवाचक शीषके देऊन त्यांमागील अध्याहूत तत्त्व- 
चितन सूचित करतील; पण ही निमितीमागची अपरि- 
हार्ये अट नव्हे. उदा., ब्रांकुशीचे ' बर्ड इन स्पेस ' हे 
शिल्प केवळ ' ब्रांझमधील उंच 'उभट प्रवाही वक्राकार ' 
म्हणूनही अर्थनिरपेक्ष दृष्ट्या पाहता येईल आणि तरीही 
त्यातील सौंदर्याची अनुभूती येईलच. पण रेग्यांच्या 


२०्रे 


“ब्रांकुशीचा पक्षी ' ह्या कवितेकडे अशा अथंनिरपेक्ष 
दृष्टीने पाहता येणार नाही. या कवितेचा आणीबाणीच्या 
पाश्वंभूमीवरील कालसापेक्ष अर्थ जरी वाद ठरवला, तरी 
कोणत्या ना कोणत्या अर्थाचो अनुभूती त्यातून प्र्तेत 
होईलच ( प्रत्येक वाचकाचे आपल्या संवेदतस्वध7गका- 
नुसार, पिडधर्मानुसार व रुचिसंस्कारांनुसार कवितेचे 
वाचन करण्याचे व अर्थ लावण्याचे स्वातंत्र्य गृहीत 
घरून व अश्या अर्थाच्या अनेक संभाव्य शक्‍यता लक्षात 
घेऊन). अज्ली अथंप्रतीती आली नाही, तर कवितेच्या 
सौंदर्याची अनुभूतीही येणार नाही. म्हणजेच काव्याची 
सौंदर्यानुभूती ही तिच्यातून निष्पन्न होणाऱ्या अर्थे- 
प्रतीतीवरच अवलंबून असते आणि ललित कलांची 
सौंदर्यानुभूती अर्थनिरपेक्ष असू शकते. 

ह्याचे कारण असे को, शब्द वा भाषा हे जे 
साहित्याचे माध्यम ते मूलत: व प्रकृतिस्वभावतः अ्थ- 
वाही असल्याने तिथे केवळ अमूतंत्व अस्तित्वात असूच 
शकत नाही. त्यातून अध्याहत, सुप्तसूचक, प्रतोकात्मक 
अशी कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर अर्थनिष्पत्ती 
होतच राहते. भाषेच्या अथ 'पुर्ण माध्यमामुळे हे घडते. 
उदा., सदानंद रेगे यांच्या ' ब्रांकुशीचा पक्षी ' या कवितेत 
आणीबाणीचा कुठेही प्रत्यक्ष संदर्भ नाही, कुठल्याही 
घटनेचा वा व्यक्तीचा प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. आणि 
तरीही ही कविता आणीबाणीवर भाष्य करते. कारण 
ज्या कालखंडात ती लिहिली गेली, त्या काळाचे 
अप्रत्यक्ष पडसाद तीत उमटले आहेत. त्या काळाची 
पाश्‍वंभूमी अध्याहूत आहे. प्रतीकात्मक पातळीवरचे 
सामाजिक-राजकीय स्थितीचे भान आहे. त्यातून नव्या 
दिद्यांचे आज्यादायी भविष्यसूचक स्वप्न प्रतिमेतून 
(सूरांचा पक्षी) सूचित केले आहे. या अन्वयार्थाच्या 
संदर्भात कवितेतील थोटा, बहिरा, पियानो, ब्रांकुशीचा 
पक्षी, सूर्यस्वी उड्डाण, त्रिमितीचा बुरूज ह्या प्रतिमांना 
विक्िष्ट प्रतीकात्मक अर्थवत्ता लाभते ( दुसरा एखादा 
वाचक त्याला प्रतीत झालेल्या कवितेच्या आशयसूत्रा- 
नुसार वरील प्रतिमांचे भिन्न भिन्न अर्थ लावू शकेल) . 
भाषेच्या मूलतः स्वाभाविक अथेवाही प्रकृतिधर्मामुळे हे 
घडते. ह्या माध्यमांच्या प्राकृतिक भेदांमुळेच चित्र- 
श्िल्पादी ललित कलांमध्ये अ्थनिरपेक्ष केवलाकार 
अमूर्ततेची जी संभाव्यता असते, ती वाडूमयामध्ये 
संभवत नाही. भाषिक अमूतंता ही मूलतः अथेसापेक्ष 
असते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


२०४ नवभारत दिवाळी विशेषांक, १९९२ 
संदर्भ- 
1. &ैप4801, चि. त.; 4 पढ %07/0001ी ग,गात०ा, 1969. 
2. 8०0०85, 1311; १/06८7072 5०६८८7७८४८; गत, 1965. 


3. स्सासानरवादाल एकाद €०५४८॥०७०7८// 8०१7७(१॥८; [,यातता 1960 


4. रिढत, पदाफशा; 4 0670082 प. 
1964. १७८ -178000/ ८ ॥॥०१७०७ 5०७१४७; 1,०1त07, 


५. पाटील, म. सु.; सदानंद रेगे यांचे काव्यविवव ; प्रतिमा प्रकाशन पे ता 
शे ह... क 


नॅ* केर 
साभार पोच 


$ आदिवासी विकासाचे शिल्पकार- डॉ. गोविद $ तोळनिक र 
1 च हित्याभ्यास - णि क 
गारे; श्रीविद्या प्रकाशन, २५०, जुनी पेठ, हॉ. प्रा लेव लर प मा तत्त्वे आणि दिशा. 
पुणे-३०; प्रथमावृत्ती; पृष्ठे १६७; किंमत ६० रुपये. विज हागिरदार, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 
$ फळ प्रक्रिया- भा. प. जोली; कॉन्टिनेन्टल १९९२; प १ ४११०३०; प्रथमावृत्ती; 
प्रकाशन, विजयानगर, पुणे-४११०३०; १९९२; क समाज क 
; पष्ठे २४८: वि र व्य , 
प्रथमावृत्ती; पृष्ठे २४८; किंमत १२० स्पये. यशोदीप प्रका आव्हाते- प्रा. प्रकाश पाटील; 
क पानमळा- वा. व. राहुडकर; कॉन्टिनेन्टल १९९२; वषे ,' उंडाळे, कराड; प्रथमावृत्ती; 
प्रकाशन, विजयानगर, पुणे-४११०३०; प्रथमावृत्ती; ी ? पृष्ठ १६१; कि. ७२ रु. रि 
१९९२; पृष्ठ १६३; किमत ३५ रुपये. - अनिरुद्ध कुलकर्णी; कॉन्टिनेन्टल प्रकादषन, 
$ मनस्वी- वासंती अभ्यंकर; श्रीविद्या प्रकाशन, पृष्ठे ४६१; किम बेड ओढा, पुणे-३० ; प्रथमावृत्ती; 
२५०, शनिवार पेठ, पुणे-३०; प्रथमावृत्ती; १९९१; प्या 7 किमत ९० रु. 
पृष्ठे ८०; किमत ४० रुपये. र तीचे हिशेब-- र. र 
य च कॉन्टिनेन्टल * उ. वाघमारे, द. गो. भापकर; 
$ सारस क्रॉच- एक मागोवा- प्रकाश गोळे; ओढा. काशन, विजयानगर, आंबिछ 
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे-४११०३०; प ॥, पुणे- १०३०; प्रथमाव चि ९२; 
_. वि जै डु वि क त 
प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे ८०; कि. ४० रु. गी मः मता १9 
पज नेचे जये असे डी शट 
ग्रामपुनरेचनेचे प्रयोग- री 
$ माझे ग्रामपुनरेचनेचे प्रयोग- जयंतराव पाटील, दक्ष असे देव_ जॉ, प्र, दोलित 


कॉन्टिनेन्ट' ग कॉन्टिनेन्टल 
रटनेन्टेछ भकाझनः विजयानगर, पुणे - ४११०३०; लखा पकाशन, विजयानगर आंबिल ओढा, 
प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे २०८; कि. ५० रु. किम ११०३०; प्रथमावत्ती: ्ू गत 

ः न ८१११ ळू 1 
रक गांधतीधास्या- विजय घळी- दिलीप त २५ रुपये. ९२; पृष्ठे 

पांगारकर, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर. निर्यातक्षम दाक्षे-भी 

य र ळू व > शू भ्रकाशन “र भा. गो. भुजबळ ; कॉन्टिनेन्टल 
पा. 2६१७३७ आवजावृती;  गृष्ठे ५६ ४११७३७. .यानंगर, आंबिल ओढा पुणे- 

, २९० रसु. ०; 
क; किमत ४० रपये, ही; १ ९९२; पृष्ठे ९६६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


मुखपृष्ठावरील चित्र 


युलद॒स्ता आणि त्यानिमित्ताने 


सुहास बहुळकर 


प्रस्तुत दिवाळी भंकाच्या मुखपृष्ठावरील चित्र मला 
रळ इच्या रास्ते वाड्यातील (सध्याचे शासकीय मुद्रणालय, 
'गापुरी, वाई) भित्तिचित्रावरून स्फुरले आहे. 
मराठी अंमलाच्या पूर्वार्धातील, विज्षेषत: शिव- 
ळातील चित्रशिल्पादी कलांचे फारसे भौतिक अवशेष 
उपर्ब्ध झालेले नाहीत. त्यावरून शिवकाळात महा- 
सष्ट्रात चित्रशिल्पादी कलांचा विज्ञेष उत्कर्ष झाला 
भेसावा, असे दिसते. एकूण तो काळच अस्थैर्याचा व 
मामधुमीचा होता. मात्र पेशवाईत, प्रामुख्याने उत्तर 
रेव (इ. स. १७६१-१८१८) मराठ्यांच्या 
| प्रदेश-विस्ताराच्या निमित्ताने भारतभर गेल्या. 
बांती सहागीत्तार सरंजामदार आणि खुद्द पेशवे 
विध ठिकाणी भेटी देऊन कलात्मक वास्तू व 
क यी वस्तू पाहिल्या. राज्यकर्त्यांचा व मराठी 
1 दृष्टिकोण रसिकतेचा व कलानिमितीला 
व्य असा होता. त्यांच्या सोबत काही कलाकार उत्तर- 
लणेकडून पुणे दरबारात आश्रयास आले. परिणामतः 
महाराष्ट्राच्या कलेत मोगल, राजस्थानी, विजयानगर, 
राजे यांच्या कारकीर्दीतील कलेतील ज्ञापके- 
पेना-कल्पना प्रविष्ट झाल्या. 
काळोघात यांतील बरेचसे पुरावे नष्ट झाले; किवा 
नामुळे वा आधुनिकतेच्या पार्चिमात्य हव्यासापोटी 
केले गेले. असे असूनही उपल्ब्ध असणाऱ्या 
वास्तूंमधील जीणे भितींवरील चित्रे ही त्यांवरील 
घ्या पाऊलखुणा व आधुनिकतेची आवड बाजूला 
माईना र अवर्णनीय सोंदर्याचा प्रत्यय देतात. 
असुन, त्या व बर्‍याच जुन्या वास्तु अस्तित्वात 
चि दो च भित्तिचित्रेही आढळतात. ही भित्ति- 
भागावरी क आहेत : १) वास्तूच्या बाह्य- 
तीज भित्ति भत्तिचित्रे व २) वास्तूच्या अंतर्भागा- 
चेते. बाह्यमागावरील भित्तिचित्रे गेरूच्या 


1 


सं केल 
अज्ञा 


न्या 


अनुक्रमणिका 


लालसर रंगावर पांढर्‍या रंगाने काढलेली असत, तर 
अंतर्भागातील चित्रे रंगीत असत. 

मराठेशाहीच्या उत्कषेकाळात, पेशव्यांच्या कार- 
कौर्दीत कलाकुसर करणारे कलावंत दक्षिण व उत्तर 
भारतातून व विज्लेषतः राजस्थानातून आले होते. साह- 
जिकच त्यांनी आपापल्या शेलींबरोबरच येथील स्थानिक 
वैशिष्ट्यांचाही आपल्या कलेत अंतर्भाव केलेला दिसतो. 
पण त्यापुर्वीही दक्षिणेतील अहमदनगर, विजापूर, 
गोवळकोंडा या राज्यांत सोळाव्या व सतराव्या शतकां- 
तही चित्रकलेची जोपासना होत होती. गोवळकोंड्याचे 
राजघराणेही मूळ पशियातील होते. विजापुरकर राज्य- 
कर्त्यांनीही काही पशियन चित्रकारांना आपल्या पदरी 
ठेवले होते. त्यामुळे दक्षिणी होळीवर पशियन (इराणी) 
चित्रशेळीचा प्रभाव दिसतो. औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत 
कलेचा राजाश्रय संपुष्टात आल्यामुळे आसपासच्या 
राज्यांत गेलेल्या कलावंतांवरही मोगल चित्रदोलीचा व 
पर्यायाने पशियन शैलोचा प्रभाव होता. नव्या दोलीची 
निमिती करताना या मूळ शेलीच्या प्रभावलुणाही नव्या 
शेलीत व्यक्‍त होत राहिल्या, त्यामुळेच मराठा चित्रशेलीत 
तसेच भित्तिचित्रांत दक्षिण तसेच उत्तरेकडील शैलीच्या 
प्रभावाबरोबरच पशियन कलेतील कल्पना व अलंकरण 
नव्या रूपात सामोरे येते, 

नवभारताच्या १९९२ च्या दिवाळी अंकाच्या मुख- 
पृष्ठावरील चित्र हे लेखाच्या सुरवातीस उल्लेखिलेल्या 
पहिल्या प्रकारातील भित्तिचित्रावरून स्फुरले आहे 
(दि. २६ डिसेंबर ९२ पासुन मुंबईच्या जहांगीर कला- 
दालनात भरलेल्या माझ्या चित्रप्रदणेनाचाही विषय 
याच स्वरूपाचा आहे). या प्रकारच्या गेरूच्या लालसर 
रंगावरील पांढर्‍या रंगाच्या चित्रात ठिपक्यांच्या 
रांगोळीची परंपरा जोपासणाऱ्या नक्षीकामाबरोबरच 
देवदेवता, प्राणी, पक्षी व गुलवस्तेजयर 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२०६ 
प्रामुख्याने आढळतात. मुखपृष्ठावरील चित्राचे मूळ रूप 
पड्चिम वाईतील रास्तेवाड्यात आहे (सध्या येथे 
शासकीय मुद्रणालय आहे). रास्तेवाड्याच्या चौकातील 
भितीवर अनेक प्रकारचे गुलदस्ते रंगविलेळे आढळतात. 
महाराष्ट्रात उपलब्ध असणाऱया या प्रकारच्या भित्ति- 
चित्रांत ही सुस्थितीत व उत्तम दर्जाची आहेत. 
यातून निसर्ग व प्राणी या दोन घटकांचा प्रभावी 
वापर आढळतो. हे गुलदस्ते म्हणजे, निसर्गाचे निरीक्षण 
व ते अभिव्यक्‍त करण्याची प्रतिभा, कल्पकता व प्रभुत्व 
यांचा अपूर्व संगम आहे. “ गुलदस्त: ' या फार्सी शब्दाचा 
अर्थ फुलांचा गुच्छ. ' गुलदान ' (फार्सी) वा गुलदस्ता 
(मराठी) म्हणजे फुलदाणी ! हे गुच्छ एका पात्रात उभे 
असतात व खालच्या बाजूला भूचर, जलचर व संचारी 
अश्या प्रकारातील हत्ती, मासे, पोपट इ. प्राणी व पक्षी 
यांनी ते तोलून धरलेले असतात. समाकारता (897 - 
ग)8(॥४) हे त्यातील मुख्य तत्त्व ! दोन खांबांच्या 
मधल्या भागात खिडक्यांच्या दोनही बाजूंना चार 
फुटांपासून ते आठ फूट उंचीचे गुलदस्ते काढले आहेत. 
मुखपृष्ठावरील गुलदस्ता हा हत्तींनी तोलून धरला आहे. 
फुलांचा गुच्छ आणि तो तोलून धरण्यासाठी हत्ती, 
पक्षी, सांबरे, मासे यांचा वापर करण्याची कल्पकता व 
त्यांची मांडणी विस्मयचकित करणारी आहे. मध्य- 
भागाच्या रेषेपासून दोनही बाजूंना फुलत जाणारा गुच्छ 
इतक्या सहजतेने रेखाटला आहे, की पाहातच राहावे. 
दिसायला अत्यंत साधे व सोपे वाटत असले, तरी असे 
रेखाटन अतिशय कठीण आहे (याची कल्पना इंटरमिजी- 
एटची चित्रकला परीक्षा दिलेल्या व फ्रोहँड शिकलेल्या 
जुन्या पिढीच्या लोकांना अधिक चांगल्या प्रकारे 
येईल) . त्याखाली असणार्‍या दोन हत्तींनी हा गुलदस्ता 
आपल्या शिरांवर तोलला असून हत्तींचा आविर्भावही 


3 


खुलासा - 


टाळली आहे. वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


दिवाळी विशेषांक, १९९९ 


प्रसन्न आहे. हत्तीसारखा महाकाय प्राणी, पुढील दोन 
पाय उचलून, मागील दोन पायांवर तोल सांभाळीत, 
हा गुलदस्ता तोलून धरतो, ही कल्पनाच अद्‌भुत आहे. 
हत्तींचा आकारही तुलनात्मक दृष्ट्या लहानसा आणि 
रेखनातील गोडवा पाहात राहावासा ! गुलदस्त्याची 
उंची, भांड्याचा आकार आणि हत्तींचा अद्‌भुत वापर 
यांतून विरोध, तोल व लय अशी तत्त्वे प्रकट होऊन 
सौंदर्यनिमिती होते. शैळीतीळ लालित्य व साधेपणातीळ 
सोंदर्य हे सुशोभनाचे काये प्रभावीपणे करते. गेरूच्या 
लालसर रंगावर पांढर्‍या ' रंगाचे चुन्याने काढलेले 
आकार आणि त्यांवर गेरूच्याच किवा काळ्या रंगाचे 
रेखन केले, की चित्र तयार ! क्वचित पिवळ्या 
रंगाचाही थोडासा वापर. भितीचा गिलावा ओला 
असतानाच सर्व चित्र काढले की गिलाव्याक्षी इतके 
एकरूप होते, की २००/२५० वर्षे झाली तरी रंगाचा 
तजेला ऊन, पाऊस, वारा यांचा मारा होऊनही टिकून 
राहतो. मात्र चित्र काढताना खोडाखोड करायची संधी 
नाही. रंगाचा फटकारा मारला को कायम ! ही चित्रे 
काढायला सकाळी सुरुवात केली, की संध्याकाळी चित्र 

संपवूनच खाली उतरायचे. 
वर्षानुवर्षे तेलपाणी न केल्यामळे घे 
दाखविणारे लाकडी 9. मलता मर क 
भित आणि त्यावर असणारी पी नब शुनीपुराणी 
ही तेवढीच जुनी चित्रे 


पाहिळी, तरच मनाला 


हासाचा ख 
करतात. मात्र त्यासाठी आपल्या तता पारशी 


गा आणि या जुन्यापुराण्या निमितीबरचा 
दा, धुळीचा थर आणि गदयकरयना 
जळमटे दुर करून बघावे व आणि सोंदर्यकल्पनांची 


गेल. 
3 


1100000 णणणणणणणीणणणणचाच 


* श्री. दत्तप्रसाद दाभोलकर यांच्या * 
चाचपडताना ' या लेखातील मूळ इंग्रजी मजक 
आहे. मराठी अनुवाद समाधानकारक असल्याने 


अंधारात 
र गाळला 
ने द्विर्क्ती 


शड न ल कडन्यानाा ती 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत २०७ 


३६0५८०५८०५ :॥८१५२८१५२:)८0१५ २१८0५२६ ॥८0५>४-१५५५८0५२>४-८0५:-८०१% ५१% > 
आसची नवी प्रकाराने 


१. “ गीताचिकित्सा " 
( ध्रीभगवद्गीता संशोधन ) 


लेखक : श्री. भाऊ धर्माधिकारी 
मूल्य : एकले पाच रुपये (पोस्टेजसह) 


“ तुर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी '' 
( बालांसाठी चरित्र ) 


त ८3 
रः लेखिका : सो. मालती देशपांडे 
मूल्य : पंचवीस रुपये (पोस्टेजसह) 
ग्रंथविक्रेते व ग्रंथालये यांना विशेष सवलत 
- संपर्क - 
1 


प्राज्ञपाठशाळासंडळ प्रकाशन, 


३१५, गंगापुरी, वाई- ४१२८०३ (सातारा) 
षड £ ७०००९६ 


९५७२५ ५८२॥८0५९५८२:९%७२ ५८२९९५७ ५८२१९१५ ३९५७२ ५८२ ५६२४५७२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठणाळामंडळ, वाई 


२०८ नंवभारत दिवाळी विद्षेषांक, १९९२ 


चित्रवर्णन-सूची 
चित्रपत्र एक- 


लेख-संदर्भ : विनाशवादी कलेचे सौंदर्यशास्त्र- बाबुराव सडवेलकर. 
चित्र क्र. (१) “ इवेतांबरी ' (१९९२) - एम्‌. एफ्‌. हुसेन. 
- जहांगीर आटं गॅलरी, मुंबई. 
(२) अनामिक (अन्टायटल्ड)- रिचर्ड सेरा. 
(गॅलरीच्या जमिनीवर गालिच्यासारखे पसरलेले सिंथेटिक रबराचे 
मोठे तुकडे). 1)॥५॥४ गॅलरी, अमेरिका, १९६८. 
(३) “ कट पिस ' : योको ओनोचा प्रयोग. 
- ह्या प्रयोगात चित्रकर्त्रीनें स्वत:च्या अंगावरच्या कपड्यांचे तुकडे 
कापुन नेण्यास प्रेक्षकांना सुचविले व अखेर ती जवळजवळ नग्न झाली. 
! “01&8' (डिस्ट्रक्शन इन आटं सिम्पोझियम), लंडन, १९६६. 
(४) ह्रमन निशचा प्रयोग : आढ्याला टांगलेल्या, सोलीव बोकडाचे रक्‍त 


व आतडी त्याच्याखाली जमिनीवर झोपलेल्या मुलीच्या अंगावर 
टाकण्याचा प्रयोग. ':1)185', न्यूयॉक, १९६८. 


> >< >< 
चित्रपत्र दोन- » 
लेख-संदर्भ : ब्रांकुशीचे पक्षी- एस्‌. डी. इनामदार. ० 
चित्र क्र. (१) ' द स्पिरिट ऑफ बुद्ध ' (किंग ऑफ किंग्ज) 
- ब्रांकुशीचे काष्ठशिल्प (१९३७) 
7 माचीन-पोर्वात्य धर्माचा आत्मा शिल्पाकृतीद्वारे शोधण्याचा प्रयत्न. 
चित्र क्र. (२) “ बर्ड ' : ब्रांकुशीचे एक पक्षीशिल्प (ब्राँझ; १९४० 


“ मानवाच्या आत्मिक उन्नतीचे व मुक्‍तीचे प्रतीक असलेले अमतं 
शिल्प. क 


र... 


जं 
विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


चित्रपत्र - १ 


नवभारत : दिवाळी १९९२ 


लेख-संदर्भ : विनाशवादी कलेचे सोंद्यज्नास्त्र 
- वाबुराव सडवेलकर 


(३) ' कट पिस  प्रयोग-योको ओनो, लंडन, १९६ 


(२) : अनामिक ' (१९६८)- रिचर्ड सेरा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ्‌क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


न्व् नवभारत : दिवाळी १९९२ 


लेख-संदर्भ : ब्रांकुशीचे पक्षी 
-एस्‌. डी. इनामदार 
। 
। 
|. 
। 
। 
। 
(१) ' द स्पिरिट ऑफ वुद्ध पा ल मक 
कग आ र २) ' बड ' : ब्रांकुर्वा हिल 
(किंग ऑफ किंग्ज) (२) हळ तक एक पक्षीशिल्प 
7त्रांकुशीचे काष्ठजिल्प (१९३७). , १९४०), 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ 


